





शिल्पप्रकाश 


(टिपा, आकृत्या व विस्तृत प्रस्तावनेसह) 


डॉ. र. पु. कुलकणी 


बी.ई. (स्थापत्य), एम. टेक (मृदयांत्रिकी व आधारभूमी स्थापत्य) 
पीएच.डी. (स्थापत्य) 





महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडक, मुंबई. 





प्रथमावत्ती : जानेवारी २००० 


प्रकाशक : सचिव 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडल 
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय इमारत, तिसरा मजला 
१७२, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहलय मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०१४. 


(8 प्रकाशकाधीन 


मुद्रक : व्यवस्थापक 
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय 
चर्नों रोड रेलवे स्टेशनजवलछ 
नेताजी सुभाष रोड 
मुंबई ९०० ००४. 


किमत : रुपये १६७. 


निवेदन 


“ शिल्पशास्त्र ” या विषयासंबंधी प्राचीन काव्गत काही अभ्यासपूर्ण ग्रंथ संस्कत थाषेत 
लिहिले गेले. / शिल्पप्रकाश ” हा ग्रंथ यापैकीच एक अपूर्व ग्रंथ समजला जातो. या ग्रंथात 
ओरिसा शैलीची देवालये कशी बांधावीत यासंबंधी विस्तृत आणि तपशीलवार गाहिती मिब्ठते. 
या ग्रंथाच्या केवव्ठ चारच प्रती आज उपलब्ध असन त्यापेकी एका प्रतीच्या आधारे त्याचे इंग्रजीत 
भाषांतर झाले आहे. त्याचेच हे मराठीत भाषांतर आज गमराठीतील अभ्यासकांसाठी उपलब्ध 
करून दिले जात आहे. 


या / शिल्पप्रकाश “ ग्रंथाचा विशेष हा की, एकाच विषयावर संपूर्ण सांगोपांग माहिती देणारा 
दुसरा ग्रंथ उपलब्ध नाही. ओरिसा शैलीच्या खोल्यांच्या बांधकामाविषयी आणि काही विशिष्ट 
प्रकारच्या मंदिरांची माहिती इतक्या बारकाव्यासह ग्रंथकत्यानि दिली आहे की, या प्रकारची 
मंदिरे ग्रंथकाराने स्वतः बांधली असावीत, असे विद्वानांचे मत आहे. आपल्या शिष्यांना ओरिसा 
शैलीच्या या शिल्पशास्त्राची माहिती व्हावी आणि त्यांनाही ती देवालये त्या पद्धतीने बांधता 
यावीत म्हणूनच हा ग्रंथ लिहिला आहे, असे ग्रंथकत्यनिही स्वत: म्हटले आहे. 


अशा या महत्वपूर्ण ग्रंथाचे भाषांतरर आज मराठीत प्रसिद्ध होत आहे ही आनंदाची योष्ट 
न्हटली पाहिजे. भाषांतरकारांनी त्यासाठी जे परिश्रम घेतले त्याबददल साहित्य आणि संस्कृती 
मंड् त्यांचे आभारी आहे. या पुस्तकाच्या छपाईच्या कामात मुंबई येथील शासकीय मध्यवर्ती 
मुद्रणालयाने घेतलेल्या परिश्रमाबद्दल मंडब्ठ त्यांचेही आभारी आहे. 


द. मा. मिरासदार, 
अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कती मंडल, 


१33 मय 5 वा 08 





प्रास्ताविक 


शिल्पप्रकाश हा ग्रंथ ओरिसा शैलीची देवालये कशी बांधावीत याबाबत सांगोपांग माहिती 
देणारा असून ओरिसा शैलीसंबंधी शिल्पशास्त्रावरील एक अपूर्व ग्रंथ आहे. भूर्जपत्रावर 
लिहिलेल्या या हस्तलिखितांच्या चार प्रती उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यातील एक सचित्र 
आहे. यांपैकी तीन प्रतींचा वापर करून श्रीमती एलिस बोनर व पंडित सदाशिव रथ 
शर्मा यांनी मूछ संस्कृत श्लोक व त्यांचे इंग्रजी भाषांतर अशा स्वरूपात हा ग्रंथ इं.स. १९६६ 
साली प्रसिद्ध केला. या ग्रंथाला श्रीमती एलिस बोनर यांची विस्तृत प्रस्तावना असून 
प्रसिद्ध विद्वान श्री. वासुदेव शरण अग्रवाल यांचा विद्वत्तापूर्ण उपोद्घात आहे. श्री. अग्रवाल 
सुरुवातीलाच लिहितात की या ग्रंथाच्या हस्तलिखितांच्या तीन प्रती दिल्‍ली येथे भरलेल्या 
सव्वीसाव्या आंतरराष्ट्रीय प्राच्यविद्या संमेलनातील प्रदर्शनात ठेवलेल्या होत्या. त्यावेकेला 
या प्रतींचे विद्वानांनी व त्या विषयातील मर्मज्ञांनी निरीक्षण करून ही हस्तलिखिते खरी 
आहेत असा निर्वाव्य दिला आहे. 


आतापर्यत उपलब्ध असलेले वास्तुशास्त्रावरील ग्रंथ हे प्रायशः वास्तुशास्त्रावरील 
कोशांप्रमाणे आहेत. त्यात राहण्यासाठी घरे, राजवाडे, किल्‍ले व देवालये तसेच मूर्तीकला, 
चित्रकला वगैरे शिल्पशास्त्रात समावेश होणान्या बहुतेक सर्व विषयांची माहिती दिलेली 
असते. मयमत या द्राविड शिल्पावरील प्राचीन ग्रंथात केवठ अनेक मजली देवप्रासादांची 
माहिती दिली नसून अनेक देवांच्या मूर्तीची वर्णने, त्यांच्या अवयवांची मापे वगैरे 
मूर्तीकलेसंबंधी माहिती असून पुन्हा रथ, शिबिका, पालखी इत्यादी वाहनांचीही माहिती 
दिली आहे. इतर ग्रंथांच्या मानाने काहीशा अर्वाचीन असलेल्या शिल्परत्न या 
वास्तुशास्त्राच्या ग्रंथात या सर्व विषयांची माहिती दिली असून चित्रकलेविषयीदेखील माहिती 
दिली आहे. असेच काश्यपशिल्प, मानसार, शिल्परत्नाकर, समरांगणसूत्रधार इत्यादी 
शिल्पशास्त्रविषयक मान्यता पावलेल्या ग्रंथांसंबंधी म्हणता येईल. राजस्थानातील कुंभकर्ण 
राजाच्या काठी होऊन गेलेल्या सूत्रधार मंडनाने मात्र प्रासादमंडन नावाचा केवल 
देवप्रासादांवर वेगढ्ा ग्रंथ लिहिला आहे. 





राजवललभ व रूपावतार हे त्याचेच दोन ग्रंथ अनुक्रमे राजवाडे व मूर्तीकला या 
विषयांवरती आहेत. विष्णुधर्मोतर पुराणांत केवछ चित्रकलेविषयी सांगोपांग माहिती देणारे 
चित्रसूत्र नावाचे काही अध्याय आहेत. तेव्हा केवठ एकाच विषयास वाहून घेतलेले 
शिल्पशास्त्रविषयक ग्रंथ अगदी नाहीतच असे नाही, परंतु शिल्पप्रकाश या आता मराठीत 
भाषांतरीत केलेल्या ग्रंथाप्रमाणे एकाच विषयावर संपूर्ण, सांगोपांग माहिती देणारा दुसरा 
ग्रंथ उपलब्ध नाही हेही तितकेच खरे. प्रासाद मंडनात देवालयांविषयी माहिती दिली आहे, 
परंतु प्रासादाच्या कोणत्या अंगावर कशी नक्षी असावी तसेच निरनिरात्य्या प्रकारच्या 
प्रासादांमध्ये त्यांचे वेगठंेपण दाखविणारे बारकावेदेखील प्रासाद मंडनात दिलेले 
नाहीत जे ओरिसा शैलीच्या देवालयांविषयी माहिती देणान्या या शिल्पप्रकाशात 
मिठतात. शिल्पप्रकाशात या देवालयांच्या बांधकामाविषयी व काहदी विशिष्ट प्रकारच्या 
मंदिरांची इतकी बारकाव्यांसहित माहिती दिली आहे की या प्रकारची मंदिरे ग्रंथकाराने 
स्वतः बांधली असावीत यात शंका वाटत नाही. एव्हढेच नव्हे तर या माहितीच्या आधारे 
दुसरा वास्तुशिल्पीदेखील तशी देवालये बांधू शकेल. हा ग्रंथ लिहावयाचा ग्रंथकाराचा 
हाच हेतू आहे. आपल्या आवडत्या शिष्यांना ओरिसा शैलीच्या शिल्पशास्त्राची माहिती 
व्हावी, तशा तत्हेची देवालये शिष्यांना बांधता यावीत म्हणूनच हा ग्रंथ लिहिला आहे असे 
लेखकाने दुसस्या प्रकाशाच्या सुरुवातीस (श्लोक २.१) व पुन्हा अखेरीस स्पष्ट म्हटले 
आहे (श्लोक २.७९३). 

श्रीमती एलीस बोनर व पंडित सदाशिवरथ शर्मा यांना या ग्रंथाच्या चार प्रती उपलब्ध 
झाल्यात. यांपैकी तीन प्रतींचा उपयोग त्यांनी इंग्रजी भाषांतरासाठी केला आहे. या 
भूर्जपत्रावर लिहिलेल्या तीन हस्तलिखित प्रती संस्कृत भाषेत व उडिया लिपीत लिहिलेल्या 
आहेत. यांपैकी पहिली प्रत पुरी येथील अमेर मठाच्या रघुनन्दन ग्रंथालयात उपलब्ध 
आहे. ही प्रत काकटपूर जवछ असलेल्या भिलदेवछी मठाच्या बाबाजी लक्खनदास यांनी 
या ग्रंथालयास १९४१ साली दिली. दुसरी प्रत आन्ध्र प्रदेशातील मञज्जुषा शहरात मिव्ठाली. 
या प्रतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तीत श्लोक स्वरूपात दिलेल्या माहितीचे स्पष्टीकरण यथायोग्य 
आकृत्या देऊन केलेले आहे. तिसरी प्रत आन्ध्र प्रदेशातच चिककोले या गावी मित्ठाली. ह्या 
प्रतीतील शब्द पहिल्या दोन प्रतींपेक्षा अधिक शुद्ध लिहिलेले आढकले, त्यामुले पहिल्या 
दोन प्रतीत जेथे जेथे एखादा शब्द काय असावा याबद्दल शंका निर्माण झाली तेथे तिचे 
निरसन या तिसय्या प्रतीच्या उपलब्धतेमुके होऊ शकले. शिवाय या प्रतीमुके अनेक 
परिच्छेदांतील माहितीवर अधिक प्रकाश पडू शकला. चौथी प्रत ओरिसा राज्यातील पुरी 
जिल्ह्यामधलया निमपाडा या गावाच्या अरिसंध मठाचे श्री. गोस्वामी यांच्याकडे आहे. 
इंग्रजी भाषांतरासाठी या प्रतीचा उपयोग केलेला नाही. 


सहा 











इंग्रजी भाषांतर करताना काही ठिकाणी अव्याकरणीय संस्कृत भाषा, स्थानिक 
बोलीभाषेतील शब्द तसेच सध्या प्रचलित नसलेले वास्तुशास्त्रीय शब्द वगैरेंमुले भाषांतर 
करणे बरेच अवघड झाले. परंतु हे भाषांतर करताना चैतनगोप येथील अर्त महारण तसेच 
पुरी येथील बाबाजी महारण व अपर्ति महापात्र या तिधांची बरीच मदत झाली. या तिघांनीही 
पुरी व पुरीच्या जवलील स्थव्टंवर अनेक मंदिरे बांधलेली असल्याने वास्तुशास्त्रीय शब्दांचा 
अचूक अर्थ त्यांच्याकडून समजून घेता आला. याशिवाय इंग्रजी भाषांतरकारांना ओरिसात 
दोन देवालये अशी सापडली की ती या ग्रंथात दिल्याप्रमाणे हुबेहूब बांधलेली होती. यामुल्े 
देवालयांच्या निरनिराव्व्या अवयवांविषयी जी माहिती ग्रंथात दिलेली आहे ती समजण्यास 
या दोन देवालयांमुले बरीच मदत झाली. यातील भुवनेश्वर येथील जवछ जव॒ब्ठ मोडकवीस 
आलेले तीर्थश्वराचे मंदिर हे पद्मगर्भ प्रकारचे असून चौरासी येथील वाराहीचे देवालय 
कामगर्भ प्रकारचे आहे. याशिवाय या लेखकद्दयांनी ओरिसातील इतर देवालये जी 
शिल्पप्रकाशात वर्णिलेल्या निरनिराब्य्या देवालयांप्रमाणे आहेत ती ही शोधून काढलीत. 
या इंग्रजी भाषांतरीत पुस्तकाचे वैशिष्ट्य हे की याचे एक हस्तलिखित सचित्र असून 
त्या चित्रांत दिल्याप्रमाणे निरनिरात्य्या प्रकारांची देवालये आजदेखील ओरिसात आहेत. 
त्यांच्याशी जे जे साधर्म्य दिसून आले ते दर्शविण्यासाठी त्यांची छायाचित्रे घेऊन ती 
भाषांतराच्या पुस्तकात घातली आहेत. अशा रीतीने हस्तलिखितात संस्कृत *लोकरूपाने 
दिलेली माहिती, त्या माहितीचे स्पष्टीकरण करणान्या आकृत्या व हे शास्त्र संपूर्णपणे 
जिवंत असून त्याप्रमाणे प्रत्यक्षत: बांधलेल्या निरनिरात्य्या देवालयांच्या अंगोपांगांची, मूर्तीची, 
नक्षींची छायाचित्रे या इंग्रजी भाषांतराच्या पुस्तकात दिली आहेत. हा अवधघड विषय समजून 
घेण्यास त्यांचा फार उपयोग झाला आहे. या ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर करावयाचे है एक 
प्रमुख कारण आहे. इतर भारतीय अथवा परकीय भाषांत या ग्रंथाचे भाषांतर झालेले 
पाहण्यात नाही. 


ओरिसात नवव्या ते बाराव्या शतकांत तांत्रिक पूजा प्रचलित होती व हा ग्रंथ लिहिणारा 
लेखक हा तांत्रिक असून शक्‍तीचा भक्त असल्याने या ग्रंथाचा काठही श्रीमती एलिस 
बोनर यांच्या मताने नववे ते बारावे शतक, त्यातल्या त्यात बाराव्या शतकाच्या जवल, 
असावा. मात्र यासाठी त्यांनी दिलेली इतरही कारणे फारशी सब नाहीत. याबाबत अधिक 
संशोधन होणे आवश्यक आहे. या ग्रंथाची भूर्जपत्रावील पहिली हस्तलिखित प्रत 
इ.स. १७३१ साली, दुसरी प्रत १७९३ साली व तिसरी प्रत १७९१ साली लिहिली गेली 
असे ती ती प्रत ज्यांनी उतरवून घेतली त्यांनी लिहिले आहे. ज्याअर्थी अठराव्या शतकातही 
या ग्रंथाच्या हस्तलिखित प्रती तयार केल्या जात होत्या त्यावरून हे पुस्तक बरेच प्रसिद्ध 
व शिल्पीवर्गात त्याची बरीच चलती असली पाहिजे, असे म्हणता येते. 


सात 





या ग्रंथाचा लेखक रामचंद्र भट्टारका हा ओरिसा शैलीच्या वास्तुशास्त्राचा जाणकार 
आहे. याच्या वडिलांचे नाव कुलेश्वर व आईचे संज्ञामयी आहे. धौमी मंडलातील उद्‌गाता 
कुलात व तांत्रिक समाजात त्याचा जन्म झाला. भार्गवी नदीची उपनदी मुशली हिच्या 
काठी असलेल्या तांत्रिकांच्या गावी तो राहत असे. त्याचे वाडवडील ओरिसाच्या राजांचे 
अश्रित होते व तो स्वतः ऐरावत मंडछाचा राजा वीरवर्मन याच्या आश्रयाखाली होता. 
तो कौलाचार मताचा तांत्रिक असल्याने पुरी येथील जगनन्‍नाथाची दक्षिण कालिका या 
स्वरूपात भक्ती करतो. ग्रंथकाराने वास्तुशास्त्रीय माहिती देताना सौधिकागम नावाच्या 
ग्रंथातील आधार दिले आहेत. सौधिकागम हा तांत्रिक वास्तुशास्त्रविषयक ग्रंथ असावा. 
आज हा ग्रंथ उपलब्ध नाही. 

शिल्पप्रकाश ग्रंथाच्या कर्त्याविषयी असे म्हणता येईल की तो स्थपति (७82776७7-) नसून 
शिल्पशास्त्री (॥७४८०॥४९८४) असावा. संपूर्ण ग्रंथ वाचल्यानंतर लक्षात येते की प्रासादाचे 
निरनिराले प्रकार, त्यांचे निरनिराठे अवयव, त्यांच्यावर खोदावयाच्या निरनिराव्य्या तन्हेच्या 
नक्षी तसेच अनेक प्रकारच्या मूर्ती कोठे असाव्यात याची माहिती, एवढेच नव्हे तर मूर्तीबाबत 
अलसा कन्यांपासून भैरव, विराल यांच्या मूर्ती तयार करताना लागणारी निरनिराबी मूर्तयंत्रे 
यांचीही माहिती ग्रंथकार खुलासेवार देतो; मात्र प्रासादांच्या प्रकारानुसार त्यांच्या रुंदी 
व उंची यांचे प्रमाण काय असावे, निरनिराव्य्या अंगोपांगांची मापे काय असावीत यांची 
फारशी माहिती दिलेली नाही. प्रासादाचे शिखर, त्याची उंची जशी वाढ्त जाते त्याप्रमाणे 
त्याची रुदी कशी कमी होत जाते; किंवा. मस्तकाच्या निरनिराव्य्या अवयवांची मापे 
वगैरे स्थापत्यशास्त्रीय माहिती ग्रंथकर्त्यने दिलेली नाही. ही माहिती मिल्ठविण्यासाठी 
ओरिसा शैलीतील प्रासादांवर लिहिलेल्या दुसय्या प्रसिद्ध ग्रंथाची, ' भुवन प्रदीप ', याची 
मदत घ्यावी लागते. 


प्रस्तुत शिल्पप्रकाश या ग्रंथातील मूछ संस्कृत श्लोकांचे मराठीत भाषांतर केले 
आहे. त्यासाठी अर्थातच इंग्रजी भाषांतराचे खूपच सहाय्य झाले आहे. इंग्रजी भाषांतरात 
दिलेल्या आकृत्या तसेच छायाचित्रे ही जशीच्या तशी या मराठी भाषांतराच्या पुस्तकात 
घेतलेली आहेत. इंग्रजी भाषांतरात वास्तुशास्त्रीय शब्दांचा अर्थ देणारा सचित्र कोश आहे 
तसेच तेथे टिप्पणीही दिल्या आहेत. त्याचेही मराठी (स्वैर) भाषांतर येथे दिले आहे. इंग्रजी 
भाषांतराच्या ग्रंथाप्रमाणे मराठी भाषांतराचे हे पुस्तक शक्‍्यतो परिपूर्ण असावे अशी काछजी 
घेतली आहे. 


आठ 





” शिल्पप्रकाशा “चे मराठी भाषांतर करावयाची तसेच इंग्रजी भाषांतराच्या आकृती व 
छायाचित्रे या पुस्तकात वापरावयाची अनुमती इंग्रजी पुस्तकाचे प्रकाशक इ. जे. ब्रिल, 
लायडन, नेदर्लेंड्स यांनी दिली याबदल लेखक त्यांचा आभारी आहिे. 


भाषांतर करताना मुख्यतः दुसन्या हस्तलिखिताचा वापर केला आहे. महिरपी कंसात 
जेथे अर्थ दिला आहे तेथे तिसय्या हस्तलिखितावरून भाषांतर केले आहे. जेथे पहिल्‍्या 
हस्तलिखितावरून भाषांतर केले आहे तेथे तसा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. 


शिल्पप्रकाश हा 
ओरिसा - शैलीच्या 
वास्तुशिल्पाविषयीचा ग्रंथ 
असल्याने या शैलीतील 
प्रासादांविषयी प्राथमिक 
माहिती येथ देणे अप्रस्तुत 
होणार नाही. 


ओरिसा शैलीतील 
देवालयांचे चार प्रमुख 
प्रकार आहेत : रेखा, भद्र, 
खाकरा व गौरीय. या 
सर्व प्रकारच्या देवालयांचे 
अधोच्छंद चौरस 
असतात. याहून वेगव्ठा 
प्रकार म्हणजे आयताकार 
देवालयांचा. हा वैताल 
प्रकारचा प्रासाद असून 
याचे शिखर 
लंबगोलाक॒ती व 
काहीवेढा मागच्या 
बाजूला हस्तिपृष्ठाकार 
असते. 


कलश 


खपुरी 
आमला 


विषम 


वरंड 


उपरजांघ 
बांधना 





तलजांघ 


कण 
'ज।शिाहानिनल। 


आकूती अ-पंचांग रेखा प्रासाद 


रेखा प्रकारच्या देवालयाचे सहा प्रमुख भाग असतात (आक्‌ती अ). सगव्य्यात खाली 
पीठ (पिष्ट) असते. त्यावर भित असते, तीस उडिया भाषेत बाड़ म्हणतात. त्यावर 


नऊ 


शिखराचा भाग येतो. भितीच्या वरपासून वेदि (बेकि) पर्यतच्या भागाला शिखर किंवा 
गंडि म्हणतात. त्याच्यावर वेदि व वेदिवर मस्तक असते. मस्तकाचे आमला व खपुरि 
हे प्रमुख भाग असतात. त्यांच्यावर सहावा भाग म्हणजे कछस असतो. या कव्सावर, 
गर्भगृहांत ज्या देवतेची स्थापना केलेली असते तिचे आयुध असते. विष्णु मंदिरावर 
चक्र, शंकराच्या मंदिरावर त्रिशूछ असे आयुध असते. त्या आयुधावरून देवालयांत कोणत्या 
देवमूर्तीची आराधना केली जाते ते चटकन समजते. रेखा प्रासादाचे त््यंग, पंचांग, सप्तांग 
व नवांग किंवा त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ व नवरथ असे पुन्हा उप प्रकार आहेत. देवालय 
चौरस असते म्हणजे त्यास फक्त कोपरे (कर्ण) असतात. त्यास चारी बाजूंना चार भद्र 
ठेवलेत, म्हणजे दोन भद्र व एक कर्ण असे तीन प्रमुख अंग (रथ) असल्याने त्या प्रासादास 


डे |) | ॥ मच 


! 
|; 
| 
है 
क 


आकूती आ-भद्र प्रासाद 


त्यंग प्रासाद म्हणतात. कर्णाच्या दोन्हीं बाजूंना दोन 
उपरथ असले म्हणजे प्रासाद पाच अंगांचा बनतो व 
म्हणून त्यास पंचांग (पंचरथ) प्रासाद म्हणतात. 
याप्रमाणे सप्तांग व नवांग प्रासाददेखील कर्णाच्या 
दोन्ही बाजूंना उपरथांची संख्या वाढवून मिव्तात. 
नागर, द्राविड इत्यादी शैलींच्या प्रासादांचेही त््यंग, 
पंचांग इत्यादी प्रकार होतात. मात्र उडिया शैलीतील 
रेखा प्रकारच्या प्रासादाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 
प्रासादाव्या अंगाच्या संख्येप्रमेणे बाड म्हणजे 
भितीचेही उंचीने तितकेच विभाग पडतात. त्यंग 
प्रासादात अधोच्छंदांत जसे तीन अवयव असतात तसेच 
ऊर्घध्वच्छंदांत भितीचे पाभाग, जांघ व वरण्ड असे तीन 
भाग होतात. पंचांग प्रासादाच्या भितीचे पाच भाग 
असतात, ते म्हणजे पाभाग, तलजांघ, बंधना, 
उपरजांघ व वरण्ड (आकूृती आ). 

भद्र प्रकारच्या देवालयाचे शिखर जणू काही अनेक 
पायन्यांनी बनविलेले असते (आक्‌ृती आ). कोणार्क 
येथील सूर्य मंदिराच्या मुखशालेचे शिखर या प्रकाराचे 
आहे. याच्या प्रत्येक पायरीला पिढा म्हणतात व 
मस्तकाला मुण्डि म्हणतात, म्हणून या प्रकारच्या 
देवालयाला पिढामुण्डि असेही म्हणतात. भद्र प्रासादाचे 


द्हा 





आठ प्रमुख प्रकार आहेत : भद्र, महाभद्र, विजयभद्र, नलिनीभद्र, मेदिनी, विजय, महाद्र- 
विड, केसरी व केसर. पिढांच्या निरनिराव्त्या संख्यांवरून हे प्रकार होतात. 


खाकरा प्रकारच्या प्रासादाची कल्पना आकूती इ 
वरून येईल. याचेदेखील उंचीमध्ये सहा विभाग 
होतात. सगव्न्यात खाली पिष्ट असते, त्यावर भिंत 
(बाड) असून नंतर शिखर (गंडि) असते. नंतर वेदि 
(बेकि) असून तिचे कान्धमुचुलि, कांटि व स्त्राहि है 
उपविभाग आहेत. त्यावर मस्तक म्हणजे खाकरा व 
त्यावर कछसाची स्थापना केलेली असते. याचे द्राविड, 
वडभी व कोसली असे तीन प्रकार आहेत. 





ओरिसा शैलीच्या प्रासादाचा चौथा प्रकार गौरीय, 
आकृती इ-खाकरा प्रासाद याची फारशी माहिती उपलब्ध नाही. हा प्रासाद कसा 
असतो त्याची कल्पना आकूृती ई वरून येऊ शकेल. 


प्रस्तुतच्या ग्रंथातील छायाचित्र २-आ मध्ये गर्भगृह 

व मुखशाला यांचा अधोच्छंद दिला आहे. त्यात 

गर्भगृहाच्या आतला भाग चौरस न दाखविता आयताकृती 

दाखविला आहे. या आयताच्या पूर्व व पश्चिम बाजू 

उत्तर व दक्षिण बाजूंपेक्षा लहान लांबीच्या आहेत 

म्हणजे गर्भगृहाची आतली रुंदी ही लांबीपेक्षा जास्त 

असून त्यांचे प्रमाण २:१ आहे. ही आकूती श्लोक 

१.६४ ते ७० वरून तयार केलेली आहे. भारतीय 

शिल्पशास्त्राप्रमाणे गर्भगृह चौरसाकृती असणे उत्तम. ते 

आयताकार असल्यास त्याची रुंदी लांबीच्या दीड 

पटीहून जास्त असू नये. दुसन्‍्या प्रकाशात गर्भगृहाचे 

आकूती ई-गौरीय प्रासाद जे निरनिराछे पद्मपीठ, भद्रपीठ वगैरे अधोच्छंद दिले 

आहेत ते सर्व चौरसाकृती आहेत. वैताल प्रकारच्या 

देवालयाचा अधोच्छंद मात्र आयताकार असतो. मात्र 

तेथे (छायाचित्र ३६ आ व इ) गर्भगृहाची पूर्व-पश्चिम लांबी ही उत्तर-दक्षिण रुंदीपेक्षा 

जास्त आहे. तेव्हा या बाबतीत ग्रंथकाराने दिलेला गर्भगहाचा अधोच्छंद व वैताल प्रकारच्या 
देवकाचा अधोच्छंद हे एकमेकासदृश नाहीत. 


अकरा 





प्रस्तुतच्या मराठी भाषांतरकाराने ' काश्यपशिल्पम्‌ “ या संस्कृत भाषेतील वास्तुशास्त्रीय 
ग्रंथाचे मराठीत “ काश्यपशिल्प * हे भाषांतर लिहिले असून ते पुस्तक महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडछ्ाने मार्च १९८७ साली प्रकाशित केले आहे. संस्कृत भाषेतील मूल 
ग्रंथ श्री. कृष्णराय वच्ले यांनी संपादित केला असून तो आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि क्र. 
९५, १९२६ प्रकाशित झालेला आहे. मराठी भाषांतरात हा संस्कृत ग्रंथ अंतर्भूत केलेला 
नाही. या शिल्पप्रकाशात मात्र मूठ संस्कृत श्लोकदेखील दिले आहेत. है पुस्तकदेखील 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडब्ठाच्या वतीनेच प्रसिद्ध होत आहे. 


काश्यपशिल्प हा द्राविड शैलीच्या वास्तुशास्त्रावरील ग्रंथ आहे. शिल्पप्रकाश हा ग्रंथ 
ओरिसा शैलीच्या वास्तुशास्त्रावर आहे. प्रासादमंडन हा नागर शैलीच्या वास्तुशास्त्रावरील 
ग्रंथ आहे. त्याचे मराठी भाषांतर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडब्डाला प्रकाशनार्थ 
सादर केले आहे. ते भाषांतर जर प्रसिद्ध झाले तर भारतातल्या तीनही प्रमुख 
वास्तुशैलींच्या ग्रंथांचा परिचय मराठी वाचकांस होऊ शकेल. 


२६-१०-९१ र. पु. कुलकर्णी 


बारा 





अनुक्रमणिका 


प्रास्ताविक 


भाषांतराची अनुक्रमणिका 
मराठी भाषांतर 

टिप्पणी 

शब्दकोश 

मूठ संस्कृत ग्रंथ 


छायाचित्रे 


पृष्ठे 


पाच ते बारा 


 .पंचरा ते एकवीस 


१ ते १३७ 


१३९ ते १४२ 


१४३ ते १६१ 


१६३ ते २८३ 


क्र. १ ते ७२ 





अनुक्रमणिका 


पहिला प्रकाश 


विश्वकर्म्याच्या मूर्तीचे ध्यान 
यंत्रकालिकेचे स्वरूप 
शिल्प (विद्येचे) प्रकार 
जमिनीची निवड 
जमिनीचे गुणधर्म 
दिशा निश्चित करणे 
वास्तूच्या जमिनीची परीक्षा 
वास्तूच्या जागेचे (आकारानुसार) प्रकार 
जमिनीच्या शुद्धीकरणाची रीत 
नागबन्ध 
पायाच्या अधोच्छंदाच्या (गर्भयंत्राव्या) आखणीची माहिती 
मुखशालेच्या तलच्छंदाची माहिती 
योगिनी यंत्र 
(मुख-) शालेची माहिती (तोरणाची निर्मिती) 
वज्रमस्तकांचे प्रकार 
(अ) किरीट 
(आ) वृत्त 
(इ) लतावद् 
(मुखशालेच्या) भिंतीच्या भागाची (निमिती) 
भेरवयंत्र 
तोरण लक्ष्मी यंत्र 
तोरण बन्ध 
मुखशालेची समोरची भित 
पीठाची माहिती 
खांबांची माहिती 
नागस्तंभ 


पंधरा 


श्लोक 


११ 
१३ 
१९ 
२४ 
३२९ 
४५ 
है 
६१ 
८१ 
९१ 
१०७ 
१२० 
१२१ 
१३३ 
१७४७ 
१५३ 
१५८ 
१७२ 
१९५ 
२०३ 
२०९ 
२२२ 
२३० 


अनुक्रमणिका--पुढे चालू 


कोणकाची माहिती 
अनर्थ खांबाची माहिती 
आवरण देवता 

शक्तियंत्र 

उभ्या मूर्ती 

वेलबुट्टीच्या नक्षींचे (वल्लभींचे) निरनिराछे प्रकार 
कुज्चिता 

हंसा 

वर्तुला 

आगमा 

रतिकेरा 

गुम्फना (किंवा सगुंफा) 
कूटिला 

समभागिका 

पल्‍लवा 

कलिकायुक्‍ता 

मेघा 

फलांची नक्षी 

रंगणी 

चातुकी 

पंकजा 

उत्पला 

मुखशालेचा अनुराह 
भारकेन्द्राधिपांची माहिती 
युगला 

एक 

सिह 

विराला 

कौतूहल 

गवाक्ष (खिडकी) बांधावयाची पद्धत 


सोब्ठा 





श्लोक 
२३४ 


२४८ 
२५७ 


२७८ 
२८४ 
२८८ 
२९३ 
२९६ 
२९९ 
२०१ 
३०५ 
२०७ 
३०९ 
२१० 
३१२ 
३१४ 
३१७ 
२२० 


३२५ 
३२८ 
३३४ 
३४३ 
३४७ 
३५० 
३५५ 
३५९ 
३६१ 
३६५ 


ही! 








अनुक्रमणिका--पुढे चालू 


शिक्षादानमूर्ती यंत्र 
अलसांची माहिती 
अलसा यंत्र 
अलसा 

तोरणा 

मुग्धा 

मानिनी 
डालमालिका 
पद्मगंधा 

दर्पणा 

विन्यासा 
केतकीभरणा 
मातृमूर्ती 

चामरा 

गुंठना 

नर्तकी 
शुकसारिका 
नूपुरपादिका 
मर्दला 

लहराभाग 
छप्पराचे बांधकाम 
राजबन्ध 
पाटशिला 

कुंभांचे प्रकार 
पूर्णकुम्भ 

पर्णकुम्भ 
मकरमालिनी 
मिथुनबन्ध 
पाटशिला ठेवण्याची पद्धत 
ग्रंथकर्त्याचा परिचय 


सतरा 
एन ४१३३-% 


श्लोक 
३७६ 
5] 
५७०२ 
४०७ 


४१२ 
४१४ 
०१८ 
४२३ 
७२८ 
७३४ 
४३९ 
४४६ 
. ४५० 
४५५ 
४५६१ 
४६५ 
४६९ 
४७३ 
४८२ 
४९९ 
५०७ 
५२१ 
५३९ 
५७४१ 
५४२ 
५४६ 
५6४८ 
५५४ 
अप 


अनुक्रमणिका--पुढे चालू 


दुसरा प्रकाश 


(देवांलयाच्या) विमान भागाची माहिती 
प्रासादांचे प्रकार 

मज्जुश्री 

रत्नसार 

मृदंगा 

वसुश्री 

महामेरू 

कैलाश 

वैताल 

रथयुक्‍त 

भेरवयंत्र 

भेरवांचे प्रकार 

हेमकूट प्रासाद 

शिखराच्या निरनिराव्ट्या अवयवांची सामान्य माहिती 
कोणक भाग 

अनुराह भाग 

अनर्थबन्ध 

राहपाग 

राहावरील मूर्ती 

विमानमालिनी 

गर्भशंकराची पूजा 

. वामदेवाचे ध्यान (नाटाम्बर १) 
नाटाम्बराचे ध्यान २ 

नाटाम्बर ध्यान ३ 

नाटाम्बर यंत्र 


अठरा 





श्लोक 


3३ 
१७ 
२१ 
२३ 
३० 
५५ 
६८ 
६९ 
९० 


0१०0० 


१०६ 
१०६ 
११६ 
१२५ 
१३६ 
१५२ 
१६३ 
१८० 
१८७ 
रे 
१९९ 
२०३ 





अनुक्रमणिका--पुढे चालू 


नाटाम्बर - १ 
नाटाम्बर - २ 
गाटाबख्वर्‌ < ३ 


मार्जन (शुद्धीकरण) विधी 
प्रासाद बांधावयाची पद्धत 


पद्मगर्भ (शंकराचे देवालय) व. कामगर्भ (देवीचे देवालय) यातील फरक. . 


पद्मगर्भाव्या पंचकर्माची वेगल्गी पद्धत 
कामगर्भासाठी पंचकर्म 
पद्मगर्भ कोणक 
अनुराह (पद्मगर्भाचा) 
नागमातांचे प्रकार 
अनुरथ (पद्मगर्भाचा) . 
शंकराच्या आवरण देवता-- 
सद्योजात 
तत्पुरुष 
श्रीकण्ठरूद्र 
घोर 
मृत्युंजय 
विरूपाक्ष 
राहा 
तालगर्भिका 
निशाभाग 
पार्श्वदेवतांचे ध्यान-- 
हेरम्ब 
अम्बिका 
कार्तिकेय 
ऊर्ध्वगर्भिका 
भित्तिबन्धना (पद्मगर्भाचव्या भिंतीवरील वेलबुटड्टी) 
 हत्ती, घोड़े तसेच राजबचन्धाची माहिती 


एकोणीस 
एन ४१३३-२रअ 


श्लोक 
२०९ 
२१९ 
२२९ 
२३९ 
२४३ 
२५५ 
२६२ 
२६६ 
२७० 


२९३ 
२९७ 


३०४ 
३०६ 
३०७ 
३११ 
३१२ 
३१४ 
३३० 
३३७ 
३४५ 


३५६ 
३६० 
३६४ 
३७० 
३७९ 
३८८ 


अनुक्रमणिका--पुढे चालू 


राहाचा वरचा भाग 
विमानमालिनी 

पंचकर्म 

कोणक 

खालची बन्धना 

वरची बन्धना 

शिखर (विमान) भागांतील कोणक 

अनुराह 

भुजंगबन्ध 

अनर्थ 

कामकलातत्त्व 

कामकलायंत्र 

महाकामकलेश्वरीचे ध्यान 

कामकलेश्वर शिव 

राहा 

राहाचे शिखर 

पार्श्वदेवता 

राहभाग 

गर्भगृह व मुखशाला यांच्या संधीचा भाग (मिलन स्थल) 
दुसरा थर 

गर्भक देश 

खर्परभेद 

केरकर्म 

मुद्रकभाग 

निराव्य्या प्रकारचे छप्पर 

सिहांचे प्रकार 

सिंहयंत्र 

कछ्सांचे प्रकार 

यूप 

द वीस 





श्लोक 
३९२ 
४०९ 
४१८ 
४२५ 
४३७ 
४४२ 
९ 
४६६ 
७१७ 
४९४ 
४ ९८ 
(५०८ 
(३० 
५२३३ 
५४२ 
५४७ 
(४९ 
५८५ 
५९५ 
६०० 
६११ 
६२३ 
६२३९ 
६४६ 
६४९ 
६६३ 
६७५ 
६८४ 
६८७ 











अनुक्रमणिका--पुढे चालू 


कुभ 

शिखराचा अन्य प्रकार 
प्रासादाची स्तुती 

तोरणाची कामे 

प्रतिमेचे माप 

नक्षीचे खोदकाम 

देवालय बांधल्याने मिछणारे पुण्य 
पीठाची लक्षणे 

रत्नगर्भ 

आसनांचे प्रकार 

कणिपीठ 

पद्मपीठ 

मूर्तीचे प्रकार 

शक्तीच्या मूर्ती 

मूर्तीच्या स्थापनेनंतरची कामे 
शिल्पशास्त्राची स्तुती 
ग्रंथकाराचा परिचय 
लेखनिकाची ओछख 


एकवीस 


श्लोक 
६९३ 
६९७ 
(9०६ 
(५9१३ 
(9१८ 
9२२ 
(७२८ 
७३९ 
(9४५ 
(9५० 
(७५२ 
(७०६ 
७६३ 
(99६ 
(७८४ 
(७८८ 
(७९८ 
८०७ 





श्री गणेशाला नमस्कार असो 


३» विश्वकर्मा याला नमस्कार श्री नीलाद्रिनाथाला नमस्कार 


शिल्पप्रकाशांतील प्रकाश पहिला 


विश्वकर्म्याच्या मूर्तीचे ध्यान 


ऐरावतावर आरूढ झालेला, निरनिराब्य्या रत्नांनी भूषविलेला, चौसष्ट कला व विद्या 
यात प्रवीण असलेला, कांतीमान चेहन्याचा, (१) 


पीतांबर नेसलेला, केयूर व हार यांनी भूषविलेला, चार हातांचा व अत्यंत शांतीपूर्ण 
चेहरा असलेला, असा महान्‌ देव, (२) 


दोन्ही हातांत छिन्‍नी (व हातोडा)' व इतर (दोन) हातांत मापाचा गज (व मोजणी 
करण्यासाठीची दोरी)' धारण केलेला अशा त्या महान तेजस्वी विष्णूला मी नमन करतो 
व हे विश्वकर्म्या तुलाही नमस्कार असो. (३) 


यंत्रकालिकेचे स्वरूप 


महाकाली ही मूर्तीच्या यंत्राच्या स्वरूपात असून तिच्यामध्ये सर्व विद्यांचा अंतर्भाव झालेला 
आहे; ती मूर्तीमंत शिल्प (शास्त्र) असून सर्व प्रकारचा आनंद देणारी आहे. (४) 


सर्व विघ्नांचा नाश करणान्या यंत्रकालिका देवीला मी नमस्कार करतो. (४ ॥,) 
शिल्प (विद्येचे) प्रकार 
शिल्प ही महत्त्वाची विद्या असून तिच्या अंतर्गत पाच (उप) विद्या सर्वांत उत्तम आहेत. (५) 


(त्या म्हणजे) लाकूड काम, दगड काम, लोहार काम, सोन्यासंबंधीची कामे त्याचप्रमाणे 
चित्रकारी. जहाजे बांधणे, घराच्या आधारासाठीचा लाकडी सांगाडा उभारणे हे लाकूड 
कामासंबंधीचे व्यवहार आहेत. (६) 


प्रासाद, मण्डप, किल्‍ले, तटबंदीची शहरे बांधणे यासाठी दगडाशी संबंधित 
(विद्येचा उपयोग होतो.) प्रासादाच्या रक्षणासाठी, युद्धासाठी व नांगर तयार 
करण्यासाठी लोहार कामाची (गरज असते.) (७) 


शुद्ध सोने, सुखवस्तू तयार करण्यासाठी, दागिन्यांसाठी, नाणी पाडण्यासाठी, मूर्ती 
तयार करण्यासाठी, तसेच पत्र्यावर सोनेरी अक्षरे रेखण्यासाठी, लागते. (८) 


१ सौधिकागमात दिलेल्या विश्वकर्म्याच्या ध्यान स्वरूपावरून, 





चित्रकारी ही लाकडावर, पाषाणांवर, भांड्यांवर किंवा तोरणांमधील (दारांमधील) अंतरात 
असलेल्या भिंतीवर करतात. अनेक भाव, भावना दर्शविणारी चित्रकारी ही त्या विद्येत 
सुंदर समजतात. (९) 

येथे, मी उत्तम अशा प्रासाद - शिल्पाची माहिती सांगतो, ती ऐक. प्रासाद बांधावयाची 
सर्व माहिती देणारा असा हा ' शिल्प-प्रकाश * नावाचा ग्रंथ आहे. (१०) 


जमिनीची निवड 


श्रासाद बॉधताना (बांधण्यापूर्वी) प्रमुख चौकशी त्याच्यासाठी लागणान्या जमिनीची व 
प्रदेशाची करावयास हवी. ज्या प्रदेशात नदी नसेल ती जागा वर्ज्य समजावी; तसेच 
जेथे मातीत दगड ( -गोटे) जास्त आहेत (अशीही जागा वर्ज्य असते ) (११) 

#्रासादाच्या पायासाठी वाढूचे प्रमाण जास्त असलेली जमीन श्रेष्ठ समजतात. दलदलीची 
जागा त्याज्य असून प्रेते जाठतात ती (स्मशानाची) जागा टाब्ठावी. (१२) 


जमिनीचे गुणधर्म 
हे (वर सांगितलेले) निरनिराल््या प्रदेशांचे प्रकार असून त्यांची ग्राद्याग्राह्मता विचार 


ऊरून ठरवावयास हवी. मातीच्या धुलीक्ांनी बनलेली, जिचा रंग मोत्यांच्या चूर्णाप्रमाणे 
चमकदार आहे, (१३) 


(व) जिचा गंध मधुर आहे अशी ही जमीन ' ब्राह्मण * (पृथ्वीवरील देव) प्रकारची 
असते. ज्या जमिनीचा रंग तांबडा आहे किंवा शुद्ध रक्ताप्रमाणे लाल आहे, (१४) 

जिला आंबट वास येतो, अशा जमिनीस  क्षत्रीय * म्हणतात. वाढूचे प्रमाण जास्त 
असलेली, पिवल्ञ्या रंगाची, चिखलाप्रमाणे ओली (दलदलीची) असलेली, (१५) 

काहीशी मंद (अछणी) किंवा काहीशी तिखट (अशा चवीची) व मिठाप्रमाणे वास असलेली 
अशी जमीन शिल्पशास्त्रानुसार * वैश्य ' महणून सांगतात. (१६) 

जी जमीन दलदलीची आहे, ज्या मातीचा रंग काव्य आहे व जेथील जागेचा 
सडल्याप्रमाणे गंध येतो तीस * शूद्र ' असे संबोधतात. (१७) 


ब्राह्मण व क्षत्रिय प्रकारची व सौम्य (चवीची) जमीन प्रासादासाठी शुभदायक 
असते. इतर (प्रकारच्या जमिनी) नेहमीच वर्जनीय असतात. आता (जमिनीच्या) 
परीक्षांवरून (तिच्या ग्राह्माग्राह्मतेचा) निर्णण कसा घेतात ते ऐक. (१८) 


२ 








आकृती १-दिशा निश्चिती 


दिशा निश्चित करणे (आकृती १) 


प्रथम (प्रासादाचा) मध्यमाग जेथे येतों ती जागा निश्चित करून तेथे गर्भाच्या 
यंत्राची आखणी करावी. (त्या जागेच्या) मध्यबिंदूपासून तिची सोव्श भागांत विभागणी 


करावी. (१९) 


पूर्व (दिशेस) इन्द्राची स्थापना करावी, तसेच आग्नेय्येकडे अग्नी देवाची. दक्षिणेकडे 
दंडधारीची (यमाची) व नैर्ऋत्येकडे मनुष्य ज्याचे वाहन आहे त्याची (निऋतीची स्थापना, 
करावी. (२०) 


पश्च्चमिकडे वरूणाची व वायव्येकडे वायूची नेहमी कल्पना करावी. उत्तर दिशेला 
कुबेराची व ईशान्येला ईशाची (शंकराची) (स्थापना करावी.) (२१) 


केन्द्रस्थानाव्या खाली अनन्त व वरच्या (दिशेला) ब्रह्मदेव असतो. यमाच्या बाजूला 
पिशाच व वायुदेवतेच्या बाजूला गुह्मक असावा. (२२) 


३ 


किन्नर नैऋत्य दिशापालाच्या व गंधर्व शंकराच्या (बाजूला); यक्ष व सिद्ध हे दोघे 
वायुदेवाच्या (बाजूला) व समोरच्या (बाजूला असतात.)' (२३) 
वास्तृच्या जमिनीची परीक्षा 

(जमिनीच्या) मध्यभागाच्या केन्द्रस्थानी करंज तेलाने भरलेला तांब्याचा दिवा ठेवावा 
व ज्योत पाजरून ज्योतीस्वरूप देवीची पूजा करावी. (२४) 

(या दिव्यासाठी लागणारी) वात तरूण व कुमारी मुलीने डाव्या हाताने तयार करावी, 
व अशा प्रकारच्या पेटविलेल्या दिव्याच्या ठायी ज्वलनाम्बर (देवीची) पूजा करावी, (२५) 

[अग्निज्वालांप्रमाणे लखलखते कपडे घातलेल्या व भयंकर दिसणारे वस्त्र नेसलेली 
देवी. ही त्रिपुरसुंदयीची १४ वी शक्ति समजतात.] 

हाडांची माठ धारण करणान्या, तलवार व कवटी हातात धारण करणान्या देवीची 
5 हां हीं जहूं जहैं न्‍हः या मन्त्राने पूजा करावी. (२६) 

पूजा झाल्यानंतर उडीद, तीछ, साखर व दर्भाच्या मुब्ंजववगील माती यांना तूप चोपडून 
त्यानंतर त्यांचा बली सर्व दिशांना द्यावा. (२७) 

यानंतर दिव्याच्या सुंदर ज्योतीचे निरीक्षण करावे. जर ज्योत ऊर्ध्वाभिमुख असेल तर 
(ती जागा) नेहमीच आनंद देणारी असते. (२८) 

ज्योत जर कुबेराच्या (उत्तर) दिशेला झुकलेली असेल तर (ती जमीन) कीर्ती व 
वैभव यांची भरभराट करणारी असते. जेथे ज्योत अस्थिर (कोणत्याही एका दिशेकडे 
न झुकता भिरभिरणारी) असेल तेथे प्रासाद बांधू नये. (२९) 

ज्योत जर यक्ष (व/किंवा) सिद्ध (यांच्या दिशेकडे झुकलेली असेल) तर हानी पोचते 
म्हणून ती जमीन नेहमीच त्यागावी. ज्योत जर आखूड झाली व तिचा रंग पांढरट 
(पांडुर) असेल- (३०) 

तर त्या जागी नकक्‍कीच हाडे (पुरलेली) असतात यात काहीच संशय नाही. 
(ती जागा वर्ज्य समजावी). जेथील ज्योत सोनेरी रंगाची असेल व तिचे अग्र 
क्षणक्षणी दक्षिणेकडे झुकत असेल - (३१) 

तर त्या भूमीच्या गर्भात धन असून ती यश व किर्ती यांची वृद्धी करणारी असते. 
ज्या जमिनीवर वाईट कामे केली गेली आहेत अशी अशुभ जागा (कृच्छुभूमी) नेहमीच 


) टिप्पणी पहा. 








अधम असते व तिच्यामुक्े (धन्यास) दारिकद्ब्य येते. जेथे ज्योतीचा रंग धुरासारखा असतो 
व ज्योतीच्या वरच्या टोकापाशी धुराचे वलय असते तेथील जमीनीच्या गर्भात मेलेल्यांना 
आधार दिलेला असतो; अशी जागा नेहमीच त्याज्य असते. अशी जमीन प्रेतासह असते 
असे सांगोपांग माहिती दिलेल्या शास्त्रात सांगितले आहे. (३२, ३३) 


दिव्याच्या ज्योतीने अचानक जमिनीकडे झेप घेऊन तिचे चुम्बन घेतले तर त्या जमिनीस 
' निष्फला * म्हणतात व ती मंदिर इत्यादींसाठी वापरू नये. (३४) 

ज्योतिषशास्त्रानुसार (प्रासाद) बांधण्यासाठी जे निरनिराके मुहूर्त व त्यांची निरनिराब्गी 
फले ही ऐक. रिक्त व वर्ज्य तिथी तसेंच अशुभ करण इत्यादी नेहमीच वगकावेत. (३५) 

[रिक्त तिथी - चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी या तिथी. करण - चांद्रमास ११ करणांमध्ये 
विभागतात प्रत्येक करण २-३ दिवसांचा असतो.] 

राजा, सचिव, शिल्पी, लोहार व पुरोहित हे सर्व जेथे उपलब्ध असतील तेथे प्रासादाची 
निर्मिती शक्य असते. (३६) 

शिल्पी व पुरोहित हे वास्तू बांघावयाच्या कामात प्रमुख असतात. ब्रथ्चत (योग्य) जागेची 
निवड करावी व तीस (अनुरूप) अशा वास्तूच्या प्रकाराची (नंतर) निवड करावी. (३७) 

जागेच्या प्रकारामुछ्े वास्तूचा कोणता प्रकार निवडावा याबाबत मतभिन्‍नता दिसून येते. 
मी मात्र केवछ शास्त्राला अनुसरून याबद्दलची माहिती सांगतो. (३८) 


वास्तृच्या जागेचे (आकारानुसार) प्रकार (छायाचित्र १) 


चौरसाप्रमाणे चारी बाजू समान असलेली, आयताप्रमाणे असमान बाजू असलेली, 
वर्तुब्मप्रमाणे वक्र सीमा असलेली, गाडीप्रमाणे (एका बाजूला) अरुंद असलेली, (३९) 


ध्वजाप्रमाणे (त्रिकोणी) आकार असलेली जमीन, तसेच वज़ाच्या आकाराची ' वज्न भूमी ' 
असते. बाणाप्रमाणे व छत्रनाप्रमाणे दोन भागांत विभागलेली भूमी, (४०) 


त्यानंतर विंझणाप्रमाण आकार असलेली जमीन, दोन मुखे व शीर्षाची, माशाच्या 
आकाराची, कासवाच्या पाठीप्रमाणे, शंखाच्या आकाराची (व) अर्धचन्द्राप्रमाणे (अर्धवर्तुव्गकृती) 
शोभणारी, (४१) 


पूर्ण कुंभ तसेच तलवार अथवा कमछ इत्यादीच्या आकाराची असे वास्तूचे (जागेच्या 
आकाराप्रमाणे) सोछा प्रकार निश्चित केलेले आहेत. (४२) 


५ ः 


जी जमीन कासवाच्या पाठीच्या आकाराची तसेच कुंभ, शंख यांच्या आकाराची असते ती 
विष्णू तसेच शिवमंदिरांसाठी योग्य असते; तसेच कमकाच्या आकाराची जमीन देखिल.(४३) 

आयाताकार, माशाच्या आकाराची त्याचप्रमाणे वद्र व तलवारीच्या आकाराची वास्तू 
देवी - (मंदिरा-)साठी योग्य असते. तिला यंत्रवास्तु' म्हणतात. (४४) 

इतर देवांच्या प्रासादांच्या प्रकारांसाठी मध्यम प्रकारच्या जागांची निवड करतात. 
(जागेच्या प्रकाराप्रमाणे) वास्तूचा प्रकार असावा; हे आवश्यक काम आहे यात संशय 
नाही.( ४५) 

या (आकारांमध्ये) चौरस जमीन धन व धान्य यांच्या वाढीस कारणीभूत होते; 
श्रेष्ठ वाराहाच्या (वाराह संहितेच्या) मताने अशी जमीन “ सिद्धभूमि * म्हणून प्रख्यात 
आहे. (४६) 
जमिनीच्या शुद्धीकरणाची रीत (छायाचित्र २अ) 


वास्तूच्या जागेची निश्चिती केल्यानंतर ती जमीन स्वच्छ व शुद्ध करावयास हवी. दोरीच्या 
सहाय्याने आखणी करण्यासाठी जागेच्या केन्द्रस्थानी शंक्ची स्थापना करावी. (४७) 


जागेच्या केन्द्रस्थानी असलेल्या बिंदूपाशी बारा अंगुले खोल खड़ा करून तेथील 
पोकब्ठीत लाकडाचा किंवा बांबूच्या तुकड्याचा केलेला शंक्‌ रोवावा, (४८) 

(शंकू २४ अंगुले लांबीचा असून त्यातील १२ अंगुले लांबी जमिनीत पुरलेली असते 
व १२ अंगुले लांबीचा भाग जमिनीवर असतो.] 

केंद्रस्थानी तितक्याच (म्हणजे १२ अंगुले लांबीच्या) तसेच ३२ मुष्टी लांबीच्या दोरीच्या 
सहाय्याने दोन, मंडल व वेष्टनी ही, वर्तुके रेखावीत), (४९) 

विश्वकर्मा (म्हणजे स्थपती) व ब्राह्मणश्रेष्ठ (पुरोहित) यांनी शंकूच्या बाजूपाशी व 
वेष्टनीपाशी, विध्नांचा नाश करणान्या देवतास्वरूप नृसिंहाची' आराधना करावी. (५०) 

(वर्तुव्ठ आखताना त्याच्या) त्रिज्येवर असलेल्या दोरीची (लांबी) जर वाढली तर 
(धन्यास) कीर्तीचा लाभ होईल यात काडीचीहीं शंका नसावी. (५१) 

(मात्र) जर त्या जागी दोरी आखूड झाली तर ते अशुभकारक असून त्या जमिनीचा 
तेव्हा काहीही विचार न करता त्याग करावा. (५२) 


दोरीने आखणी करीत असताना जर भयानक स्वर निर्माण झाला (ऐकावयास 
आला) तर ती जमीन काहींही विचार न करता त्यागावी. (५३) 


१ टिप्पणी पहा. 








भाद्रपद 
आश्यविन 
कार्तिक 


मार्गशीर्ष 
पौष 
माघ 


फाल्युन 
चैत्र 
. वैशाख 





आकूती २-नागबंध 
१.५५-५८ 


(आखणी करण्यासाठी) दोरीला ताण देत 
असताना जर चांगला सुगंध सुटणे इत्यादी 
(शुभ शकुन) झाले असल्यास ती जागा 
प्रासादासाठी शुभकारक असून मनोज्ञ 
समजतात. (५४) 
नागबन्ध' (आकृती २) 

वास्तु-शंकुच्या आजुबाजूची जागा स्वच्छ 
व शुद्ध करावी., ते (काम) संपल्यानंतर 
नागाच्या स्थापनेचा शास्त्रानुसार असलेला 
विधी ऐक. [(नागबन्धाच्या अनुक्रमाने दाराच्या 
दिशेबद्दलचा निर्णय विधिपूर्वक घ्यावा.) (५५) 


पूर्व दिशेकडील तोरण सर्वसाधारणपणे 
यश (सिद्धी) देणारे असते. वास्तूची 
(जमिनीची) पूजा इत्यादी आरावण तसेच 
भाद्रपदात (या महिन्यांत) करू नये. (५६) 

मार्गशीर्ष व पौष (महिन्यात) नागाचे डोके 
दक्षिणेकडे असते. हा शास्त्राच्या मताने 
यथायोग्य शुभ काल असतो. त्यावेली, (५७) 

नागबन्धाला अनुसरून शंकूची स्थापना 
करणे उत्तम असते. त्यानंतर प्रासादाच्या 
भितीची स्थापना करण्यासाठी (पायासाठी) 
खड्डा खोदावा, (५८) 

शिखराची जी लांबी (उंची) असणार आहे 
त्याव्या एक-तृतीयांश इतक्या खोलीपर्य॑त 
जमीनीच्या गर्भात (पायासाठी) खड्डा 
खोदावा, हा खड़ा (म्हणजे त्याच्यां बाज) 
जमिनीत निस्संशय तिरपा खणावा. (५९) 


खोदलेल्या जमिनीत (गर्भपीठे) पायाची (गर्भभूमी) सुंदर आखणी करावी ; व त्या 
आखणीप्रमाणे त्या खड्जद्यात पाया बांधून तो खड़ा भरावा. (त्या आखणीप्रमाणे पायाच्या 


भितींच्या दगडांनी तो खड्डा भरावा.) (६०) 


१ टिप्पणी पहा. 


46 (30))॥] 
शिक्ा 





आकूती ३--मंदिराचा पाया 
१.9९5६७ व १७6६-८७ 


पूर्व 


आकृती ३अ-गर्भगृहाचे तलदर्शन 
१.६१-६७ - 


ह् 
* टिप्पणी पहा. 











[देवालयाच्या पायासाठी आकृती 
३ मध्ये दिल्याप्रमाणे खड्डा खणून 
त्यात पायरीपायरीने वर चढत जाणारा 
व अरुंद होत जाणारा भरीव पाया 
बांधतात. | 


पायाच्या अधोच्छन्दाच्या ( गर्भ- 
यंत्राच्या) आखणी बद्दलची माहिती 
(छायाचित्र २आ) (आकृती ३अ) 


आता पायाच्या अधोच्छन्दाच्या 


आखणीबद्दलची माहिती सावधान 
चित्ताने ऐक. जागा चौरस अथवा 
आयाताकार असावी, मात्र ती नेहमीच 
चौकोनी असावी. (६१) 


( वास्तृच्या) क्षेत्राचे दोन (उभ्या व 
ओडव्या) मध्यरेषांनी (यार) भाग 
करून त्यांचे पुन्हा (प्रत्येकी) तीन 
भाग करावेत. रुंदीच्या दोन्ही 
शेवटांना अर्ध्या भागाने अनुक्रमाने 
वाढ करावी, (६२) 


अशा रीतीने आयाताकार तलदर्शन 
मिलते. मागच्या बाजूचे तीन भाग 
करून त्याना लांबीच्या बाजूने छेद 
द्यावा. (६३) 


मध्यभागातील दोन कोष्ठ 
गर्भगृहासाठी निश्चित करतात, [त्या 
दोन भागांच्या मध्यभागी पवित्र 
देवस्थान असावे.) रुंदीच्या मध्यावरील 
बिंदूपासून (म व म' बिंदू पासून), 
भारख्या अंतरावर, त्यानुसार व 
त्याप्रमाणे दोन्ही बाजूंना रेघा 





(ट ढ व ठ ड) वादवाव्यात. त्यांच्या (रेघांच्या) दोन्ही बाजूंना (रुंदी) दोन अर्ध्या भागांनी 
वाढवावे म्हणजे खालच्या व वरच्या बाजूंना रुदी दोन भाग होईल. (६४, ६५) 


दोन्ही बाजूंना (दक्षिण व उत्तरेकडील) काढलेल्या रेघा (कज व गझ) अर्ध्या भागावर 
निश्चित कराव्यात (कख -< गघ 5 चज 5 छझ - || भाग.) आड रेघेपासून (अई 
व आइ) सुरुवात करून गर्भरेघेपर्यत (पब व फभ) असतात. (आयत कखघग व आयत 
चजझछ यांची रुदी पफ इतकी असते.) मध्यरेघेच्या दोन्ही बाजूंना आयताकार (कखघग 
व चजझछ) मिल्तात. लांबीच्या दोन्ही बाजूना लांबी सारखी वाढवून आयत (टठडढ 
व तथदध) मिव्ठतात; त्यात शंका नसावी. (६६, ६७) 


याप्रमाणे अर्ध भाग करून त्यांची पूर्वीप्रमाणेच दोन्ही बाजूंना योजना करावी. त्रिच्छेदांची 
(१ ते ८) गर्भगृहाशी व त्याच्या खालच्या बाजूला जोडणी करावी. (६८) 

वरच्या बाजूला (गर्भगृहाच्या) बाजूच्या एक चतुर्थाश लांबीची बाजू गर्भगृहापासून पुढ़े 
योजावी (म्हणजे त्रिच्छेद १ ते ८ मिठ्तील.) (६९) 


(याप्रमाणेच मधल्या दोन्ही रेघा, सारख्या मापांनी वाढवून दोन्ही बाजूंना त्यांना अनुसरून 
क्षेत्र मिछते. (६६) 


[पफ व बभ या मधल्या दोन रेघा मागे वाढवून टठडढ हा आयत मिक्तो. याची 
लांबी (ढड) दोन भाग व रुंदी (टढ) अर्धा भाग असते.] 

आडरेघेपासून (अआ, आइ, इई व ईअ या आडरेघांपासून) सुरूवात करून, 
गर्भक्षक्षेत्राच्या प्रमाणात लहान क्षेत्र (कखगघ व त्याचप्रमाणे दुसय्या बाजूला), नियमाप्रमाणे, 
गर्भरेघेपाशी योजावीत. (६७) 

[खच, घछ तसेच तढ व थड यांना गर्भरेघा म्हणतात कारण त्यांच्यामुझे पबभफ 
है गर्भगृह मिल्ठते.| 

त्यांच्या (कख व गघध यांच्या) दोन्ही बाजूंना कोनांप्रमाणे व अर्ध्या भागांचे असे गर्भगृहाला 
जोडलेले असे आठ क्षेत्र होतात. (१ ते ८ लहान आयत) (६८) 


तीन निरनिरात्ल्या खंडांत, बुद्धीमान शिल्पीने (राह इत्यादी) घराचे भाग स्थापावेत. पूर्वी 
सांगितल्याप्रमाणे ते (भाग) गर्भगृहाला बाहेरच्या बाजूने जोडावेत. (६९)) 


) टिप्पणी पहा. 





हि तिन्‍्ही खंड सारख्या भागांचे असून ते नियमांनुसार (विधिपूर्वक) गर्भगहाला जोडावेत.] हे 
तीन्ही खंड सारख्या भागांचे असून त्यांची (गर्भगृहाच्या) खालच्या (पूर्वकडील) बाजूला 
योजना करावी. यामुक्छे लांबीचे सहा भाग व रुंदीचे पाच भाग होतात. (७०) 

है विमान अथवा शिखर यांच्या तलच्छन्दाचे विभाग आहेत. (आता) येथे मी 
मुखशालेच्या तलच्छन्दाची संपूर्ण माहिती देतो. (७१) 

[एतानियंत्रभेदानि -- याचे अक्षरश: भाषांतर असे है तलच्छन्दांचे प्रकार आहेत असे 
होईल. पण येथे एकाच तलच्छन्दाचे वर्णन केलेले आहे; तेव्हा यंत्रभेद या शब्दाचा अर्थ 
तलच्छन्दाचे निरनिराठे विभाग असा केला आहे. |! 

समोरील पूर्वेकडील बाजूकडे मुख्य क्षेत्राची वाढ करावी (या क्षेत्राची) लांबी व रुंदी 
ही (गर्भगृहासाठी वापरलेल्या) लांबीच्या एककानुसार घेतात. (७२) 

गर्भगृहाच्या दाराच्या भागाची माहिती मी प्रयत्नपूर्वक सांगतो. दाराच्या भागाचे चार 
विभाग करून त्यातील दोन भाग (रुंदीचे) दार उत्तम असते. (७३ ) 

[यत्नत: - प्रयत्नपूर्वक, हा शब्द येथे दारांच्या रुंदीबदल जो नियम सांगितला आहे 
तो काछजीपूर्वक पाावा या अर्थी घातला आहे. ] 

दाराच्या (दोन) विभागातून उरलेल्या बाजूच्या [प्रत्येकी एक] विभागाची रुंदी अर्ध्या 
भागाने वाढवावी. अशा रीतीने तेथे जे क्षेत्र मिकते त्यास * संधिस्थान * म्हणतात. (७४) 

 दिराच्या भागाच्या दोन्ही कडेच्या रेघा तोरणापर्यत वाढवाव्यात. दोन्ही बाजूंना जे 
क्षेत्र मिछतते त्यास “ संधिस्थान “ म्हणतात (७४)) 

दरवाज्याच्या दुसन्या पायरीच्या सभोवार “ संधि “ तीन भागांचा असतो; त्याच्या खाली 
अर्धचन्द्राच्या आकाराच्या दोन पायन्या असतात (७५) 

पहिली पायरी ही तोरणाच्या भिंतींमध्ये असते. संधिबिंदूपासून (मुखशालेची) रुंदी 
(दोन्ही बाजूंना) लांबीच्या तीन एककांनी वाढवावी (७६) 

गर्भगृहाची जी रुंदी त्याच्या दुष्पट (मुख-) शाला असावी. त्यापासून (मुखशालेच्या 
लांबी-रुंदीची) निश्चिती करून ती चार भागः असावी (७७) 

[गर्भगृहाच्या आतील रुंदीच्या दुष्पट मुखशालेच्या आतील भागाची रुंदी असावी. गर्भगृह 
दोन भाग रुंदीचे आहे तेव्हा मुखशालेची भिंतीच्या आतून रुंदी चार भाग असावी.] 

शेवटी, (मुखशालेचा) मध्यबिंदू, गर्भगृहाच्या मध्यबिंदूस मिठवावा. पायातील शुभदायक 
भिती (पूर्ण भीत्ती) अत्यंत मजबूत अशा बांधाव्यात. (७८) 


१० 


पायाची पाती जमिनीपर्यत आल्यानंतर तसेच (मजबूत) शुभदायक असे पीठ 
बांधावे. जमिनीची (खड॒द्याची) बाजू व तसेच गर्भमंदिराच्या भितींची बाजू यांच्यामधील 
रिकामी जागा भरून काढावी. (७९) 

जमिनीतील खड्डा वार, माती किंवा उत्तम मजबूत दगड यांनी भरावा व तो भरताना 
दृढीकरण करून मजबूत होईल असा भरावा. (८०) 
मुखशालेच्या तलच्छन्दाची माहिती 

आता मुखशालेच्या भिती बांधणे इत्यादी कामांची माहिती ऐक. तिच्या (मुखशालेच्या) 
मध्यबिंदूपासून इतर सर्व मोठ्या विभागांची आखणी निश्चित करावी. (८१) 

संधिबिंदूपासून सुरुवात करून, समोरील दाराच्या भागापासून दोनन्‍्ही बाजूंना योग्य 
क्रमाने रेघांच्या सहाय्याने विभाग पाडावेत. (८२) 

तेथून (गर्भगृहाच्या दरवाज्याच्या) लक्ष्मीस्थानापासून सुरुवात करून (या) रेघा, पूर्व 
दिशेकडील तोरणापासून (म्हणजे गर्भगृहाच्या तोरणापासून मुखशालेच्या) तोरणापर्यत, 
अशा वाढवाव्यात. (८३) 

शेवटी (मुखशालेच्या) रुंदीचे विभाग करणान्या सात रेघा आखाव्यात; तसेच एका 
कोपस्यापासून दुसन्‍्या (समोरच्या) कोपस्यापर्यत॑ अशा दोन रेघा आखाव्यात. (८४) 

[मुखशालेची आतली रुंदी चार भाग व आतली लांबी (सात रेघांनी झालेल्या) सहा 
भागां इतकी असते. यावरून गर्भगृहाच्या विभागांच्या लांबीच्या एककावरून मुखशालेची 
लांबी-रुदी कशी निश्चित करावयाची ते सांगितले. नंतर तयार होणान्या आयताच्या 
समोरासमोरील बाजू सारख्या लांबीच्या आहेत तसेच त्यांचे कोपरे अचूक काटकोनात 


आहेत याचा पडताकछा येण्यासाठी समोरासमोरील कोपरे कर्णानी जोडावेत; यासाठी हे 
कर्ण परस्परांना मध्यबिंदूपाशी छेदावयास हवेत.| 


रुंदीच्या मध्यभागातील रेघेशी दोन त्रिकोण (भिंतीच्या) जाडीमध्ये जोडतात. हवा 
खिडकीच्या जागा असून त्यांना ' शालारन्ध्र ' म्हणतात. (८५) 


पुढच्या बाजूच्या अग्रभागी मोठे तोरण बांधतात. तेथे प्रयत्नपूर्वक मजबूत अशा दोन 
पायन्या कराव्यात. (८६) द 


तीन भाग केलेल्या (मुखशालेच्या लांबीचे) दहा किंवा त्याहून अधिक संख्यांचे विभाग 
पाडावेत. बुद्धीमान शिल्पीने चारी कोपम्यांशी त्रिकोणांची योजना करावी. (८७) 


[कोपन्यांपाशी त्रिकोणी कमान बांधून त्यांना मजबूती देता येते. 
* टिप्पणी पहा 


११ 





उत्तर शिल्पशास्त्राला 


७-०७ कप आप अनुसरून अशा रीतीने 
कोणक इत्यादी 

करावेत. त्यानंतर अनर्थ, 

हे अनुराह इत्यादी अवयव 


निश्चित करावेत. (८८) 


कक 


एकमेकांच्या सारख्या 
सस्‍्थानी मनोहर अशी 


हट 
निरनिराकी कामे 

ह करावीत. प्रत्येक आडव्या ' 

पश्चिम | राजस ८2८ राजस [पूर्व रघेच्या मूछ्स्थानी तीन 
गैब रुदोीवी फट 

हा (खान्दि) ठेवावी. (८९) 

अशी प्रत्येक खांबाशी 

प्रत्येक भागी खांदि 

* किंवा विश्रांतीस्थानांची 


4 तमंस ॥॒ (याप्रमाणे) योजना 
हि क्‍ क्‍ 


करावी. शक्तीच्या 
(देवीव्या) देवालयाच्या 
पायात ठेवावयाच्या श्रेष्ठ 


||। या. समा. करकाम>.. प.ुफम+.. धागा... कक. अन्‍के कस ध्ाा आमा कक. एमगाएु॥.. धववाका.. धान्‍म+.. सम कै 


कक जी दि 0 अशा योगिनीयंत्राची 
माहिती ऐक. (९०) 
आकूती ४--योगिनीयंत्र योगिनीयंत्र (छायाचित्र 
१.९०-१०० 


२ इ व आकुती ४) 
तंत्रशास्त्राला अनुसरून प्रमुख योगिनी पीठाची (यंत्राची) माहिती अशी-जमिनीवर 
सारख्या अंतरावर तीन बिंदू ठेवावेत. (९१) द 
[हे बिंदू पूर्व-पश्चिम की उत्तर-दक्षिण ठेवावेत याची माहिती दिलेली नाही.] 


मूछ बिंदूपासून दोन त्रिकोण आखावेत. हा सत्त्व त्रिकोण असून त्याच्या जवछ राजस 
त्रिकोण असतो. (९२) 





या बिंदूतून जाणारी जी रेघ तिला ' रजोरेखा * म्हणतात. या रेघेच्या टोकापासून 
सुरुवात करून तमसाची (त्रिकोणाची) तेथे योजना करावी. (९३) 

तमोगुणाच्या या रेघेच्याखाली उलटा त्रिकोण आखावा. नंतर सत्त्वगुणाच्या मध्यभागातून 
रेघ आखणे उत्तम असते. (९४) 

याप्रमाणेच तमस त्रिकोणात खालच्या बाजूला, खाली जाणारी रेघ आखावी. रजोबिंदूपासून 
(मध्यबिंदूपासून) दोन त्रिकोणांची योजना करावी. (९५) क्‍ 

सर्वोत्तम यंत्र वर व खाली (मिलन) पाच त्रिकोणांनी बनते. शेवटी, दोन्‍्ही बाजूंवर 
(उजवी व डावीकडे) वरीलप्रमाणेच रजोबिंदुपासून (निघणारे प्रत्येकी) एक त्रिकोण 
आखावेत. (९६) 
 (यंत्राच्या) मध्यभागी, सर्व यंत्राचे समअक्ष विभाग करणारी योगिनीरेखा असते. दंडाप्रमाणे 
(सरठ्सोट असून) ती सर्व त्रिकोणांच्या बिंदूंगा छेदून जाते. (९७) 

तंत्रपीठाला अनुसरून हे श्रीयोगिनीयंत्र आहे. जेथे हे * प्रासाद योगिनी * यंत्र आहे 
तेथे सर्व (मनोकामना) सिद्धीस जातात हे निश्चित. (९८) 


योगिनीबिंदूंच्या आश्रयाने सोढ्ठा मातृकांचे यंत्र होते. प्रत्येक बिंदू चार योगिनींनी 
आक्रमिलेला असतो. (९९) 


गर्भगृहाच्या आतमध्ये ठेवलेले हे यंत्र महान शक्तिमान असते. देवीच्या (देवीमूर्तच्या) 
पीठाच्या मापाइतके असलेले हे यंत्र गर्भगृहाच्या मध्यभागी ठेवतात. (१००) 


[गर्भगृहाच्या मध्यभागी जेथे देवीच्या मूर्तीचे पीठ असते तेथे, त्याच्या खाली, व त्याच्या 
मापांत केलेले हे यंत्र ठेवले असता ते महान शक्तिमान होते. ] 

दक्षिण, उत्तर दिशांकडे व यंत्राच्या पूर्व-पश्चिम बाजूस चाणाक्ष शिल्पीने गर्भगृहाच्या 
जमिनीच्या मध्यभागी यंत्राची स्थापना करावी. (१०१) 

[गर्भगृहाच्या मध्यभागी यंत्र असे स्थापावे की ते दक्षिण, उत्तर तसेच पूर्व व पश्चिम 
दिशांकडे सारखेच (सममिती अक्ष) असेल.] 
योगिनी यंत्र (हस्तलिखित क्र. ३ प्रमाणे.) 

[तांत्रिक देवालयाच्या पायासाठी जे योगिनीयंत्र कल्पिले आहे, ते तू ऐक. (९०) 


3३ 
एन ४१३३-३ेअ 





तंत्रशास्त्राला अनुसरून प्रमुख असलेले योगिनीपीठ (यंत्र सांगतो.) जमिनीवर तीन 
बिंदू रेखून दोन समभुज त्रिकोण आखावेत. (९१) 


मध्यभागी असलेल्या रेघेला अनुसरून (त्रिकोणांच्या) सर्व रेघा तेथून आखाव्यात, 
खालच्या बाजूला ऊर्ध्वमुख असलेल्या त्रिकोणाच्या क्षेत्राला ' वन्हि * समजतात. (९२ ) 
वरत्या वाजूला त्याच आकाराचे (मात्र खालच्या बाजूला मुख असलेली त्रिकोणाक॒ती) 
पय * क्षेत्र आखावे. बाजूंना असलेल्या दोन बिंदूंपासून वरती व खालीदेखिल वरीलप्रमाणेच 
त्रिकोण आखावेत. (९३) 
एकमेकांपासून दूर गेलेले, त्याच आकाराचे (म्हणजे त्रिकोणाकृती) दोन लहान क्षेत्र, 
मध्यबिंदूपासून योजावेत. उत्तम पिण्डिस्थलाच्या मध्यभागी हा मध्यबिंदू असतो. (९४) 
[पिण्डिस्थल - देवी मूर्तीच्या पीठाची जागा] 
पुन्हा दक्षिणेकडे एकच प्रमुख त्रिकोण असून त्याला दोन लहान (त्रिकोणाकती ) 
क्षेत्र जेडलेली असतात व त्यांच्यावर त्रिकोण ठेवलेला असतो (९५) 


मागे, पुढे, तसेच बाजूंना, नियमांप्रमाणे तसा आकार (त्रिकोणाकती ) असावा. पूर्व 
पश्चिम व मध्यभागी त्रिकोणाकृती आखाव्यात (९६) 

मध्यबिंदूच्या जागी दोन त्रिकोणांचे अग्र अनुक्रमाने ठेवावेत, अशा एकंदर सात 
त्रिकोणाकृती असून त्यांपैकी (उजव्या व डाव्या) बाजूना पाच त्रिकोणाकृती असतात. (९७) 

पूर्वकडे व पाठीमागे (पश्चिमेकडे), तिन्हीं बिंदूच्या आश्रयाने असणारे दोन त्रिकोण 


असतात. पहिला (त्रिकोण) सत्त्व तसेच मध्यभागातील राजस व खाली तामस 
(त्रिकोण) असतात. (९८) द 


(देवमूर्तीच्या) पीठाच्या भागानुसार केलेले असे हे श्रीयोगिनीयंत्र आहे. या यंत्राची 
प्रासादात पूजा केल्याने (सर्व मनोकामना) निश्चितच सिद्धीस जातात (९९) 


येथे सोब्ग मातृका असून बिंदुरूपांत योगिनी असतात. प्रत्येक बिंदूच्या आश्रयाला चार 
योगिनी असतात. (१००) 


पूर्व, पश्चिम तसेच उत्तर व दक्षिण दिशांकडे, गर्भगृहाच्या जमिनीत चाणाक्ष शिल्पीने 
या यंत्राची स्थापना करावी. (१०१) )' 


 दोन्ही हस्तलिखितांप्रमाणे योगिनी यंत्राचे पूर्ण वर्णन येथे दिले आहे, कारण ते आखावयाच्या रीती 
निरनिरात्य्या आहेत. मात्र आखलेले यंत्र सारखेच आहे. 


१४ 


जाए आअअँट | किलानपरकामाताकरतकमकलकमनना रण बपक्‍कबनन्‍म+ ५-० ८-पभ रकारुपकमहुक पक ऋझुकन-ए 77 य2“79> या 
न ४ हे 32०) .. नययिकबिंकलतं 


ब्राह्मणाने दोरीच्या व इतर साहित्याच्या (खुंटी वगैरे) सहाय्याने या यंत्राच्या रेघांची 
आखणी करण्यासाठी रक्तचन्दनाच्या गंधामध्ये मिश्रित केलेल्या अगरू व कक यांचा उपयोग 
करावा. यंत्राची अशी स्थापना करून राजाच्यासह त्याची पूजा करावी. यंत्राच्या प्रत्येक 
बिंदूवर असलेल्या योगिनींचीदेखील तशीच पूजा करावी. (१०२, १०३) 


बिंदूँच्या जागी असलेले खछगे निरनिराढी रत्ने व मुछे यांनी भरावीत; तसेच तेथे 
धातूंच्या मूर्तीही ठेवाव्यात. (अशा रीतीने) गर्भगृहाच्या बिंदूंची महापूजा करावी. (१०४) 


[योगिनींची चिन्हे, उदाहरणार्थ कमछ, त्रिकोण इत्यादी धातूंची करून त्या धातूमूर्ती 
निरनिरात्ल्या बिंदूंपाशी ठेवाव्यात.] 


पूजा झाल्यानंतर बलि द्यावा व त्यानंतर पायाचा हा भाग झाकून टाकावा. या 
यंत्रराजाची पूजा केल्याने सर्व विघ्नांचा नाश होतो. (१०५) 


राजाची युद्धातील विजयाची इच्छा 
व सर्व प्रकारच्या मनोकामना पुा्या 
करणारी तसेच पीठाची व जागेची 
शुद्धी (या पुजेमुल्ठे) होते यात शंकाच 
नाही. (१०६) 


(मुख-)शालेची माहिती (तोरणाची 
निर्मिती ) 


(छायाचित्र ३ अ, आ, इ व आकृती ५) 

यंत्राची पूजा केल्यानंतर 
(मुख-)शाला व (गर्भगृहाचे) शिखर 
यांच्या उत्तम निर्मितीस सुरुवात 
करावी. (मुख-)शाला व इतर (तिचे 
अवयव) यांची माहिती ऐक. (१०७) 


सर्व प्रथम तोरणद्वाराच्या जवन्च्या 
भागाचे काम करावे. देखण्या 
(दिव्य) अशा तोरणाच्या घटकांची 
आकूती ५--द्वारबन्ध विभागणी (लक्षणे) वगैरे माहिती 
के मे 38 6 अप किए 0 कु (१०८) 





) टिप्पणी पहा 





तोरणाची जागा पूर्व दिशेकडे असते. त्याहून निराछे क्वचितच करतात. जागेची 
विभागणी काही वेल्लेला, त्यातल्यात्यात विशेषत: रुद्राच्या (शंकराच्या) मंदिरासाठी, वेगब्त्या 
तन्हेने केलेली असते. (१०९) 


त्याचप्रमाणे विष्णुमंदिरासाठी दोन भागांचे तोरण असावे: मात्र काही ठिकाणी त्याचे 
पाच किंवा वेढेला सात विभाग करतात. (११०) 


दोन भागांचे तोरण असल्यास त्याच्या मध्यभागी चार द्वारपाल (योजतात. मात्र) जेथे 
तीन भागांचे तोरण करतात तेथे विशेषाने तीन मुखे (द्वारपालांचे) असतात. (१११) 


नाहीतर दाराच्या (चौकटीच्या) खालच्या बाजूला दोघांची (दोन द्वारपालांची) स्थापना 
करतात. तेथे दोन भागांच्या दाराच्या निरनिराव्य्या चौकटींचे वर्णन ऐक. (११२) 


(संपूर्ण) दाराच्या क्षेत्राच्या रूंदीचे व उंचीचे, तसेच खालच्या भागाचे तीन-तीन रेघांनी 
सोढ्ठ संख्यांच्या भागांमध्ये विभागणी करावी: (११३) 


| आकृती ५ | 


(वरील) दुसरा व तिसरा विभाग उंचीत असे विभागावेत की त्यांचे चार भाग होतील. तेरावा 
व सोछावा हे खालचे विभाग ( आडवे) रुंदीत दोन भागांत विभागावेत. (११४) 


तेराव्या व सोलाव्या (खालच्या ) अर्ध्या भागात द्वारपालांची स्थापना करावी व (त्यांच्या) 
वरच्या भागात वज्रमुण्डाची स्थापना -करावी, याबाबत कोठलीही शंका असू नये. (११५) 


पहिला, चवथा, पाचवा, आठवा व बाराव्या विभागापर्यत ग्रह वगैरेंची घरे इत्यादींसह उत्तम 
छंद' करावा. (११६) 


[छंद -- दरवाजाच्या चौकटीचे विभाग करून त्यांच्यावर केलेली अति मनोहर नक्षी.] 


दुसन्या विभागाच्या निम्भ्या भागी व तिसन्या विभागाच्या निम्म्या भागी (दोन्ही मिल्दून होणाय्या 
एक भागात) निरनिराब्य्या प्रकारचे द्वारपाल निरनिराब्च्या यंत्रांच्या सहाय्याने रेखावेत. (११७) 


[यंत्र -- कुठलीही मूर्ती करताना जी सर्वसाधारण चौकट आखतात तीस त्या मूर्तचि यंत्र 
म्हणतात. पुढे भैरवयंत्र वगैरेंची माहिती पहावी.] 


तेथे भैरव, नागराज तसेच (शरीर मनुष्याचे मात्र) मुख वाघ अथवा सिंहाचे, दोन किंवा 
चार हातांचे (अशा मूर्ती) अनेक शास्त्रांना अनुसरून कोराव्यात. (११८) 


जे यंत्र केवछ शास्त्राला अनुसरून असते तेच (मनोकामना) सिद्धीस नेणारे असते. तेव्हा 
त्यास (शास्त्रास) अनुसरून मी यंत्राची येथे माहिती सांगतो, ती समजून घे. (११९) 


१ टिप्पणी पहा 


१६ 


वज़मस्तकांचे प्रकार (छायाचित्र ४ व ५) 


प्रथम वज्रमण्डलाची लक्षण सांगतो ती ऐक. वज़ाच्या संरक्षणासाठी (टिकावूषणासाठी) 
निरनिराव्य्या प्रकारच्या यंत्रांची योजना करतात. (१२०) 

[विद्युत्पातापासून रक्षण होण्यासाठी असे इंग्रजी भाषांतर आहे ते योग्य वाटत 
नाही. वज्भाच्या संरक्षणासाठी म्हणजे टिकावूपणासाठी असा अर्थ होऊ शकेल.] 

(अ) किरीट--दोन वर्तुल्ले, एक वर्तुछ किंवा तीन वर्तुढे सुंदर दिसतील अशी खोदतात. 
प्रथम (वज्मस्तकाचे) क्षेत्र निश्चित करून त्याची चार भागात विभागणी करावी. (१२१) 

पहिल्या आडव्या विभागात मनोहर अशी पट्टिका खोदावी. नंतर उभ्या मध्यवर्ती रेघेवर 
वज़बिंदू (मध्यबिंदू) ठेवावा. (१२२) 

तेथे दगडावर दोन वक्राकार (बलि) वर्तुल्गकृतींमध्ये (एका वर्तुव्गला वेष्टून दुसरे वर्तु्ठ 
याप्रमाणे) खोदावेत. ज्या पहिल्या रेघेवरती हे वक्राकार आखले जातात त्या जागेला “' बलि 
संधी “ म्हणतात. (१२३) 

दोन्ही वक्राकारांच्या (बलिंच्या) किंचित वर व मध्यंभागी कछ्वीचा आकार द्यावा. आडव्या 
रेघेपासून (तिसन्‍्या) वक्राकाराला सुरुवात करून (प्रथम काढलेल्या दोन बलिंच्या) दोन 
बाजूंना व वरच्या बाजूला (म्हणजे दोन्ही बलिना वेष्टून) असा वक्राकार खोदावा. (१२४) 

तिसन्‍्या बिंदूपासून वरची बलि वक्राकार घेते. तिच्या खालच्या बाजूस खाली (लोबणारी) 
पाने व वरच्या बाजूला विशेषतः करी असावी. (१२५) 

त्याच्या (दुसन्या वक्राकाराच्या) वरच्या भागी चंद्रकारीच्या आकाराची पाने कोरावीत. शेवटच्या 
पाचव्या बिंदूपासून सुरुवात करून खालच्या दिशेला येणारी बलि (वक्राकार) तिसन्‍्या आडबव्या 
रेघेपर्यत नेहमीच अर्धवर्तुव्लकृती असते. तिसन्‍्या बिंदूंच्या (दोन्‍्ही) कोपन्यात किन्नर 
इत्यादींची (त्यांच्या मूर्तीची) स्थापना करावी. (१२६, १२७, 

शिल्पीने बलि (वक्राकार) तसेच त्यांचे अलंकरणार्थ फुले खोदावीत. ही सर्व कामे 
शास्त्रानुसार असून, नेहमीच समजून उमजून केली पाहिजेत. (१२८) 

त्याच्या ज्ञानाप्रमाणे (कुवतीप्रमाणे) शिल्पीने अलंकाराचे निरनिराछे प्रकार विमान, अनर्थ 
व भित (बाड) यावर खोदावेत. (१२९) 

कुंभ, खुर व खालच्या भागी (अंलकारणाची) पद्धती वेगछी असते. त्यांचे प्रकार तसेच 
वज्रमस्तकावरील रेघांची आखणी यांची माहिती ऐक. (१३०) 


१७ 


कोणत्या कोणत्या प्रकारांनी किरीटाचे (या प्रकारच्या वज्रमस्तकाचे ) तोरणाच्या अर्ध्या 
भागात, राहामध्ये तसेच शिखरावर (जे) भेद असतात (ते ऐक. ) (१३१) 


वृत्तवज़ाने शिखरावरील कोनाड्याच्या (निशेच्या) वरच्या भागाचे अलंकरण करावे लता 
वजञ्रमुखी ही खुरप्रदेशाच्या खालच्या बाजूला फार शोभून दिसते. (१३२) 


(आ) वृत्त--द्वार भागावरील किंवा विशेषत: स्तंभभागावरील रेघा व तसेच दुसरी 
इत-वर्जागाची नक्षी खोदण्याची (माहिती) ऐक. (१३३) 


तीन रेघांनी केलेल्या विभाजनाची निराछ्छी पद्धत आहे. ती शिखराच्या मध्यभागी, द 
कोनाड्याच्या वरच्या बाजूच्या चौरस क्षेत्रात वापरतात, (१३४ ) 


येथे चौरसाचे दोन विषम भाग (एक भाग लहान व एक मोठा) करून (पहिल्या भागाच्या 
रेघेच्यावर) खालच्या भागात पट्टी व लताक्षेत्र (लतेची नक्षी असलेली पट्टी) असावी. (१३५) 


वरील विभागाचे लांबीने (आडव्या रेघांनी) तीन सम भागांत विभाग करावेत. पहिली बलि 
दोन भागांत असून तिसरी (बलि) तिच्या खाली असावी: (१३६) 


[पहिल्या दोन भागांत बलि असून त्याच्यावर दुसरी बलि असते.] 

तिच्यावर, बुद्धिमान शिल्पीने, तिसरी दिव्य आकाराची बलि करावी. तसेच त्याच्या वरच्या 
तागात उभ्या मध्य रेघेवर सिंहमुख असावे. (१३७) 

पहिल्‍्या वर्तुव्गची पातव्ठी सर्वाहून उंच असते. सर्व बलि वर्तु्मकार असून नियमाप्रमाणे 
त्या सर्व भूमिप्रदेशापासून निघतात. (१३८) 

[बलिच्या या व्याखेवरून तिचा अर्थ वव्गी असा करता येईल. पण हां शास्त्रीय शब्द 
असल्याने भाषांतरात तसाच ठेवला आहे. वल्ठी लंबगोलाकूृती असते.] 

_रच्या बाजूला, दृष्टि खालच्या बाजूस वकलेले असे सिंहमुख करावे. त्याची खालची बाजू 
तिसन्‍या बलिच्या जवछ आलेली असावी. (१३९) 

जालच्या बाजूस लॉबती माछ (आलम्ब) अशून त्याच्या तव्भागी पुन्हा लोंबती मात्ठ 
असते. अलंकरणासाठी असे खोदकाम करून ते सर्व दृश्य उत्तम प्रेक्षणीय करावे. (१४०) 

शेवटी तिसनन्‍्या वर्तुव्गच्या जवब्ठ खोदून दोन बलि कराव्यात (?). त्रिकोणाकार पीठावर 
(सर्वात खालच्या विभागात) विधिवत्‌ लतेची (नक्षी) खोदावी. (१४१) 

ती लता वर्तुाच्या जवल असून तिच्या दोन्या (देठ?) भूमीला (खालच्या पायाभूत रेघेला) 
स्पर्श करतील अशा असाव्यात. वच्रबिंदूच्या जागी कीर्तिमुखाचा चेहरा खोदावा (१४२) 

शेवटी एक बलि खोदून तिच्या +_«्यासून आलम्ब लॉबताना दाखवावा, तसेच वर जाणान्या 
दोन रेघांच्या संधींमध्ये सुंदर दिसणारी लता कोरावी, (१४३) 


हक 








शेवटी चौरस क्षेत्रात निरनिराच्य्या प्रकारच्या लता असाव्यात. मधल्यी वर्तुल्यपासून त्यांची 
सुरुवात असून (सिंह-) मुखाच्या शेवटापर्यत ती (लता) कोरलेली असते. (१४४) 

तसेच दुसन्‍्या (तिसन्‍्या) रेघेला (खालवच्या बलिला) जोडून लता करावी. वरच्या बाजूला 
श्रेष्ठ शिल्पीने दिव्य किन्नरींची स्थापना करावी. (१४५) 

वज्रमस्तकांतील प्रकारांमध्ये हा  वृत्त * प्रकार आहे. खुर भागावर असणान्या व सुंदर 
दिसणान्या लता-वज्र-मुंडाची माहिती ऐक. (१४६) 


(इ) लता वज्ध--खुर भागावरती मनोहर अशी वज्ांगिनी लता करावी. कीर्तिमुखाच्या 
जागी नन्दिकामुख खोदावे, (१४७) 


खुराच्या तकभागावरील पृष्ठभागावर (पीठे) छातीपर्यत नन्दिका असावी किंवा मध्यभागी 
तिचे केवछ डोकेच स्थापन करावे. (१४८) 

नंतर आखलेल्या मध्यरेघेच्या वर लांबीच्या दिशेने वाढ करावी. तब्ठाला स्पर्श करील व 
(वरच्या) तीन भागांपर्यत जाईल असे वर्तुल खोदावे.६वर्तुझ असे आखावे की त्यात तीन भारगाचा 
समावेश असून ते तक्ठाला स्पर्श करील (हस्तलिखित ३, श्लोक १५१)) (१४९) 

त्याच्या (वर्तुकाच्या) दोन्ही बाजूंना पंखाचा आकार दिलेले अर्धचंद्राकार असावेत. 
त्याच्या (वर्तुाच्या) मध्यभागी गब्ख्यापर्यत असलेले नन्दिकेचे शुभदायक मुख नंतर 
करावे. (१५०) 


दोन्ही दलांमध्ये (पंखांमध्ये) मनोहर लतेची नक्षी खोदावी. वर्तुव्गच्या वर खुराच्या वरच्या 
भागाला स्पर्श करील असा देखणा मोरपिसाचा डोव्श (चन्द्रिका) करावा. (१५१) 


लतावज़ांगाच्या खोदाईचे असे निरनिराछे शिल्पप्रकार आहेत. यानंतर दिव्य शाला 
निर्माण करावयाच्या प्रकारांची माहिती ऐक. (१५२) 


(मुखशालेच्या) भितीच्या भागाची (निर्मिती) (छायाचित्र ८ अ, ब, क ) 
भागकर्म, छेदकर्म तसेच पंचकर्म हे भितीच्या (खालच्या, अर्ध्या भागाच्या रुदीत व जाडीत 
करतात. (१५३) 


[भागकर्म - कोठलीही नक्षी काढावयाची असल्यास तेथील जागेची जी विभागणी करतात 
त्यास म्हणतात. 


छेदकर्म ८ नक्षी खोदाईचे काम, व 
पंचकर्म - प्रासादाच्या सर्वात खालच्या भागाचे जे पाच अवयव असतात, ज्यांना पाभाग 
म्हणतात, ते करणे. | 


"९ 





भिंतीची अर्धी बाजू (आतली) अच्छिद्र (म्हणजे कुठलीही खोदाई न केलेली) असून दुसरी 
अर्धी बाजू (बाहेरील) अनेक अलंकरणांनी भूषविलेली असते. प्रत्येक पार्श्वभिंत ही अनर्थ 
इत्यादी अवयवांसाठी तीन भागांत विभागावी. ) (१५४) 


प्रत्येक विभागाच्या प्रत्येक पार्श्वभागी उत्तम खान्दि (फट) असावी. मध्यभागी मजल्यांच्या 
(संख्येच्या) अनुसार (भूम्यनुसारेण) बुद्धीमान शिल्पीने दोन राह (प्रत्येक बाजूला एक याप्रमाणे) 
करावेत, (१५५) 


दोन्ही बाजूंना (कोपन्यांना) कोणक पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे करावेत. खान्दिच्या मध्यभागी 
अर्ध्या खोलीपर्यत गुण-रेखा खोदाव्यात. (१५६) 

फक्त अनर्थाच्या दोन्ही बाजूंना व शिखरावरती ही (गुणरेखा) खोदू नये. अनर्थाचा वरचा 
भाग चित्रविचित्र वेलींच्या गुंफण्याच्या नक्षीने भूषवावा, (१५७) 


भैरवयंत्र (छायाचित्र ३ ई व 
आकूती ६ अ) 

(वज्रमस्तकाच्या) खालच्या 
अर्ध्य भागात तोरण भैरव 
असावा. (१५८) 

आयताकार पाषाणाच्या 
चांगल्या पृष्ठ भागाचे उभे आणि 
आडवे तीन रेघांनी (प्रत्येकी 
चार) विभाग करावेत. (१५९) 


कोपन्यांपासून सुरुवात 





/८ 
00 





ई 4 | 0 करून परस्परांना उलट असे 
आ मुख असलेले (दोन) त्रिकोण 

क्‍ क्‍ (अऊआ व ईउडइ्) रेखावेत. 

आकूती ६--मभैरवयन्त्र कोपन्यांना विभागणारे कर्ण 


१.१५८-१६० (अम, इम, आम व ईम) मध्य- 
द भागील रेघेवरील मध्यबिंदूला 
(म) स्पर्श करतात. (१६०) 
(भेरवाचे) डोके प्रमुख मध्यरेघेवर वरच्या भागी ती (रेघ) मध्यभागी असेल अशा रीतीने 
स्थापन करावे. मस्तक व जटाभार ही त्रिकोणाचा पाया (त्रिकोणपीठे) व त्याचे (त्रिकोणाचे) 
शीर्ष यांच्यामध्ये करावे. (१६१) 


पहिल्या आडव्या रेघेपाशी (भैरवाचा) कण्ठ असून दुसन्‍्या (आडव्या रेघेपाशी भैरवाची) नाभि 
असते. (या दोघांच्या मधली) पाठ (रुंदीच्या) एक तृतीयांशाइतकी ती फार मनोहर दिसेल 
अशी खोदावी. (१६२) 

खालच्या बाजूच्या रेघांतील अंतराइतके (उंचीचे) पाय असून ते परस्परांच्या उलट 
दिशांना व्ललेले असतात. उजव्या हातात त्रिशूल असून त्याची आखणी उभ्या रेघेवर 
करावी. (१६३) 


वरचा पुढील हात हादेखील त्याच्याप्रमाणे उभ्या रेघेच्या जवछ रेखावा. खालचा डावा हात 
मध्यभागी (व) त्रिकोणाच्या बाजूच्या जवछून गेलेला असतो. (१६४) 


बुद्धीमान शिल्पीने उजवीकडील वरचा हात वर सांगितल्याप्रमाणे त्रिकोणाचे दोन बिंदू आणि 
त्यांना जोडणारी रेघ यांच्यामध्ये कोरावा. (१६५) 


(उजवा) गुडघा दुसन्‍्या आडव्या रेघेपाशी त्रिकोणाच्या मध्यभागी असतो. डावा पाय हा 
किंचित तिरपा असून तो तिसन्‍्या त्रिकोणात असतो. (१६६) 


तिसन्‍्या आडव्या रेघेपासून सुरुवात करून आणि तिसय्या उभ्या रेघेला स्पर्श करणारा असा 
उजव्या पायाचा भाग असून तो विशेषत: अर्ध्या त्रिकोणावर असावा, (१६७) 


अशा रीतीने भेरवश्रेष्ठाची मूर्ती त्याच्या शक्तीसह तेथे करावी. त्याने एका हातात त्रिशूल 
धारण केलेला असून दुसन्‍्या हातात पानपात्र असते. (१६८) 


[पानपात्र - दारू पिण्याचे भांडे] 
जर नन्दीभेरवाची उग्र मूर्ती कोरावयाची असेल तर त्यास चार हात 


दाखवावेत. त्याच्या हातात (वर सांगितलेल्या उपाधींसह) खट्वांग व पाश शास्त्रात 
दिल्याप्रमाणे दाखवावेत. (१६९) 


त्याचे तोंड विकट व भयंकर असून जटाभाराने अलंकारिलेले असते. अशा रीतीने दाराच्या 
चौकटीच्या खालच्या बाजूस (भैरवाची) भव्य मूर्ती खोदावी, (१७०) 

किंवा त्याच्या दोन्ही बाजूंना खालच्या भागात निम्भ्या उंचीपर्यत दोन सुंदर शक्ती 
कराव्यात. (खालच्या) पहिल्‍्या रेघेपर्यत डाव्या व उजव्या बाजूंना त्या असतात. (१७१) 

( बाजूंवरील बिंदूवर असणान्या चार त्रिकोणांच्या जागेमध्ये चार हात हे वरच्या त्रिकोणांच्या 
जवछ करावेत, (१७०) 


व मध्य रेघेला अनुसरून खालच्या भागात दोन पाय रेखावेत. डावा पाय हा (मध्य) रेघेच्या 
डाव्या बाजूला काहीसा तिरपा असा असावा ) (हस्तलिखित १) (१७१) 


” शंकराच्या देवालयात पूजा सुरू करण्यापूर्वी या दोन्ही भैरवांची पूजा करणे आवश्यक समजतात. पहिल्यास 
भूकटीभैरव व दुसन्यास नंदिकेश्वरभैरव म्हणतात. 


शत 


तोरणलक्ष्मी यंत्र (छायाचित्र ६ व आकृती ७) 





गजलक्ष्मी शुभलक्ष्मी 
१.१८१-१९३ .._ १.१७२-१८५ 
आकूती ७ 


वत्सा, यंत्राबद्लची सुस्पष्ट माहिती सांगतो तती ऐक. दाराच्या मध्यभागी असलेल्या 
तोरणाच्या(उत्तरंगाच्या) मध्यभागी हे यंत्र (स्थापितात) (१७२) 


लक्ष्मी तोरणासाठी तोरणाच्या दोन प्रकारांची योजना करता येते. गजलक्ष्मी व शुभलक्ष्मी 
अशा या लक्ष्मी सर्व प्रकारच्या शुभ गोष्टीना देणान्‍्या असतात. (१७३) 


मनोहर दिसणान्या पाषाणाच्या पृष्ठभागावर चौरस आखावा. पाषाणाचा सोव्ठवा भाग हा 
तोरणाचा आधार (चौकट) असतो. (१७४) 


(पाषाणाच्या) पृष्ठभागाच्या लांबीचे तसेच रुंदीचे पाच रेघांनी (सहा) विभाग करावेत. कोपरे 
विभागणारे दोन कर्ण मध्यबिंदूपर्यत आखावेत. (१७५) 


दुसन्‍्या रेघेने केलेल्या विभागांचे चार कोपरे (तिरप्या रेघांनी, कर्णानी) विभागावेत. मध्यभागी 
दोन अथवा चार हातांची महामाया (महालक्ष्मी) रूखावी (१७६) 


मधल्या रेघेवर दुसन्या (आडव्या) रेघेने केलेल्या मधल्या विभागात (मूर्तीचे) मस्तक असते. 
मान व छाती ते खाली नाभीपर्यतचा भाग हा मध्यबिंदूच्या अवतीभवती असावा (१७७) 


डावे आणि उजवे हात दुसन्‍्या विभागात असावेत. (त्यातील) आणि पुढचे हात वरच्या 
विभागात उभे असून ते छेदबिंदूंपर्यत गेलेले असतात (१७८) 


[छेदबिंदू -- कर्ण उभ्या व आडव्या रेघांना जेथे छेदतात ते बिंदू] 


श्र 





या बिंदूच्या जवल्च्या भागी सुंदर कमठ असून त्यांच्यावर दोन हत्ती कोरावेत. त्यांच्या 
सोंडा (लक्ष्मीच्या) मस्तकाच्या वरपर्यत आलेल्या असून त्या वरच्या (आडव्या) रेघेला समांतर 
असतात. (१७९) 

तिसन्‍्या (आडव्या) रेघेपासून सुरुवात करून परत चवथ्या (आडव्या) रेषेला स्पर्श करील 
असे वर्तुव्मकृती (?) खालचे दोन हात अभय व वरद मुद्रेत असतात. (१८०) 

पुढचे हात समोरच्या बाजूला असून भक्तांना अभय देणारे असतात. जेव्हा एक पाय 
जमिनीला स्पर्श करीत असतो तेव्हा तिला ' भूदेवी “ म्हणतात. (१८१) 

मध्यबिंदूषपासून सुरुवात करून, दोन आसन (दोन दुमडलेले पाय) हे दोन कर्णावर 
पसरलेले असतात. पायांचे घोटे, त्यांच्या बाजू पहिल्या आडव्या रेघेवर येतील, असे 
कोरतात. (१८२) 

पायांच्या जंघेची खालची रेघ, तिसरा बिंदू, (व) मध्यभागील त्रिकोणाचा मध्य भाग येथे 
उत्कृष्ट वस्त्र दाखवावे, (१८३) 

सगव्ब्यात खालच्या भागी सोढा किंवा दहा पाकब्ख्यांचे (पद्मासन) असावे. यास महायंत्र 
म्हणतात. राजाच्या (कोणत्याही) उपक्रमासाठी ते उत्तम असते. (१८४) 

किंवा शिल्पशास्त्राला अनुसरून तोरणलक्ष्मी कोरावी. तसेच याहून वेगव्ब्या आकाराची 
(लक्ष्मीची) मूर्ती (जशी ध्यान श्लोकांत दिलेली असेल त्याप्रमाणे) कोरावी. (१८५) 

शुभलक्ष्मीची मूर्ती चौरस जागेवर करतात. (त्यासाठी ती चौरस जागा) उभ्या व आडबव्या 
पाच रेघांनी (सहा भागांत) विभागतात. (१८६) 

डाव्या व उजव्या कोपन्यांपासून दोन रेघा (म्हणजे कर्ण) काव्जीपूर्वक रेखाव्यात; नंतर 
विशेषाने वरच्या भागी दोन सारखे कोपरे करावेत. (१८७) 

[आकृूती ७ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे कोपन्यातील लहान चार चौरसांचे उरलेले कर्ण आखावेत 
असा या श्लोकाच्या दुसन्या चरणाचा अर्थ असावा.] 

रेघांचे मध्यबिंदू वर व खाली योजावेत (की ज्यामुले) नंतर मध्यभागी एक मोठा चौरस 
त्याच्या कोपन्यावर (कोणपीठ, कोणवर्ग) उभा असलेला मिलेल. (१८८) 

[या श्लोकाचा अर्थ स्पष्ट नाही.] द 

मध्यबिंदूला स्पर्श करील अशी छातीची योजना उत्तम असते. मूर्तीच्या मस्तकाचा भाग 
वरच्या बाजूला मध्यभागी असावा. (१८९) 

नाभि व योनि मुख्यतः (खालून) तिसन्‍्या विभागात असावी. मध्यरेषेपासून सुरुवात करून 
गुडघे डाव्या व उजव्या बाजूंकडे गेलेले असावेत. (१९०) 


२३ 








डावा पाय खालच्या भागात विभाग पाडणान्या (आडव्या) रेघेवर असावा व उजवा पाय 
(सर्वात) खालच्या (आडव्या) रेघेच्या मध्यभागी असावा. (१९१) 

डावा व उजवा हात मोठ्या (आडव्या) मध्यभागील रेघेवर असावेत व तिसन्‍्या बिंदूजवछ 
तव्हात समोर येतील असे दाखवावेत. (१९२) 

बुद्धीमान शिल्पीने वर मस्तकाच्या (दोन्ही) बाजूंना कमछ कोरावे व खालच्या बाजूला 
गजराजाने सुंदर दिसणारे असे दिव्य आसन करावे. (१९३) 

शुभदायक अशा शुभलक्ष्मीच्या (मूर्तीच्या) यंत्राची माहिती सांगितली. 
तोरणबन्ध (छायाचित्र ७) 

वत्सा, दाराच्या चौकटीवरील विशेषतः नक्षीची माहिती सांगतो, ती ऐक. (१९४) 

(निरनिराछे) नक्षींचे बंध (तसेच) मूर्तीचे प्रकार यांची माहिती संक्षेपाने मी सांगतो. 
(चौकटीच्या) पहिल्या पट्टीवर दोन किंवा जास्त नाग असतात. (१९५) 

प्रथम दोन रेखा असून दुसरी उत्तम खान्दि असावी. (या दोघांच्या मध्ये) सापांच्या दोन 
रेघा असून त्या नागांच्या जोडीने भूषविलेल्या असतात. (१९६) 

[नागांची ही जोडी एकमेकांत गुंफलेली असते.] 

वरीलप्रमाणेच (चौकटीची) तिसरी पट्टी मनुष्यांच्या गटांच्या नक्षीने भूषवावी. नंतर (चौथ्या 
पट्टीवर) वेलींच्या कांडांसह वेलींच्या आकारात खेकणान्या स्त्रियांच्या (गेलव नारी) मूर्तीची 
नक्षी असावी. (१९७) 

उत्तम प्रकारची खेछकर स्त्री, (गेलव नारी) डाव्या हाताने वेलीचा कांड धरलेला, उजवा 
हात छातीवर व (एक) पाय अर्ध्या कुंभाव्या आकाराचा (पाय वर उचलून लतेला लपेटलेला 
असा) अशी असते. (१९८) 

काही शिल्पी मध्यभागी राम, कृष्ण व इतर (देवता मूर्ती) कोरतात. त्यांच्या बाजूला 
रंगिणीच्या फुलांची सुंदर नक्षी दोन बलिंच्या मध्ये असते. (१९९) 

शिल्पीश्रेष्ठाने, चौथी पट्टी, तेथील बलिच्या अर्ध्या भागापर्यत सुंदर दिसणान्या जलपत्रांनी 
अलंकारावी, (२००) 

[जलपत्र - कमढछाची पाने] 

अर्धचन्द्राच्या आकाराच्या पीठावर लहान उध्या दोन रेघा आखून त्यांच्यामध्ये दाखविण्यात 
येणारी पाने सारख्या अंतरावर कोरावीत. (२०१) 

त्यांच्या बाजूला, बाहेरच्या कडेला कमछांच्या फुलांची (ओछ) कोरावी. ही तोरणाच्या 
सर्वोत्कृष्ट अलंकरणाची माहिती झाली. (२०२) 

२४ 


मुखशालेची समोरची भित (छायाचित्र ८ व ९ अ) 

मुखशालेच्या पुढच्या बाजूला ज्या निरनिराव्व्या रेखा असतात त्या रेखांचे प्रकार, तसेच 
तिचे विभाग (छेद), वेलींची नक्षी (वसन्त) व कंगणी (फेणी) इत्यादींची माहिती ऐक. (२०३) 

प्रथम (शिल्प-) शास्त्राला अनुसरून मनोहर दिसणारे पीठ करावे. शिष्या, त्याच्यावरती जे 
विभाग (भेद) असतात त्यांची माहिती निःशंकपणे ऐक. (२०४) 

तोरणाची जाडी ही (मुखशालेच्या पुढच्या भागाच्या) एक-अष्टमांश असावी. त्यातील 
मधल्या चार भागांइतकी दरवाजाची रुंदी (जाडी ?) असावी. 

[भितीची जाडी 5 / मुखशालेची रुंदी.| 

याला तोरणबन्ध किंवा ' अलसा - चय “ असे नाव आहे. त्या भितीच्या आतल्या 
(पृष्ठभागावर) कोठलीही मूर्ती अथवा निरनिराब्त्या वेलींची नक्षी खोदू नये. (२०६) 
त्यानंतर मूल (मुख्य-)मंडपाच्या पुढच्या भागाच्या (दरवाज्याच्या पलीकडील दोन्ही बाजूंच्या) 
रुंदीचे (प्रत्येकी) सोब्ठा भाग पाडावेत. (२०७) 

(अलसा-चयाच्या पुढ्यातील) स्तंभाच्या बाजूला एक भाग (रुंदीची) खांदि असावी. त्यानंतर 
पुढच्या भागाच्या भितीची दोन्‍्ही बाजूंना सारखीच सुरुवात करावी. (२०८) 
पीठाची माहिती (छायाचित्र ८ डइ) 

भिंत बांधावयास सुरुवात करण्यापूर्वी कोणत्या प्रकारचे पीठ सुंदर दिसेल ते ठरवावे. श्रेष्ठ 
पीठाचे पाच प्रकार आहेत. कणि, वीथी व कुंभिका, (२०९) 

सिंहपीठ व कर्म (पीठ). ते शिल्पशास्त्रास अनुसरून आहेत. त्यांच्यामध्ये कूर्मपीठ तीन 
थरांनी होते. (२१०) 

(सर्वात) खालचा थर जसा आहे तसाच (सर्वात) वरचा थर ठेवावा. मधला थर, बुद्धीमान 
शिल्पीने, कासवाच्या पाठीच्या आकाराप्रमाणे करावा. (२११) 

गौण प्रकारच्या इतर पीठांची माहिती सांगतो. बाजूंचे (खालचा आणि वरचा) थर हे 
सिंहासनाला असतात त्याप्रमाणे असावेत. मधला थर भितीसारखा असावा. (२१२) 

' रेखा * देवालय किंवा “' रथ ' देवालय यांच्याकरीता असे सिंहपीठ सांगितले जाते. दोन्ही 
बाजूंचे (खालचा आणि वरचा) थर हे दोन थरांत असून त्यांच्या मध्ये कुंभाच्या आकाराचा थर 
असतो. (२१३) द 

असे कुंभाच्या आकाराचे पीठ असून ते प्रासादास (देवालय अथवा राजवाडा) यांना शोभून 
दिसते. ज्यावरती नक्षीकाम केलेले नसते आणि ज्याला पायाभूत थर नसून जे सरछठ जमिनीवर 
आधारलेले असते. (२१४) 

२५ 





जे केवढछ मजबूत पाया (सारखे) असते त्याला वीथीपीठ म्हणतात. कणिकाकार पीठ 
कुंभपीठासारखे असून तेथे (कुंभाच्या जागी) कणिकेसह असते. (२१५) 


वरती व खाली ते कासवाप्रमाणे (कूर्मपीठाप्रमाणे) असून मध्यभागी सुंदर दिसणारी कणी 
असते. या सर्व पीठांमध्ये वीथी व सिंहपीठ ही प्रमुख आहेत. (२१६) 


किंवा कूर्म (पीठ) हे (सर्वाति) श्रेष्ठ असून इतर पीठांची जरुरीच (मातब्बरीच) काय? 
शिल्पांगाच्या मताप्रमाणे, पीठ (मुखशालेच्या) चारही बाजूंना असावे. (२१७) 

खालच्या थराच्या दुष्पट उंचीचा कूर्मथर असतो व कूर्माच्या वरच्या थराची उंची त्याच्या 
निम्मे असावी, असे खूप मजबूत पीठ चारी बाजूंना बांधावे. (२१८) 

पीठाशिवाय (प्रासाद बांधल्यास) प्रासादाची फार मोठी हानी होते. शेवटी तोरणाच्या पुठच्या 
बाजूस दोन गोल पायय्या (वृत्तद्वय) कराव्यात. (२१९) 


या पायन्या अर्धचंद्राच्या आकाराच्या असून त्यांची उंची सारखीच असावी. तोरणाच्या दोन्ही 
बाजूंना सुंदर दिसणारी खान्दि असावी. (२२०) 


(यानंतर) शेवटी, शोभादायक दिसणान्या नागस्तंभांची (दरवाज्याच्या दोन्‍्ही बाजूना) 
स्थापना करावी. भितीच्या उंचीइतकी या खांबांची उंची असून ते तोरणाच्या (रुंदीच्या) 
एक-चतुर्थाश (रुदीचे) असतात. (२२१) 
खांबाची माहिती (छायाचित्र ९ व आकृती ८) 


वत्सा, खांब बांधावयाची पद्धत मी सांगतो, ती ऐक. खांब दोन 
प्रकारचे सांगतात, नागांनी भूषविलेला व कुंभांनी भूषविलेला, (२२२) 


त्यांच्या (त्या दोघां-)मध्ये नागांनी अलंकारिलेले स्तंभ श्रेष्ठ व 
कुभांनी भूषविलेला स्तंभ गौण प्रकारचा समजतात. (कुंभ-स्तम्भात) 
वरच्या बाजूला कुंभ असतो तसाच खालच्या बाजूला असतो व 
मध्यभागी सुंदर खांब (खांबाचा दण्ड) असतो. (२२३) 

कुभाच्या मध्यभागी नेहमीच कव्ख्या व इतर यांच्यासह सुंदर 
वेलबुट्टी असते. वास्तूच्या अवयवाचे सौंदर्य वाढविणारा नागस्तंभ 
नेहमीच श्रेष्ठ असतो. (२२४) 





आकूती हे नागनायिका धन, धान्य व सौभाग्य हे देणारी असते. कुंभाच्या 
| (कुंभस्तंभाच्या) उंचीचे आडवे चार भाग करावेत. (२२५) 


२६ 





दोन भाग खांबाचा दण्ड असून (प्रत्येकी) एक भाग पाय (पाद) व मस्तक (शीर्ष) असते. 
कुंभाच्या जागेचे (उंचीत) पाच आडवे विभाग करावेत, सर्वात खाली पाद थर करावा. (२२६) 

पहिल्या थराच्या वर कुंभ-थर दोन भाग (उंचीचा) असतो. खालच्या अर्ध्या भागात कंबर 
(कटि ८ अरुंद भाग) असून वरच्या (अर्ध्या) भागात वेलबुट्टी असते. (२२७) 

(खांबाचा दण्ड दोन भाग असून, पादापासून वरपर्यत तो भींतीवर असतो. पादभागात शुद्ध 
पंच कर्म करावे. (२२६) 

प्रथम पाद, नंतर दोन भाग कुंभ, त्याच्या शेवटास वेल, त्याच्यावर मण्यांची माठ, आलम्ब 
(लोंबत्या मोत्यांच्या माठा) वगैरे हे यथायोग्य नियमांप्रमाणे करावे. (२२७) | 

ही पाद तसेच कुंभाची माहिती झाली. पट्टाच्या (डोरीच्या) मध्यभागी वेलबुट्टी असते. वरच्या 
भागात जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे रेघा प्रयत्नाने रेखाव्यात. (२२८) 

मध्यभागी लहानशा आकाराची फुलांनी शोभायमान दिसणारी नागर प्रकारच्या स्त्रीची मूर्ती 
असते. खालच्या पट्टीवर लता कोरलेली असते. नाग प्रकारच्या खांबांचे विभाग वर 
सांगितल्याप्रमाणे (कुंभ प्रकारच्या खांबाप्रमाणे) असतात. (२२९, 
नागस्तंभ 

खांबाच्या (सर्वात) वरच्या भागावर आलम्ब असतो तो (मोत्यांच्या) तीन मा्ग॑नी भूषविलेला 
असतो. आलम्बाच्या खाली असलेल्या भागात अर्धचन्द्राप्रमाणे असलेला सर्प (सर्पाची फणा) 
असतो. (२३०) 

सर्पाच्या या फणा सात किंवा पाच असतात. मध्यभागी असलेल्या फणेच्या (दोन्ही) बाजूना 
इतर फणा असतात. (२३१) 

( मधली फणा काहीशी मोठी व बाजूंना असलेल्या फणा लहान असतात. (२३१) ) 

त्याच्या खाली अर्धा नाग व अर्धा मनुष्य अशी अनन्ताची [ मध्यभागी महान शेष अनन्त 
याची ) मूर्ती असते. (त्याच्या हातांत) दिव्य नांगर व मुसठ (धारण केलेले) असतात किंवा 
(दोन्ही हात) नमस्काराच्या मुद्रेत (बद्ध अंजलि:) असतात. (२३२) 

नागाच्या शरीराच्या खाली दोन किंवा तीन वेढे दाखवितात, मात्र नागाच्या शेपटीचा वेढा 
निश्चितपणे (खांबाच्या) पुढच्या भागी आलेला असतो. (२३३) 
कोणकाची माहिती (छायाचित्र १० अ) 


तिच्या (मुखशालेच्या) शेवटाला पुढे तसेच बाजूला (चारी कोपन्यांच्या जागी) कोणकाचे 
स्थान असते. तू कोणकाच्या जागी असलेले विभाग, प्रकार तसेच लक्षणे ऐक. (२३४) 


२७ 
एने ४१३३-7४ 





(कोणकाच्या) भिंतीचा भाग हा भिंतीप्रमाणे असून त्याचे (उंचीचे) प्रामुख्याने दोन भाग 
होतात. (अर्ध्या उंचीपर्यत) बंधनाच्या (थरा-) पर्यत जंघा (भित) असते. (२३५) 

खालच्या बाजूला मनोहर व बारीक नक्षी (इत्यादीं) सह पंचकर्म करावे. वरील मितीचा 
भाग जंघेप्रमाणे करावा. (२३६) 

कोणकाच्या खालच्या बाजूला असलेल्या पंचकर्माच्या थरविभागाचा अनुक्रम असा : 
सगक्यात खाली एक भाग खुर, (नंतर) कुंभ व त्यावर पट्टीची जागा असते. (२३७) 

कुंभाच्या (घटाच्या) वर असलेली जागा खूप अंतर्गमन असल्याने (निम्नगा) (बारीक) 
कमरेप्रमाणे असलेल्या डमरूसारखी असते. त्याच्यावरील भाग बाहेरच्या बाजूस निर्गमित 
झालेला असून त्यावर सुंदर पट्टी असते. (२३८) 

पट्टीच्या मध्यभागी लांबीवर मनोहर वेलीची नक्षी असते. पट्टीच्या खालच्या भागी चाफ्याचे 
सुंदर पान असावे. (२३९) 

चाफ्याचे पान (पट्टीच्या) खालच्या बाजूला व विशेषतः कुंभाच्या मध्यभागी असते. पट्टीच्या 
वर पुन्हा कणिकेच्या आकाराची डमरू-भूमी असते. (२४०) 

या (कणिकेच्या) जागी समान भागांचा कोणाकार असून त्याच्या पाच भागांपैकी एका भागात 
फणसाच्या काट्याची नक्षी करावी. (२४१) 

[कणिका थराचे तीन सारखे भाग करून त्यात कणिकेचा पुढे आलेला भाग एक भागाचा 
असतो या पुढे आलेल्या भागाच्या उंचीचे आडवे पाच भाग करून त्यातील मधल्या एका भागावर 
फणसाच्या काट्यांची नक्षी असते.] 

खोल भागांच्या वर व कणिकेवर (उभ्या) दोन रेघा रेखाव्यात आणि त्यांच्यामध्ये अनेक 
प्रकारच्या नक्षींनी वसन्‍्त रेखा भूषवावी, (२४२) 

(कोणकाच्या जंघा भागाच्या) वरच्या (पंचकर्माच्या वरच्या) भागाच्या अर्ध्या (उंचीचे) चार 
समभाग करावेत व रुंदीचे तीन किंवा पाच समभाग करावेत. (२४३) 

वरच्या अर्ध्या भागातील (रुंदीच्या) मध्यभागाने परिमित झालेल्या भागी एका खालोखाल 
एक पंचकर्माचे थर विभाग करतात. (२४४) 

[कोणकाच्या पायथ्यापाशी प्रथम पंचकर्म केले. त्यानंतर कोणकाच्या उंचीच्या खालच्या 
एक-चतुर्थांश भागात, कोणकाच्या रुंदीच्या मध्यभागील एक-तृतीयांश भागात, तितक्या रुंदीचे 
पुन्हा पंचकर्म खोदतात. छायाचित्र १० अ पहा.] 

कोणकाच्या निर्मितीतील कौशल्याची व त्याच्या निरनिराव्य्या विभागांच्या स्वरूपाची अशी 
माहिती दिली. खुराच्या जागी वज़शीर्षात (अलसा-) नायिका तसेच नन्दिका असते. (२४५) 


२८ 


आता (कोणकाच्या) भिंतीच्या भागाची माहिती ऐक. तिच्या मध्यभागी वेलींची नक्षी असते. 
त्याच्या इतर (म्हणजे बाजूंच्या) भागी रेघा व फुले खोदलेली असतात. (२४६) 

भिंतीच्या पायापासून तिच्या शेवटापर्यंत करावयाची कामे सांगितली. कोणकांचे प्रकार व 
त्यांच्यावरील सुंदर नक्षींचे भेदही सांगितले. (२४७) 
अनर्थ खांबाची माहिती (छायाचित्र १० अ) 

भिंतीच्या आकाराप्रमाणे, तिच्या उंचीइतका, त्याव्या शिखरापर्यत असलेल्या अनर्थ पागाची 
माहिती सांगतो ती ऐक. (२४८) 

[अनर्थ खांबाच्या वरच्या बाजूला लहान शिखराकृती कोरलेल्या असतात, त्या शिखरांचा 
उल्लेख येथे आला आहे.] 


अनर्थ पागाच्या लांबीचे तीन व रुंदीचे चार (समान) भाग करावेत. (लांबीच्या) 
मंध्यभागी जेव्हडा कोनाड्याचा भाग (निशाभाग) असेल तेव्हढे बुद्धीमान शिल्पीने तीन भाग 
करावेत. (२४९) 

[अनर्थ पागाच्या लांबीच्या एक-तृतीयांश लांबीचा (उंचीचा) कोनाडा करावा.| 

वरती शिखर भाग असून त्याच्या खाली मध्यभागी (कोनाड्याचा) मोकव्ठ भाग (गव्हर, 
असतो. खाली व बाजूंना रेघा असलेले असे हे सुंदर घर (कोनाडा) करावे. (२५०) 

(सर्वात) खालच्या भागी (रुंदीच्या) तीन भागांत पंचकर्म काकजीपूर्वक करावे. ज॑ंघेच्या 
(रुंदीच्या) एका भागाची निशा (मोकक्ठ कोनाडा) असते, (व त्याच्या दोन्‍्ही बाजूना उरलेल्या 
दोन भागांचे) दोन खांब असून त्यांच्यावर वेलींची नक्षी असते. (२५१) 


(कोनाड्याच्या) वरती त्याचप्रमाणे वेली असलेली पट्टी खोदावी. त्याच्यावरती शिखराचा 
भाग असून तो नेहमी डमरू-भूमीच्या आकाराचा असतो. (२५२) 
[शिखराचा भाग अनर्थ खांबाच्या वरपर्यत गेलेला असतो.] 
त्याच्यावरती पट्टीच्या स्वरूपात वसन्‍्त व वललभी कोरलेले असतात. वसंताच्या विभागा 
इतक्याच विभागाने वरती शिखराची योजना करावी. (२५३) 
[वसन्त - पाने, फूले यांचे नक्षीकाम. वल्लभी ८ वेलबुट्टीची नक्षी.| 
तेथे वरच्या बाजूला वव्ललेल्या कमछाच्या पाकब्ख्या खोदाव्यात. त्याच्यावर वसन्‍्त इत्यादी 
कोरलेली व समान विभागाची सुंदर पट्टी खोदावी. (२५४) 
.त्याच्यावरती भिंतीच्या भागावर वज्रमस्तक कोरावे. मध्यभागी जेथे कोनाडा (निशागृह) आहे 
तेथे मूर्ती वगैरेंची स्थापना करावी. (२५५) 


२९ 





हे (अनर्थ -) बंधाचे निरनिराछे विभाग आहेत. (आता) अत्यंत गुप्त माहिती ऐक. दिकपाल 
किंवा महाविद्या-बन्ध या नावाने ती (माहिती) सांगितली जाते. (२५६) 


आवरण देवता (छायाचित्र १० आ) 


विष्णच्या मंदिरात इन्द्र इत्यादी दिकपाल (या कोनाड्यात) असतात. शिवमंदिरात भैरव 
मूर्ती असावी व चंडीच्या घरात भैरवी असते. (२५७) 


आता प्रामुख्याने शक्तीच्या घरासाठी उत्कृष्ट अशी महाविद्या इत्यादींची यंत्रे व त्यांच्या 


.. अनुसार मूर्तीची माहिती सांगतो, (२५८) 


देशाच्या भेदाप्रमाणे व (त्या त्या) देशाच्या आवडीप्रमाणे (प्रचलीत शास्त्राप्रमाणे) अनर्थातील 
सुंदर अशा कोष्ठात (कोनाड्यात) महाविद्या, गौरी इत्यादी (किंवा) दहा मात॒का यांची स्थापना 
करावी. (२५९) 


आता हे महायंत्र व त्यानुसार मूर्ती तयार करण्याची पद्धती, हे चाणाक्ष (शिष्या) ऐक. या 
एकाच यंत्राच्या विभागांनी (सर्व प्रकारच्या) मूर्ती कराव्यात. (२६०) 


शक्तियंत्र (छायाचित्र १० आ, इ, ई व आकूती ९) 


१00६ 


20008 


तेथील तयार केलेल्या निशागृहाच्या मापाची शिला 
घेऊन तिच्यावर निरनिराव्व्या शक्तीच्या मूर्तीसाठी हे 
महायंत्र सांगितलेल्या पद्धतीने आखावे. (२६१) 





या यंत्राच्या सहाय्याने कात्यायनी, शूली, उग्रा, 
चण्डा, विभीषिणी या नांवाच्या (व) भयंकर नवदुर्गा 
कराव्यात. (२६२) 






चौरस किंवा आयत जशी (कोष्ठात) जागा असेल 
त्याप्रमाणे आखून त्याचे [रुंदी व लांबीचे तीन (तीन) 
रेघांनी (चार, चार) विभाग करावेत.] (२६३) 


हा 


उंची आणि रुंदी यांच्यात अशा रेघा आखाव्यात की 


20008 
सारख्या (रुंदीचे व लांबीचे) भाग होतील. शेवटले 


है 9 ३ 
2७०५४ चारी कोपरे विभागणान्या रेघा (कर्ण) आखाव्यात. (२६४) 


आकूती ९--शक्ति यंत्र त्यामुठे छेदबिंदू तसेच मध्यभागील मध्यबिंदू हे 
3. २६१-२६८ जोडले जातात. मध्यभागील लांबीची रेघ ही दुसन्या 
आडव्या रेघेला स्पर्श करणारी असते. (?) (२६५) 
प्रत्येक रेघेपाशी दोन-दोन रेघांनी पुन्हा विभाग पाडावेत. डाव्या व उजव्या तसेच खालंच्या 
व वरच्या कोपन्यांना विभागणान्या रेघा (कर्ण) आखावेत. (२६६) 





३० 


४... अएएएशशशशशिओन -ख ढ़ जान | 


[श्लोक २६५ व २६६ चा एकूण अर्थ असा की चौरसाचे किंवा आयताचे कर्ण काढावेत व 
तसेच प्रत्येक लहान विभागांचेही दोन्ही कर्ण आखावेत.] 

या सर्व रेघा आखून वेगके वेगल्ले विभाग केल्यानंतर खालच्या (वरच्या, हस्तलिखित १ 
प्रमाणे) छेदबिंदूपासून आडव्या मध्य रेघेपर्यत, (२६७) 

या वरच्या निम्भ्या भागांत दोन्ही कडेच्या रेषांना स्पर्श करील असे अर्धवर्तुठ आखावे. 
खालच्या आणि वरच्या भागी चार त्रिकोण असतात. (२६८) 

निम्म्या त्रिकोणांच्या मध्यभागी दहा मातृगण असून त्यांच्यावरती मध्यभागी अर्धवर्तुठाक्‌ती 
निम्मे तोरण असते. (२६९) 

वरच्या त्रिकोणांतील मध्यभागी अलंकारिलेले मस्तक असते. दुसन्या बिंदूपर्यत गव्ल्याचा 
भाग भूषवावा, (२७० ) 

व तिसन्‍्या मध्य बिंदूपाशी नाभीचे स्थान सांगतात. तैथून खालच्या बाजूला नेहमी पायांची 
स्थापना करावी. (२७१) 

त्या (यंत्राच्या) अनुसाराने मूर्तीचे अनेक हात खाली तिसन्‍्या आडव्या रेघेपर्यत व दोन उभ्या 
रेघांच्या मध्ये करावेत. (२७२) 

विद्वान शिल्पीने चार हातांची, क्वचित्‌ दहा हात असलेली, दोन हातांची किंवा (कथी कथधी) द 
आठ हातांची मूर्ती करावी. (२७३) 

(मधल्या दोन आयताकार विभागांमध्ये असलेले) वरचे हात छाती व खांदे यांच्या 
रेषेत असावेत; पुढचे हात व तकवे वरती असलेल्या वर्तुब्वकृती रेघेला स्पर्श करणारे 
असावेत. (२७४) 

जसे ध्यान (-श्लोक) असेल तशीच मूर्ती, जशी शास्त्राला सम्मत व शास्त्रात सांगितली 
असेल तशी करावी. (नाहीतर) मूर्ती दोषपूर्ण होऊन ती नाशदायक व विघ्नकर्ती होते. (२७५) 

आता मी (मूर्तीच्या) खालच्या भागाची माहिती सांगतो ती ऐक. आसने निरनिराव्य्या प्रकारची 
असून ती रेघांना अनुसरून करावीत. (२७६) 

पायांचे भाग रेघांशिवाय (रेघांना न अनुसरून) कदापीही करू नयेत. असे हे यंत्राचे 
विभाग असून (त्याच्या सहाय्याने) निरनिराव्त्या प्रकारच्या गौरी आणि इतर (देवींच्या मूर्ती) 
कराव्यात. (२७७) 


उभ्या मूर्ती 


काठीप्रमाणे (ताठ) उष्या मूर्तीच्या पायांची ठेवण कशी असावी ते ऐक. एक पाय लांबीत 
सरल (-सोट) असून दुसरा कांहींसा तिरपा असतो. (२७८) 


कक 





नियमांप्रमाणे, एक पाय मध्यभागी ठेवावा व दुसरा पाय वाकलेला व निरनिराव्ल्या भागांमध्ये 
(वाकांमध्ये) असावा. (२७९) 


(बसलेल्या) मूर्तीचे दोन्ही पाय (आडव्या) रेघांना जास्तीत जास्त अनुसरून असावेत. 
मूर्तीच्या आसनापर्यत सुंदर कमर कोरावे. (२८०) 

बसलेल्या स्वरूपाच्या मूर्तीसाठी मनोहर पीठ करावे. देवता ज्या स्वरूपाची असेल 
(ते दाखविणारे) वाहन खाली दाखवावे, (२८१) 

[गौरीसाठी बैल, कुमारीसाठी मोर इत्यादी वाहन दाखवावे. ] 

वाहनाच्या स्वरूपाची मूर्ती मध्यरेषेवर असावी. (डोक्यावरील) किरीट, (कानांतील) कुंडले 
(व गब्ल्यातील) हार हे सुंदर व मनोहर असावेत. (२८२) 

(मूर्तीवरील) वस्त्रे व दागिने ही प्रफुल्ल दिसतील अशी छिन्नीने कोरावीत प्रासादाला 
अनुरूप होईल अशी ही मूर्ती करावी. [ ही मूर्ती वेलींनी व इतर नक्षीनी सजवावी 063) 


वेलवुद्टीच्या नक्षींचे (वल्लभींचे) निरनिराव्ठे प्रकार (छायाचित्र १४ व १ ५) 

फुले असलेल्या वेलींच्या महान वल्लभी इत्यादी, तसेच वल्लभींचे प्रकार, त्यांचे निरनिराज्े 
आकार व त्यामधील अंतर (यांची माहिती) ऐक. (३२८४) 

या नक्षी कोणत्या स्वरूपाच्या यंत्राच्या सहाय्याने केल्या असता सुखाने (कष्ट न पडता) 
कोरता येतात (यांची माहिती ऐक) कुंचिता, लता, हंसा, वर्त्तुला तसेच आगमा, (२८५) 

रतिकेरा, सगुम्फा व कुटिला, समभागिका, पल्‍लवा, कलियुक्ता व मेघा असे ११ (नक्षीचे 
प्रकार) सांगितले आहेत. (२८६) 

अनुक्रमाने एकेक (प्रकारासाठी) लागणास्या यंत्राची, वेगव्ल्या वेगब्ब्या आकतीनी, आखणीची 
(माहिती) सांगतो. शिल्पीने (त्या नक्षी त्या त्या) यंत्राला अनुसरून कोराव्यात. (२८७) 
कुज्चिता 

आता वेलींचे प्रकार, त्यांचे वैशिष्ट्य, रेघा तसेच सपाट जागेवर दंडाप्रमाणे उभ्या किंवा 
_ (आडव्या) पट्टीवर ही नक्षी काढावयाची (माहिती) ऐक. (366) 

ज्या जागेवर वेल कोरावयाची तेथे ती तिरपी (वर चढती किंवा खाली उतरती) 
असू नये. (यासाठी) प्रथम शिलेच्या मध्यभागावर तिच्या लांबीवर रेघ (सममिती अक्ष रेघ) 
आखावी. (२८९) द द 

लांबीवर तसेच रुंदीवर (सारख्या अंतरावर) रेघा आखाव्यात व त्यानंतर पाने कोरावीत. 
पाने नेहमी जोडीने असून त्यांचे देठ वक्राकार असावेत. (२९०) 


२३२ 





आस" ऋअ- 


कुज्चिता प्रकारच्या वेलबुट्टीच्या नक्षींचे प्रकार पहाणान्यास आनंद देणारे असतात. प्रत्येक . 
पानाच्या पुठच्या भागापाशी देठ असतो व त्यावरील अर्ध्या भागात पाने असतात. (२९१) 

(प्रासादाच्या) भिंतीच्या अवयवावर कुज्चिता लता ही सर्वोत्कृष्ट (नक्षी) असते. उत्कृष्ट, 
सुंदर व वसंत (भागी) असणारी * हंसलता * ऐक. (२९२) 
हंसा 

कठीण व सूक्ष्म कणांनी बनलेल्या दगडावर हंसाची आकूती कोरावी. सुंदर हंस नेहमीच 
पानाच्या आकाराप्रमाणे शेपटी असलेला कोरावा. (२९३) 

आयताकार चौकटीत हंसाचे शरीर पुढच्या बाजूस असून पानांचे अलंकरण असलेला भाग 
(मागे) असावा. यास हंस असे म्हणतात. (२९४) 

दोन्ही पंख व पाठीमागील बाजू डोक्याच्या (वरच्या) बाजूला जाणारे असे वक्राकार असतात. 
ते वेलीच्या पानांच्या आकाराचे असून (हंसाच्या) डोक्याच्या तसेच मानेच्या वर जातील असे 
असावेत. (२९५) 
वतुला 

नियमानुसार खोदलेब्या वर्तुला (नक्षीची) लक्षणे ऐक. चौरसाकूती जागेवर वर्तुव्गकृती देठ 
खोदावेत. (२९६) 

देठ वर्तब्णकृती रेघांना अनुसरून काढावेत व मध्यभागी पाने असावीत. प्रत्येक कोपन्यापाशी 
कछीच्या स्वरूपाच्या रेघा खोदाव्यात. (२९७) 

ही वर्तुव्शकार उत्कृष्ट व शोभादायक वेलबुट्टी नेहमीच श्रेष्ठ असते. लांबट जागेसाठी ती 
उत्कृष्ट असून जंघेच्या मनोहर अलंकरणार्थ (योग्य) असते. (२९८) 
आगमा 

प्रथम जागा सारख्या चौरसाकृतींमध्ये आखावी. एका (चौरसात) वर्तुल्ल, दुसन्यात (वरच्या 
किंवा शेजारच्या) त्याच जागे इतका चौरस (असे एकावर एक किंवा शेजारी एक) नियमाप्रमाणे 
कोरावे. (२९९) 

नुकत्याच अंकुरलेल्या पानांप्रमाणे, मोहरीच्या पानांप्रमाणे, वरच्या जागेत पाने असावीत. 
आगमा (प्रकारची नक्षी) जांघेला भूषविण्यासाठी (योग्य असते). (३००) 


रतिकेरा 
वरच्या बाजूस शिखराकडे जाणान्या, आयताकार जागेच्या मध्यापाशी, प्रत्येक मजल्याच्या 
तव्णपाशी (प्रत्येक आडव्या रेघेपाशी) दोन (लहान) वर्तुले कोरावीत, (३०१) 


२२ 





[प्रत्यक आडव्या रेघेच्या डाव्या बाजूस खाली व उजव्या बाजूस वरती वर्तुले कोरावीत.] 

लंब आयताकार (लांबी रुंदीच्या १ ॥/ पटी पेक्षा जास्त) जागेवर, नियमाप्रमाणे, प्रथम 
वर्तुढकार आकार देऊन नंतर वक्राकार तब्ठाच्या (पीठाच्या) बाजूला, खालच्या बाजूला 
आणावा, वरच्या बाजूला जाणारे वक्राकार वाढत जातात. (३०२) 


लांबट आकाराची दोन पाने या वर्तुव्णला स्पर्श करणारी असतात, जागेच्या खालच्या 
भागाकडे वल्लेल्या या पानांची टोके (अग्र) आतमध्ये ववललेली (अशी वक्राकार) असतात, (३०३) 


[ही पाने खालच्या बाजूला आकुंचित होणारी व वरच्या बाजूला मोठी होत जाणारी असतात. ] 

(ही वक्राकार पाने) तीन किंवा पाच रेघांमध्ये पाचदा विभागलेली असतात. रतिकेरा प्रकारची 
वेलबुट्टी जंघेसाठी किंवा भिंतीच्या अलंकरणार्थ श्रेष्ठ समजतात. (३०४ ) 
गुम्फना (किंवा सगुंफा). 

(दिलेल्या लांबट जागेचे) सारख्या (पानांनी केलेल्या) वर्त॒व्गकृतीनी भाग पाडून त्यांच्या 
मध्ये गुंफे प्रमाणे खोलवा असतो. त्या गुंफेच्या जागी वानरी, डुकरीण तसेच वाघ, सिंह, हत्ती 
व इतर पशु, पक्षी, हरीण इत्यादी निपुण शिल्पीने कोरावेत. (हे प्राणी किंवा पक्षी) गुंफेतून बाहेर 
जणू काही उडी घेत आहेत असे दाखवावेत. (३०५, ३०६) 

असा हा (वेलबुट्टीचा) सगुंफा नावाचा प्रकार असून ती (नक्षी) कब्त्या व पाने यांनी सुशोभित 
करावी. 
कुटिला 

आयताकार असलेल्या जागी रुंदीकडून ती अधिक आयताकार (लंब आयताकार) 
करावी. (३०७) 

[रुदीचे लांबीने विभाग पाडून अधिक लांबट आयताकार करावेत.] 

कुभाच्या जागी (लतेचे) देठ लांबीच्या दृष्टीने गुंडालल्यासारखे [सापाच्या मार्गाच्या 
आकृतीप्रमाणे) वक्राकार दाखवावेत. तेव्हा वक्राकार असलेल्या (देठ सदृश) रेघेच्या (दोन्ही 
बाजूस) मनोहर (पाने) कोरावीत. (३०८ ) द 

[देठाच्या दोन्ही बाजूना सुंदर पाने इत्यादी कोरावीत.] 

(त्या वक्राकारांच्या) मध्यमागी शोभून दिसतील अशी फुले, कब्त्या इत्यादी कोरावीत. 
समभागिका क्‍ 

कुज्चिता व वर्तुला प्रकारची नक्षी यांच्या मिश्रणाने (ही नक्षी) केलेली असून ती सारख्या 
भागात व सारख्या अनुक्रमाने असते. (३०९) 


३४ 





ही समभागिका (वेलबुट्टी) प्रख्यात असून जंघा व मितीवर सुंदर दिसते. 
पल्‍लवा 
अरुंद (आयताकार) जागेचे विचवाच्या पायाच्या आकाराप्रमाणे (विभाजन) करावे. (३१०) 


नवीन पानांच्या आकृती वसन्तपट्टीच्या भागात कोराव्यात. जेव्हा तिला देठ नसतात आणि 
(पाने एकमेकापासून वेगछी वेगढी कोरलेली असतात। तेव्हा पद्मपीठाच्या आतल्या भागी 
(उंचीच्या मध्यभागी) (३११) द 


ही पल्‍लवा (प्रकारची) वेलबुट्टी शिल्प शास्त्राच्या मताने उत्कृष्ट असते. 
कलिकायुक्ता 


सारखी रुंदी असलेल्या (लांबट आकाराच्या) जागेचे सारख्या चौरसात विभाग 
करावेत. (३१२) 


कक्ठीसह एकाच दिशेकडे वल्लेले देठ कोरावेत. जेथे पाने शोभून दिसत नाहीत तेथे पल्‍लवा 
(वेलबुट्टीप्रमाणे) कव्न्या काढाव्यात. (३१३) 


ही मनोरम कलियुक्ता नांवाची (वेलबुट्टी) प्रख्यात आहिे. 
मेघा (ढगांप्रमाणे) 

जागेच्या रुंटीवर सारख्या अंतरावर तिरप्या रेघा आखाव्यात. (३१४) 

वरच्या बाजूला जाणान्या या रेघा पलल्‍लवाच्या (वेलबुट्टीच्या) आकाराप्रमाणे कराव्यात. मात्र 
फक्त वरच्या बाजूस ही पाने (पल्लवाः) व्लेली (कुज्चिता) असतात., (३१५, 


त्यांच्या (पल्लवांच्या) टोकाकडील भागात ढगांच्या आकृती कोराव्यात. वसन्तावरती 
ही (वेलबुट्टी) फार शोभून दिसते. निरनिरात्ल्या प्रकारच्या अलंकरणाच्या कामासाठी हे 
वेलबुट्टीचे प्रकार असतात. (३१६) 


फुलांची नक्षी (छायाचित्र १६ अ, आ) 
फुलांच्या सुंदर नक्षींचे जे चार प्रकार सांगतात ते ऐक : रंगिणी, चातुकी आणि पंकज 
(कम) तसेच उत्पल (रात्र कमछ). (३१७) 
फुलांचे हे चार प्रकार पट्टीचे काम करताना वापरावेत; दरवाजा, तोरण यांच्या मध्यभागी 
किंवा कोनाड्याच्या जागी ते सुंदर दिसतात. (३१८) 
पट्टीप्रमाणे (लांब, निरुंद) असलेल्या जागी, सपाट पृष्ठभागावर (सारख्या विभागाच्या) 
चौरसाकृतीत चाणाक्ष (शिल्पीने) विधिपूर्वक मनोहर अशी फुलांची रांग कोरावी. (३१९; 


पड 








रंगणी 

मध्यभागी कर्णिका असून वर्तुवलाच्या आकाराचे केसर दाखवावेत. चारी दिशांना 
खोदल्यानंतर त्यांच्या शेवटी चार पाकव्त्या (दन्त) कोराव्यात. (३२०) 

ही फूले रंगिणीच्या फुलाप्रमाणे दिसतील अशी अत्यंत प्रयत्नाने करावीत. 


चातुकी (उधडद्या डोब्व्यांप्रमाणे) 

पट्टीच्या (लांब व निरुद) आकाराच्या जागी आयताकार विभाग कोरून (३२१) 

या जागेच्या प्रत्येक (बाजूंना) मध्यभागी विभागावे व त्याच्या (आयताकार जागेच्या) 
मध्यभागी कर्णिका रेखावी. या चौकानी क्षेत्राच्या कोपन्यांपाशी तिरप्या रेघा आखाव्यात. (३२२) 

त्या जागी डोव्ल्याच्या आकाराचे (समभुज) चौकोनी क्षेत्र तयार होते. त्याच्या (चौकोनी 
क्षेत्राव्या) वर व खाली तीन रेघांनी त्रिकोण मिछतात. (३२३) 

सर्व रेघा व प्रत्येक कोपन्यापाशी असलेल्या रेघा दोन दोन असतात. आशा प्रकारची 
चातुकिमाछा असून ती सर्वाना आनंद देणारी असते. (३२४) 
पंकजा (कमल) 

जागा अरुंद अथवा रुद असो तिचे समभागातील चौरसांमध्ये विभाग करावेत. मध्यभागी, 
त्याच्या केन्द्रस्थानी, वर्तुढाच्या आकाराची श्रेष्ठ व सुंदर अशी कर्णिका असावी, (३२५) 

कर्णिकेच्या (बाहेरच्या भागाचे पाकब्त्यांसाठी) पाच किंवा आठ सारखे भाग पाडावेत, किंवा 
दहा आणि बारा आरा असाव्यात. याला कमलमाला म्हणतात. (३२६ ) 


पाकत्त्या निरनिराव्ल्या प्रकारच्या करतात. कांहीं वेछेला त्यांच्यात खोलवा असतो. काही 
शिल्पशास्त्राच्या मताप्रमाणे पुष्कछदा कमकछ कोरावे. (३२७) 


[बहुधा याचा अर्थ वर पुष्कछ ठिकाणी असा केला आहे. कमछ्ाचे विविध प्रकार असाही 
बहुधा या शब्दाचा अर्थ होऊ शकेल. इंग्रजी भाषांतरांत कमब्ञप्रमाणे ही फूले असावी असा 
जो अर्थ दिला आहे तो योग्य वाटत नाही.] 
उत्पला (राज्र-कमत्) 


पूर्वी सांगितलेल्या आकाराच्या जागेच्या मध्यभागी कर्णिका कोरावी. तिच्या बाहेरच्या भागी 
सारख्या विभागांना तीन समकेन्द्री वर्तुढ़े जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे आखावीत. (३२८) 


या वर्तुव्ग॑च्या मधल्या अंतराच्या जागी लहान लहान मनोरम निरनिरात्त्या आकाराच्या व 
(आतून बाहेरच्या बाजूस) क्रमाने वाढत जाणान्या पाकव्ल्या कोराव्यात. (३२९) 


२६ 


रण ममगमाााकस्‍दादनगग बक्व्क्ा्ाा चच::, ' दी आज 


[क्रमाने वाढत जाणान्या पाकब्त्या म्हणजे आतल्या दोन वर्तुब्मंतील पाकव्ल्या लहान 
आकाराच्या त्याच्या नंतरच्या मोठ्या व्यासांच्या वर्तुब्गंच्या जागेतील पाकब्त्या काहीशा मोठ्या 
आकाराच्या व त्यानंतरच्या वर्तुब्गंच्या जागेतील पाकव्त्या त्याहून मोठ्या अशा कोराव्यात. तेव्हा 
समकेंद्री वर्तुलंमधल्या जागा सारख्या रुंदीच्या नसून जसजसे कर्णिकेपासून बाहेर जाऊ तशी 
ही रुंदी वाढत जाईल अशा रीतीने वर्तुढे आखावयास हवीत.। 

(चौरसाकृती चौकट व सर्वात बाहेरील वर्तुक् यांच्या मध्ये असलेली) वरच्या भागी जी 
त्रिकोणी जागा तेथे नेहनी कणीसह (बिंदूसह) पानाची आकूती रेखावी. चाणाक्ष शिल्पींनी ही 
सुंदर उत्पला, लहान फुले, रेखावीत. (३३०) 

सर्द संधींच्या जागा या क्रमाने अलंकारांनी भूषवाव्यात. अलंकारांनी शोभादायक न केलेली 
वास्तू मध्यम स्वरूपाची गणतात. (३३१) 

(या उलट) सर्व अंगोपांग भूषविलेले असतील तर निश्चितच ती वास्तू उत्तम समजतात, 
भूषणांशिवाय प्रासाद असेल तर तो खात्रीने अधम प्रकारचा होतो. (३३२) 

शिल्पशास्त्रानुसार केवक शिल्पाच्या प्रकाराने मण्डप तसेच पोटल'" ही उत्तम वास्तू (गृह, 
सांगितली जातात. (३३३) 

[शिल्पसारणीत वास्तूचे दोन प्रकार दिले आहेत : १४ प्रकारची देवालये व आठ प्रकारच्या 
साधारण इमारती. त्यांच्यामध्ये मण्डप व पोटल यांचा उल्लेख आहे. मंडपाला चार, आठ किंवा 
बारा खांब असून वर वर रुंदीने कमी होत जाणारे शिखर असते. त्याला साधारणतः भिती 
नसतात.) पोटलाला भिंती असतात खांब नसतात व घुमटाकार शिखर असते. | 
घर (मुखशाला) इत्यादी विभागांची माहिती- मुखशालेचा अनुराह) (छायाचित्र ८ इ व ३०३, 

येथे घर (मुखशाला) वगैरे विभागांची माहिती सांगतो ती ऐक. अनर्थाच्या बाजूच्या भागात, 
त्याचप्रमाणे (मुखशालेच्या) बाजूच्या भागात जी जागा असते ती या जागेची सीमा, ऐक. येथे 
खांबाची आकृती असावी. याची रुंदी कोणकाच्या रुंदीच्या निम्मी असते. (३३४, ३३५) 

कोणकाच्या (रुंदीचे) दोन विभाग केले असता दीड भाग रुंदी त्याची (कोणकाची) असते 
व अर्धा भाग रुंदी अनुराहाची असते. हा प्रासादाचा उत्तम तलच्छन्द (मंडल) आहे. (३३६) 

(अनर्थाच्या) खान्दिच्या नंतर (शेवटी) असलेल्या जागी (जो खांब असतो) त्यास 

(अनु-) राहपाग म्हणतात. अनुराहाची जी उंची तीचे पाच विभाग करावेत. (३३७) 


* टिप्पणी पहा. 








लांबीच्या मध्यभागी तसेच रुंदीच्या मध्यभागी तीन भाग पाडावेत. हा प्रसिद्ध जंघाचा भाग 
असून त्याच्या दोन्ही बाजूंना सुंदर अशा दोन रेघा आखाव्यात. (३३८) 

(उंचीच्या) मध्यभागील दोन भागांची जंघा असते. तव्गपासच्या दोन भागांत पंचकर्म असते. 
शिल्पीने कुठलीही शंका न बाछगता पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भाग पाडावेत. (३३९) 

[पूर्वी म्हणजे श्लोक २३७ व त्यापुढे यात दिलेली माहिती. 

सर्वात वरच्या भागातील अर्ध्या उंचीत पाद व कुंभ (थर असावा). सुंदर कणी, वसनन्‍्त 
(तेथे) कोरावेत व त्यांच्यावर पट्टिका असावी, (३४०) 

वरच्या भागी तसेच मध्यभागी लांबट आकाराची लहानशी पट्टिका असावी. जंघेच्या तीन 
भागांपैकी (मधला) एक भाग रुंदीची ही पट्टिका वरच्या बाजूला असावी. (३४१) 


(या पट्टीच्या) दोन्ही बाजूंना भारकेन्द्राधिप व त्यांचे गण कोरावेत. दोन्ही जागी असलेल्या 
त्यांची मुखे परस्पर विरुद्ध दिशांना करावीत. (३४२) 


त्यांच्या दोन्ही बाजूंना भार-भैरवांच्या (मूर्ती) खोदाव्यात. 


भारकेन्द्राधिपांची माहिती (छायाचित्र १६ इ, ई) 


प्रमुख भेरवाची माहिती ऐक. तो शिल्पाच्या कामासाठी (निरनिराव्व्या भागांसाठी) उत्तम 
असतो. भाराचे रक्षणासाठी असलेल्या या देवतेचे अनेक प्रकार प्रसिद्ध आहेत. (३४३) 


दोन किंवा फक्त एक, मानवाच्या आकृतीप्रमाणे असलेला भैरव किंवा सिंहस्वरुपातील अथवा 
विरलाच्या आकृतीप्रमाणे असतो. (३४४) 


कधी कधी तो अशा विचित्र आकृतीचा करतात की त्यामुक्ठे त्याच्या विषयी कुतूहल निर्माण 
होते. शास्त्रात दिल्याप्रमाणे लक्षण असलेले असे हे पाच प्रकार आहेत. (३४५) 

( जणू काही सर्व वजन हातांवर पेलले आहे अशी मूर्ती करावी. । 

वजन वाहून नेणारी अशी ही मूर्ती असल्याने तिला भारवाहिका म्हणतात. पट्टोच्या दोन्ही 
बाजूंना कुक्कुटासनांत (उकीडवी) बसलेली ही मूर्ती असते. (३४६) 
युगला (जोडी) 

जणू काही वजन मजबूतपणे तोलून धरले आहे अशा रीतीने वरती दोन्ही हातांची 
ठेवण असावी. दगडावरती एका कोपच्यापासून दुसन्‍्या कोपन्यापर्यंत जातील अशा रेघा 
आखाव्यात. (३४७) 

वरच्या (बाजूला) असलेल्या त्रिकोणाच्या भागी मस्तक असावे. तसेच पोट मध्यभागी असून 
बालकाप्रमाणे पाय (आखूड) असावेत. (३४८) 

ह दे 





वरच्या बाजूला दोन्ही हात असून त्यांचे तकवे वरच्या (आडव्या) रेघेला अनुसरून असतांत: 
ही जोडी उत्कृष्ट असून वजन तोलून धरण्यासाठी उत्तम असते. (३४९) 

एक कनिष्ठ पद्धति म्हणजे एकच मूर्ती बनवितात, ती ऐक. नियमाप्रमाणे पाषाणाच्या 
अवयवाच्या (पृष्ठभागाच्या) मध्यभागी कर्ण (छेद-रेखा) आखावेत. (३५०) 

(कर्णाच्या) छेदबिंदूतून जाईल अशी मध्यभागी उभी रेघ आखावी. (त्या रेघेच्या, 
उजवीकडील जागेत उत्तम (भव्य) चेहरा कोरावा. (३५१) 


खालच्या (आडव्या) रेघे पासून मध्यभागापर्यत असा कटिप्रदेश असावा. वीरासनात मूर्ती 
असून जणू ती उडत आहे अशी दाखवावी. (३५२) 


उजव्या रेघेजवील जागेपाशी सुशोभित (उजव्या ) पायाचा भाग असावा. डावा 
हात (कोपरा डाव्या पायाच्या) घोट्या जवक असावा. है हात वरच्या भागी काठी प्रमाणे (ताठ) 
असावेत. (३५३) 


श्रेष्ठ अशी एक (मैरवाची मूर्ती) अशी स्थापावी. त्याच्या डोक्यावर गंधर्वाप्रमाणे कुरठे केस 
दाखवावेत. सिंहाच्या आकृतीप्रमाणे असलेली भारवाहकाची मूर्ती सांगतो ती ऐक. (३५४) 
सिंह (छायाचित्र १७) 


वज़मस्तकात असते तसे पट्टीच्या जागी सिंहाचे मुख करावे. तसेच पट्टीच्या मध्यभागी तीन 
आलम्ब करावेत. (३५५) 


पट्टीच्या जवछ बाजूच्या कोपन्यांपासून दोन तिरप्या रेघा आखल्यानंतर पट्टीच्या जागेमध्ये 
सिंहासाठीची जागा सांगितली जाते. (३५६) 


(अशा रीतीने) मिव्ठालेल्या जागी नेहमी लांबट आकाराचे सिंह करतात. सिंहाच्या खालच्या 
(रिकाम्या) जागेत रौद्र मूर्ती (लढवय्याची) असावी. (३५७) 


शिल्पशास्त्राला अनुसरून खांबावरती ही मूर्ती खोदावी. पूर्वोच्याच आकाराच्या केलेल्या 
जागेत बाजूंना (उलट सुलट) अशा त्रिकोणाकृती आखाव्यात. (३५८ ) 
विराला (किंवा विराज) 


या तयार केलेल्या (त्रिकोणाकृती) जागेत उत्तम विराजाची (सिंहाचे डोके असलेल्या 
विरालाची) स्थापना करावी. त्यांच्या जोडापाशी असणान्या जागेतील अंतरात शोभादायक अशी 
कर्णिका करावी. (३५९) 

घराच्या आतल्या बाजूला असलेले है ' विराजभार आहेत. या कल्पना केलेल्या रेघांवर 
निरनिराव्या आकारांचे कुतूहल (प्रकारचे भारवाहक) करतात: (३६०) 


३२५९ 


कोतूहल' (छायाचित्र १७ अ व १८) 

डोके हत्तीचे व शरीर सिंहाचे तसेच काही वेठा डोके हरीणाचे (माणसाचे) असते व शिंगासह 
सुंदर दिसणारा शार्दूल (वाघ) असतो. (३६१) 

हा कौतूहल नक्षीचा प्रकार असून त्याचे अनेक प्रकार असतात. बुद्धीमान शिल्पीने (अशा) 
अनेक अलंकारांनी प्रासाद भूषवावा. (३६२) 

[शिल्पसारणी प्रमाणे कौतूहल हे खाली दिलेल्या पाच प्राण्यांमिषून होते. हत्ती, सिंह, हरीण, 
माणूस व मकर. 

हत्तीचे डोके व सिंहाचे शरीर मिरून गजसिंह होतो. मनुष्याचे डोके व सिंहाचे शरीर मिदून 
नरविराल होतो. 

हरीणाची शिंगे असलेला सिंह म्हणजे मृगविराल. वरचा भाग मनुष्याचा व खालचा भाग 
मकराप्रमाणे असलेल्या आकृतीलाही नारबिराल म्हणतात. चेहरा सिंहाचा व तोंड आणि शरीर 
मकराचे मिल्ून सिंहमकराकृती होते. ] 

अगोदरच्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे मुखशालेच्या अवयवांची माहिती (सांगतो.) 
(प्रत्येक) बेढाच्या (खांबाच्या) नंतर खान्दी असते. तसेच खान्दीच्या बाजूला गृह (राह) 
असते. (३६३) 

राहाच्या दोन्ही बाजूंना (अनुराहाच्या पलीकडे) असलेल्या खान्दीस ' विश्रान्तमण्डल ' 
(म्हणतात). शेवटी बाजूंना योग्य जागी गवाक्षाची निर्मिती करावी. (३६४) 
गवाक्ष (खिडकी) बांधावयाची पद्धत (छायाचित्र १९) 

(मुखशालेच्या) दोन्ही बाजूंना गवाक्ष बांधावयाच्या कौशल्याची (माहिती) ऐक. पूर्वाच्या 
श्लोकात (श्लोक ८५) खिडकीकरीता असलेली जागा (सांगितली) आहे. (३६५) 

त्या जागेचे (उभे) पाच समभागांत विभाग करावेत. रुंदीचे (आडटव्या) चार रेघांनी तीन 
समभाग करावेत. (३६६) 

(प्रत्येक उभ्या रेघेच्या) दोन्ही बाजूंना दोन सारखे भाग करून त्यांच्या मध्ये तीन अवकाश 
असतात. प्रत्येक भाग सारख्याच विभागांनी खांबाच्या स्वरूपात कोरावा. (३६७) 

दोन भागांनी मिहून होणास्या प्रत्येक उभ्या अवयवाच्या जागी ” अलसा-बन्ध ' असतो. ही 
जागा (खिडकीच्या) मोकत्ल्या भागांच्या मध्ये असते. (३६८) 
) टिप्पणी पहा. 


५१0 








अलसा बच्धाच्या जागेला ' नारीबन्ध ' (देखिल) म्हणतात. नियमाप्रमाणे उभ्या विभागात 
खालच्या बाजूला, त्या विभागाच्या आकारात, (३६९) 

बुद्धीमान शिल्पीने, खालच्या बाजूला, लहान पंचकर्म करावे. तसेच वरच्या बाजूला त्याच्या 
(खालच्या बाजूच्या उंचीच्या) निम्मे (उंचीचे) व त्याच आकाराचे (पंचकर्म) करावे. (३७०) 

वरच्या भागी असलेल्या (पंचकर्मातील) कणी भाग लहान असून पाद व कृम्म (हे थर) 
प्राधान्याने दाखवितात. त्याच्यावर खिडकीची जेव्हढी रुंदी असेल तितकी लांब पट्टी (तुछई) 
असावी. (३७१) द 

(ही पट्टी) दोन प्रकारानी, वेलबुट्टीने किंवा पीठाप्रमाणे कोरतात. वेलबुट्टी व पीठ या दोघांमध्ये 
वेलबुट्टी (ची नक्षी) शिखरावर वापरतात. (३७२) 

मुखशालेच्या अवयवांच्या बाबतीत पीठ-प्रकाराची (नक्षी) उत्कृष्ट व महत्वाची समजतात. 
त्याच्या (पटड्टीच्या) वर असलेल्या मध्यभागाच्या जागी योग्य असे (तथा) अलंकरण 
करावे. (३७३) 

अनेक प्रकारच्या नक्षीनी भूषविलेल्या त्या जागी चौकोनांत (आयतात) प्राधान्याने 
विद्यादानाचे दृश्य दाखवितात, (किंवा) सैन्याचे चतुरंगदल वगैरे कोरतात. (३७४) 

नक्षींनी भूषविलेल्या या जागेच्या मध्ये ' नृपबन्ध ' कोरावा. तेथील जागेची विभागणी 
नियमाप्रमाणे कशी करावयाची त्याची पद्धत ऐक. (३७५) 

[नृपबन्ध - राजघराण्यातील व्यक्तींच्या मूर्ती, उदा. राजा व त्याच्या राण्या वगैरे; किंवा 
राजाच्या आयुष्यात घडलेल्या रोमांचक (सिंहांची किंवा वाधाची शिकार, युद्धातील जय 
वगैरे) अथवा आनंददायक (राज्याभिषेक, विवाह वगैरे) घटनेचे चित्रण.] 
शिक्षादानमूर्तायंत्र (छायाचित्र २० व आकृती १०) 

( विधिवत्‌ चौरस अथवा आयाताकार 
जागा निश्चित करून नेहमीच श्रेष्ठ अशी 
शिक्षादानाची आक॒ती खोदावी. (३७६) 

जमिनीपासून भिंतीवरील बंधना (थरा-) 
पर्यत असलेल्या जागेत ही मूर्ती करावी. वत्सा, 
अत्यंत गुप्त अशी (या) यंत्राची (माहिती) 
सांगतो ती ऐक. (३७७) 

आयताकूती (जागेची) लांबी पाच रेघांनी 
आकृती १०--शिक्षादान यंत्र विभागावी. तसेच त्या जागेच्या रुदीत पाच 

3 विभाग (किंवा पाच रेघांनी विभाग) पाडावेत. (३७४८) 





४१ 


वरच्या मध्यरेषेपासून बाजूंनी त्रिकोण होईल अशा व आडव्या तिसन्‍्या रेघेला जोडणान्या 
रेघा आखून समचतुर्भुजाकृती प्रमाणे आकार मिब्व्वावा. (३७९) 

परत बाहेरील (प्रान्ते) उभ्या रेघा तिसन्या आडव्या रेघांना जेथे छेदतात ते (बिंदू) रेघांनी 
दोन्ही दिशांना जोडावेत. (३८०) 

[या यंत्राच्या चौकटीच्या ज्या उभ्या रेघा आहेत त्यांच्या शेजारील उभ्या रेघा व चौकटीच्या 
आडव्या बाजूपासून (चौकटीची रेघ धरून) तिसन्‍्या रेघा या जेथे एकमेकास छेदतात त्या 
छेदबिंदूना जोडणान्या रेषा, म्हणजेच आकृतीतील कर्ण व कर्णीना समांतर असलेल्या रेघा.] 

अशाच रीतीने खालच्या व पार्श्वजागांचे समान भाग करणान्या व ( समोरासमोरील) 
कोपन्यांना विभागणान्या (कर्ण-) रेषा आखाव्यात. ही झाली रेघांची आखणी. (३८१) 

मध्यभागी असलेल्या त्रिकोणाच्या जागी, कर्णाना अनुसरून छातीपर्यत, डावीकडील बाजू 
दिसेल असे वछलेले (गुरुचे) शरीर दाखवावे. (३८२) 

डावे आणि उजवे हात पुढच्या बाजूला असून ते परस्परांच्या विरुद्ध दिशांना वल्लेले 
दाखवावेत. मध्यबिंदूवर नाभी येते व त्याखाली आसन असावे. (३८३) 

हे उत्कृष्ट आसन दुसन्या आडव्या रेषेपर्यत दाखवावे. त्या आसनाखाली मध्यभागी दोन 
बाल शिष्य (माणवक) असावेत. (३८४) 

समभुजचतुर्भुजाकृतीमध्ये (विषमवर्ग क्षेत्रे ?) मिमांसक दाखवावेत, (व) मधल्या त्रिकोणाकूती 
जागेत नोकर (उपचारक) असतात. (३८५) 

तेथे, सहाव्या उभ्या रेषेवर वरपासून मूर्तीच्या डोक्यापर्यत (लोंबणारा) दिवा किंवा फ्लांची 
परडी खोदावी. (३८६) 

त्या जागी नेहमी निरनिराव्ल्या हावभावांमधील शिष्यांच्या मूर्ती खोदाव्यात. सहा, सात किंवा 
आठ विद्यार्थ्यांचा गट असावा. (३८७) 

(गुरुच्या) मुखा समोर दुसन्या भागात जे (त्याच्या) ज्ञानाने आकर्षित झाले आहेत (म्हणजे 
गुरुचे सांगणे ध्यानपूर्वक ऐकत आहेत) असे (शिष्य) कोरावेत. शिल्पीच्या ज्ञानानुसार व 
शिल्पशास्त्राला अनुसरून (अशी ही मूर्ती करावी.) | (३८८) 

किंवा त्या मंडलाच्या जागी चतुरंग सैन्यासह असलेल्या राजाची मूर्ती, त्या प्रदेशाच्या 
रूढीला अनुसरून, शिल्पीने स्थापावी, (३८९; 

काही वेेला खिडकीमध्ये छिद्रांची नक्षी करतात. गवाक्षाच्या दोन्ही शेवटांना जेणेकरून 
खांबांची आकृती निर्माण होईल असे खोदकाम करावे. (३९०) 

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे नाग इत्यादींनी भूषविलेल्या खांबांच्या प्रकाराप्रमाणे हे खांब करावेत, 


४२ 








नं 





अलसांची माहिती (छायाचित्रे २१ ते २७) 
अलसांबद्दलची माहिती मी सांगतो ती तू ऐक. (३९१) 


जनांमध्ये त्याला * नारीबन्ध ' [' कन्याबन्ध ] म्हणतात; शिल्पशास्त्राची ती निर्मिती आहे. 
स्त्रीेशिवाय जसे घर, स्त्री शिवाय जशी (रतिं-)क्रीडा. (३९२) 


त्याचप्रमाणे ललने शिवाय या जगातील प्रासाद निष्फठ असतो. गधंर्व, यक्ष, राक्षस, पन्‍नग 
तसेच किन्नर. (३९३) 


स्त्रियांचे लालित्यपूर्ण हावभाव पाहून मोहित होतात. सर्व अलंकारांनी भूषविलेली अशी 
मनोहर रमणी करावी. (३९४) 


अनेक हावभावांसह (विभ्रम) असलेल्या तिचे अलसा हे विधान आहे. गवाक्ष, शिखर किंवा 
त्याशिवाय मुखशालेला शोभविण्यासाठी, तसेच (गर्भगृहाच्या) भद्रावर, त्याचप्रमाणे शिखरावर 
(यांचे स्थान) असून ती नारीबन्ध म्हणून प्रख्यात आहे. तिचे अनेक प्रकार तिच्या चित्रवृत्तीसह 
ऐक. (३९५, ३९६) 


कन्याबन्धाचे नांव त्याच्या चित्तवृत्तीनुसार सांगतात. अलसा, तोरणा, मुग्धा, मानिनी, 
डालमालिका. (३९७) 


पद्मगंधा, दर्पणा आपणि विन्यासा, ध्यानकर्षिता, केतकी भरणा, उत्कृष्ट मातृमूर्ती, 
त्याचप्रमाणे (३९८) 


चामरा, गुंठना, प्रामुख्याने नर्तकी, शुकसारिका, मनोहर नूपुरपादिका व अत्यंत शोभिवंतत 
मर्दला (३९९) 


है अलसा-बन्धांचे सोब्ठ प्रमुख प्रकार आहेत. मूर्तीच्या जागेच्या अनुसार व जेथे ती मूर्ती 
बसवावयाची त्या जागेस शोभेल असा प्रकार असावा.. (४००) 


त्यांचे (अलसा-बन्धांचे) स्वरूप खूप प्रयत्नाने सुंदर असावे. सर्व जागांमध्ये त्यांच्यासाठी 
योग्य जागा नेहमीच लांबट आयताक॒ती असते. (४०१) 


४३ 
एन ४१३३-५ 


अलसा यंत्र (छायाचित्र २१ व आकूती ११) 


(लांबट) आयताकृती शिवाय (इत्तर ठिकाणी) अलसा 

नेहमीच अपूर्ण अवयवांची होते. लांबट आयताकाराति 

हु. नियमाप्रमाणे मध्यभागी उभी (सममिती अक्ष दाखविणारी) रेघ 
आखावी. (४०२) 


रुंदी मधल्या (उभ्या) रेघेने व लांबी (आडव्या) तीन रेघांनी 
विभागावी. रुंदीच्या डावीकडील (निम्म्या भागाच्या) मध्यबिंदू 
(म) पासून (विरुद्ध दिशांना) जाणान्या (मक, मड) रेघा 
रेखाव्यात. (४०३) 

(डावीकडेच) रुंदीच्या निम्मे, वर व खाली त्रिकोण 
(पअफ व पआफ) आखावेत. पुन्हा उजव्या बाजूकडील 
खालील व वर कोपस्यांपासून निघालेल्या रेघा (चभ व चछ;, 
आ छ ते आखाव्यात. (४०४. 





अंकित वेब आला अत रुंदीच्या (लांबीच्या?) मध्यभागापासून बाजूला तशाच (पअ 

 १.४०२-४०६ व पआ) सारख्या रेघा (ठब व ठत) आखाव्यात. या रेघा 

बाजूपासून निघून दोन कोपस्यांपर्यत असतात, (४०५) 

ही विषमभुज त्रिकोणाकृती जागा उजव्या बाजूस असते. (?). है सर्व प्रकारच्या कन्या 
(बन्धां-) साठी श्रेष्ठ असे अलसा यन्त्र आहे. (४०६) 
अलसा (छायाचित्र २१ आ व २४) 

(उभ्या) मध्यरेषेच्या डाव्या भागी मस्तकाची कल्पना करावी. रुंदीच्या चवथ्या भागात 
मोठ्या प्रयत्नाने वक्षप्रदेश असावा. (४०७) 

वरच्या बाजूला मध्यभागी जी रेघ (भच) आहे, तिला अनुसरून मस्तकाच्या वर हात 
असतो. मध्यबिंदूवर 'नाभी असून त्याच्या डाव्या बाजूला कंबर असते. (४०८) 

उजव्या पायाची मध्यबिन्दूपासून सुरुवात करून तो वक्राकार दाखवावा. डावा पाय 
रेघांना (मड व डआ) अनुसरून सुंदर दिसेल असा लांबट रेखावा. (४०९) 

छन्दिता व स्पन्दिता असे अलसाचे दोन प्रकार सांगतात. 

[हाताची बोटे एकमेकांत गुंफलेली असून, हाताचे तब्ठवे वरच्या बाजूस वछलेले असतील 
तर ती छन्दिता व खालच्या बाजूस वढलेले असतील तर ती स्पन्दिता अलसा असते.] 


6४४ 








तोरणा (छायाचित्र २१ इ) 


तोरणा व (तिचे) यंत्र दोन्‍्ही वरील प्रमाणेच असतात, फक्त उजवा हात (४१०) 


व दंड त्रिकोणाक्तीवर (भचअ) आधारलेले असतात. सुंदर तोरणा स्पन्दित मुद्रेत 
असते. (४११) 


मुग्धा (छायाचित्र २१ ई) 

नागशीर्ष मुद्रेत असलेला एक हात मुखाच्या समोरच्या जागी असतो. नाग (शीर्ष) मुद्रेत 
उजवा हात असून डावा हात रेघांना अनुसरून असतो. (४१२) 

त्रिकोणाकृतीच्या रेघांच्या आधारे (डावा हात) आखून कंबरेच्या जागी त्याची स्थापना 
करतात. दोन्ही पाय स्पन्दितात (अलसात) दिल्याप्रमाणे डावीकडे तिरपे आखतात. (४१३) 

ही ' मुग्धा ' (निर्व्याज) स्त्री अनेक अलंकारांनी सजवावी. 
मानिनी (छायाचित्र २१ उ) 

मस्तक शेवटच्या भागांत असून ते डावीकडे वल्ललेले (वाकविलेले) असते. (४१४) 

उजवा हात डोक्यावरती (वरच्या) तिरप्या रेघेला अनुसरून रेखावा. उजव्या हाताचा 
तलवा डोक्यावर धरलेला असून (डावा (तव्वा) ओठावर ठेवलेला असतो.)| (४१५) 

डावा पाय काठीप्रमाणे सरक (सोट) असून उजवा पाय आखडलेला असतो. त्याची नव्ठी 
समोरून भिंतीच्या जागेकडे आधार घेतलेली अशी दाखवितात. (४१६, 

तिच्या (कंबरेवर) मोत्यांच्या लोंबत्या माव्ण (आलम्ब) असून (वक्षमागावर) सुंदर कांचोब्ठी 
असते. तिचे केस शोभिवंत गांठीत (अंबाड्यात) बांघलेले असतात, डोके अर्धवट मिटलेले 
असून ओठांवर लाडीक हास्य असते. (४१७, 

शिल्पशास्त्राला अनुसरून ' मानिनी ' कन्येचे (हे वर्णन आहे.) 
डालमालिका (छायाचित्रे २२ अ, २६ उ व २७ इ) 

त्रिच्छेदाच्या (त्रिकोणाच्या) खालच्या बाजूस मस्तक जसून सुंदर * पार्श्वागत ' 
मुद्रेत असते. (४१८) 

[पार्श्वागत मुद्रा-चेहन्याची फक्त एकच बाजू (पार्श्वबाजू) दिसेल अशी ठेवण.] 

त्याच्या (शीर्षावर) डहाव्ीच्या अनुसराने जाईल असा उजवा हात असतो. उजवीकडील 
हात उजवीकडील त्रिकोणाच्या उजव्या भुजेच्या आधाराने असतो. (४१९) 

४५ 

एन ४१३३-५अ 





कंबरेच्या वरचे (शरीर) मध्यभागाच्या बाजूला असून नाभी मध्यप्रदेशात असते. डावा हात 
काहीसा खाली आलेला असून दंड रेघेला अनुसरून असतो. (४२० ) 


डाव्या बाजूला डहाब्ीला स्पर्श करीत आहे असा शोभिवंत विभ्रम असतो. उजवा पाय 
(मांडी) रुंदीवर (आडवी) असून, डाव्या रेघेच्या आधाराने रेखावा, (४२१) 


उजव्या पायाची नव्गी (गुडघा ते पाऊल) डाव्या त्रिकोणाच्या भुजांवर जाणारी असते. 
डावा पाय उजवीकडे असून तो काठीप्रमाणे सरछ सुंदर उभा असतो. (४२२ ) 


उजवीकडील त्रिकोणाच्या भुजांच्या आधाराने डहा्ींची माव्य असते. 


[हस्तलिखितातील आकृती व वर्णन यात डाव्या उजव्याचा घोटाका आहे.] 


पद्मगंधा (छायाचित्र २२आ व २६३) 


नेहमीच सुंदर दिसणारी, डावीकडे वव्ठलेली व डाव्या बाजूला (शरीराचा) जास्त भाग 
असलेली, (४२३) 


शीर्ष, शरीर, तसेच दोन्ही पाय हे प्राधान्याने ललित विभ्रमांत असतात. मस्तक वरच्या 
भागी व छाती तिसन्‍्या भागापर्यत असते. (४२४) 


डावा पुढ्चा हात दंडाला अनुसरून (कोपच्यात वाकवून) त्याच्या बाजूला असतो. डाव्या 
हातात तिने प्रफुल्ल व देखणे कमर धरलेले असते. (४२५) 

उजवा हात खालच्या बाजूला कंबरेच्या प्रदेशापर्यत लॉबता असतो. उजवा पाय काहीसा 
तिरपा असून त्याचा खालचा भाग मागच्या बाजूस कोनाड्याच्या पोकछीत (गव्हराकडे) 
गेलेला असतो (भितीच्या आधाराने असतो. ) (४२६) द 


डावा पाय त्रिकोणाच्या (एका) बाजूला अनुसरून काठीप्रमाणे सर असतो. उजव्या 
खाद्यांजवील जागी शोभिवंत अंबाडा असतो. (४२७) 


कमब्ठच्या सुगंधाची आवड असलेली ती पद्मगंधा म्हणून प्रख्यात आहे. 
दर्पणा (छायाचित्रे २२ इ, २६ अ, ब व २७ अ ) 

(डावा हात) त्रिकोणाच्या वरच्या भुजेला अनुसरून लालित्याने मस्तकावर धरलेला 
असतो (व) तर्हात डोक्यावरील केसांच्या भागी पुढ्च्या बाजूला ठेवलेला असतो. (४२८) 

तिची दृष्टी मध्य रेषेच्या उजव्या बाजूला उजवीकडे खाली बघत आहे अशी 
दाखवितात. मधल्या विभागाच्या त्रिकोणाला अनुसरून सुंदर हात खालच्या बाजूस (गेलेला) 
दाखवितात. (४२९) | 


5६ 





(त्या हातात) सुंदर आरसा धरलेला असून ती (मूर्ती) लोकांच्या आनंदास कारणीभूत 
होते. दोन्ही वक्ष पुढच्या बाजूला व मध्यरेषेला अनुसरून (मात्र तिच्या) डाव्या बाजूला 
असतात. (४३०) 

उजवीकडील पायाच्या सुरुवातीपासून डावीकडील खालच्या कोपस्यापर्यत (उजवा पाय 
असतो.). पुन्हा डावीकडील पाय व गुडघा तिकडच्याच त्रिकोणाला अनुसरून असतात. (४३१) 

(उजवा पाय) काहीसा सहजच वाकलेला, मध्य रेषेच्या तब्ठापाशी उजव्या बाजूला 
असतो. कंबरे भोवती वस्त्र नेसलेले अशी ही आकृती लावण्यमयी असते. (४३२) 

दर्पणा मूर्तीचे असे निरनिराछे प्रकार असतात. ही कन्या रमणीय (व) शोभिवंत असून 
मुखासमोर आरसा निरनिराब्ल्या रीतीने धरलेली अशी कोरावी. (४३३) 
विन्यासा (छायाचित्र २२ ई) 

डावे शरीर पुढे असलेली, उजव्या, बाजूला भंग (बांक) असलेली, सुंदर पार्श्वागत मुख 
असलेली, मस्तक वरच्या भागी असून दोन्ही हात खांद्यांजवक असतात. (४३४) 

डावा हात डावीकडील त्रिकोणाच्या भुजेला अनुसरून असतो. पुढचा हात व दंड पुढच्या 
बाजूला रुंदीच्या (आडव्या) मध्यरेषेला अनुसरून असावा. (४३५) 


दुसरा हात तशाच उपन्यासांत असतो (मात्र) तब्वा न्यास मुद्रेत असतो.,मध्यबिंदूपासून 
सुरूवात असलेला डावा पाय काठीप्रमाणे सरछ असतो. (४३६) 


[कच्छपिकाकृती : लहान कासवाप्रमाणे असलेल्या आकाराच्या मुद्रेत]. 

मध्यबिंदूच्या बाजूपासून उजवीकडील त्रिकोणापर्यत, उजव्या गुडघ्यापर्यत (मांडीचा 
भाग) असतो व त्याचा (पायाचा) खालचा भाग (नछी) काठीप्रमाणे उभा असतो. (४३७) 

जणू काही जप करीत आहे अशी हातांची रचना असते. ध्यानांत मग्न झालेली 
अशी विन्यासा (कन्या) असते. ती लावण्यवती असून कंबरेपाशी उत्कृष्ट व बहुमोल वस्त्र 
असते. (४३८) 
केतकीभरणा (छायाचित्रे २२ उ व २५ अ) 


डाव्या बाजूला मस्तक, वक्ष, कंबर, हात इत्यादी असतात. मध्य रेषेवर मध्य जागा 
व्यापणारे असे वक्षः:स्थल असते. (४३९) 

डावा हात उजवीकडील त्रिकोणाच्या भुजांच्या आधाराने आखावा. छेदबिंदूपासून सुरुवात 
करून (उभ्या) मध्य रेषेपर्यत दंड असतो. (४४०) 


तिच्या डोक्यावर डाव्या बाजूला (त्या हाताचा) तव॒वा शोभत असतो. (त्या) हातामध्ये 
केतकीचे पान असलेली (अशी) ही शुभदायक केतकीभरणा (कन्या) आहे. (४४१) 


४७ 








डाव्या बाजूला झुकलेली व नितंबभाराने (प्रथु नितंबांनी) सुस्वरूप दिसणारी असून त्या 
जागेच्या वरच्या बाजूला हातामध्ये सुंदर फूल ठेवावे. (४४२) 


कंबर तसेच पोट ही मनोरम असून पूर्णपणे डाव्या बाजूच्या जागी असतात. त्रिकोणाच्या 
खालच्या बाजूला अनुसरून लालित्यपूर्ण डावा पाय असावा. (४४३) 

उजवीकडील खालच्या कोपन्यापर्यत पायाच्या रेघा असतात. उजव्या गुडघ्याच्या खाली 
त्रिकोणाच्या कोणाच्या समोर, (४४४) 

त्याच्या खालच्या बाजूला पायाची सुंदर नव्ठी (डाव्या पायाच्या मागच्या बाजूला) छेदते. 


[छन्‍्दपादवत्‌ - पावा वाजवितांना श्रीकृष्णाच्या पायांची जशी अढी असते तशी पायांची ठेवण.] 


मातृमूर्ती (छायाचित्रे २२ ऊ व २५ आ) 
त्यानंतर श्रेष्ठ मातृमूर्तीची माहिती ऐक. (४४५) 


मध्यरेषेपाशी योग्य जागी मस्तक ठेवावे तसेच सर्व सुंदर असे शरीर असावे. 
शरीरावयांची माहिती ऐक. (४४६) 


डाव्या बाजूकडे डाव्या त्रिकोणाजवछ डावा हात ठेवावा. तिरप्या रेघेच्या (च्छेदरेखा) 
शेवटापासून सुरुवात करून आडव्या रेघेच्या शेवटापर्यत पुढचे हात असावेत. (४४७) 


त्यांच्यामध्ये डावीकडील त्रिकोणाच्या जव बालकाची मूर्ती असते. मुखापासून सुरूवात 
करून पायाच्या शेवटापर्यत (त्या बालकाचा सर्व शरीराचा भाग) मध्यरेषेला अनुसरून 
असतो. (बालक सुदृढ शरीराचे दाखवावे.] (४४८) 


उजव्या खांद्यापासून गुडघ्याच्या जागेपर्यतच्या (मध्यभागापर्यत) उजवा हात लोंबता 
ठेवावा, दोन्ही पाय साधारण पद्धतीने ठेवावेत. (४४९) 


ही मातेप्रमाणे असलेली मूर्ती बालक इत्यादींनी शोभिवंत दिसते. 


(डावा व उजवा पाय कांहींसे उजवीकड़े वब्डहलेले असतात. ते (दोन्ही पाय) लहान 
आकारांचे असून साधारण पद्धतीची त्यांची ठेवण असावी.] 


चामरा (छायाचित्रे २३ अ व २५ इ) 
चामरा, देवीची सेविका, या दुसन्‍्या (कन्येचा) प्रकार ऐक. (४५०) 


मातृमूर्तीच्या आकाराप्रमाणे आकार असलेली, तिच्या सारखीच दोन्ही पायांची ठेवण 
असलेली, तिच्या सारखीच उभी रहावयाची ढब असून फक्त (शरीराचा) वरील भाग निराव्ठा 
असतो. (४५१) 


ढं८ 





मुख उजवीकडे वकढलेले असते, उजवा हात (दंड) त्रिकोणात असतो, व पुढील हात 
तिच्या सुंदर वक्षावर ठेवलेला असतो. (४५२) 

डाव्या हाताचा खालचा भाग डाव्या त्रिकोणांत असतो. पुढचा हात पुठच्या बाजूस असतो. 
वस्त्रे व दागिने धारण केलेली असते. (४५३) 
.. डाव्या खान्दाच्या वरच्या भागात असलेले चामर डाव्या हातात असते. ' चामरा * ची मूर्ती 

शांत भावाची असून देवतांचा आनंद वाढविणारी असते. (४५४) 
गुंठना (छायाचित्रे २३ आ व २६ ई) 

स्वतःला आंवरकाने झांकुन घेणारी, पाठ दाखविणारी अशा सुंदर स्त्रीला गुंठना 
म्हणतात. ती तीन ठिकाणी वाकलेली असते. तिचे मस्तक (वरच्या भागात मध्य रेषेच्या) 
समभागी असते. (४५५) 

मध्यबिंदूजवछ मध्यरेषेवर कंबरेचा मध्य असतो. डावा हात पुढच्या बाजूला असून, 
खालच्या ओठावर स्पर्श करणारा असतो. (४५६) 

उजवा हात त्याच्या बाजूला असलेल्या त्रिकोणाच्या भुजांच्या जवढ असतो. (शरीराची) 
वरची बाजू व मस्तक ही आवरकाने झाकलेली अशी ही. गुंठना असते. (४५७) 

संपूर्ण पाठ दाखविणारी ही कन्या वीरासनांत उभी असते. खालच्या डाव्या बाजूला अनेक 
लता सुंदर वेलींच्या (वेलबुट्टीच्या) स्वरूपात. दाखवितात. (४५८) 

डावा गुडघा उजव्या त्रिकोणाला स्पर्श करणारा असतो. उजव्या पायाची नव खालच्या 
रेघेच्या वरच्या बाजूस स्पर्श करणारी असते. (४५९, द 

वस्त्र, फूल किंवा पंखा कधी कधी तिने (हातात) धारण कलेला असतो. ही गुंठना स्त्री 
लावण्यवती, प्रियकर व खूप उत्कृष्ट असते. (४६०) 
नतंकी (छायाचित्र २३ इ) 

उत्कृष्ट नर्तकी कन्या ही ववलेल्या शरीराची व उजवीकडे दृष्टीक्षेप करणारी असते. 


डोके वरच्या बाजूला नेहमीच्या जागी असते व दोन्ही हात (वर) आकाशाकडे उचललेले 
असतात. (४६१) 


वरती दोन्ही हाताची बोटे एकमेकांत गुंतलेली असतात (छन्दपल्ली) व (ते हात) मध्यरेषेला 
अनुसरून असतात. मध्यबिंदूच्या जागी नाभी असून उत्कृष्ट नृत्यांत मग्न झालेली असते. (४६२) 

शोभिवंत कंबर उजवीकडील रेघेच्या बिंदूच्या जागी (त्रिकोणाच्या शिरोकोनापाशी) 
असावी. डाव्या खालच्या कोपन्यापाशी उत्तम उजवा पाय असावा. (४६३) 


४९ 


डावा पाय मध्यरेषेला धरून (उजव्या पायाच्या) मागच्या बाजूला त्याला छेदेल 
(च्छन्दयुक्तेन) असा खालच्या जागी जमीनीवर ठेवावा नृत्य स्वरूपात अशी ही नर्तकी 
असते. (४६४) द 
शुकसारिका (छायाचित्र २३ ई) 


डोके डाव्याभागी झुकलेले असते. त्रिकोणाच्या आधाराने (डावा) हात असून, पुढचा हात 
समोरच्या बाजूला सुंदर वक्षापाशी ठेवलेला असतोः (४६५) 


उजवा (पुढचा हात) उजव्या त्रिकोणापर्यत काहीसा वर उचललेला असतो. (या) 
हातामध्ये पोपट किंवा मैना किंवा दुसरे अनेक प्रकारचे पक्षी असतात. (४६६) 


मध्यबिंदूषपाशी नाभी असून दोन्ही पाय तिरपे असतात. डावा सुंदर पाय सरछ मनोहर 
भितीकडे (गेलेला) असतो. (४६७ | 

प्याव्या बाजूला उजवा पाय उजवीकडे लांबविलेला असतो. अशी ही शुकसारिका म्हणून 
सांगितलेली कन्या फार प्रख्यात आहे. (४६८) 
नूपुरपादिका (छायाचित्रे २३ उ व २७ आ) 

नेहमीच सुंदर असलेले शरीर उजवीकड़े झुकलेले असून मध्यरेषा (व उजवी बाजू) 
यांच्या अंतरामध्ये उभे असते. डावा हात डावीकडच्या त्रिकोणाच्या बाजूंना अनुसरून लोंबता 
असतो. (४६९) द 

उजव्या हातात पूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे (पद्मगंधेप्रमाणे ) उत्कृष्ट कछी धारण केलेली असते. 
खालच्या बाजूला दोन पायांपैकी उजवा पाय असा वाकविलेला असतो की, (४७०) 


उजपा बुड॒घा खालच्या पहिल्या आडटव्या रेषेला स्पर्श करीत असतो व पायाची नी. 
(गुडघा ते पाऊल) डाव्या बाजूला तिरपी असेल अशी कोरावी. (४७१) 


जेथ नुपूरांची मा आहे तेथपर्यत डावा हात आणावा (तिची बोटे नुपूरांजवछ असतात.) 
उावा पाय खालच्या बाजूला मध्यरेषेला अवलंबून लांबविलेला असतोः (४७२) 


मर्दला (छायाचित्रे २३ ऊ व २६ ऊ) 


डावीकडील (त्रिकोणाच्या) रेघेजवछ येईल असे मस्तक किंचित तिरके असते. चाणाक्ष 
शिल्पींनी मध्यरेषेच्या दोन्ही बाजूना समान अंतरावर वक्षभाग व डावा हात ठेवावा. (४७३) 


डावीकडील त्रिकोणाच्या भुजाला स्पर्श करील असा खान्द्याचा भाग असून तेथून 
निघणारा लालित्यपूर्ण हात देखिल (आडव्या) मध्यरेषेपर्यत आलेला दाखवावा. (आडव्या) 
मध्यरेषेवर शोभिवंत व उत्कृष्ट मृदुंग असावा, (४७४) 


५ ७] 











उजवा हात (मृदुंगाच्या) मागच्या बाजूला उजव्या त्रिकोणापर्यत असतो. डाव्या पायाचा 
तव्ववा पायाच्या जागी (जमिनीवर पूर्ण) टेकलेला असतो, (४७५) 


व उजवा पाय त्याच जागी मध्यरेषेला अनुसरून असतो. वादन कामाच्या उन्मादांत 
असलेली उत्कृष्ट अशी ही मदला आहे. (४७६) 


दोन्ही हात एका ठिकाणी आणून (तिने निर्माण केलेला) तालध्वनी आनन्द देणारा 
असतो. शिल्पगृहाचे भूषणच अशा या सोका कन्या असतात. (४७७) 


[मर्दला कन्येचे रूप इतके जिवंत हवे की जणू काही दोन्ही हातांनी मृदंगाचा तीने निर्माण 
केलेला तालध्वनी ऐक येत आहे असे वाटावे.] 


भद्र (प्रकारच्या प्रासादाच्या) पागांच्या भागी तसेच रेखा (प्रासादात) सग्ठीकडे 
लोकांना मोहन टाकणान्या व अनेक प्रकारच्या अलंकारासह असलेल्या सुभग स्त्रीयांचे 
गट असावेत. (४७८) ' 

उत्कृष्ट असे केयूर व हार तसेच कुंडले व कटक (इत्यादी) सर्व प्रकारच्या अलंकारांनी 
भूषविलेल्या अशा व त्यांच्या त्यांच्या लक्षणांप्रमाणे त्या असतात. (४७९) 


नारीबन्ध नेहमीच, विशेषत: शिखरावर, आकर्षक दिसतो. ( याच पद्धतीने गवाक्षे इत्यादी 
(देखिल) मनोहर करावीत.) (४८०) 


सर्व लक्षणांसह अशी भिंत बाधावी, इतर अंगांची कामे देखिल त्याच काछ्ूजीने करावीत. (४८१) 


लहरा भाग (छायाचित्र २८) 


शेवटी भिंतीच्या प्रदेशाच्या वर (भिंतीचा व छप्पराचा जेथे) समन्वय होतो त्या जागेतील 
निरनिराव्त्या खोदकामाबद्दलची माहिती येथे सांगतो ती ऐक. (४८२) 


विशेष (विचित्र) अशा लाटांच्या आकाराची गर्भगृहाची (छप्पराची) स्थापना करावयाची 
कामे (ऐक). मुखशालेच्या भिंतीच्या दुष्पट वरच्या भागाची (ऊर्ध्वमण्डलम्‌) जाडी असते. (४८३) 


[मिंतीच्या वर असलेल्या या थराची जाडी भितीच्या जाडीच्या दुष्पट असते.] 


(भिंतीच्या वरचा) जो पहिला थर त्याचे तीन भाग करावेत. त्यातील सर्वप्रथम (सर्वाति 
खालचा) भाग पट्टी असते. (पाषाणांचे वरचे जे दोन भाग असतात ते काहीसे आत आलेले 
असतात.] (४८४) 9 

यातील (खालचे) दोन भाग भिंतीच्या जाडीत काहीसे आतल्या बाजूला वाढविलेले 
असतात. ही पहिली लहरी (लाट) लहरी पट्टी (पट्टी स्वरूपातील लाट) म्हणून प्रसिद्ध आहे. (४८५) 


५ ० 








पट्टीच्या या थरासाठी (त्याच्या उंचीत) सुंदर अखंड पाषाण वापरावेत. रुदीत व उंचीत 
एकच (अखंड) पाषाणाच्या या थराला आद्यवर्तिका (पहिली श्रेणी) म्हणतात. (भिंतीच्या 
जाडीच्या दुष्पट जाडीच्या व उंचीत एकच (अखंड) पाषाण असलेल्या या थराला आद्यबन्धना 


म्हणतात.) (४८६) क्‍ 

पट्टीच्या जागी तिव्या आकारात वेली, (फुलांचे) गुच्छ इत्यादी व पुन्हा नाना आकारांच्या 
वेलबुट्टीची नक्षी (व) फुलांच्या रांगांची नक्षी केलेली असते.! (४८७) 

भिंतीचा वरचा भाग (ऊर्ध्ववाड) किंवा वास्तुबन्धना म्हणून माहित असलेल्या या भागाचे 
प्राधान्याने पट्टी, पत्र (पाने) व गवाक्ष असे तीन भाग सांगतात, (४८८) 

(वास्तुबन्धना - वास्तूच्या खालच्या (भितीच्या) व वरच्या (छप्पराच्या) भागांना जोडणारा 
भाग| 

लौोकीक भाषेत त्यांना (अनुक्रमे) फेणी, वाडान्त व लहरीतल म्हणतात. पट्टीच्या वरील 
अर्धा भाग (पट्टीच्या वरच्या दोन भागांपैकी एक भाग) मेघाच्या आकृतीप्रमाणे (कमब्ठाच्या 
पाकल्ीप्रमाणे] तिरपा असतो. (४८९) 

बुद्धीमान शिल्पीने (तेथे) कमब्ठाच्या पानाप्रमाणे असलेली उत्कृष्ट पाने कोरावीत. तेथील 
खालची जागा कासवाच्या पाठीप्रमाणे असून तिच्या रुंदीनंतर (अवधि) आतमध्ये गेलेली 
असते. (४९०) 

(त्याच्या) वरच्या भागाची जाडी (व पुढील बाजू) पट्टीच्या जागेच्या स्वरूपाप्रमाणे 
करावी. हा भाग पट्टी व फेणी यांना जोडावा. याचा सपाट फछीप्रमाणे असलेला (पृष्ठभाग) 
दोन भागांत विभागलेला असतो. (४९१) 

अशा रीतीने बनविलेल्या या भागाला ' गवाक्षभित * म्हणतात (मुखशालेच्या) लांबीवर 
तसेच रुंदीवर सर्व जागी (चौफेर) हा भाग असतो. (४९२) 

त्याच्या रुंदीच्या रेघांना अनुसरून लांबीत दोन भाग पाडावेत. त्यातील एका भागाला 
लौकिक भाषेत जाली म्हणतात. (४९३ ) 

तिला विश्वकर्म्याच्या मताने ' गवाक्षिका “ म्हणतात. हा भाग मजबूत व स्थेर्ययुक्त 
बसविल्यानंतर त्याच्यावर पाच भाग रेखावेत. (४९४) 


किंवा काही वेछेला लांबीत व रुंदीत सात भाग प्रामुख्याने पाडतात. त्यानंतर पहिली 
रांग प्रधान समजून कोरीव काम करावे. (४९५) 


' चौन्यांशी येथील वाराहीच्या देवव्गंंत अशी नक्षी आहे. 


हक 





जर पहिल्या भागात वरचेवर खोदकाम करून खोलवा (गौरहरा?) केला असेल तर 
दुसन्‍्या रांगेतील पहिल्या भागात चांगली पट्टी (सपाट भाग) करावी. (४९६) 

अशा अनुक्रमाला अनुसरून मनोहर जारी करावी. जालीच्या भागाच्या बाजूला 
भारकेन्द्राधिप असे गण (भारभैरव) असावेत. (४९७) 

(गर्भगृहाच्या आतल्या भागी केवछ सुंदर पट्टी (या भागी) असावी. खालचे दोन विभाग 
मिलन एक अंतर्गमन असलेली पट्टी असावी.। 

[हा श्लोक हस्तलिखित २ मध्ये नाही.]| 

अशा अनुक्रमाने मभिंतींच्या वरच्या भागाची माहिती सांगितली. यास भितीचे(च) काम 
म्हणतात. (इतर भागांविषयी) यथाथोग्य अशी माहिती सांगणार आहे. (४९८) 


[हा लहरा भागाचा पहिला थर छप्पराचा भाग न मानता भितीचाच सर्वात वरचा थर 
मानतात.] 


छप्पराचे बांधकाम (छायाचित्र २८ व २९) 


अशा रीतीने (छप्पराच्या) निरनिराब्त्या अंगांचे प्रकार, त्यांचा बांधावयाचा अनुक्रम, तसेच 
त्यांचे गुणधर्म ही संक्षेपाने सांगतो. (मात्र ही सर्व कामे) शिल्पीशिवाय निष्फल आहेत. (४९९) 

सर्वानी अनुमती दिलेल्या (प्रमाण मानलेल्या) (शिल्प-) शास्त्राप्रमाणे जरी है काम 
केले तरीही, त्याबाबतचे प्रत्यक्ष ज्ञान (अनुभव) असल्याशिवाय है काम फार अवघड 
होऊन बसते. (५००) 

शिष्या, मुखशाला व मंडप यांची संपूर्ण माहिती व्हावी म्हणून ऐक. (मुख-) शालेचा वरचा 
भाग (तिचे छप्पर) कसा बांधावयास हवा, (५०१) 

(तर) ती शाला (तिचे छप्पर) लाटांच्या आकाराप्रमाणे असून कब्ठसाकडे जाताना अरुंद 
होत जाते. पहिली लहराभूमी (नेहमी) अत्यंत कावजीपूर्वक बांधावयास हवी. (५०२) 

भिंतीची जी जाडी असेल त्याच्या दुप्पट जाडीचा वरचा थर असतो. (भिंतीच्या जाडीचे) 
पाच भाग केले असता एक भागाने या थराच्या पाषाणांची उंची असते. (?) (५०३) 
..._ पाषाणाच्या रुंदीचै दहा (विश्व) विभाग करून त्यातील एक भाग गर्भगृहांत (रुदी कमी 
करण्यासाठी म्हणून) आलेला असून त्याला गोलाकार दिलेला असतो. त्या पाषाणाच्या 
मुखापाशी (बाहेरील बाजूला) त्या पाषाणाच्या उंचीत कोठेही छेद देऊ नये. (तो भाग सपाट 
असतो.) (५०४) क्‍ 

अशा आकाराच्या या शिलेची रुंदी तीन भागांत विभागली असता (भितीच्या बाहेर) ती 
एक भाग येईल अशा रीतीने तिची रुंदी बाहेरील भागापर्यत ठरवावी. (५०५) 


५३ 





[भितीची जाडी जर क्ष असेल तर या थरांत वापरावयाच्या दगडाची जाडी (म्हणजेच 
रुंदो) (१/ + #,.) क्ष असते. यातील ॥ क्ष भाग गर्भगृहात आलेला असतो. या पाषाणाची 
उंची भिंतीच्या जाडीच्या / (म्हणजेच ॥, क्ष) असते.] 

या पाषाणाच्या या (बाहेरील) भागी (उंचीवर) चित्रविचित्र असे गुंफलेले नक्षीकाम केलेले 
असते. तेथील या नक्षीला ' राजबन्ध * असे नाव दिले आहे. (५०६) 

(वरच्या भागात चित्रविचित्र असे मण्यांचे नक्षीकाम करावे. खालच्या भागात पाण्याच्या 
थेंबांची रांग असून मध्यभागाला राजबन्ध म्हणतात. (५०६)) 


राजबन्ध (छायाचित्रे २९ आ व ३०) 

राजा, राजपुत्र, सचिव, पुरोहित या सर्वाच्या जिवंत दिसणात्या मूर्तीचे येथे कोरीव काम 
करावे. (५०७) 

राजा चतुरंग सैन्याने वेढलेला, प्रियकर प्रेयसींनी वेढलेला, मंत्री मित्रांच्या गराड्यात 
व हेरांनी वेढलेली सभा, (५०८) 


रथ, हत्ती, घोड़े, चतुरंग सैन्य इत्यादी हे निरनिराव्ज्या आकारात व शोभिवंत असे केलेले 
असतात, यास राजबंध म्हणतात असे ऐकतो. (५०९) 


न्फौ 


एक निरुंद पट्टी चारी बाजूंना जाणारी अशी असून तिच्या (उंचीच्या) मध्यभागी शोभिवंत 
नक्षीकाम कोरावे. (५१०) 

ब्रासाद बंधितांना त्याचे प्रमुख (अवयव) जरी (शिल्प- ) शास्त्रात दिल्याप्रमाणे करावयास 
हवेत तरी राजबन्धामध्ये असलेले उत्कृष्ट मूर्तीकाम (शिल्पीने त्याच्या मनाजोगते करावे ) (५११) 

देश, काल, तसेच (शिल्पीची मूर्ती तयार करावयाची) पात्रता यांच्या ज्ञानाला अनुसरून 
अनेक प्रकारच्या शोभिवंत मूर्ती कराव्यात. (५१२) 


याच्या (लहराभूमीच्या)वर समपातत्ठीत अशा पाषाणांच्या फलकांची रांग ठेवावी. हे 
पाषाण राजबन्धासाठी वापरलेल्या पाषाणांप्रमाणे असून त्यांची रुंदी या पाषाणांच्या रुदीहून 
एका भागाने जास्त असते. (राजबंधाची जी रुंदी तिच्या तीन भागांपैकी एका भागाने या 
पाषाणांची रुंदी वाढवावी.) (५१३) क्‍ 

शिलेची रुंदी पाच भागात विभागावी. त्यातील दोन भाग चापाच्या आत असून तीन भाग 
बाहेरच्या बाजूला (प्रलंबित) केलेले असतात. (५१४) 


(त्या पाषाणांचा) गर्भगृहाच्या आत असलेला भाग हा नेहमीच लाटांच्या आकाराप्रमाणे 
असतो. त्या पाषाणाच्या बाहेरील भागाचे अग्र (पृष्ठभाग) दोन नक्षींच्या थराचे असते. (५१५ ) 


५ १०+ 








खालच्या थरात मणिबन्ध तसेच वरच्या थरात कुम्भीबन्ध असतो. मणिबन्धातील मण्यांच्या 
मा वर्तुव्णकृती खोदलेल्या असतात. (छायाचित्र ३०अ) (५१६) 

कुम्भीबन्धाच्या जागेत तिच्या उंचीवर (व्यासरूपे) कमव्ठाची पाने कोरावीत किंवा दंतुरिका 
(नागमोडी रेघा) व शोभिवंत तोरणांची रांग कोरावी. (५१७) 

गर्भगृहातील (छप्पराच्या) अवयवाच्या पहिल्या विभागाची ही माहिती झाली. (या) पहिल्या 
थराला झाकणारा पाटपाताचा थर त्यावरती असतो. (५१८) 

गर्भगृहाच्या रुंदीचे (भिंतीं मधल्या अंतराचे) पाच रेघानी (सहा) भाग करून त्यातील 
मधले दोन भाग सोडून इतर भागांवर पाटाचे (आवरण) असावे. (५१९) 

या पाटाच्या शिला मजबूत व निर्दोष असून शिरा (कीट) वगैरेंनी अधु झालेल्या असू 
नयेत. या अक्षत (अखंड) शिला प्रयत्नाने उतरत्या अशा बसवाव्यात. (५२०) 

[श्लोक ५१९ व ५२० हे श्लोक ५२३ नंतर यावयास हवेत.] 
पाट-शिला (छायाचित्र ३१अ) 


(मुखशालेला अनुसरुन असलेल्या पाट-(शिलेचे) पाच प्रकार आहेत. त्या ज्या जागी 
(छप्परावर) ठेवतात त्या तेथे केवछ (छप्पराच्या एकूण) स्थैर्यासाठी म्हणून असतात. )(५२१) 

(सर्व पाषाण) पुढच्या भागी वर्तुदकार असून शोभून दिसेल अशा रीतीने उतरत्या 
आकाराचे असतात. ते पाषाण चौरस, आयाताकार किंवा विषमभुज चौकोनाच्या आकाराचे 
असतात. (५२२) 

कोपस्यापाशी विषमभुजचौकोनी शिला व (मुखशालेच्या रुंदी व लांबीच्या) बाजूवर चौरस 
शिला असतात. या पाट (शिलांचा) पुढचा भाग (खालच्या शिलेच्या) कुम्भीदेशापर्यत असून 
मजबूत स्थापन केलेला असतो. (५२३) 

गर्भगृहाच्या आत लाकडाचा मजबूत मंच (सांगाडा) बांधावा. ६ (सांगाड्याच्या) आधाराने 
पाषाण एकमेकांवर यथायोग्य अनुक्रमाने ठेवावेत.। (५२४) 

उरलेल्या भागात चाप क्षेत्राच्या जागी अशा सुंदर लांबट आकाराच्या (व रुंदीने) लांब 
अशा मजबूत शिला ठेवाव्यात. (५२५) 


त्याच्या अग्रभागी शिल्पीश्रेष्ठाने वर्तुब्गच्या आकाराची लहान पट्टी कोरावी. ती (पट्टी) 
वेलबुट्टीने (भूषवावी) किंवा फक्त सपाट व कांतिमान केलेली असावी. (५२६) 


भिंतीवरील पट्टीची जागा जशी वसन्ताने (वेलबुट्टीने) अत्यंत शोभिवंत करतात त्याप्रमाणे 
मजबूत खालचा (पृष्ठ-)भाग एकमेकात गुंतलेल्या वेलींनी (शोभायमान) करावा. (५२७) 


वरच्या बाजूला शिल्पीने मजबूत दन्तुरिका कोरावी. हा भाग पाटाच्या वरच्या बाजूला 
मजबूत होईल असा स्थापन करावा. (५२८) 


है 





काही वेव्ण पाषाणांची रचना वेगव्न्या प्रकारे करून पाट-शिलांचे) आवरण निराब्व्या 
पद्धतीने करतात. (मात्र) पाठीमागचा भाग अशाच गुल्गुल्गीत व उत्तम पाषाणांनी बनविलेला 
असतो. (५२९) 

पाठीमागच्या बाजूला दन्तुरिका असलेली व पोपषटाच्या चोची प्रमाणे आकाराची शिला 
असावी. पाट शिलेच्या वरच्या भागावर चढलेली ही शिला खालच्या चापशिलेला (खाली 
घसरण्यापासून) अवरोध करते. (५३०) 

या प्रत्येक संधीपाशी (अर्धगर्भक) कोरीव काम करावे. त्याच्यावर वारा येण्या जाण्याच्या 
वाटेवर कुंभक व मिथुनाचे (स्त्री-पुरुष जोडीचे) कोरीव काम करावे. (५३१) 

प्रवीण शिल्पीने वायव्य-बन्ध (वान्याचा मार्ग) अलंकृत करावा. लहरा भागाची येथे उंची 
सर्व लहरा क्षेत्राच्या उंचीच्या एक-चतुर्थाश असावी;) (५३२) 

किंवा राजबन्धाच्या उंचीच्या दुपष्पट उंची या थराची असावी. ही जागा अत्यंत महत्त्वाची 
असून तिला ' पीढ * है नाव सांगतात. (५३३) 

शिल्पशास्त्राला अनुसरून मिथुन, कुम्भ-बंधाच्या नक्षीसाठी हा भाग सारख्या चौरसांत 
अथवा आयतात विभागावा. (५३४) 

जेव्हठी संधींची (निम्नगर्भकांची) संख्या असेल तितक्या संख्यांच्या व त्या आकारांच्या 
मजबूत धारणी(-शिला) असाव्यात. (५३५) द 

[श्लोक ५३५ हा श्लोक ५३१ च्या पहिल्या चरणा नंतर यावयास हवा; कारण श्लोक 
५३२ ते ५३४ त धारणी शिलांचे वर्णन आहे.] 

तेथे फुलांच्या आकाराप्रमाणे असलेल्या कुंभांची नक्षी किंवा वान्‍्यासाठी वाट (जाछी) 
असावी; किंवा सर्व अंग झाकून टाकील (म्हणजे चारी दिशांना) कुंभ-मिथुन बन्धाची नक्षी 
कोरावी. (५३६) 

कुठल्याही अलंकरणाशिवाय येथे जर वान्यासाठी मार्ग असेल तर त्यास ' वातसंग्रही “ 
म्हणतात्त. ती नेहमी फुलांच्या पृष्ठभागाच्या आकाराची असावी (?) (५३७) 

मातेच्या व इष्ट देवतेला अनुसरून बांधलेल्या शोभिवंत मंदिरासाठी प्रसिद्ध असा 
कुम्भ-मिथुनबन्ध हा उत्कृष्ट असतो यात शंका नाही. (५३८) 
कुंभांचे प्रकार (छायाचित्र ३१ आ, इ) 

कुंभ व मिथुन (बन्ध) यांचे चार प्रकार ऐक; पूर्णकुम्भ, पर्णकुंम, कुम्भ-मकर-मालिनी. (५३९) 

कुभाच्या कामासाठी हे चार प्रकार वापरतात. जशी जागा असेल, जसा तिचा आकार 
असेल त्याप्रमाणे हे काम केले जाते. (५४०) 


५६ 





पूर्णकुम्भ 


पाषाणाच्या सपाट भागाच्या मध्यभागी महाकालाच्या फठाची आकती कोरावी. (त्याच्या) 
वरच्या भागी दोन भागांत दोन सुंदर थर असतात. (५४१) 


हा पूर्ण कुम्भ म्हणून माहिती आहे व शिखरावर शोभून दिसतो. 


पणकुम्भ 

उभ्या आयताकाराच्या (समूह चतुरस्त्र) जागेची मध्यरेषा आखावी. (५४२, 

कल्पना केलेल्या या मध्य रेषेच्या उंचीचे ([सहा भाग करावेत व विशेषतः या कुम्भाच्या 
मध्यभागी पानांचे आकार कोरावेत.] (५४३) 

रुदीचे पाच किंवा सहा (आडवे) भाग कल्पावेत. (वरच्या) पहिल्या भागात कुम्भाची पट्टी 
(तोंडाचा काठ) व दुसन्‍्या भागात कमव्ठाची पाने असतात. (५४४, 

तिसन्‍्या भागात कुंभाचे मस्तक असून चवथ्या भागात त्याची (कुंभाच्या वरच्या मुखाची) 
निरुंद पट्टी असावी. त्याच्याखाली (पाचव्या भागात) कुंभाचे पात्र (शरीर) असून सहाव्या 
भागात त्याचा पाय (पाद) असावा. (५४५) 

मध्यरेषेवर सुंदर चंपकाचे खाली लोंबते पान असून ते (जण्‌ कांहीं) कुंभापासूनच निघाले 
आहे असे दाखवावे. 
मकर मालिनी 

चौरस किंवा आयताकार जागेत मध्यरेषेवर, (५४६) 

उलट सुलट मुखे असलेल्या माशांची जोडी कोरावी. श्रेष्ठ शिल्पीने असे हे कुंभाचे प्रकार 
(योग्य जागी) स्थापन करावेत. (कोरावेत.) (५४७) 
मिथुन-बन्ध (छायाचित्र ३१ इ) 

मिथुन-बन्ध कोणत्या यंत्राच्या सहाय्याने कोरतात त्याची माहिती ऐक. कामशास्त्रानुसार 
मिथुन बन्धांचे अनेक प्रकार आहेत. (५४८) 

प्राधान्याने काम क्रीडा दाखवावी, झोपलेली अथवा जोडलेली अशी जोडी दाखवू नये. 
_(काम-) शास्त्रात निरनिराव्ठ्या (काम-) क्रीडा सांगितलेल्या आहेत ज्यात केवठ विलासभाव 
दाखविलेला असतो. (५४९) 

(चापशिलेवरती अनुक्रमाने) पाडलेल्या भागांना अनुसरून मिथुन-बंधाचे स्वरूप दाखवावे. 
लांबीवरती खाली व वरच्या बाजूंना दोन वेलींच्या रेघा दाखवितात. (५५०) 

खालच्या बाजूस झुकलेल्या अशा कब्वांच्या सुंदर रांगा रेखाव्यात. लौकिक भाषेत त्यांना 
झारा, कलिका किंवा (आ)लम्बिका म्हणतात. (५५१) 


५ (9 





त्याच्यावर पूर्वोप्रमाणेच बन्ध म्हणून दोन थर असावेत. पुढच्या व मागच्या (म्हणजे 
मुखशालेच्या चौफेर) सर्व जागी लहान आकारात नृप-मण्डल (राजबन्ध) कोरावे. (५५२) 
(किंवा) पुन्हा त्या वरच्या जागी काहीशा लहान आकारात नेहमीच अनुक्रमाने कुंभांची 
रांग (कुम्भीबन्ध) कोरावी. (५५३) 
पाटशिला ठेवण्याची पद्धत (छप्पर झाकण्याची रीत) (छायाचित्र ३१अ) 


सर्वात शेवटी, पूर्वी सांगितलेल्या विभागांनुसार पाट ठेवावेत. यास  केन्द्रगर्भ ' 
(गर्भगृहाचा मध्य) असे म्हणतात. शुभ काब्गी हे काम हाती घ्यावे. (५५४) 


हा पाटाचा पाषाण भल्या मोठ्या आकाराचा असून (खाली असलेल्या) आधाराच्या 
सहाय्याने त्याने छप्पर झाकावे. मुखशालेची (छप्पराची) मोकछी जागा झाकावयाचे काम 
है पाषाण करतात. (५५५) 

है पाषाण छिद्र, भेगा यांच्याशिवाय असून ते निरनिराव्ल्या प्रकारच्या दगडांच्या मिश्रणांचे 
असू नयेत. ते जेव्हां रजसाने (दगडाच्या भुकटीने) जोडले जातात तेव्हा (तो जोड) नेहमीच 
मजबूत होतो. (५५६) 

[मिश्रण शोधनम्‌ म्हणजे भूगर्भशास्त्रदृष्ट्या निरनिराव्ल्या प्रकारचे दगड येथे वापरू 
नयेत. एकच प्रकारचा दगड वापरावा; कारण निरनिराव्ल्या प्रकारच्या दगडांची धारणाशक्ती 
वेगढ्गी वेगठी असते, त्यांचा उष्णता प्रसरणांक देखिल वेगक्ठा असतो. येथे वापरावयाचे दगड 
असे असावेत कीं त्यांची धारणाशक्ती जास्त असावीच पण त्याचवेढेला सारखी असावी. 
रजस याचा अर्थ कराल (किंवा वज्रचूर्ण) असा असावा. दगडाची भुकटी, राठ, मध आणि 
चुना यांच्या मिश्रणास कराल म्हणतात.] 

(शिष्या, तुला) समाजावे म्हणून शिल्पशास्त्रातील या (विषया) बद्दलची माहिती संक्षेपाने 
वर्णन करून सांगतो. (कारण) मात्स्य, आग्नेय इत्यादी (पुराणांत) ग्रंथांत व इतर (शिल्प 
शास्त्रावरील) ग्रंथांत याबाबत निरनिराठी माहिती दिली आहे. (५५७) 

[इतर ग्रंथात छप्पर झाकण्याच्या निरनिराव्ठ्या पद्धती दिल्या असल्या तरी त्यातील योग्य 
व या देशात वापरली जाणारी पद्धत सांगतो असा या “्लोकाचा भावार्थ आहे.] 

(तसेच) शुक्राचार्यानी केलेल्या ( शिल्पशास्त्रावरील) ग्रंथांत त्याचप्रमाणे विश्वकर्म्याची 
(शिल्प) पद्धती सांगणान्या ग्रंथात (निरनिराव्ल्या) देशात वापरली जाणारी व त्या ग्रंथांत 
अनुसरलेली पद्धत दिलेली आहे. (५५८) 

[शिल्प सारणीत माहिती दिली आहे, “ कलेचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत : विश्वकर्म्याला 
अनुसरून असलेली कला देवांना प्रसन्‍न करणारी असते, व ज्या कलेने असुरांना आनंद 
होतो ती शुक्राचार्य प्रणित कला होय. 

जी कला सौम्य, शुभ व अनुरूप असते ती नेहमीच देवांना आनंद देणारी असते. जी 
कला कक॑श, विरूप व तामस असते ती असुरांना आनंद देणारी असते. “ 

५८ 


| 

व 
डर 
|] 


५ हू इबत८ माप कदर 





इंग्रजी भाषांतरात जास्त माहिती दिली आहे. पुरीच्या अपर्ति महापात्राच्या म्हणण्याप्रमाणे 
हल्ली सुद्धा देवांच्या मूर्ती आणि देवांना आवडणान्यांच्या मूर्ती या समअक्ष, योग्य तो तोल 
सांभाठणान्या, शांत व प्रसन्न मुद्रेच्या असून त्या विश्वकर्म्याच्या मतानुसार केलेल्या 
समजतात. या उलट असुर, राक्षस, कीकट, कौतूहल, किन्नर, यक्ष यांच्या मूर्ती तसेच 
समअक्ष नसलेल्या, भेसूर, विरूप व भयानक भावना दर्शविणान्या मूर्ती या शुक्राचार्याच्या 
मतानुसार करतात. विराल हे विश्वकर्म्याच्या मतानुसार असतात पण जेव्हां त्यांना 
निरनिरात्त्या प्राण्यांची डोके लावली जावून त्यांचे कौतूहलात रूपांतर होते तेव्हां ते शुक्राचार्य 
पद्धतीनुसार होतात. 

नक्षींच्या बाबतीत देखिल अशा दोन पद्धती आहेत. नियत, प्रसन्‍न करणान्या, वक्राकार 
गतीत असणा्या नक्षी विश्वकर्मा मतानुसार समजतात. या उलट शुक्राचार्याच्या मताला 
अनुसरून असलेली नक्षी अनियत तसेच कोपरे असलेली असते. केरी प्रकारची नक्षी 
शुक्राचार्यप्रणीत समजतात कारण बुद्धांच्या कलेत तिचा वापर केला आहे; या उलट हिंदू 
स्थपति त्याऐवजी जाकीच्या कामाला प्राधान्य देतात.] 


कौलाचार मताप्रमाणे असलेले (शिल्प-)शास्त्र हे (शिल्प-)सारणीला अनुसरून असून 
कौलाचार मत हे अंशुमत्‌भेदागम या शिल्पशास्त्राप्रमाणे आहे. (५५९) 


[शिल्पसारणी हा अद्याप न छापलेला ओरिसा पद्धतीच्या शिल्पशास्त्रावर लिहिलेला ग्रंथ 
असून तो दक्षिण ओरिसातील सर्व स्थपतीना माहिती आहे. उत्कल प्रदेशातील निरनिराव्न्या 
प्रकारच्या देवालयांची त्यात सुस्पष्ट माहिती दिली असून, ही देवालये बांधावयाच्या पद्धती, 
त्यांच्या निरनिराल्या अंगांचे परस्परसापेक्ष प्रमाण व मापे यांची माहिती दिली आहे. ही प्रमाणे 
व मापें मूलभाग किंवा मूल सूत्र (लांबीच्या मापाचे एकक) यांच्या प्रमाणात दिली आहेत.] 

सौधिकागमाची वाट पुसत हा (शिल्प) प्रकाश (ग्रंथ) दोन भागात विभागला आहे. 
प्रथम प्रकाशात (एकच प्रकारची) मुखशाला व (शिखरांचे मात्र अनेक प्रकार सांगितले 
आहेत.) (५६०) 

यांचे या अनुक्रमाने प्रकार सांगितले जातील, या ग्रंथाच्या (आराखड्याचे) है मुख्य सूत्र 
आहे. देशातील प्रचलित प्रथेला अनुसरून शिल्पविद्येची याबाबत माहिती देणार आहे. (५६१) 

दुसन्‍्या प्रकाशात (शिखराच्या) शिल्पाविषयी माहिती देणार आहे. शिल्पविद्येने अलंकृत 
असा हा ' शिल्पप्रकाश * नांवाचा ग्रंथ आहे. (५६२) 

(निरनिराव्त्या) अंगोपांगांची, विभाजनाची, लक्षणांचे प्रकार तसेच यंत्र इत्यादींची माहिती 
है या अनुक्रमाने सांगणार आहे. शिल्पशास्त्राची माहिती या लक्षणांनी सांगतात. (५६३) 

शिष्यांच्या व त्यांच्याही शिष्यांच्या (शिल्प शास्त्राच्या) शिक्षणासाठी श्लोकानुबद्ध असा 
हा ग्रंथ लिहिला आहे. त्यात मुखशालेच्या अंगोपांगांची त्याचप्रमाणे शिखराची माहिती दिली 
आहे. (५६४) 


९३ 


' 0७० ए के 9 ७ जक पक | 7 आय 








(त्याशिवाय) निरनिराव्य्या अवयवांवर करावयाचे शिल्पकाम व त्यांचे प्रकार (यांच 
माहिती दिली आहे.) 
ग्रंथकरत्यांचा परिचय 

भार्गवीची कन्या मुशली नदी (हिच्या कांठावर) समुद्राजवछठ, (५६५) 

अशा प्रदेशाच्या जवक तान्त्रिकांच्या पुष्कछ क॒टुंबांची वस्ती आहे. (हा प्रदेश) स 
धघौमिमंडलात असून तेथील उदगात्यांच्या कुटुंबात माझा जन्म झाला. (५६६) 

माझे वडील, आजोबा इत्यादी सर्व राजाचे सेवक होते. माझ्या वडीलांचे नांव कुलेः 
तसेच आईचे संज्ञामयी आहे. (५६७) 

कौलाचारांत प्रवीण असलेला व ब्राह्मणांत श्रेष्ठ असलेल्या माझे नांव रामचन्द्र 
दक्षिण कालिकेने घेरलेल्या श्रीनीलशिखरावर (मी रहातो). (५६८) 

माझी दुष्ट मूर्ती सर्व सिद्धी देणारा जगन्नाथ असून त्याच्या कृपाप्रसादाने (सं 
देवालयांतील) उत्कृष्ट मुखशालेच्या अंगाची माहिती देणारा ग्रंथाचा हा पहिला भाग सम् 
झाला. (५६९) 

श्री कौलाचारपरायण, उदगाता, शिल्पिश्रेष्ठ, भट्टारक रामचन्द्र महापात्र यांनी रचले 
' शिल्पप्रकाश * ग्रन्थाचा पहिला प्रकाश संपला. 





दुसरा प्रकाश 


(देवालयाच्या) विमान भागाची माहिती 

संसाराच्या पाशांपासून मुक्त होण्यासाठी, कष्ट व संकटे यांच्यापासून सुटका होण्यासाठी 
कमलनेत्र अशा इष्ट देवतेचे (जगन्नाथाचे) मी स्मरण करतो. 

अनेक शिष्य व बुद्धीमान लोकांच्या अनुबोधासाठी जेथे श्रीमूर्ती विराजमान असते अशा 
विमान भागाची (माहिती) सांगतो. (१) 

ज्या वास्तूत (देवमूर्तीसाठी) पीठाची स्थापना केली जाते ती उत्तम पिण्डिकेची जागा 
समजतात. त्याला चौरसाकृती मन्दिर म्हणतात व तसेच त्यास विमान (ही) म्हणतात. (२) 
प्रासादांचे प्रकार 


निरनिरात्त्या (शिल्प-) शास्त्रांनुसार निरनिराव्ज्या विभाजनांनी प्रासादांचे अनेक प्रकार 
होतात; 


ते असे : एक विभागाचे मंजुश्रनी, रत्नससार व मृदंगा.--(३) 

(रथांसह असलेले) वसुश्री, तसेच रेखाप्रकारचे महामेरु, सुंदर केलासशिखर व अठरा 
भागांचे वेताल. (४) 

ज्याच्या रथांच्या अंगांत कोष्ठ असतात असे रथांसह असलेले विमान, प्रासादांचे भूषण 
तसेच (पृथ्वीचा) अलंकार असा सुवर्णकूट. (५) 

शिखरावरती सिंह शोभत आहे असे उत्कृष्ट विमानमालिनी. विमान बांधावयाच्या 
कलेतील हे प्रमुख प्रकार आहेत. (६) 

जरी लौकिकांत या मन्दिरांची नावे निराढी असली तरीही यांची सर्व अंगोपांगे 
अलंकारिलेली असल्याने हे बारा (प्रकार) महत्त्वाचे व सर्वोत्कृष्ट सांगतात. (७) 

विश्वकर्म्याच्या मताप्रमाणे या सर्वाचे प्रकार, लक्षणांची सूक्ष्म माहिती व त्यांच्यातील भेद 
है अनुक्रमाने ऐक. (८) 
मज्जुश्री (छायाचित्रे ३३२ अ, आ, इ) 

गज्जुश्री सर्वतोभद्र यंत्राला अनुसरून, मजबूत कूर्मपीठावर बांधतात. पंचकर्म इत्यादी 
असून भितीच्या अर्ध्या उंचीवर बंधना असते. (९) 

भितीच्या वरच्या कडेला (दुसरी) बन्धना असून ती शिखर इत्यादी (अवयवांना) जोडलेली 
असते. (१०) द 


६१ 
एन ४१३३-६अ 





ज॑ंघेच्यावर चारी बाजूंना शोभिवंत शिखरे असतात: पुढे, पाठीमागे व दोन्ही बाजूंना मोठी 
शिखरे असावीत. (११) 

(िच्या (जंघे)वर रेखा ( प्रकारचे) शिखर असून तेथे राह, अनर्थ व कोणक (हे भाग 
असतात.)| अमलकी व इतरांनी हा मज्जुश्री प्रासाद फारच शोभिवंत दिसतो (१२) 

[भितीच्या भागात जे राह, अनर्थ, कोणक हे भाग असतात ते शिखरावर देखिल वरपर्यत 
आलेले असतात. भुवनेश्वर येथील राजराणी देवालय याचे उदाहरण आहे.] 
रत्नसार (छायाचित्रे ३२३ई व २३ई) 

(समभद्राकार) तलच्छन्द असून अनेक अलंकारांनी [पागांनी! भूषविलेला असतो. 
ही शाला (?) शिखराने भूषविलेली असून सिंह व कन्या यांच्या मूर्तीनी शोभिवंत केलेली 
असते. (१३) 

भित॒ व बंधना असलेला खालचा भाग ही त्याच उत्कृष्ट स्वरूपात (समभद्राकार 
तलच्छन्दांत) असतात.] गर्भस्थानाच्या (भितीच्या) दुष्पट (उंचीची) व त्याच स्वरूपाचे शिखर 
इत्यादी असतात. (१४) 

रत्नसार विमानाच्या कोणकाचे (उंचीने) दहा विभाग (दहा आमलकींनी) करतात. ते 
(विमान) अनर्थाने भूषविलेले असून तसेच सुंदरराह व अनुराह असतात. (१५) 

(शिखरावर) लहान शिखरे नसतात व खालच्या भागात नेहमीच नागांचे ( नागस्तंभांचे) 
अलंकार असतात. भिंतीचे आसन सिंह पीठ असून ते ठछक लोंबत्या हारांनी (आलम्बिकांनी 
भूषविलेले) असते. (१६) 

[उदाहरणार्थ भुवनेश्वर येथील सारि देऊक्ह) 
मृदंगा (छायाचित्रे ३३ अ, आ, इ) 

वीथीपीठावर खुरा, कोणक इत्यादी (त्यांच्या त्यांच्या) अनुक्रमानुसार असतात. संपूर्ण 
जंघेचे बारा विभाग पाडलेले असतात (१७) 

प्रत्येक भागावर कोनाड्याच्या आकाराचे (निशाकारे) कोष्ठ (वासगृह) असावे. तसेच 
राहच्या प्रदेशावर सर्व अंगोपांगांवर वज्रमस्तकांची रांग असावी. (१८) 

भिंतीच्या वरच्या भागाचे सुंदर पीठाच्या आकाराचे तीन भाग असतात. गर्भावरील शिखराचे 
(गर्भदेश) (उंचीचे) तीन भाग करून त्याला नेहमीच मृदंगाचा आकार देतात. (१९) 

वर असलेली आमलकीं अरूंद असून कोणकांवर फूलांची (नक्षी) कोरलेली असते. 
निम्म्या उंचीपर्यतच खोदकाम (नक्षीकाम) केलेले खांब (पाग) अनेक अलंकारांनी भूषविलेले 
असतात. (२०) 

[उदाहरण-खिचिंग, जिल्हा मयूरभंज, येथील कुटाई तुण्डी देवीचे देवालय.] 


६२ 





वसुश्री 


या प्रासादाला नऊ अवयव असतात. खुराच्या आकाराप्रमाणे याचे पीठ असून कोणक 
इत्यादी अवयवांवर कणि, फेणी व वसन्‍्त असतात. (२१) 


गर्भगृहाचा तलच्छंद दहा संख्यांच्या रथांचा असतो. (शिखरावरती) बाजूना (लहान) 
शिखरे नसतात. असा (हा) वसुश्री प्रासाद सांगतात. (२२) 


महामेरु (छायाचित्र ३४) 


महामेरु नावाचा दुसरा प्रकार ऐक. भाग व उप-विभाग यांनी मिरून १०८ विभाग 
करावेत. (२३) 


चौरस जागेत पद्मपीठ असून पंचकर्म इत्यादींनी शोभिवंत असतो. बंधनासह (दोन बंधना 
असलेली) भित तेथे असते. (२४) 


गर्भभागापासून मुद्रक भागापर्यत पाच किंवा सात (लहान) शिखर (अनर्थ पागावर) 
असतात. प्रत्येक शिखराच्या खालच्या बाजूना (नऊ) भूमी (पीठ) असतात. (२५) 


(राहाच्या) दोन्ही बाजूंना असलेल्या अनर्थावर आमलकींसह शिखर व रथक (कोष्ठ) 
असतात. सुंदर सिंह, कन्या, (२६) 


तसेच तेथे अलसा व भेरव यांच्या मूर्ती जणू काही आमलकींना आधार देत आहेत अशा, 
शिखरावरील बाजूंवर सर्वत्र स्थापन कराव्यात. (२७) 


शोभिवंत अशा राहा क्षेत्रावर मोठे शिखर व (त्यावर) सिंह असतो. प्रत्येक राहाच्या 
दोन्ही भागांना खालच्या बाजूला (मोठे शिखर व सिंह यांच्या पातव्वीच्या खाली) रथक 
(कोष्ठ) असतो. (२८) 


नेहमीच मजबूत असे हे अवयव (अंगे) करून निरनिरात्तया मूर्तीचा उपयोग करून, 
शिल्पीश्रेष्ठाने हा महामेरु प्रासाद अलंकारावा. (२९) 


[उदाहरणे-भुवनेश्वर येथील अनंत वासुदेवाचे देवालय व पुरी येथील जगन्नाथाचे 
देवालय. | 


केलाश (छायाचित्र ३५) 


सर्वात सुंदर कैलाशशिखर हा (प्रासादाचा) प्रकार तू ऐक. तेथे निरनिराव्ल्या जागी तसेच 
विभागात मनोहर रथ (शिखर) असतात. (३०) 


उत्तम जागी भद्रपीठावर पंचकर्म इत्यादींसह असून (शिल्प-) शास्त्राला अनुसरून भित, 
जंघा व अनेक बंधना यांच्यासह असावी. (३१) 


६२ 


शिखराचा पाया (भितीच्या बाहेर) अर्ध्या भागाने बाहेर आलेला असतो. मधली बन्धना 
अरुंद असून पाच रेघांप्रमाणे दिसते. (किंवा पाच भागांनी मिल्ून केलेली असते.) (३२) 

[ओरिसा शैलीच्या शिल्पशास्त्रावरील ग्रंथांत मूल भाग किंवा मूलसूत्र म्हणून मापाचे 
एकक दिलेले असते. भुवनप्रदीप नावाच्या ग्रंथात हे एकेक सोव्झ अंगुले दिले आहे. 
प्रासादाची रुदी जर १६ अंगुले धरली तर इतर अंगोपांगे या एककाच्या काय प्रमाणांत 
घ्यावीत त्याची माहिती देतात. तसेच येथे जे मापाचे मूठ एकक धरले असेल त्याच्या निम्म्या 
प्रमाणात शिखराच्या पायाचा भाग भितीच्या बाहेर आलेला असतो. ] 

(शिखरावरील) प्रत्येक कोणकाचे पाच भाग (भूमि) केलेले असतात. तसेच शिखरावरील 
कोणकाच्या जवील अनर्थाचे चार भाग पाडलेले असतातः (३३) 

[शिखरावरील अनेक पीठ व त्यावर आमलक मिकून एक भूमि होते. शिखरावरील 
कोणकाच्या उंचीत अशा पीठांसह पाच आमलकी असतात. ॥ 

(तलच्छन्दांत) उपरथ इत्यादींनी पाच भाग करतात (तलच्छंद पंचरथ प्रकारचा असतो.) 
(वारी) राहांवर एकूण वीस भूमि असून, राहाचे (उंचीत) आठ विभाग करतात. (३४) 

कोणकाचे (उंचीत) आठ भाग करून प्रत्येक भागात तीन (दोन) रथ (कोष्ठ) असतात. 
या जागी ३६ विभाग असून प्रमुखतः त्यांच्याबद्ल विचार करावयास हवा (?) (यास दिगबंध 
असे म्हणतात.) (३५) 

शिखराच्या भिंतीच्या भागी (?) वरच्या भागी निशापीठ (कोष्ठाचे पीठ) असावे. निशेच्या 
(कोष्ठाच्या) शेवटी मुद्रकाच्या ( वितानाच्या) भागी सुंदर वजद्रमस्तक असते. (३६) 

कोणकावरील अरूुंद रेघ अनुराहाकडे (अनुरथ?) उलठटी वल्ललेली असते शिखराच्या 
खालच्या (न्यून) भागाचे प्रथम नऊ भाग करावेत. (३७) 

एका भागाने भूमि, (दुसन्या भागाने) पट्टी, कणि असे अनुक्रमाने कोरावे. पहिल्यांदा पट्टी 
असून शेवटी पट्टी व त्यांच्यामध्ये चार कणि (फेणि) असतात. (३८) 

त्यान॑तर सर्व अंगोपांगे शोभिवंत आहेत असे सुंदर शिखर असावे. तेथील अनर्थाच्या 
उच्च्या भागात पाच भूमि असतात. (३९) 

वरील भागाचे समान भाग पाडून शेवटचा भाग थेट कणिकेपर्यत (चूलिकेपर्यत) जाणारा 
असतो. अनर्थाच्या (या) पाच भागात फेणि, फुलि व कोष्ठ इत्यादि असतात (४०) 

प्रत्येक बाजूंवर, पुढे व मागे, उत्तरेकड़े (व दक्षिणेकड़े नियमांप्रमाणे उप-गर्भगहे 
(निशागृहे) असावीत.] (४१) 

(त्यांच्यावर) (राहावरती) वज्रमुण्ड व शोभिवंत सिंह इत्यादी असावेत. तसेच कोणकाचे 
आठ भाग करून (प्रत्येक भागात) फेणिका, कणिका इत्यादी असतात (४२) 


६6 











(सर्वात) वरच्या जागी शोभिवंत गजश्रेष्ठ असतात. आमलकी इत्यादी (अवयवांसह 
असलेले) है कैलाश नावाचे गर्भगृह आहे. (४३) 

[इंग्रजी भाषांतरांत ' गजराज “'चा अर्थ केला आहे हत्तीला जिंकणारा म्हणजे सिंह. तो 
योग्य वाटत नाही. भुवनेश्वर येथील लिंगराज देवालयाच्या आमलकीच्या खाली सिंह कोरले 
आहेत म्हणून असा अर्थ दिला असावा]. 

रथांमधील (पागांमधील) सर्व अंतरांमध्ये निरनिराछे (कोरीव) काम करावे. देवालय पाच, 
सात किंवा नऊ रथांचे असेल त्याप्रमाणांत ते. असावे. (४४) 

[कैलाश प्रकारच्या देवालयाचा तलच्छंद पंचरथ, सप्तरथ अथवा नवरथ प्रकारचा असतो. 
उदाहरण-भुवनेश्वर येथील लिंगराज देवालय.] 
वेताल (छायाचित्रे ३६ व ३७) 

वेताल (प्रकारचे) देवालय आयताकार असून त्याची जागा (देखिल) आयताकार असते. 
त्या जागी सुंदर व मजबूत असे सिंहपीठ अथवा कूर्मपीठ असते. (४५) 


त्या पीठाला अनुसरून (व वरती) आयताकार दुसरे कणीच्या आकाराचे (पीठ) असते. 
त्यानंतर रेघेप्रमाणे दिसणारी खान्दि चारी बाजूंना खोदावी. [ आयताकार वीथीपीठाच्या नंतर 
सपाट पंचकर्म असावा ) (४६) 


[रिघेप्रमाणे म्हणजे सर व समपातछीत, छायाचित्र ११ इ पहा.] 

त्याच्यावरती फक्त पाच भाग असलेली भिंत बांधावी. भिंतीवर सुंदर देवमूर्ती असल्याने 
तीस विग्रह-बन्ध म्हणतात. (४७) 

त्याच्या (विग्रह बन्धाच्या) वर भितीच्या वरच्या भागी ( भितीच्या वर तिच्या रुंदीवर) रेघांची 
कामे (रेखाकर्म) केलेली असतात. हे रेघांचे काम चारी बाजूंना केलेले असते. (४८) 

भितीच्या वरच्या भागाच्या वरती अर्ध्या भागात, त्या जागी अनेक प्रकारचे नक्षीकाम 
केलेले वज्रमस्तक असते. (४९) 

शेवटी रुंदीवर सुंदर रेघांसह दोन थर असतात. नंतर कांहींशी कमी खोल अशी खान्दि 
खोदतात. (५०) 


त्या जागी कणिप्रमाणे असणारी, कणीच्या आकाराची पट्टी असावी, वैताल व भैरव 
प्रकारच्या देवालयाच्या भितीची कामे अशी असतात. (५१) 


गर्भगृहाच्या रुदीवर असलेले रेघांचे खोदकाम विशेषाने ऐक. हा भितीचा भाग दोन किंवा 
तीन भागात विभागून खांबाच्या आकाराप्रमाणे थरविभाग असावेत. (५२) 


६५ 





या (थर) विभागात प्रत्येकी तीन संख्यांच्या वसनन्‍्त इत्यादी पट्टिका असतात. या प्रत्येक 
पट्टीच्या मध्ये लांबीवर (म्हणजे दोन्ही बाजूवर), पूर्व व पश्चिम भागी (पुढच्या व मागच्या 
भागी) खान्दी असावी, (५३) 


रुंदीच्या (राहाच्या) दोन्ही बाजूना योग्य स्थानी अत्यंत शोभिवंत असे वज्रमस्तक असावे. 
रुदीवरती व (वज्रमस्तकाच्या) वर्तुब्मकार जागी अनेक प्रकारच्या मूर्ती असतात. (५४) 

फक्त चार कोपरे असलेले असा कोणकाला आकार द्यावा त्याच्या (उंचीच्या) प्रत्येक तीन 
भागाच्या शेवटी आमलकी असते. (५५ 5 

याच्या वरती जो भिंतीचा भाग असतो त्याचा तलच्छन्द वैतालिका प्रमाणे (आयाताकार) 


असतो. हा (छप्पराचा) खालचा मजला कूर्मपृष्ठाच्या आकाराप्रमाणे असून त्यास 
' आदिताल * (पहिला मजला) म्हणतात (५६) 


सुंदर अशा चूलाचा आकार दिलेल्या ( उप्परावर) फक्त कीर्तिमुख इत्यादी असतात. त्या 
(छप्पराच्या) कंठाच्या भागापरय॑त वर्तुब्गखंडाप्रमाणे (विश्वभागसन्निभं) आकार दावा. (५७) 

[चूल - लंबगोलाकृति छप्पर] 

त्याच्यावरती मजबूत असा तितक्याच उंचीचा ढुसरा मजला करतात. जसे (खाली) 
पीठाचे करतात तसेच येथेही (खालच्या भागाचे उभे) पाच भाग करावेत (५८) 


वरील भाग हा (पुढच्या व मागच्या / बाजूला वर्तुह्मकृती असून त्याच्या. दोन्ही बाजू 
गोलाकार असतात. या मजल्याच्या शेवटी दोन्ही बाजूना तीन विभाग करतात. (५९) 


हा (सर्वात वरचा) मस्तकाचा भाग कोणतीही नक्षी अथवा मूर्तीशिवाय असतो. गर्भगाराच्या 
(या भागात) फक्त पुठच्या बाजूला केवछ निरनिराव्त्या नक्षी कोरलेल्या असतात. (६०) 


या ठिकाणी भल्या मोठ्या आकाराच्या वज्रमस्तकाची स्थापना करावी. घुमटाकार 
असलेल्या जागी दहा (विश्व) भाग पाडून तेथे नक्षी कोरावी. (६१) 


या तोरणामध्ये शंकराची अथवा भैरवाची मूर्ती खोदावी. या सुंदर अशा (सर्वात) वरच्या 
भागी नाटाम्बर नावाची मूर्ती असावी असे सांगतात. (६२) 


(गर्भगृहाचे) हे मस्तक व कवटीचा भाग (खर्पर भाग) नेहमीच (चेंडूप्रमाणे ) गोल 
(पिच्छिलाकृति) असतो; त्याचप्रमाणे मस्तकाच्या सर्वात शेवटी (वरच्या भागी) लहान कंंभांची 
(कल्सांची) स्थापना करावी. (६3) 


(किंवा) एक कुंभ व दोन सिंह असून कुभाच्या वर मजबूत (बसविलेला) कछस असतो. 
कुभाच्या मधल्या भागाचा आकार सुंदर कछ्ठी (पट्टी) प्रमाणे असावा. (६४) 
[खुम्बर्ध हा शब्द कुम्भोर्ध्वे असा सुधारून अर्थ केला आहे ] 


६६ 





शिल्पीश्रेष्ठाने त्या पट्टावर नक्षी कोरावी. [सिंहाच्या ऐवजी शिखरावर लहान कुंभ 
असतील तर ते भद्रपीठावर असतात.) (६५) 


असा अनेक प्रकारच्या प्रासादांमध्ये वैतालिक (प्रासाद) श्रेष्ठ असतो. हा प्रासाद मातांच्या 
पूजेसाठी असून त्याला तान्त्रिक सौध म्हणतात. (६६) 


[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील वैताल देवालय!]. 


यानंतर सौधिकागमांत दिल्याप्रमाणे (देवालयाचे) निरनिराछे विभाग तसेच यंत्र, 
प्रसंगाप्रसंगाने अनुक्रमाने, त्यांचे प्रकार (इत्यादी) सांगीन. (६७) 


रथयुक्त (छायाचित्रे ३८, ३९ व आकृति १२) 


शिल्पशास्त्राला अनुसरून (प्रासादाच्या) प्राथमिक विभागणीचे काम व त्याच्या गर्भगृहाचे 
रथांमुठे होणारे अनेक प्रकार अनुक्रमाने सांगतो. (६८) 


भेरवयंत्र 

तू प्रथम भैरवयंत्रावर 
(आधारीत) मंदिराची (माहिती) 
ऐक. हे यंत्र भेरव-रुद्राच्या 
वसतीसाठी असून सिद्धी प्रदान 
करणारे आहे. (६९) 


मध्यभागी कर्णिका असून 
तिव्या भोवती वर्तुव्णमध्ये 
वर्तुगकार आठ पाकलन्ब्यांचे 
कमक असते. (या वर्तुव्वाच्या) 
मस्तकभागी वर्तुराकृती नाग 
असून पश्चिमेच्या (पाठीमागच्या 
बाजूला) पाठ (शेपटी) मुखाला 
गुंडाछलेलीं असते. (७०) 





[आक्‌ती १२ पहा.] 


आकूती १२--भैरव यंत्र तेथे चार दारांचे 
२.६९-७२ तटबंदीयुक्त नगर (पुर) 
असून त्या (चार) दारांमध्ये 


६७ 


(दारांमधल्या जागेत) भुजंग असतो. परत त्याच स्वरूपाचे भाग असलेले चार दारांचे पुर 
(बाहेरील) मर्यादेपर्यत असते. (७१) 

प्रत्येक कोपन्यात रेघांनी आकार दिलेल्या अशा कर्णिका (कोपरे) आखाव्यात. हे भैरव 
यंत्र असून शिवाच्या पूजेसाठी (योग्य) सांगतात. (७२) 

या यंत्राला अनुसरून उत्तम प्रासाद बांधावा. या यंत्रात काही वैगुण्य राहिले तर देवालय 
बांधणे निष्फछ होते. (७३) 

या नंतर या वसतीस्थानाचे (पुर) प्रकार व ते नेहमी बांधावयाच्या पद्धती ऐक, याची 
जागा वीथीपीठावर असून (तेथे) कोणक इत्यादी करू नयेत (७४) 

कोणकाचा निराव्ण असा भाग खोदल्याने या यंत्रात वैगुण्य येते. भिंतीमध्ये केवढ् त्या 
आकाराचा अनर्थपाग असतो. (७५) 

पीठावरती दाराच्या दोन्ही बाजूंना कीलक (पाचरीचा आकार) द्यावा. त्या जागी 
निरनिराढी नक्षी कोरून (अनर्थ करावा) ती शोभिवंत करावी: (७६) 

खुर उंचीने जास्त आकाराचा व कुंभक केवल फुगीर आकाराचा, (त्यावर) भोपव्ल्याच्या 
आकाराचा कुंभ असे (केवछ) रेघांनी आखलेले (पीढ ) असावे. (७७) 

काहीशा वक्राकार अशा त्या जागी तीन विभागांत (त्रिरेखे, त्रिभागे) मूर्ती खोदावी. 
त्याच्यावरती तीन भाग (पाच भाग] कत्व्यांची नक्षी असलेली वसन्तपट्टी असते. (७८) 

तीच्यावरती जंघेच्या स्वरूपात खांबांच्या आकारात लहानशी विमानिका असते. तेथे पट्टी, 
फेणी व पद्म व त्याच्यावर वज्रमस्तक असते. (७९) 

सुंदर राहाच्या दोनही बाजूंना केवछ कीलकक्षेत्र असते. त्यानंतरच्या (दोन्ही) बाजूंना 
भित अनर्थाप्रमाणे खोदावी, (८०) 

(देवालयाच्या) पाठीमागे व दोन्ही बाजूना दाराप्रमाणे दिसणारे व तेथील दाराच्या जवछ 
कोष्ठ (निशा) असतात. जंघेप्रमाणेच सारखे विभाग असलेले मोठे खांब तेथे असतात. (८१ ) 

याच्यावरती तीन विभागांसह सारखेच भाग असलेला मुद्रक (शीर्ष) भाग असावा. त्या 
जागी अनेक प्रकारच्या मूर्ती (किंवा) भैरवाची मूर्ती खोदतात, (८२) 

असे भिंतीचे विभाग असून ते कोणत्याही खोदकामाशिवाय (अक्षुण्ण) असतात. तीच्या- 
(भिती-) वर शोभिवंत असे शिखर (गर्भक) करतात. (८३) 

यंत्राच्या रेषांबरहुकूम आखलेले व मुख्य भाग अलंकारांनी भूषविलेले असतात. कोणक 
पाच भागात विभागून त्यांचे प्रत्येकी तीन भाग करावेत त्या प्रत्येक भागात तीन भूमि 
असाव्यात). (८४) 


६८ 











ज्या भागात रेघा खोदलेल्या असतात त्याला रेखभाग म्हणतात. खालपासून सुरुवात 
करून शेवटापर्यत [ भिंतीपासून सुरुवात करून ग<्ल्यापर्यत ) त्यांची संख्या पाच असते. (८५) 

त्या (रेघांच्या) जागी आमलकीच्या आकाराच्या शिलांची योजना करावी. (कोणक व अनर्थ 
यांच्या मधल्या भागी जास्त अंतर्गगन असलेला अनुराह असावा (हस्तलिखित १)). (८६) 

मुख्य कोणक भागाच्या रुंदीच्या निम्मे रुंदीचा जास्त अंतर्गगन असलेला भाग (गर्भक 
स्थल) असावा. या जास्त अंतर्गमन असलेल्या भागातील पोकछीत शोभिवंत फूले वगैरे 
रेखावीत. (८७) 


त्या पोकठीतील जागी मनोहर अशा नर्तकी व कामबन्ध कोरावेत. त्याच्या बाजूला 
असलेल्या अनर्थाची रुंदी (अनुराहाच्या रुंदीच्या) दुष्पट असते. (८८) 


कोणकाचे जर पाच भाग केले असतील तर अनर्थाचे दहा (वीस) भाग करतात. प्रत्येक 
भागात रेखांच्या सहाय्याने भैरवाच्या मूर्ती रेखतात. (८९) 


[भेरवाच्या मूर्तीला खोली नसून केवछ रेघांनी ती दाखविलेली असते.] 


भेरवांचे प्रकार 


तंत्रशास्त्राला अनुसरून जे भैरवांचे प्रकार आहेत ते ऐक. असितांग, सितांग, एकांध्रि, 
कालभैरव, (९०) 

(तसेच महाकाल व कालाग्नि, वीरभद्र व महान वटुक असे भेरवांचे आठ प्रकार असून, 
त्यांनी प्रासाद नेहमीच अलंकत करावा. (९१) 

कोणकाच्या वर व कण्ठापाशी पशुराजाने (सिंह मूर्तीनी) अलंकरण करावे. गर्भगृहाचा 
वरचा भाग संपूर्ण झाकून टाकील असा खर्पर पाषाण असावा.) (९२) 


त्याव्याच मापाची व आकाराची आमलकीच्या आकाराची मजबूत शिला असावी. ती 
वर्तुबवकार असून त्या वर्तुव्णत कोठेही छिद्र (दोष) नाहीत (अशी ती शिला असावी.) (९३) 


आमलकी शिलेचा केन्द्रबिंदू (गर्भकबिन्दू) [हा गर्भयंत्राच्या (तलच्छन्दाच्या) मध्यबिन्दूच्या 
अचूक वर असतो.] महान (भव्य) आमलकी या अनुक्रमाने (शिखरावर) बसवावी. (९४) 

आमलकीचा वरचा भाग, तिच्यावरती, कवटीच्या आकाराचा (खर्पराकृती) असावा. चौरस 
पिण्डिकेच्यावर तेथे कछस असतो. (९५) 

[पिण्डिका-आमलकीच्या वर चौरस सपाट शिव्ठ असते तीस म्हणतात.] 

त्रिरथ गर्भगृहाच्या कामाच्या बाबतीत अशी विभागणी असते; खालच्या बाजूला (आडवे) 
१४ व वरती २४ भाग असतात. (९६) 


६९ 





(भितीतील) अनर्थ वगैरे तीन भागांचे असून शिखराचे (ऊर्ध्वमंडल) पाच भाग असतात. 
पीठावर [कंठावर) सिंह व कन्यांच्या मूर्ती असतात. भित व कछस शोभिवंत करावेत. (९७) 
[उदाहरण-भुवनेश्वर येथील परशुरामेश्वराचे मंदिर.| 


( दुसरा प्रकार |. 

उत्तम पंचरथ देवालयाचे (तलच्छंदाचे) दहा विभाग असतात. पीठाच्यावर पंचकर्म व 
सुंदर जंघा असते. (९८) 

पुन्हा जास्त उंचीची वरची जंघा असते, बन्धाच्यावर कोष्ठ इत्यादी असतात. अनर्थाना 
झाकणारा कंठ (भाग) असून त्यावर आमलकीच्या स्वरूपात शीर्ष झाकणारा पाषाण (मुद्रका) 
असतो. (९९) 
हेमक्ट प्रासाद (छायाचित्रे ४० व ४१अ) 

बावीस भाग असलेल्या हेमकूट (प्रासाद) बांधावयाची रीत ऐक. प्रत्येक भागात [लहान] 
आडवी पडलेली (बसकी) सुंदर शिखरे असतात. (१००) 

चारी बाजूंना एकूण २४ संख्यांची शिखरे असतात व राह भागावर वज्रमस्तक खोदलेले 
असते. (१०१) 

पंचकर्म व जंघा इत्यादी कामे खालच्या बाजूला शोभिवंत करणारी असतात. खुर 
इत्यादींमुठे सुंदर दिसणारे मुख्य पंचकर्म करावे. (१०२) 

फक्त वरच्या भागी दोन भागांसह त्रिकूट असावे. लांबट च्छेद (उथरू खान्दि) वगैरेंनी 
खोदलेले शिखर असते. (१०३) 

खर्परकूटापाशी (सर्वात वरील कवटीच्या आकाराच्या शिखरापाशी) चारी बाजूंना (चार) 
सिंह असतात. त्याच्यावर सुवर्णाची सुंदर शिखेच्या आकाराची दोन शिखरे असतात. (१०४) 

कव्साच्या दोन्ही बाजूंना सिंह इत्यादींनी सुशोभित केलेले असते. तंत्रशास्त्राला 
अनुसरून यास स्वर्णकूट असे म्हणतात. (१०५) 

[उदाहरण-भुवनेश्वर येथील गौरी देवालय. या प्रकारच्या देवालयाविषयी जास्त माहिती 
पुढे श्लोक २.६९७-७०५ मध्ये दिली आहे.] 
शिखराच्या निरनिराव्त्या अवयवांची सामान्य माहिती * 
कोणक भाग (छायाचित्रे ४२ व ४३) 

देश व काल यांना अनुसरून अनेक आकारांचे तसेच विभागांचे असे (देवालयांचे) 
नेहमीच विशिष्ट भाग (अवयव) असतात. शिष्यांनो, ते मी सांगतो, ऐका. (१०६) 


* ध्लोक १०६ ते १५१ मध्ये दिलेल्या निरनिराव्व्या एकेकट्या अवयवांची ओछख, काही थोडे अवयव सोडता, 
अनुमानाने दिली आहे कारण या श्लोकांत दिलेले वर्णन एब्ढे स्पष्ट नाही. 


(90 





(देवालयाचे) भाग व उप विभाग केले नाही तर (देवालय बांधणे) म्हणजे केवछ (ढोर) 
मेहनत होईल. आठ किंवा पाच भागांनी कोणक पाग होतो. ((कोणकाच्या रुंदीच्या) मध्यभागी 
आठ किंवा पाच भूमी असतात.) (१०७) 


प्रकार १.--है (पाच किंवा आठ भाग) प्रामुख्याने आमलकींसह असतात. कोणकाच्या 
(अशा) एका विभागामध्ये (खालच्या आमलकीपासून वरच्या आमलकीपर्यत) तीन भाग 
असतात. (१०८) 

[उदाहरण-पुरुलिया जवव्ठील छर्रा येथील रेखा प्रकारचे देवालय, आर. डी. बानर्जी 
यांचे ४ सांड:07ए ० 077839 ” चे पान १२० पहा.] 


प्रकार २.--दुसरा प्रकार ऐक; येथे आमलकींमधील अंतरात पीठाच्या आकाराप्रमाणे 
फेणि असून छेद व उपच्छेद (एकूण) चार असतात. (१०९) 


[दोन थरांमध्ये जो विशेष अंतर्गगनन झालेला भाग असतो त्याला च्छेद म्हणतात. 
उदाहरण भुवनेश्वर येथील वैताल देवालय. (छायाचित्रे ३६ व ३७)] 


प्रकार ३.--खालच्या बाजूला समान (पण) कमी (उंचीचे) विभाग असून वरच्या बाजूला 
आमलकीचा भाग असतो. (यातील) तिसरा भाग हा कणिकेच्या आकाराचा असतो. (११०) 

प्रकार ४.--विरच्या बाजूला एकमेकांस जोडलेल्या दोन फेणि असूनी] तसेच दोन 
कोणाकृती छेद असतात; यांच्या खाली व वर लहान छेदांना अनुसरून रेघांचे काम केलेले 
असते. (१११) 


[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील मोहिनी देवालय. (छायाचित्र ४२आ)] 


प्रकार ५.--मध्यभागी रथकासह (कोष्ठासह) असल्यास कोणकाचा वेगक्ठ प्रकार होतो. 
कुंभाच्या आकाराचे थर असून, छेदांच्या मध्यभागी रथकांच्या आकृती असतात. (११२) 


[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील मार्कडेयेश्वराचे देवालय. (छायाचित्र ४२३) 


प्रकार ६.---(शिल्पकामात) प्रवीण अशा शिल्पीने केवठछ खोदकाम केलेले असते. 
(अशा कोणकास) छेदकोण म्हणतात, [व सारख्या अंतरावर त्यांच्या (छेदकामाच्या ) 
मध्यभागी फक्त वज्रमस्तक असते.) (११३) 

[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील परशुरामेश्वराचे मंदिर (छायाचित्र ३९)] 

प्रकार ७.---सुंदर रेखाप्रकारच्या देवालयाच्या) कोणकांत आमलकींसह (आमलकी ते 
आमलकी या जागेचे) आठ विभाग करून त्याचे अनेक प्रकार होतात. (११४) 

[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील अनंत वासुदेवाचे देवालय (छायाचित्र ३४) 


७१ 


प्रकार ८.--कोणकाचे थर वर्तुव्णकृती पीठाप्रमाणे [चौरसाकूती भद्रपीठाप्रमाणे| 
असून छेदांच्या प्रकारामुछे अनेक आकारांचे कोण(क) होतात. ही कोणकाची माहिती 
सांगितली, (११५) 

[उदाहरण-- भुवनेश्वर येथील मुक्तेश्वर, केदारेश्वर, ब्रह्मेश्वर, भास्करेश्वर ही देवालयै.] 
अनुराह भाग (छायाचित्र ४४) 

अनुराह इत्यादी भाग मी येथे संक्षेपाने (सांगतो), ऐक. अनर्थ व राह यांच्यामध्ये (लहान 
खांबाच्या आकाराचा (अनुराह) असतो.) (११६) 


कोणकाच्या बाजूला व अनर्थ यांच्या मध्यभागी काही वेठेला अनुराह असतात, त्यांना 
धार ही संज्ञा आहे. (११७) 

हे तीन प्रकारचे सांगतात, गुण, कुंभ व गृह. [निरनिराव्व्या पट्टर्याच्या स्वरूपात 
त्यांच्यावर काम केलेले असते) आणि निरनिरात्ज्या तल्हेच्या (सूक्ष्म) कामात फक्त फरक 
असतो. (११८) 

अनुराहाची तेथील जागा (अरुंद व) लांब आकाराची असते. त्यांच्या रुदीला अनुसरून 
त्याच्या लांबीचे सारख्या (लांबीचे) विभाग केलेले असतात. (११९) 

(खालच्या) बन्धनाच्या जागेपासून सुरुवात करून (शिखरावरील) कंठस्थलापर्यत 
असलेला अनुराहाचा भाग शोभिवंत असून त्याच्या लांबीचा आकार सर्वत्र सारख्या रुंदीचा 
असावा. (१२०) 


गुण.--यात सारख्या विभागांमध्ये [खांब व घुमटाकार तोरण) असतात. त्याच्या 
(अनुराहाच्या) रुदीत, त्या विभागामध्ये, रेखा खोदलेल्या असतात. (१२१) 


[उदाहरण-- भुवनेश्वर येथील मुक्तेश्वराचे देवालय.] 

कुंभ ,--प्रत्येक थरांत कुंभिका असून हे कुंभाचे आकार (एकावर एक) असे अनुक्रमाने 
ठेवलेले असतात. 

[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील चित्रकारिणी देवालय.| 


गृह.--गृहांच्या (कोष्ठांच्या) घरांमधील अंतरात रेघांनी फुलांचे आकार कोरलेले 
असतात. (१२२) 


[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील भास्करेश्वर देवालय] 


क्वचित निरनिराव्त्या आकारांची पाषाणांवर (वर दिलेल्याहन) वेगत्गी वेगढी कामे 
(कर्म पार्थक्य) केलेली असतात, (त्यामुल्ठे जास्त प्रकार होतात) मात्र मुख्य है तीन प्रकार 
आहेत. अशी ही अनुराहाची माहिती झाली. (१२३) 


७२ 








काही वेछेला देशी रीतीप्रमाणे मिश्रबन्धांत तो (अनुराह) करतात. (म्हणजे या तीन 
प्रकारांपकी) दोन निरनिराब्त्या प्रकारांनी, कुंभिका इत्यादींनी तो (मिश्रबन्ध) केला 
जातों. (१२४) 
अनथबन्ध (छायाचित्र ४५अ) 

आता नंतर अनर्थाच्या सुंदर थर विभागांचे (बंधांचे) प्रकार ऐक. देवालयासाठी अनर्थ 
हे प्राधान्येकरून पाच प्रकारचे असतात. (१२५) 

निरनिरात्व्या उत्तम रथांच्या (तलच्छन्दांतील) अनर्थाचे (प्रकार आहेत.) पट्टिका, कुंभ, 
पद्मकेशर, रथक व मंडलद्वार [द्वार-मंडल.) (१२६) 

पट्टिका.---खालपासून शिखरापर्यत फक्त लहान जागांमध्ये (विभागणान्या उभ्या) रेघांनी 
व (आडव्या) छेदांनी नक्षी केलेली असते त्यास (पट्टिका) अनर्थ म्हणतात. (१२७) 

[उदाहरण-भुवनेश्वर येथील मोहिनी देवालय (छायाचित्रे ४२आ व ४४३) 

पट्टिका अनर्थ अधम प्रकारचा असून कुंभक प्रकारचा मध्यम असतो. अनर्थावर अत्यंत 
शोभिवंत अशी केशरबंधना श्रेष्ठ असते. (१२८) 

कुम्भ.--जागेच्या दोन भागांत कछ्साच्या आकाराप्रमाणे कुंभाचा आकार असावा. 
खालच्या बाजूला कुंभाचा पाया व वरती (कुंभाच्या उदराचा भाग असतो.। (१२९) 


[कलिकाकृति असे तिन्ही हस्तलिखितांत लिहिलेले असले तरी श्लोक १३० वरून तेथे 
कलशाक॒ति असा शब्द असावयास हवा. | 


कल्ठसाच्या आकाराचा कोरून काढलेला कुंभ करावा. 
पद्मकेशर.---पद्मकेशराची कल्पना लांब (आयताकार) क्षेत्रात करावी. (१३०) 


बुद्धीमान शिल्पीने त्या जागेवर तोरणाचे आकार कोरून वगैरे काढावेत व त्याच्या सुंदर 
मध्यभागी कर्णिका व कब्या (यांची नक्षी) कोरावी. (१३१) 


[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील परशुरामेश्वर देवालय. (छायाचित्र ३९३)! 


रथक.--रेखा प्रासादावर भूमींसह असलेल्या शिखरांच्या आकाराप्रमाणे असलेले अनेक 
प्रकारचे उत्कृष्ट असे रथ नेहमीच शोभिवंत दिसतात. (१३२) 

रेखा-कैलाश व रथ (प्रकारच्या) मंदिरांच्या सर्व लक्षणांनी संपन्‍न असलेल्या विमान 
पागावर, नियमाप्रमाणे, (रथक करतात.) (१३३) 

[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील लिंगराज, अनंत वासुदेव आणि इतर रेखा प्रकारची 
देवालये. (छायाचित्रे ३४, ३५)! 


७३ 





मंडलद्दार.--दाराचा आकार दिलेल्या जागी दोन खांबांच्या आकृती असतात. खाली 
व वर रेघा कोरलेल्या असून मध्यभागी लहान गवाक्ष असते. (१३४) 

[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील मार्कण्डेयेश्वर देवालय. (छायाचित्र ४५३)! 

अशारीतीने अनर्थ नावाच्या (खांबावर) पाच प्रकारचे खोदकाम असते. खांबाच्या 
(रुंदीच्या) मध्यभागी शोभिवंत असा हा छेदभाग (कोरीव कामाचा भाग) सांगतात. (१३५ ) 
राहपाग (छायाचित्र ४६) 

खाली पीठापासून (भूमीदेश) आणि वरती अमलकी शिलेपर्यत ( देवालयाच्या) मध्यभागील 
काहीशा लांबट भागाच्या दोन्ही बाजूंना सुंदर रथ असतात. (१३६) 

नियमाप्रमाणे याचे (लांबीचे) विभाग नेहमी आयाताकार जागांनी करतात. याचे अलंकरण 
केवल कोरीव कामाने करतात. (१३७) 

लांबीवर केलेल्या कोरीव कामांचे सात प्रकार ऐक. छेद आणि गुण (खोदकाम व 
रेखाकर्म) हे प्रकार, गम्बुजा आणि कणिकेच्या आकारांचे प्रकार. (१३८) 

लांबट आकाराचे वज्मस्तक, वर्तुला आणि रेखाप्रमाणे; यापैकी कुठल्याही आकाराचा 
राह हा बन्धनाच्या वरील भागात असतो. (१३९) 

((शिखराच्या) पायापासून ते शेंड्याच्या (शिखेच्या) शेवटापर्यतच्या भागाला राहपीठ 
म्हणतात. हा पीठाचा संपूर्ण भाग (खालून वर) क्रमाक्रमाने सहजगत्या अरुद होत जातो.] (१४०) 

छेद.--भूमी-(पीठा-) प्रमाणे कोरलेला व फक्त कोण (कोपरे) उतरते खोदलेले असा 
छेदाचा प्रकार असून खालच्या बाजूला वजञ्रमस्तक असते. (१४१) 

(वज़मस्तकाच्या) बाजूंना अप्सरांच्या मूर्ती असतात व शेवटी (वरती) खूप मोठ्या 
सिंहाची (मूर्ती) असते. राहाचा छेद (नक्षीचा) प्रकार असा करतात व तो अनेक अलंकारांसह 
असतो. (१४२) 

[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील लिंगराज, ब्रह्मेश्वर, अनन्त वासुदेव आणि इतर रेखा 
प्रकारची देवालये. (छायाचित्रे ३४, ३५ व ४६) 

गुण.--सारख्या विभागांच्या व अनुक्रमाने (वर जाऊ तसे) अरुंद होणान्या जागांच्या 
दोन्ही बाजूच्या प्रदेशात (कोपरे) वक्राकार खोदतात. (१४३) 

मध्यभागी तोरण कोरलेले असून (भोवती) अर्धवर्तुाच्या आकाराचे केशर असतात. 
निरनिराव्व्या शोभिवंत आकाराचे हे ' गुण * प्रकार आहेत. (१४४) 

[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील मुक्तेश्वराचे देवालय. (छायाचित्र ४५आ)| 


७४ 








गम्बुजा.--या प्रकारांत प्राधान्येकरून वरच्या भागी जागेच्या प्रकाराला अनुरूप (व) 
अनुक्रमाने अरुंद होणान्या जागी दोन [तीन) थर करतात. (१४५) 

[तीन थरांचे मिद्दून केलेल्या ह्या विभागांच्या (दोन्ही) बाजू अरुंद होत जातात. ते लांबीने 
जागेच्या मध्यभागी खोदावेत.] (१४६) 

प्रत्येक विभागाच्या मध्यभागी तोरणाच्या आकाराचे कोष्ठ (मंदिर) कोरावे. या कोरलेल्या 
जागेच्या मध्यभागी फक्त रथकाची आकृती खोदावी, (१४७) 

राहाचे सौंदर्य वाढविणारी अशी ही गम्बुजा (प्रकारची नक्षी) असते. तीच्या सर्व अंगांपाशी 
(राहाच्या संपूर्ण लांबीत दोन्ही बाजूंना) खांब असतात अशा गम्बुजाकृती करतात. (१४८) 


[उदाहरण--भुवनेश्वर येथील मोहिनीचे देवालय. मात्र येथे राहभागावर नक्षी रेघांनी 
फक्‍त रेखलेली आहे, कोरलेली नाही. (छायाचित्र ४६ इ)] 


वज़मस्तक.--वरीलप्रमाणेच परंतु वज़मस्तकाची आकृती असते. शिल्पाच्या पद्धतीप्रमाणे 
रथक प्रकारच्या देवालयासाठी तिची शिफारस केलेली आहे. (१४९) 


(किंवा खांबाच्या वर वज़मुंड कोरावे, त्याची ही निराठी रचना शिल्पशास्त्रानुसार 
असावी (१४९)) 


[पंचरथ, सप्तरथ इत्यादी रथ प्रकारची देवालये.] 

राहाच्या पीठावर (त्याच्या) दोन्ही बाजूंना विशेषतः खांब असतात. बन्धनाच्या वरच्या 
भागाच्या मध्यभागी [दाराप्रमाणे खोदकाम करतात.) (१५०) 

(दोन्ही) खांब कमक्ठच्या पाकत्त्यांच्या व कमछाच्या कब्व्यांच्या नक्षीनी शोभिवंत करतात. 
खांबांच्या शेवटी (वर) वज्रमस्तक असतात. (१५१) 

(त्या खांबांच्या) मध्यभागील (अंतरात) जागेत अनेक (प्रकारच्या) मूर्ती खोदतात. 

[उदाहरण--माक ए्डेयेश्वराचे देवालय, छायाचित्र ४५, परशुरामेश्वराचे देवालय, 
भुवनेश्वर, छायाचित्र ३८)। 
राहावरील मूर्ती 

मंडपांतील (गर्भगृहातील) ज्या देवाची मूर्ती असते तिचेच पौराणिक अवतार दाखविणारी 
मूर्ती (येथे खोदतात). (१५२) 

विशेषतः ज्या देवालयात (गर्भगृहात) ज्याला शिवस्थान म्हणतात त्याच्या शंकर, 
चंद्रशेखर इत्यादी अनेक प्रकारच्या मूर्ती येथे स्थापन करतात. (१५३) 


(9५ 





[गर्भगृहात शंकराची मूर्ती असेल तर या राहभागात शंकराच्या सुखासन, चंद्रशेखर, 
वृषारूढ वगैरे पौराणिक कथांवर आधारित मूर्ती स्थापन करतात.] 


नृत्याव्या हावभावातील नाटाम्बराची किंवा योगासनात बसलेल्या योगशिवाची असे 
शास्त्रांत जे अनेक प्रकार दिले आहेत त्याने ह्या कोष्ठाची जागा आडवावी., (१५४) 

शुभनक्षत्रावर या कोष्ठाची पूजा तसेच ब्राह्मण व मुख्य शिल्पी (विश्वकर्मा) यांची पूजा 
करावी. (१५५) 


गर्भगृहाचा अधिपती अशा शंकराची मूर्ती मोक्षशास्त्रात (तंत्रशास्त्रात) दिलेल्या कल्पने- 
प्रमाणे तसेच त्या मूर्तीचे जे ध्यानस्वरूप दिले असेल त्याला अनुसरून करावी. (१५६) 


रथकाच्या आकाराच्या मंदिरात अशी प्रमुख कामे करतात. तसेच अनेक प्रकारचे सिंह 
व सिंहाचे मुखवटे तेथ स्थापन करावेत. (१५७) 


बुद्धीमान शिल्पीने सिंह-मुखांनी प्रासाद भूषवावा. कंठदेशाच्या वरच्या भागाचे खर्पर असे 
नाव सांगतात. (१५८; 


कंठ भागाच्या वर रमणीय खर्पर, कछस इत्यादी असावेत. सर्व अंगोपांगांवर नक्षी 
कोरलेले असे प्रासादाचे काम करावे. (१५९) 


सर्वशास्त्ररूपी क्षीरसमुद्रात (शिल्पशास्त्र) रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय असे आहे. दुधामध्ये 
जसे लोणी तसे (सर्व शास्त्रांत शिल्पशास्त्र आहे.) (१६०) 


[दुधाचे सार जसे लोणी तसे सर्वशास्त्रांचे सार शिल्पशास्त्र आहे.] 


विश्वकर्म्यनि निर्माण केलेले हे शास्त्र अमर्याद असे कल्पिले गेले आहे. त्याच्या वेगलया 
वेगब्या पद्धती, प्रकार हैं अत्यंत अवधघड (दुष्कर) काम असून ते मी कसे वर्णन करू? (१६१) 


[इंग्रजी अर्थ योग्य वाटत नाही. येथे मय शिल्पशास्त्राचा उल्लेख केलेला नाही.] 


या देशाच्या आचार व नियमांप्रमाणे फक्त जे (निरनिराकछे) प्रकार आहेत त्यांची माहिती 
होण्यासाठी (शिल्प-) शास्त्राला अनुसरून अत्यंत संक्षेपाने (ते शास्त्र) मी (येथ) सांगितले आहे. (१६२) 


विमान मालिनी 


तांत्रिक प्रकारचा, खूप शोभिवंत असा (देवालयाचा) प्रकार आता (मी सांगतो.) (येथे) 
सर्व भागांच्या सभोवार व वरती केवछ (अनेक) विमान दिसतात. (१६३) 


प्रसादाच्या मूछ जागेप्रमाणे (तलच्छन्दाप्रमाणे) गर्भगृहाच्या जागेचा आकार असतो. 
जागेचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत; चौरस व आयताकार. (१६४) 


५६ 


: चौकोनाशिवाय दुसन्‍्या आकाराच्या जागेचा उपयोग करीत नाहीत. वर सांगितलेल्या 
दोन प्रकारच्या जागेच्या आकाराच्या गर्भगृहामध्ये, (१६५) 

आयताकार जागेवरील व त्या जागेला अनुसरून असलेल्या (आयताकार) तलच्छन्दाचा 
हा प्रासाद सौधिकागमांत श्रेष्ठ सांगितला आहे. (१६६) 

तो (प्रासाद) नेहमीच (अनेक) शिखरांचा असतो, मात्र फक्त वरच्या भागी ही शिखरे 
असतात. कौशल्याने बांधलेला मस्तकाचा भाग हा नेहमीच लोकांना मोहित करणारा असावा. (१६७) 


[कोशल म्हणजे बोटीची नारू असा अर्थ इंग्रजी भाषांतरात दिला आहे पण 
हस्तलिखितातील मूल संस्कृत शब्द कौशल असा आहे.] 


अनेक शिखरे (कूटगंभीर) असलेला जो भाग तसेच गर्भगृहाच्या भागामध्ये (गर्भगृह व 
मुखशाला यांना जोडणान्या भागात) जणू काही मुखटा शोभत असतात असा त्यांचा अनुक्रम 
ठेवतात., (?) (१६८) 

हा प्रकार जेव्हां उत्कृष्ट असतो तेव्हा त्याचे द्राविड हे नाव सांगतात. इत्र प्रदेशांत 
निराज्ज्या शोभिवंत प्रकाराने केलेल्या (या प्रकाराला) वाडभी" म्हणतात. (१६९) 


काही वेढेला जर वाडभी गाईच्या मुखाच्या स्वरूपाप्रमाणे असेल तर ती विमानमालिनीमाला 
असून तिच्या पागांची माहिती वेगठी असते. (१७०) 


[विमानमालिनीमाला ८ शिखरांच्या माठेने सुशोभित दिसणारी.] 


वाडभीत सिंह प्राधान्याने असतो; तो अमलकेशिवाय तसेच कोणकपागाशिवाय असतो 
अशी माहिती वाडभी जातीच्या प्रसादाची (सांगतात.) (१७१) 


आगम मताने वेताल व हेमकूट हे दोन (प्रकारचे) प्रासाद वाडभी (प्रकारचे) आहेत. 
विमानमालिनी हा उत्कृष्ट प्रासाद असून कोशलाच्या (बोटीच्या नाछेच्या) आकारामुल्े 
संतोषजनक असतो. (१७२) 


सर्व अंगोपांगे त्यांच्या लक्षणांनी संपन्न असतात. अनेक प्रकारच्या अलंकारांसह सर्व 
अवयव अत्यंत शोभिवंत असतात. सर्व तंत्र (ग्रंथां-)]हन स्वतंत्र शैलीचा असतो. (१७३) 

पूर्वी ज्या स्वरूपात सांगितले त्या स्वरूपात जमिनीची खोदाई करावी. खोदाई झाल्यावर 
तशीच (पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे) पूजा करून (तो खड़्डा भरून) जमीन समपातव्गीत आणावी., (१७४) 


[शुद्धीकरणाच्या माहितीचे लोक २४०-२४२ येथे असावयास हवेत.] 


) टिप्पणी पहा. 


७9७9 


एन ४१३३-७अ 





प्रसाद बांधावयाच्या निरनिरात्व्या पद्धतींचे प्रकार तसेच भिती, यंत्राच्या सहाय्याने 
कोरलेल्या मूर्ती, त्यांच्या रेषा, अवयवांचे हावभाव, ही ऐक. (१७५) 

पीठ, जंघा, कौशल्यपूर्ण पंचकर्म, जांघ-भित्ती तसेच बन्ध व वरच्या बाजूचे भूषण अशी 
बंधना, (१७६) 

कामबन्ध, नागबन्ध, शिखरावरील सर्व बाजूंवरील कोरीव कामे ज्या पद्धतीने करतात 
(ते ऐक). शुभलग्नीं, शुभ लक्षण असलेल्या दिवशी (गर्भगृह हर बांधण्यास सुरुवात करावी.) (१७७) 


ब्राह्मण, राजा, त्याचे 
श्रेष्ठ मंत्रीगण इत्यादी, 
ज्येष्ठ राणी त्याचप्रमाणे 
सर्व शिल्पीगण, राजाचे 
स्तुतीपाठक (भाट) 
तसेच उत्तम देैवज्ञ 
यांच्यासोह. पीठाची 
(पायाची) पूजा करून 
मग गर्भगृहाची दोरीच्या 
सहाय्याने आखणी वगैरे 
करावी. (१७८, १७९) 


पश्चिम 


[शुभलग्नीं-सूर्य शुभ 
नक्षत्रांत असतांना. 





क्‍ दैवज्ञ ८ ज्योतिषी. ] 
आक्‌ती १३-पज्चाब्ज यंत्र गर्भशंकराची पूजा 
.१८०-१८ 
२.१८०-१८६ (आक्‌ती १३) 


पीठ बांधावयास सुरुवात करावयाची जी वेछ ठरविली असेल त्यावेलेला दुर्गा, काली, 
रौद्री भिरवी), भुवनेश्वर यांची, अगोदर बली देऊन, नंतर पूजा करावी. (१८०) 

त्यांच्या मध्यभागी तसेच केन्द्रस्थानी रुद्रशंकराची पूजा करावी. नाटाम्बराची किंवा 
(शंकराची) कोणतीही उग्र स्वरूपाची मूर्ती त्यासाठी निश्चित करावी. (१८१) 


नाटाम्बर व महाकाल या मूर्ती उग्र तांडव स्वरूपाची लक्षणे असलेल्या कराव्यात; आणि 
नटभैरव सौम्य स्वरूपाकार असतो. (१८२) 


विधीपूर्वक, सर्व उपचारांसह, फुले, (सुगंधी) धूप तसेच दीप, तांदुव्गची खिचडी व गोड 
दुधात शिजविलेला भात (यांचा नैवेद्य)/ देकन पूजा करावी. (१८३) 


(9८. 





गर्भगृहाचा अधिपती अशा नृत्यस्वरूप धूर्जटि शंकराचे ध्यान, यंत्र, तसेच त्यात 

आखावयाची सुंदर मूर्ती (यांची माहिती) ऐक, (१८४) 

[धूर्जटि - विखुरलेल्या जटा असलेला.] 

पूर्व दिशेला उमा व महेश्वर, पश्च्चिमिला सद्योजात, दक्षिणेला त्यंबक व तसेच उत्तरेला 
धूर्जटि, (१८५) 

आणि मध्यभागी पाच रुद्रामध्ये प्रमुख वामदेव असतात. वामदेवाची उग्रस्वरूपाच्या 
मूर्तीची निश्चयाने पूजा करावी. (१८६) 
वामदेवाचे ध्यान (नाटाम्बर १) (छायाचित्र ४७ आ) 


विस्कठीत जटाभार असून, श्रेष्ठ नागाने मस्तक भूषविलेला, तलवार, कवटी (हातांत 
असून) (नर-) मुंडांची माठा धारण केलेला असा हर असतो. (१८७) 


केस पिंगट रंगाचे असून, पिंगट रंगाचे तीन डोछढे असतात; भयानक दात (दाढा) 
असतात, उग्र (दर्शन), नागडा व ऊर्ध्वलिंग असतो. (१८८) 

नागाचे यज्ञोपवीत असून हडाडलेले शरीर असते. खट्वांग, ढाल, कवटीचे पात्र व 
तलवार यांनी शोभिवंत असा, (१८९) 

डाव्या बाजूला त्रिशूलाच्या टोकाने भेदलेले अशा स्वरूपाचे प्रेत असून (ते) चांगल्या 
छत्राप्रमाणे (डोक्यावर धरलेले) असते व त्रिशूल आणि परशू असतात. पांढय्याशुभ्र वर्णाचा 
असून नृत्य करण्यांत मग्न असतो. (१९०) 

अशा (ध्यानातील) देवाचे नेहमी स्मरण करावे. “ है वामदेवा! तुला नमस्कार असो.* त्या 
जागी नाटाम्बराची ध्यानपूर्वक पूजा करावी. (१९१) 

यंत्राला अनुसरून जे स्वरूप असते ते ध्यानाला अनुसरून असावे. 
नाटाम्बराचे ध्यान-२ (छायाचित्र ४७ इ) 

सौम्य (दर्शन) लक्षण असलेल्या मूर्तीचे इतर प्रकार ऐक. (१९२) 

तीन ठिकाणी वाकलेल्या (त्रिभंग) स्वरूपातील, मुकूटाच्या आकाराप्रमाणे वछविलेल्या जटांनी 
भूषविलेला, केयूर, हार, ग्रेवेय, कुण्डल व कटक (हे दागिने धारण केलेले) असतात. (१९३) 

[केयूर-दंडात घालावयाचा दागिना, ग्रैवेय-गव्न्यात घालावयाचा खूप रुदी असलेला 
दागिना, कंठा, व कटक-मनगटावरील दागिना.] 

गव्न्यांत लखलखणारे दागिने घातलेला, आठही दंडांत अंगद असून तसेच डाव्या व 
उजव्या हाताच्या वरच्या भागी सर्प दाखविलेले असतात. (१९४) 


9९ 








उजव्या खालच्या हातात खट्वांग असून डाव्या हातात कवटीचे (केलेले) पिण्याचे पात्र 
असते. उजव्या हातात शोभिवंत नागराजाचा पाश असतो. (१९५) 

[हा उजवा खालचा हात नववा असून विनाकारण उललेखिला आहे. यानंतर जे हाताचे 
सूक्ष्म वर्णन आले आहे तेथे या हाताचा उल्लेख नाही. | 

उजवीकडील दिशेकडे वछलेली अशा शांभवी मुद्रेत (गजहस्त मुद्रेत) डावा हात असून 
उजवीकडील हात गब्त्याच्या आश्रयाने असलेला अशा मुद्रा प्रकारात आहे. (१९६) 

[इंग्रजी भाषांतरात कण्ठे या शब्दाचा अर्थ न देता कंबरेवर विसावलेला हात असा आश्रित 
मुद्रेचा अर्थ केला आहे.] 

डावा व उजवा हात अभय व वरद मुद्रेत असतात. एकूण भाव मदोद्धत स्वरूपाचा असून 
नृत्याच्या वक्राकार मुद्रांमध्ये अंगोपांगे असतात. (१९७) 

पायांचा बांक परस्परविरुद्ध दिशांना असतो. नृत्य हेच वस्त्र धारण केलेल्या अशा हराचे, 
गर्भगृहाच्या अधिपती शंकराचे, रुद्राचे नेहमी ध्यान करावे. (१९८) 
नाटाम्बरध्यान-३ 

बैलावर बसलेला, जटाभारावर असलेल्या अर्धचंद्रामुडे शोभिवंत, अनेक अलंकारांनी 
भूषविलेला महादेव असतो. डाव्या हातांत उत्कृष्ट परशू, (१९९) 

डमरू, रुद्रघण्टा (धारण केलेले असून चवथा हात) अत्यंत शोभायमान अशा ध्यानमुद्रेत 
असतो. उजव्या हातांत नागाचा पाश, मोठा त्रिशूल व अक्षमाला असतात. उजवा 
(चवथा हात) ध्यान मुद्रेत असून (डाव्या चवथ्या हातातील ध्यानमुद्रेच्या) विरुद्ध दिशेला 
दाखवावा. हे नृत्य अत्यंत सौम्य व शांत भाव (दर्शविणारे) असते. है नाटाम्बरा! तुला 
नमस्कार असो. (२००, २०१) 

गणांचा अधिपती अशा नृत्य करणान्या रुद्राचे हे प्रकार लक्षांत ठेवून ज्या यंत्रांच्या 
सहाय्याने मूर्ती स्थापन करावयाची त्या यंत्रांचे प्रकार ऐक. (२०२) 
नाटाम्बर यंत्र (छायाचित्र ४७ व आकृति १४) 

(चौरस जागेत मध्यभागी त्यात मावणारे (मोठ्यात मोठे) वर्तुर आखावे. (चौरसाचे) 
लांबीत व रुदीत समान चार भाग पाडावेत. (२०३) 

तेथे मध्यरेषेैला स्पर्श करणारे दोन कर्ण (कोणच्छेद) (ईम व इम) आखावेत. 
मध्यरेषेवरील (सर्वात) खालच्या बिन्दू पासून (न) आरंभ करून मध्यरेषेच्या (टोकाच्या दोन 
बिंदूपर्यत, उ व ऊ) पर्यत (२०४) 

दोन्ही बाजूंकडे दोन रेघा आखाव्यात. त्या (सर्वात खालच्या बिंदूच्या) वरच्या बिंदू 
(त) पासून सुरुवात करून (खालून) तिसन्‍्या आडव्या रेषेच्या (टोकाच्या दोन बिंदू-प 
व फ-) पर्यत (दोन रेघा रेखाव्यात.) (२०५) 


८0० 


केन्द्रस्थानी असलेल्या बिंदूपासून (म) आडव्या मध्यरेषेच्या मध्याच्या वर दोन्ही बाजूच्या 
वरच्या जागेचे दोन (तिरप्या) रेघांनी (मअ व मआ) विभाजन करावे. (२०६) 

वरच्या मधल्या भागाचे दोन भाग करून, त्रिकोण होतील अशा रेघा (थद व थध) 
आखाव्यात. या तांडव यंत्रांत नृत्यमूर्ती कोरावी. (२०७) 

[श्लोक २०३ ते २०७ हस्तलिखित १ मधले घेतले आहेत.] 

ही नृत्यमूर्ती नेहमीच आनंद वाढविणारी असते असे नेहमीच प्रसिद्ध आहे. या यंत्राच्या 
रेघांनी केलेल्या विभागांत शरीराची स्थापना (कशी करावयाची) याची माहिती. (२०८) 
नाटाम्बर-१ (आक॒ती १४ अ व छायाचित्र ४७ आ, 

वरच्या छेद भागी जो बिंदू(थ) त्याचे त्रिकूटबिंदू असे नाव सांगतात. या त्रिकूटाच्या 
जागी भुवयांचा मध्यभाग असणे उत्तम, (२०९, 


त्याच्या चहूबाजूंना (आक्रम्य) मुखाचे वर्तुछ तिरपे आखावे. चवथ्या तिरप्या (धथ) रेषेवर 
गव्ल्याचा भाग असतो. (२१०) 


छाती उजवीकडील (तिरप्या) रेषेवर (बाजूबर) व नाभी मध्यबिंदूवर असते. त्या 
जागेपासून आरंभ करून डाव्या व उजव्या बाजूना जाणारे पाय असतात. (२११) 

(उजवीकडील पायाची नत्ठी आडव्या मध्यरेषेवर असते. त्याचप्रमाणे (त्या पायाची) मांडी 
व गुडघा ही त्रिकोणाकृतीच्या आधाराने रेखावी. (२१२) 

मध्यरेषेच्या डाव्या अर्ध्या भागापर्यत (डावी) मांडी कर्णरेषेवर असून त्याची नी खालच्या 
त्रिकोणाकृतीच्या आधाराने रेखावी. (२१३) | 

उजवीकडच्या काटकोनावरील (उभ्या) रेघेवर पहिला उजवा हात असून दुसरा हात 
त्याच्या खाली कर्ण रेषेच्या जवछू असतो. (२१४) 

((तिसरा हात) त्याच्या खाली असलेल्या त्रिकोणाकृतीच्या एका बाजूवर असतो. चवशथ्या 
(आडव्या मध्य-) रेषेवर चवथा हात प्रामुख्याने असतो.] (२१५) 

या चारही हातांचा दंड दुसन्‍्या (तिरप्या) रेघेवर असतो. डावीकडच्या हाताचा पुढचा 
भाग (कोपर ते मनगट) वरच्या बाजूला डावीकडच्या उभ्या रेघेवर असतो. (२१६) 

दंड वरच्या जागी गेलेला असून सुंदर हात (तिरप्या) रेघेवर असतो. परत त्याच्या खाली 
दुसरा हात असून [तो कर्णरेषेवर] असतो. (२१७) 

तिसरा दंड खालच्या बाजूला दुसन्‍्या तिरप्या रेघेवर असून चवथा हात (त्याचप्रमाणे 
त्रिकोणाच्या तिरप्या रेघेपर्यत] (खाली गेलेला) असंतो. (२१८) 

डोक्यावर त्रिशलाच्या (टोकावर) कवटीने भूषविलेले प्रेत छत्रीप्रमाणे असावे. (शूल धारण 
केलेल्या हाताच्यावर सुंदर प्रेत-छत्र असते.) 


3] 








नाटाम्बर-२ (छायाचित्र ४७-३ व आकूती १४-आ) 


(उभ्या) मध्यरेषेच्या वरच्या भागी मस्तक असून शम्भूची नाभी मध्यभागी असते. 
(हस्तलिखित १) (२१९; 

पहिल्या रेघेपासून सुरुवात केली असता तेथे शंभूचा हात (गजहस्त मुद्रेत) असतो. 
उजवीकडचे दोन हात त्याच रेषेच्या जवछू लांबीने असतात. (२१९) 

[हे इंग्रजी भाषांतराचे मराठी भाषांतर दिले आहे. इंग्रजी भाषांतरांतील पादटीपेत तिन्ही 
हस्तलिखिते मिह्न हा अर्थ दिला आहे असे म्हटले आहे.] 











क्‍ द्‌ ध 
्ड हा ड 
है 260 | 
हु 4 
पः फ 
ऊ उ 


2 
८20०५ 
9400 





2 
५2% 
2 %/४/2. 


(आ) नाटाम्बर २ (इ) नाटाम्बर ३ 


आकूती १४--नाटाम्बरांचे प्रकार 
२.२०८-२३९ 





८.२ 





दुसरा (तिसरा?) डावा दंड (उजवीकडच्या खालून) चवशथ्या तिरप्या रेषेला स्पर्श करतो व तो 
हात (उजवीकडच्या वरच्या) तिसन्‍्या तिरप्या रेषेवर असून कवटीपात्राला स्पर्श करतो, (२२०) 

चवथा (सर्वात खालचा) दंड तिसन्‍्या उभ्या रेघेवर लांबीने असतो. डावीकडील हात 
हा दुसन्या तिरप्या रेघेवर असतो. (२२१) 

पुढे (पुन) उजवीकडील तिसन्‍्या हाताचे प्रकार ऐक. दुसन्‍्या तिरप्या रेघेवर दंड व 
हात असतो. (२२२) 

चवथा उजवा दंड खांद्यापासून सुरू होऊन खालच्या बाजूस जातो. दुसन्‍्या तिरप्या 
रेघेवर हात सरछ जातो. (२२३) 


काठी प्रमाणे (सरछ) दंड असून तो हात स्वतःच्या कंबरेवर ठेवलेला असतो. डावा गुडघा 
तिसन्‍्या तिरप्या रेघेच्या आधाराने व तिला भूषविणारा असतो. (२२४) 


(डावा हात दुसन्‍्या तिरप्या रेघेच्या आधाराने व तिला भूषविणारा असतो.) 


पहिल्या तिरप्या रेघेपासून सुरुवात करून उजवीकडील दंड पूर्वाप्रमाणे (डाव्या 
हाताच्या दण्डाप्रमाणे) असतो. तो दोनन्‍्ही हातांच्या मध्ये आडवा व खालच्या बाजूला जाणारा 
असतो. (२२५) 

नाभी तिसन्‍्या तिरप्या रेघेवर असून कंबरेचा भाग उजवीकडे बराच झुकलेला असतो. 
डावा पाय असा असावा की गुडघा कुम्भाच्या आकाराप्रमाणे असेल व पायाचा पुढला भाग 
(चवडा) जमिनीला स्पर्श करीत आहेत (असे दाखवावेत.) (२२६) 

घोट्याचा भाग तिरप्या रेघेवर असा असावा की मांडी खालच्या बाजूला तिरप्या रेघेच्या 
निम्भ्या लांबीपर्यत येईल. पायाचा पुढचा भाग (चवडा) पहिल्या (आडव्या) रेघेवर येती. (२२७) 

एक पाय (जमिनीला) समपातव्ठीत व दुसन्‍्या पायाची फक्‍त तीन बोटे जमिनीला स्पर्श 
करणारी असतात. यास नाटाम्बर असे म्हणतात. (२२८) 


नाटाम्बर-३ (आकूृती १४-इ) 


मधल्या (उभ्या) रेषेला धरून मस्तक, किरीट व वर्तुठाकार जटा असतात. वरच्या सुंदर 
भागातील पहिल्या बिंदूवर गठा असतो. (२२९) 


मध्यबिंदूवर नाभी असते. हातांच्या ठेवणीची माहिती ऐक. उजवीकडे (खालून) तिसन्‍्या 
आडव्या रेघेवर पहिला हात असतो. (२३०) 

त्याव्या खाली असलेला दुसरा हात (उजवीकडील तिसन्‍्या (?) उमभ्या रेघेपर्यत 
गेलेला असतो.) वरच्या लहानशा जागेत (चार हातांचे) दंड चार तिरप्या रेघांवर (कर्णावर) 
असतात. (२३१) 


८३ 





त्याच रेघांच्या जवछ वर्तुव्डाच्या रेघेपर्यत हात गेलेले असतात. तिसरा हात खालच्या 
बाजूला (वरून) दुसन्‍्या तिरप्या रेघेवर असतो. (२३२) 

दंड (मध्य) रेषेच्या वरच्या सुंदर भागांत असून जसा चवथा उजवा हात असतो तसाच 
रेघेवर चवथा डावा हात असावा. (२३२) 

डावीकडील मनोहर भागी अनुक्रमाने (डावीकडील हातांची ठेवण) असते. दुसरी आडवी 
रेघ व मधली आडवी रेघ यांच्यामध्ये पायांचे (जांघांचे) भाग (२३४) 


पहिल्या उजव्या व डाव्या तिरप्या रेघांवर (दोन्ही कर्णांव) असतात. तेथे जवछच 
खालच्या बाजूला पायांच्या सुंदर नव्ल्या खोदतात. (२३५) 


डावा पाय जमिनीला (पीठ) समतल असून उजवा पाय (उभ्या) मध्यरेषेवर असतो. 
कंबरेवर (लिंगपीठ) बहुमोल वस्त्रे व उत्कृष्ट दागिने असतात. (२३६) 

नाटाम्बराचे पूर्णपणे निश्चित केलेले हे प्रमुख प्रकार आहेत. (ती मूर्ती) काही वेलेला 
चाकाच्या (चक्र) मध्ये किंवा काहीं वेल्ेला वर्तुव्ठच्या मध्ये असते. (२३७) 

काही वेछेला (पाया-) खाली राक्षस असतो किंवा काही वेढेला आसनासाठी बैल असतो. 
किंवा काही वेलेला वृषभारूढ (मूर्ती) असे अनेक आकाराचे योग्य अनुक्रमाने (२३८) 


पीठ (आसन) करावे व शिवशंकराची पूजा करावी. 
मार्जनन (शुद्धीकरण) विधी 
पूजा केल्यानंतर आसनपीठाच्या शुद्धीकरणाचे काम सांगतात. (२३९) 


यव, तीछ, मोहरी तसेच साखर इत्यादींच्या मिश्रणाने नागमातांना (दाही) दिशांना 
बलि द्यावा. (२४०) 


कर्कोटक, महानाग, तक्षक, कुलिश इत्यादी तसेच पिलिपिच्छ वगैरे प्रकारांच्या 
नागमातांची पूजा करावी. (२४१) 


दर्भ व पछसाची पाने यांनी सूक्तासह जमीन स्वच्छ करावी. हे काम विश्वकर्माकुलातील 
श्रेष्ठ माणसाने करावे. (२४२) 


[लोक २४० ते २४२ हा मजकूर श्लोक १७४ नंतर यावयास हवा. पवमान सूक्त यावेकेस 
म्हणतात. | 
प्रासाद बांधावयाची पद्धत 

गर्भगृहाची उंची किती घ्यावयाची ते प्रथम तालयंत्रावरून (तलच्छन्दावरून) ठरवावे. 
कोणत्या प्रकाराने (देवालयाचे) विभाग करतात ती पद्धत ऐक. (२४३) 


८४ 


गर्भगृहाची जी बाजू, त्या सर्व बाजूंची (लांबी व रुदीची) बेरीज करून जी संख्या 
(अंगुलांत) येईल तिला तीनाने गुणून चाराने भागावे. (२४४) 

त्या संख्येला भाग देकऊन जो शेष उरतो तितक्या अंगुलांच्या (उंचीचे) पीठ उत्तम 
(प्रकारचे) असते. भितीच्या पीठाचा हा प्रथम भाग असून तो प्रयत्नाने चारी दिशांना 
असावा. (२४५) 


अंकल 20 


चाराने भागलेल्या संख्येचा जो भाग जाईल (फल) तितक्‍्या अंगुलांचे वीथीच्या स्वरूपाचे 
पीठ चारही दिशांना असते.) (२४५) क्‍ क्‍ 

वीथीपीठाच्या उंचीला दोनाने गुणावे ती वरच्या कार्मपृष्ठाकार मोठ्या पीठाची उंची 
असते." (२४६) 


जप 02232 2 सन 3०लप232.2272060:2 22 १5३४३: 55583535:58:8:-865-दकं+< ४5555 44443 3४४6 -<& 36-53 :48%:%-:5%2<४82१4 ६५८८ उपर ड5८ :सड+ >मि ८८ करे 7 किन 3८८०5 ८ हे डक ३० १-४६ ६5» रे; “व 2 हा मै 
विकिममलिकनलकिकी मत मन अत जनम शमीनज मदन नमक की मत न आओ आम आल 3 आह ३3० कं, ०६०० 23० «कक ७ मेक पं, सके आया २ बडे ५ “बाप लक ही आर बक कद: 2 श४४-* बुक ८य अर: कब 4 कक: बह 375 कर २5 आज पका रह कि रन 42005 ४ & 5 73, 25 7 थी इक ५ ० या 5 0 रन ३० के है शाम 


वीथीपीठ त्याच्या मापाप्रमाणे खोदावे (तयार करावे.) तेथे नक्षी काम करू नये. 
त्याच्यावरती त्याच्याच मापाचे (लांबी व रुंदीचे) कूर्मपृष्ठ असावे. (२४७) 


ही भूमी (पाद) तीन थरांनी करतात. (हे थर) गर्भयंत्राचा जसा आकार असेल त्याप्रमाणे 
त्याच्या रेघांच्या आधारे करतात. (२४८) 

(भितीचा भाग असा करावा की तेथे अरुद व फार खोल नाही अशा खान्दि असाव्यात. 
खान्दिची संख्या सहा असून रुंदीमध्ये सात खांब (पाग) असतात.) (२४९) 

पागांची (गृहांची) आकृती, रुंदी व दोन्ही बाजू अरुंद व लांबीने जास्त अशी असते. (२४९) 


(पाग व इतर विभाग हे शिल्पशास्त्राप्रमाणे संकल्पिले जातात. वाडभीचे विभाग जसे 
शिल्पशास्त्रांत नियम (सूत्र) सांगितले आहेत त्यांना अनुसरून करतात त्याप्रमाणे.] (२५०) 


तुझ्या हितासाठी (समजुतीसाठी) सर्व विभाग व अंगोपांगे यांची माहिती सांगतो. 
विमानमालिनीच्या गर्भगृहाचे दोन प्रकार सांगतात. (२५१) 





केवछ भितीच्या जागेवर नसून किंवा वरती (गर्भगृहाच्या) शिखरावर नसून, शंकराच्या 
पीठावर तसेच भिंतींवर देखिल नाग [देव) कमकछ यांची बन्धना (नक्षीची पट्टी) असते. (२५२) 


शाक्त (देवीच्या) पीठावर अत्यंत दुर्लभ असे कामबन्ध स्थापन करावेत. शास्त्राला संमत 
असे हे (दोन) प्रमुख प्रकार आहेत. (२५३) 


कामक्रीडेच्या कलेशिवाय असलेले शाक्त मन्दिर निष्फछ (सिद्धी न देणारे) असते. अशा 
फरकांनी तसे दोन प्रकार होतात. (२५४) 


) टिप्पणी पहा. 


८५ 


पद्मगर्भ (शंकराचे देवालय) व कामगर्भ (देवीचे देवालय) यातील फरक (छायाचित्र ४८ व ४९). 

पद्मगर्भ व कामगर्भ हे देशातील निरनिरात्त्या भागी वापरांत असलेले दोन प्रकार आहेत. 
तू त्यांच्या विभागांमधील फरक ऐक. प्रथम कमलगर्भ देवालयाची माहिती. (२५५) 

पंचकर्म निर्माण करतांना त्यांच्यात कोठे वेगठेपण असते तसेच भितीच्या भागाची 
माहिती, वत्सा, मी सांगतो ती ऐक. (२५६) 

फक्त पद्मगर्भावे विभाग व अवयव (सांगतो) अनुक्रमाने संख्येच्या ज्या पटीने गर्भगृहाची 
जी उंची येते (२५७) द 

[संख्या म्हणजे मूलसूत्र किंवा भागसूत्र यांनी येणारे लांबीचे एकक, श्लोक २४६ वरील 
टीप पहावी. | 

शिल्पीश्रेष्ठाने त्या संख्येला तिनाने भागावे. हा एकतृतीयांश भाग हा भितीचा भाग 
(भितीची उंची) असतो असे सांगतात. (२५८) 

भितीच्या भागाच्या उंचीला पुन्हा तिनाने भागावे. त्यातील पहिला (सगव्ल्यात खालचा 
एक-तृतीयांश) भाग उत्तम प्रकारच्या पंचकर्माचा असतो असे माहीत आहे. (२५९) 

पूर्वी सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांचे आकार व विभाग सांगतात. खुर आणि कुंभ यांच्या 
नंतर पट्टी व पट्टीच्या शेवटी (वरती) उत्तम कणि (चा थर) असते. (२६०) 

त्याच्यावर जांघेचा भाग असून हे भितीच्या अवयवाचे बांधकाम असते. सौधिकागमांत 
सांगितल्याप्रमाणे पद्मगर्भावा (हा) खालचा भाग बांधतात. (२६१) 
पद्मगर्भाच्या पंचकर्मांची वेगढी पद्धत (छायाचित्र ५०अ, आ व आकूती १५अ, आ) 





आकूती १५--पंचकर्माचे प्रकार 
२.२६२-२६८ 


८६ 








पाच अंगे असलेल्या (पंचकर्मा) चे विभाग तसेच बांधकाम ऐक. पंचकर्मासाठी जी जागा 
असते तिचे चार भाग कल्पितात. (२६२) 

पहिल्या थरांत खुर, दुसन्यात कुंभ व तिसन्‍्याच्या पहिल्या भागांत कुम्भावरती खांदी 
असते. (२६३) 

खान्दीच्यावर फूलांची नक्षी असलेली पट्टी (वसन्तक) असून त्यावर डमरूच्या आकाराचा 
खोलगट भाग असतो. निरुंद भागांत मध्यभागी (आडवी) रेघ असून पुढच्या बाजूला पानाची 
आकती रेखलेली असते. (२६४) 

खुरा इत्यादी तीन भाग नेहमीच शास्त्राला अनुसरून करतात. खुराच्या खाली असलेल्या 
जागेला [खुरपाद) म्हणतात. (२६५) 


कामगर्भासाठी पंचकर्म (छायाचित्र ५८ आ व आकृती १५ इ) 


खुर, कुम्भ, पट्टी, खान्दि व वसन्‍त असे चार भाग असतात. विमानमालिनी इतकेच 
कामगर्भ सिद्धी देणारे आहे. (२६६) 

त्या त्या जागी याच (वर सांगितले त्याच) स्वरूपांचे खुर व कुम्भ असतात व तीन रेघा 
(तीन लहान पायन्या) असतात. रेघांच्या शेवटी (वरती) खान्दीच्या मध्यभागी प्राधान्याने 
फुलांच्या नक्षीची जागा असते. (२६७) 


त्याच्या वरील भागी वसन्‍त व वर्तुव्गतील वेलींची नक्षी नेहमी असते. वसन्‍्ताच्या शेवटी 
खाली जमिनीकडे वठलेले असे पीठ असते. (२६८) 


नियमाप्रमाणे पाच भागांचे व पाच प्रकारांचे पंचकर्म असते. आता फक्त भिती मधील 
कोणक (पागाची) माहिती सांगतो. (२६९) 
पद्मगर्भ कोणक (छायाचित्र ५० इ, ई) 


पद्मगर्भ (देवालयाचे) जे स्वरूप व जी विभागणी असते ती (शिल्प-) शास्त्रांत 
सांगितल्याप्रमाणे निर्माण करतात. पंचकर्माच्या वरच्या भागी असलेले अवयव भिंतीनुसार 
(तिच्या उंचीनुसार) करतात. (२७०) 

त्या भागाच्या लांबीचे (उंचीचे) तीन रेघांनी चार भाग पाडतात. त्यापैकी पहिला जांघबन्ध 
नारीबन्ध) असून दुसन्यात वेली रेखलेल्या असतात. (२७१) 

त्याच्यावरती असलेली शोभिवंत जागा टांगलेल्या माव्ठांनी (आलम्ब-माला) भूषविलेली 
 असते. (त्याच्यावर) एक भागापैकी अर्ध्याभागावर सुंदर कणिक्षेत्र [ कणिपीठ | असावे. (२७२) 


८.9 








त्याच्यावरच्या अर्ध्या भागांत सुंदर भारवाहक असावेत. हे भाराचे रक्षण करणारे जोडीने 
अथवा एकच असे कोरावेत. (२७३) 

प्रत्येक भागाचे (शिल्प-) काम किती प्रकारांनी करावे, ते शोभिवंत भाग कसे भूषवावेत 
याची माहिती संक्षेपाने सांगतो, (२४४)... 

(पंचकर्मातील) वसन्ताच्या वर अर्ध्याभागी कमठाच्या आकाराचा डमरू कोरावा, असे पीठ 
केल्यानंतर सुंदर परिचारिका. (२७५) 

चामरधारिणी (चामरा), निरनिराब्ही वाद्ये घेतलेल्या, मृदंग वाजविणारी, तांबूलधारिणी, 
पूजेत गढून गेलेली अशा मनोरम कन्या अनुक्रमाने स्थापन कराव्यात. (२७६) 

या (कन्या-) बन्धाच्या वरच्या जागी अतिशय शोभिवंत अशी निरुंद (जागी) वेलींची 
नक्षी असावी आणि (त्यावर) लोंबणान्या माव्य असून उरलेल्या (वरच्या) जागी दोन अरुंद 
पट्टिका ([लहानसे पीठ) असतात. (२७७) 


खान्दिच्या मध्यभागी केवठ एक रेघेची ठक्क कणि करावी. तेथे एक किंवा जोडीने 
असे भारकेन्द्राधिप असतात. (२७८) 


सुंदर लतांच्या (नक्षीच्या) जागेवर सिंहाच्या मुखातून लोंबणान्या माब्ठ॑ंच्या पाच किंवा 
तीन रांगा (तेथून) लोंबणान्या रेघांनी दाखवाव्यात. (२७९) 

प्राधान्याने पद्मगर्भ प्रकारच्या (देवालयातील) कोणकाचे सर्वात खालच्या भागापासून जंघा 
इत्यादी भितीच्या जागेतील विभाग अनुक्रमाने सांगितले. (२८०) 
अनुराह-(पद्मगर्भाचा) (छायाचित्रे ५१ व ५२) 

याच्या शेवटास (कोणकाच्या रुंदीच्या) निम्मे रुदी असलेल्या जागी, (कोणकाच्या 
रुंदीच्या) चार भागांपेकी एक भाग (रुन्दीची) खान्दि असते. (दोन) खान्दींच्या मध्ये लांबीला 
अनुसरून मजबूत खांब खोदतात. (२८१) 

ज्या आकाराची (उंचीची) भित असेल, त्याच (उंचीला) अनुसरून (तितक्याच उंचीचा) 
खांब असतो. त्या जागेचे (आडवे) तीन भाग करतात; पाद, खांब व (त्यावर) रेघांची कामे. (२८२) 

(रूंदीचे) रेघांनी तीन भाग करतात. पाद भागाचे (रेघांनी) चार भागांत विभाजन करतात. (२८३) 

पाद व कुम्भ खालच्या भागी असून त्याच्या (कुम्भाच्या) वर कोष्ठ असते; त्यावर तीन 
भागांची अत्यंत सुंदर क्षुद्र नक्षींची पट्टी (क्षुद्र बंधना) असते. (२८४) 

पादभागी लहान (उरु) खुर, कुम्भ व फक्त अरूंद पट्टिका असतात. पट्टीच्या भागाच्या 
वरच्या जागी सुंदर प्रकारच्या कोष्ठात (२८५) 


८.८. 








अनेक प्रकारचे उपचार (मृदंग, बासरी इत्यादी वाद्ये, वगैरे) धारण केलेल्या स्त्रिया व 
कोष्ठाच्या वरच्या भागांत पट्टी, फेणि, वसन्‍्तक असतात. (२८६) 

बुद्धीमान शिल्पीने त्यांना लहान आकाराच्या फुलांच्या व वेलींच्या नक्षी रेखून भूषवावे. 
नागबन्धाच्या खालच्या बाजूचा हा पहिला भाग. (२८७) 

खांबाच्या पादभागाच्या शेवटी (वरती) अलंकारिलेली नागमूर्ती असते. खांबाच्या भोवती 
असलेले (नागाचे) पहिले मंडल चोलबंधाला अनुसरून असावे. [खांबाच्या मध्यभागी नागबन्ध 
चोल देशांतील पद्धतीप्रमाणे असावा। (२८८) 

(खांबाच्या) पादभागी जशी असते तशीच वरची बन्धना वरती असते. फक्त (या) वरच्या 
भागांत वेलबुड्टी असलेली उत्तम (रुंद) पट्टी असते. (२८९) 

(खांबाच्या) मध्यभागी लतेप्रमाणे खांबाभोवती नाग (मंडले) लपेटलेली दाखवावीत. 
भिंतीच्या भागी जो खांबाचा दंड भाग त्याला अनुसरून (लपेटलेला) असा नाग असतो. (२९०) 

नागाचे डोके इत्यादींसह तीन रांगांची पाच मंडले असावीत. पूर्वी जसे वर्णन केले आहे 
त्याप्रमाणे नागबन्धाचे अलंकरण करावे. (२९१) 

[पहिल्या प्रकाशांत श्लोक २३०-२३३ मध्ये हे वर्णन आले आहे.] 

(शिल्प-) शास्त्रातील गुप्त तत्त्वाप्रमाणे प्रासादाच्या रक्षणासाठी व (तो) शुभदायक असावा 
म्हणून अनेक जागी वेलींच्या आकारांप्रमाणे नागमाता खोदाव्यात. (२९२) 


नागमातांचे प्रकार 


सात फडा, पाच फडा किंवा त्याचप्रमाणे तीन फडा असलेल्या असे नागमातांचे प्रकार 
असून, नागमातांची जोडी असावी. (२९३) 

मस्तक वरच्या बाजूला असलेल्या (किंवा) शेपटी वरच्या बाजूला असलेल्या (किंवा) 
जोडीने असून दोन शेपट्या एकमेकांस लपेटलेल्या (किंवा मध्ये मानवाकृति शीर्ष नसून 
केवढ) फडा असलेल्या (अथवा) फडांमध्ये अनन्ताचे शीर्ष असलेल्या अशा उत्कृष्ट नागमाता 
शोभिवंत प्रासादावर असतात. (२९४) 


आठ नागश्रेष्ठांचे असे आठ प्रकार होतात. भिंतीवर, तोरणांच्या जागी, खांबांच्या ठिकाणी 
भूषण म्हणून ते कोरतात. (२९५) 


नागासह असलेला (म्हणून जो) नागस्तंभ त्याचे (जणू) स्वतःचे घरच असा अनुराह खांब 
असतो. विशेषतः वाडभी (प्रकारच्या) देवालयांत नागराज इत्यादी असतात. (२९६) 


[वाडभी प्रकारच्या देवालयांत तसेच इतर प्रासादात अनुराहाचा खांब हा नेहमी नागबन्ध 
असलेला असतो.] 


८९ 





अनुरथ (पद्मगगर्भाचा) (छायाचित्र ५३अ, आ) 
अनर्थाचे तीन भाग असून त्यातील जांघ भाग सर्वात उत्कृष्ट (श्रेष्ठोत्तर) असतो. त्याच्या 
विभागांची माहिती म्हणजे ते प्रामुख्याने पीठ, जंघा व पट्टी हे असतात. (२९७) 
अनुराहाची जी रुंदी त्याच्या दुष्पट रुंदीचा अनर्थ असतो. तो स्थेर्य असलेला, लांबीने 
ओल्ंब्यात असलेला व अनुराहा इतक्याच उंचीचा असतो. (२९८) 
या तीन समान (उंचीच्या) विभागांपैकी (खालच्या भागाचे) पुन्हा तीन भाग करतात. 
त्यातील मोठ्या भागात पंचकर्म असून त्यावर उत्कृष्ट जंघा असते. (२९९) 
शिल्पशास्त्राच्या मताने पीठ प्रकारच्या जांघेवर पीठाच्या आकृत्या असतात. त्याच्या 
खाली जी जागा तेथे पूर्वी (सांगितल्याप्रमाणे) पंचकर्म असावे. (३००) 
याच्या वरील जागेचे (खांबाच्या आकाराचे) तीन विभाग करतात. (त्यातील) एक भाग 
कोष्ठ असून वरील दोन भाग जंघा असते. (३०१) 
खालच्या बाजूस असलेल्या कोष्ठाच्या जागी दोन्‍्ही बाजूंना खांब खोदावेत. मध्यभागी 
कोष्ठाच्या आकाराचा रिकामा भाग असतो. (३०२) 
आवरणांचे प्रकार 
(कोष्ठाच्या) रिकाम्या भागाच्या वर श्रेष्ठ गर्भकपट्टी (दाराच्या वरच्या बाजूला असणारी 
पट्टी) असून कोनाड्यांत शंकराचे गण किंवा रुद्रमूर्ती (असावी). (३०३) 
[गर्भकपट्टी 5 उत्तरंग] 
शंकराच्या आवरणदेवता 
सद्योजात 


जटाभार धारण केलेला, तीन डोछे असलेले तेजस्वी मुख असून, भीषण नागश्रेष्ठांची 
भूषणे ल्यालेला, तलवार व ढाल धारण केलेला, (३०४) 


जटांवर अर्धचन्द्र शोभत आहे असा, पांढरी शुभ्रवस्त्रे नेसलेला, अतिश्रेष्ठ, अनेक 
अलंकारांनी भूषविलेला असा स्य्योजात दक्षिणेकडे (स्थापन करतात). (३०५) 
तत्पुरुष 


पुन्हा त्याच दिशेला (दक्षिणेला) जटेवरील चंद्राने भूषविलेला, बाणलिंगाप्रमाणे शरीर 
असलेला, त्रिशूल व कवटी धारण केलेला, (३०६) 


असा शुभंकर, महान रुद्र, तत्पुरुष म्हणून प्रसिद्ध आहे. 
) टिप्पणी पहा. 
९० 








श्रीकण्ठरुद्र 
पश्चिमेकडच्या (कोष्ठात) श्रीकण्ठरुद्राची स्थापना करावी. नागांची आभूषणे असलेला, (३०७) 
सोढ्ा हातांत (अनुक्रमे) धारण केलेली (शस्त्रे) असतात. उजवीकडच्या हातांत नाग, 
तलवार तसेच गदा, सर्प-पाश, तसेच चक्र, डमरू व मोठे मुद्गर, (३०८) 


त्रिशूल, अंकुश, रुद्राक्ष (माला) असतात. डावीकडील हातात तोमर, पट्टीस, ढाल व 
कवटी, (३०९) 

कपाल-मन्थना-शक्त शक्ति", उत्कृष्ट परशू असतात. वाघाच्या कातड्याचे आसन 
असलेला, हत्तीचे कातडे नेसलेला असा (हा) अतिश्रेष्ठ देव असतो. (३१०) 
घोर 

त्याच दिशेला (पश्चिमेला) जर खान्दि असेल तर ती पोकछी (कोनाडा) घोराचे 


मन्दिर असते. पिवछे रेशमी वस्त्र नेसलेला व लिंगयंत्र (मुद्रा) व अक्षमाला धारण केलेली 
असतात. (३११) 


[लिंगयंत्र-सौधिकागमांत दिल्याप्रमाणे यास मातुलिंग मुद्रा म्हणतात. यात तीन मधली 
बोटे उभी दाखवितात.] 
मृत्युंजय 

गर्भगृहाच्या उत्तर दिशेकडील भागात असलेल्या मंदिरांत याची स्थापना करतात. 
मृत्युंजय हा महारुद्र असून त्याला चार हात व तीन डोछे असतात. (३१२) 


(कपाछावर) अग्नीची (जणू) ज्वाय असा डोछा असलेला, त्याच्या कमलकरांत 
महान निगम व अभय मुद्रा तसेच अक्षमाला धारण केलेले असून मनोहर पांढन्या वर्णाचा 
असतो. (३१३) 


[निगम - सर्वसाधारणतः वेद समजले जातात. परंतु देवी गुरु व शिव शिष्य असलेले 
तान्त्रिक ग्रंथ म्हणजे निगम; शंकर गुरु व देवी शिष्या असलेल्या तांत्रिक धर्मग्रंथास आगम 
म्हणतात. | 


विरूपाक्ष 


त्याच कोनाड्याच्या बाजूला महाशिव विरूपाक्ष असतो. (त्याच्या उजव्या हातांत) डमरू, 
चक्र, नाग व त्रिशूल, अंकुश, अमृतकुंभ (सुधानिधी), (३१४) 


सौम्य (अक्ष) माला, तसेच तलवार असतात. डाव्या हातांत उत्कृष्ट मोठी घण्टा, कवटी, 
पिण्याचे भांडे, खट्वाडग, कृण्डिका व धनुष्य, (३१५) 
) टिप्पणी पहा. 


९१ 
8302 





परशू, दिव्य पट्टीश असून, शुभ्न वस्त्रे धारण केलेला असा (हा) शिव असतो. शिल्पीश्रेष्ठाने 
त्याची उत्तरदिशेकडील जागी स्थापना करावी. (३१६) 

(अनर्थाच्या जांघेच्या मध्यभागी) असे शंकराचे प्रकार (स्थापन) करतात. (याच्या वरच्या 
बाजूला) रुदीच्या मध्यभागी सुंदर अशी जांघपट्टी असावी. (३१७) 

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे (श्लोक २९७-३००) असलेल्या वाडभी प्रकारचा तलच्छन्द असेल तर 
त्या जागेच्या मूठापासून जोपर्यत भित आहे तोपर्यतच्या मजबूत, (३१८) 

जांघेच्या लांबट भागी वर्तुला व गुंफना प्रकारची नक्षी कोरावी. तसेच तेथे अनेक सुंदर 
आकारांची उत्कृष्ट वेलबुट्टी कोरावी. (३१९) 

(लांबीच्या) मध्यभागाच्या ज्या दोन्ही (पार्श्व-) बाजू त्या (मध्यभागाहून) काहीशा खालच्या 
पातठीत असून तेथील जांघ भितीवर अत्यंत कौशल्याने पद्मपीठ खोदावे. (३२०) 

(अनर्थाच्या पद्मपीठावर) जांघ भागाच्या दोन भागांवर (म्हणजेच श्लोक ३२० मध्ये वर्णिलेल्या 
पुढे आलेल्या मध्यभागावर) कांहींशी रुंद चूलिका वरच्या बाजूच्या पट्टीपर्यत खोदावी. (३२१) 

[छायाचित्र ५३ आ पहा. अनर्थाच्या खालच्या कोनाड्याच्या वरती पद्मपीठ असून पद्मपीठावर 
उभी नक्षी कोरलेली पट्टी आहे. येथे याच पट्टीचे वर्णन आहे.] 

तेथील खालच्या पातब्ठीतील बाजूंच्या भागांचे (खालच्या) कोनाड्यापासून (वरच्या) पट्टी च्या 
भागापर्यतच्या अंतराचे आठ किंवा दहा भाग करावेत. (३२२) 

प्रत्येक विभागाचे (पुन्हा) तीन भाग करून (त्या जागेच्या) खालच्या अर्ध्या भागात उत्कृष्ट 
पट्टिका स्थापन करावी. (३२३) 

(उरलेले) दोन्ही भाग मिद्धून कमछाच्या पाकछीप्रमाणे आकृती असलेले पीठ ( पद्मपीठ) 
खोदावे. सुंदर अशा पट्टीच्या भागांत गुण्डी, फुले इत्यादींची नक्षी असावी. (३२४) 

पट्टीच्या खालच्या अर्ध्या भागात नेहमी कोनाड्याच्या आकाराची खान्दि असते. 
(थरांची) योग्य विभागणी केलेले असे सुंदर पद्मपीठ खोदावे. (३२५) 

(अनर्थाच्या वर वर्णिलेल्या पद्मपीठापासून) शीर्षभागापर्यत असलेल्या चुलिका-बन्धाची 
माहिती सांगतो. पट्टीचा भाग कांहींसा वरच्या पातठीत असून खालच्या भागी वसन्तक (पट्टी) 
असते. (कांहींशी लांबट पड्टीची जागा असून तेथे वसंतक असतो.) (३२६) 

त्या जागी तीन भाग मिलन कमव्ठच्या पाकब्व्यांच्या आकाराचा चूल असतो. (पट्टीवर) 
पुढच्या बाजूला (अग्रे) गुण्डी व सुस्पष्ट दन्तुरिका यांची सुंदर नक्षी असते. (३२७) 


शक 





[चूल किंवा चूलिका म्हणजे दीर्घगोलाकृति छप्पर. गुण्डीची नक्षी म्हणजे बुन्दांची नक्षी.] 


(संपूर्ण) पृष्ठभाग पट्टीप्रमाणे असून ती (पट्टी) वरच्या कल्ठसापर्यत असते. किंवा वर्तुष्ठहाकार 
उत्कृष्ट चूलिका लहान घटाच्या (कुंभक) आकाराची असते. (३२८) 


[चूलिकेचा हा दुसरा प्रकार] 
अनर्थपागाचे सौधिकागमास अनुसरून होणारे हे प्रकार निश्चयाने (प्रयत्नपूर्वक) करावेत. (३२९) 
राहा (छायाचित्र ५३ इ, ई, उ) 


बुद्धीमानांसाठी (अनर्थाच्या) नंतर येणान्या, भितीच्या दुसन्‍्या उत्कृष्ट भागाची, त्यावर 
खोदावयाच्या नक्षींची अनुक्रमाने माहिती सांगतो. (३३०) 


बुद्धीमंतांसाठी व शिष्यांच्या समजुतीसाठी जी ही महान व कौशल्यपूर्ण माहिती (ती सांगतो). 
अनर्थाच्या नंतर त्याच आकाराची (उंचीची) (मात्र) दुप्पट रुदीची खान्दिची जागा असते. (३३१) 

[अनुराह व अनर्थ यांच्यामध्ये जी खान्दि असते तिच्या इतक्या उंचीची व तिच्या रुंदीच्या 
दुप्पट रुदीची खांदि अनर्थ व राह यांच्यामध्ये असते.] 


त्या (राहाच्या) जागी फक्त पोकछी (प्रणाली) किंवा रेघांच्या रांगा (खोदलेल्या) असतात. 
राहा पागाची जी जागा तेथील रेघा व प्रकार यांचे वर्णन (३३२) 


मी अत्यंत प्रयत्नाने करतो, ते सावधान चित्ताने ऐक. लांबीमध्ये पंचकर्मापर्यतची जागा 
(उंची) जशी इतर (पागांची) तशीच येथेही असते. (३३३) 


संपूर्ण बन्ध (पाग) चार (उभ्या) भागांत विभागावा. मधले दोन (उभे) भाग मिढन गर्भिका 
असते. रुंदीने परिमित झालेल्या भागी खुरा इत्यादी पंचकर्म करावेत. (३३४) 


[गर्भिका किंवा तलगर्भिका ८ शिल्पसारणीच्या मताने कोनाड्याच्या खालच्या भागी दोन 
पंचकर्माच्या मघल्याभागी जो भिंतीचा भाग असतो त्याला म्हणतात. | 


तीन (उभ्या) भागांच्या वरच्या भागी वसनन्‍्त (पट्टी) असते. या भागाची रुंदी दोन्ही दिशांना 
बरीच वाढविलेली असून (३३५) 


खान्दिचा भाग ओलांडून अनर्थ भागापर्यत आलेली असते. या तीन भागांत लांबीने प्रामुख्याने 
गर्भक असतो. (३३६) 


(हा गर्भक) वसनन्‍्तापासून जणू लोंबत आहे असा वेगव्ठा दाखवितात. 


९३ 





तालगर्भिका (छायाचित्र ५४अ, इ व ५५अ, आ, 
तीन (उभ्या) भागांच्या खालच्या बाजूचे पाच आडवे विभाग करावेत. (३३७) 
लांबीने, लांबीच्या आकाराने, तीन सारखे भाग पाडावेत. रेघांनी विभाग पाडावयाच्या 
कामाच्या अनुसार हे काम कसे करतात ते ऐक. (३३८) 
सर्वात खालच्या भागाच्या निम्म्या भागाच्या मध्यभागी अरुंद पट्टिका असते. तिच्यावर 
कोष्ठाचा आकार खोदलेला असून तिच्या (पट्टिकेच्या) खालच्या भागाला पीठाचा आकार 
दिलेला असतो. (३३९) 
हे पीठ पद्मपीठाप्रमाणे असून कोष्ठांत मूर्ती असतात. जसे कल्पना करून ठरविले असेल 
त्याप्रमाणे निरनिराव्त्या आकाराच्या मूर्ती असतात. (३४०) 
तिसन्‍्या विभागाच्या (आडव्या) तीन भागांमध्ये खाली (खालच्या भागांत) वसंतक पट्टी असते. 
तिच्यावर पद्मपीठ असून तिसन्‍्या भागांत खान्दि खोदलेली असते. (३४१) 
खान्दीच्या वर असलेल्या चौथ्या भागाच्या जागेवर, तेथे, त्या भागाच्या मापानुसार उत्कृष्ट 
पट्टिका असते. (३४२) 
[चवशथ्या भागाचे चार आडवे भाग करून त्यातील सर्वात खालच्या एक भागांत पट्टी असते.] 
चवश्या भागाच्या (उरलेल्या भागाचे) पुन्हा (आडवे) चार भाग करावेत. तेथ (खाली) खान्दि 
असून वर फेणिका, तिच्यावर पुन्हा खांदि व (तिच्यावर) पट्टिका असते. (३४३) 
पाचव्या समान (उंचीच्या) विभागांत फक्त पीठाची आकृति असते. पंचकर्माच्या वरच्या भागी 
जो भाग येतो ती खांबाची जागा असते. (३४४) 
निशाभाग 
तो (खांबाचा) भाग, एकमेकांस जोडलेल्या चार सारख्या मापाच्या भागांत विभागावा. 
(सगव्ल्यात खालच्या) पहिल्‍्या भागाचे पूर्वी केले त्याप्रमाणे (आडवे) दोन भाग करावेत. (३४५) 
वरती (खाली?) डमरूपीठ असून त्याच्यावर परिचारिका असते. त्याच्या वरील भागावर 
कुज्चिता लतांची वेलबुट्टी करावी. (३४६) 
तिसन्‍्या भागावर वेली, फुलांच्या उत्कृष्ट वेली, कोराव्यात. चवथ्या भागाच्या खालच्या 
बाजूस अरुंद (व) उत्कृष्ट पीठ असते. (३४७) 
कमकछाच्या पाककीप्रमाणे असलेल्या या पीठावर वरच्या बाजूला भाररक्षक (भारभैरव] 
दाखवितात. (कोनाड्थाच्या) दोन्ही बाजूंना असे आकार (वर वर्णिलेले विभाग व नक्षी) या क्रमाने 
पूर्वीप्रमाणेच करावे. (३४८) 


९२७ 








(खांबांवरती) वेली इत्यादींचे मोठे खोदकाम अत्यंत शोभिवंत करावे. याच्यानंतर 
निशाभागाची (कोनाड्याची) माहिती सांगतो. (३४९) 


(कोनाड्याच्या पीठापासून सुरुवात होऊन गर्भकापर्यत जो भाग) तो भाग कोनाड्याच्या 
पोकब्ठीचा असून त्या जागेचे पाच रेघांनी भाग करावेत. (३५०) 

(उभ्या) सहा विभागांपैकी कोनाड्याचा मध्यभाग चार विभाग असतो. त्याच पद्धतीने रुंदी 
(आडव्या) सहा भागांत विभागावी. (३५१) 

वरच्या जागी फक्त एका (आडव्या) भागास बन्धनस्थान म्हणतात. या आडव्या भागातील 
बन्धाचे खांबांवरील भाग वगढून (३५२) 

जो भाग राहतो तो गर्भदेश (कोनाड्यातील मूर्तीची जागा) असून त्याचे उभे तीन भाग 
करावेत. यापैकी जास्त उठावाच्या मधला भाग लक्ष्मीबंधाच्या स्वरूपाचा असतो. (३५३) 

[मध्यभागी लक्ष्मीची मूर्ती असते.] 


या जागेच्या दोन्ही बाजूना सारख्या अंतरावर रेघा आखाव्यात. दाराच्या आकृतीच्या सभोवार 
नेहमीच तसे (रेघांचे) सुंदर काम करावे. (३५४) 


[मूर्तीभोवतीच्या चौकटीचे हे वर्णन आहे.] 

सारख्या अंतरावर असलेल्या या पाच किंवा तीन रेघा असाव्यात व फक्त मघल्या पट्टीत 
कणिकेच्या आकारावर गुण्डिका असतात. (३५५) द 
पाश्वदेवतांचे ध्यान (छायाचित्र ५८ आ) 
हेरम्ब (गणेश) 


शिल्पीश्रेष्ठाने दक्षिण दिशेकडील कोनाड्याच्या मध्यभागी विघ्नांचा नाश करणान्या 
हेरम्बाची (मूर्ती) स्थापन करावी. (३५६) 


तीन ठिकाणी वाकलेल्या (त्रिभंग) स्थितीत असलेला, मुकूटाप्रमाणे बांधलेल्या जटांनी 
भूषविलेला, केसांच्या बटा अर्धचन्द्राप्रमाण असून केयूर व कटक (हे दागिने) ल्यालेला असतो. (३५७) 

कान सुपासारखे, बुटका, चार हातांचा, तीन डोब्ल्यांचा, अंकुश व नागपाशिका ( अनुक्रमे) 
वरच्या उजव्या व डाव्या हातांत धारण केलेले असतात. (३५८, 

मोठे पोट असून पुठच्या बाजूच्या मोदकापर्यत सोंड असते. जमिनीवर उभा असलेला, 
उत्कृष्ट परशू त्याच्या उजव्या हातांत ठेवतात. (३५९) 


अशा स्वरूपाचा (गणेश) दक्षिण दिशेला प्रयत्नाने स्थापावा. 


कु 





अम्बिका 

(त्याच्या) डाव्या भागी (त्याचे) शक्ति स्वरूप असलेली गौरी-अम्बिका असावी. (३६०) 

अनेक अलंकारांसह सुंदर दिसणारे पीठ तेथे असते. त्यावर उभी (लम्बभावेन) त्रिभंग 
स्थितीतील शक्ति असते. (३६१) 

वरच्या दोन हातांपैकी डावीकडे कव॒टी व उजवीकडे तलवार असून खालच्या बाजूला 
खालचे हात अभय व वरद मुद्रेत असतात. (३६२, 

तिचे वाहन दैवी सिंह असून तिला परिचारिकांनी वेढलेले असते. चामर इत्यादी धारण 
केलेल्या त्यांनी वरती व बाजूंना भूषवावे. (३६३) 
कार्तिकेय 

(देवालयाच्या) पाठीमागील भिंतीच्या जागी असलेल्या कोनाड्यांत सहा मुखांचा, 
देवसेनापती असलेला, सुंदर कार्तिकेय स्थापावा. (३६४) 

जटाभारासह असून किरीट (मुकूट) व सुंदर कुंडले घातलेला, सहा डोक्यांचा, अत्यंत शांत 
व तेजस्वी चेहन्याचा देव असतो. (३६५) 


अनेक अलंकारांनी भूषविलेला असून बारा हात असतात. शक्ति, पाश तसेच तलवार, कवटी 
व कातड्याची केलेली ढाल, (३६६) 


बाण, त्रिशूल इत्यादी डाव्या तछहातांत ठेवलेली असतात. उजव्या हातांत ठेवलेली असतात 
अंकश, शोभिवंत ध्वज, (३६७) 


घटित (तर्जनी) मुद्रा, धनुष्य, तसचे खेटक व दैवी छातीची जागा भूषविणारा कोंबडा 
(ताग्रचूल). (३६८) 

अनेक अलंकारांनी भूषविलेला, वीरोचित अलंकारांनी शोभणारा (असा कार्तिकेय) प्रवीण 
(शिल्पीने) सुंदर निशागृहांत (कोनाड्यात) [प्ृष्ठभागी। स्थापन करावा. (३६९) 


ऊध्वंगर्भिका (छायाचित्रे ५४ आ व ५५ ई) 


उत्तम गर्भिका भागाचे निरनिराछे विभाग, तसेच कोपग्यांपाशी छेदलेल्या अशा गर्भकाच्या 
भागांची माहिती ऐक. (३७०) 


कोनाड्याच्या पोकल्ीच्या वर पट्टिकेपर्यत जी जागा ती गर्भक म्हणून प्रसिद्ध आहे, तीस 
निशामंडन (कोनाड्याचा अलंकार) म्हणतात. (३७१) 


उंचीचे तीन व रुंदीचे पाच एकमेकांस जोडून भाग करावेत. (सर्वात) खालच्या पहिल्‍्या 
भागांत तीन रेघा असलेली पट्टी असते. (३७२) 


९६ 





पट्टीच्यावर रेघांनी आखलेले कमर (पद्मरेखा) व त्यावर खान्दि असते. (दुसन्या आडव्या) 
भागाच्या दोन विभागांपैकी एक भागाची ही खान्दि असते. (३७३) 

तिच्या वरच्या भागी उत्कृष्ट वसंत, चूलिका इत्यादी असतात. चूलिकेच्या वरच्या भागी तीन 
भागांपैकी एक भाग खोलवा (गव्हर) असतो. (३७४) 

या खान्दिच्या वरच्या भागी योग्य भागांची फेणि किंवा अर्धकुम्मिका असतात. चवथ्या 
भागातील एक भाग खोलवट असून तेथे पट्टिका असते. (३७५) 

पट्टीच्या शेवटी (वरती) दुसरा भाग [वरच्या बाजूस वठलेल्या ) कमछाच्या पाकब्य्यांनी 
भूषवितात. पीठाच्या शेवटी श्रेष्ठ चूलिका असून ती मागच्या बाजूस अरुंद असते. (३७६) 


चूल (द्वाराग्रावरील) वसन्‍्तपट्टीला स्पर्श करतो असा कोनाड्याचे अंग असलेला महान गर्भक 
असतो. गर्भकाच्या शेवटी (वरती) जमिनीकडे खालच्या बाजूस (लोंबत आहेत) असे लहान 
कुंभ (कंभि) असतात. (३७७) 


सुंदर भितीची जागा अशा विभागांसह असते. पद्मगर्भ प्रकारच्या (देवालयाच्या) प्रमुख 
अवयवांच्या प्रकारांची ही माहिती आहे. (३७८) 


भित्तिबन्धना (पद्मगर्भाच्या भिंतीवरील वेलबुट्टी) (छायाचित्रे ५५ई व ५६ अ, आ) 


पहिल्या भागाच्या शेवटी वरच्या भागाला वरची भित (ऊर्ध्वभित्ति) म्हणतात. वाडभीच्या 
भिंतीच्या वरती प्रमुख भागावर भित्तिबंधना (भिंतीवरील वेलबुट्टीची पट्टी) असते. (३७९) 


जर भिंतीची मोजलेली (उंची) चार भागांत विभागली तर येणान्या भागाकाराच्या मापाने 
ऊर्ध्वभित्ती (ची उंची) ठेवावी. (३८०) 


भिंतीच्या लांबीने फक्त हा बन्ध वाढवावा, (त्यासाठी) तो अनर्थ, अनुराह व कोणक यांच्यावर 
(ही) खोदावा. (३८१) 


चारी बाजूंना योग्य जागी, पुठच्या व बाजूंच्या कोणकांवर, निशेच्या (कोनाड्याच्या) वर अशा 
फक्त निषेधस्थव्ठी (हा बन्ध) खोदू नये. (३८२) 


(समोरच्या व दोन्ही बाजूंच्या राहांच्या पृष्ठदभागी व कोनाड्याच्या वरच्या भागी (हा बन्ध) 
वगढ्ावा, तेथेच फक्त तो खोदू नये. (३८२) 


या बन्धाची जी जागा तिच्या रुदीचे (लांबीने) तीन भाग करावेत. वरती खाली पट्टी असून 
मध्ये कमब्गांच्या आकृती रेखाव्यात. (३८३) 


वसंत (पट्टीत) जी पहिल्या भागांत असते, वर्तुव्णकृती उत्तम वेलबुट्टी करावी. वरती व खाली 
अरुंद पट्टया विशेषत: कराव्यात. (३८४) 


९२७ 





दुसन्‍्या भागांतील पीठ कमछाच्या पाकल्त्यांनी सुशोभित करावे. निपुण शिल्पीनी रेघांना 
अनुसरून खोदकाम करावे. (३८५) 

तिसन्‍्या भागाची जी रुंदी त्या रुंदीचे (लांबीने) दोन भाग करावेत. (हा तिसरा भाग) जो 
काहीसा खालच्या पातठीत असतो त्याच्या एका भागावर हत्तीची रांग असते. (३८६) 

दुसन्‍्या भागात गवाक्षक असतात किंवा उड्चया मारणान्या घोड्यांची (वाजिझम्पका) 
(रांग) असते. त्यावर जर हत्ती, घोड़े तसेच राजा (यांच्या मूर्ती) असतील तर त्यास राजबन्ध 
म्हणतात. (३८७) 
हत्ती, घोड़े तसेच राजबन्धाची माहिती 

बन्धांच्या प्रकारांची नावे त्यांच्या प्रकारांप्रमाणे असतात, ते ऐक. फक्त हत्ती असतात ती 
प्रसिद्ध गजमालिका. (३८८) 

त्या जागी जर रांगेमध्ये मांडलेले घोडे असतील तर शिल्पविद्येच्या मताने तिला वाजिझम्पा 
असे नाव आहे. (३८९) 

हत्ती, घोडे, सैनिक, सैन्याच्या पुढला भाग इत्यादी खोदलेले असतील तर त्या राजपट्टाचे 
नाव राजबन्ध सांगतात. (३९०) 

राहाच्या फक्त बाजूना या बन्धाचे स्थान असते. कोठल्याही स्वरूपांत वरच्या भागी त्या स्थानी 
(हा बन्ध) खोदावा. (३९१) 
राहाचा वरचा भाग (छायाचित्रे ५३ इ, ई, उ व ५६ इ) 

हे धीरगंभीर, सर्वात आवडत्या शिष्या, तेथील निरनिरात्त्या विभागांच्या प्रकारांची नावे, भाग 
व उपविभाग यांची माहिती सावधान चित्ताने ऐक. (३९२) 

राहाच्या वरच्या भागी, भितीच्या अग्रापाशी वसन्तिका असते. तिच्यावरती अर्ध्या भागाची 
उत्कृष्ट खान्दिका खोदावी. (३९३) 

खान्दिच्या वर असलेल्या फेणीच्या सुंदर अवयवावर तीन किंवा चार संख्यांच्या रेघा, तिच्या 
लांबीवर, रेखाव्यात. (३९४) 

रेघांच्या वरती तीन खंडांच्या फेणीचा आकार दोन भागांइतक्या उंचीचा असतो. (फेणीच्या) 
वरच्या भागी तीन किंवा चार संख्यांच्या रेघा आखाव्यात. (३९५) द 

(राहावरील) हा भाग व (अनर्थ, अनुराह, कोणक यावरील) बन्धनाच्या पीठाचा भाग हे 
एका पातछीत असणे आवश्यक आहे, व राजबन्धाच्या पातठीत राहावरील सुंदर वसन्‍्तबन्ध 
असतो. (३९६) 


९८ 





(या वसन्तबन्धांत) अनेक वरणे अनुक्रमाने असलेल्या वेलींचे व फुलांचे खोदकाम करावे. 
खाली व वर पट्टी असून मध्यभागी वेलींची सुंदर नक्षी असते. (३९७) 

भागांना अनुसरून सुंदर रेघांच्या सहाय्याने, नियमानुसार समभागांचे वृत्तवज़ांग मस्तक 
कोरावे. (३९८) 

प्रथम (वसन्त) बन्धाच्या ज्या (वरच्या) रेघा त्यांना अनुसरून (त्यांना स्पर्श करेल असे) वर्तुल 
आखावे. (लांबीवर) वरच्या बाजूला, नियमानुसार, सिंहाचे मुख रेखावे. (३९९) 

सिंहमुखाच्या पुढच्या खालच्या भागी, लहान लहान वर्तुष्ंची, वर्तुव्गंच्या मध्यरेषेवर पहिल्या 
वर्तुब्गला (सर्वात आतल्या वर्तुठाला) स्पर्श करील अशी, लोंबणारी मार असावी. (४००) 

(वर्त॒ब़े) कोरली आहेत त्या भागांत तसेच त्यांच्या बाजूंना एकमेकांत गुंतलेल्या (गुंफलेल्या) 
अग्नीज्वाब्गंप्रमाणे असलेल्या वक्राकारांचा वर्तुव्गंमध्ये वेढा दिलेला असतो. (४०१) 

तिसन्‍या वर्तुछाच्या मध्यभागी शोभिवंत मस्तक, गोलाकार वर्तुव्गंच्या आकारांच्या लहान 
लहान कोरीवकामांसह, खोदावे. (४०२) 


वाडभी (प्रकारच्या प्रासादाच्या) भितीची लक्षणे व प्रकार यांची ही संक्षिप्त माहिती आहे. 
या प्रकारच्या (प्रासादाच्या) शिखरावर इतर नक्षी केव्हांही कोरू नये. (४०३) 


कोणक व इतर (अनर्थ, अनुराह वगैरे) यांच्या (शिखरावरील) जागा केवछ साध्या स्वरूपात 
(नक्षी विरहीत) असतात. राह देखिल तशाच स्वरूपाचा बांधावा व बेकिपर्यत तो (क्रमाक्रमाने) 
अरुंद करीत न्यावा. (४०४) 

सुंदर बेकिवर किंवा मुद्रकावर व वर्तुठाकार आमलकीच्या खाली लहान आकाराचा सिंह 
(किंवा भैरव) असतो. (४०५) 


तेथे सुंदर कमकाच्या आकाराचा कछसाचा आधार (पिण्डिका) असावा. पद्मगर्भ प्रकारच्या 
सुंदर गर्भगृहाचे हे प्रकार आहेत. (४०६) 


पद्गमगर्भ देवालयाचा अधिपति, देव शंकराचे ध्यान करून येथे पद्मगर्भ इत्यादींची माहिती 
थोडक्यात दिली आहे. (४०७) 


शिष्य व त्यांचे शिष्य यांच्या समजुतीसाठी वाडभी प्रकारचा तलच्छन्द असलेल्या 
देवालयाच्या फक्त भितीची माहिती प्रयत्नपूर्वक सांगतो. (सांगितली?) (४०८) 

[उदाहरण-भुवनेश्वर येथील तीर्थश्वराचे मंदिर. | 
विमानमालिनी (छायाचित्रे ५७ व ५८अ ) 

बुद्धीमंतांच्या तुष्टीपूर्तीसाठी सुंदर, मोठे व पूर्णतया वेगव्न्या स्वरूपाच्या विमानमालिनी 
(प्रासादाची) माहिती सांगतो. (४०९) 


3 


(या प्रकराचा प्रासाद फक्त बुद्धीमान शिल्पीच बांधू जाणे असा या श्लोकाचा अर्थ आहे. ] 

कनिष्ठ प्रकारचे व अपुरे ज्ञान असलेला मी विस्तृत असलेले (शिल्प) शास्त्र कसे सांगू 
शकेल? (तेव्हां फक्त) सौधिकागमांत दिलेल्या माहितीवरून व या देशाच्या पद्धतीला अनुसरून 
सांगतो, (४१०) | 

[येथे लेखकाने केवक संदर्भग्रंथाचा व युरुपरंपरेचा उल्लेख केलेला नाही तर जी माहिती 
देणार तिच्या मर्यादाही स्पष्ट केल्या आहेत.] 


जी शक्तीस्वरूप असून सर्व प्रकारची शक्ती प्रदान करणारी आहे त्या देवीच्या चरणकमलांवर 
नेहमी विसंबून (सर्व) तत्त्वांची माहिती सांगतो, (४११) 


शंकराच्या शक्तीचे जे स्वरूप, जे रूप (केवछ) ज्ञानाने जाणता येते, त्या स्वरूपाचे चितन 
करून (हे शास्त्र) निःसंशय रित्या मी वर्णन करणार आहे. (४१२) 


पूर्वी सांगितलेल्या प्रमाणे पीठाच्या भागांचे खोदकाम करावे. कर्मपीठ त्याच्या आकारप्रमाणे 
करून पंचकर्म इत्यादी करावे. (४१३ ) 


उन्हा कामातील प्रकार, विभाग, उपविभाग करणे हे अनुक्रमाने शास्त्रांत, रूढीप्रमाणे आणि 
गुरूच्या उपदेशाप्रमाणे वर्णन करतो. (४१४) 


गुरू सर्व प्रकारे श्रेष्ठ असतो. ज्ञानमय शंकर म्हणजेच गुरु असून, गुरू हाच शुभंकर असतो 
(म्हणून) मी नेहमी गुरुंच्या पादुकाना नमस्कार करतो. (४१५) 


[लेखकाचे गुरु माधवभट्ट यांना उद्देशून हा श्लोक असावा. ] 


गुरूने करुणार्द्रबुद्धीने विमानमालिनीच्या जया सारभूत अशा विभाग इत्यादींची माहिती 
सांगितली ती मी येथे सांगतो, ऐक. (४१६) 


शोभिवंत कूर्मपीठाच्यावर पंचकर्म, कोणक इत्यादी तसेच अनुराह, अनर्थ ही योग्य क्रमाने 
बांधावीत. (४१७) 


पंचकर्म (छायाचित्र ५८ आ व आकृती १५ इ) 


पंचकर्माच्या ठिकाणी किंचितसे वेग (खोद-)काम असते. शाक्तपीठासारख्या आकाराचे 
तीन भागांत विभाजन करावे. (४१८) 


पहिल्‍्या (भागांत) खुर, नंतर दुसन्या सुंदर भागांत कुम्भ, तिसरा भाग आडव्या तीन भागांत 
पुन्हा विभागावा, (४१९) 


पहिल्या (उपविभागांत) खान्दि दुसन्यात वेलींची रांग असलेला उत्कृष्ट वसनन्‍्त, उरलेल्या 
अर्ध्या भागांत पीठाप्रमाणे खोदावे. (४२०) 


१०० 


न्प्फिल्‍ सर र2र222२स2रनर मनन वमममकमभा००००००..-. || द् 








[तीन उपविभाग असे पाडावयाचे की वरच्या उपविभागाची उंची मूठ विभागाच्या निम्मे असेल 
खालील दोन उपविभागांची एकूण उंची मूछ विभागाच्या निम्मे म्हणजे प्रत्येकी एकचतुर्थाश 
असेल.] 


(कुम्भाच्या वरती। व खान्दिच्या (रुंदीच्या) मध्यमागी उभी मध्यरेखा असते. लहान लहान 
कोरीव काम केलेली सुंदर फुलांची रांग असते. (४२१) 

पंचकर्माच्या वरपर्यत हे विभाग आहेत; त्याच्यावर ( असलेल्या) जांघभागांतील कोणकाच्या 
विभागांची माहिती ऐक. (४२२) 


सौधिकागमातील सर्व प्रकारांत विमानमालिनी उत्कृष्ट आहे. तिच्या सर्व विभागांवर 
प्राधान्येकरून विमान फक्त खोदतात. (४२३) 


कोणक, तसेच अनर्थ व राह, त्याचप्रमाणे गर्भकावर, [सर्व दृष्य) भागांवर उत्कष्ट विमानाची 
कामे केलेली असतात. (४२४) 
काणक (छायाचित्रे ५९ अ, आ व ६० अ) 


प्रथम कोणक भाग, तसेच अनर्थ, अनुराह इत्यादींची प्रमुख विभागणीची माहिती यथायोग्य 
क्रमाने ऐक. (४२५) 


विमानाच्या मध्यभागील जागी व भिंतीच्या पाशी खान्दि असतात,. रांगेत प्रथम असलेल्या 
कोणकाचे विभाग प्रयत्नपूर्वक ऐक. (४२६) 


पंचकर्माचा वरचा भाग कोणत्या आकाराचा असावा, रुंदीचा वरचा जो भाग (त्याची माहिती) 
सावधचित्ताने ऐक. (४२७) 


आकाशाकडे जाणारी गर्भगृहाची जी उंची संकल्पित केली असेल तिच्या निम्या उंचीची 
जांघ-मभितीची आकृती (उंची) असते. (४२८) 

त्या उंचीला अनुसरून जांघेचे आडवे चार भाग पाडतात. पहिल्‍्या म्हणजे (सर्वात) खालच्या 
भागांत पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे पंचकर्म करावे. (४२९) 


दुसन्या विभागाचे दोन (उप) विभाग करतात. खालच्या बाजूस बन्धना असून वरच्या अर्ध्या 
भागांत तिसन्‍्या भागापर्यत पोचणारी वेलबुट्टी असावी, (४३०) 


या भागावर वेलबुट्टी केवछ रेघांनी आखलेली असते. वेलबुट्टीच्या थ्या भागाचे पुन्हा 
दोन खंड करावेत. (४३१) 


वर्च्या भागाच्या कररुच्या भागात बन्धना असून तिला ऊर्ध्वबंधना म्हणतात, खालच्या भागाला 
कामबन्ध म्हणतात. (४३२) 


१०१ 


है आडवे विभाग झाले. आता लांबीने असणाय्या रेघांची (माहिती) ऐक. जांघेच्या (लांबीतील) 
मध्य भागाच्या मोठ्या जागेला (उभ्या) सहा रेघांनी विभागावे. (४३३) 


(त्यामुठे होणान्या) सात विभागांपैकी जांघेचा मध्यभाग तीन रेघांनी (तीन विभागांनी ?) होतो. 
त्याला लागून असलेल्या विभागांची पट्टीची जागा असते. (४३४) 


दोन्ही बाजूंना लागून असलेल्या दोन भागांनी अरुंद जंघा होतात. (खाली) मुब्ठपासून 
(वर) शेवटापर्य॑त तेथे फक्त साध्या (नक्षी नसलेल्या) पट्टी असतात. (४३५) 

रुंदीचे व लांबीचे हे प्रमुख भाग असून उपभाग इत्यादींची दुसरी माहिती सांगतो. (४३६) 
खालची बंधना 

पंचकर्माच्या वरच्या जागेत प्रामुख्याने खालची बंधना असून तिचे मध्यभागी व बाहेरच्या 
भागी (उभे) सहा भाग करतात. (४३७) 


जंघाच्या मध्यभागील लांब पट्टीवर कधीही नक्षी खोदत नाहीत. सहा भागांपैकी फक्त बाहेरचे 
(प्रत्युकी एक) भाग व मधला भाग यावर नक्षी कोरतात. (४३८) 


पहिल्या (आडव्या) भागांत उत्कृष्ट पट्टी असून नंतर कमक्ाच्या पाकब्ठीच्या आकाराचे पीठ 
असते. त्यावरील दुसन्या भागावर रुंदीच्या अवयवांची माहिती ( ?) (४३९) 

[इंग्रजी भाषांतर-त्यावरील दुसच्या भागावर पट्टी आणि इतर अनुक्रमाने असतात.] 

त्याच्या वरच्या लांबट भागात वरची मजबूत जांघ असते. जांघेच्या (उंचीच्या) मध्यभागी 
फक्त अनेक आकाराच्या वेली रेघांनी रेखतात, (४४० ) 


त्यानतर पुन्हा लांबट पण काहीशा मोठ्या भागातील वरच्या भागांत ऊर्ध्वबंधनाच्या 
अवयवांच्या विभागाचे काम असते. (४४१) 


(याला डमरू खान्दि म्हणतात. त्याच्या वरच्या भागी पट्टिका असते. पट्टीच्यावर पद्मपीठ 
असते असा विभागांचा अनुक्रम असतो. (४४०) 


त्याच्यावर खांबाच्या आकाराचा लांबट भाग असून पुन्हा त्याच्यावर ऊर्ध्वबंधनासाठी विभाग 
केलेले असतात. (४४१) के 
वरची बन्धना 


पूर्वी (खालच्या बंधनासाठी) सांगितल्याप्रमाणे वरचा भाग सहा भागांत विभागावा. त्याच्या 
खाली प्रच्छन्‍न कोनाड्यात खूप शोभिवंत काम मूर्ती असावी. (४४२) 


त्या प्रच्छन्‍न जागेच्या (जागेवरील) विभागांची अनुक्रमाने माहिती तू ऐक. पहिल्यांदा खाली 
पट्टीची जागा असते, तिच्यावर पीठ खोदावे. (४४३) 


१०२ 








त्याच्यावर तिरुन्या भागी कुम्भी व सुंदर कुम्भ असतात. कुम्भाच्या मध्यभागी (चवथ्या भागी) 
पट्टी असून पाचव्या भागी अर्धकुंभांची वर्तुढे असतात. (४४४) 

सहाव्या भागांत पट्टी व सातव्या भागी कुंभिकांची जागा असते [व त्याच्यावर शिखराचे स्थान 
असते.] ऊर्ध्वबन्धना देखिल फक्त मध्यभागी व बाजूंना खोदतात. (४४५) 

[ऊर्ध्वबन्धनाचे एकूण सहा भाग असल्याने सातव्या भागी कुंभ स्थल असते ही लेखनिकाची 
चूक दिसते. त्याच्यावर शिखरस्थान असते ही दुसन्या हस्तलिखितातील माहिती बरोबर 
वाटते.] 


काही शिल्पी जंघेच्या फक्त मध्यभागी नक्षी कोरतात. (मात्र इतर काही शिल्पी) जांघेच्या 
सर्व अवयवांवर नक्षीकाम करतात. (४४६) 


दोन्ही बाजूंच्या जांघ भागावर कुम्भिका इत्यादींचे खोदकाम करीत नाहीत. ( मात्र) त्यामुल्ठे 
जांघेचे काम अपूर्ण राहिले असे ([कधीही होत नाही.) (४४७) 

(खालच्या) बन्धनाच्या वरपासून शिखरापर्यत जो कोणकाचा भाग त्याच्या जांघेचे काम हे 
अत्यंत कौशल्याने व प्रयत्नाने करावयास हवे. (४४८) 
शिखर (विमान) भागांतील कोणक (छायाचित्र ६० आ) 


माझ्या प्रिय शिष्या, शिखरावरील (कोणकाचे) विभाग व खोदकाम (यांची माहिती) 
ऐक. (शिखरावर) जो लांबट (लांबीने) भाग आहे त्याचे जांघेप्रमाणेच (उभे) पाच विभाग 
करावेत. (४४९) 

तेथे खालचा भाग सोडून (उरलेला वरचा भाग) प्रयत्नपूर्वक क्रमाने अरुंद करीत जावे. 
भितीच्या (उंचीच्या) तिसन्‍्या भागा इतक्याच उंची इतके उंच सुंदर शिखर (लहान विमानिका) 
असते. (४५०) 

आडवे आठ भाग निरनिराव्ल्या कामांकरिता खोदावेत. रेघांच्या संकल्पनेने समान भाग 
पाडतात. (४५१) 


पहिल्या लांब पट्टीवरील भागावर वेलबुट्या (व) माब्ठांची रांग कोरतात. दुसन्‍्या विभागाची 
रुंदी (वरून खाली व खालून वरती अशी) मध्यभागापर्यत सारखीच कांहींशी कमी रुंदीची 
करतात. (४५२) 

या दोन्ही (उततरत्या) बाजूंवर कमके वगैरे प्रयत्नाने रेखतात. याच पद्धतीने (न्याये) तिसन्‍्या 
भागावर दोन मोठ्या पट्टिका असतात. (४५३) 

खालच्या पट्टीवर गुण्डिकांची उत्कृष्ट नक्षी असून वरती (वरच्या पट्टीवर) दन्तुरिकांची 
(नागमोडी रेघांची) नक्षी असते. चवथ्या भागाचे (तीन) समान विभाग करून एक तृतीयांश 
भागाची खान्दि असते. (४५४) 


१०३... 





इतर दोन विभाग मिठन कमक्ठाच्या आकाराची पीठिका असते. (खाली) दन्तुरिकेची नक्षी 
केलेली पट्टी असून तिच्यावरती पद्मपीठ असते. (४५५) 

चवश्या भागांत असलेली श्रेष्ठ खान्दि ही शेवटच्या विभागांत (म्हणजे पद्मपीठाच्या वर) 
असते. वरच्या पाचव्या भागाचे दोन समान विभाग करावेत. (४५६) 

पहिल्या (खालच्या) अर्ध्या विभागांत फुलांची मनोहर नक्षी असलेली पट्टी असून, दुसन्‍्या 
(वरच्या अर्ध्या) विभागांत, तिसन्‍्या भागांत जशी पीठिका असते तसेच पद्मपीठ असावे. (४५७) 


फक्त पाचव्या भागातील कमछे वर वछलेली असतात. चवशथ्या भागातील कमछे खाली 
वछलेली असतात. जो सहावा भाग दोन विभागांचा असतो तो ऐक. (४५८) 


प्रथम (खालच्या भागांत) खान्दि असून तेथे वरच्या भागी कमव्ााची पीठिका असते. 
पद्मपीठावर लहानांत लहान एक विभागाची पड्ठी असते. (४५९) 


सातव्या भागाचे दोन विभाग असून पहिल्या (खालच्या भागांत) पट्टिका असते. वरच्या 
(विभागात) अर्धवर्तुठ्गच्या आकाराची चूलिका असते. (४६०) 


(या भागाच्या उंचीच्या) मध्यभागी व (रुंदीच्या) मध्यभागी वर्तुदाकार घुमट (वज्ांग) असतो, 
तेथे कुंभिकांची सुंदर माल (रांग) असून सिंहमुख इत्यादींनी शोभिवंत केलेला असतो. (४६१) 


आठवा भाग त्याचप्रमाणे दोन (चार?) विभागांत विभाजतात. पहिल्या व तिसन्‍्या विभागांत 
पट्टी असतात. (४६२) 


त्याच्यावर (त्यांच्यामध्ये) वर्तुव्गयकार खर्पर-चूलिका असते. त्याच्यावर लहान क्षुद्र 
आकाराच्या कव्साच्या आकाराचा कुम्भ असतो. (४६३) 

वर्तुव्गक॒ृति रेघेमध्ये [अग्निच्या ज्वाबांची | गुंफण केलेली असते. तसेच ते विमान बांधणान्या 
कर्त्याला आनंद (जन्मानन्दस्य) वाटेल अशा प्रकारच्या अनेक नक्षी कोराव्यात. (४६४) 


कोणकाच्या वरती असलेल्या विमानिकेचे (शिखराच्या भागाचे) असे प्रमुख भाग असतात. 
तेथे (त्या जागेत) शिल्पी गुरुच्या आज्ञेच्या अनुसार (नक्षींच्या बाबतीत) कल्पना विलास 
(क्रीडति) दाखवतो. (४६५) 


अनुराह (छायाचित्रे ६० अ व ६१) 


कोणकाच्या जांघेच्या मध्यभागाची जी रुंदी तिच्या निम्मे रुदीचव्या मापाचा असेल असा 
अनुराह चाणाक्ष शिल्पीने करावा. (४६६) 


पंचकर्माच्या जागेपासून वरती जी ऊर्ध्वबन्धना असते तेथपर्यत जी लांबी असते तिच्या 
आक्‌तीला नागस्तंभ म्हणतात. (४६७) 


१०४ 





पागाच्या शेवटापर्यंत काही वेढ्ा नाग असतो तर कांहीं वेलेला वेलींच्या आकूृती असतात. 
खांबाच्या आकाराच्या या भागाला अनुराह म्हणतात. (४६८) 

[वेलींची आकृती असलेला खांब सपाट असून तो नेहमीच राहा व अनर्थ यांच्यामध्ये असतो. 
नागस्तंभ गोल असून तो नेहमीच कोणक व अनर्थ यांच्या मध्ये असतो. ] 

त्याचा लांबीचा भाग सात (आडव्या) भागांनी विभागावा. पहिला (सगव्य्यात खालचा) व 
(सर्वात) वरचा (हे दोन भाग) फक्त डमरूच्या स्वरूपाचे असतात. (४६९) 

मधल्या पाच भागांत वर्तु्गकृती (लपेटलेली) वेल असते. तिच्या दोन्‍्ही बाजूंना (उभ्या) सुंदर 
पट्टी अत्यंत प्रयत्नाने (म्हणजे काब्जीपूर्वक) खोदाव्यात, (४७०) 


(सर्वात) खालच्या भागी, लहान जागी श्रेष्ठ डमरूपीठ असते. ती जागा पाच भागांत 
विभागावी, मधला भाग अरूंद असावा. (४७१) 

खालच्या व वरच्या भागांत फुलांची तसेच गुंडिकांची वर्तुव्शकारांतील नक्षी असते. त्यांच्या 
खालचे दोन भाग कमब्ाच्या पाकत्खा इत्यादींनी भूषवावे, (४७२) 


(कमछ्च्या पाकव्व्या) एकमेकांविरुद्ध दिशांना, खालच्या (भागातील पाकत्त्या ) खाली व 
वरच्या (भागांतील पाकच्त्या) वरच्या बाजूला वठलेल्या असतात. तिसरा [मधला| भाग निरूंद 
असून तेथ थर किंवा वर्तुदाकृती कणीचा थर असावा, (४७३) 


या विभागांनी (व नक्षीनी) या खांबाची आकृती सुंदर दिसते. या पागामध्ये अनेक प्रकारच्या 
अलंकरणांची स्थापना करावी. (४७४) 


बाजूंना असलेल्या (उभ्या) पट्टींवर वर्तु्गकार गुण्डिका किंवा रंगणीची फुले असतात, किंवा 
तेथ गव्हाच्या दाण्यांची नक्षी असते. (४७५) 


मध्यभागी, व्यवस्थित निश्चित केलेल्या जागी, रमणीय लताबन्धाच्या जागी श्रेष्ठ स्वरूपाचा 
भुजंगबंध करतात (तो) ऐक. (४७६) 
भुजंगबन्ध 

पंचकर्मापासून जांघेच्या वरच्या भागापर्यत लांबी असून (कोणकाच्या रुंदीच्या) निम्मे रुदीचा 
हा खांब निःसंशय असतो. (४७७) 


पूर्वीप्रमाणेच आडवे सात भाग पाडावेत. जेथे मध्यभागातील पाच कोष्ठ (भाग) असतात तेथे 
नागस्तंभ असतो. (४७८) 


है पाच भाग लांबीने (उभे) तीन भागांत विभागावे. बाजूना खालच्या पातवीत असलेल्या 
जागी सारख्या रुदीची अरुंद (पट्टी) असते. (४७९) 


१०५ 








(सर्वात) खाली जे पहिले स्थान (भाग) त्या भागी सिंहाचे मुख असते. त्याचे डोछे व नाक 
भयकारी असून मुखाच्या ठिकाणी पोकछी असते. (४८०) 

दुसन्‍्या भागाच्या मध्यभागी डहाब्ल्या, पाने यांच्या आकृती असतात. तसेच सर्पराजाच्या 
डोक्यावरील (वरच्या) सहाव्या भागात ही नक्षी कोरावी. (४८१) 

सातव्या भागाचे सारख्या उंचीचे आठ (आडवे) विभाग करावेत. रुंदीवरती ज्या रेघांची 
संकल्पना करतात त्यांची व खोदलेल्या अवयवांची माहिती काब्ुजीपूर्वक ऐक. (४८२) 

त्या भागाचा तिसरा व सहावा भाग निरुंद असून चवशथ्या व पाचव्या विभागांत कुम्भ असतो 
व आमलकी सारख्या रेघा (खांचा) त्याव्यावर असतात. (४८३) 

मध्यभागी असलेले पान अनेक अलंकारांसह खोदावे. ( दुसरा व सातवा भाग हे काहीसे 
निरुद असून या भागांवर अत्यंत काब्ण्जीपूर्वक गुण्डिका रेखाव्यात. (४८४) ) यानंतर 
(खांबाच्या) मधल्या तीन भागांचे प्रकार ऐक. (४८४) 

तो भाग (तीन भागांची लांबी) आडव्या सुंदर चार भागांनी विभागावा. सर्वात वरच्या चवश्या 
भागांत नागाचे शीर्ष खोदावे. (४८५) 

जेवढी रुदी असेल तितक्या (रुंदीच्या) सुंदर फणेसह असावा. फणीच्या पोकछीत मोठा 
नाग (मनुष्याकृती मस्तक) असून त्याला रत्नांनी भूषविलेले दोन हात असतात. (४८६) 

त्या हातात नांगर व मुसठछ असून कंबरेपर्यत (तो मनुष्यरूपात) दाखवितात. हार, केयूर 
तसेच डोक्यावर रत्नांनी अलंकारिलेला मुकुट असतो. (४८७) 

काही वेठेला सुंदर नागांची जोडी असते. उरलेल्या तीन भागात वक्राकार (खांबाला 
लपेटलेल्या स्थितीत) शोभिवंत शरीर असते. (४८८) 

शेपटी जर खालच्या दिशेला असेल तर सारख्या विभागांच्या (नागाच्या) वत््या असतात. 
शेपटी वर असेल तर तसेच असून मुख (खालच्या बाजूला) उलटे दाखवितात. (४८९) 

शेपटी (खालच्या बाजूला असून) वरच्या बाजूला वठलेली असेल तर ती मधल्या भागापर्य॑त 
असते. शरीरावरील सर्व कातडीवर गोल खवले प्रयत्नपूर्वक कोरावेत. (४९०) 


फणीमध्ये दोन जीभा असून (तो नाग) जणू फ्त्कारतो आहे असा दाखवावा. स्तंभाच्या जागी 
अशा रीतीने नागबन्ध कोरावा. (४९१) 


नागलोकींचे हे गण प्रासादाचे रक्षण करतात. प्रत्येक पागावर व त्यांच्या मधल्या अंतरात 
सुंदर नागमाता इत्यादी खोदावेत. (४९२) 


(या नागस्तंभांनी) कुलिश इत्यादि सर्प निश्चितच संतुष्ट पावतात. शिल्पीने या नियमांप्रमाणे 
नागस्तंभ कोरावेत. (४९३) 


१०६ 





अनर्थ (छायाचित्रे ६१ अ व ६२ ब) 


अनर्थाच्या जागी असलेला दुसरा शोभिवंत पाग ऐक. जशी जागा असेल तसा आकार असून 
त्याची उंची व रुदी (कोणकपागा इतकी) असते. (४९४) 

[कोणक हा पहिला पाग व अनर्थ हा दुसरा पाग|]. 

त्याच्या खालच्या भागी, (सर्वात) खालच्या पहिल्या भागी, (सर्वात) वरच्या भागी तसेच 
मध्यभागी भागांची विभागणी व खोदकाम जसे अगोदर कोणकासाठी सांगितले तसे काही फरक 
न करता (शिल्प-) काम करावे. (४९५) 

पंचकर्माच्या शेवटी (वरती) बंधना नंतर तेथे सुंदर जांघ असून जांघेच्या शेवटी (वरती) 
रुंदीने (ऊर्ध्व-) बंधना असते. तिच्यावर शिखर असते. (४९६) 

जसे पूर्वी सांगितले त्याप्रमाणेच विभाग व खोदकाम करावे. विभागणीनुसार निरनिराछे 
अलंकार करावेत. (४९७) 
कामकलातत्त्व 

या संबंधी कामबन्धाचे शिल्पविद्येला अनुसरून कसे प्रकार असतात त्याची माहिती सांगतो, 
ती तू ऐक. (४९८, 

काम हे जगाचे मूल आहे, कामामुके प्राणी जन्मतात. मूछ भूत तसेच प्राणी कामामुठेच लयास 
जातात. (४९९) क्‍ 

शिव व शक्ति यांच्याशिवाय ही सृष्टी (निर्माण झालेले जग) हे फक्त कल्पनेतच राहिले असते. 
कामकर्म केल्याशिवाय जन्म तसेच मृत्यूही असणार नाही. (५००) 

शिव हा साक्षात महालिंग असून शक्ति भग स्वरूपात असते. त्यांच्या एकत्रित येण्याने सर्व 
जगत्‌ निर्माण होते. त्या क्रियेस कामक्रिया असे म्हणतात. (५०१) 

आगमांमध्ये कामकलाविद्येच्या तत्त्वाचा पुष्कक विस्तार केलेला आहे. कामकला (यंत्रा, 
शिवाय जी जागा तीस वर्ज्य जागा म्हणतात (मानतात). (५०२) 

कौलाचाराच्या मताने (असे) वर्ज्य स्थान नेहमीच हीन समजतात; ते काव्य्यागर्तेप्रमाणे असून 
मृत्यूच्या गुहेप्रमाणे ते स्थान नेहमी त्यागावे. (५०३) 

कामकलायंत्राची पूजा व शक्तीची पूजा यांच्या शिवाय (साधकाचे) साधन हे हत्तीने केलेल्या 
स्नानाप्रमाणे निष्फछ होते. (५०४) 

हे यंत्र जेथे असते ते घर वीरमन्दिर असते, (त्यामुल्ठे) सर्व प्रकारच्या विघ्न, भीती यांचा 
कायमचा नाश होतो. (५०५) 


एन ४१३३-०९ 











(या) यंत्राच्या केवक दर्शनमात्रेकरून भूत, प्रेत, पिशाच, कौणप (समंध) वगैरे भयानक 
(व्यक्ति) दुरूनच पढून जातात. (५०६, 
हे नेहमी गुप्त ठेवावयाचे यंत्र सांगतो, ते ऐक. कौलाचाराशिवाय इतरांना हे यंत्र कधीही देऊ 
नये. (५०७) 


कामकलायंत्र (आकृती १६ व छायाचित्र ६२ अ, 





गुप्ततरंगिणी | [) अतिरहस्या 
द सम्प्रदाया 


आकूती १६--कामकला यंत्र 
२.५०८-५२९ 


वीरभूमी (म्हणजे कामकलायंत्र आखावयाचे क्षेत्र) चौरस अथवा आयताकार असते. या 
महाक्षेत्राचे दोन रेघांनी चार चौरस (किंवा आयत) करावेत. (५०८) 

या माणिकगहांत उभ्या व आडव्या एकमेकांस छेदणान्या रेघा आखाव्यात. मणिबिन्दू 
(मध्यबिन्दू) पासून सुरुवात करून, त्याच्यावरती भगाकृती (त्रिकोणाकृती) आखाव्यात. (५०९) 

(चौरसाच्या) खालच्या जागेपासून (सर्वात खालच्या आडव्या रेघेपासून) सुरुवात करून 
मणिबिन्दूच्या जागेपर्यत असे लांब लिंगाच्या आकाराचे लिंगपीठ आखावे. बिन्दूच्यावर मणिका 
(अर्धवर्तुढाकृति) असावी. (५१०) 


१0०८ 





मणिकाच्या वरच्या जागी कामबिन्दूचे स्वरूप दाखविणारा कन्दाचा आकार व बिन्दु असतो; 
तो सर्वप्रकारच्या सिद्धी देणारा असतो. (५११) 

त्याच्या (बिन्दूच्या) शेवटी (वरती) सोब्ठा आत्मकांच्या (मातृकांच्या) भागांचे विभाग न्यासासह 
ठेवावेत. सुंदर रेषांच्या सहाय्याने ते लिगाशी जोडावेत. (५१२) 


त्या सर्व सोछा महाशक्ति स्वतःच योन्याकार असतात. ती सोक्ा (क्षेत्र) केवछ रेघांनी 
लिंगास जोडावी. (५१३) 


[१६ भगांश म्हणजे १६ महाशक्ति | 

१५ (१४) प्रमुख कलाक्षेत्र लिंगक्षेत्राला रेघांनी, नियमाप्रमाणे कशा प्रकारे जोडतात, (५१४) 

[ही क्षेत्र सोठा आहेत|] 

योनिच्या आकाराच्या, त्रिकोणाच्या आकाराच्या, त्या जागेत त्या कला एकमेकास कसे 
जोडतात की त्यामुझे अढछ असे यन्त्र निर्माण होते. (५१५) 


(वरच्या भागात (सर्वात वरच्या रेघेवरील मध्यबिन्दूपासून मध्यभागाच्या आडव्या रेघांच्या 
टोकांना जोडणान्या) दोन तिरप्या रेघा आखाव्यात (कीलच्छेद) व खालच्या (मध्यरेषेच्या 
मध्य-) बिंदूपासून सुरुवात करून (वरील दोन) कोणांपर्यत (त्यांचे विभाजन करणान्या तिरप्या) 
रेघा आखाव्यात.) (५१६) 


(वरील रेघांनी निर्माण होणान्या बाजूंच्या त्रिकोणाचे आडव्या रेघेने प्रत्येकी दोन भाग 
करावेत.) पहिली (पहिल्या भागांत) कामेशी शक्ति दुसन्‍्या (त्याच्या खालच्या भागात) 
भगमालिका, तिसय्यांत नित्यक्लिन्ना व चवशथ्या भागांत भेरूण्डा असते. (५१७) 

डावीकडील अर्ध्या भागात तीन क्षेत्रे असून पहिल्या योनिकडे गेलेल्या रेघेवर महावज्ेश्वरी 
व तिच्या बाजूला शिवदूतिका असते. (५१८) 

तिच्या बाजूस कोपन्यातील जागी चिच्छक्ति वन्हिवासिनी असते. डावीकडच्या खालच्या 
जागेत, सुंदर रेषांनी, (५१९) 

(व) मणिक्षेत्राकडे गेलेल्या रेघेने विभाग केलेल्या जागेत तेथे (डाव्या] बाजूला असलेल्या 
भागांत वज्रेश्वरी असते. (५२०) 

(पीठिकेच्या) (लिंगाच्या) उजव्या बाजूला कलात्मिक अशी नित्य शक्ति त्वरिता असते. 
(लिंगाच्या) डावीकडे त्वरितेच्या डाव्या जागी कुलसुन्दरी असते. (५२१) 

येथपर्यत अनुक्रमाने (बाजूकडे| असलेल्या सुंदर जागा असतात. केवछ महाक्षेत्रच असे 
भगपीठाचे सहा संख्यांनी भाग होतात. (५२२) 

क्‍ ही 
एन ४१३३-९अ 





लिंगाच्या उजव्या बाजूला कीलपताका शक्ति असते. योनीपीठाच्या जागेच्यावर कामांगी 
ज्वालमालिनी असते. [तिच्या डावीकडे, नियमाप्रमाणे, ज्वालमालिनी ठेवावी.) (५२३) 

खालच्या (वरच्या?) भागी नेहमी विजया [भैरवीची]) सहचारी असते. मणिपीठाच्या (डाव्या| 
बाजूला कामकलेश्वरी शक्ति असते. (५२४) 

तिच्या उजव्या बाजूला दिव्य त्रिपुरासुन्दरी असून [वरच्या बाजूला विजयेसह भेरवी स्थापावी.] (५२५) 

या कामकलात्मिक [सर्व] सोछा शक्ती चौरसांत असतात. (चौरसाच्या) बाहेर, बाहेरील 
आवरणांत, योगिनी असतात. (५२६) 

वरती मध्यभागी निर्भर असून डाव्या कोपन्याशी (बाहेर) रहस्यका असते. डावीकड़े 
मध्यभागी कुलोत्कीर्णा, कोपन्याशी [तीच्या तव्ाशी) अतिरहस्या असते. (५२७) 

खाली मध्यभागी सम्प्रदाया, कोपन्याशी गुप्ततरंगिका, मध्यभागी गुप्तयोगिनी व वरती 
उजवीकडे निगर्भा असते. (५२८) 

या योगिनींच्या जागा असून त्यांना विशेषतः कलाक्षेत्र म्हणतात. कंद असलेल्या जागी 
महाकामकलेश्वरी ही पराशक्ति असते. (५२९) 


महाकामकलेश्वरीचे ध्यान 

अनेक रंगांचे वस्त्र नेसलेली, शांत (मुद्रेची), (माजात आलेल्या) हत्तीप्रमाणे मदोन्मत्त 
स्वरूपाची, रतीसुखाने मत्त झालेली अशी प्रकाश मंडलाच्या मध्यापाशी असते, (५३०) 

कमलफुलांचा पाश, योनिमुद्रा व कोदण्ड (धनुष्य) डाव्या हातांत व उजव्या हातात 
किंशुकाची कढी, (५३१) 

अक्षमाला व वरद आणि अभय मुद्रा धारण केलेले असून मदनाच्या तीक्ष्ण पाच बाणांनी विव्हल 
झालेली असते. (५३२) 

[किशुक ८ पतस] 
कामकलेध्वर शिव 

मणिभागाच्या खालच्या बाजूला कामकलेश्वर शिव असतो. फिकट नित्त्या रंगाचा, गंभीर 
मुद्रेचा, योगासनांत बसलेला, सर्वव्यापी, (५३३) 

कामकलेश्वरीसह मैथुनात नेहनीच रत असलेला, आज्ञाचक्रावर आरूढ झालेला असा 
रजःपानात नेहमी मग्न असतो. (५३४) 


। रज:पान-खेचरीमुद्रेत ध्यानात बसल्यावर टादूकडून रस द्रवू लागतो. सहस्त्रार चक्रामधून 
हा रस येतो. रज:पान म्हणजे हा रस पिणे. या रसास सिद्धिधर, सुधाराज व योग-गंगा अशी 
नावे आहेत.-कौलचूडामणी, ४ चे प्रकरण, हस्तलिखित. ] 


११० 








चीवर वस्त्र नेसलेला, योगी, कामकलेश्वर, कामकलामहायंत्राचा अधिपती, काछा असा 
शंकर असतो. (५३५) 

[चीवर वस्त्र-महाकाक स्तोस्त्रांत काव्ख्या हरणाच्या कातड्याला चीवरोत्तरीय म्हटलेले 
आहे. तेव्हा चीवर वस्त्र पांघरलेला असा अर्थ करावयास हवा. शंकर ८ सर्वांचे कल्याण करणारा 
असा येथे अर्थ करता येईल.] द 


हे सर्वात रहस्यमय असे यंत्र सर्वाच्या (जागेच्या) रक्षणासाठी उत्तम समजतात. ते प्रत्यक्ष 
असून शक्ति देणारे व साक्षात सर्व सिद्धी प्रदान करणारे आहे. (५३६) 


शक्तिपीठ किंवा रुद्रपीठ असलेल्या प्रासादांतील उत्तम जागी हे यन्त्र अक्षय्य ठेवावे. त्याने 
हा प्रासाद अढछ होतो. (५३७) 


हे यंत्र गुप्त, अत्यंत गुप्त असून सगत्न्यांना दाखवू (दिसू) नये म्हणून या यंत्राच्या रेघांवर 
स्त्री पुरुष जोडीची मूर्ती खोदावी. (५३८) 


कौलाचाराच्या मताने शोभिवंत जांघेवर, भितीच्यावरच्या विभागांत लोकांच्या आनंदाप्रीत्यर्थ 
कामबन्धाची स्थापना करावी. (५३९) 


श्रेष्ठ अशा अनर्थपागावर कामबन्ध नेहमी असावा. तशाच आकाराच्या कोणक इत्त्यादी 
(अवयवांवर) शिखरापर्यत असावा. (५४०) 


अनर्थपाग (कोणकाच्या) उंची इतक्याच उंचीचा, तितक्याच विभागांचा, सारख्याच रेघांना 
अनुसरून (नक्षी) खोदलेला असा वर सांगितलेल्या नियमांप्रमाणे करावा. (५४१) 


राहा (छायाचित्र ६३) 


राहाच्या बाजूला विशेषत्त्वाने असलेल्या सुन्दर खान्दिची (माहिती) ऐक. ( ती (अनर्थ) 
स्तंभाच्या प्रमाणांत असून तेथे पट्टीवर वेलबुट्टी असते. । (५४२) 


[श्लोक ४६९ ते ४७५ मध्ये वणिलेला, अनर्थ व राहा यांच्यामध्ये असलेला, हा अनुराह आहे. ] 


अनर्थाच्या रुदीच्या दुष्पट राहाची रुंदी असते. राहाची जागा अत्यंत श्रेष्ठ असून शिखर 
मालिनी (शिखराची उंची) दुष्पट असते. (५४३) 

पूर्वी जसे पद्मगर्भाव्या बाबतीत सांगितले तसेच खालच्या भागाचे विभाग त्याच भागांना 
अनुसरून काछजीपूर्वक कोरावेत. (५४४) 

खालच्या बाजूला पंचकर्म इत्यादी त्यांच्या (त्यांच्या) आकारांत अनुक्रमे करावेत. त्यावरील 
निशास्तंभावर कोनाडा व खूप शोभिवंत व श्रेष्ठ लतेची नक्षी असावी. (५४५) 


[निशास्तंभ--कोनाडे असलेला खांब] 


१११ 





पीठापासून निशेच्या (कोनाड्याच्या) वरपर्यत जेथे वरची वसन्तिका असते तेथपर्यतची जागा 
पूर्वी सांगितलेल्या पद्मगर्भ (प्रासादा) प्रमाणे असावी. (५४६) 
राहाचे शिखर (छायाचित्रे ६४७, ६५, ६६ व आकूृती १७) 

गर्भगृहाच्या शीर्षावरील जे मुख्य अवयव, त्यांचे विभाग, खोदकाम, तसेच अंगोपांगांची कामे 
यांची सारभूत माहिती ऐक. (५४७) 

जांघबन्धनापर्यत या पागाची लांबीने जेवढी उंची असते तितकीच उंची कोनाड्याच्या वर 
शिखराची असते. (५४८) | 
पाध्वदेवता 


पूर्वोप्रमाणेच कोनाड्याच्या पोकर्ीत पार्श्वदेवता स्थापन कराव्यात. शक्तिपीठ (देवीचा 
प्रासाद) असेल तर तिच्याप्रमाणेच काली, कात्यायनी, तसेच (५४९) 

उग्र दक्षिणाकालिका, उग्रचण्डा, कपालिका, वाराही, बगला, श्यामा ह्या बाजूंच्या कोनाड्यांत 
(पार्श्वपीठ) स्थापन कराव्यात. (५५०) 

कोनाड्याच्या जागेच्यावर कोणत्या भागांनी गुम्फनाची नक्षी, रेघांसह खोदकाम करून 
वेलबुट्टी व पानांच्या गुच्छांची नक्षी करतात. (५५१) 

अनर्थावर कोष्ठाच्या आकाराच्या पोकछीची जी खोली असते त्याच्या दुप्पट खोली राहाच्या 
बाजूच्या भागी असलेल्या (कोष्ठाच्या पोकठीची असते) अशी माहिती आहे. (५५२) 


कोष्ठाच्या जागेच्या वरती (ट्वाराग्रपट्टीकेचा) पहिला बन्ध झरावलींचा खोदावा. या वरच्या 
जागेला उठाव दिलेला असतो. (५५३) 


[झरावली - पाण्याच्या थेंबांची रांग | 


कोष्ठाची जी रुंदी ती (आडव्या रेघेने) दोन भागांत विभागावी. त्या भागामधील एक भाग 
चूलाला (चूलाच्या आकाराच्या छप्पराला) जोडावा. (५५४) 


(झरापीठापासून सुरुवांत करून वरच्या चूलिकेपर्यत, राहाचे दोन भाग करावेत व तो दुष्पट 
उंचीचा पुष्कठ काव्जीपूर्वक करावा.) (५५५) 


तेथील उपविभाग तसेच भाग कोणत्या आकाराचे करतात व वरच्या भागातील 
विमानमालिकेचे भाग (कसे करतात) ते ऐक. (५५६) 


शिखरावरील राहाच्या विमानाच्या दुप्पट उंचीचे आडवे सोढ्ा सारखे भाग करतात. (५५७) 
त्या सोछा भागांतील प्रत्येक भाग सारख्या आकाराचे असतात. खालच्या दोन भागांचे 
(अनुक्रमे) पाच व सात विभाग करावेत. (५५८) 


११२ 





पिंहमुख 
बग्रमत्तक 


सिंहपीठ 

कलिकापड्टि 

फेणि 

वसन्तपष्टि छेदपद्मपत्र 
पद्मपत्रपीठिका 


वच्रमस्तक 
वसन्तपडि 





पद्मपीठपड़िका 
. गवाक्षिका सखी 


कुम्मक 
वीथीपीठ 


कु 
३ 
लहर 


कमन्तका 


| रा 
हर] 27 





एड छा छ28:70%279७ 


//0७) है 


आकूती १७--राहा विमानिका 
838 50 कया 

(पुन्हा वरच्या चार भागांनी मिलन (प्रत्येकी) दोन भागांच्या दोन जागा कराव्यात. त्या जागेत 
चूलाच्या स्वरूपात वज्रमस्तक खोदावे.] (५५९) 

(सर्वात) खालच्या जागेपासून सुरुवात करून सिंहाच्या मुखापर्यत अनुक्रमाने (माहिती) 
सांगतो. (५६०) 

(सर्वात खालच्या) पहिल्या भागावर वेलीच्या नक्षींची वसनन्‍्तक (पट्टी) असून (खालच्या व 
वरच्या) दोन्ही बाजूंना पट्टी असतात; (व) मध्यभागी कोष्ठ असते. (५६१) 


० 3 


दुसन्‍्या भागांत कोष्ठाच्या वर लहरी (उतरता भाग) असावा. तिसन्‍्या भागाचे (आडवे) दोः 
भाग करून तेथ निरुंद (लहानशा उंचीचे) वीथीपीठ करावे. (५६२) 

त्याच्या वरच्या रमणीय भागाला कुम्भाचा आकार द्यावा. फक्त रुंदीच्या मध्यभागी खांबांस 
मोठे कोष्ठ असावे. (५६३) 

(त्या कोष्ठाच्या) रुंदीच्या एक तृतीयांश रुंदीचे, त्या जागी, लहानशी (फार खोल नसलेली 
पोकव्गी असते. त्या स्थानी, भेरवाची अथवा शिवशंकराची मूर्ती, (५६४) 

खांब, पीठ इत्यादींसह असलेल्या (कोष्ठांत) प्रयत्नाने स्थापन करावी. खांबांची उंची तसेः 
कोष्ठाची उंची तिसन्‍्या भागापासून चवशथ्या भागापर्यत असते. (५६५) 

शिल्पीने त्या कोष्ठांत गर्भगृहातील मुख्य शंकराची मूर्ती स्थापावी. कोष्ठाच्या दोन्ह 
बाजूकडील जागेचे चार सारखे भाग करून (५६६) 

त्या चार भागातील जो एक भाग तेथे मूर्ती स्थापन करावी. एका भागात सुंदर सखी त 
दुसन्‍्या भागात गवाक्षिकेची नक्षी (असे एकामागून एक) असावी. (५६७) 

अनुक्रमाने येणान्या पाचव्या भागाची माहिती ऐक. (आडवे) दोन विभाग करून आलेल्य 
जागी (खाली) पट्टिका व (वरती) पद्मपीठ असावे. (५६८) 

सहाव्या भागाचे दोन सारखे (आडवे) विभाग करून चाणाक्ष शिल्पीने खाली पट्टी व पड्टीच्य 
शेवटी (वरती) वेलबुट्टी असलेली वसन्‍्तक (पट्टी) नेहमी करावी. (५६९) 

त्याच्यावर सातवा व आठवा भाग मिलन जो उंच भाग होतो तेथे उंच आकाराची कमब्ार्च 
पाने असून खाली पीठाचा आकार दिलेला असतो. (५७०) 

(या पाकन्न्या) विभाग व उपविभागांसह करतात. मध्यभागी तसेच खालच्या बाजूला कोष् 
असून तेथे [वज्रमस्तक) असते. (५७१) 

सर्व रेघा वर्तुव्णकार रेखाव्यात. राहाचा दहावा भाग (काहीसा) अरुंद असतो. सिंहमुख 
आलम्ब इत्यादी मध्यभागी असून ते उठावदार केलेले असतात. (५७२) 

नवव्या भागाचे प्रथम (आडव्या) रेघांनी दोन विभाग करावेत. (खालच्या विभागात) कमकाच्य 
पाकव्ल्या असून त्याच्या वरती पट्टी करतात. (५७३) 

या पट्टीवर वेल रेखावी, त्यास ऊर्ध्ववसन्त म्हणतात. हा (पट्टीचा) भाग रेघांच्या आकारांरन 
बाजूंकडे काहीसा वाढवितात. (५७४) 

त्याच्यावरती दहाव्या भागी अर्धकुम्भाच्या आकाराची फेणि असते. तिच्यावर वरती जाणार॑ 
व उमलणारी पाने असतात, किंवा कम्मिका असते. (५७५) 


११७४ 








अकराव्या भागाचे तीन (आडवे) विभाग करतात. पहिला खालचा विभाग लांबीने 
(उंचीने) कमी असतो. त्याच्यावर सारख्या विभागाच्या (दोन पट्टिका असून त्यांची लांबी 
वाढलेली असते.) (५७६) 

तिसन्‍्या काहीशा लांबट (लांबी वाढविलेल्या) पट्टीवर कव्ल्यांची रांग असते. त्याच्या वरचा 
बारावा भाग सिंहपीठाप्रमाणे करतात. (५७७) 

हे प्रमुख बन्ध असून (सर्वात) शेवटी वज्रमस्तक असते. त्यांच्या सर्व अंगोपांगावर, 
नियमाप्रमाणे, शोभिवंत नक्षी कोरावी. (५७८) 

मध्यभागी दोन (समकेन्‍्द्री) वर्तुके असून (त्यांच्या भोावती) मोठे वर्तुछ रेखतात. त्याच्यावर 
भयकारी असे सिंहाचे मस्तक खोदतात. (५७९) 

पहिल्या (सर्वांत आतल्या) वर्तुठाच्या दोन्ही बाजूंना सुंदर आकाराच्या वी असतात [व त्या 
वर्तुरच्या| मध्यभागी शोभिवंत असे मस्तक असते. (५८०) 

दुसच्या वर्तुलाच्या बाजूंना कब्च्ांच्या गुच्छांची नक्षी असते. पहिल्‍्या वर्तुत्गमत देखिल गुच्छ 
कोरलेले असतात. (५८१) 

रुंदीच्या दोन्ही बाजूंना (वज़मस्तकाच्या सर्वात बाहेरील वर्तुब्लला अनुसरून) नक्षी कोरलेली 
पट्टीची आकृती असते. तिची रुंदी खालून सिंहमुखापर्यत जसे जाऊ तशी क्रमाक्रमाने कमी 
होत जावी. (५८२) 

अनेक प्रकारच्या नक्षी असतात तसेच सुंदर गुच्छांच खोदकाम केलेले असते. शिल्पीश्रेष्ठाने 
मध्यभागी उत्कृष्ट आलंबिका (वरपासून) खालपर्यत कोरावी. (५८३) 

गर्भकास्थलाला स्पर्श करणारे जे सिंहमुख आहे ते बाजूंना जाडीकडेही असते. तसेच प्रत्येक 
नक्षीदेखिल त्यांच्या आकृतीप्रमाणे बाजूंना जाडीकडे असते. (५८४) 
राहाभाग 

शोभिवंत केलेला असा राहाभाग (प्रासादाचा) निश्चितच श्रेष्ठ भाग आहे. राहाच्या रेघांशिवाय 
प्रासाद कनिष्ठ प्रकारचा व अधु (विकल) होतो. (५८५) 

राहाला अनुसरून (त्याच्या दोन्ही बाजूंना) अरुंद असे परिराह नियमाप्रमाणे असतात. ते 
(राहाच्या मानाने) खालच्या पातकीत असून त्यांच्यावर (त्यांच्या बाजूंवर) अलंकार खोदावेत. (५८६) 

ते कुम्भाच्या आकाराचे तसेच फुले व वेली यांच्या आकाराचे (नक्षींचे) नियमाप्रमाणे असतात, 
वाडभी प्रकारच्या गर्भगृहात [है स्तंभाकार] एकमेकांना जोडून नेहमी असतात. (५८७) 


११५ 





रथ असलेल्या रथक प्रकाराच्या प्रासादात राहाचा भाग घुमटाकृती असतो. (राहाच्या भागावर 
वज़मस्तक असते.] खाकरा प्रकाराच्या गर्भगृहाच्या पुढल्या भागी (५८८) 

खाकराच्या खालपर्यन्त मुकुटाच्या आकृतींची गुफण केलेली (नक्षी) असते. असे सर्व 
अंगोपांगे सुशोभित असलेली राहा लोकांना आनंद देणारी असते. (५८९) 

परिराह व अनुराह हे एकाच पातछीवर असून त्यांचे भाग सारखेच असतात; त्यांच्या भूमि 
तसेच (भूमिमधले) लांबट क्षेत्र (दोन्हीकडे) सारखेच असतात. (५९०) 

इतर सर्व विमान (राहविमान) सारख्या भागांचे असून त्यच्यावर सर्व (खोद-) कामे 
सारखीच (एकमेकांस लागून) केलेली असतात. फक्त राहाचा वरचा मार (विमानाचा भाग) 
गोपुराच्या आकाराप्रमाणें असतो. (५९१) 

आयताकती क्षेत्रातील वाडभी प्रासादाचे राहामुख असे असते. विमानमालिनी प्रासादाचे हे 
पहिले थर असतात. (५९२) 

या प्रासादात लांबीने (उभे) पाच भाग (पाग) खाचांनी (खान्दिनी) होतात. (प्रासादाच्या, 
बाजूवर ते पाच भाग तसेच असतात. (फक्त) त्याची रुंदी कमी असते. (५९३) 

पुढील भागातील राहाच्या भितीच्या जागेवर फक्त खोदकाम (नक्षी कोरू) नये. अनर्थ, दोन्ही 
बाजूंना असलेले कोणक इत्यादी (जसे सांगितले) तसे खोदावे. (५९४) 
गर्भगृह व मुखशाला यांच्या संधीचा भाग (मिलन स्थल) (छायाचित्र ६६ आ) 

राहाभागाचा रुंदीकडील जो भाग ते मिलन स्थल असते. विमान हा श्रेष्ठ वर असून 
मुखशालिका ही वधू असते. (५९५) 

वर व वधू परस्परांस सम्मुख असून जेथे जोडले जातात ते सन्धिक्षेत्र होते. त्याच्या वरती 
(वरचा) अर्धा राहाभाग (५९६) क्‍ 

सहाव्या भागाच्या वरपासून शेवटच्या भागापर्य॑त (सोब्छ भागांच्या शेवटपर्यत) करतात. तो 
(शेवटचा) भाग सिंहमुखापर्यत शोभिवंत असा खोदावा. (५९७) 

अशा रीतीने (प्रासादाच्या) चारही बाजू अनुक्रमाने शोभिव॑ंत कराव्यात, श्रेष्ठ विमानमालिकेचे 
हे पहिले उत्कृष्ट आवरण (थर विभाग) असते. (५९८) 

श्रीशक्ति कामरूपा, सर्व सिद्धी प्रदान करणान्या हे देवी, माझ्यावर दया कर. मी आता सर्व 
प्रयत्नांनी, (५९९) 
दुसरा थर 

उत्कृष्ट अशा शिखराच्या दुसन्‍्या थराची ( आवरणाची) माहिती सांगतो, ती तू ऐक. 
विमानमालिकेच्या या थरांत (सर्व) विमानिका सारख्याच भागांच्या (सारख्याच उंचीच्या) 
असतात. (६००) 

११६ 





पहिल्या थराच्या वर कछस इत्यादी समपातकीत असतात. प्रासादाच्या पहिल्या थरावर 
असलेले बन्ध (देखिल सर्वत्र) एका रेघेत असतात. (६०१) 

पहिल्या थरातील तलच्छन्दात (मण्डलम्‌) ज्या आकाराचे जांघ क्षेत्र असते तोच आकार 
पुन्हा विमानाच्या शीर्षभागी करतात. (६०२) द 


प्रासादाचा दुसरा थर व त्यावरील (भाग) निरुद होत जातो. पहिल्या थराच्या शीर्षाच्या जागी 
दुसन्‍्या थराची सीमा स्थापन करतात. (६०३) 

(देवालयाच्या) मर्यादा रेघेपासून सुरुवात करून कोणक (आतल्या बाजूने) निम्मा अरुंद 
करतात. त्याचप्रमाणे अनर्थ (देखिल) राहाच्या बाजूला (निम्मा) अरुंद करतात.) (६०४) 


(विमानिका कोष्ठाच्या जागेच्या वर, वरच्या (दिशेला) काहीशी वाढवावी. तेथे लांबट जागैत, 
नियमाप्रमाणे, क्रीडाबन्ध असतात.) (६०५) 

तेथल्या उंचीवर, दुसन्‍्या सुंदर थराचे, सारख्या भागाच्या वसन्तपट्टीपासून सुरुवात करून 
जे मी पूर्वी भाग सांगितलेत ते भाग करतात. (६०६) 

[आक्‌ति १७ मध्ये दिलेल्या नवव्या भागापासून वरील भाग. 

त्याच्यावरती कमब्ठाच्या पाकत्त्या, नंतर दोन सुंदर पट्टिका (ज्यांच्यावर अनुक्रमे) गुण्डिका 
व दन्तुरिकांची नक्षी असते व नंतर कमव्ाच्या आकाराचे लहानसे पीठ [कछस।| असते. (६०७) 

[हे विभाग फक्त कोणकावर असतात. | 

अनेक प्रकारच्या आकृत्या, सिंहमुख इत्यादी (अनर्थावर करतात.) विमानाचा हा दुसरा थर 
कुठलाही विभाग कमी न करता (सगव्कीकडे सारखाच) असतो. (६०८) 


कोणकाच्या वरती असलेल्या विमानिकेचे तसेच अनर्थाच्या वर असलेल्या सुंदर विमानिकेचे 
विभाग खाली असलेल्या समान विभागांच्याप्रमाणे व त्याच अनुक्रमाने करतात. (६०९) 


दुसन्‍्या थरावरील विमानावरील पालिकांची रांग निपुण शिल्पीने जशी सांगितली आहे 
त्याप्रमाणे विधिपूर्वक मजबूत बांधावी. (६१०) 


गर्भकदेश (छप्पर) (छायाचित्रे ६६ अ व ६७) 


गर्भदेश (शिखराचे छप्पर) कोणत्या आकाराचे करतात ते तू ऐक. वेगढी अशी ही पद्धत 
ऐक. येथे कोणक इत्यादी नसतात. (६११) 


अनर्थ (देखिल) नसून मध्यभागील राहाचा आकार निराव्ट असतो. विमान बांधून झाल्यानंतर 
गर्भ (गृहा-) वर उत्कृष्ट खान्दि असते. (६१२) 
[आलोक ६११ व ६१२ श्लोक ६१६ नंतर यावयास हवेत] 
११७ 





तिच्या (खान्दिच्या) मध्ये असलेल्या त्रिकोणाकृती भागात अलसा नारींची स्थापना करावी. 
खांबांच्या वर तसेच (त्यांच्या) मध्ये दीर्घाकार असून खान्दिच्या आकृतीप्रमाणे (मापाच्या 
प्रमाणांत) असाव्यात. (६१३) 

विमानावरील अलसा स्त्रीया या एकाच रेघेत (समपातवीत) असतात. दर्पणा, चामरा, लेख्या 
व शोभिवंत डालमालिका (इत्यादी) (६१४) 

अनेक प्रकारच्या स्त्रीया गर्भदेशावर रेखतात (व म्हणून) त्यास नारीबन्ध म्हणतात. दुसन्‍्या 
थरावर देखिल बन्धनाच्या मध्ये भूषणभूत असा नारीबन्ध असतो. (६१५) 

हा दुसरा थर झाला, याच्यावर उत्कृष्ट खान्दि असते. हा भाग निस्संशय गर्भकवेढ या नावाने 
प्रख्यात आहे. (६१६) 

[गर्भक वेढ ८ भितीचा उभा भाग] 

विमानाच्या शोभिवंत शीर्षाची खालून वरपर्यत जी उंची तिचे तीन भाग करावेत, त्यातील 
एका भागाइतकी उंची वेढाची असते. (६१७) 

त्या बेढाच्या उंचीचे तीन सारखे भाग केले असता खालच्या भागांत भित नंतर फेणी व 
(नंतर) जाछीची जागा अशा क्रमाने (हे भाग) असतात.] (६१७) 

(रुंदी वाढविलेल्या अशा फेणिकेच्या जागेला वेदवर्तिका म्हणतात. तिच्या खालच्या भागी 
भितीचा भाग असून वरचा भाग जावीसह असतो.) (६१८) 

[वेदवर्तिका - वेढाचा उठावाचा भाग किंवा वेढाची सीमा] 

चारी बाजूंना हा कणीचा भाग सिंहाच्या मजबूत दाढेच्या आकाराचा असतो. हे (सर्व) पहिल्या 
(छप्पराच्या सर्वात खालच्या) भागांत असून त्याच्यावर त्याच्या दुष्पट उंचीची जागा असते. (६१९) 

खान्दि व भिंत मिठ्न असलेल्या जागी अनेक (प्रकारच्या) नक्षी कोराव्यात), गर्भाच्या 
(गर्भदेशाच्या) खालच्या बाजूला असलेल्या वेढाच्या (सिंह-) दन्ताच्या भागावर कमछ्ाच्या 
पाकव्ल्या कोराव्यात. (६२०) 

दन्तभागाच्या खाली तेथे पट्टी असावी व वरच्या बाजूला मानेचा आकार (कंठस्थलाकृति) 
दिलेला असतो. काही वेलेला दन्तभागाच्या रेघांच्या आधाराने (रेघांना अनुसरून) कमछाच्या 
पाकव्ल्या खोदाव्यात. (६२१) 

कंठप्रदेशावर (कंठदेशे) अनेक प्रकारच्या मूर्ती व गवाक्षिका कोरतात. प्रासादाचा कंठ 

नेहमीच बराच खोलगट असतो. (६२२) 





खपरभेद (छायाचित्रे ६७ आ व ६८ अ) 


त्याच्यावर खर्परदेश (खुद्द छप्पराचा भाग) असून तो अनेक अलंकारांनी भूषविलेला असतो. 
त्या जागेच्या उंचीचे प्राधान्याने विशेष करून चार भाग करतात. (६२३) 


हा रमणीय भाग उत्कृष्ट मुद्रकस्थल (झाकावयाची जागा) आहे. या प्रासादाचा (सर्वात) 
वरचा भाग श्रेष्ठ पाषाणांचा बनवितात. (६२४) द 


या गर्भदेशात (छप्पराच्या भागी) एकमेकांवर ठेवलेल्या शिला वर वर जातांना आतमध्ये 
येतील अशा (अंतर्गगन असलेल्या) असतात. (६२५) द 

[छंदाकार शिला म्हणजे त्या जागी जशा पाहिजेत त्या आकाराच्या मुद्दाम घडविलेल्या 
शिला. | 

हे पाषाण सारख्या आकाराचे असून (खालच्या) पाषाणावर निम्म्या भागापर्यत आत गेलेले 


असतात. प्रत्येक पाषाणाच्या बाजूंना (परस्परांवर न येणान्या भागावर) नियमानुसार छिठद्र 
पाडावे. (६२६) 


तांब्यापासून तयार केलेला दोन टोकांचा खि्ा या छिद्रांत बसवावा. अशा रीतीने गर्भकदेशी 
असलेले पाषाण अत्यंत मजबूतीने बसवितात अशी माहिती आहे. (६२७) 


पाषाणांत आकडे घालून वरच्या भागातील पाषाण असे जोडतात की (काहीही पोकब्ठी 
(तेथे) नसून जणू काही एकच पाषाण आहे असे दिसावयास हवे.) (६२८) 


फक्त असे छप्पर असलेला, अलंकारिलेला, प्रासाद मजबूत असतो. वर शेवटपर्यत अशी 
मजबूती केलेली असून राहावरील विमानिका अशीच मजबूत करतात. (६२९) 


तेथे बाहेर व आतला भाग रमणीय, सर्व अलंकारांसह असून अनेक दागिन्यांनी भूषविलेल्या 
मदनाच्या सुंदर कांतीप्रमाणे (छवि) असावा. (६३०) 


त्या गर्भदेशाचा नक्षीशिवाय जो भाग असतो त्याच्या चार भागांवर रेघा कोरणे इत्यादी माहिती 
तू एक (639, 


कोणत्या भागी कोणत्या आकाराने मुद्रकस्थल (झाकावयाची जागा) खोदावे (ते ही ऐक.) 
खालच्या थराची जी उंची तितकीच उंची विमान इत्यादींची (सर्वात वरच्या भागाची) 
असते. (६३२) 

(खालच्या) कंठभागापासून वर असलेल्या सिंहापर्यत जी उंची तिची रुंदी [गाईच्या 
तोंडाप्रमाणे) (क्रमाक्रमाने) लहान होत जाते. (६३३) 

रुदीचे उभे सहा भाग करावेत. मध्यभागील दोन भागांनी मिकन एकच भाग करावा. (६३४) 


११९ 








दोन्ही बाजूंना असलेल्या रेघा तसेच विभाग अरुंद असतात. मात्र पुठ्च्या व पाठीमागच्या 
भागी असल्याप्रमाणे (त्याचेही) पाच विभाग करतात. (६३५) 

सारख्या विभागांनी मुखटा सारखाच (एकाच पातव्ठीत) वरच्या बाजूला वाढविलेला असतो. 
दोन्‍्ही बाजूना चूल आडव्या पाच विभागांत असतो [पाच फेणिंसह असतो) (६३६) 

फक्त कोणकांच्या बाजूंवर शोभिवंत मूर्ती वगैरे असतात. मधल्या जागेच्या दोन्‍्ही बाजूंना 

सुंदर केरिवकाम करावे. (६३७) 

केरि किंवा इतर नक्षी ही निरनिरात्त्या प्रकारांची व रेघांची असते. त्याच्या वरती दोन्ही 
कोणकांच्या दोन्ही बाजूंना खोदकाम करू नये. (६३८) 
केरकर्म 

खूप कौशल्यपूर्ण असे केरिचे काम सांगतो (ते) तू ऐके. आडकेरि आडवी अंसून तिच्या शेवटी 
कमब्ंच्या पाकत्त्याप्रमाणे नक्षी असते. [व ठिया केरि वरच्या बाजूला जाणारी असते.)(६३९) 

(केरि कामाच्या) मध्यभागी अरुंद वढी असून वरच्या भागांत तीन वठढी असतात. मध्यभागी 
कुम्भ असून खालची बाजू पाने इत्यादींनी भूषवावी. (६४०) 

[हे वर्णन समजलेले नाही] 

कोपरे सुंदर पानांनी व अनेक अलंकारांनी (नक्षींनी) भूषवावे, खाली (वरती ?) याच प्रमाणे 
अलंकारिलेला मुखटा चंद्राप्रमाणे वर्तुतकार असतो. (६४१) 

मध्यभागानंतरचे जे बाजूंचे भाग ते रासात (मग्न आहेत अशा) मूर्तीनी भूषवावे. (किंवा तेथे) 
राम, कृष्ण अथवा रास, कामक्रीडेत मग्न इत्यादी प्रकार (मूर्ती) असतात. (६४२) 


प्रत्येक चौकटीत अगदी लहान आकाराचे त्रिकोण रेखावेत. त्यांच्या मध्ये रमणीय फूले, 
कन्न्या इत्यादी खोदाव्यात. (६४३) 


(प्रासादाच्या) दोन्ही बाजूंना वरीलप्रमाणेच कौशल्याचे काम केलेले असते. दोन्ही बाजूंना 
वरच्या भागी खूप शोभिवंत अशा तीन वढी असतात. (६४४) 


त्या भागांच्या दोन्ही बाजूंचे आडवे पाच विभाग करून वर्ठींमधील सारख्याच (उंचीच्या) 
भागांत वरच्या बाजूला तीन कोनाडे (वेदगृह) असतात. (६४५) 
मुद्रक भाग (शिखराची छप्पर झाकावयाची जागा) 


पहिल्या (खालच्या) भागी ज्या मुद्रा (झाकणान्या शिला) असतात त्यांच्या बाजू अंतर्गमन 
करणान्या असतात (मुद्रक गंभीरा). (वरच्या बाजूला असलेली जी शिला ती पाठीमागे 
(पिच्छिल:) पीठाच्या आकाराप्रमाणे असते। (६४६) 


 [मुद्रकगंभीरा ८ छप्पर झाकण्यास योग्य अशा जडशीछ शिव्ठा असाही अर्थ होऊ शकेल.] 


3१२० 





कोपय्यांच्या दोन्ही बाजू सोडून उरलेल्या जागी जणू उडत आहेत असे दाखविलेले किन्नर 
इत्यादी चारी बाजूंना खोदावेत. (६४७) 


या भागाला देशी भाषेत ' गेलबाईचूलि ' (खेठकर स्त्रिया असलेले छप्पर) असे म्हणतात. 
मध्यभागी लांबीने (उंचीने, सिंहमुखापासून निघालेली) गुंफलेली नक्षी (हार) दाखवावी. (६४८, 


निराव्व्या प्रकारचे छप्पर (हस्तलिखित २) (छायाचित्र ६८ आ, इ) 


तल्ठपासून सुरुवात करून खाकर गर्भकाच्या (खाकर पद्धतीच्या छप्पराचा) बेढ भागाच्या 
वरच्या जागेचे सहा (आडवे) विभाग करावेत. (६४९) 


सुरुवातीपासून जे उपविभाग आहेत ते काछजीपूर्वक ऐक. पहिल्या भागाचे दोन विभाग 
करून खालच्या विभागांत पीठाप्रमाणे पट्टी असते. (किंवा खालच्या विभागात पट्टी व वरच्या 
विभागांत पीठ असते.) (६५०) 


त्याच्यावरती खांचेच्या स्वरूपाची सुन्दर खान्दि असते. हा दुसरा भाग खान्दिसह असून 
तिचे स्वरूप गर्भकोदराप्रमाणे असते. (६५१) 


[गर्भकोदर ८ पोटाच्या खव्गीप्रमाणे पोकब्ठी] 


वरच्या तिसन्‍्या भागांत खान्दिच्या रेघांना अनुसरून वरच्या भागासह मनोहर वसन्तक 
असलेली पट्टी असते. (६५२) 


या पट्टीवर लहान लहान पाने, वेली, यांची नक्षी पुन्हा पुन्हा कोरलेली असते. चौथ्या भागाचे 
दोन विभाग करून त्याच्या (आडव्या) मध्यरेषेवर (६५३) 


चूलकेचा आकार खोदावा. वरच्या विभागांत रेघा रेखाव्यात. पाचव्या भागात दोन्ही बाजूंना 
वेलींच्या आकृतीत चन्द्रिका (मोराच्या पिसावरील डोब्ठा) असावी. (६५४) 


फक्त मध्यभागी रेखलेल्या कमव्ठांची रांग असलेली वव्गी असते. मध्यभागील पट्टीच्या दोन्ही 
बाजूंना अर्ध वलय असते. (६५५) 


त्या अर्धवर्तुव्गत उत्कृष्ट कम खोदावे. बाजूवर त्रिकोणाकृतीत पाण्याचा आकार 
दर्शविणारी (लाटांच्या स्वरूपात?) सुंदर वेलीची नक्षी असते. (६५६) 


(रचनेच्या) या निरनिराव्लत्या रेघा झाल्यात; इतर विभागांची माहिती ऐक. शीर्षाच्या जागी 
भिंतही नसते व छप्परही नसते. (६५७) 


दोन्ही बाजूना (पुढे व मागे) मध्यभागी मकराच्या आकाराचा सिंह असतो. दोन्ही बाजूना 
मध्यभागी उद्यता प्रकारच्या सिंहमूर्ती असतात. (६५८) 


३९ 





छप्पराचा निराढ्ठा प्रकार (हस्तलिखित ३) (छायाचित्र ६८ आ, इ ) 

(तव्मपासून सुरुवात करून खाकर गर्भापर्यत (मुखटा) भागाचे सहा (आडवे) भाग एकावर 
एक असे करावेत. (६४९) 

विभागांची, पहिल्यापासून सुरुवात करून, सांगितलेली (माहिती तू काकजीपूर्वक ऐक. 
पहिल्या भागाचे दोन विभाग करून त्यातील खालच्या भागात पट्टी व वरच्या भागात पीठ 
असते. (६५०) द 

त्याच्यावरती खांचेच्या स्वरूपाची सुन्दर खान्दि असते. दुसन्या भागात असलेली ही 
खान्दिची जागा गर्भकोदराप्रमाणे असावी. (६५१) 

तिसन्‍्या भागाच्या वरच्या विभागात मध्यभागी असणान्या खान्दिच्या रेघा असाव्यात; वरच्या 
विभागात शोभिवंत पट्टी असून ती वसन्तकाप्रमाणे कोरावी, (६५२) 

चवशथ्या भागाचे दोन भाग करून, मध्यभागी (असलेल्या आडव्या) रेघेच्या आधाराने वेली, 
पाने इत्यादी असलेली पट्टी असते. (६५३) 

किंवा प्रथम चूलि असून वरच्या पाचव्या भागी पीठाची आकूती असते. पाचव्या भागापासून 
पुढच्या व मागच्या बाजूंना वेलींच्या आकारामध्ये चन्द्रिका असावी. (६५४) 

फक्त (खालच्या व वरच्या) बाजूंना रेखलेल्या कमव्ांची रांग असते. मध्यभागील जागी तीन 
रेघांसह फेणि असते. (६५५) द 

तलापाशी असलेल्या खोल भागात तसेच खान्दिच्या मध्यभागी, पाणी दर्शविणान्या 
(लाटांप्रमाणे) रेघा आखतात. त्यांच्यामध्ये अर्धवर्तुब्माकार कमव्ठ खोदतात. (६५६) 

(या रचनेच्या) निरनिराव्त्या रेघा झाल्या; (आता) वरच्या भागाचे वर्णन ऐक. उरलेल्या 
भागात शिखरही नसते व भितही नसते. (६५७) 

पुढच्या तसेच मागच्या बाजूंना मकराच्या आकाराचा सिंह असतो. दोन्ही बाजूना मध्यभागी 
उडी मारण्याच्या बेतात आहे (उद्यता) अशा सिंहांच्या मूर्ती असतात.) (६५८, 

उग्ररूप सिंहाची मूर्ती उत्कृष्ट प्रासादाचा सर्वात श्रेष्ठ अलंकार असतो. सिंहाशिवाय ते काम 
(प्रासाद) असेल तर ते निरीह व कनिष्ठ प्रकारचे असते. (६५९) 

(काव्य-) रस व (त्यातील) गुण इत्यादी ही कवि वाक्याच्या प्रभावाने ज्याप्रमाणे प्रकाशात 
आणतो; वीर, करूण इत्यादी रस जसे वाक्यांमुल्ठे प्रदर्शित होतात, (६६०) 

त्याचप्रमाणे वीरभाव, त्यातल्यात्यात विशेषतः रौद्र रस प्रदर्शित करणारे असे अनेक 
आकाराचे सिंह तसेच सिंहारूढ गण यांची प्रासादावर योजना करतात. (६६१) 


१२२ 








सुंदर स्वरूपाचे सिंह भिंतीवर, जांघेवर, चूल (-शिखरा) पर्यत असतात. सिंह सगल्ठीकडे 
शोभून दिसतात. सिंह हे नृसिंहाचे स्वरूप असते. (६६२) 
सिंहांचे प्रकार 


सिंहांचे चार श्रेष्ठ प्रकार आहेत. विरता, जाग्रता, उद्यता व गजकान्ता. हे प्रमुख चार श्रेष्ठ 
सिंह आहेत. (६६३) 


विराजा.--विराजा वक्राकार असून, नियमाप्रमाणे, पाठीमागे पहातो आहे असा (वल्लेला) 
असतो. पाठीमागच्या पायावर उभा असतो असा विराज प्रकारचा श्रेष्ठ सिंह असतो. (६६४) 


जाग्रता.--सिंह पाठीमागच्या पायावर उभा असतो. त्याच्यावरचा सवार भयाकारी, सुंदर 
वीर वेश धारण केलेला असून (जाग्रता प्रकारचा सिंह) मदोन्मत्त असा दाखवितात. (६६५) 


उद्यता .--पाठीमागचे दोन पाय पीठावर असून त्याच्या पृष्ठभागावर (धरणीतले) बसलेला 
असतो. जणू काही जमिनीवर उडी मारणार आहे अशा अविर्भावात असतो. (६६६) 


गजक्रान्ता .--श्रेष्ठ हत्तीवर बसलेल्या सिंहाचे तीन पाय हत्तीवर असतात व एक पाय त्याच्या 
छातीवर जणूं काही त्याला संकटांत टाकीत आहे (त्रासित) असा दाखवावा. (६६७) 


भव्य उद्यता (प्रकारची सिंह मूर्ती) प्रासादाच्या वरच्या भागी, राहावर व प्राधान्याने वाडभी 
प्रासादाच्या मस्तकावर निरनिराज्ज्या स्वरूपांत ठेवतात. (६६८) 

(प्रासादाच्या उंचीच्या व रुंदीच्या) मध्यभागी मकरिका सिंह असतो. खालचे (शरीर) 
मकराच्या आकाराप्रमाणे व वरती सिंहाचे मुख असते. (६६९) 

मकरिका (सिंहा-) च्या मुखापासून अरुंद वेली (वेलबुट्टी) दाखवितात. मकरिकाच्या 
आकाराच्या सिंहाची पुठच्या भागी स्थापना करावी. (६७०) 


(त्याचे) नाक लांबलचक व उग्र स्वरूप असून मकराच्याप्रमाणे तोंडाची पोकठी बरीच खोल 
(गौव्हरा) असते. नाकाच्या खाली असलेला केसांचा पुंजका (केशगुच्छ - मिशी) दुर्दुर फुलांच्या 
प्रमाणे असावा. (६७१) 


हत्तीच्या सुंदर सोंडेप्रमाणे असलेला टिव्य कपाछावर असतो. मुखाच्या पोकढीत खाली 
भयंकर दाढा व जीभ कोरावी. (६७२) 

अशाच प्रकारच्या सिंहाचे मस्तक पाठीमागच्या बाजूला, विमानमालिनीच्या (प्रासादाच्या) 
मध्यभागी, खूपच शोभिवंत दिसण्यासाठी स्थापावे. (६७३) 


दोन्ही बाजूंच्या (त्यांच्या लांबीच्या) मध्यभागी उद्यता (प्रकारची) सिंहमूर्ती उत्तम असते. दोन्ही 
(दक्षिण व उत्तर) दिशांकडे (जणूं काही) उडी मारत आहे (अशा सिंहमूर्ती दाखवाव्यात.) (६७४) 


१२३ 
एन ४१३३-१० 





सिंहयंत्र (छायाचित्र ६८ इ व आकूती १८, 

उद्यता.--जास्त लांबी 
असलेल्या आयताकार 
जागी, लांबीने (उभे) दोन 
भाग व रुंदीने (आडवे) 
तीन भाग करावेत. वरच्या 
उजव्या विभागापासून 
सुरुवात करून डाव्या 
कोपस्यापर्यत सर्पाच्या 
तोंडाप्रमाणे (वरूणदार) 
रेघ आखावी. (६७५) 

उजवीकडील (वरच्या 
आडव्या) रेघेसह दुसन्‍्या 
(खालच्या आडव्या) 
रेघेला अनुसरून वरच्या 
बाजूला मस्तक असते व 
8 मु २.६७९-६८३ . डाव्या कोपन्यात गुडघा 

असतो. (६७६) 





उद्यता क्‍ विरजा 


पाठीमागच्या बाजूला शेपटी असून आखूड केसाची सुंदर आयाल असते. भयकारी दात असून 
उग्रस्वरूप असा भव्य उद्यता प्रकारचा पशृंचा राजा (सिंह) (६७७, 

विमानमालिनीच्या मस्तकावर दोन्‍्ही बाजूंना शोभिवंत करणारा असतो. मध्यभागी यूपाच्या 
आकाराचा उत्कृष्ट कलश करावा, (६७८)... 

विरजा.--लांबीच्या बाजूने आयताकार असलेल्या पाषाणाचे रुंदीने ( आडवे) तीन भाग 
करावे. सर्वात वरच्या (मधल्या) बिंदूपासून सुरुवात करून (खालून) पहिल्या आडव्या रेघेला 
जोडणारी. (६७९) 

वकणदार (कुटिल) रेघ, छातीचा भाग पुढे येईल अशी रेखावी. वरती डोके असून पाय व 
पोट इत्यादी खाली असतात. (६८०, 

आयाछ आखुड (कुरब्दा केसांची) असते, तिच्याखाली तिरप्या (छेद) रेघेवर वर उचललेले 
पाय असतात. मस्तक, हा प्रमुख भाग, सुंदर असते. (६८१) 

पाठीमागच्या बाजूला जो आयताकार भाग त्याच्या एका विभागात (कंसांच्या) गोंड्यासह 
वकणदार शेपटी प्रयत्नाने खोद़ावी, (६८२) 


१२४ 








नखे, आयाछ, दाढा, मिशा इत्यादींनी शोभिवंत दिसणारा, विक्राछ व उग्र (दर्शन) अशी 
सिंह (मूर्ती) कलूसाच्या दोन्ही बाजूना असते. (६८३) 
कल्ठसांचे प्रकार (छायाचित्र ६८ ई, उ) 

कलस दोन प्रकारचे सांगतात; प्रामुख्याने कुम्भ व यूप. यूपाच्या आकाराचा केलेला कुम्म 
शक्तिच्या (देवीच्या) देवालयासाठी उत्कृष्ट असतो. [यूप सगव्न्या जागी, (सगब्त्या देवालयांवर) 
व तसेच शक्तिच्या देवालयावर कुम्भ श्रेष्ठ असतो.] (६८४) 

[दोन्ही हस्तलिखितांत परस्पर विरुद्ध मत दिले असल्याचे वाटते. चौन्यासी येथील 
वाराहीच्या देवव्गावर लांबट क॒म्मभाकति साधा कछस आहे.|] 

शंकराच्या देवालयावर तसेच विष्णूच्या देवालयावर भव्य कुम्भ असतो. तेथ खूप शोभिवंतत 
अशा पिण्डिकेवर कुम्भाकती असते. (६८५) 

यूपांचे प्रकार तसेच ते कोणत्या आकाराचे करतात, कुम्भाच्या आकाराच्या कव्साचे प्रकार 
काय असतात, ते ऐक. (६८६) 
जे 

याचा खालचा (पिच्छिल) लांबट भाग फक्त लिंगाच्या आकाराचा असतो. वरच्या भागात सुंदर 
व शोभिवंत मणि-देश (अर्धवर्तुद्यकार) असतो. (६८७) 

अशा प्रकारचा महान पुण्यकारक, सर्व कामनांची पूर्ती करणारा, सर्व लक्षणांसह असा 
यूपक॒म्भ स्थापावा, (६८८) 

मुख्य शिल्पी व ब्राह्मण यांनी विड्वंगन्यास (यूपन्यास) पूर्वक रुद्राध्यायात दिल्याप्रमाणे पूजा 
व नैवेद्य इत्यादी करावीत. (६८९) 

[रुद्राध्याय-शुक्लयजुर्वेदातील रुद्राच्या स्तुतीपर असलेला सोब्गवा अध्याय. विड्वंग किवा 
यूपन्यासाचा मन्त्र आहे-३5 स्थिरो भव विड्वड्ग अशुर्भव वज्यर्वन | पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्ने: 
पुरीषवाहन: || शुक्लयजुर्वेद २.४४. ] 

(यूपाचे) मूठ व अग्र धरून वाहून नेत (प्रासादाला) तीन प्रदक्षिणा घालाव्या. अनेक प्रकारची 
वाद्ये वाजवीत व उत्सवाची गाणी म्हणत (यूपाची) स्थापना करावी. (६९०) 

शास्त्रात दिल्याप्रमाणे हा (विधी) का्जीपूर्वक करावा. शिखरावरील खड्ड्यांत यूपकुम्भाची 
काब्गजीपूर्वक स्थापना करावी. (६९१) 

शिल्पीश्रेष्ठाने गाईच्या मुखाच्या आकाराप्रमाणे असलेल्या शिखरावर (यूप कलश) स्थापावा 
व मण्डपाच्या शिखराप्रमाणे शिखर असलेल्या (देवालयावर) कुम्भ कलश स्थापावा. (६९२) 


है 2 
एन ४१३३-१०अ 





कुंभ 

कुभ प्रकारच्या कछूसाचे तीन भाग तसेच त्याच्यावरील कोरीव काम ऐक. कछसाचे चार 
भाग असतात. पाद, कुंभ, वलि व इतर, (६९३) 

तांब्याच्या जागेच्या (भाण्डदेश) वरती भांड्याच्या आकाराचे शीर्ष असते. पाद भाग 
वीथीपीठाप्रमाणे असून कर्णिका (मधला भाग) लह्ान कुम्भाच्या आकाराची असते. (६९४) 

कुम्भाच्या भागावर सुदर नररुंडांची रांग असलेली वलि असते. तांब्याच्या भागाच्यावर उपडे 
भांडे ठेवलेले असते. (६९५) 

[मुण्डालिका ८ नररुण्डांची माल. इंग्रजी भाषांतर मृणालाकृते मग्हणजे कमछाच्या केसराप्रमाणे 
अशा अर्थाचे केले आहे.] 

अशा भागांनी कठस आणि इतर निर्माण करावेत. तंत्रात सांगितल्याप्रमाणे मंडपाच्या 
(शिखराच्या) आकाराच्या शिखराच्या प्रकारावर त्याची स्थापना करावी. (६९६) 
शिखराचा अन्य प्रकार (छायाचित्रे ४० व ४१) 


सौधिकागमात जसा सांगितला आहे तशा निरात्व्या प्रकारच्या शिखराचे विभाग आणि रेघा 
याची माहिती सांगतो, तू ऐक. (६९७) 

कंठभागापर्यत कामामध्ये काही फरक नसतो. (त्याच्यावर शिखराचे (चूडादेश) तीन भाग 
करतात.। (६९८) 

खर्पराचा वरचा भाग दोन्ही बाजूनी आकाशाकडे, चूलिकेच्या आकाराप्रमाणे, काहीसा अरुंद 
करीत न्यावा. (६९९) 

[कंठ देशाच्यावर पहिल्याभागी जसजसे वर जावे तसतशा दोन्ही बाजू कांहींशा अरुंद करीत 
नेतात.] 

त्याचा वरचा भाग दोन सारख्या विभागात विभागावा. तेथे खाली पट्टीवर नेहमी कुंभाच्या 
आकूृती असतात. (७००) 

या पट्टी च्यावर कमब्खच्या पाकच्न्बा वगैरेंनी शोभिवलेली सुंदर चूलिका असते. या तीन लांबट 
भागातील चूलिकेच्यावर एक भाग पीठ असते. (७०१) 


पहिल्या चालाच्या (पीढ चाल) वर चारी दिशांना चार सिंह असतात सिहांच्या पाठीमागे 
दुसन्या (तिसन्या) विभागांत वरती चालमुद्रक (शिखर झाकणारा भाग) असतो. (७०२) 


चाल (भागाच्या) नंतर चौरसाकार लहान पीठिका असते. पीठिकेच्या वर शुभ असा 
वुम्भभलश तेथे शोभत असतो. (७०३) 


१२६ 


काम है ० ३० 5 के 





हत्तीश्रेष्ठावर चढदून बसलेले उत्तम सिंह चारी [दोन्‍्ही) बाजूंना असावे. पीठासाठी (देवाच्या 
देवालयासाठी) केलेल्या या चाल (भागावर) कलश इत्यादींनी अलंकरण करावे. (७०४) 

भव्य चालाच्या आकाराच्या ह्या पीठाची ही योग्य क्रमानुसार माहिती सांगितली. वाडभी 
जातीच्या प्रासादांमध्ये विमानमालिनी (प्रासाद) (सर्व) श्रेष्ठ असतो. (७०५) 


प्रासादाची स्तुती 

ज्याच्या गर्भगृहात (योग्य ते) यंत्र ठेवलेले असते व जो तंत्राला अनुसरून बांधलेला असतो 
असा भव्य व मनोहर प्रासाद कल्पाच्या शेवटच्या युगापर्य॑त अक्षय्य (व) स्थैर्यपूर्ण रहातो. (७०६) 

अम्बेचे हजार यज्ञ केले असता किंवा अश्वमेघ यज्ञ करून जे पुण्य मिलते त्याच्या तिप्पट 
पुण्य देवीकरता देवालय वगैरे बांधल्यास मिलते. (७०७) 

सौधिकागमात सांगितल्याप्रमाणे जर मजबूत स्वरूपाचे देवालय बांधले तर या जन्मी तसेच 
मागच्या (अनेक) जन्‍्मांत केलेल्या पापापासून (देवालय बांधणान्याची) तत्क्षणी मुक्तता 
होते. (७०८) 

त्याचक्षणी या जन्मी तसेच मागच्या (अनेक) जन्मात केलेल्या पापापासून त्याची सुटका 
होते व त्याला जन्म देणारी त्याची आई देखिल अक्षय्यपणे पवित्र होते. (७०९) 

हजार कोटी जन्मांमध्ये केलेले पाप नाहीसे होते. तो (प्रासाद) अक्षय्य कीर्ति व पुण्य देणारा 
तसेच सर्व सिद्धींची पूर्ती करणारा होतो. (७१०) 


भव्य प्रासादाची स्थापना करणे हे नेहमीच उत्कृष्ट व उत्तम पुण्य देणारे असते. 
प्रासाद बांधून झाल्यावर उरलेले काछात (म्हणजे अक्षय्य) विधिपूर्वक पूजा इत्यादी करावयास 
हवे. (७११) 

[देवाची पूजा सतत अनंत काव्पर्यत चालू रहाण्यासाठी योग्य त्या धनाची व्यवस्था 
करावयास हवी.] 

गर्भागारांतील मूर्तीची, (दरवाज्यावर असलेल्या) लक्ष्मीबंधाची इत्यादींची पूजा करावी. तसेच 
पूर्वकडील तोरणाची व नाटमन्दिरांत (मुखशालेत) पूजा करावी. (७१२) 
तोरणाची कामे 


वाघ (किंवा सिंह) यांचे मुख असलेल्या भैरवीची व इतरांच्या मूर्ती प्रासादाच्या खालच्या 
बाजूला असलेल्या चांगल्या जागी (म्हणजे दरवाजाच्या उभ्या चौकटीवर खालच्या बाजूला) 
कोराव्यात. (७१३) द 


१२७ 





गेलवनारीबन्ध, जलपत्र इत्यादींची नक्षी ही दाराच्या चौकटीवर असते. ही चौकट (वरच्या 
बाजूस) गजलक्ष्मीने अलंकारिलेली असते. (७१४) 

खालच्या बाजूला नन्दावर्त असून तेथे मजबूत तीन पायन्या असतात. दरवाजा अशा क्रमाने 
केला म्हणजे तो उत्तम काम केलेला शोभिवंत असा होतो. (७१५) 

बुद्धीमान शिल्पीने, अनेक आकृत्या, वेलींची नक्षी तसेच ध्यानांत इत्यादी दिल्याप्रमाणे 
(कोरलेल्या) मूर्तीनी प्रासाद भूषवावा, (७१६) 

कोनाड्यांच्या जागी, पुढच्या बाजूला, भिंतीच्या अंगोपांगांवर, शिखरावर, गर्भागारावर अनेक 
मूर्तीचे प्रकार व वेली इत्यादी तसेच कमके इत्यादींची नक्षी कोरावी. (७१७) 
प्रतिमेंच माप 

गर्भागारातील मूर्ती.---आता गर्भागारांतील मूर्तीची सर्व प्रकारची माहिती (तसेच) 
देवालयाच्या उंचीच्या प्रमाणात मूर्तीची उंचीही ऐक. (७१८) 

गर्भगृहाची उंची जर एक हात असेल तर मूर्तीची उंची अकरा अंगुले असावी. गर्भगृहाच्या 
चार हातापर्यत (उंचीच्या प्रत्येक एक हात वाढीस) मूर्तीची उंची दहा अंगुलांनी वाढते. (७१९) 

(गर्भगृहाची उंची - गर्भगृहाच्या जमिनीपासून ते वरच्या वितानापर्य॑तचे अंतर, 
'गर्भगृहाची उंची (हात) १ २ ३ ४ 

(अंगुले) २४ ४८ (७२ ९६ 
मूर्तीची उंची (अंगुले) ११ २१ ३१ ४१... ] 


पांच हातापासून दहा हातांपर्य॑त उंचीच्या गर्भगृहातील मूर्तीची उंची प्रत्येक हात वाढीस दोन 
अंगुलांनी वाढवावी व तेथून गर्भागाराची उंची ५० हातांपर्य॑त वाढविल्यास मूर्तीची उंची एका 
अंगुलाने वाढवावी, (७२०) 


[गर्भगृहाची उंची (हात) ५ ६ ७ ८ ९ १० २० ३० ४० ५० 
मूर्तीची उंची (अंगुले) ४३ ४५ ४७७ ४९ ५१ ५३ ६३ ७३ ८३ ९३] 


कोनाड्यातील मूर्ती.--कोनाड्याच्या उंचीचे सात भाग करावेत. शेवटला भाग टाकून 
देऊन, सहा भाग उंचीची मूर्ती हे कोनाड्यातील मूर्तीचे माप आहे. (७२१) 


नक्षींचे खोदकाम 
शिल्पशास्त्रांतील मूर्तीच्या अध्यायात जसे वर्णन केलेले असते त्याप्रमाणे नेहगीच शोभिवंत 
मूर्तीची रांग स्थापन करावी. (७२२) 


१२८ 





शिल्पशास्त्रात जसे वर्णन केले आहे त्याप्रमाणे अनेक आकाराच्या नक्षी, प्राणी, पक्षी, वेली 
यांची नक्षी, वेलबुट्टी, लहान कुंभांची रांग, (७३३) 

वी, पाण्याचे थेंब इत्यादी, कुंभ, फेणि, खर्पर (कवटी) इत्यादी करावीत. [वर्तुाक॒ति 
जागेत। त्या जागेप्रमाणे (प्रमाणात) उत्कृष्ट वज्रमस्तक कोरावे. (७२४) 

खूप काछ्जीपूर्वक रेघा इत्यादींच्या साहाय्याने अनेक मनोज्ञ, रमणीय बंध कोरावेत. 
त्यांच्यात वानरबन्ध उत्कृष्ट समजतात. (७२५) 

पीठावरती सिंहबन्ध तसेच उत्कृष्ट कुंजरबन्ध (हत्तींची नक्षी) करावी. हरीणांचे कप 
इत्यादींसह रामगायत्रीचे खोदकाम करावे. (७२६) 

[रामगायत्री - स्त्रिचा चेहरा असलेली गाय] 

फुले व कब्त्या यांच्यासह शोभिवंत आकृतीत (नक्षीत) फुलांची रांग (फूलांचे हार) इत्यादींनी 
भितीवरील बन्धना सर्वोत्कृष्ट अशी करावी, (७२७) 
देवालय बांधल्याने मिठ्णारे पुण्य 


सर्व लक्षणांसह बांधलेला शिखरमालिनी (विमानमालिनी) प्रासाद हा भव्य व श्रेष्ठ असून 
शिल्पीजनांना आनंद देणारा असतो. (७२८) 


विश्वकर्म मताप्रमाणे अंगोपांगांचे काम केलेला प्रासाद (बांधला तर परजन्मी) नक्कीच 
मोक्षाचा व या इहलोकांत नेहमीच शान्ति, धन, धान्य तसेच पुत्र यांचा लाभ होतो. (७२९) 


शिल्पशास्त्रात ज्याने सिद्धी मिूविली आहे त्याला पुनर्जन्म नसतो. शिल्प विद्या ही नेहमी 
(सर्व विद्यांमध्ये) श्रेष्ठ असून नेहमी आनंद देणारी असते. (७३०) 


प्रासाद बांधण्याच्या कामी कौशल्य मिठ्विल्यास अक्षय्य पुण्य मिलते, ज्याच्या ताब्यात 
शंभर राज्ये (मांडलिक) आहेत तसेच ज्याच्याकडे शंभर गावे आहेत; शंभर भार सुवर्णाने जो 
भूषविलेला आहे, शंभर सोनपुतव्न्या अशा स्त्रिया ज्याला आहेत व शंभर हातांचे बर ज्याच्यांत 
आहे अशा राजश्रेष्ठाने जर प्रासाद बांधला नाही तर हे सर्व कायमचे विनाश पावते. सर्व धन, 
धान्ये, पुत्र ही जसा काछ जातो तसे क्षय पावतात मात्र प्रासाद हा कालसापेक्ष शाश्वत 
असतो. (७३१-७३३ औ 3) 

राजसूय (यज्ञाचे) जे फछ, सोमयागाचे जे फछ्ठ तेव्हठेच्व फछ संपूर्णपणे शक्तीचे (देवीचे) 
भवन बांधल्याने मिछते. शिल्पशास्त्राला अनुसरून बांधलेला प्रासाद सर्व प्रकारच्या 
मनोकामनांची पूर्ती करणारा असतो." (७३४, ७३५) 
* टिप्पणी पहा. 


3२९ 


सौधिकागमात, देवालयाच्या प्रकारानुसार, नक्षी, विभाग इत्यादींची कामे (यांची माहिती) 
यथायोग्य अनुक्रमाने प्रासादावरील (प्रकरणांमध्ये) सांगितले आहेत. (७३६) 

शुद्ध मनाने जो राजा प्रासाद स्वरूप बांधतो, तसेच जो राजा शुभ लग्न इत्यादी असताना 
शक्तीचे (देवीचे) मंदिर बांधून पुरे करतो तो निर्विघ्नपगणे शिवलोकास जातो. ज्या गर्भागारात 
परमेश्वरी (देवी) [विराजमान ) झालेली असते तेथील पीठाची ( माहिती) तू ऐक. (७३७, ७३८) 

(मूर्ती )पीठाची लक्षणे (छायाचित्र ७१ उ) 

मूर्तीच्या स्थापनेसाठी असलेल्या आसन इत्यादींची लक्षणे, मणिपीठाचा आकार जसा 
गर्भगृहाप्रमाणे असतो इत्यादी माहिती सांगतो. (७३९) 

गर्भगृहाच्या रुंदीचे बाजूंनी सारखे दोन अर्धे भाग करून, लांबीने तीन भाग पाडावेत (७४०) 

दाराच्या (रुंदीच्या) मध्यभागी मध्यबिन्दूची कल्पना करावी. या कल्पिलेल्या (मध्य-) बिन्दू 
पासून आसनाकडे त्रिकोण रेखावा. (७४१) 

मध्यभागी असलेली जी भुजा तिचे जे तीन सम भाग झाले आहेत त्यातील मधला भाग व 
(इतर) भुजा मिल्दून समभुज त्रिकोणाच्या (अ ब क) तीन भुजा मिव्तात. (७४२) 

त्रिकोणाच्या वरती जी आयताकार जागा त्या जागेचे तीन सारखे भाग करावेत (७४३) 

वरचा [मागचा] भाग सोडून देऊन (उरलेल्या) दोन भागांनी (पभ क ब) उत्कष्ट आसन 
होते. या जागेला अनुसरून रत्नगर्भाची स्थापना करतात. (७४४) 
रत्नगर्भ 

जी इष्ट मूर्ती स्थापन करावयाची तिच्याप्रमाणे महान यंत्राची स्थापना करावी व यंत्राला 
अनुसरून जे बिंदू असतील त्या सर्व ठिकाणी खोलवा ठेवावा. (७४५) 

त्या खोलव्यांमध्ये अनेक रत्ने इत्यादी पुरावीत. त्या रत्नांच्या खड्यांची स्थापना करताना 
ब्राह्मणश्रेष्ठाने त्यांची पूजा करावी. (७४६) 

लहान हिरा, पारा (पारद), मनःशीछ, गन्धक, वैदूर्य, मोती, उत्तम प्रवाछ तसेच 
हिंगुल, (७४७) 

गोमेद इत्यादींसह व हरतालाच्यासह ही रत्ने पीठाची स्थापना करावयाच्या मंत्रांनी त्या 
खोलगट भागात पुरावीत. (७४८) 


त्यानंतर उत्कृष्ट पाषाणांनी ते आसन बांधावयाचे काम, देवाचा अनुग्रह व्हावा अशी इच्छा 
करणान्या शिल्पीने, करावे. (७४९) 


१३० 








आसनांचे प्रकार (छायाचित्र ७१ ऊ) 


आसनांचे अनेक प्रकार आहेत. कणिपीठ व पद्मपीठाप्रमाणे इष्ट देवतेच्या प्रमाणात त्याचे 
उत्कृष्ट भाग करावेत. (७५०) 

आसनाकरिता जी जागा आहे तिचे रुंदीने दोन अर्थ भाग करावेत. ती उत्कृष्ट आसनाची 
उंची असून तिला वेधभाग म्हणतात. (७५१) 
कणिपीठ 

आसनाचा जो वेध (उंची) तिला चार भागांत विभागावे. पहिल्या (सगव्ल्यात खालच्या) भागी 
पट्टी असते व वरचा भाग ही त्याचप्रमाणे (पट्टी असलेला) असतो. (७५२) 

चारी भागाचे उंचीने (उभे) पाच भाग पाडावेत व त्यांच्या अनुसार उंचीत (उभ्या) सुंदर खाचा 
पाडाव्यात. (७५३) 


मध्यभागी असलेले (आडवे) दोन भाग तिरपे असतात. (मधल्या दोन भागानी डमरु-भाग 
करावा.) त्यांच्या मध्यभागी निरुद अशी पट्टी असते. तिला मेखला म्हणतात. (७५४) 


आतमध्ये गेलेल्या तिरप्या भागाला आसनगर्भ म्हणतात. अशारीतीने केलेल्या (या पीठाला) 
कणिपीठ म्हणतात, दुसन्‍्या मताने रेखपीठ म्हणतात. (७५५) 


पद्मपीठ 
दुसरा प्रकार जे महान पद्मपीठ ते ऐक,. त्याच्या वेधाच्या उंचीचे आडवे तीन भाग करतात. (७५६) 


पूर्वीप्रमाणेच लांबीने, उभे, पाच भाग करतात. मधल्या (उभ्या) दोन भागात विराजबन्ध 
असावा. (७५७) 


[विराज प्रकारच्या सिंहांची नक्षी असावी. | 


खालचा (आडवा) भाग दोन सारख्या भागात विभागावा, खालच्या बाजूला एक पट्टी, मग 
एक निरुंद पट्टी व वरच्या विभागांत कमर असावे. (७५८) 


सर्वात वरचा भाग याच अनुक्रमाने सुंदर पद्मपीठाप्रमाणे करतात. (उभ्या भागांच्या) मधल्या 
दोन भागांच्या मध्यभागी सुंदर सिंह इत्यादींची स्थापना करावी. (७५९) 


उभ्या भागांच्या कोपस्यापाशी उत्कृष्ट विराज सिंह अतिशय कौशल्याने कोरावेत; यास 
उत्कृष्ठ पीठ म्हणतात. (७६०) 


वरच्या जागेचे रुदीने (आडवे) दोन भाग करतात. खालच्या भागाला निम्नपिण्डिका व वरच्या 
भागाला ऊर्ध्व-पिण्डी म्हणतात. (७६१) 


] 





गर्भगृहाच्या जमिनीवर पाषाण बसविल्यावर त्यांच्यावर हे महान आसन बांधावे. आसनावर, 
शुभ मुहूर्तावर, इष्टमूर्तीची स्थापना करावी. (७६२) 
मूर्तीचे प्रकार (आकृती १९) 

मूर्तीचे प्रकार ऐक. प्राधान्याने त्यांचे तीन प्रकार असतात. उत्तमा, मध्यमा व कनिष्ठा असे 
मूर्तीचे प्रकार असतात. (७६३) 

उत्तमा.--गर्भगृहाच्या दाराची जी उंची तिचे आठ भाग पाडले असता, वरचा भाग वगढून 
खालच्या सात भागांच्या (जागेचे) तीन भाग करतात. (७६४) 

व त्यांचे प्रत्येकी तीन भाग करतात] 

सर्वात वरच्या भागाच्या तीन विभागांपैकी दोन भाग वगव्ठवेत आणि उरलेल्या विभागांची 
केलेली मूर्ती उत्तमा प्रकारची असते. (७६५) 

सध्यमा.--दाराचे (उंचीचे) नऊ भाग करावेत व त्यातील (सर्वात वरचा) एक भाग वगब्ठावा. 
उरलेल्या आठ भागांचे (जागेचे) पूर्वीप्रमाणेच तीन भाग (व प्रत्येकी तीन उप-विभाग) करतात. 
(त्या नऊ विभागांपैकी चार (वरचे) विभाग वगढन उरलेल्या विभागांनी मूर्ती करावी.) (७६६) 

[दुसन्या हस्तलिखिताचा श्लोक ७६७, पहिला चरण दिला आहे * परित्यक्त युगांशं च वंचिते 
मध्यमा तनु: | “ वरती याचे भाषांतर कंसांत दिले आहे.] 

अधमा.--मध्यमा मूर्तीकरिता केलेल्या तीन भागांपैकी (फक्त खालच्या) एक भागाने अधमा 
मूर्ती होते. (७६७) 


[श्लोक ७६७ ची पहिली ओछ व दुसन्‍्या हस्तलिखितातील या श्लोकाची दुसरी ओछ मिलन 
हा गोव्गबेरीज अर्थ दिला आहे.] 

अशी लहान मूर्ती प्रासादात, मंडपात किंवा गर्भगृहातील मध्यभागी किंवा आसनावर स्थापू 
नये. (७६८) 

देवघराच्या प्रमाणाने पाच हातांपर्यत उंचीची मूर्ती करावी, ती चांगली मूर्ती समजतात. बारा 
अंगुलांची (उंचीची) मूर्ती कनिष्ठ असते. (७६९) 

पाषाणाची मूर्ती आठ हातांपर्यत करतात, त्याहून जास्त उंचीची (मूर्ती) कधीही करू नये. 
मूर्ती नेहमी गुझुगु्दीत केलेली व अनेक अलंकारांनी भूषविलेली असावी. (७७०) 

मूर्तीची नजर खाली नैवेद्याकडे वछलेली (भोगदृष्ठी) व शांत भावाची असावी. पिच्छिल 
(पाठीमागचा भाग) व अंगोपांगे गुछुगुठीत व ऐटदार असावीत. जसे ध्यान असेल तशी स्मित 
करणारी किंवा भयकारी अशी मूर्ती असावी. (७७१) 


3३२ 





6”, 2 + 0 १४७० /'४ , 39 | (77 ( (६४ ! 05 





दर वीकानों॥. सका. सुकमा: (मार. शवक.. लिक्ामक.. सी 











श) &2 (७४७ 5 2० धष्४ (४४ 05 
र थे । $ | । 
। ४ ९ ४ हे ॥ | 
25 । हे म ४ ( !। 
|। | । | । । | । 
॥ ४ । | ! ! $ 
। पर शु ॥ हे 
हे # ८-3 ५ 45 । 
न्‍' ड़ जि कक, 3 लक) ०-८. 
/ ..। ि8सध ८ 0० 7३ 
+ २६ २१  ४४७-३९७०४«८ 5००... 
ब्क बी * पी य मद कु है कक ब्ध 4 ०" <>साक शक 
4 2 ल 2 ॥ हम हे हे 
है हब | ऊं |! हि ह | 6 के 
$ है / 
| “बी &) ॥७०१०७: 5] | ह४ , (मा अं 
॥ ] | है ; | डर 








टे 
२ 
3 





२.७६३--७६९ 
१३३ 


आकूती १९--मूर्तीचे प्रकार 


मुख जर यथायोग्य केले नाही तर वाईट फछ मिछते. (हातातील) आयुधे, (डोक्यावरील) 
मुकुट व कपाछावरील टिव्ठा ही नियमाप्रमाणे असावीत. (७७२) 

शक्तीची मूर्ती योगनेत्रासह (कपावावरील तिसन्‍्या डोव्ल्यासह) करावी. सुंदर शंखनिधी 
इत्यादी धारण केलेल्या हातांचे पंजे योग्य त्या मुद्रेत असावेत. (७७३, 

सर्व अंगोपांगे सुंदर असलेली मूर्ती तयार केल्याने मोक्ष निश्चितच मिठतो, जर फटी, वज्र 
इत्यादी दोष शिकेत असतील तर ती मूर्ती अधु (विकलीकृत) असते. (७७४) 

मूर्ती कधीही ध्यानाशिवाय करू नये; तसे केल्यास तो शिल्पी नरकात जातो. या मुद्यानुसार 
मुर्तीचे ताल, माप इत्यादींची माहिती ऐक. (७७५) 
शक्‍्तीच्या मूर्ती क्‍ 


शिष्याच्या समजुतीसाठी फक्त शक्तीच्या मूर्तीची माहिती मी सांगतो. देवीची मूर्ती प्राधान्याने 
आठ ताल (उंचीची) असते. (७७६) 

[एक ताल ८ १२ अंगुले। 

दुर्गा, कात्यायनी, काली, पार्वती व सरस्वती, महाकाली तसेच रौद्री, वाराही (व) 
मुण्डमालिनी. (७७७) 


या सर्व माता आठ ताल मापाच्या असतात. आठ ताल मूर्तीच्या अवयवांचे अंगुले व मात्रांमध्ये 
मापे अनुक्रमाने देतो, (७७८) 

शरीराच्या प्रकाराने आठ भागात शरीर कसे विभागावे (ते) तू ऐक. पायापासून (डोक्यावरील) 
केसापर्यत तीन (प्रमुख) भाग करतात. (७७९) 

[पायांपासून कंबरेपर्यत, कंबरेपासून खांद्यांपर्यत व खांद्यांपासून केसांपर्यत असे तीन 
असमान भाग. ] 

शक्तीचे मनोहर पाय पाच अंगुलांच्या मापाचे (उंचीचे) असतात. तीन भागाची घोट्यापासून 
गुडघ्यापर्यत पायाची नदी २१ अंगुले असते. गुडघा तीन अंगुलांचा व शक्तीमान मांड्या 
(कंबरेपर्यत) २१ अंगुले (लांबीच्या) असतात. (७८०, ७८१) 

मध्यभागी योनीसह ओटीपोट नऊ अंगुलांचे, पोट बारा अंगुलांचे व वक्षमाग नऊ अंगुलांचा 
असतो. (७८२) 


मान साडेतीन अंगुले व मस्तक १२ अंगुले असते. या अनुक्रमाने आठ ताल उंचीची देवीची 
मूर्ती घडवावी. (७८३) 


१३४ 








मूतीच्या स्थापनेनंतरची कामे 


मूर्तच्या स्थापनेचे काम झाल्यानंतर बुद्धीमान शिल्पीश्रेष्ठाने सरोवराच्या पाण्याने भक्तिपूर्वक 
स्नान इत्यादी करावे. (७८४) 


काब्ठी मिरी, कापूर, दूध व गूछ यांचे पेय असलेले मडके डोक्यावर घेऊन त्याने (शिल्पीने) 
गर्भगहात प्रवेश करावा. (७८५) 


(गर्भागाराच्या) मध्यभागी ते मडके फेकन फोडावे. त्यातील निर्मछ द्रव पदार्थाने त्या दैवी 
मूर्तीवर प्रोक्षण करावे. (७८६) 


हविष्य अन्न भक्षण करून विधीप्रमाणे तत्वपूजा' करावी. त्यानंतर विधिपूर्वक प्रासाद- 
भवनाची पूजा करावी. (७८७) 


शिल्पशास्त्राची स्तुती 


विश्वकर्माच्या मतानुसार असलेले शिल्पशास्त्र महान पुण्यकारक आहे. या ग्रंथांत शुक्र 
इत्यादी तसेच जैमिनीमत' मी सांगू शकलो नाही. (७८८) 


[शुक्र हा देत्यगुरु व जैमिनी हा पूर्वमीमांसाकार, याचा कदाचित शिल्पशास्त्रावर ग्रंथ असावा. ] 

खर्पराकृती वाडभी प्रासाद व विमानमालिनी या फक्त (दोन) प्रकारांचे ज्ञान कुठल्याही 
संदेहाशिवाय मी सांगणार आहे (सांगितले आहे.) (७८९) 

(प्रासादांमध्ये) विमानमालिनी प्रकाराची शिल्पशास्त्राला अनुसरून मापे, माइझ्या अल्प 
ज्ञानानुसार, फक्त प्रासादाचा भाग, त्याच्या भितीचा भाग व तिची उंची तसेच अनुक्रमाने 
येणारे बन्धना इत्यादी (अवयव) शिखराचे विभाग व प्रकार व इतर प्रासादांची लक्षणे 
(सांगितली.) (७९०, ७९१) 

शक्तीचा प्रासाद प्रामुख्याने यंत्र इत्यादींसह करावा. यंत्रांचे प्रकार व मंत्र इत्यादी नेहमीच 
गुप्त असावेत. (७९२) द 

[मंत्र याचा अर्थ प्रासादाचे निरनिराके विभाग व त्यांची मापे असा अर्थ इंग्रजी भाषांतरकारांनी 
केला आहे.] 


शिष्याला शिकविण्यासाठी केवछ मी आता ही माहिती सांगितली, कारण प्रासादाच्या विभाग 
इत्यादींच्या (यथायोग्य) ज्ञानाशिवाय बांधलेला प्रासाद लक्षणानुसार असणार नाही. (७९३) 


१ टिप्पणी पहा. 


१३५ 





आंधव्त्या माणसाच्या कान्गेख्या रात्रीत (दिशाहीन) भटकण्याप्रमाणे शास्त्राला अनुसरून 
नसलेली (प्रासादाच्या) विभागांची माहिती व्यर्थ असते. (७९४७) 

प्रासादांत वाडभी (प्रासाद) उत्कृष्ट असून मुखशाला (व) विमानिका या दोन प्रकाराची 
माहिती दोन भागांत, ज्यांना प्रकाश म्हणतात दिली आहे. (७९५) 

शिल्पप्रकाश नावाचा हा ग्रन्थ केवक शिष्याला शिकविण्यासाठी (लिहिला) आहे. इतक्या 
संक्षिप्त (पद्धतीने लिहिलेल्या या ग्रंथांत प्रासादाचे) ज्ञान व त्यांच्या प्रकारांची माहिती (फक्त) 
काहीशीच देता येणार, (७९६) 

[ग्रंथातली माहिती संक्षिप्त असल्याने प्रत्यक्ष प्रासाद बांधावयास कदाचित त्याचा उपयोग 
नाही मात्र शिष्याला प्रासादाची केवछ माहिती शिकविण्यासाठी हा ग्रंथ उपयोगी पडेल.] 


प्रासादाची लक्षणे इत्यादी (सर्व) सौधिकागमाप्रमाणे दिली आहेत. देवीच्या अनेक प्रकारच्या 
प्रासादांमध्ये विमानमालिनी (प्रासाद) सर्वोत्कृष्ट आहे. (७९७) 


ग्रंथकाराचा परिचय 
त्या शक्तीचे, जी स्वतः भट्टारिका आहे, तिचे मी पादवन्दन करतो. तसेच ऐरत मण्डलाचा 
अधिपती, राजा, भट्टारक, (७९८) 


अत्यंत तेजस्वी अशा वीरवर्म्याचे माइ्या रक्षणासाठी, (माझ्या भरणपोषणासाठी), पुनः पुन्हा 
त्यालाही (नमस्कार करतो). पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) ज्याचा रक्षणकर्ता आहे त्याच्या पायांना 
माझा परत एकदा नमस्कार असो. (७९९) द 

अनेक शिल्पांमध्ये प्रवीण अशा सद्गुरु माधव भट्ट यांच्या आज्ञेने व प्रेरणेने केवछ शिष्याला 
शिकविण्यासाठी म्हणून (हा ग्रंथ लिहिला आहे.) (८००) 

अनेक शाम्त्रांच्या मतांप्रमाणे शिवाय देशांप्रमाणे (प्रासादांचे) प्रकार होतात. देशांप्रमाणे व 
त्या न्यायाने नाना आकारांचे शिखर असतात. (८०१) 

लौकिक कामाच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांचे निरनिराछे प्रकार होतात. त्यांच्याप्रमाणे तसेच 
कोलाचाराच्या मतांना अनुसरून, (८०२) 

जरी (याबाबत) माझे ज्ञान अल्प असले तरी प्रत्यक्षानुभवाच्या जोरावर व गुरुने जे ज्ञान 
दिले त्या माहितीला अनुसरून, (८०३) 

अनेक शास्त्रांना अनुसरून, आगमग्रंथांचा मागोवा घेऊन, विभाग वगैरेंची माहिती देणारा 
व शिष्याच्या माहितीकरिता, हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. (८०४) 


१३६ 





विश्वकर्म मताप्रमाणे असलेले शिल्पशास्त्र सर्व शास्त्रांत श्रेष्ठ आहे. प्रासाद हा श्रेष्ठतत्व, मोक्ष 
व सर्व सिद्धीदाता असतो. (८०५) 


सर्व भागांसह, सर्व विभागांच्या कामांची माहिती देणारा शिल्पप्रकाश नावाचा हा 
शिल्पशास्त्रावरील ग्रंथ सांगितला, (८०६) 


लेखनिकाची ओव्ठख (हस्तलिखित २ लिहिणान्या) 

उत्कृष्ट अशा मज्जूषा गावच्या ब्राह्मणश्रेष्ठाच्या कुलात जन्मलेला, महेन्द्र पर्वतांनी वेढलेल्या 
व भूलोकीच्या देवांची (ब्राह्मणांची) संपूर्ण वस्ती असलेल्या श्रीनिवासपुरात रहाणारा कौशिक 
गोत्री, सर्व नीतीशास्त्रांत प्रवोण असा गोविंददास नाव असलेला मी महाशक्ति दुर्गेच्या 
पदकमलांना नमस्कार करतो. श्रीनिवास राजाकरीता हे पुस्तक लिहिले आहे. (८०७-८०९) 


शके बाण (५), इन्दु (१), सिंधु (७), नक्षत्रनायक (१) मध्ये जसा शास्त्रांत दिला आहे तसा 
हा ग्रन्थ मी लिहिला आहे. (८१०) 


[अंकानां वामतो गति: या नियमानुसार शके १७१५ म्हणजे इ.स. १७९३ मध्ये हा ग्रंथ 
लिहिला.] 


श्री कौलाचार परायण, भट्टारक, उदगाता, रामचन्द्र महापात्र या शिल्पीश्रेष्ठाने रचलेल्या 
शिल्पप्रकाश (ग्रंथाचा) दुसरा प्रकाश संपला. 


हा ग्रंथदेखील समाप्त झाला. 


१३७ 





टिप्पणी 
१.२३ 


पिशाच, गुद्यक, किन्नर, गंधर्व, यक्ष व सिद्ध हे शंकराचे गण आहेत. (महानिर्वाण तंत्र). मात्र येथ त्यांच्या 
आकत्या निरनिराव्त्या दिक्‍्पालांशी संबंधित अंसाव्यात. 


९.४४ 


विष्णु किंवा शंकर यांचे लहान मंदिर बांधतांना गर्भगृहाच्या जमिनीवर यंत्र आखले नाही तरी चालते. मात्र 
देवीचे देऊछ, मग ते कितीही लहान असो तेथे यंत्राची आखणी आवश्यक असते. त्यामुले देवीच्या प्रासादाला 
' यंत्र-वास्तु ' म्हणतात. देवीच्या मूर्तीसाठी जे आसन-पीठ असते तेथे देखील यंत्र असणे आवश्यक असते. 


शंकूची स्थापना, १.४९. 


अपर्ति महापात्राच्या मताने देवालयाच्या जमिनीच्या केंद्रस्थानी शंक्ची स्थापना करून, जमिनीच्या लांबीच्या 
॥  लांबीच्य त्रिज्येने वर्तुठ आखतात. तेव्हा हे वर्तुढ देवालयाच्या जमिनीची परिमिती दर्शवीत नाही. परंतु 
सूर्याच्या उन्हाने केंद्रस्थानी असलेल्या शंकूच्या टोकाची छाया जेथ वर्तु्गवर पडते त्यावरून फक्त पूर्व- 
पश्च्चिम दिशा ठरविण्यास या वर्तुव्मचा उपयोग होतो. 


नरसिंहाची पूजा, १.५० 


पुरोहितसर्वस्व (३.४९) वरून या पूजेच्या वेछी म्हणावयाच्या मन्त्राचा अर्थ असा : ओं, मी भगवान नृसिंहाची 
स्तुती करतो. कोटी कोटी सूर्याइतकी त्याची प्रभा आहे, त्याची नखे वज्ासमान असून त्याची फिस्कारलेली 
दाठी जगाची पसरत जाणारी शक्ति आहे. त्याची गर्जना प्रलयकालाच्या समुद्रगर्जनेप्रमाणे आहे. आमच्या 
संरक्षणासाठी सर्व मन्त्रांची देवता असलेल्या आणि सर्व विघ्नांचा नाश करणाच्या तुझी मी प्रार्थना करतो. 
मूर्तीच्या समोर हा मन्त्र म्हणून दिगूबली दिला जातो व सर्व दिशांकडून संरक्षण करण्याबइल त्याची प्रार्थना 
करतात. 

यास पाताल-नरसिंह मन्त्र म्हणतात. पाताल-नरसिंह ही शिल्पींची इष्ट देवता आहे. ती योगासनात बसलेली 
असून तिच्या डोक्यावर अनंत नागाची फणा पसरलेली दाखवतात. 


नागबन्ध, १.०० 

नागराजाने पृथ्वी डोक्यावर तोलून धरली आहे अशी कल्पना आहे. तो स्वतःभोवती एका वर्षात एक 
प्रदक्षिणा पूर्ण करतो. दर तीन महिन्यात एका दिशेकडे त्याचे तोंड असते अशा रीतीने वर्षभरांत चारी मुख्य 
दिशांना त्याचे तोंड असते. त्याच्या शरीराची ठेवण निरनिराब्ल्या महिन्यांत खाली दिल्याप्रमाणे असते. 


महिने दिशा 

डोके पोट पाठ शेपूट 
भाद्रपद, आश्विन व कार्तिक पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम 
मार्गशीर्ष, पौष व माघ दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर 
फाल्गुन, चैत्र व मेष(वैशाख, पश्चिम दक्षिण उत्तर पूर्व 
ज्येष्ठ, आषाढ व श्रावण उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण 


या बाबतीत ' 0897078 ० 08887 27०7६8४८४५०९ या पुस्तकात भुवनप्रदीपातील उललेखावरून 
निर्मलकुमार बोस यांनी दिलेली माहिती अशी : 


१३६ 


एन ४१३३-११ 








भाद्रपद, आश्चविन व कार्तिक महिन्यांत नागाचे डोके पूर्व दिशेकडे असते. या तिमाहीच्या पहिल्या दिवशी 
नागाचे डोके बरोबर ईशान्य दिशेकडे असते व शेवटच्या दिवशी ते आग्नेय दिशेकडे असते. अशा रीतीने 
नागाचे डोके एका दिवसाला एक अंश असे प्रदक्षिण क्रमाने फिरते. 

वर उल्लेखिलेल्या परिच्छेदांत असे म्हटले आहे कीं नाग आपल्या शरीराने मध्यबिंदूपाशी २७० अंशांत 
फिरलेला असतो व ९० अंशांचा भाग सोडून दिलेला असतो. 

शिल्पसारणींत या नागाला गृह-नाग म्हटले आहे, कारण देवालयाच्या दरवाजाची दिशा त्याच्या (मुखाच्या) 
स्थानावरून निश्चित केली जाते. देवालय त्याच्या छातीपाशी असून देवालयाची लांबी त्याच्या शेपटीच्या 
दिशेकडे असते. त्याचे डोके ज्या दिशेला असेल त्या दिशेला दरवाजा ठेवतात. 

या सापास काल-सर्प देखील म्हणतात. त्यास ३६० हाडे (दिवस व रात्री), ६ अवयव (ऋतू), १२ वब्ठसे 
(महिने) असतात,. त्याच्या शरीराचा वरचा गडद रंगाचा भाग रात्र व खालचा फिक्या रंगाचा भाग दिवस 
दर्शवितात. अशा रीतीने एक वर्षाचा कालावधी या नागाने दर्शविला जातो. 


पीठ, १.७९ 


दक्षाच्या यज्ञांत शंकराला आमंत्रण न दिल्याने पित्याने शंकराचा अपमान केला असे समजून शिवपत्नी 
सतीने स्वतःला जाढून घेतले. तेव्हा सतीचे प्रेत खांद्यावर घेऊन शंकर जगभर (भारतभर) फिरला. तो असा 
फिरत असताना विष्णूने आपल्या चक्राच्या सहाय्याने पार्वतीच्या शरीराचे तुकडे केले, ते निरनिराव्ल्या ५१ जागी 
पडले. त्या जागांना शक्तिपीठ समजतात. हीच कल्पना पुढे ओदून देवीच्या प्रत्येक देवालयाला शक्तिपीठ 
समजतात. 


योगिनी, १.१०६ (सौधिकागमाप्रमाणे) 


दिवस व रात्र मिलन ३० मुहूर्त होतात. दिवसाची देवता रौद्र दिवौकस व रात्रीची देवता कालरात्री आहे. 
प्रत्येक मुहूर्तावर दोन योगिनींचे अधिराज्य असते. तेव्हा दिवस रात्र मिव्दून साठ योगिनी होतात. परंतु सकाल 
व संध्याकाछ यांच्या संधिकालातील मुहूर्तावर प्रत्येकी चार योगिनींचे वर्चस्व असते. योगिनींची एकूण संख्या 
अशी ६४ आहे. 

योगिनींबद्दल वर दिलेल्या खुलाशांवरून कालचक्रावर प्रकाशित दिवस व अंधारी रात्र यावर योगिनींचे 
वर्चस्व असते असे दिसते. 

कोलाचारात दुग्यम व मदतनीस देवता म्हणून या योगिनींची पूजा करतात. 


तोरण छनन्‍्द, १.११६, १९४ 


दरवाजाची संपूर्ण चौकट म्हणजे ' छन्‍्द “ असे कांहींचे मत आहे. शिल्पसारणीत मात्र दरवाजाच्या 
चौकटीला ' बंध ' म्हटले आहे. कांहींच्या मताने रतिकेराची नक्षी असलेल्या भागास छन्द म्हणतात. स्कन्द 
पुराणांतील उत्कल खण्डांत “ दोन भागांचा छंद “' असा उल्लेख आहे. ज्याचा अर्थ नक्षीकाम केलेल्या दोन 
पट्टया असा असू शकेल. तेथे ' सप्तछंदा ' चाही उल्लेख आहे, ज्याचा अर्थ असावा सात पट्टा. प्रासाद मंडन 
' या राजस्थानी वास्तुशास्त्राच्या ग्रंथांत दरवाजाचे तीन, पाच, सात व नऊ शाखांचा (त्रिशाख, पंचशाख, 
सप्तशाख व नवशाख) म्हणजे त्या त्या संख्यांच्या पट्टयांचा उल्लेख आहे. येथील शाखा व ओरिसा शैलीतील 
ग्रंथांतील छंद हे एकाच अर्थाचे शब्द आहेत. 


१.३२२२९ 


शिल्पसारणीप्रमाणे वास्तूंचे दोन प्रमुख वर्ग आहेत. त्यातील देवालये १४ प्रकारची असून घरांचे आठ प्रकार 
आहेत, त्यातच मंडप व पोटल हे प्रकार येतात. चार, आठ किंवा बारा खांबांच्या आधारावर सूच्याकार शिखर 
असलेल्या लहान देवालयाला मंडप म्हणतात. 


१७४० 





खांब नसून, भिंतींच्या आधारावर घुमटाकूती शिखर असलेल्या लहान देवालयाला पोटल म्हणतात. 
कौतृहल, १.३६० 

हत्ती म्हणजे बुद्धी. सिंह म्हणजे शक्ति (विभूति), हरिण म्हणजे वेग, मनुष्य म्हणजे मूर्तिमंत ज्ञान व मकर 
म्हणजे (जणू) स्थैर्यता अशी कल्पना केलेली आहे. जेव्हां बुद्धी विभूतीवर सवार झालेली असते म्हणजेच शरीर 
सिंहाचे व डोके हत्तीचे अशी मूर्ती करतात तेव्हां तीस ' गजसिंह ' म्हणतात व ती सिद्धी निर्माती (दात्री) आहे 
असे समजतात. याच प्रमाणे जेव्हा विभूती व ज्ञान यांचे मिलन होते म्हणजे सिंहाचे शरीर व माणसाचे डोकं, 
तेव्हा त्यास ' नारविराल ' म्हणतात व ती मूर्ती धर्माची प्रतिनिधी समजतात. जेव्हां विभूति व वेग (किंवा सूक्ष्म 
विचार) एकत्र येतात (हरिणाची शिंगे असलेला सिंह) तेढ्हां त्या मूर्तीस “ मृगविराल ' म्हणतात व ती साक्षात 
प्रज्ञा असते. 

जेव्हा स्थैर्य व बुद्धी हे एकत्र येतात (शरीराचा खालचा भाग मकराप्रमाणे व वरचा भाग मनुष्याप्रमाणे | 
तेव्हा त्या मूर्तीस दुसरा “ नारविराल “ म्हणतात व ती मोक्षाची प्रतिनिधी समजतात. (या विशिष्ट प्रकारच्या 
विरालाची मूर्ती आजपावेतो कोठेही आढब्डलेली नाही.) 

रामगायत्री .--गाईच्या स्वरूपातील गायत्रीमंत्र. स्थपतींमध्ये अशी वदंता आहे की जेव्हा राम वनवासात 
रानटी टोव्व्या व प्राणी यांच्या समवेत रहात होता तेव्हां तो पूजाविधी विसरून गेला. तेव्हां गायत्री (मंत्र) गाईच्या 
स्वरूपात रामाकडे आली व तीने त्यास उपासना मार्ग सांगितला. 

सिंह मकराकृती .--चेहरा सिंहाचा मात्र तोंड व शरीर मकराचे अशी मूर्ती. ती सूर्य किंवा अग्नि व सोम, 
जे जगाच्या निर्मितीचे प्रधान गुण आहेत, त्यांची प्रतिनिधी असते. विमर्श शक्तीस ' अग्नि-सोम-रूपिणी ' म्हटले 
आहे. 

नवगूंजर.---श्रीकृष्णाचे विश्वरूप. यात आठ प्राणी व नववा मनुष्य अशी संयुक्त मूर्ती असते. ती अर्जुनाच्या 
पुढ्यात असून मनुष्यरूपाच्या हाताने त्याला कमक देत आहे अशी नेहमी दाखवितात,. 


२.१६५९ 

वलभी या मूठ संस्कृत शब्दाचा उरिया भाषेत वाडभी असा अपभ्रंश झाला आहे. त्याचा अर्थ होतो छप्पराची 
लाकडी चौकट, सपाट छप्पर, घराचा वरचा भाग, वरची खोली, वरचा मजला, बाल्कनी. वास्तू करताही 
हा शब्द वापरतात व त्याने सपाट छताच्या देवालयाचा निर्देश होतो. 
पवमान सूक्त, २.२४२ 

ऋग्वेदातील नवव्या मंडब्णांत तसेच अथर्व वेद १९.७.११ मध्ये हे सूक्त असून सोमवल्लीचा रस गाव्ताना 
किंवा शुद्ध करतांना त्याचे पठन करतात. 
२.२४६ 

पीठाची उंची काढावयाची ही रीत आजच्या स्थपततींना देखिल माहिती आहे. शिल्पसारणीप्रमाणे प्रासादाच्या 
निरनिराव्ल्या अवयवांची मापे ही मापांच्या विशिष्ट एककांच्या पटीत दिलेली असतात, ज्यास मूत्ठसूत्र किवा 
मूलभाग म्हणतात. प्रासादाचे सर्व अवयव या मूक भागाच्या दिलेल्या पटीतच असले पाहिजेत असा नियम 
आहे. 
आवरण देवता, २.३०४ क्‍ 

आवरण म्हणजे जे वेदून टाकते, जे दृष्टीला पडू देत नाही. ज्याप्रमाणे ढगाचा तुकडा, जरी फार लहान 
असला तरी, जसा सूर्यास दृष्टीस पडू देत नाही त्याप्रमाणे आवरण देवता या देवीचे दर्शन माणसाला घड़ू 
देत नाहीत. (कामकला विलास, शलो. ३५). 


१४१ 
जि 80२२5) 3 


जेव्हा सर्वोत्तम, महान अशी शक्ति चक्राचे मूर्तीरूप धारण करते तेव्हा तिच्या शरीराच्या अवयवांचे मूर्ती 
देवतांमध्ये रूपांतर होते. 

यावरील टीका खाली दिल्याप्रमाणे आहे.-- 

शक्तीचे शरीर तेजपुण्यात्मक आहे, तिच्या शरीराचे अवयव त्याचे किरण होत. आवरण देवता म्हणजे असंख्य 
शक्ती आहेत, जशा वासिनी, अणिमा इत्यादी. या देवता संज्ञा समुद्राचा भाग आहेत. चक्र अशा तेजापासून 
बनलेले आहे व शक्ती या त्या समुद्राच्या तरंगांप्रमाणे आहेत 


मन्थना शक्त शक्ति, २.३१० 


सर्वोच्च शक्ति ही निराकार व सूक्ष्म स्वरूपात असून मूलाधारातील बिंदूभोवती विछखा घालून निद्रिस्त 
असते. येथेच स्वयंप्रज्ञ योगिनी फक्त झोपेचीच इच्छा करून असते. तिच्या फुगलेल्या पोटांत चंद्र, सूर्य, अग्नि, 
तारे, चौदाही भुवने असून ती मूछितावस्थेत असते. अनाहत नादाने व तिच्या पोटातील अग्नीच्या घुसवण्याने 
ती तिच्या बंधनातून मुक्त होऊन केवछ ज्ञानरूपिणी होते. हे घुसकणे वर्तुव्गकार असून शक्ति जागी होईपर्यत 
चालूच रहाते. जेव्हां प्रथम भेदाची निर्मिती होते तेव्हा बिंदूचे रूपांतर नादांत होते. अशा रीतीने ही कुण्डलिनी, 
ही कालसूक्ष्मा जागृत होते. 

[आर्थर अवलोन यांनी संपादित केलेल्या कामकलाविलास या तंत्रविषयक ग्रंथावरून] 

तेव्हां मन्‍्मथाशक्तशक्ति म्हणजे जगाच्या उत्पत्तीच्या वेढेला जाणिवेला जागी करणारी जी शक्ति तिला म्हणत 
असावेत. 


प्रासादाचे आयुर्मान, २.७३४ 


प्रासादाचे त्याच्या आयुर्मानाप्रमाणे तीन प्रकार होतात.-- 

धुव.---१४ पिढ्यांपर्यत टिकणारा, 

कल्प.---७ पिव्यांपर्यत टिकणारा व 

क्षुण.----३ पिद्यांपर्यत टिकणारा 

शिल्पसारणीच्या मताने ध्रुव प्रकारच्या प्रासादाचे आयुर्मान एक युग असते व क्षुण प्रकारचा प्रासाद फक्त 
एक पिढीपर्यत टिकणारा असतो. या कालमर्यादांमधील ज्याचे आयुर्मान असते तो कल्प प्रकारचा प्रासाद 


तक्त्वपूजा, २.७८७ 


ओरिसा राज्यातील कृष्णदेवाने लिहिलेल्या ' श्यामार्चन तरंगिणी * प्रमाणे तत्त्वपूजा म्हणजे महाकालीची 
पूजा. ही पूजा करण्याचा विधी असा 

देवीचे भक्त वर्तु्गमत बसतात आणि त्यांच्या समोर ठेवलेल्या पंचचीस कलशातील पवित्र मद्य पितात. 
वर्तुष्मकृतीत ठेवलेले हे पंचचीस कलश पराशक्तीच्या पंचवीस तत्त्वांचे प्रतिनिधीत्व करतात; त्यांचे ध्यान भक्त 
करतात व या वर्तुब्गला आनंद मेखला म्हणतात. केन्द्रस्थानी एक व चार कोपन्यांवर चार असे पाच मोठे 
कलश ठेवतात. ते पांच प्रकृतींचे प्रतिनिधीत्व करतात. ब्रह्मवैवर्त पुराणाप्रमाणे दुर्गा, लक्ष्मी, राधा, सरस्वती 
व गायत्री या त्या पाच प्रकृती आहेत. केंद्रस्थानी ठेवलेला कलश हा त्रिकोणात ठेवतात. या त्रिकोणाला 
अर्धमात्राकृति योनी म्हणतात. 


२,७८८ 


जैमिनीने पूर्वमीमांसेत प्रासाद प्रतिष्ठेवर काही प्रकरणे लिहिली असल्याने त्यांचा उल्लेख येथे आला 
असावा. 


()९2-“) 























शब्दकोश 


ञ 


अच्छिद्र-भित्ति-गर्भगृह व मुखशाला यांच्या भिंतींच्या 
आतील (पृष्ठ-) भाग ज्यावर काहींही नक्षी कोरलेली 
नसते. (१.१५४). 


अनर्थ.--कोणक व राहा यांच्यामधील मुखशालेच्या 
बाबतीत पीठ ते छप्परापर्यत गेलेला व गर्भगृहाच्या 
बाबतीत पीठ ते शिखरापर्यत गेलेला अवयव. (१२४८; २.१२५) 


अनुराह.--कोणक व अनर्थ आणि अनर्थ व राहा 
यांच्यामधला भितीचा अरुंद भाग (१.३३५, २.११६, २८१) 


अमलक किंवा अमलशिला.--चक्री भोपव्ल्याच्या 
आकाराचा शिखराचा सर्वात वरचा अवयव. 


१४३ 


अमलकी 





अलसा बाड़ 











अमलकी .---कोणकाच्या विभागातील एक थर (२.१०८ ). 


अमृत कलश.--अमृत भरलेला कलश, शिखरावरील 
सर्वात वरचा अवयव. 


अलसा कन्या.---अब्ठसावलेली किंवा खेलकर मुलगी. देवव्ठाच्या 
भिंतीच्या बाहेरील भागी असतात. (१,४०७) 


अलसाबाड किंवा चय.--कोनाड्याच्या पुढे आलेल्या 
भिंती. (१.२०६) 


अर्धभभक--खोबण. (१.५३१) 

अष्टताल--चेहन्याच्या आठपट उंचीची मूर्ती. देवीची 
मूर्ती आठ तालांची असते. (२.७७६-७८३) 
आगमा.--वेलींची उभी नक्षी. (१.२९९) 


आइड-केरी .--थर विभागातील आडवी नक्षी (२.६३९), 
केरकर्म पहा. 


आइडउछेद.---गर्भगृहाच्या अधोच्छन्दांत बाहेरील आयतांच्या 
सीमा दाखविणान्या रेषा. (१.६६) 
आडरेखा.----१.६६ प्रमाणे. 


आलम्ब.--मण्यांची लोंबत्या हाराची नक्षी (१.१४३, २३०) 


१४४ 











आलम्बिका .--सिंहमुखापासून किंवा कंबरपट्टयापासून 
मण्यांच्या लोंबत्या हारांची नक्षी. (१,४१७, २.२७९) 


आवरण देवता .--गर्भगृहाच्या भितीवर मुख्यतः: अनर्थावर 
व मुखशालेच्या भितीवर या दुग्यम देवतांच्या मूर्ती 


असतात. त्यांची प्राणप्रतिष्ठा तसेच पूजा अर्चा केली जात 
नाही. (१.२५६-२५९; २.३०४-३१६) 


उ 


उत्पला.--फुललेल्या कमछाची नक्षी. (१.३२८) 


उपरथ.--दोन मुख्य रथांच्या मध्ये असलेला दुग्यम रथ. 


उरु.--त्रिकोणाकृती लहान खुर. (२.२८५) 


ऊध्वगभिका.---कोनाड्याच्या वरच्या बाजूला भितीवर 
केलेली नक्षी, (२.३७०) 


ऊर्ध्वपिण्डि.---देवमूर्तीच्या आसनाचा सर्वात वरचा थर 
विभाग. (२.७६१) 

ऊध्वबंधना.--भितीच्या वरच्या भागी व शिखराच्या 
खाली असलेला नक्षीदार पट्ट. याला भित्तिबन्धनाही 
म्हणतात. (२.३७९, ४३२) 


ऊर्ध्वबिंदू.---आकृतितील सर्वात वरचा मध्यबिंदू 


१४५ 


किसकी 


कणीपीठ 


थे 


कलर 


थ््थ्य्व्य्य्व्ड 
' कलिकावलि 








क 


कंठ, कंठस्थान.--भिंत व घुमटाकार छत यांच्या मधील 
अंतर्गमन असलेला भाग (२.५७, ६२२). 


कणिका.---लहान कणी. 

कणी .----कंगोरा. 

कणीपीठ.--कणीचा थर विभाग असलेले पीठ. 

(१, २०९, २१६, २.७५२) 

कलश .--कल्साच्या आकाराचा दगडी शिखरावरील 
सर्वात वरचा अवयव, (२.६८४) 


कलियुक्ता.--कव्व्यांसह फुलांची नक्षी. (१.३१२) 


कलिकावलि.--कल्यांची रांग. 


कामबन्ध.---कामलीलात मग्न असलेल्यांची रांग. (२.४९८) 


कीतिमुख.--वज़मस्तकाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या 
वर्तुब्गतील मनुष्याचा चेहरा. (१,१४२) (सिंहमस्तक) 


कुज्चिता.---उभी पाने रांगेत कोरून काढलेली नक्षी, (१२८८) 
कुट.--दोन अवयवांमधली फट (२.१६८) 


कुटिला.--लांब देठांच्या पानांच्या वेलीची लांब व 
तरंगाप्रमाणे नक्षी. (१.३०७) 


८५. 
हि. ० 








कुंभ.---पंचकर्माचा दुसरा थर विभाग, पीठाचा एक 
प्रकार, (१.२१३) खांबावरील कुंभ थर, (१.२२२) 


कुंभकेरि.--कुंभाच्या मुखातून खाली लोंबणान्या 
पानांची नक्षी. 


कुंभ कलश.--ककसाचा एक प्रकार. (२.६९३) 


कुंभ स्तंभ.---वरती व खाली कुंभ असलेला खांब. (१२२२) 


कुंभिकाबन्ध .--कुंभांची उभी अथवा आडवी रांग. 
(१.५१६, २.१२२, १२९) 


कूट.---कोठलाही बाहेर आलेला भाग. (२.१०४, १६७) 
कूम पृष्ठ.---कासवाच्या पाठीप्रमाणे दिसणारा थर 
विभाग, पीठाचा एक प्रकार. (१.२११, २१८) 


केन्द्ररेखा .--व्यास किंवा त्रिज्या. (१.५१) 
केर, केरि.--कोरीव नक्षी. (२.६९३) 











खर्पर 


खुर 





कोणक.--गर्भगृहाचा बाहेरील स्तंभ. (१२३४, २१०७, २६९ ) 
कोणछेद.----चौरसाचा किंवा आयताचा कर्ण 
कोणरेखा.--म्हणजेच कोणछेद. 


कोणवर्ग.---कोपन्यावर उभा असलेला चौरस, समभुज 
चौकोन. 


कोणिका.--रथयुकत देवालयाच्या अधोच्छन्दांत कोपन्‍्यापाशी 
असलेली लहानशी कर्णपट्टी. (२.७२) 


क्रमछेद .---निरनिराव्त्या पातव्वींवरील समांतर रेघा. 


कौतूहल.--दोन प्राण्यांच्या जोडणीने होणारा (विचित्र) 
प्राणी. (१.३४५, ३६०) 


कोणप.---पिशाच्च. 


खांदि.--फट, चीर, संस्कृत मध्ये विश्रान्ति-स्थल. 


खर्पर.---[उडिया भाषेत खपुरि)--कवटी, कांहीशी 
वक्राकार अशी शिला, छप्पर किंवा अमलक 
झांकण्यासाठी (२.९२,९५) देवी (शक्ती)च्या देवढावरील 
घुमटाकार शिखर, (२.६२३) 


खुर.---पंचकर्माचा सगवब्न्यात खालचा थर विभाग. 


१४८ 





गर्भ रेखा. 





गर्भशंकर 








ग 


गर्भक.----शिखर, गर्भगृहाच्या भिंतीच्या वरच्या बंधनापासून 
बेकिपर्यतचा भाग, याचे तीन प्रकार आहेत, रेखा, पिढा 
व खाकरा. 

गर्भनयास.---गर्भगृहाची पायाभरणी. 


गर्भक पट्टी.---खांदि अथवा फट यावरून जाणारी लहान 


४ ६-॥8 


गर्भायंत्र.--गर्भगृहाचा अधोच्छंद. (१.६१) 


गर्भरेखा.--गर्भगृहाच्या अधोच्छन्दात गर्भगृहाच्या आतल्या 
भागाची आडवी सीमा दाखविणान्या व लांबीतील भितीची 
बाहेरील सीमा दाखविणान्या रेघा. (१.६६-६७) 


गर्भशंकर .--राहाच्या पुढच्या भागांत असलेली शंकराची 
मूर्ती, (२.१८०) 


गर्भकसिंह.-गर्भगृहाच्या शिखराच्या राहाभागाच्या 
मध्यभागी असलेली सिंहाची मूर्ती. (२.२८, ६६६) 


गर्भिका.--राहाच्या कोनाड्याच्या खालचा अवयव-तलगर्भिका 
(२.३३७) व वरचा अवयव-ऊर्ध्वगर्भिका.(२.३७०) 


गवाक्ष.---जावीदार खिडकी. (१,३६५) 


गवाक्ष-मण्डन.---गवाक्षावरील कोरीव काम केलेला 
भाग. (१.३७३-३९०) 


गवाक्षिका.---दगडामघले जाछीचे कोरीव काम. (१.४९३) 


१४९ 











गुण्डिका 


गुल्म, 





चम्पक दल 


गुण्डिका.--मण्यांची नक्षी. (२.३५५) 


गुण.---अनुराह व राहाचा एक प्रकार. (२.१२१, १४३) 


गुणरेखा.--परस्परसापेक्ष खालच्या खालच्या 
पातठीवरील समांतर रेषा. (२.३५४, ३५५) 


गुंफन.--एकमेकांत गुंफलेल्या रांगा. 


गुल्म.--पानांचा गुच्छ. 


गेलब.--वेलबुट्टीमध्ये स्त्रीची मूर्ती, (१.१९७) 


गेलबनारी .----१.१९७ प्रमाणे. 
च 


चंद्रिका .--मोराच्या पिसावरचा डोव्ठा, त्या आकाराच्या 
नक्षीला म्हणतात. (११२६. १५१; २.६५४). 


चंपकदल.---कुंभाच्या तोंडापासून खाली लोंबणान्या 
चाफ्याच्या पानाची नक्षी (१.२४०), किंवा पंचकर्मावरील 
खान्दिवरींल नक्षी. (२.२६४) 


चातुकी .--डोछे किंवा वडी यांची धावती नक्षी. (१.३२१) 


चापशिला.--जड आडवे दगड, (मुखशालेच्या) 
छप्परावरील दगडांना स्थेर्य देणारे. (१.५२५) 
चाल.---छप्पराचा अवयव (२.७०२), 

दोन प्रकारचा असतो-पिढा-चाल व लहराचाल. 


१५० 


चूल क्‍ 





छ्न्द 








चूल.--शिखा, घुमटाकार छप्पराचा सर्वात वरचा भाग. 
(२.५७) 


चूलि.---अनर्थातील कोनाड्चाचे वर्तुठाकार छप्पर. 


चूलिका.---नक्षी कामातील लहान गोलाकार वरचा भाग. 
(२.३२१, ३२६, ७०१) 


छ 
छन्‍्द.---एकमेकावर छेदून जाणारे भाग. 
(१.४६२, ४६४, २.६२५) 


छेद.--फट, खांच, आकृतीतील आडवी, उभी अथवा 
तिरपी रेघ. 


छेदकोण .--उतरता किंवा कलता भाग. (२.१४१) 


छेदबिंदू --दोन रेघा ज्या बिंदूत परस्परांस छेदतात तो 
बिंदू. (११७८, २६५) 


जलपत्र.--दरवाजावर पाणवनस्पतीची अलंकरणार्थ 
नक्षी. (१.२००) 


झ 


झरा, झरावलि.---लोंबत्या थेंबांची नक्षी. 
(१.५०६, २.३७७, ५३३). 








डोरि 








तल बन्धना 


त्रिछेद 


डमरूभूमि किंवा डमरुगभं.--डमरुच्या आकाराचा 
अवयव. (१.२३८, २.२६४) 


डोरि.---आडवी लहान पट्टी. (१.२२८) 


त 


तल.---पातछी, कुठल्याही वास्तूचा, वास्तूच्या अवयवाचा 
आधारभूत भाग, मजला. 


तलगभिका.--मध्यभागी असलेल्या कोनाड्याच्या 
खालच्या बाजूला केलेले अलंकरण. (२.३३७) 


तलबंधना.--पंचकर्माच्या वर व भितीच्या खालच्या 
बाजूस असलेला नक्षीचा पड्ट, (२.४३०) 


ताल.--मूर्तीच्या मापाचे एकक, मूर्तीच्या मुखाच्या 
मापावरून ठरविलेले. (२.७७५) 


त्रिछेद.--बाहेर आलेल्या आयताकार भागाची सीमा 
दाखविणान्या तीन रेघा. (१.६८) 


"५२ 











थ 
थियकेरि.---आडाकेरिप्रमाणे पर्ण उभी नक्षी 


द्‌ 


दंति.--दाताच्या टोकाप्रमाणे बाजूने दिसणारा थर 
विभाग. 


दंतुरिका .--दंतुर नक्षी. 

देश.---कोणताही भाग, अवयव किंवा क्षेत्र 
ध 

धार.---आधार, खांब. 


धारिणी शिला.--चापशिलेच्या खोबणीत ज्या दगडाचे 
कूस बसविलेले असते असा उभा दगड. (१.५३५) 


न 


नन्दावत .---देवालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी असलेल्या 
अर्धवर्तुदाकार पायय्या. 


नन्दिका मुख.--लहान वज्रमस्तकाच्या मध्यभागी 
वक्षभागासह स्त्रीचे मुख. (१.१४७, १४८) 
नागस्तंभ.---एक किंवा दोन नागमूर्तीनी लपेटलेला 
खांब. 

नाटाम्बर.--गर्भकाच्या पुठ्य्या भागी असलेली 
नटेशशिवाची मूर्ती. (२.१८७-२३९) 

नारिबन्ध .--स्त्रियांची रांग. 


निम्नबन्धना .---पंचकर्माच्या वर पण भितीच्या सगव्त्यात 
खालच्या पातवठीवर असलेला नक्षीदार पट्ट. 


निम्नबिन्दू.---आक्‌तीतील सगव्न्यात खालच्या आडव्या 
रेघेचा मध्यबिंदू 


१५३ 








निशागर्भक 


लयतासासा 


पट्ट 
अल सध न आकार आ 
पट्टी 





निम्नरेखा.---आक्‌तीतील सगव्ल्यात खालची रेघ. 
निशा.--(मूर्ती करिता) कोनाडा. 


निशागर्भक.--मोठ्या रेखा प्रकारच्या प्रासादाच्या मागच्या 
व दोन्ही बाजूस लहान देवालये असतात त्यांना म्हणतात. 
(२.२८, ४१). 
निशामूर्ती.--या लहान देवालयातील मूर्ती 

प 
पंकजा.--उमललेल्या कमकठाचे अलंकरण. (१.३२५) 
पंचकर्म .--देवालयाच्या भिंतींच्या सर्वात खालच्या 
भागातील पाच थर विभाग. 


पट्ट.---नक्षीशिवाय असलेला थरविभाग. 
पट्टी .---दगडाचा अरूंद पट्ट. 


पद्मपत्र .---कमकाच्या पानाप्रमाणे आकार असलेला 
थरविभाग. 


पद्मपीढ .---छप्परासारखा खालच्या बाजूस चक्राकार 
असून त्याच्यावर कमछाच्या पानांची नक्षी कोरलेली 
असते. 


रा “»दोन वक्र असून कमब्ठच्या पानांची नक्षी 


परिराहा.---राहाच्या बाजूला असलेला अरुंद उभा पट्ट, 
शिखरावर अनुराहाला सलग असतो. (२.५८६,५९०) 

पल्‍लव .---पानांची नक्षी (१.३१०, ३११) 
पाग.--भितीचा व शिखराचा उभा विभाग, खांब, 
रथाप्रमाणे. 

पाट.--सपाट दगड, (१.५२१-५२३) 


पाश्वदेवता.--देवालयातील मुख्य देवमूर्तीशी संबंधित 
इतर देवता, राहावरील तीन कोनाड्यांत त्या ठेवलेल्या 
असतात. त्यांची प्राणप्रतिष्ठा केलेली असून त्यांची पूजा 


. केली जाते. (२.३५६) 


पिण्डिका किंवा पिण्डि.---बैठक, आसन. 


१५४ 














पीढ.--इमारतीच्या अग्रभागातील त्रिकोणाकृती भाग जो 
'उतरता व वक्राकार आकाराचा असतो. इमारतीचा वरचा 
भाग झाकणारा अवयव. (२.३२०-३२५) 


पीढ-चाल.--एकावर एक पीढ ठेवून बांधलेले छप्पर. 
(२.७०२) 


पूर्णदभित्ति .--प्रासादाची पायाची भिंत. 


पोटल.---खांबाशिवाय, भिंती व घुमटाकार छप्पर असलेले 
देवालय. 
प्रस्थ ---रुदी, आडवे माप. 


प्रस्थविंदू .---आक्‌ूतीत, ज्या बिंदूपाशी आडवी रेघ उभ्या क्‍ 
रेघेस येऊन मिलते तो बिंदू 


प्रस्थरेखा .---आक्‌तीत आडवी रेघ. 


.... प्रान्तरेखा.---उभी बाहेरची सीमा दाखविणारी रेघ. (२.६०४) 





ह 
धर 


फ 
फुलि.--भूमी किंवा तरंगाप्रमाणे अथवा दंतुर पृष्ठभाग. 


फेणी.---उलटा पद्म थर. 


फेणी-चूलिका .--फेणींनी बनविलेली चूलिका. (२.४६०) 


हक 


ब 
बड.---खालचा पंचकर्म व वरची बंधना यामधला 
मभितीचा भाग. 

बन्ध.--नक्षीदार पट्ट. (१,१९४, ५०७; २.३८६) 
बन्धना.---माछेसारखा थरविभाग, कंगोरा, भितीवरील एकावर 
एक ठेवलेले आडवे थर विभाग. (१,४८२, २.३७९) 


बल,--व्छी. (१.५०४) 


बलि.--लहान वछी. (१.१२३, १३६, १४३) 


बाहू.--हात. रेघ, आकृतीतील तिरपी रेघ, त्रिकोणाची 
बाजू 





बेकि.--कंठदेश, देवालयाचा मानेचा भाग, शिखर व 
आमलक यांच्यामधला भाग. (२.४०५) 


बेकि भैरव.---आमलकाला जणू कांहीं आधार देत आहे 
अशी बेकीवरील मूर्ती, (२.४०५) 


बेकिसिंह.--बसलेल्या सिंहाची मूर्ती. (२.४०५) 





बेढद.--घुमटाकूती छप्पराच्या खालचा भितीचा उभा 
भाग. (२.६१७) 
भ 
भंगि.--शरीराचा बांक. (१.२७९) 
भद्रपी5.---कैलास व पंचरथ प्रकारच्या देवालयांचा 
अधोच्छंद या प्रकारचा असतो. (३.३१) 
१५६ 











एन ४9३३-१ रअज 





कुठल्याही अवयवांची बैठक. 
म॒ 


मकर.---लहानशी सोंड असलेला मगर, दंतकथेतील 
प्राणी, वरूण व गंगा यांचे वाहन. 


मकराकृति हरि.--मकराचे अवयव लावलेले सिंहाचे 
तोंड. देवालयाच्या पुढच्या बाजूला अलंकरण म्हणून 
ठेवतात. (२.६५८) 


मण्डप.--गर्भगृहाच्या पुक्यातील मुखशाला किंवा 
सूच्याकार शिखर असलेले लहान देवालय. 


मणिबिन्दू.---कामकलायंत्रातील मध्यबिन्दू (२.५०९, ५१०) 
मध्यप्रस्थ .---आकृतीतील आडवी मध्यरेघ. 
(१.२६५, ४०५; २.२०६, २१२, २३४) 


मध्यबन्धना.--भितीच्या मध्यभागी असलेला नक्षीदार 
आडवा पट्ट. 


मध्यरेखा.---आक्‌तीतील उभी मध्य रेघ. 
(१.१६१, १७७, १९०, २.२१९, २२९ वगैरे). 
महाविद्या.---पराशक्तीचे दहा निरनिराढे अवतार, (१.२५९) 


मातृका.--कांहीं देवांच्या शक्ती, या सात किंवा आठ 
आहेत. (१.२५९) 


मुखटा.--खाकरा प्रकारच्या देवालयाच्या रुंद छप्पराच्या 
पुढच्या बाजूस घुमटाकार असलेला पुढे आलेला भाग. 
(२6:56, 

१५७ 





हर कल | मन मुद्रका.--छप्परावरील सर्वात वरची शिला;: 


मुद्रका 





आमलकावरील पोकछ्ी झाकणारी शिला 
मूर्तीयंत्र.--मूर्तीच्या आंखणीची आकृती. 


मेघा.--ढगांप्रमाणे दिसणारी नक्षी, (१.३१४ ) 
य 


यन्त्र.---पूजेसाठी विशिष्ट भौमितिक आकृती (१९० ), 
मूर्तीच्या आखणीची आकृती (११५९, १७२ वगैरे) 


यूप.--यज्ञीय खांब, देवीच्या मंदिरावरील लिंगाच्या 
आकाराचा कछस,. (२.६८४) 

र 
रतिकेर.--उभ्या जागेवर पानांच्या नक्षीचे केलेले 
अलंकरण. (१.३०१) 


रत्गर्भ.---दगडाचे यन्त्र. यात मूल्यवान रत्ने ठेवण्यासाठी 
खोबण्या असून ते यन्त्र मूर्तीच्या बैठकीच्या खाली तिच्या 
प्रतिष्ठाविधीच्या वेष्ही ठेवतात. (२.७४५ ) 


रथ.--देवालयाचे उभे विभाग, त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ 
व नवरथ असे देवालयांचे प्रकार आहेत. (२.४४) 


रथक.--रेखा प्रकारच्या देवालयाच्या भिंतींवर पिढा 
अ्रकारच्या लहान शिखरांनी अलंकरण केलेले असते. 
कांहीं वेछेला शिखरावरती लहान लहान शिखर दाखवितात. 
त्यांना ही रथक म्हणतात. 


रंगणी.---लहान चौरसांत दाखविलेली फुलांची नक्षी. 
(१.३२०) 

राजबंध.---मुखशालेच्या भिंतीवर सर्व बाजूंवर कोरलेला 
नक्षीदार पट्ट. यावर राजाची मिरवणूक, शिकारीची दृश्ये, 


_ सैन्याचे संचलन इत्यादि दृश्ये दाखविलेली असतात. (१५०७) 


१५८ 








राहागर्भक 


'वर्त 





रामगायत्री .--मनुष्याचा चेहरा असलेली गाय. (२.७२६) 


राहा.---आधार, भित व शिखरावर उभा, मध्यभागी पुढ़े 
आलेला विभाग. (२.१३६, ३३०, ५४३) 


राहागर्भक.--राहाच्या पुढच्या बाजूस जेथे वज्रमस्तक 
असते ती जागा. द 


राहा-सिंह.--राहापासून पुढे आलेली सिंहाची मूर्ती. 


ल 

लता-दंड.---वेलीचे कांड. 

लक्ष्मीस्थल.---दरवाजाच्या उत्तरंगावर मध्यभागी लक्ष्मीची 

मूर्ती असते ती जागा. (१.८३, १७२) 

लहर.--तरंग, छप्पराचे दगड आत आत घेऊन 

बांधलेल्या छप्पराचा प्रकार. (१.४८३) 

लहरीतल.---(४079९०]७० छप्पराचा तक, (१४८५) 
व 

वज्बिन्दू.--वज़्मस्तकाच्या वर्तुब्गाच्या खालच्या बाजूचा 

मध्यबिन्दू. (१.१२२) 

वज्मस्तक, वज़मुखी किंवा वज़मुण्ड.--राहापागाच्या 

पुढच्या बाजूला असलेले प्रमुख अलंकरण, तसेच खुर 

वगैरे भागांवर लहान प्रमाणांत असते. (१.१२०, २.५७८) 


वर्त अथवा नंदावत॑.--मंदिराच्या प्रवेशद्वारापाशी 
असलेल्या अर्धवर्तुठाक॒ती पायन्या. (१.७५) 


वर्तुला.--वर्तुलणकूतीत पानांची नक्षी. (१.२९६) 


१५९ 


विमानिका 











वि 
००० 7, 


ाक 
३३ 


50 


| 






कप १ 
व 2॥ 


॥ 









हु] 
(4४२ 
१११३३ 





ग॑ | ५ । 
गा 


शिखर. 





वतुंलकणी .--वृत्ताकार कणी. (२.४७३ ) 
वक्कभि.--वेलींची नक्षी, (१२८४ ) 

वसनन्‍्त.--पाने व वेली यांची नक्षी असलेला आडवा पट्ट. 
विग्रहबन्ध .--मूर्तीची रांग, (२.४७ ) 
विमान.--मंदिराचे शिखर, कांही वेल्ेला संपूर्ण देवालय. 


विमानिका .--खांबाच्या वरच्या टोकावर दाखविलेले 
लहानसे शिखर, त्यावर फेणि, पिढा, कलश व वज्रमस्तक 
दाखवतात. (२.४४९) 


विश्वांतिस्थव्ठ.---खांदि. 
वीथीपीठ.--साधे, नक्षी नसलेले पीठ. (१.२१४-१५) 


वीरासन.--एक गुडघा जमिनीवर टेकलेला व दुसरा 
उडचा वर उचललेला अशी बसपण्याची तच्हा. (१.३५२) 


वेध.--जाडी, खोली, कांहीं वेकेला उंची देखील. 
वैताल.--लांबट गोल शिखर, (२.४५-६ ६) 
वृत्तवज़ांग .--वज्र मस्तकांचा प्रकार. (3,783, 

द श 


शालारन्ध.--शालेच्या दोन छप्परांमधल्या उभ्या भितीच्या 
जागेत असलेली भोके. 


शिखर.---विमान, गर्भक, गर्भमन्दिर हे प्रतिशब्द आहेत. 


पाग-शिखर .--गर्भगृहाच्या शिखरावरती प्रामुख्याने 
अनर्थावरती असलेले लहान शिखर 


निशा-शिखर.--कोनाड्यावरील लहानसे शिखर. 


स 
सगुंफा.--प्राण्यांसह लतावेलींची नक्षी, (१३०५ ) 


समभद्रपीठ.---रत्नसार देवालयाचा अधोच्छन्द या 
प्रकारचा असतो., (२.१३) 


ते६०. 


संघिस्थल 





समभागिक .--दिलेल्या क्षेत्राचे दोन समान भाग करून 
त्यात दोन निरनिरात्य्या नक्षी कोरलेल्या असतात. 
(१.३०९) ह 


समक्षेत्र पद्मयपीठ.---महामेरू देवालयाचा अधोच्छन्द या 
प्रकारचा असतो. (२.२३) 


संधिस्थल किंवा स्थान.--मुखशाला व विमान यांना 
जोडणारी भित. (१.७४) 


सर्वतोभद्र पी5ठ.--मंजुश्री देवालयाचा अधोच्छंद या 
प्रकारचा असतो. (२.९) 


सिंहमुख.--वज़मस्तकावरील किंवा इतर स्थानांवरील 
सिंहाचे तोंड. द 


सूत्र.--माप घेण्यासाठी दोरी, शिल्पविषयक नियम. 


ह 
हंस, हंसलता.--हंसांची रांग. (१.२९३) 


१६१ 





उपज तय सहला डू 705: अल कप पतने- 9-८ २-जंज को 2-9 अड ७क:४प ६2:७० अं पाक 2५ ५ थे सत>भ» ++े पिन उंध जब जे नोरिडिओ जिओ 5 + ५ जन शॉप. 7५ -चआ+ नमन 2300 %% ०370 पं 


) 
| 
| 
| 
। 
/ 
| 
। 
॥ 





श्री गणेशाय नमः 


३5 विश्वकर्मणे नमः | श्री नीलाद्रिनाथायनम: | 


शिल्पप्रकाशे 
प्रथम: प्रकाश: 


विश्वकर्मप्रतिमाध्यानम्‌ -- 
ऐरावतसमारूढं. नानामणिविभूषितम्‌ | 
चतु:षष्टिकलाविद्यानिपुणं वदनोज्ज्वलम्‌ ॥ १ ॥ 





पीतवस्त्रपरीधानं केयूरहारमण्डितम्‌ 
चतुर्भुजधरं देवं॑ प्रशान्तदद्न॑ महत्‌ ॥ २ ॥ 


भुजद्बये सुगर्भा च अपरे मानधारकम्‌ 
वन्दे विष्णुं महातेजो विश्वकर्मन्‌ नमोस्तु ते ॥ ३ ॥ 


यंत्रकालिकास्वरूपम्‌ -- 
यंत्रमूर्ति: महाकाली सर्वविद्यास्वरूपिणी 
सर्वशिल्पमयी नित्या सर्वानन्दप्रदायिनी ॥| ४ ॥ 


सर्वविध्नहरीं देवीं नमामि यंत्रकालिकाम 
शिल्पभेदा: --- 
शिल्पविद्या तु महती तनन्‍मध्ये पंचधोत्तमा ॥ ५ || 


'उ्वकारकरक. 





दारु पाषाण लौहज्च स्वर्ण लेख्या तथेव च 
पोतकर्म गृहाधार व्यावहारिकदारुणि ॥ ६ || 


प्रासादे मंडपे दुर्ग पुरे पाषाणमेव च 
प्रासादरक्षणे युद्धे लौह लांगलकर्मणि ॥ ७ || 


ेशयननायत 


व्यसने भूषणे चैव स्वर्ण मुद्रा विनिर्मिते 
प्रतिमागठने शुद्ध फलकोत्कीर्णने तथा ॥ ८ ॥| 


काष्ठपाषाणपाते वा प्राचीरे तोरणान्तरे | 
नानारससमायुकक्‍ता लेखविद्यासु शोभना ॥ ९ || 


श्ुणु तत्न प्रवक्ष्यामि प्रासादशिल्पमुत्तमम्‌ । 
शिल्पप्रकाशग्रन्थो5यं प्रासादविधिवर्णना || १० || 


१६३ 


भूमिनिर्वाचना -- 
प्रासादगठने मुख्या देशस्थानविचारणा | 
नदीहीनभूमिवर्ज्य पाषाणमयम्‌ त्तिका ॥ ११ ॥ 


सेकतबहुला भूमि: श्रेष्ठा प्रासादमण्डने । 
पंकिलां च परित्यज्य दाहभूम्या विवर्जिता ॥ १२ ॥ 
भूमिलक्षणानि -- 
एतानि देशभेदानि ग्राद्याग्राह्म॑ विचारयेत्‌ । 
मृण्मयरजोयुक्ता च मुक्तापांशुसमप्रभा ॥ १३ ॥ 
मधुरगंधयुता या सा भूसुरा भूमिरेव हि। 
आरक्तवर्णभूमिश्च सद्योरक्तसमप्र भा ॥ १४ ॥ 
अम्लगंधसमायुक्ता क्षत्रिया भूमिरुच्यते 
वालूकायुक्तभूमिश्च पीतवर्णा च पंकिला ॥ १५ ॥ 


क्वचित्‌ सूक्ष्मा क्वचित्‌ तीक्ष्णा क्षारगंधसमा च या 
कथिता वैश्यभूमि: सा शिल्पशास्त्रानुमोदिता || १६ ॥ 


अतिपंकिला च या भूमि: असितवर्णमृत्तिका 
पूतिगन्धयुता भूमि: शूद्वरेति समुदीर्यते ॥ १७ ॥ 


ब्राह्मणी क्षत्रिया सौम्या प्रासादार्थ शुभप्रदा 
अन्‍्यां तु वर्जयेत्‌ नित्यम्‌ श्रुणु शोधननिर्णयम्‌ ॥ १८ ॥ 


_ वास्तुभूमिपरीक्षा -- 
आद्ये मध्यस्थले कृत्वा यंत्रगर्भ विनिश्चयेत्‌ 
मध्यबिन्दुं समालम्ब्य षोडशांशेन भाजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


पूर्व तथा न्यसेदिन्द्रमाग्नेय्याम॒ अग्निदैवतम्‌ |. 
दक्षिणे दण्डधृक्‌ चैव नैकऋ्रते नरवाहनम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रतीच्यां वरुणं वायुं वायव्ये कल्पयेत्‌ सदा 
उत्तरे दिशि कौवेरं॑ ऐशान्यामीशमेव च ॥ २१ ॥ 
मध्यनिम्ने अनन्तज्च ऊर्ध्वे ब्रह्माणमेव च 
. यमपार्श्वे पिशाचज्च गुह्मयक॑ वायुदेवताम्‌ ॥ २२ ॥ 
किन्‍्नरं नै्ऋताधीशं गंधर्व शंकरस्य च । 
यक्षसिद्धद्वय॑ वायुदेवताया: प्रलम्बकम्‌ ॥ २३ ॥ 


१६४ 





मध्यक नदे ताम्रदीपे करंजतैलसनिनिभे 
शिखाप्रज्ज्वलनम्‌ कृत्वा पूजयेतज्योतिरूपिणीम्‌ 


अनूढावामहस्ते तु करणीया सुवर्त्तिका 
तथा प्रज्ज्वलिते दीपे पूजयेत्‌ ज्वलनाम्बराम्‌ 
अस्थिमालाधरां देवीम्‌ असिखर्परधारिणीम्‌ 
35 हां हीं हू जैहैं जीं हू: इति मंत्रेण पूजयेत॒ 
पूजान्ते मापतिलं च शर्करां दर्भमृत्तिकाम्‌ 
आज्येन सह समालेप्य दिगूबलिकरणं ततः 
अतः परं निरीक्षेत शिखां दीपस्य चोत्तमाम्‌ 
ऊर्ध्वमुखी यदि शिखा सर्वदानन्ददायिनी 


कोवेराभिमुखी यत्र कीरत्तिश्रीवृद्धिकारिणी 
अस्थिरा सर्वदा यत्र शिखा तत्र न कारयेत 


यक्ष सिद्ध द्योहींना वर्जनीया सदा ध्रुवम्‌ 
यदि स्यात्‌ कुंचितशिखा पाण्डुरवर्णसंनिभा 


तदा निश्चितभावेन अस्थि तत्र न संशय: 
स्वर्णवर्णशिखा यत्र दक्षिणाग्रे क्षणे क्षणे 
धनगर्भा च सा भूमि: यशःकीर्तिविवर्धिनी 


क्च्छभूमि: सदा हीना दारिद्रयं जायते तथा 
धूम्रवर्णशिखा यत्र शिखाग्रे धूम्रमंडलम्‌ 
भूमिगर्भ मृताधारो वर्जनीया तु सा सदा 

शवयुक्ता भूमिरेव कथिता शास्त्रविस्तरे 


सहसा दीपशिखया यदि भूमि: प्रचुम्बिता 
निष्फला भूमिराख्याता न कार्या मन्दिरादय: 


श्रुणु काल॑ ततो गुणा भेदाः सिद्धान्तसम्मता: 
रिक्ता त्यक्ता सदा वर्ज्या अशुद्धा: करणादय: 


नृपति: सचिव: शिल्पी कर्मकार: पुरोहित: 
सर्वे ते सम्भवा यत्र तत्र प्रासादसम्भव: 


६५ 





| 
| २४ || 


[| २५ || 


|| २६ || 


|| २७ || 


|| २८ [| 


|| २९ || 


|| ३० || 


| ३१ || 
| 


| ३२ || 


|| ३३ || 


|| ३४ || 


| ३५ || 


| ३६ || 





शिल्पी पुरोहितो मुख्यौ वास्तुनिर्माणकर्मणि 
आधद्ये निर्वाचन कुर्यात्‌ वास्तुभेद॑ तथेव च ॥ ३७ | 


स्थानभेदे वास्तुभेद॑ मतानुसारभेदयो: 
केवलं तु प्रवक्ष्यामिं शास्त्रानुसारतो यथा ॥ ३८ ॥ 


वास्तुभूमिभेदा: “८: द 
चतुरस सम चैव विषम॑ चतुरसकम्‌ | 
: वृत्तं कुटिलरेखा सा शकटाकारकुंचिता ॥ ३९ || 


ध्वजभूमिं तथा वर्ज वज्ाकारेण कारयेत्‌ 
शरं च छलठ्रभूमिं च द्विभागीकृतमेदिनी ॥ ४० ॥ 


ततो व्यजनभूमिं च द्विमुखशीर्षगामिनी 
मीन च कूर्मपृष्ठं च शंखमर्धन्दुशोभनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूर्णकुंभ; तथा खड़्ग: अथवा कमलादय: | 
एतानि वास्तुभेदानि षोडशास्य विनिश्चय: ॥ ४२ ॥ 
कूर्मपृष्ठं तथाकारे कुंभ शंखं तथेव च । 
विष्णुभूमी: तथा शैवेकमलंवास्तुकर्मणि ॥ ४३ ॥ 
विषम॑ चतुरसं तु मीन वजं॑ तथेव च। 
खड्गवास्तु सदा देवि यंत्रवास्तु* तदुच्यते || ४४ ॥ 
शक्तिवास्तु 
अपरे गृहभेदेन मध्यमं वास्तुनिर्णय: 
अवश्यकरणं कर्म वास्तुभेदे न संशय: ॥ ४५ ॥ 


एतन्मध्ये चतुरस धनधान्यादिवदध्द ने 
सिद्धभूमिरिति ख्याता वाराहमतपुगव ॥ ४६ ॥ 
इति वाराह संहितायाम्‌ | 


भूमिमार्जनपद्धति: -- 
वास्तुस्थापनकर्मान्ति भूमिमार्जनशोधनम्‌ | 
करण सूत्रपातार्थ शंक:ः मध्यस्थलस्थितः | ४७ ॥ 


वास्तुमध्ये गतो बिन्दु: गर्ते द्वादश चांगुलम्‌ । 
गर्भ निपातयेत्‌ शंकुं काष्ठे वा वेणुखंडक ॥ ४८ ॥ 


१६६ 





मध्यदेशे तथा सूत्र द्वात्रिशमुष्टिसम्मतम्‌ । 
वृत्ताकारे तथा काुर्यात्‌ मंडलं वेष्टनी यथा ॥ ४९ 


विश्वकर्मा द्विजश्रेष्ठ: शंकृपाश्वें च वेष्टनी । 
आराधयेत्‌ तथा दिव्ये नृसिंहं विघ्ननाशनम्‌ ॥ ५० 
कंन्द्ररेखोपरियदि सूत्र जायेत वर्द्धितम्‌ । 
तदा ह्याचरते कीत्तिम्‌ लेशमात्र॑ न संशय: ॥ ५१ 
अशुभं यदि तत्स्थाने सूत्र संकीर्ण जायते । 
परित्याज्या तदा भूमि: नात्र कार्या विचारणा ॥ ५२ 
सूत्रधारणकाले चेत्‌ विकटो जायते रवः । 
परित्याज्या तदा भूमि: नात्र कार्या विचारणा ॥ ५३ 


सूत्रविस्तारमात्रेण सुगन्धादि: भवेत्‌ यदि । 
शुभक्षेत्रमिति ख्यातं प्रासादार्थ मनोहरम्‌ ॥ ५४ 


नागबन्ध : --+- 


वास्तुशंक्समाहारे भूमिमार्जनशोधनम्‌ । 
अन्ते श्रूणु तदा नागक्षेपविधि विधानतः: ॥ ५५ 


नागबन्धक्रमे द्वारं निर्णयेत्‌ विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
तोरणं पूर्वभागे च* सिद्धि: साधारणं यथा । 


* द्वारदेवानुसारत: | 
न कुर्यात्‌ वास्तुपूजादि श्रावणे भाद्रके तथा ॥ ५६ 


मार्गशीर्ष च पौषे च दक्षिणे नागमस्तकम्‌ | 
शुभकाले ततो नीत्वा यथाशास्त्रानुसारत: ॥ ५७ 


नागबंधानुसारेण शंक्स्थापनमुत्तमम्‌ । 


अन्ते करणीयं गर्त प्रासादभित्तिस्थापनम्‌ ॥ ५८॥ 


यतो देघ्य॑ भवेत्‌ शीर्ष ततो भागत्रयं तथा । 
तदा गर्भभूमिमध्ये तिर्यक गर्भ न संशय: ॥ ५९ 


गर्भभूमिगर्भपीठे यंत्र कुर्यात्‌ मनोरमम्‌ | 
तदनुसारतो गर्भ पूरयेत्‌ गठनान्तरे ॥ ६० 


०0५०(0 


तदनुसारत: गरत॑भित्तिशिलरां प्रपूरयेत्‌ |॥ 
गर्भयंत्रनिर्णय: -- 

सावधान श्ृणुष्वात्र गर्भयंत्रादिनिर्णयम्‌ 

विषमं सम॑ वा क्षेत्र चतुरस्न॑ सुनिश्चितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


मध्यच्छेदद्वयं॑ कृत्वा भागत्रयं तथा पुनः 
अन्ते एकछेद भाग प्रस्थादि क्रम॑ वर्द्धयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
विषम॑ चतुस्ं॑ च भूमि: सा तत्र जायते 
अंते भागत्रयं कृत्वा दैध्यभावेन छेदित: ॥ ६३ ।॥ 


मध्यभागे द्वयस्थानं गर्भगृहार्थ निश्चितम्‌ 
मध्यभागद्वयोर्मध्ये देवस्थानं च निर्मलम्‌ | 
मध्यभागे प्रस्थबिन्दुमारभ्य समभावत:ः ॥ ६४ ॥ 


तदनुसारतो बाहू वर्द्धयेत्‌ पार्श्वयोः तथा 
तत्‌ पाश्वर्धि तत्‌ क्षेत्र द्विभाग ऊर्ध्व निम्नगे ॥ ६५ ॥ 


रोधयेत्‌ रेखा पाश्वेण अर्धभागे सुनिश्चिते 
आड़रेखां समारभ्य गर्भरेखान्तचालनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


विषम॑ चतुरसं च मध्यपार्श्वद्वयं॑ तथा । 

वर्द्धयेत्‌ दैर्घ्यपाश्वेण समभागे न संशय: ॥ ६७ ॥ 
द्विभागांशे तथा कृत्वा पूर्ववत्‌ बाहुयुग्मयो: 
योजयेत्‌ सह त्िच्छेद निम्ने गर्भ गृहे ॥ ६८ ॥ 
तथासच्छेदभेदयो: बाहुचतुर्थे ऊर्ध्वभागत: 
योजयेत्‌ पूर्ववत्‌ बाहु गर्भगृहे ततः परम्‌ ॥ ६९ ॥ 


तदनुसारत: पाश्व॑ मध्यबाहुद्यं तथा | 

वद्धयेत्‌ समरूपेण क्षेत्र तदनुसारत: ॥ ६६ || 
आड्रेखां समारभ्य गर्भ क्षे त्रसमन्विते 
योजयेत्‌ गर्भरेखांशे क्षुदक्षेत्रविधानतः ॥ ६७ | 
द्विभागांशे तथा कुर्यात्‌ कोणवत्‌ बाहुयुग्मयो: 
गर्भगृहसमायुक्ते क्षेत्रिणि वसुसंख्यकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ज्िच्छे दभे दयो: भागगूहादि निर्णयेत्‌ सुधी: 
योजयेत्‌ पूर्ववत्‌ क्षेत्र गर्भवाह्ये विशेषत: ॥ ६९ ॥ 
योजयेत्‌ समभागेच जअ्यांशं विधिपूर्वकम्‌ | 


१६८ 





योजयेत्‌ समाभागेन निम्ने च त्रितयादपि 
ततः षडभागदी्घे च प्रस्थे च पंचधा तथा 


एतानि यंत्रभेदानि विमाने शिखरेपि वा 
अत्राहं तु प्रवक्ष्यामि शालायंत्रादि निर्णयम्‌ 
बाहु: द्वितीया मुख्या च*पूर्वेच सम्मुखे तथा 
रेखा दैघ्यें च प्रस्थे च वेधमानानुसरतः: 

* दद्धितक्षेत्रमुख्यश्च 
द्वारदेशं च गर्भस्य कथयामास यत्नतः 
द्वारदेशचतुर्भागे द्विभागं द्वारमुत्तमम्‌ 


द्वारशेषं द्विबाहु च अर्धभागेन वर्धयेत्‌ 
तत्र जायेत यतक्षेत्र संधिस्थानं तदुच्यते 
द्वारदेशं द्विबाहुभ्यां वर्द्धयेत्‌ू तोरणावधि 
तत्‌ क्षेत्रम्‌ उभयो: पारश्वे संधिस्थानम्‌ तदुच्यते 
जिभागं कुरुते संधि द्वितियावर्त्तसन्निधौ 
ततञ्ञ निम्ने द्यावर्त: अर्धचन्द्रसमाकृति: 
तोरणं प्रथमावर्तत वाड़मध्ये तथोपरि 
संधिबिन्दुं समारभ्य त्रिगुणं वेधं वर्धयेत्‌ 
यथा गर्भगृहप्रस्थं तथा शाला द्विगुणिता 
ततो निर्धारणं* काुर्यात्‌ वेद्यां तु चतुरांगणे 
* दैर्ध्य वेधश्च 

अंते नीत्वा मध्यबिदुं गर्भविन्दुं* समाचरेत्‌ 

द * गर्भक्रियां समाचरेत्‌ 

पूर्ण भित्तिस्वरूप॑ च गठेत्‌ दृढ़ोत्तमे शुभे 
अंते भूमिसमीपे च पीठं कृत्वा तथाशुभम्‌ 
भूमिपाश्वे तथा भित्ति प्रोत्थाप्यं गर्भमन्दिरम्‌ 
बालुकां मृत्तिकां वापि पाषाणं च दृढ़ोत्तमम्‌ 
भरयेत्‌ भूमिगत्तानाम्‌ दूृढ़े दृढ़ोत्तमे सदा 





| 
|| (७० || 


| ७१ || 


[| ७२ || 


| 
|| ७३ || 


| ७३ || 


।| ७४ || 


।| ७५ || 


| 
|।। (७६ || 


|| (७७ || 


।। ७८ || 


| ७९ || 


| 
|| ८० || 


मुखशालायंत्रकारिका --- 
अत्र श्रृणु मुखशाला वाड़ क्रियादि निर्णयम्‌ । 
मध्यबिन्दु समाश्रित्य भागनिर्धारणं महत्‌ ॥ ८१ ॥ 


संधिविन्दु समारभ्य सम्मुखे द्वारदेशत: 
रेखाविभाजनम्‌ कुर्यात्‌ द्वये पार्श्वे यथाक्रमम्‌ ॥ ८२ ॥| 


ततो लक्ष्मीस्थलारभ्य रेखां वर्धयेत्‌ तथा 
योजयेत्‌ पूर्वभागेन तोरणं तोरणादपि ॥ ८३ ॥ 


अंते प्रस्थक्रमे भागरेखा: सप्तानु कल्पयेत 
कोणान्तं॑ कोणपर्यतं॑ द्वयरेखादि* छेदयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


*रेखद्वयं | 
मध्ये प्रस्थं यथा बाहुवेधे जिबाहुसंगमे 
गवाक्षस्थानमेतानि शालारन्ध्र: स कथ्यते ॥ ८५ || 


अग्रे सम्मुखभागे च तोरणं धार्यते महत्‌ 
वर्तद्वय॑ं तथा दूढ़े कारयेत्‌ च प्रयत्नत: | ८ ६ || 


त्रिधान्ते दशछेदानि अथवा ऊर्ध्वसंख्यक: 
चतुष्कोणसन्निधौ च त्रिकोणं कारयेत्‌ सुधी: ॥ ८७ ॥ 


एतानि कोणकादीनि शिल्पशास्त्रानुसारत: 
अनन्तरमनर्थ च अनुराहादि निश्चितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


परस्पर सम॑ स्थानम्‌ कार्यभेदे मनोरमे । 
प्रतिबाहुमूलस्थाने यवशज्नयं विभाजयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


सुखोदयेत्‌ | 
खादी विश्रान्तिस्थानं प्रतिपागे पदे पद | 
श्रृणु शाक्तिकभूमि च योगिनीयंत्रमुत्तमम्‌ || ९० || 


योगिनीयंत्रम्‌ -- 
योगिनीपीठमुख्या च त॑ अशास्त्रानुसारत: 
भूमी बिन्दुत्रयं नीत्वा समभागेन विस्तृते || ९१ || 
एक त्रिकोणयो: कुर्यात्‌ आद्यबिन्दुसमाश्रिता | 
सत्त्वत्रिकोणम्‌ एतच्च रजस्त्रिकोणसन्निभम्‌ || ९२ | 


१७० 


एन ४१३३-१३ 


बिन्दुक्रान्ता तदा रेखा रजोरेखा हि कथ्यते 
बाहुप्रांत समारभ्य योजयेत्‌ तमसापि वा 


निम्ने तमोगुणा छेंदा त्रिकोणविपरीतगा 
तत:ः सत्त्वं मध्यभागे रेखाकरणमुत्तमम्‌ 
तद्वत्‌ तामसिके चेव निम्नरेखा च निम्नगा 
योजयेत्‌ त्रिभुजाकारे रजोबिन्दुं समाचरेत्‌ 
उर्ध्वे निम्ने च पंचभ्य: त्रिकोणं यंत्रमुत्तमम्‌ 
अंते पार्श्वद्ये तद्वत्‌ त्रिकोणं रजसन्निभम्‌ 
मध्ये योगिनीरेखा च सर्वयंत्रसु भाविनी 
सर्वश्रिकोणबिन्दुश्च छेदिनी दंडरूपिणी 
एतत्‌ श्री योगिनीयंत्र तंत्रपीठानुसारत: 
प्रासादयोगिनी यत्र क्रियते सिद्धिनिश्चय: 
षोडशमातृ कायंतञ्ं योगिनीबिन्दुमाश्रितम्‌ 
प्रतिबिन्दु समाक्रम्य योगिनीनां चतुष्टयम्‌ 
एतत्‌ यंत्र महाशक्ति गर्भगृहान्तवर्त्तनम्‌ 
मध्यगृहे कृतं यंत्र देवीपीठसमानत: 
प्रतीच्युदीचीदिशयो: यंत्रस्य पूर्वपश्चिमे 
गर्भभूमि समारुध्य यंत्र कार्य विचक्षण: 
श्रुणु त्वं तान्त्रिक भूमि योगिनी यंत्र कल्पितम्‌ 


योगिनीपीठ 
भूमी बिन्दुत्रयं 


मुख्यज्च तंञशास्त्वानुसारत: 

लिख्य समांशे. त्रिभुजद्दयम्‌ 
मध्य रेखान्वये सर्वा रेखा विन्यासयेत्‌ तत 
निम्ने ऊर्ध्वमुखी क्षेत्र अिभुजं वह्लिकल्पितम्‌ 
ऊर्ध्वदेशे तदाकार पयड:क्षेत्र च कारयेत्‌ 
पाश्वबिन्दुद्ययाक्रम्य ऊध्वे च अध एव च 
उद्वृत्त क्षुदक्षेत्राभ्यां न्‍न्यूनाकारं तदाकति 
योजयेत्‌ मध्यबिन्दुञ्च मध्ये पिण्डीस्थलोत्तमम्‌ 


पुनश्च॒ दक्षिणे चैव केवलं त्रिभुजोत्तमम्‌ 
क्षुदक्षेत्रद्धययुक्ते रचयेत्‌ “विशदाक्‌ तिम्‌ 
१७१ 





| 
|| ९३ || 


| 
|| ९४ || 
| 
| ९५ || 


| 
।| ९६ || 


[| ९७ || 


| 
[| ९८ || 


॥| ९९ || 


]। १०० || 


| । 
|| १०१ ॥| 


॥ ९० || 


॥ ९१ ॥ 


[| ९२ || 


| 
|| ९३ || 
| 
| ९४ || 


| 
॥ ९५ | 


पृष्ठे अग्रे तथाकार पार्श्वयुक्ते विधानत:ः | 
पूर्वो च पश्चिमे मध्ये अिभुज पक्षमाचरेत्‌ ॥ ९६ | 
मध्यबिन्दुस्थले न्‍्यसेत्‌ अिभुजाग्रद्दय क्रमात्‌ । 
एतानि सप्त क्षेत्राणि पार्श्वे च बाणसंख्यकम्‌ ॥ ९७ || 


पूर्वी पृष्ठे. द्योयुक्ते बिन्दुत्यसमाश्रिते 
आद्ये सत्त्व॑ तथा मध्ये रज: प्रांते तमस्तथा ॥ ९८ || 


एतत्‌ श्री योगिनीयंत्र पीठदेशानुसारत: 
पूजयेत्‌ यंत्र प्रासादसिद्धिर्भवति निश्चितम्‌ ॥ ९९ ॥ 


षोडशमातृका अञत्र  योगिनी बिन्दुरूपिणी 
प्रतिबिन्दु समाश्रित्य. योगिनीनां चतुष्टयम्‌ || १०० ॥ 


प्राच्यां तु पश्चिमे चैव उदीच्यां दक्षिणे तथा 
गर्भभूमिसमाहारे यंत्र न्‍यासेत्‌ विचदक्षण: || १०१ ॥ 


भूसुरेण कूते नन्‍यासे यंत्रसूत्रादिरेखयो: 
अपरे * क्‌ंक॒मे चैव रक्तचंदनमिश्रिते || १०२ ॥ 
* अगुरु | 
यंत्रन्यासं तथा पूजां कारयेत्‌ नृपतिना सह 
यंत्रस्य प्रतिबिन्दूनां पूजयेत्‌ योगिनीं तथा || १०३ ॥ 


नानारत्ने तथा मूले गर्भबिन्दुं च पूरयेत्‌ 
धातुमूर्ति * तथा बिन्दु गर्भस्य पूजनं महत || १०४ ॥ 


* धातुचक्र । 
पूजनान्ते बलिं दत्वा गर्भाधारं च रोधयेत्‌ । 
यंत्रराजस्य पूजायां जायते विधघ्ननाशनम्‌ ॥| १०५ || 


नूपस्य विजयाकांक्षा सर्वसिद्धिप्रदायिनी | 
पीठशुद्धि: स्थलशुद्धि: जायते नात्र संशय: ॥ १०६ | 
शालानिर्णय: (तोरणपद्धति:) -- 

शालायाम्‌ यंत्रपूजान्ते शिखरोधध्वविवर्धनम्‌ । 

क्रिया जायेत श्रेष्ठांश शूणु शालादिनिर्णयम्‌ ॥ १०७ || 

सर्वादा कारयेत्‌ कर्म तोरणद्वारसन्निधौ | 

शूणु भागदिक दिव्यं तोरणदेशमाश्रितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
लक्षणाम्‌ | 


१७२ 


पूर्वस्थाने तोरणस्य पृथगभावेन कारयेत 
क्वचित्‌ स्थलविभागेन विशेषाद्‌ रुद्रमन्दिरे 


द्विभागतोरणं ध्येयं विष्णुगृहे तथेव च 
कृत्रचित्‌ पंच वा भेदाः कुत्रचित्‌ सप्त वा तथा 
द्विभागतोरणं मध्ये द्वारपालचतुष्टयम्‌ 
कुअचित्‌ जअयछेदानां मुखत्नयी विशेषतः 
अन्यथा तु द्वयं स्थाप्यं द्वारनिम्ने तथेव च 

सुखावह: 
शुणु तत्र द्विभागाभ्यां द्वारबन्धस्य वर्णनम्‌ 
द्वारदेशस्य क्षेत्राणि भाजयेत्‌ रेखात्रयी कूते 
दैर्घ्ये प्रस्थे तथा निम्ने भागा: षोडशसंख्यका: 
द्वितीयेन तृतीयेन चतुभागेन दैध्य॑त:ः 
अयोदर्श षोडशज्च द्विभागं प्रस्थभागके: 
त्रयोदशं षोडशार्धे द्वारपालं च स्थापयेत्‌ 
अपरे वज़मुण्डज्च कुर्यात्‌ तत्र न संशयः 
प्रथमं चतुरं पञ्च अष्टमं द्वादशावधि 
व्योम वेद तथा बाण वसु सूर्य: तथेव च 
ग्रहादिगृहयुक्तज्च कारयेत्‌ छंदमुत्तमम्‌ 
अवधि च- द्वितीयार्धे तृतीयार्धे समाचरेत्‌ 
नानाविधद्वारपाला नानायंत्रसमाश्रिता: 


भैरव॑ नागराजज्चव्याप्रसिंहानने तथा 
द्विभुजश्चतुरश्चैव नानाशास्त्रानुसारत: 
केवल शास्त्रमाश्रित्य यद्‌ यंत्र सिद्धिभाजनम्‌ 
तदनुसारतो यंत्र प्रवक्ष्याम्यंत्र बोधत 


वजमस्तकभेदा: --- 


शुणुष्वाद्ये प्रवक्ष्यामि वजञ्रमंडलधारणम्‌: 
नानाभेदानि यंत्राणि वज़रक्षार्थमाचरेत्‌ 
द * लक्षणम्‌ 





१०९ ॥। 


११० ॥। 


१११ || 


११२ || 


११३ ॥| 


११४ ॥| 


११५ || 


११६ ॥| 


११७ ॥| 


११८ ॥| 


११९ || 


१२० ॥। 











द्विवर्तमेकवर्ततज्च॒ त्रिवर्त छेदशोभनम्‌ 
निश्चित्य प्रथमं क्षेत्र चतुर्भागे विभाजयेत्‌ 
आच्चप्रस्थच्छे दभागे पट्टिकार्य मनोरमे 
अपरे वज़विन्दु च दीर्घरेखासमाश्रितम्‌ 
द्विबलिप्रस्तरे तत्र खोदयेत्‌ वर्तुलं॑ तथा 
आद्यरेखास्थले तत्र बलिसंधिः: स उच्यते 
द्विबले: किज्चिदूर्धे तु कलिकाकार मध्यम 
बलिमारभ्य प्रस्थेन पारश्वें ऊर्ध्ध बलि तथा 
ऊर्ध्वबलिस्तथा वक्रे तृतीयं बिन्दुमाश्रिता 
निम्नपत्र॑ तथा निम्ने कलिकोध्वें विशेषत: 
अपरे ऊर्ध्वदेशे च चन्द्रिकाकृतिपल्‍लवा: 
अन्तपंचमबिन्दु भ्यामारभ्य निम्नगा बलिः 


तृतीयच्छे दपर्य न्तमर्धवृत्ताक॒ुति: सदा 
तृतीयबिन्दुकोणे च स्थापयेत्‌ किन्नरादिकान 


बलीश्च खोदयेत्‌ शिल्पी पुष्पालंकरणं तथा 
एतानि शास्त्रकार्याणि ज्ञानापेक्षीणि सर्वदा 


अलंकारादिक॑ शिल्पी काुर्यात्‌ ज्ञानानुसारत: 
नानाभेदे विमाने वानर्थ वा वाडसन्निधौ 


कुंभे खुरे निम्नभागे पृथग्‌ रीतिस्तु जायत 
शुणु भेदान्‌ तथा वजमस्तके रेखानिश्चयम 


कन कंन प्रकारेण भेदस्तत्र स जायते 
किरीटतोरणाधें च राहे च शिखरे तथा 


वृत्तवजशीर्षभागं निशाया: शिखरे मंडयेत्‌ 
लता वज्मुखी निम्ने खुरदेशेइतिशोभने 
रेखे च द्वारदेशे वा स्तम्भभागे विशेषतः 
अतञ्र शृणु द्वितीयञ्च वृत्तवज़ाज्ललेखनम्‌ 
रेखात्रयविभागेन पृथग्‌ रीतिस्तु जायते 
शिखरे मध्यभागे च निशोध्वें वर्गक्षेत्रगे 


१७४ 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


अञत्र द्विभाजितं कृत्वा विषम॑ चतुरसगम्‌ 
निम्ने पट्टी लता क्षेत्र रेखोध्वे प्रथमांशके 


अपर त्रयविभागे च दी्घे च समभावत: 
प्रथमां बलिं द्विभागे च निम्ने चेैव तृतीयिकाम 
बलिमाद्यद्धिभागे च ऊर्ध्वे चैव द्वित्तीयिकाम्‌ 
तदूर्ध्वे तृतीयां दिव्याकारेण कारयेत्‌ सुधीः 
ऊर्ध्वदेशे दीर्घरेखां मध्ये सिहमुखं तथा 
प्रथमावरणे भूमि: तत उच्चा तु जायते 
वृत्ताकारे बलि: सर्वा भूमिदेशे विधानत: 


ऊर्ध्वे सिंहमुखं कुर्यात्‌ अधोदृष्टिसमन्वितम्‌ 
अधोदेशे तु संस्थाप्या तृतीया बलिसन्निधौ 


निम्ने आलम्बमाला च तले आलम्ब एव च 
अलंकरणछेदैस्तु युक्‍ते स्याद्‌ दृश्यमुत्तमम्‌ 


अन्ते तु द्विवलिच्छेद: तृतीयावृत्तसन्निभ: 
त्रिभुजाकृतिपीठे च लतां कुर्याद्‌ विधानत: 


सा लता वृत्तनिकटे भूमिस्पशें गुण: कूता 
वज्रबिन्दुस्थले कीर्तिमुखस्य खोदयेनू मुखम्‌ 
अन्ते एकबलिं दत्वा आलम्बं लम्बने तथा 
ऊर्ध्वरेखा द्वयो: संधी लता कार्या सुशोभना 


अन्ते समक्षेत्रयुक्त॑ लता च विविधा भवेत्‌ 
मध्यवृत्तं समारभ्य मुखस्यान्ते च जायते 


द्वितीयच्छेद*मालंब्य करणीया लता तथा 
ऊर्ध्वें तु किन्नरीर्दिव्या: स्थापयेत्‌ शिल्पिपुंगव : 


*तृतीयच्छेद 


एते तु वृत्तभेदा: स्युः वच्रमस्तकभेदत: 
शुणु लता वज्रमुण्डं खुरदेशे च शोभनम्‌ 


लतां वजांगिनीं कुर्यात्‌ खुरदेशे मनोरमे 
कीर्तिमुखस्य स्थाने तु खोदयेत्‌ नन्दिकामुखम्‌ 


१७५ 


उ्ाातात्ल-कक कश्यप. +.. आम्मानामआाक न्‍हरमापरलामम, 





१३५ 


१३६ 
१३६ 


१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१6४२ 
१४३ 
१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 














खुरपादोपरि पीठे तु नन्दिकां हृदयावधि 
अथवा कंवलं शीर्ष स्थापयेत्‌ मध्यभागतः 
अन्ते कल्पितरेखायां दैध्घ्याकारेण वर्धयेत्‌ 
अधरं चुम्बिता वृत्तत्रयभागेन खोदयेत्‌ 
भागत्रयसमावे शे मंडलाधरचुम्बि च 
अर्धचन्द्राकृती बाहू पक्षाकारे च पार्श्वयो: 
मध्ये कंठावधिमुखं नन्दिका शुभदा तदा 


पक्षद्रये लताकारच्छेदं कत्वा मनोरमे 
वृत्तो्ध्वे चन्द्रिका दिव्या खुरोध्वें चुम्बिता यथा 
एते तु शिल्पभेदा: स्युः लतावज्रांगखोदनम्‌ 
अनन्तरं शूृणु दिव्यशालानिर्माणभेदयो: 


भित्तिभागा: --- 


पंचकर्म च्छेदकर्म भागकर्म तथेव च 
आडे वेधस्य भित्तीनां कल्पयेदर्धभागत: 
भित्तिप्रस्थगते वेघे अधोदेशे च कल्पयेत्‌ 


अर्ध कच्छिद भित्तीनामपरार्ध स्वलंकतम्‌ 
ततः प्रत्यानर्थक्षेत्र वेदभागैश्च भाजयेत्‌ 
प्रतिपाश्वें अनर्थादि वेदभागेषु भाजयेत्‌ 
प्रतिभागैकभागे च छेदयेत्‌ खान्दिमुत्तमाम्‌ 
मध्ये भूम्यनुसारेण राहांश्व कारयेत्‌ सुधी: 
कोणकोभयपाश्वेण पूर्वाकारेण कारयेत्‌ 
खान्दिमध्ये गुणरेखां छेदयेदर्धभागत: 


केवलानर्थपाश्वें च न कुर्यात्‌ शिखरेण च 
अनर्थ मण्डयेदूर्ध्व विचित्र गुम्फनादय: 


तोरणदेशभेदेन यंत्रज्च वच्रमस्तकम्‌ 


भेरवयन्त्रमू -- 


तन्निम्ने चार्धभागेन तोरणं 


विषम॑ चतुरस च पाषाणपीतठमुत्तमम्‌ 
त्रिच्छेद विविधमूर्ध्व रेखां प्रस्थे विभाजयेत्‌ 


१७६ 


भेरवं॑ तथा 


१४८ || 


१४९ || 
१४९॥। 


१५० || 


१५१ || 


१५२ || 


१५३॥| 
१५३ ॥| 


१५४ || 
१५४ || 


१५५ || 


१५६ || 


१५७ ॥| 


१५८ ॥| 


१५९ ॥| 





कोणमारभ्य अिभुजं॑ विपरीतमुखाक्‌ति | 
कोणच्छेदा मध्यरेखाचुम्बिनी बिन्दुभाविनी ॥ १६० ॥ 


ऊर्ध्वमध्यमहारेखामध्ये * मस्तकस्थापनम्‌ | 


* विगहस्य | 
कुर्यात्‌ त्रिकोणपीठे * च जटाजूटं च मस्तकम्‌ || १६१ ॥ 
* शीर्षे | 
प्रथमच्छेदमूले च कण्ठ नाभि द्वितीयके । 
पृष्ठतृतीयभेदे च खचिता: सुमनोहरा: ॥ १६२ | 
निम्नरेखां समाकृष्य पादाभ्यां विपरीतगाम्‌ | 
दक्षे जिशूलं संस्थाप्यमूर्थ्वरेखावलम्बितम्‌ ॥| १६३ ॥| 
ऊर्ध्वभुजै कसदू शमू ध्वबाहोश्च सन्निधौ । 
निम्नवामांगमध्ये च त्रिभुजं रेखपाश्वयो: || १६४ ॥ 
दक्षिणभुजदंडानां तिभुजे पूर्ववत्‌ सुधीः | 
उत्कीर्णच्छेदबिन्दुनां मध्ये बिन्दुं वियोजयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जानुजिभुजमध्यन्तु द्वितीयच्छे दसन्निभम्‌ । 
किजञ्चित्‌ तिर्यगू वामपादत्रिभुजजञ्रितयादपि || १६६ ॥ 
तृतीयच्छे दमारभ्य तृतीयबाहुचुम्बिते । 
तथा दक्षपाददेश: ज्िकोणार्धे विशेषत: || १६७ || 
एवं कुर्यात्‌ तत्र मूर्ति सस्त्रीकं भेरवं प्रति* | 
* भैरवाग्रणी: | 
शूलं स्यादेकहस्ते तु पानपात्र तथा रे ॥ १६८ | 
यदि स्यात्‌ नन्दिकश्चोग्र: चतुर्भजसन्निभ:ः । 
खट्वाड्गं चैव पाशज्च हस्ते कूर्यात्‌ विधानतः || १६९ ॥| 
विकटं वदनं घोर जटाजूटविमण्डितम्‌ | 
एवं श्रीविग्रह: स्थाप्यो द्वारबन्धस्य निम्नगे ॥ १७० ॥ 
पाश्वे शक्तिद्यं वापि अधो निम्ने सुशोभने | 
कर्तव्यं प्रथमच्छेदे वामे च दक्षिणे तथा ॥ १७१ ॥ 


चतुरअछिभुजं क्षेञे पाश्व॑ बिन्दुसमाश्रितम्‌ 
करणीया चतुहस्ता ऊर्ध्वज्िकोणसन्निधो || १७२ ॥ 
१७७ 


पादयुग्म॑ च निम्नांशे मंध्यरेखान्वये तथा 
वामपादस्तथा तिर्यग्‌ वामांशे रेखनिश्चते 


तोरणलक्ष्मीयंत्रम्‌ -- 


शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि यंत्रज्ञानं सुनिर्मलम्‌ 
यंत्रस्य द्वारमध्यस्थतोरणं मध्यवर्तिनी 
द्विविधं तोरणं लक्ष्मीतोरणार्थ नियोजयेत्‌ 
गजलक्ष्मी: शुभलक्ष्मी: लक्ष्मी: सर्वशुभप्रदा 
कुर्यात्‌ पीठ चतुरसं पाषाणे सुमनोहरे 
पाषाणषोडशांशे च्‌ तोरणाधारमेव च 
पीठं दै्घ्यें तथा प्रस्थे विभाग: पंचधा तथा 
कोणच्छेदद्वयं दत्वा मध्यबिन्दुसमाश्रितम्‌ 
द्वितीयच्छे दरेखायां छेदकोणचतुष्टयम्‌ 
मध्ये कुर्यात्‌ महामायां* द्विभुजां वा चतुर्भुजाम्‌ 

* महालक्ष्मीम्‌ 
मस्तक मध्यरेखायां द्वितीयच्छेदमध्यगम्‌ 
कण्ठज्च हृदयं नाभि मध्यबिन्दुसमन्वितम्‌ 

छेदलम्बने 
वामदक्षिणबाहुभ्यां द्वितीया छेदवर्त्तिनी 
भुजदं डस्योध्व॑देशें छेदबिन्दु यदाचरेत्‌ 
श्रीपच्म॑ बिन्दुमाकृष्य तदूर्ध्व कंजरद्दयम्‌ 
शुण्डानां शीर्षदेशे च प्रथमारेखवर्ततिनी 
तृतीयरेखामालम्ब्य चतुर्थचुम्बिते पुन: 
वृत्तनिम्ने बाहुयुगं वराभयविधायकम्‌ 


भुजदंड: सम्मुखे च भक्तानामभयप्रद: 
एकपादेन भूस्पर्शाद्‌ भूदेवी परिकीर्तिता 
मध्यच्छे दद्वये बिन्दुमारभ्यासनयुग्मकम्‌ 

द द चरणद्वयम्‌ 
गुल्फोत्कीर्ण च पार्श्वेण प्रथमा रेखमाश्रितम्‌ 


3१७८ 


ल्ननकन्समय 
#िमदकान्न्‍्जया, 





१७१ || 


१७२ [| 


१७३ ॥| 


१७४ | 


१७७५ || 


१७६ || 


१७७ || 


१७८ || 


१७९ || 


१८० || 


१८१ || 


१८२ || 


पाददंडनिम्नच्छे दे तृतीयबिन्दु शोभिते 
मध्यत्रिकोणमध्ये च कुर्यात्‌ वसनमुत्तमम्‌ 


निम्ने षोडशपत्राणि दश पत्राण्यथापि वा 
विमल॑ चांशुक निम्ने घोडशदलवेष्टितम्‌ 

इति ख्यातं महायंत्रं * राजकार्यार्थिमुत्तमम 
महालक्ष्मी: 

अथवा तोरणं लक्ष्मी: शिल्पशास्त्रानुसारत: 
कारयेत्तु तथा मूर्ति भिन्‍नाकारे तथेव च 


यथाध्यानानुसारत: 


प्रतिमा शुभलक्ष्म्याश्व भूमी स्यात्‌ चतुरस्रगे, 


ऊर्ध्वे प्रस्थे च कर्तव्या: पञज्च च्छेदा: समानत: 


कुर्यात्‌ कोणद्यये छेद॑ सुयत्नाद्‌ वामदक्षिणे 
कोणद्वयं समाने च विशेषादूर्ध्वभागके 


कोणवर्गसमाकारे छेदयेत्‌ विधिपूर्वकम्‌ 

मध्यबिन्दुं च रेखाणामूर्ध्व निम्ने च योजयेत्‌ 
मध्ये तत: कोणपीठे * महच्च चतुरस्रकम्‌ 
*कोणवर्गे 


हृदयं स्पृशते यद्वत्‌ मध्यबिन्दु तदुत्तमम्‌ 
प्रतिमायां शीर्षदेश योजये दूर्ध्व॑मध्यगे 


तृतीयावरणे नाभि योनिदेशे विशेषत: 
मध्यरेखां समारभ्य जानौ वामे च दक्षिणे 


वामपाद॑ निम्नदेशे छेदरेखासमन्वितम्‌ 
दक्षिणपादस्य मध्ये च प्रस्थरेखासमाश्रित: 


वामदक्षिणबाहुभ्यां मध्यच्छेदाश्रिता महत्‌ 
सम्मुखे पल्लिकरणं तूृतीयबिन्दुसन्निधौ 


ऊर्ध्वे मस्तकपाश्वें च कमलं खोदयेत्‌ सुधीः: 
निम्ने तथासनं दिव्यं गजराजसुशोभितम्‌ 


0०0९ 





| 
|| १८३ ॥। 


|| १८४ ॥| 


| 
| 
|| १८५ || 


| १८५ || 


|| १८६ ॥| 


|| १८७ || 


| १८७ ॥ 


|| १८८ || 


(| १८९ || 


|| १९० || 


| 
|| १९१ || 


।| १९२ || 


| 
|| १९३ || 


एतानि यंत्ररूपाणि शुभलक्ष्मी: शुभप्रदा 


तोरणबन्ध:-- 


शूणु वत्स प्रवक्ष्यामि द्वारबंधं विशेषतः 
बंधांश्च मूर्त्तिभेदांश्च संक्षेपात्‌ कथयाम्यहम्‌ 
प्रथमावरणे बन्धे युग्मी वाधिकनागका: 


प्रथमे युग्मरेखे च द्वितीये खान्दिरुत्तमा 
द्विगुणं सर्परेखाभ्यां युग्मनागसुशोभितम्‌ 


बलिस्तृतीया तद्रूपे नरराशिविमण्डिते 
लताकारे लतादंड: गेलवनारीमूतिभि: 


वामकरे लतादंड: दक्षिणो ह्ृदयस्थले 
अर्धकुंभाकृति: पाद: गेलवनारी तदोत्तमा 


केनचित्‌ शिल्पिनां मध्ये रामकृष्णादय: कृता: 
तत्पाश्वे बलिसंयुक्ते रंगिणी पुष्पशोभिता 


तद्बलेरर्धभागे तु स्थापयेत्‌ शिल्पिपुंगवः 
चतुर्थावरणे दिव्ये जलपत्रादि भूषयेत 


अर्धचन्द्राकती पीठे क्षुद्ररेखागुणे: सह 
एकोर्ध्वे चैकपत्राणि स्थापयेत्‌ समभावतः: 


तत्पारश्वप्रान्तस्थानेन पद्मपत्न॑ सुशोभनम्‌ 
एतान्यपरभेदानि तोरणालंक्‌ तिक्रिया 


शुणुष्व मुखशालासु सम्मुखा रेखाविधि पुनः 
रेखाभेदस्तथा छेद: वसनन्‍तफेणिकादय: 


पूर्व शास्त्रानुसारेण कुर्यात्‌ पीठ मनोरमम्‌ 
तदूर्ध्वे कारययेद्‌ भेदं श्रुणु शिष्य न संशय: 


तोरणं स्थाप्य गंभीरे अष्टभागांश्च योजयेत्‌ 
चतुरभागमध्येन. तोरणच्छेदकादय: 


तन्‍नाम तोरणं बन्ध अथवा अलसाचय: 


|| १९४ 


|| १९५ 


|| १९६ 


|| १९७ 


|| १९८ 


|| १९९ 


[| २०० 


|| २०१ 


|| २०२ 


|| २०३ 


|| २०४ 


| 
| २०५ 





न कुर्यात्‌ भिन्‍नवल्लभीर्मूर्तीश्चापि न काश्चन ॥ २०६ ॥ 


वर्धितस्थले 


१८० 


तदनन्तरं संविभाज्यं मूल * मंडपसम्मुखम्‌ 


मुखमंडप 
प्रस्थस्योभयपाश्वे तु षोडशांशांतरे तथा 
एकभागेन खान्‍्दीनां गृहीतस्तम्भपारश्वक 
तत्परे भित्तिमारभ्य सम्मुखादि प्रति प्रति 


पीठनिरूपणम्‌-- 


पीठनिरूपणं कर्यात्‌ भित्तिकार्याग्रशोभने 
पीठज्च पंचधा श्रेष्ठ कणि वीथी च कुंभिका 
सिंहपीठं॑ च कूर्मश्च शिल्पशास्त्रानुसारत: 
तन्मध्ये विहितः कर्म: त्रिधा पादसमन्वित: 
अधोदेशे यथा पाद ऊर्ध्वपादं तथा न्यसेत्‌ 
मध्यदेशं कूर्मपृष्ठाकारेण कारयेत्‌ सुधी: 


अपरं॑ कथयिष्यामि गौणपीठादिनिर्णयम्‌ 


सिंहासनाकृतिः पार्श्वे मध्ये वाड़समन्वित: 


सिंहपीठमिति ख्यातं रेखे 
पार्श्वद्वये पादयुग्म॑ मध्ये 


वा रथ एव च 
कुंभो निवेशित: 
एवं कुंभाकृति पीठं प्रासादे सुमनोहरम्‌ 
बिना कर्म बिना पादं कंवलं भूमिमाश्रितः 
दृढाकृति: पाददेश: वीथीपीठं तदुच्यते 
कणिकाकारपीठं तत्‌ कुंभवत्‌ कणिका सह 
अध ऊर्ध्व॑ च कूर्मागं मध्ये कणि: सुशोभना 
ते सर्वे पीठमध्ये तु वीथी सिंहो हि केवलम्‌* 
अन्यथा श्रेष्ठकूर्मों हि अपरै: किम्‌ प्रयोजनम्‌ 
पीठं चतुर्दिशं कुर्यात्‌ शिल्पांगविधिभावना 
पादस्य द्विगुण: कर्म: कूर्मोर्ध्वाज्नं गुणोर्धय: 
एवं दृढतमं पीठं स्थापयेत्‌ समभागतः: 
पीठे हीने सदा कीर्ति: जायते विकला महत्‌ 
अन्ते तृत्तद्वयं कुर्यात्‌ तोर्णं सम्मुखं प्रति 
१८१ 





| 
|| २०७ 


| 
|| २०८ 


| 
|| २०९ 


| 
[| २१० 


| 
|| २११ 


| 
|| २१२ 
| 
| २१३ 
| 
|| २१४ 


| 
|| २१५ 
| 
| २१६ 
| 


| 
|| २१७ 


| 
[| २१८ 


|| २१९ || 


अर्धचन्द्राकृति वृत्तं समभागेन योजयेत्‌ 
तोरणद्वयपाश्वें च खान्दि कृत्वा मनोरमाम्‌ 
अन्ते तु स्थापनं कुर्यात्‌ नागस्तम्भं सुशोभनम 
यथा भित्ति: तथा स्तम्भ: चतुथशन्तु तोरणम 


स्तम्भविधि:--- 


चयु वत्स प्रवक्ष्यामि स्तम्भस्य विधिनिर्णयम्‌ 
स्तम्भा हि द्विविधा: प्रोक्ता नागकुंभांशशोभिता: 


तन्मध्ये नागक: श्रेष्ठ: कुम्भो गौण: स उच्यत 
ऊर्ध्वे कुंभ३* स्तथा निम्ने मध्ये स्तम्भ: सुशोभित: 
* ऊर्द्ध कुंभाकृति: चूल: 

कुभमध्ये सदा वल्ली: शोभना: * कलिकादय: 
” आलंब 

नागस्तम्भ: सदा श्रेष्ठ: स्थापत्यांगविवर्धन: 


धनधान्यसुभाग्यानां दायिका नागनायिका 
प्रस्थानुसारत: कुम्मे कुर्यात्‌ भागचतुष्टयम्‌ 
द्विभाग: स्तम्भदण्डोपि अपरे पादशीर्षयो: 
कुंभस्थले पंच छेदे आंक्ष्ये पादजञ्च कारयेत्‌ 
प्रथमावरण्ण ऊर्ध्वे कुभांशं द्विगुणं॑ तथा 
अर्धगुणं कटिनिम्ने ऊर्ध्वे गुण लता तथा 


द्विभाग: 
पाददेय॑ 


स्तंभदण्डश्च पादान्ताभिरनन्यताँ 
प्रकुर्वत पंचकर्म सुनिर्मलम्‌ 


आद्ये पादस्तथा कुम्भ: द्विगुणान्ते लता तथा 
ऊर्ध्वे च गुण्डिका माला आलम्बादि यथाविधि 


इति पादस्तथा कुंभो डोरी अर्धे च वल्लभी 
ऊर्ध्यभागे च यत्नेन रेखां कृत्वा च मानसे 


मध्ये क्षुद्राकृति: मूर्ति: नागरी पुष्पशोभिता 
पट्टी निम्ने लता छेद: नागार्थ भाग पूर्ववत्‌ 


स्तम्भोपरि आलम्बश्च त्रिवलीशोभितं॑ यथा 
आलम्बनिम्नभागेन अर्धचन्द्राकृती॑ अहि: 


१८२ 





|| २२० || 


नल 


[| २२१ || 


[| २२२ ॥| 


॥ २२३ ॥ 


| 
| 
| २२४ || 


॥ २२५ || 
| 
| २२६ || 


|| २२७ || 


| २२६ ॥ 


॥ २२७ ॥| 


॥ २२८ || 


॥ २२९ || 


[| २३० ॥| 


अहे: फर्ण तथा कृत्वा सप्तघा पञ्चधापि वा 
मध्य फणर्य पाश्वेण सथापयेदपरं॑ फणम्‌ 
मध्ये किज्चिद्‌ बृहत्‌ फर्ण पार्श्वे क्षुद्रतरं॑ तथा 


निम्ने चानन्तमूर्त्ति: स्यादर्धनागनराक्‌ ति: 
द मध्येडनन्तो महाशेष: 

हलज्च मुसलं दिव्यमथवा वद्धअंजलि: 
निम्ने द्विवलि वा त्रिमि: कृत्वा नागवपु: तथा 
निम्ने द्विवलि देहं च अथवा त्रिवरलिं तथा 
नागपुच्छावलि: दृश्या निश्चयं सम्मुखादपि 


कोणकविधानम्‌--- 


तदन्ते कोणकस्थानं सम्मुखे पार्श्व एव च 
शूणु त्वं कोणकस्थानं छेदो भेदस्तथा गुणा: 
कोण चतुष्ट्यो: रथाने 

भित्युनुसारेण बाडो हि मुख्यतश्चार्धभाजित: 
पक्षभागे तथा मुख्य जांघकर्म स्थलावधि 
अर्द्धभागे तथा जांघं कुर्याच्च बन्धनावधि 

अधोभागे पंच कर्म सूक्ष्माकारे मनोरमे 
अपरे बाड़मध्ये च समे जंघाकृतिस्तथा 
जांघं स्तंभाकृति: 

कोणका निम्नदेशे च स्थानप्रस्थो * यथाक्रमम 
| * पंचकर्म 
अधोभागैकखुरायां कुम्भकोर्ध्वे पटिस्थलम्‌ 
पट्टयूथ्वे * निम्नगा भूमि: डमरू कटिरूपिणी 
* चघटोर्ध्वे 

अन्ते बहिश्छेदभागस्तदूर्ध्वे पड्डिरुत्तमा 


पट्टिमध्ये च वल्लभि: दैध्याकारे * मनोरमे 

* क्षेत्राकारे 
पट्टयंशनिम्नभागेन चम्पकपत्र॑ सुशोभनम्‌ 
चम्पकदलं॑ तथा निम्ने कुम्भमध्ये विशेषत: 
पट्टयूध्व॑ कणिकाकारे पुनः: डमरुभूमिका 


ही, 





| २३१ ॥ 
|| २३१ || 


| २३२ ॥॥ 


| 
|| २३३ ॥। 


| 
|| २३४ || 


| 
[| २३५ || 
| २३५ || 


( २३६ || 


|| २३७ ॥ 
| 
| 
|| २३८ ॥ 


| 
| 
।| २३९ ॥। 


| 
|| २४० ॥| 


समभागं॑ तथा स्थाने कोणाकारे तथेव च 
पनसाकंटकान्‌ कृत्वा पंचभागैकभागितान्‌ 


पुनरूर्ध्व च गर्भस्य कण्यूध्वे च गुणद्वयम्‌ 
मध्ये वसन्तरेखाश्च नानाकारेण मण्डयेत्‌ 
अपराध समभागे दद्याद्‌ भेदचतुष्ट्यम्‌ 

अपरार्डस्थले तत्र कुर्यात्‌ भागचतुष्टयम्‌ 
पंचधा वा त्रिधा दै्घ्यें कृत्ता भागान्‌ समस्थल 
मध्यभागों यथा तत्र अपरोर्ध्वे परिमिते 
योजयेत्‌ क्रमनिम्नेन पंचकर्म विधीयते 


एतानि भेदरूपाणि कोणककर्मकौशलम्‌ 
निम्ने * वज्शीर्षमध्ये नायिका नन्दिका तथा 
* खुरस्थले 

शूणु जंघाविधि चात्र मध्ये देशे लतावलि: 
अपरच्छेद * भागेपु पुष्पाकारे तथा गुणा: 
* पार्श्व 

भित्तिमूलं समारभ्य प्रांतदे शान्तकर्म सु 
एते तु कोणकाभेदा: शिल्पभेदा मनोहरा: 


अनर्थपागनिर्णय: --- 


शूणु चात्र प्रवक्ष्यामि अनर्थपागनिर्णयम्‌ 
भित्त्याकारं कृतं येन * सावधानं समानतः 
| “समोच्चेन शिखरादिसमानत: 


कुर्यात्‌ त्रयं दैर्घ्यदेशे प्रथे च युगकल्पित 
मध्ये यावत्‌ निशाभाग: तावत्‌ भागत्रयं सुधी: 


ऊध्वें शिखरदेशश्च निम्नमध्ये च गव्हरा: 
निम्नपारश्वरेखायुक्ते गृहं कृत्वा मनोहरम्‌ 


निम्नभागे त्रिधा कुर्यात्‌ पंचकर्म सुयत्नतः 
प्र्स्थे 


निशाजंघैकभागेन स्तम्भाकारे लताद्वयम्‌ 


१८४ 


| 
|| २४१ || 


| 
|| २४२ || 


| २४३ ।! 


| 
|| २४४ | 


| 
|| २४५ || 
| 


| 
|| २४६ || 
| 
| 
| २४७ || 


| २४८ || 
| 


| 
।| २४९ || 


| 
|| २५० ॥| 


| 
| 
|| २५१ ॥ 








ऊर्ध्वे तदनुसारेण लतापट्डटि च खोदयेत्‌ | 
तदूर्ध्भपष॑ शिखरं देश: डमरूभूमिवत्‌ सदा ॥ २५२ || 
वर्द्धतदे शवत्‌ सदा 


तद्ध्व॑ पट्डिरूपेण वसनन्‍तवल्लभीचय: 
वसनन्‍्तसमभागेन शिखरमूध्वे नियोजयेत्‌ 


२५३ || 


तत ऊर्ध्वमुखान्यत्र पद्मपत्राणि खोदयेत्‌ 
तदूर्ध्ध पड्दिका दिव्या वसन्तादिसमानतः 


२५४ || 
तदूध्व॑ भित्तिभागेन कारयेद वजमस्तकम्‌ 
मध्ये निशागृहं यत्र तन्र मूर्त्यादिस्थापनम 


२५५ || 
एते तु बन्धभेदा: स्यु:*श्रणु रहस्यमुत्तमम्‌* 

* अनर्थ। * तत्त्वम्‌ 
दिकपालो वा महाविद्याबन्धनाम्ना स कथ्यत 


२५६ || 
दिकपालं वा महाविद्यां निशामध्ये तदाचरेत्‌ 
विष्णोर्भवनयुक्तेन इन्द्रादि दिकपालका: 
रुद्रे भेरवमूर्ति: स्यात्‌ चण्डीगृहे च भेरवी 


२५७ || 


अतञ्न मुख्य प्रवक्ष्यामि शक्तिगृहार्थमुत्तमम्‌ 
महाविद्यादियंत्राणि यदनुसारवियग्रह: 


२५८ ॥। 
देशभेदे* देशरुच्या अनर्थ गृह उत्तमे 

* यथाशास्त्रे 
स्थापयेच्च महाविद्यां गौर्यादिदशमातृका: 


२५९ || 


श्रुणु चात्र महायंत्र मुत्तिन्यासं विचक्षण 
एकस्य यंत्रभागेन कारयेत्‌ सकलानपि 


२६० || 
शक्तियंत्रमू-- 
कते निशागृहे तत्र शिलां नीत्वा विधानतः 
कुर्यात्‌ एतन्‌ महायंत्र॑ विविधशक्तिमूत्तिभि: 
नाम्ना कात्यायिनी शुली उग्रा चंडा विभीषिणी 
नव दुर्गास्ततो घोराः: काुर्यात्‌ यंत्रान्तरे तथा 


२६१ || 


२६२ || 
चतुरस: समश्चैव विषमस्थानभेदत: 
नीत्वा भागं ततः कृत्वा तत: छेद: त्रिधा कृत | 


२६३ ॥| 


१८५ 


ऊर्ध्वे प्रश्थे तथा छेद॑ समभागेन छेदयेत 
अन्ते कोणच्छेद भागे छेदयेत्‌ चतुरावधि 
छेदबिन्दुं तथा मध्ये मध्यबिन्दुसमाश्रिते 
मध्यस्थदेघ्ये छेदस्तु द्वितीयप्रस्थस्पर्शक: 
क्रमद्यये प्रतिरेखा छेदादि रोधयेत्‌ पुनः 
वामदक्षिणकोणस्तु निम्ने ऊर्ध्व तथेव च 
प्रतिरेखां समारभ्य कृत्वा भागं पृथक पृथक 
अन्ते निम्नच्छेदबिन्दुं मध्यप्रस्थस्थलावधि 
ऊर्ध्व दत्वा न्यसेच्चापि वृत्तार्ध द्वितीयादपि 
ऊर्ध्वे च निम्नदेशे च त्रिकोणज्च चतुष्टयम 
अर्धव्रिकोणमध्येन दशमातृ गणास्तथा 
तदूरध्वे तोरणार्थे च अर्धवृत्तं च मध्यमे 
ऊर्ध्वत्रिकोणमध्यस्थे कुर्यात्‌ शीर्षमलंकृतम्‌ 
द्वितीयबिन्दु यावत्तु गलदेशन्तु मंडयेत्‌ 
तृतीयमध्यबिन्दुश्च नाभिस्थानं तदुच्यते 
तत्र तु स्थापयेदंध्रिमधोभागे क॒ृते सदा 


तदनुसारतस्तत्र॒ तृतीयप्रस्थसन्निधौ ' 


कुर्यात्‌ रेखाद्ययं दीर्घे विग्रह॑ बाहुसंकुलम्‌ 


चतुर्बाहु: क्वचिद्‌ वा स्याद्‌ दशबाहुसमन्वितः 
द्विभुजोषष्ट: भुज: क्वापि कारयेद्‌ विग्रहं सुधीः 


/ 
यथा बाहुस्तथा गुणा: हृदयस्कन्धसन्निभम्‌ 
दण्ड: पल्लि: तथा ऊर्ध्वे वृत्तरेखासमाश्रिता 


यथा ध्यानं तथा मूर्ति: यदुक्‍्तं शास्त्रसम्मतम 
विकलो विग्रहो नष्ट: विघ्न: तत्र तु जायते 


श्रुण चात्र प्रवक्ष्यमि निम्नभागस्य निर्णयम्‌ 
आसन विविधं चेव कारयेत्‌ छेदसन्निधौ 


विना छेद॑ नैव क॒यदिंध्रिदेशं कदाचन 
एते तु यंत्रभेदा: स्यु: गौर्यादिरूपभेदतः 


१८६ 


| २६४ 


[| २६५ 


| २६६ 


| 
|| २६७ 


।| २६८ 


| २६९ 


|॥ २७० 


।| २७१ 


।| २७२ 


| २७३ 


| २७४ 


| २७५ 


| २७६ 


|| २७७ 


पादन्यासक्रमं 


दंडायमानमूत्तिसु 
एकपादस्तदा दैर्घ्ये किज्चित्तियक तथापर: 


श्रृणु 


एकपादो मध्यभागे करणीयो यथाविधि 
अन्ये च कूटिला: पादा नानाभंगीसम॒श्रिता: 


करणीयौ तथा पादौ छेद गुणान्वितेडघिके 
आसनावधि मूर्त्तिज्च कारयेत्‌ कमलोत्तम 


उपवेशितरूपार्थ कुर्यात्‌ पीठ मनोरमम 
निम्ने च वाहनं कुर्यात्‌ यद्रूपा देवता भवेत्‌ 
वाहनरूपमूत्तिस्तु मध्यरेखावलम्बने 
किरीटं कुंडलं हारं कुर्यात्‌ चारु सुशोभितम्‌ 
वस्त्र च भूषणं चैव अम्लाने सूचिकर्मणि 
एतां कुर्यात्‌ तथा मूर्ति प्रासादस्यानुरूपिणीम्‌ 


वलल्‍लभिभेदा:--- 


लता पुष्पोपरि युक्ता वल्लभ्यादि यथा महत्‌ 
शुणु वल्लभिभेदांश्च नानाकारान्‌ यथान्तरे 
केन रूपेण तद्‌ यंत्रम्‌ करणीयं सुखप्रदम 
लता कुज्चिता' हंसा*च वर्चुला' आगमा* तथा 


रतिकेरा" सगुम्फा' च कुटिला" समभागिका: 


पल्‍लवा' कलियुक्ता” सा मेघा" एकादश स्मृता: 


एकैके तु क्रमे यन्त्र वक्ष्यामि पृथगाकृतिम्‌ 
कर्तव्यं तु तथा शिल्पी .यन्त्रानुसारमाचरेत्‌ 


कुड्चिता-- 


श्रुण्वत्र॒ तु लताभेदान्‌ गुणच्छेदांस्तथेव च 
दंडाकारे समक्षेत्रे ह्ाथवा पट्टिसन्निधौ 


लतां कुर्याच्च तत्स्थाने न कुर्यात्‌ तिर्यगाकृतिम्‌ 
आद्ये पाषाणगात्रे च रेखां कृत्वा च देर्घ्यतः 


लम्बाकारे तथा प्रस्थे तदन्ते पत्रखोदनम 


युग्माकारे च पत्राणि कूटिलवृन्तकल्पितम्‌ 


8 





| 
|| २७८ || 


| 
|| २७९ || 


|| २८० || 


|| २८१ || 


|| २८२ || 


|| २८३ ॥| 


|| २८४ || 


| २८५ || 


|| २८६ ।| 


| 
|| २८७ || 


| 
|| २८८ || 


| 
| २८९ || 


| 
|| २९० || 


कुञ्चिता वल्‍लभीभेदा दर्शकानन्दवर्धका: 
प्रतिपत्राग्रे वृन्तञ्च अपरार्धे दलानि च 
सा लता कृज्चिता श्रेष्ठा भित्तिदेशानुसारतः 
श्रुणु हंसलतादिव्या श्रेष्ठा वसन्तचारिणी 
कठिनप्रस्तरे सूक्ष्म हंसाकृतिमथाचरेत्‌ 
कारयेद्‌ दिव्यहंसं च पुच्छ॑ं पत्राकृति सदा 
चतुरस्रे विषमक्षेत्रे हंसाज्ञमूर्ध्वमण्डले 
कारयेत्‌ पत्रभूषाञज्य हंसा इति च सोच्यत 
पक्षाणां पृष्ठदेशे च कुटिला शीर्षगामिनी 
लतापत्रसमं कुर्यात्‌ शिरोध्व॑ कण्ठमेव च 


वर्तुला-- 


नियमानुगतश्छे दे, श्रृणु वत्तु ललक्षणम 
प्रति समाकृति:ः क्षेत्रे वृत्तच्छेदज्च वर्तुलम्‌ 
वृत्तरेखान्वये वृन्‍्तं॑ मध्यदेशे दलानि च 
प्रतिकोणे तथा कुर्यात्‌ कलिकां छेदरूपिणीम्‌ 
एवं वल्ली सदा श्रेष्ठा वर्तुला श्रीविमण्डिता 
लम्बक्षेत्रे सदा श्रेष्ठ जंघाकर्म मनोहरम्‌ 


आगमा--- 


क्षेत्र 
समक्षेत्रे 


चतुरससमाकारमाद्ये 
वर्तुलेकमथान्यञ्च 


समाचरेत्‌ 
यथाविधि 
ऊर्ध्वक्षेत्रे तथा पत्र सर्षपपञ्नवत्‌ सदा 
नवांक्रसमं॑ पत्र आगमा जांघमंडना 


रतिकेरा-- 


अर्धे च विषमा वर्गे ऊर्ध्वगा शिखरं प्रति 
प्रतिभूमितले ऊर्ध्वे द्विवृत्तं क्रियते तथा 


प्रतिप्रस्थतले वामे दक्षिणोध्वँ वृत्त तथा 


प्रथमं वृत्तमारभ्य. लम्बक्षेत्रे. यथाविधि 
तन्निम्नवर्तिनि पीठे ऊर्ध्व च विपुला भवेत्‌ 


९ - 


| 
|| २९१ || 


| 
|| २९२ || 


| 
॥| २९३ || 


| २९४ || 


|| २९५ || 


॥ २९६ || 


| 
॥| २९७ || 


|| २९८ || 


|| २९९ || 


|| ३०० || 


|| ३०१ || 
| ३०१ ॥। 


| 
|| ३०२ | 








दीर्घाकारा तथा पत्रकल्पिते वृत्तचुम्बिते 
निम्ने क्षेत्रगतंं पत्र कूटिल॑ चाग्रभागत: ॥ ३०३ || 
तले च क्‌ज्चिताकारं ऊर्ध्वे विष्फारिताकृति ॥ ३०३ ॥ 


'कन्‍मन्‍मक, 


जिधा वा पंच वा छेदा जायन्ते पंचधा 
रतिकेरा लता श्रेष्ठा जांघे वा भित्तिमण्डने ॥ ३०४ ॥। 


गुम्फना-- 
वर्चुला समभागेन मध्यदेशे च गुम्फकम्‌ | 
गुम्फमध्ये तथा क्षेत्र वानरी शूकरी तथा ॥ ३०५ | 


व्याध्रसिंहगजांश्चैव पशुपक्षिमृगादिकान्‌ 
कारयेत्‌ निपुणं शिल्पी गुम्फोद्गमनप्रेक्षिणी ॥ ३०६ | 


एवं सुगुम्फभेदाश्च कलिका पत्रशोभिनी 

प्रस्थाकारे तथा क्षेत्रे प्रस्थे च विषमाकूृतो ॥ ३०७ ॥। 
कंटिला-- 

कुंभक्षेत्र यथा नाल॑ वक्राकारे सुलम्बितम्‌: 

*सर्पमार्गाकृति: 

तदा कूटिलरेखायां करणीय॑ मनोहरम्‌ || ३०८ ॥ 

नालोभयदिशि कुर्याच्च पत्रादि सुमनोहरम्‌ ॥ ३०८ ॥ 


इन्‍्मममामयामक 


मध्ये पत्र तथा पुष्पं॑ कलिकादि सुशोभितम्‌ 

कुज्चिता वर्चुला मिश्रा समभागे समन्वय || ३०९ ॥ 
समभागिका-- 

समभागिका तु सा ख्याता जांघे भित्ती मनोहरा 

संकीर्णक्षेत्रप्रस्थे च वृश्चिकपादवत्तथा || ३१० ॥ 


पलल्‍लवा-- 
वसन्तपट्टिदेशे च नवपन्राकृति चरेत्‌ | 
नालहीना च सा बल्‍ली पद्मपीठान्तरागता || ३११ ॥ 


पल्‍लवा बल्‍लभी श्रेष्ठा शिलपशास्त्रानुसारत: 
कलिकायुक्ता-- 
तथा समप्रस्थक्षेत्रे- चतुरस्तासमस्थल || ३१२ ॥। 


१०८९ 


एन ४१३३-१४अ 


कलिकासहितं नालं॑ एकस्यां दिशि कारयेत्‌ 
पत्र विशोभितं॑ तत्र कलिका: समपल्‍लवाः || ३१३ ॥ 
एषा ख्याता तथा नाम्ना कलियुक्ता मनोहरा 
प्रस्थाकारे तथा क्षेत्र निर्यक्‌ च समभागत: || 3१४ || 


ऊध्वानिलम्बितां रेखां पल्‍लवाकतिवच्चरेत | 

केवल चोर्ध्वभागे तु क॒ुज्चिता: पल्‍लवास्तथा | ३१५ |! 
मेघाकृति: सदा चाग्र॑ वसन्‍्ते चातिशोभितम्‌ 
एते तु वल्लीभेदा: स्युर्नानालंकृतिकर्मणि ॥ ३१६ || 


श्रृणु पुष्पाकृति दिव्यां चतुर्भेदैस्तु भाविताम्‌ 
रंगिणी चातुकी चैव पंकजं चोत्पलं तथा || ३१७ ॥ 


चतुर्भेदानि पुष्पाणि रचयेत्‌ पट्टिकर्मणि 
द्वार तोरणें मध्ये वा निशाभागे मनोरमे ॥ ३१८ ॥| 


कुर्यातपुष्पावलिं रम्यां विधिपूर्व विचक्षण: 

पट्टिक्षेत्रे समे पीठे चतुरस्ाकृतिस्थले ॥ ३१९ || 
रंगणी-- 

मध्यदेशे कर्णिका च वर्त्तुलाकारकेसरा 

चतुर्देशि कृते छेदे तदन्ते दन्‍तखोदनम्‌ || ३२० ॥ 


रंगिणी पुष्पतुल्ये च करणीया सुयत्नतः 
एतत्‌* पद्चयाक्तिक्षेत्रे विषमाकृतिछेदने ॥ ३२१ ॥ 
*स्थूल | 
चातुकि:-- 
तत्क्षेत्रप्रतिभिगे च मध्यभागे च कर्णिकाम्‌ 
कोणवर्गाक्तिक्षेत्रे विषमबाहुं च कारयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 


नेत्राकारं वर्गक्षेत्र तत्र भूमिस्तु जायत 
निम्ने चोर्ध्व त्रिकोणं च गुणमाला तथोपरि | ३२३ ॥ 
द्विगुणा: सर्वरेखाश्च प्रतिकोणावलम्बने | 

एवं चातुकिमाला सा सर्वानन्दप्रदायिनी ॥ ३२४ ॥ 


१९० 








पह्लजा-- 
क्षीणे वा व्यापके क्षेत्र वर्गाकारं समान्वये | 
मध्ये तु कर्णिका दिव्या तत्केन्द्रे वर्तुलोत्तमा ॥ ३२५ || 


कणिका समभागेन पंचधा वाष्टधा भवेत्‌ । 
दशारं द्वादशारञज्व कमलमाला प्रकथ्यते ॥ ३२६ || 
दलानि वृत्तमध्यम | 


नानाविधं तथा पत्र॑ खल्याकारे क्वचित्‌ तथा 
केनचित्‌ शिल्पशास्त्रेण बहुधा कमल॑ चरेत्‌ ॥ ३२७ ॥| 


उत्पला--+ 


पूर्वभूमिसमाकारे मध्ये कुर्याच्च कर्णिकाम्‌ 
तदूर्ध्व समभागेन वृत्तं ९ कार्य यथेच्छया ॥ ३२८ ॥| 

जय | 

सर्ववृत्तान्तरस्थाने .. क्षुद्राकारो मनोहरे । 
खोदयेत्‌ दलभागेन विचित्रे क्रमवधितम्‌ ॥| ३२९ ॥ 


ऊर्ध्वत्रिकोणभूमी च कणि: पत्राकृति: सदा | 
कर्तव्या पुष्पिका दिव्या उत्पला सा विचक्षणै: || ३३० ॥ 


अस्मिन्‌ क्रमे अलंकारैः मण्डयेत्‌ सर्वसंधिषु 
विनालंकारन्यासेन कीत्तिजयित मध्यमा | ३३१ || 
सर्वांडगे  भूषणर्युक्ते कीत्तिजायित चोत्तमा 
प्रासादों भूषणैहीनोइधमो जायेत निश्चयम || ३३२ ॥ 


केवलं शिल्पभेदेन मंडपे पोटले तथा 

उत्तमं॑ कथ्यते गेहं शिल्पशास्त्रानुसारत: ॥ ३३३ ॥ 
गृहादिभागनिर्णय:-- 

श्रुणु चात्र प्रवक्ष्यामि गृहादिभागनिर्णयम्‌ 

*पार्श्वे पृष्ठे विशेषत: 

अनर्थपार्श्वदेशें च यत्‌ क्षेत्र पाश्वयोस्तथा || ३३४ || 


श्रृणु तत्रार्द्धक्षेत्र च गृहे स्तंभाकृतिस्तथा | 
शुणु स्थलसीमा क्षेत्र गृहस्तम्भाकृतिर्भवेत्‌ | 
समार्धपरिमाणे च कोणक तुल्यप्रस्थत: ॥ ३३५ ॥ 


रण] 


भाजितं पक्षभागेन अर्धेकनिश्चिते स्थले | 
अनुराहस्तु कर्तव्य: प्रासादे मंडलोत्तम: ॥ ३३६ || 
तत्खान्धन्ते तथा स्थानं राहपाग: स कथ्यत । 
अनुराहेण यद्‌ उच्च पञ्चधा तद्‌ विभाजयेत्‌ ॥ ३३७ ॥ 


लम्बाकारे तथा दैरध्ये मध्येन मध्यमात्रय: 
जांधकर्म प्रसिद्ध॑ं तत्पाश्वे द्विगुणशोभिते ॥ ३३८ ॥ 
जाघमध्यांशयुग्मेन पंचकर्म तलद्ये | 

पूर्वानुसारतो भागं कुर्यात्‌ शिल्पी न संशयः ॥ ३३९ ॥ 


ऊर्ध्वर्धभागनिकटे. संकीर्ण_ पादकुंभकम्‌ 
कर्णि वसन्‍्तं तद्‌ रम्ये कारयेत्‌ पट्ठिकोपरि || ३४० ॥ 


ऊर्ध्यभागे तथा मध्ये लम्बाकारे च पड्डिका | 
जांघजञिभागैकभागे पट्टिकामूरध्वमंडले ॥ ३४१ ॥ 


पट्टयाश्चोभयपाश्वेण भारकेन्द्राधिपानू गणान्‌ 

कारयेदुभयक्षेत्रे विपरीतमुखाकूतीन ॥| ३४२ ॥ 

एतस्योभयपाश्वें.. तु भारभेरवखोदनम 
भारकेन्द्राधिपनिर्णय:-- 

श्रुणुश्व भैरवं मुख्यं शिल्पकर्मणि चोत्तमम्‌ 

नानाभेदे:ः स प्रसिद्ध: भाररक्षार्थदेवतम्‌ ॥ ३४३ ॥ 


युगलं वा एकमात्र वा मानवाकृूतिभैरव: 
अथवा सिंहरूपेण अथवा विरलाक्‌ृति: ॥ ३४४ 


विपरीताकृति: क्वापि तथा कोतूहलप्रद: 
एते तु पंचभेदा: स्युः शास्त्रलक्षणसम्मता: || ३४५ 


यथा भार: करे न्‍्यस्तः तथा मूर्ति तु न्यासयेत्‌ 
भारवहनकर्त्नी सा मूर्तिर्भारस्थ वाहिका 
पट्टेरभयपाश्वे. च. कुक्कूटासनधारिणी ॥ ३४६ 


युगला-- 
ऊर्ध्वे करद्वयं न्यस्तं रक्षाकारे दृढं यथा 
ऊर्ध्व॑े करद्वयं स्थाप्यं यथा उत्तोलितावृते 
प्रस्त्रे. कल्पयेच्छेदं. कोणादपि कोणादये ॥ ३४७ 


१९२ 





ऊर्ध्वत्रिकोणभागे तु कारयेन्‌ मस्तक तथा 
उदरं मध्यभागे च बालकाकूतिनांप्लिणा ॥ ३४८ ॥ 


करद्वयं. चोर्ध्वभागे. पल्‍लीबाहुसमन्वितम्‌ 
एतयोर्युगलं. श्रेष्ठ भाररक्षार्थमुत्तमम्‌ ॥ ३४९ ॥। 


श्ृणुष्वाधममार्ग तु एका मूर्तिविधीयते 
मध्यपाषाणगाञजे च छेदरेखा विधानत: ॥ ३५० ॥| 


छेदबिंदू समाक्रम्य ऊर्ध्वरेखा तथेव च 
दक्षिणपार्श्वक्षेत्रे च कुर्यात्‌ लपनमुत्तमम्‌ ॥ ३५१ || 


कटिदेशे . निम्नबाहुमाक्रम्य मध्यभागकम्‌ 
वीरासनस्थितां मूर्तिमुड्डीयमानवत्तथा ॥ ३५२ ॥| 
दक्षिणबाहुदेशे च. पाददेशं सुशोभनम्‌ 
बामबाहुगुल्फदेशें. दण्डाया ऊर्ध्वमण्डले ॥ ३५३ ॥| 


न्यासेदुत्तम एकस्य गंधर्वा कुज्चिता शिर: 

श्रुणु सिंहाकृति: मूर्ति: भारनाम्ना प्रकीर्तिता ॥ ३५४ ॥ 
सिंह:--- 

पड्डिस्थाने सिंहमुखं यथा च वज्मस्तक 

पट्टिमध्ये तथा लम्बः करणीयः त्रिधाकृति: ॥ ३५५ || 

पाश्वें कोणाकृतिं रेखां द्विगुणां पदट्टिसन्निधी क्‍ 

कारयेत्‌. पट्टिस्थानेन सिंहक्षेत्र तदुच्यत | ३५६ || 


कल्पिते मंडले सिंहं कुर्यात्‌ लम्बाकृती सदा 
अधोदेशे च  सिंहस्य रौद्रमूर्तिविधीयते ॥ ३५७ ॥ 
कारयेत्‌ स्तम्भबन्धे तु शिल्पशास्त्रानुसारतः 
पूर्वाकारे कूते क्षेत्रे पाश्वे च त्रिभुजाकृती” || ३५८ || 

*विपरीताकृतिम्‌ 


_अममलकलसमआक, 


बिराला-- 
मंडलं कल्पयेत्‌॒तत्र विराजन्यासमुत्तमम्‌ः 
*विराल हरिमस्तकम्‌ 
शोभने कर्णिका निम्ने सन्धि* देशान्तरे तथा ॥ ३५९ ॥। 


१९३ 





*खान्दी 


कौतूहल *---- 


विराजभार एतेषां  गृहान्तर्गतदेशिक: 
एषा कल्पितरेखायां नानाकारे कुतूहले 
गजमस्तकसंयुक्ते शरीर सिहवत्तथा 


कुत्रचित्‌ू* मृगशीर्षे च श्रृंगं शार्दूलशोभितम्‌ 


*नरशिर 
एष कौतूहलो बन्धो नानाभेद: स जायते 
नानालंकारसंयुक्तं प्रासादं मंडयेत्‌ सुधी: 
पूवध्याये यथा चोक्त: मुखशालाडगनिर्णय: 
वेढ़कान्ते तथा खान्दी खान्दीपाश्वें गृहन्तथा 
राहरय चोभयो:ः पार्श्वे * खान्दीविश्रान्तिमण्डलम्‌ 

“अनुराहोत्तरे 
अन्ते गवाक्षनिर्माणं पार्श्वस्थाने यथास्थलम 


गवाक्षनिर्माणविधि:-- 


'पार्श्वद्ये. गवाक्षस्य निर्माणकौशलं .श्रृणु 
गवाक्षार्थ यथा स्थान पूर्वश्लोके विनिश्चितम्‌ 


तत्‌ स्थान समभागेन पंचभागेषु भाजितम 
समभागे तथा प्रस्थे चतुर्धा त्रिगुणान्वित 


पार्श्द्रय समभागे मध्यमा त्रयसंधिषु 
प्रतिभागे स्तम्भरूपेण छेदयेत्‌ समभागत: 


प्रतिकल्पितदैधघ्येण द्विगुणीकृतकल्पितम्‌ 
तत्सथाने अलसाबन्ध: विश्रान्तिगर्भकान्तर 


अलसाबन्धनस्थाने नारीबन्ध: स॒ उच्यते 
निम्नदेशे तदाकारे लम्बभागे विधानत: 


पंचकर्म निम्नदेशे कुज्चिते कारयेत्‌ सुधी:ः 
ऊध्वेडर्धसमभागे च तदाकारे क॒त॑ तथा 


कुज्चितोर्ध्वे कणिभाग: प्रधानकुम्भपादयो: 
तदूध्व॑ पट्टिका दीर्घे यथा प्रस्थे गवाक्षिका 


१९४ 


| 
|| ३६० 


|| ३६१ 
| 
| 


| ३६२ 


|| ३६३ 


|| ३६४ 


॥ ३६५ 


।| ३६६ 


[| ३६७ 


|| ३६८ 
| 
[| ३६९ 


| 
[| ३(७० 


| ३७१ 


लताकारे पीठन्यासे खोदयेत्‌ द्विविध॑ तथा 
लतापीठद्वयोर्मष्ये. लताशिखरवत्तिनी 


पीठश्रेष्ठास्तथा मुख्या मुखशालाड-गनिर्णये 
तदूर्ध्व मध्यमा क्षेत्र कारयेन्‌ मंडनं तथा 
नानाविधकृतस्थानं मंडयेत्‌ चतुरसगे 
विद्यादानं च मुख्य हि चतुरडगबलादिभि: 
कारयेन्‌ नृपबन्धस्य मण्डले मण्डनावधि 
शरणु तत्‌ स्थानभागेन यथाविधि विधानतः: 


शिक्षादानमूत्तियंत्रमू-- 


करणीया तथा मूर्त्ति: शिक्षादानं तथोत्तमम 
वर्गाकारसमक्षेत्रे. भूनिम्ने  यंत्रविस्तृते 


मूर्ति विधानत: काुर्यत्तिदनते चोर्ध्वबन्धना 
धुणु वत्स प्रवक्ष्यामि यंत्रकल्पितमंडल 
विषम॑ चतुरसञ्च लम्बबाणान्वये तथा 
प्रस्थे चतुरभागं तु पंच गेहे तथेव च 
ऊर्ध्वे चतुर्थबाहूनां पार्श्वे जअिभुजमाचरेत्‌ 
त्रिभुजस्य च द्वौ बाहू तृतीयप्रस्थसन्निद्धो 


पुनः षष्ठदीर्घरेखा अग्रदेशान्वये तथा 
तब्दाहोराद्यप्रस्थे च अन्तिमकोणभागिनी 


एवं समानभागे च निम्ने च पार्श्वमण्डले 
कोणच्छेदद्वयं तत्र श्रृणु मूरत््यादिनिर्णयम्‌ 


मध्यत्रिकोणभूम्यां च वामांगे पार्श्डमस्तकम 
हृदयावधि तदूपं कोणच्छेदान्वये कर: 


अपरं करं तु तदभावे विपरीतदिशां गतम्‌ 
मध्यबिन्दा यदा नाभि: कुर्यादासनमाश्रितम्‌ 


प्रस्तारणं तथा दिव्ये यावत्‌ प्रस्थद्वितीयकम्‌ 
आसन मध्यक्षेत्रे च निम्ने मूर्तिद्वयं तथा 


५१९५ 





|| ३७२ 


|| ३७३ 


[| ३७४ 


| ३७५ 


|| ३७६ 


।| ३७०७ 


। ३७७८ 


॥ ३७९ 


व्यापक. 


।| ३८० 


| ३८१ 


।| ३८२ 


| ३८३ 


३८४ 








मीमांसका: 


विषमवर्गक्षेत्रे च करणीया: 
मध्यत्रिकोणक्षेत्रे च कर्तव्या उपचारका: 


कारयेत्‌ तत्र दीपज्च अथवा पुष्पमालिकाम 
ऊध्व॑ षष्ठलम्बरे खाचुम्बिते लपनावधि 


कर्त्तत्य॑ खोदनं. शिष्यमूर्तेर्नानाप्रकारत: 
षट्संख्या: सप्तसंख्यांका अथवा चाष्टसंख्यका: 
द्वितीये सम्मुखे भागे प्रथमे ज्ञानकर्षकम्‌ 
कलानुसारत: कुर्यात्‌ शिल्पिज्ञानमपेक्षिताम्‌ 


यथाविधि 
चतुरससुनिश्चते 


श्रेष्ठ शिक्षादानं 
क्षेत्र 


कुर्यात्तदा 
सम॑ वा 


सदा 
विषम 
मूर्त्ति कुर्यात्‌ तथा क्षेत्र यावद भित्तौ तु वंधना 
उंष्च॒ वत्स प्रवक्ष्यामि यंत्र गोप्यं सुनिश्चितम्‌ 
विषम 

प्र स्थक्र मे 


ऊर्ध्वं मध्यगुणाभासे 
तृतीयप्रस्थयोगेन 


पुनः प्रान्ते यथा 
योजये त्‌ 


च 
क्षेत्रों, 


चतुरस्च्र 
तथा 


वाणछेदेन भाजयेत्‌ 
वाणगृ हसमन्विते 


पार्श्व 
योजयेत्‌ 


च त्रिभुजाकृतौ 

कोणवर्गवत्‌ 
देध्य॑ तदारभ्य 
तृतीयप्रस्थे.. उभयं 


गुणस्तथा 
दिगवलम्बने 


एवं समानक्षेत्रे च निम्ने च पाश्व॑मण्डले 


कोणच्छेदद्वयं तत्र एतद्धि गुणमंदिरम्‌ 
मध्यत्रिकोणदेशे च वामाडःगपाश्व॑ दर्शने 
हृदयावधि तद्रूप॑ कोणच्छेदानुसारत: 


सत्य कर तथा वामे संमुखे विपरीतगा : 
मध्यबिन्दु: यदा नाभौ तन्निम्ने आसनं चरेत 


आसन च तथा दिव्ये यावत प्रस्थद्वितीयकम 
मध्ये अस्यादासनं निम्ने मूर्ति: माणवकद्दयो: 
मीमांसका: 
उपचारका: 


करणीया 
च कर्त्त्व्या 


विषमवर्ग क्षे त्रे 
मध्यञ्िको णक्षे जे 


च 


खोदयेत्‌ तत्न दीपं॑ च अथवा पुष्पपेटिकाम 
षष्ठी लम्बगुणे ऊर्ध्वे यावन्‌ मूर्ति: शिरस्तथा 


१९६ 





| 
।| ३८५ || 


|| ३८६ || 


|| ३८७ || 


न्‍न्‍न्‍मकम्पनकक, 


|| ३८८ ॥ 


| 
॥ ३७६ || 


| ३७७ || 


॥ ३७८ ॥ 


| ३७९ || 


| ३८० || 


|| ३८१ || 


॥ ३८२ || 


| ३८३ || 


| 
[| ३८४ ॥ 


| 
| ३८५ || 


| 
| ३८६ ॥| 


तद्देशे खोदयेत्‌ शिष्यमूर्ती: नानाविधाक्‌ती: 
ऋतुसिन्ध्वथवा अष्ट सदा विद्यार्थिमंडलम्‌ 


द्वितीयभागसंयुक्ते संमुखे ज्ञानकर्षकम्‌ 
शास्त्रानुसारत:  कुर्यात्‌. शिल्पिज्ञानमपेक्षितम्‌ 
अथवा मण्डलस्थाने. चतुरंगबलान्वितम्‌ 


नृपतिं स्थापयेत्‌ शिल्पी देशरुच्यनुसारत: 
गवाक्षे तु कदाचित्स्यात्‌ केवलं गर्भकावलिः 
गवाक्षान्ते तथा छेदान्‌ कुर्यात्‌ स्तम्भाकृतिर्यथा 
गवाक्षबंध: स ख्यातः तत्पाश्वें स्तंभ एव च 
स्तम्भ॑पूर्वोक्तभेदेन कुर्यान्‌ नागादिशोभितम्‌ 
अलसानिर्णय:-- 

श्रुणु त्वं कथयिष्यामि अलसानिर्णयं तथा 
लौकिके कथितो नारीबन्ध:* शिल्पसमुद्भव: 

“*कन्याबन्ध: 
विना नारीं यथा वास: क्रीडा नारीं विना यथा 


विना च ललनां लोके कीर्तिजयित निष्फला 
गस्धर्वयक्षरक्षांसि. पन्‍नगा:.. किन्‍्नरास्तथा 


दर्शनात्‌ तत्र मुद्यन्ति नागरीभंगिमुत्तमाम 
उत्तमां रमणीं कुर्यात्‌ सर्वालंकारभूषिताम्‌ 


नानाभंगीसमाहारे अलसा सा विधीयते 
गवाक्षे शिखरे वापि मुखशालांगमण्डने 


नारीबन्ध इति ख्यातः भद्रे वा शिखरे तथा 
श्रुणु भेदास्तु विविधा भावसाधारिणी तथा 
*अलसा भंगीलक्षणम्‌ 

भावानुसारतो नाम्रा कन्याबन्ध: “स उच्यते 
*शास्त्रसंमतम्‌ 

अलसा, तोरणा, मुग्धा, मानिनी, डालमालिका 


पद्मगंधा, दर्पणा च विन्यासा ध्यानकर्षिता 
केतकीभरणा, दिव्या मातृमूर्ति: तथेव च 


१९७७ 





॥ै 
[| ३८७ || 


|| ३८८ ॥। 


|| ३८९ || 


|| ३९० || 


|| ३९१ ॥| 


|| ३९२ || 


|| ३९३ || 


|| ३९४ || 


| 
|| ३९५ || 


|| ३९६ ।| 
। 
। 


|| ३९७ || 


| 
॥ ३९८ || 





चामरा, गुंठना, मुख्या नर्त्तकी, शुकसारिका 
नूपुरपादिका रम्या, मर्दला चातिशोभना 
एताः षोडश मुख्या: स्युरलसाबंधभेदतः 
स्थानभेदे तथा रम्यं मूर्तिस्थानानुसरत: 
करणीया तदाकारे रमणीये सुयत्नत: 
सर्वक्षेत्रगते मूलक्षेत्रे लम्बाकृती धुवम्‌ 
अलसायंत्रम्‌-- 

विना तु विषमक्षेत्रं हीानाइगा अलसा सदा 
लम्बाकारगते क्षेत्रे मध्ये रेखाविधानतः: 
प्रस्थभावे मध्यबाहु: तत्सथाने वेदसंख्यका: 
वामप्रस्थबिन्दुयुक्ते बाहुभ्यां विषमांशके 
विपरीतगा 

योजयेदध ऊर्ध्वे च त्रिकोण विषमा यथा* 
प्रस्थार्दध योजयेत्तथा 

पुनः दक्षिणपाश्वें तु अध ऊर्ध्व च कोणके* 
रेखा तदाकृति: पार्श्वे मध्यप्रस्थसमाश्रिता 
पार्श्वस्थलं॑ समारभ्य.. द्वयकोणावधिस्तथा 
सव्याद्धनिम्नदेशे च मध्यप्रस्थस्थलावधि: 
विषम तिभुजक्षेत्र दक्षिणपार््व दे शत: 
एतान्यलसायंत्राणि सर्वकन्यार्थमुत्तमम्‌ 

अलसा-- 

मध्यरेखा वामभागे मस्तक कल्पयेत्तथा 
वेदभागे वक्षदेश: प्रस्थभागे सुयत्नत:ः 


ऊर्ध्वमध्ये यथाबाहु: मस्तकोर्ध्वे कर: स्थित: 
मध्यबिन्दुं समारुह्य नाभि: वामे कटिस्तथा 


मध्यबिन्दुं समारभ्य दक्षिणांध्रिं च॑ वक्रत: 
वामांध्रि बाहुयुक्तेन लम्बाकारे मनोहर 


१९८ 


| 
| ३९९ || 


| 
|| ४०० || 


| 
|| ४०१ || 


| 
[४०२ ॥ 


| 

|| ४०३॥।। 
| 

| 

| 

[| ४०४ || 


| 
|| ४०५ || 


| 
| 
|| ४०६ || 


| 
|| ४०७ || 


| 
[| ४०८ | 


| 
|| ४०९ ॥| 


छन्दिता स्पन्दिता ख्याता द्विविधा अलसा मता 
तोरणा-- 
तोरणा चैव यंत्रे च केवलं दक्षिणे करे 


बाहु:ः बाहुं समालम्ब्य पुनः त्रिभुजमाश्रिते 
तोरणा स्पन्दितामुद्राधारिणी सुमनोहरा 


मुग्धा +>«* 


हस्ते नागशिरा मुद्रा मुखं सम्मुखक्षेत्रगम 
नागमुद्रासमा दक्षे वामबाहुसमन्वित 
तज्रिभुजबाहुमालम्ब्य कटिदेशे व्यवस्थित 
पादद्वय॑ तथा सब्ये स्पन्दिता तिर्यगाकृति: 


एषा मुग्धावती नारी नानलंकारभूषिता 


मानिनी-- 


अन्तभागे शिरोदेश: वामभागेन वक्रित: 
: पुनः शीर्षे छेदरेखा कल्पिता दक्षिणे भुजे 
शिरोध्ध्वे दक्षिणा पल्लि:* मानमुद्रा तु कथ्यते 

*वामे अधर एव च 
दंडाकारे वामपादः दक्षिण: कृज्चिताकृतिः 
पाददंड: सम्मुखे च भित्तिदेशावलम्बित: 
आलम्बं काञ्चला दिव्यं सुरम्यं केशबन्धनम 
अर्धोन्मीलितने त्राभ्यामधरे लास्यभावना 


एषा हि मानिनी कन्या शिल्पशास्त्रानुसारतः 


डालमालिका--- 


त्रिच्छेदनिम्ने शिरसि पार्श्वदृश्या मनोरमा 


तदूर्ध्व दक्षिणे दंड डालानुसारिणी तथा 
दक्षिणत्रिभुजो बाहु: दक्षिणं भुजमाश्रित: 


कट्टयूथ्वें पार्श्वमध्ये च नाभिमध्यस्थलान्वितम्‌ 
किज्चिन्निम्ने वामबाहु: दंडरेखाकृती तथा 


डालाग्रस्पर्शिणी मुद्रा वामदेशे सुशोभने 
सव्यपादस्तु तत्प्रस्थे वामबाव्हलम्बिनी 


१९९ 





|| ४१० 


|| ४११ 


'कलदान्ममामे, 


।| ४१२ 


|| ४१३ 


| ४१४ 


| 
॥ ४१५ 


|| ४१६ 


।। ४१७ 


|| ४१८ 


|| ४१९ 


|| ४२० 


| 
|| ४२१ 


दंडाकारस्तथा 


दंडदक्षिणे 
दंडाकारे मनोहरे 


दक्षिणत्रिभुजो बाहु: लम्बिनी डालमालिका 


वामत्रिभुजरेखायां जायते 
वामपादस्तथा . दक्षे 


पद्मगंधा--- 


वामावर्ता सदा रम्या वामपार्श्वेइधिक॑ तथा 


शिरो वपुस्तथा पादौ मुख्यतो भंगिरुत्तमा 
शिर:स्थाने तथा शीर्ष हृदयं तृतीयावधि 


वामबाहुस्तथा पार्श्वे. दंडबाहुसमन्वये 
अम्लानपंकजं॑ तत्र शोभनं वामपल्‍लवे 
सव्यहस्तस्तथा निम्ने लम्बाकारे कटिस्थले 
किज्चित्‌ तिर्यक दक्षपादो निम्नांशे गव्हरं प्रति* 

*भित्तिमश्रिते 
वामज्िभुजा बाहुलम्बिनी 
दक्षिणस्कन्धदेशे च केशगुच्छ॑ सुशोभनम 


पद्मगन्धप्रिया सा तु पद्मगंधेति विश्रुता 


दर्पणा--- 


वाम* त्रिभुज रेखोर्ध्वे मस्तकोपरि शोभितम्‌ 


*कर 


पल्‍ली शिर:केशदेशे न्‍्यासितं सम्मुखं प्रति 


दक्षिणावनता दृष्टि: रेखामध्ये च दक्षिणे 
बाहुनिम्नगता दिव्या मध्यखण्डबत्रिकोणग 


दर्पणं. धारितं रम्यं जनस्यानन्दकारिणी 
वक्षोघड्ग्रद्ययवामे च मध्यरेखासमाश्रिता 


दक्षिणं. पादमारभ्य वामनिम्नकोणावधिम्‌ 
पुनः वामे तथा जानुः समाने त्रिभुजान्वये 


मध्यरेखातले रम्ये किज्चिद्‌ वक्रे च. दक्षिणे 
कटिवस्त्रपरीधानं_ रमणीया तदाकृति: 


एता दर्पणभेदाश्च कन्या रम्या: सुशोभनाः: 
नानाभेदे तथा स्थाप्यं दर्पणं मुखसम्मुखे 


२०० 


|| ४२२ 


| ४२३ 


|| ४२४ 


|| ४२५ 


|| ४२६ 


| ४२७ 


| 
|| ४२८ 


| ४२९ 


|| ४३० 


|| ४३१ 


| 
|| ४३२ 


| 
| ४३३ 





विन्यासा-- 


वामांगी दक्षिणे भंगी पार््वमुखसुशोभना 
मस्तकप्रान्तदेशे च बाहुभ्यां स्कन्धसन्निधौ 
वामबाहुस्तथा वामे त्रिभुजे बाहुसन्निधो 
मध्यरेखान्यये प्रस्थे भुजदंडश्च सम्मुखे 
अपरबाहुस्तु तद्गूपे पल्लिन्यास: स उत्तमःः 

*कर कच्छपिकाकृति: 
मध्यबिन्दुं समारभ्य वामपादश्च दंडवत्‌ 
स॒ विन्दुपाश्वे देशेन दक्षिणत्रिभुजावधि 
दक्षिणजानु तु तन्निम्ने दंडप्रान्तावधि चरेत 
पादाग्रपाश्वदेशे च. दक्षिणे  अ़िभुजावधि 
जपन्याससमा मुद्रा विन्यासा ध्यानकर्षिणी 
दिव्यैर्वरैश्व संयुक्ता कटिदेशे सुशोभना 

केतकीभरणा--- 
वामदेशे शिरश्चैव. वक्षःकटिकरादय: 
वक्षो मध्यस्थलव्यापि मध्यरेखान्तरे तथा 
दक्षिणत्रिभुजरेखालम्बिनी ._ दक्षिणे . भुजे 
छेदबिन्दुं | समारभ्य दंडमध्यगुणान्वितम्‌ 
पल्‍ली तद्वामपार्श्वे च मस्तकोपरि शोभिता 
करे च केतकीपगत्)रं केतकीभरणा शुभा 
वामपार्श्वे कुज्चिता च कटिभारस्वरूपिणी 
तदूर्ध्व करदेशे च स्थाप्यं पुष्प॑ सुशोभनम्‌ 
कटिस्तथोदरं पूर्ण वामदेशे. मनोहरे 
त्रिभुजबाहुनिम्नांशें वामपादं॑ सुलक्षणम 
दक्षिणनिम्नकोणान्ते पादरेखा हि जायत 
दक्षिणजानुतो निम्ने. त्रिभुजकोणसम्मुखे 
तन्निम्ने शोभितो दंडो दक्षिणच्छन्दपादवत्‌ 
मातृमूर्ति :-- 

शुणुष्वानन्तरं दिव्यं मातृमूर्तेश्च निर्णयम्‌ 


२०१ 





|| ४३४ || 


| 
|| ४३५ ॥| 


| 
| 
[| ४३६ || 


| 
॥।| ४३७ ॥| 


| 
| ४३८ || 


| 
|| ४३९ || 


| 
|| ४४० ॥| 


| 
| ४४१ ॥| 


|| ४४२ || 


| 
|| ४४३ || 


| 
|। ४४४ || 


|| ४४५ || 





यथास्थाने स्थितं शीर्ष मध्यरेखासमन्वितम्‌ 
शरीरमखिलं दिव्यं शीर्ष शुणु देहांगनिर्णयम्‌ 


वामबाहुस्तथा वामे वामत्रिभुजसन्निधौ 
आरभ्य च्छेवरेखान्ते तदन्ते भुजदंडयो: 


तन्मध्ये बालमूर््तिज्व वामत्रिकोणसन्निधौ 

मुखमारभ्य पादान्तमध्यरेखासमाश्रितम्‌ 

पिचिण्डतनुमुत्तमम्‌ 

दक्षिणस्कन्धमालम्ब्य जानुदेशान्तरस्थिते 
दक्षिणकरविन्यास: साधारणपदद्दयम्‌ 


एषा मातृसमा मूर्ति: बालकादिसुशोभिता 

किंचित्‌ सव्यानुग: पाद: वामश्च दक्षिणस्तथा 

सोम्याकारं तथा करर्यात्‌ साधारणपदद्वयम्‌ 
चामरा---- 


श्रृणुष्वान्यतमान्‌ भेदान्‌ चामरा देवसेविका 


मातृमूत्तिसमाकारे तद्भावे चांघ्रियुग्मयो: 
तथा स्थाने तदाकारे ऊर्ध्वे* केवलमन्यथा 

*शीर्षदेशे 
मुखं दक्षिणावक्र' च दक्षबाहुस्त्रिकोणके 
भुजदंडसमाकारे_ हृदयञज्च॒ विशोभयेत्‌ 


वामबाहुस्तु निम्नांशे वामे च त्रिभुजान्तर 
भुजदंडसम्मुखे च वस्त्रालंकारधारिणी 


चामरं वामहस्ते च वामस्कन्धोपरिस्थिते 
चामरा विग्रहे सौम्या देवतानन्दवर्धिनी 


गुंठना-- 
गुंठना गुण्ठनवती रमणी* पृष्ठदर्शिका 
जिभंगप्रस्थभागेन मस्तक समभावत: 
*अवगुण्ठ 
कटिमध्यरे खामध्ये मध्यबिन्दुसमाश्रिता 


वामा भुजा सम्मुखे च अधरं तलमश्रनिता 


२०२ 


| 
|| ४४६ 


| 
|| ४४७ 


|| ४४८ 


|| ४४९ 


|| ४५० 


| 
|| ४५१ 
| 


|| ४५२ 


|| ४५३ 


|| ४५४ 


| ४५५ 
| 


| 
|| ४५६ 


दक्षिणभुजो तत्पाश्वें त्रिकोण" बाहुसन्निधौ 
द *त्रिकोणोध्व 
ऊर्ध्ददेशे शिरश्चैव. गुंठना अवगुंठना 


पूर्णपृष्ठाकृतिबाला.. वीरासनमधिष्ठिता 
वामे निम्ने बहुलता लताकारे मनोहरे 


वामपाद: तथा निम्ने लतागुणसमन्वित 
त्रिभुजस्पर्शिणी दक्षे वामजानुसमाश्रिता 
पाददंडं दक्षिणे च मूले रेखाग्रस्पर्शिता 


कदाचिद्धारयेद्‌ वस्त्र पुष्पं वा व्यजन तथा 
एषा नारी महादिव्या गुंठना रमणी प्रिया 


नर्त्की-- 


कन्या सा नर्त्तकी दिव्या वक्रा दक्षिणदृष्टित: 


यथास्थाने तथा शीर्ष बाहुभ्यां गगनं प्रति 
छन्‍्दपल्लियुता . चोर्ध्वे. मध्यरेखाबलम्बने 
मध्यबिन्दुस्थले नाभि रुत्कृष्टनृत्यमोहिता 
दक्षिणबाहुबिन्दुं च तत्स्थाने शोभना कटि: 
वामनिम्नकोणभागे दक्षिण: पाद उत्तमः 


वामांघ्रिच्छन्दयुक्तेन  पृष्ठे.. मध्यगुणान्वित 
निम्नदेशे कृतन्यासा नर्त्तवी नटरूपिणी 


शुकसारिका-- 


एन ४१३३-१५ 


वामभागे शिरश्चैव त्रिकोणालम्बित: कर: 
तत्सम्मुखे वामभुजा कुचदेशे सुशोभन 


दक्षिणं किज्चिदूर्ध्धे च दक्षिणत्रिभुजावधि 
पक्षिणो विविधा: कार्या: करे च शुकसारिका: 


मध्यबिन्दौ तथा नाभि तिर्यक्‌ च चरणद्वयम्‌ 
वामे दण्ड सुरम्यं च भित्तिदेशे मनोरमे 


तत्पाश्वें दक्षिणं पादं लम्बाकारेण दक्षिण 
एषा कन्या सुविख्याता विदिता शुकसारिका 


२०३ 





| 
| 
|| ४५७ || 


|| ४५८ || 


|| ४५९ || 


| 
|| ४६० || 


|| ४६१ || 


।| ४६२ ॥| 


|| ४६३ || 


|| ४६४ || 


| 
|| ४६५ ।। 


|| ४६६ || 


|| ४६७ ॥। 


|| ४६८ ॥| 


नूपुरपादिका-- 


दक्षिंणांगी सदा रम्या मध्यरेखान्तरस्थिता 
वामत्रिभुजरेखायां करे वामे विलम्बिता 


पूर्ववद्‌ _ दक्षिणकरे. कलिकावरधारिणी 
अधोदेशो द्वयोर्मध्ये दक्षिणे कुज्चिते तथा 


दृक्षजानुस्तथा निम्ने प्रथमप्रस्थस्पर्शिणी 
पाददंडं तथा कुर्यात्‌ तिर्यक वामे च पार्श्वक 


वाम॑ करं यदा कुर्यात्‌ तदा नूपुरमालिका 
कराग्र॑ नूपुरान्विते 


वामांप्रिलम्बितो निम्ने मध्यरेखावलम्बने 


मर्दला--- 


किज्चित्‌ तिर्यक शिरोदेशे वामरेखान्तरे तथा 
मध्यरेखान्तरे वक्ष:  वामबाहुर्विचक्षणै: 
स्कन्धदेशे च वामांशे त्रिभुजबाहुस्पर्शिते 
तदा रम्यो भुजश्चैव मध्यबाहुसमानत: 
मध्यबाहुसुरेखायां मर्दल॑ दिव्यशोभितम्‌ 
मध्यबाहुं तदा प्रस्थे दिव्यं खोदेच्च . मर्दलम्‌ 
दक्षिणबाहुस्तथा पृष्ठे दक्षिणत्रिभुजावधि 
वामपादान्तभाग: च पादभूमिं समाश्रित: 
दक्षिणपादश्च तत्सथाने मध्यरेखान्तवर्त्तिनि 
एषा हि मर्दला श्रेष्ठा उनन्‍्मत्ता वादने तथा 


करोभयेन संयुक्तस्ताल आनन्ददायक: 
एता: षोडश कन्या: स्यु: शिल्पागारविमण्डिता: 


भद्रे रेखे तथा पागे सर्वत्र जनमोहिनी 
नानालंकारसंयुक्तान्‌ कारयेत्‌ रमणीगणान्‌ 


केयूरहारान्‌ दिव्यांश्व कुंडले कटकानि च 
सर्वभूषणभूषाढयां सर्वलक्षणसंयुताम 


नारीबन्ध: सदा रम्य: शिखरें च विशेषतः 
एतेन विधिना कार्य गवाक्षादि मनोरमम्‌ 


२०४ 


| 
|| ४६९ 


|| ४७० 


| ४७१ 


| ४७२ 


| ४७३ 


| ४७४ 


|| ४७५ 


| ४७६ 


| ४७७ 


[| ४७८ 


| 
॥| ४७९ 


| 
[| ४८० 


एवं. विध्यनुसारेण गवाक्ष मंडयेत्‌. सुधीः 
करणीया तथा भित्ति: सर्वलक्षणसंयुता 
सर्वाड्गेचान्यकर्माणि समभावेन कारयेत्‌ 


लहराभाग:--- 


एन ४१३३-१५अ 


अन्ते समान्वये स्थाने भित्तिदेशान्तरे तथाशुणुष्वात्र 
प्रवक्ष्यामि भेदच्छे दादिनिर्णयम्‌ 


गर्भस्थापनकर्माणि विचित्रलहराक्‌ तिम्‌ 
मुखशालां च भित्तेश्च वेधज्च दिगुणीकृतम्‌ 
ऊर्ध्वमंडलम्‌ 

त्रिभागं योजयेत्‌ तत्र आद्यभागे च पट्डिकाम्‌ 
त्रिभागे य: कृतो भाग: सः स्याच्चैव द्विखंडितः 
द्विभागीकृत यदूध्वें तच्छिलाखण्डिताकू ते : 
द्विभागो वाडवेधे च अन्तर्देशेन दर्शयेत्‌ 
वर्धयेत्‌ 


सा ख्याता लहरी पट्टी प्रथमं॑ लहरी तथा 
'लहरातलम्‌ 


. शिलाया: पड्डिदेशार्थ खण्डैक॑ सुमनोहरम्‌ 


आडो वा दंडभागैक: कथिता आद्यवर्ततिका 
वेधस्य द्विगुणे ऊर्ध्वे भागैक आच्वबंधना 


पट्टिस्थले यथाकारे लतागुल्मादय: पुनः 
नानाकारे बल्‍लयश्च कुर्याच्च कुसुमावलिम 


ऊर्ध्ववाड इति ख्यात:ः अथवा वास्तुबंधना 
जिभागकथिता मुख्या पट्टीपत्नगवाक्षका: 


लौकिके कथिता फेणी वाडान्तलहरीतला 
तदूर्ध्वे. चार्धभागेन तिर्यगाकृतिमेघना 


पद्मपत्रसम॑ पत्र कारयेदुत्तम॑ सुधी : 
कूर्मपृष्टाकृतिर्भूमिः किज्वित्‌ न्यूनावधिस्तथा 


ऊर्ध्वभागश्वच वेधश्व. प्डिक्षेत्रानुरूपत: 
पट्टच्ञाफेण्या च संयुक्त फलक॑ पक्षभाजितम 


२ (9 ५ | 





| 


|| ४८१ || 


|| ४८२ || 


|| ४८३ || 


|| ४८४ ॥| 


अपपरमाा-पममल. जाई 


| 
|| ४८५ ॥| 
| 


|| ४८६ ॥| 
|| ४८६ || 


| ४८७ ॥। 


|| ४८८ ॥।| 


|| ४८९ ॥। 


| 
|| ४९० || 


| 
|| ४९१ || 


0... ८ -कपन-ना +>न-+नन्म जन फलथ5८-न किन ा“झायालल गा 


गवाक्षभित्तिरुच्यते 


तत्‌ू तदनुसारेण 
लम्बाकारे तथा प्रस्थे यत्‌ क्षेत्रे सकलेपि च 

द चतुर्दिशि मनोहरे 
प्रस्थच्छेदानुसारेण. द्विभागो. दैर्ध्यभावत: 
एकभागस्तथा जालि: लौकिके कथितापि च 


गवाक्षिका इति ख्याता विश्वकर्मानुसारत: 
तत्‌ क्षेत्र सुस्थिरे भाग अंकिते पंचधा स्मृता 
कदाचित्‌ सप्तधा मुख्या दैर्ध्ये प्रस्थे तथेव च 
तदन्ते खोदनं कार्य प्रथमापंक्तिमुख्यत:ः 
यद्यपि गौरहरा आइद्ये उपर्य्युपरिखोदनम्‌ 
द्वितीयपंक्तिराद्ये च करणीया सुपट्टिका 


एतदनुक्रमपातेन कुर्यात्‌ जालीं मनोरमाम्‌ 
जालीभागस्य॒पार्श्वेण भारकंन्द्राधिपागणा: 


भारभैरव: 
गर्भदेशैकभागेन केवलपडट्टिमुत्तमाम्‌ 
निम्नद्विभागसंयुक्ते न्‍्यूनपट्टि समाचरेत्‌ 
एतेन क्रमभेदेन ऊर्ध्वभित्त्यंशनिर्णय: 


भित्तिकर्म इति . ख्यातं वदिष्यामि यथा तथा 


एवं भेदे तथा कर्म क्रमभेदे तथा गुणाः 
सम्प्रवक्ष्यामि संक्षेपान्निष्फलं शिल्पिभिविंना 


शास्त्रानुसारत: कर्म यदि स्यात्‌ सर्वसम्‌मतम्‌ 
विना प्रत्यक्षज्ञानेन जटिला जायते क्रिया 


शृणु शिष्यप्रबोधार्थ मुखशालाश्च मंडपा: 
कर्मणा केन कर्त्तव्या: शाला ऊर्ध्वे तथेव च 


लहराकृति शाला सा क॒ज्चिता कलसावधि 
प्रथम॑ लहरा भूमि: कर्त्तव्या* सावधानत: 


* निण्यित्‌ 

यथाकारस्तथा भित्ति: ऊर्ध्वे चैव तदा क्रमे 
द्विगुणाकल्पिते 

पंचभागैकभागेन वर्धयेत्‌ प्रस्तरं तथा 


२०६ 





| 
|| ४९२ || 


| 
|| ४९३ || 


| ४९४ |। 


| 
|| ४९५ || 


|| ४९६ || 


|| ४९७ || 
| 


[| ४९७ || 
| 
|| ४९८ || 


| 
|| ४९९ || 
| 


|| ५०० || 


| 
[| ५०१ || 


॥| ५०२ || 
| 


[| ५०३ | 


विश्वभागा कृता रेखा गर्भदेशे बलाकृतौ 
अपरभागसम्पन्ने . प्रस्तरस्य मुखे तथा 


संमुखभागसंयुक्ते प्रस्तरो विस्तृताकृति: 


तदाकारा तदा शिला वेदभागैकभाजिता 
वेधस्तवनुसारेण जायते. सम्मुखादपि 


एतद्भागे विचित्रे च गुम्फनाकृतिकर्मणि 
राजक्रियानुबन्धानां नाम तत्र तु जायत 
ऊर्ध्वदेशे गुंडिकां च विचित्राकृति खोदयेत्‌ 
निम्ने झरावलीमध्ये राजवंध: स॒ कथ्यते 
राज्ञाज्व राजपुत्राणां सचिवानां पुरोधसाम्‌ 
सर्वेशां जनभावेन चित्रखोदनप्रक्रिया 

वंधरूपेण 


बलाधिवेष्टितो राजा क्‍ संगिनीवेष्टितो प्रिय: 
सखानुवेष्टितो मंत्री चारानुवेष्टिता सभा 


रथहस्तितुरंगानां चतुरंगबलादयः 
नानाकारे कूते रम्ये राजबन्ध इति श्रुतः 


क्षीणाकारे चतुःपार्श्व पट्टी क्षीणां तथाचरेत्‌ 
मध्यदेशे सुरम्ये च खोदनं क्रियते तथा 


यद्यपि शाल्त्रनिर्देशों मुख्य: प्रासादकर्मणि 
*तथापि राजबन्धेन कारयेन्मूत्तिमुत्तमाम 

“शिल्पी “मनोज्ञं 
देश: कालस्तथा पाजत्रमेतद्‌ ज्ञानानुसारतः 
मूर्ति: नानाविधा रम्या करणीया मनोरमा 


तदूर्ध्वे समभावेन पातयेत्‌ फलकावली: 
राजबन्धसमा शिला वर्धितैकसभागके: 
राजबंधे यथा वेधः: त्रिभागैक॑ च वद्धयेत्‌ 
समूहावाणभागांश्व शूणु न्यासविधानतः 
पंचमा भागभागस्य द्विभागसम्मुखादपि 


शिलां विस्ताररूपेण. वाणभागेन भाजयेत्‌ 
भागद्धयं तथा चापे त्रिभागं संमुखादपि 


२०७ 





| 
|| ५०४ || 
|| ५०४ ॥। 


॥ ५०५ || 


| 
|| ५०६ || 


|। ५०६ | 


|| ५०७ ॥।| 


| 
|| ५०८ ॥। 


| 
]| ५०९ ॥। 


|| ५१० ॥| 


|| ५११ || 
| 


|| ५१२ || 


॥ ५१३ ॥। 
॥ ५१३ || 


।| ५१४ ॥| 


|| ५१४ ॥ 





5 8 2 53 क अल 0-७३५ +-देकप का /क बनने २ त- मत पकी+ पते किक आर 27 तक >नकन अर त७ ४ "२७ 


एको भागों गर्भदेशे सर्वदा लहराकृति: 
स्थापनीया शिला सा तु अग्रे द्विवलिसंयुता 


निम्ने तु मणिबन्धाश्च ऊर्ध्वे कुंभी तथेव च 
मणिबन्धच्छेदमालां वर्तुलाकारखण्डिताम्‌ 
कुंभीदेशे व्यासरूपे पंकजपत्र॑ च छेदयेत्‌ 
अथवा दन्तुरिका च रम्यतोरणमालिका 
तु भेदा गर्भदेशांगनिर्णये 


प्रथमावरणं तथा 


एते 
तदूध्वें 


प्रथमा 
पाटपातञ्च 


नीत्वा गर्भप्रस्थभागं वाणेन *भाजयेत्‌ ततः 
*वाणरेखेन 
मध्ये भागद्वयं त्याज्यं अपर: पाटनिर्णय: 


तत्पाटदृढशिलायां न॒च नष्टं कीटादपि 
अक्षुण्णे प्रस्तरे कुयद्चित्नतः तिर्य्यगाकृतिम 


तदाकृति: तदा पाट इषुभेदेन भाजितः 
कल्पितो भाग एतेषां केवलं धारणार्थकम्‌ 
शालानुसारत: पाट: वाणभेद: स जायते 
स्थानभेदानुसारेण केवल धारणार्थकम्‌ 
अग्रभागो वर्तुलश्च सुरम्यतिर्य्यगाकृति: 
सम॑ च चतुरस्ञज्च विषमे वर्गक्षेत्रके 
कोणार्थ विषमशिला: पार्श्वार्थ समभागिका: 


विषमं समम्‌ 


कुंभीदेशे चाग्रभागे पाटानि स्थापयेद्‌ दूढ़े 
गर्भ दृढतमे दुत्वा दारुकील॑ तथा धुवम्‌ 
तदन्ते चापक्षेत्राणि शुणु त्व॑ सावधानतः 
तथा रुद्धं च शिलायां स्थापयेत्‌ क्रमभेदतः: 
कल्पितभागशेषस्य ॒चापक्षेत्रे स्थल तथा 
दीघें सुकृत* शिलायां लम्बाकारे मनोहर 

सुदृढ़ 





| 
|| ५१५ || 


|| ५१६ || 


| ५१७ || 


।| ५१८ || 


।| ५१९ ॥ 


| 
|| ५२० || 


|| ५२१ || 


|| ५२१ ॥| 


|| ५२२ ॥। 


| ५२३ || 


| 
|| ५२४ | 
[| ५२४ || 


| ५२५ ॥ 
| 





पट्टिकां वर्त्तुलाकारे कारयेत्‌ शिल्पिपुंगवः | 
वललभी वा पिच्छिले वा अग्रदेशे सुनिर्मले ॥ ५२६ ॥ 


मतानुसारत: । 


पड्टिक्षेत्र यथा बाडे वसन्‍्ते चातिशोभना | 
पृष्टभागस्तथा दूढं॑ बल्याकारेण गुठनम्‌ |. ५२७ | 
अपरं *छेदयेत शिल्पी दन्तुरिका कूते दूढे । 
तद्भागस्थापनं कुर्यात्‌ पाटप्रान्ते दृढे तथा || ५२८ ॥ 
*अग्रभागम्‌ | 
अन्यपृष्ष्ठाकृती कल्प्या भिन्‍नाकारे च पातनम्‌ । 
पृष्टदेशः तथा सौम्ये पाषाणे चोत्तमे कृत: ॥ ५२९ || 
पश्चात्‌ भागे दन्तुरिका शुकमुखाकृतिः शिला | 
पाटमारुहठझ्म च शिलां निम्ने च अवरोधयेत्‌ || ५३० ॥ 
तत्प्रतिभागसान्निध्ये. चार्थगर्भकखोदनम्‌ | 
तदन्ते वायब्यस्थाने* कुम्भयायुगलं॑ तथा ॥ ५३१ || 
श्वायुमार्गे | 
मण्डयेत्‌ निपुणं शिल्पी वायव्यबन्धमाचरेत्‌ | 
यत्‌ प्रस्थलहरी तस्य चतुर्भागस्तु सम्बलः ॥ ५३२ ॥| 
| लहराक्षेत्रे चतुभगिकभागवत्‌ | 
अथवा राजबन्धस्य द्विगुणव्यासमाचरेत्‌ | 
एतत्स्थानं महादिव्यं पढ़िनाम्ना तदुच्यते ॥| ५३३ || 
मिथुनकुम्भबन्धाश्च शिल्पशास्त्रानुसारतः | 
विषम॑ चतुरस च समभागेन भाजयेत्‌ ॥ ५३४ || 
सम्भवति च या संख्या तत्‌संख्यं निम्नगर्भकम्‌ । 
तत्संख्याया: तदाकारे धारणं कारयेद्‌ दृढे ॥ ५३५ ॥ 
पुष्पाकारे तथा कुम्भ: अथवा बातसंग्रही । 
जालिमाचरेत्‌ | 
कुम्भमिथुनबन्धश्च सर्वाड्गाभर्ण तथा ॥ ५३६ [| 
विनालंकरणं हीनः केवल वालसंग्रही । 
वातसंग्रही च स ख्यातः पुष्पपृष्ठाकृती सदा || ५३७ ॥ 


२०९ 





इष्टदेवानुकूल्येन. शोभनं मातृमन्दिरम्‌ | 
प्रसिद्ध: कुम्भमिथुनभेद: श्रेष्ठो न संशय: || ५३८ ॥ 


श्ृणु भेदांश्च कुंभानां मिथुनादिचतुष्टयम | 

पूर्णकुम्भ: पर्णकुम्भ: कुम्भो मकरमालिक: | | ५३९ ॥ 

एते च वेदभेदा हि जायसते कुंभकर्मणि | 

यथाकारे यशथाक्षेत्रे क्रियते तच्च कर्मणि || ५४० ॥ 
पूर्णकुम्भ:-- 

महाकालफलाकारे फलके मध्यमावधि । 

ऊर्ध्वदेशे द्विभागश्च द्विवलीकरणं महत्‌ || ५४१ || 


पूर्णकुम्भ इति ख्यात: शिखरे सुमनोहरे | 
पर्णकृम्भ: --++- 

समूहचतुरस॒ च क्षेत्रे  मध्यरेखान्वये || ५४२ || 

कल्पितमध्यरेखायां लम्बभागे तत्रोपरि | 

खोदयेत्‌ प्रथमं छेद॑ कुम्भमध्यान्तभागयो: ॥ ५४३ | 


कल्पितमध्यरेखायामू ऋतुभागे च दैर्घ्यत: | 
खोदयेत्‌ पत्रछेद॑ च कुंभमध्ये. विशेषत: ॥ ५४३ ॥ 


प्रस्थाकारे तथा बाणे ऋतुभागदिकल्पितम्‌ | 
प्रथमे कुम्भपड्ठी च द्वितीये पुष्कर॑ तथा || ५४४ || 


तृतीये कुम्भशीर्षज्च॒ चतुर्थ क्षीणरूपकम्‌ | 
क्षीणपट्टिका | 
तन्निम्ने कुम्भपात्रज्च षष्ठे पादस्तथैव च॥ ५४५ || 


मध्यरेखाश्रिता दिव्ये चम्पक: कुम्भजाकृति: | 
मकरमालिनी--- 
समे वा विषयमे क्षेत्र मध्यरेखा स न्व्ये ॥ ५४६ | 


विपरीतमुखाकारे._ कारयेन्‌ मकरद्यम्‌ | 

एवमेतान्‌ कुम्भभेदान्‌ स्थापयेत शिल्पिपुड्गव: || ५४७ ॥ 
मिथुनबन्धनिर्णय:-- 

शृणु मिथुनबन्धांश्च कस्मिन यंत्रादिनिर्णय: | 

नाना मिथुनबन्धा हि कामशास्त्रानुसारत: ॥ ५४८ ॥ 


२१० 


मुख्या हि केवलं केलिर्न पातो न च संगम: 
केलि: बहुविधा शास्त्रे केवलं क्रीडाभाविता 


तद्गूप॑ स्थापयेत्‌ बन्धे भागानुसारिणिं प्रति 
चापशीला तथाक्रमे 
तदूध्वे लम्बभागे च निम्ने बल्लिद्ययन्तथा 


करणीया तथा रम्ये निम्नगा कलिकावलि: 
लौकिके कथिता झारा कलिका लम्बिकाथवा 
तदूध्वें पूर्ववत्‌ बन्धे द्विगुणां बलिमाचरेत्‌ 
अग्रे पश्चात्‌ तथा क्षेत्रे संकीर्ण नृपमंडलम्‌ 
पुनस्तदूर्धदेशे च किज्चित्‌ क्षुद्राकृती सदा 
कारयेच्चैव तत्‌ स्थाने कुम्भीबन्ध॑ यथाक्रमात्‌ 


पाटपातनविधि :--- 


सर्वान्ति पातयेत्‌ पार्ट पूर्वभागानुसारत: 
कन्द्रगर्भ इति ख्यातं कर्म कार्य शुभक्षणे 
पाट: स॒बृहदाकारो धारिणी मुद्रक॑ यथा 
एषा हि मुखशालाया: गर्भसंचारिणी क्रिया 


छिद्रवजहीना शिला न च मिश्रणशोधनम्‌ 


घर्षयेद्‌ रजसा युक्ता दृढा भवति सर्वदा 
संक्षेप शिल्पशास्त्राणां बोधार्थ वर्णयाम्यहम्‌ 

सुतत्वतः 
नानाग्रन्थे नानाभेदा: मात्स्ये चाग्गेय एव च 


शुक्राचार्यकूते ग्रंथे. विशवकर्मानुशासने 
तद्‌ ग्रन्थनीतिभेदेन देशभेदे तथा शुभे 


वाणीभेदेन देशभेदे पृथक सदा 
कोलाचारेतिशास्त्रं हि सारिणी अनुसारिणी 


कोलाचारमते . शिल्पमंशुकागमसन्निभम्‌ 
कोलाचारगतं शास्त्र. वामाचारानुसारत: 
कौलाचार इति ख्यात: अंशुकागमवर्णित: 


२११ 





| 
॥ ५४९ || 


|| ५५० || 


| 
|| ५५१ || 


| ५५२ || 


| 
| ५५३ ।| 


॥| ५५४ || 


| 
|| ५५५ || 


| ५५६ || 


| 
|| ५५७ || 


|| ५५८ || 


| ५५९ || 
| 
| ५५९ || 


सौधिकागममार्गेण प्रकाशो द्विविधाबलि 
मुखशाला तथाद्ये च शिखरा: पक्षलम्बिता: ॥ ५६० ॥ 


मुखशाला तथा श्रेष्ठ शिखर बहुभेदतः 
एष क्रमद्दये भेदो मुख्यसूत्र तु जायते | 

तदनुसारतो  शिल्पविद्या  देशानुसारिणी | ५६१ || 
प्रवक्ष्यामि द्वितीये तु प्रकाशे शिल्पनिर्णयम्‌ 
शिल्पप्रकाश ग्रन्थोयं शिल्पविद्याविभूषित: ॥ ५६२ ॥ 


शिल्पागमस्य लक्षणम्‌ 
भागच्छेदगुणभेदो यंत्रादिनिर्णयस्तथा 
एते हि क्रमभेदा: स्युः शिल्पशास्त्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ५६३ ॥| 


शिष्यप्रशिष्यवोधार्थ.. ग्रन्थश्लोकानुबंधत: 
मुखशालाडगभेदाभ्यां . शिखरानिर्णयस्तथा ॥ ५६४ ॥ 


शिल्पांगकर्मभेदश्च. अनुभेदस्तथैव च 


ग्रंथकारपरिचय:--- 
मुशली भार्गवीकन्या सुता सागरसन्निधिम्‌ ॥ ५६५ ॥ 


सागराभिमुखं गता 
तद्भूमिसन्निधौ ग्रामस्तान्त्रिककुलसडकुल: 
उद्गातृवंशसम्भूत अधुना धौमिमंडले ॥ ५६६ ॥ 
नृपति: सेवितः सर्व: पितृपितामहादिभि: 
पिता कुलेश्वरोडस्माकं माता संज्ञामयी तथा ॥५६७ ॥ 


रामचन्द्रो द्विजश्रेष्ठ: कौलाचारपरायण: 
श्रीनीलशिखरे मध्ये दक्षिणकालिकावृ ते ॥ ५६८ ॥ 
इष्टमूत्तिर्जगन्नाथ:  सर्वसिद्धिप्रदायक: 
तस्यानुग्रहमात्रेण ग्रन्थ आद्यः प्रकाशित: ॥ ५६८ ॥ 
सम्पू्णों जायते दिव्यो मुखाशालांगनिर्णय: 
इति श्री कौलाचार परायण भट्टारक रामचन्द्र 
महापात्रोद्गातृशिल्पिप्रवरेण विरचिते शिल्पप्रकाशे 

प्रथम: प्रकाश: । 


२१२ 





द्वितीय प्रकाश: 


विमानभागनिर्णय : 


इ्ष्टं स्मरामि भवबन्धविमोचनाये 
कष्टार्तिमोक्षणकरोत्पललोचना ये 
वक्ष्यामि शिष्यसुधीवृन्दविबोधनार्थ 
श्रीविग्रहावसतिश्रेष्ठविमानभागम्‌ 


यद्गृहे स्थापितं पीठं तत्‌ स्थानं पिण्डिकोत्तमा 
तद्‌ वर्गमन्दिरं ख्यातं विमानं॑ कथ्यते तथा 


प्रासादभेदा :--- 


नानाभेदश्च भागोडसौ नानाशास्त्रानुसारत: 
मज्जुश्री रत्नसारश्च मृदंगा चैकभागिका 


 वसुओ रेखभावेन* महामेरुस्तथेव च 
कैलाशशिखरे रम्ये वेतालाष्टदर्शांशका : 


* रथसंयुक्ते 
विमानरथयुक्तज्च गृहभागरथांगक: 
सुवर्णकूटप्रासादमंडना अहिमण्डना 

* महिमंडना 


विमानमालिनी श्रेष्ठा सिहशिखरशोभिता 
एते तु मुख्यभेदा: स्युः विमानकर्मकौशलम्‌ 
यद्यपि लौकिके भिन्‍ननामानुवरत्तिमन्दिरा: 
सर्वाडभूषणे श्रेष्ठों द्वादशो मुख्य उच्यते 


शूणु तत्‌ सर्वभेदानां सूक्ष्मो लक्षणसंग्रह: 
भेदक्रमानुसारेण विश्वकर्मानुशासनात्‌ 


मज्जुश्री :-- 


सर्वतोभद्र यंत्रेण. कूर्मपीठान्तरे. दृढ़े 
पंचुकर्मादिकं बाड़ अर्धभागैकबन्धना 


बाड़प्रांते बन्चना च मिलिते शिखरादय: 
निशार्धे कज्चिता निशा तदन्ते जांघखोदनम्‌ 


२१३ 





|| १ || 


| 
[२ || 


| 
|| ३ || 


| 
| ४ ॥| 


|| ५ || 


| ६ || 


| ७ || 


(७ 


|| ९ || 


१० || 


जांघोर्ध्वे शिखरं तत्र चतु:पार्श्वे मनोहरे 
अग्रे पश्चाद्‌ द्वयो: पाश्वे शिखरं महदाचरेत्‌ 


तदूर्ध्व पंच कर्म च* अनर्थ शिखरं यथा 
अमलक्यादियुक्तेन मज्जुश्री मज्जुलं महत्‌ 


* रेखकर्मांगराहानर्थ च कोणकम्‌ 


श्चेशार 5 


भद्रकारे तथा* शाला नानालंकार शोभिता 
शिखरेमण्डिता शाला सिहकन्याविमण्डिता 
* समभद्राकृति * नानापागं 


निम्नांग॑ यावत्‌ -तत्र बन्धनाबन्धमुत्तमम 
गर्भस्थानज्च द्विगुणं* तद्रूपा: शिखरादय: 
निम्नांग तत्‌ सरूपेण यावदिभत्ति च बंधना 

* द्विगुणमुच्च 
रत्नसारविमानांशे कोणका दशभेदका: 
अनर्थमण्डिता दिव्ये राहानुराहके तथा 


शिखरं विहितं निम्ने सर्वदा नागभूषणम्‌ * 
* पागभूषणम्‌ 
सिंहपीठासना भित्तौ आलम्बमालिका दूढा 


मृदंगा :-- 


वीथिपीठोपरि खुरा कोणकादि यथाक्रमे 
अन्ते जांघप्रदेशश्च द्वादश-भागसन्निभः 


प्रतिभागे तथा निशा* निशाकारे गृहं तथा 
वज्भरमस्तकमाला च सर्वांगे राहदेशिक 
* भागे तथा वासगृह 


ऊर्ध्ववाड़वेदभागे पीठाकारे मनोहरे 
त्रिभाग” गर्भदेशञज्वच॒ मृदंगाकृति सर्वदा 

* त्रिगुण 
ऊर्ध्वे अमलकी क्षीणे कोणका सुमनाकृति: 
अर्धखण्डितपागानां नानालंकारशोभिता 


२१४ 





| 
|| ११ || 


| 
|| १२ || 


१३ ॥| 


१४ ॥| 


१५ || 


१६ || 


१७ || 


१८ || 


१९ || 


२० || 


वसुश्री :-- 
ग्रह्ाांगभेदप्रासादखुराकारपीठोपरि 
कोणकादि यथा जांघ कणि फेणि वसनन्‍्तकम्‌ 


गर्भस्थाने रथश्चैव जायते दिगसंख्यक: 
शिखरविहीना पार्श्वे वसुश्री: कथिता सदा 


महामेरू :--- 


शरूणु त्वमपरों भेदों स महामेरुसंज्ञक: 
एकाष्टोत्तरभागे च अंशके भाग योजयेत्‌ 


पद्मपीठसमक्षेत्रं पंचकर्मादिशोभितम्‌ 
जांघबन्धनायुक्तेन* भित्तिस्तत्र तु जायते 
* वंधना युग्मं 

रथक गर्भभागे तु शिखरं पंच सागरा: 
* मुद्रक 

प्रतिशिखरक्षेत्रे च भूमिव्यूह" ससख्यक: 
* ग्रह 


अनर्थपक्षयुक्तेन शिखरं. रथक॑ तथा 
अमलक्यादिसंयुक्ते सिंहकन्या मनोरमे 
अलसातत्रकन्या स्याद भेरवपार्श्वे सर्वदा 
स्थापयेतद्‌ मूर्ति गर्भग अमलक्या5भवधारयो 


राहा क्षेत्रे तथा रम्ये सिंहज्च शिखरं बृहत्‌ 
प्रतिराहानुभागेन शिखरा: पक्षसंख्यका: 
* निम्ने च रथकं तथा 


एवं कर्म सदा दृढ़े नानामूर्त्तिसमन्वये 
महामेरुप्रासादे च मण्डयेत्‌ शिल्पिपुंगव: 


कैलाश :-- 


धृणु त्वं भेदकैलाशशिखरं सर्वसुन्दरम्‌ 
नानाक्षेत्रे तथा भेदे रथं तत्र मनोहरम्‌ 
भद्रपीठोत्तमे क्षेत्र पंचकर्मादयस्तथा 
जांघबन्धनायुक्तेन भित्तिशास्त्रानुसारत: 


२१५ 





| 
|| २१ || 


| 
[| २२ || 


| 
[| २३ || 


|| २४ || 


२५ || 


२६ [| 


२७ || 


२८ || 


२९ || 


३० ॥ 


| 
|| ३१॥। 


वर्धिता चार्धभागेन शिखरं भूमि जायते 
मध्य बन्धना संकीर्णे पंचरेखादिसन्निभम्‌* ॥ ३२ ॥| 
* पंचभाग समन्वये 


इषुभागादियुक्तेन प्रतिकोणादपि तथा 
कोणके शिखरे वापि अनर्थयुगभागिका* 

+* सुग संख्यकम्‌ 
उपरथादियुक्‍तेन वाणभागसमन्वये 
विशभूमी तथा राहा वसु भागेनभाजितम्‌ 


कोणक॑ वसुभागेन प्रतिभागे रथश्रयम्‌* 
* द्वयम्‌ 

स्थले त्रिशोत्तरे षष्ठभागे मुख्यविचारणा* 
* दिक्रपाल बंध कथ्यते 


शिखरवाड़भागेन निशापीठोर्ध जायते 
निशान्ते मुद्रकस्थानें वज़मस्तकशोभनम्‌ 


कोणके कुूंचिता रेखा अनुराह विलोमके 
शिखरन्यूनभागेन आइद्ये ग्रहसंख्यके* 

* रथक न्यूनरूपेण अर्धगृहे च कारयेत्‌ 
भागेन वर्ततेी भूमि पद्टि कणि यथाक्रमे* 
आद्य पट्टि तथा अन्ते पट्टिमध्य कणि युगे* 


* प्रति भागेन भूम्यन्ते पट्टि फेणि यथाक्रम 

* फेणी चतुष्टयम्‌ 

तदन्ते शिखरं रम्यं सर्वागसुन्दराकृति 
तदूर्ध्वेइनर्थदेशं* च. भूमिरिन्द्रियसंख्यकम्‌ 
| * ऊर्ध्वदेशे 

ऊर्ध्वदेशे समान्ते च जायते कर्णिकावधि* 
* चूलिकावधि 

अनर्थें बाणभागेन फेणि फुलिगृहादय: 


प्रतिपाश्व तथा नन्‍्यासेत्‌ पूर्व पृष्ठ च शिखरा 
उदीच्यां दिशि भागेन पुनः अवाच संस्थिते* 


- २१६ 


अवधणालथ, 





३३ || 


३४ || 


३५ || 


३६ || 


३७ || 


३८ || 


३९ || 


४० || 


४१ || 


*उत्तरे दक्षिणि भावे निशागर्भ विधानतः 
तत्तुल्य वज्ज मुण्डज्च सिहादि* शोभितं तथा 
कोणके वसुभागेन फेणिका कणिकादय: 

* राहेन 


ऊर्ध्वदेशे तथा दिव्ये गजराजसुशोभितम्‌ 
अमलक्यादियुक्तेन कैलाशगर्भक॑ तथा 
जायते सर्वभागेन नानाकर्म  रथान्तरे 
एवं रथं॑ तथा वाणं समुद्रग्रहमेव तु 
वैताल :-- 
वैतालविषमक्षेत्रे विषम॑ चतुरससम्‌ 
तत्स्थाने सिंह कर्म वा पीठे रम्ये दृढ़े तथा 
विषमकणिकाकारे द्वितीया पीठवर्तिनी 
* विषम वीथि पीठान्ते पंचकर्म समानत: 
ततः खान्दी गुणाकारे चतुःपाश्वेण खोदयेत्‌ 
तत्‌ परं विहिता भित्ति: डृषुभागैककेवलम्‌ 
भित्तो रम्यो विग्रहश्च विग्रहबन्ध उच्यते 
तदूर्ध्वे) रेखकर्मज्च अपरा वाडसन्निधौ* 
* बाडोर्ध्वे प्रश्थरूपत: 
रेखाकारे* तदा. रेखचतु: पार्श्वे यथाक्रमे 
* छेदाकारे 
तदर्धभाग अंशेन ऊउरध्वभित्ति तदुत्तरे 
वज्मस्तक तत्‌ स्थाने नानाकर्मसमाश्रये 


अन्ते च द्विवलिरेखप्रस्थाकारे. मनोहरे 
छेदाकृति: तथा खान्दी किज्चिन्न्यूनतमे तथा 


कणि** सदृशतत्स्थाने पट्टिकण्याकृतेइघिक: 
* फेणी* गर्त: 
एतानि भित्तिकर्माणि बैतालभूरवाकृतौ * 
* वैभवाकृतिम्‌ 
शुणु गर्भ-रेख-कर्म प्रस्थाकारे. विशेषतः 
द्विभागं॑ वेदभागं वा भित्तिस्तम्भाकृतिरबलि: 


२१७ 





| 
| ४२ || 


| 
|| ४३ || 


४४ || 


४५ || 


४६ || 


४७ || 


४८ || 


४९ || 


५० || 


५१ || 


| 
[| ५२ || 





प्रतिवेदा तथा संख्या वसन्तपट्टिकादय: 
प्रतिकार्यान्‍्तरे खान्दी दैर्घ्ये पूर्व च पश्चिमे 


प्रस्थद्यये तथा स्थाने सुरम्यं वज्मस्तकम्‌ 
नानामूर्ति: तथा प्रस्थे वर्चुलाकार क्षेत्रके 
नानामूर्ति सह अग्रे वर्धितं तोरणकृते 

केवलं युगकोणा सा कोणक॑ कर्म उच्यते 
प्रतिवेदांग अन्ते च अमलक्या विधीयते 
तदूध्वें भित्ति यत्‌ भागे तलाकारे च वैतालिकम्‌ 
कूर्मपृष्ठाकृती ताल* आदिताल: स उच्ते 
* चाल 

केवल कीर्तिमूखाद्या: चूलाकारे मनोहरे 
तद्‌ विश्वभागसन्निभं* यावत्‌ कंठस्थलावधि 
* छेदं च 

तदूर्ध्धव॑. समभागेन  द्वितीय-ताल सुवृढ़े 
यदा काले तदा पीठं बाणभागेन भाजितम्‌ 


ऊर्ध्वदेशे वृत्ताकारे. पक्षभागेन वर्तुले 
तत्ताल अन्तभागे च छेदपार्श्वे त्रिभागिकम्‌ 


विनामूर्ति विना छेदं॑ शीर्षभागे विधीयते 
केवलच्छेदभेदेन.. गर्भक सम्मुखावधि 


बृहदाकाररूपेण वजमस्तकस्थापनम्‌ 
गम्बुजाकृतिभागेन छेदाकारे . विस्वं5शंके 


खोदयेत्‌ शिवमू्ति च भैरवं तोरणान्‍्तरे 
नाटाम्बर इति मूर्ति: ख्यात ऊर्ध्वस्थलोत्तमे 
शीर्ष च खर्परं भागपिच्छिलाकृति सर्वदा 
अन्ते शीर्षोत्तमे न्‍्यासेत्‌ क्षुद्र कुंभ तथेव च 
एकखुम्बी द्वयो: सिंह: खुम्बधे कलसं दृढ़म्‌ 
कुम्भाकरे कलियुक्ते मध्यदेशे  मनोहरे 

* वलि 


| 
[| ५३ || 


| 
| ५४ || 
। ५४ || 

| 
|| ५५ || 


_सलममाककवकत 


्परमपदााथक, 
हक 


| 


५६ || 


५७9 || 


५८ || 


५९ || 


६० || 


६१ ॥ 


६२ || 


. ६३ || 


६४ || 


तद्वलिच्छेदयुक्ते च कारयेत्‌ शिल्पिपुडगव: 
सिहस्थाने तथा मुद्रे वज़ाकारे च कृम्भिका* 
* भद्रपीठोर्ध्वे कुम्भकम्‌ 


एवं प्रासादभेदा स्युः वैतालिका महत्‌ तथा 
मातृभेद एष प्रासाद तान्त्रिक:* सौध उच्यते 


*+ कौल 
नानाभागं॑ तथा यंत्र यदुक्‍तं सौधिकागमे 
प्रसंगक्रममभेदेन वक्ष्यमि च. तदुत्तरे 

रथयुक्त :--- 
धृणु आद्यभेदकर्म  यथाशास्त्रानुसारत: 
नानाभेदानां तद्गर्भ रथस्यानुक्रमे तथा 
भेरवयंत्रम्‌ :-- 
श्रृणु त्वमाद्यं भेरवयंत्रमन्दिरम्‌ 
भेरवरुद्र गहार्थ यंत्रसिद्धिप्रदायकम्‌ 


एन ४१३३-१६ 


मध्ये कर्णिका तत्‌ पार्श्वे वृत्तमष्टाब्जमंडलम्‌ 
शीर्ष च वर्तुलनाग: पश्चिमे पृष्ठक॒ण्डली 
चतुद्वरिं पुरं तत्र द्वारमध्ये भुजंगकम्‌ 
पुनः तद्रूपभागश्च चतुर्द्ारपुरावधि 
प्रतिकोणे तथा न्‍याये रेखाकारेण कर्णिका 


एतद्‌ भेरवयंत्रज्य॒शिवार्थ तु॒विधीयते 


एतद्यंत्रानुसारेण . कुर्यात्‌ प्रासादमुत्तमम्‌ 
यंत्रविकल्पभेदेन कीर्ति: जायेत निष्फला 
श्रुणु ततः पुरं भेदा:विध्याचरेत्‌ सदा 
वीथि पीठोपरि क्षेत्र॑ न कुर्यात्‌ कोणकादिकम्‌ 
कोणकच्छेद भेदेन यंत्र विकल जायते 
तदाकारे भित्तिमध्ये अनर्थपाग केवलम्‌ 
पीठोपरि तथा न्याये* द्वारपाश्वे च कीलकम्‌ 
क्‍ ४ '्यंसेत 
तत्सथाने छेदभेदेन करणीयं सुकर्म च* 
* अनर्थ कारयेत्तथा 


२१९ 





६५ || 
६६ [| 


६७ || 
६८ [| 


६९ || 
(७० || 
७१ || 
७२ || 
७३ || 
७४ || 


9५ || 


७६ || 








दीर्घाकारे तथा खुरो वलाकारे च कम्भक 
कृष्मांडाकृति: स कुम्भ:स्यात्दूर्ध्व रेख* केवलम 


*पीढ | 


किज्चिद्‌ वक्रं च ततस्थाने त्रिरेखे* मूर्तिखोदनम्‌ 


* त्रिभागे | 


तदूर्ध्ध॑.. वेदभागेन* वसन्तकलिकाकते 


* ऋतुभागेन | 


तदूर्ध्व जांघरूपेण स्तम्भाकारे विमानिका 
पट्टि: फेणिश्च पद्म च तदूध्वें वजमस्तकम 


केवलं कीलक क्षेत्र राहपार्व मनोहरे 
करणीयं तथा पार्श्वे अनर्थभित्तिखोदनम 


पृष्ठे पाश्वें यथाद्वारं तदद्वारसन्निधौ निशा 
केवलं समभेदेन स्तम्भो जंघाकति: महान 


ऊर्ध्वे त्रिच्छेदयुक्तायां मुद्रकं समभागिकम 
नानामूर्ति: तथा स्थाने भैरवमूर्तिखोदनम 
एते तु भित्तिभेदा स्युः अक्षुण्णा-मंडलस्तथा* 

अक्षुण्णा कोणका सह 
तदूध्वे॑ करणीयज्च॒ गर्भक॑ सुमनोहरम्‌ 


यंत्र रेखाकृते मुख्ये अलंकाराणि मण्डयेत 
कोणकं पंच भागेन प्रतिभागं त्रिभागकम * 
भूमित्रयम्‌ 


छेदगुणान्वये. भाग: स रेखभाग उच्यते 
आरभ्य मूलमन्ते च* इषुसंख्यानुसारत: 
* भित्तिमारभ्य कण्ठान्तम 


आमलक्याकृतिशिला: ततस्थाने सन्नियोजयेत 


कोणक॑ पागपाश्वन्ति राहगर्म सुगर्भकम्‌* 
अनर्थ रेख गर्भके 


यद्‌ भागकोणके मुख्ये तदर्ध गर्भकस्थलम* 
गर्भाकारे गुहा चापि पुष्पादि शोभित॑ तथा 


यथा कोणक प्रस्थे च तदर्द्ध रेख गर्भकम्‌ 


* अद्धवृत्तश्रिते 
२२० 


कीसकअारकक, 


७99 || 


७८ || 


७९ || 


८० || 


८१॥| 


८२ [| 


८३ ॥ 


८४ || 


८५ 


८६ || 


८७ || 
८७ || 


प्रतिभगे गुणाकारे  भेरवमूर्त्तिखोदनम्‌ 
+ विंशरतत्र 

भेरव भेदा :-- 
शूणु भेरवभेदांस्त्वं तंत्र शास्त्रानुसारत 
असितांग: सितांगश्च एकांचध्रि: कालभैरव: 


एन ४१३३-१६अ 


क्षेत्रे मनोरमे 


नर्तकी कामबन्धश्च 
तत्पाश्वेंइनर्थभागश्च द्विगुणं 


गुहा 


कोणक॑ यदि वाणं दिगस्तत्र* अनर्थकम्‌ 


महाकालस्तथा अष्ट-भेरवम्‌ खोदयेन्‌ महत्‌ 


अन्ते कंठप्रदेशेन वेकिस्थानें च कोणके 
महाकालं॑ च कालाग्नि वीरभद्र वटुक॑ महत्‌ 
भेरवमष्टभेदं च प्रासादे मंडयेत्‌ . ध्ुवम्‌ 


मण्डयेत्‌_ पशुराजज्च 
सिहमूर्त्यन्तरे.._ रम्ये 

कोणकोपरि कण्ठे च 

विश्वांस. गर्भदेशोर्ध्वे 


तत्प्रमाणे तदाकारे अमलक्याकृतौ दृढ़ 
वर्तुलाकारक्षेत्रं च अच्छिद्रं मंडलं यथा 


विश्वभागानुसारत: 
यथा खर्परप्रस्तरे 
पशुराजं सुमंडयेत्‌ 
तथा खर्परप्रस्तरम्‌ 


मध्ये गर्भकबिन्दुँ च प्रतिशाला समानतः 
एतेन क्रमभेदेन अमलक्या कूृतं॑ महत्‌ 
*मध्ये गर्भके गर्त च गर्भयंत्रं समानतः 
अमलक्योध्वे देशे च तदूर्धे खर्पराकृति: 
पिण्डिका च चतुक्षेत्रे” कलश: तत्र जायते 

* चतुरस 


एतेन कर्मभेदेन त्रिरथ ” गर्भकाकति 


निम्ने चतुर्दशश्चैव ऊर्ध्वे विंशचतुष्टयम्‌ 


अनर्थवेदरूपेण. पंचचा 
सिह-कण्याकते पीठ: कलशा बाडशोभने 


रथक॑ दिगभागे तु सायका रथमुत्तमम्‌ 
पीठान्ते पंचकर्मस्तु निम्नजांघे  मनोहरे 


२२१ 


क्षेत्रमण्डलम्‌ 


ऊर्ध्व मण्डलम्‌ 





| 
|| ८८ || 


| 
| ८९ || 


[| ९० || 


|| ९१॥| 


| ९१ || 


| ९२ || 


| ९२ || 


।| ९३ ॥| 


रे 


| ९४ || 


|| ९५ || 


॥ ९६ || 


| 
| ९७ || 


|| ९८ || 





ऊर्ध्वजांघे पुनर्दीर्ध बन्धनानते गृहादय: । 

अनर्थपुटिते कंठे अमलामुद्रकं तथा ॥ ९९ ॥ 
हेमकूटप्रासाद: -- क्‍ 

द्ार्विशभागयुक्तेन हेमकूटविधिं... शृणु | 

सुप्त शिखरयुकताभ्यां प्रतिभागे मनोहरे || १०० ॥ 


चतुर्विशतिसंख्यायां शिखरं जायते तथा | 
चतु:पाश्वे राहभागे वज्मस्तकखोदनम्‌ ॥ १०१ | 


जांघादिपंचकर्माणि निम्नदेशेडतिशोभनम्‌ | 
खुरादिशोभिते मुख्ये पंचकर्म विधीयते ॥ १०२ ॥ 


केवलं॑ ऊर्ध्वभागेन  द्विभागत्रिकूटान्वितम्‌ | 
दीर्घच्छेदादियुवक्तेन शिखरज्च परान्वितम्‌ ॥ १०३ ॥ 


खर्प्परकूटभागेन.. सिंहपार्श्वे चतुष्टये । 
तदूर्ध्व॑ हेमकूटाभ्यां . चूडाकारे मनोहारे | १०४ ॥ 


कलशद्बयभागेन सिंहादिशोभितं॑ तथा | 
स्वर्णकूट इति ख्यातस्तंत्रशास्त्रानुसारत: ॥ १०५ ॥ 


कोणक भाग :-- 
तथा भागान्तरं वक्ष्ये शृणु शिष्यादि सर्वदा | 
नानाकारे तथा भागे देश कालानुसारत ॥ १०६ ॥ 


विना भागविभागेन वृथा हि श्रमकेवलम्‌ः | 
कोणका-पाग-भागेन वसु वा वाणभागिन:ः || १०७ ॥ 


अमलक्यादियुक्तेन. जायते  मुख्यतस्तथा | 
देशान्तरे तथा वेदे भाजयेत्‌ कोणकं प्रति ॥ १०८ ॥ 


शृणु भेदान्तरं चात्र अमलक्यान्तरे तथा | 
फेणि पीठाकृती छेद-सहछेद चतुष्टयम्‌ ॥ १०९ ॥ 


संकीर्णभेदच्छेदास्तु निम्नदेशे समानतः | 
ऊर्ध्वे चामलकीभाग: तृतीय: कणिकाकृति: ॥ ११० ॥ 


२२२ 


ऊर्ध्वकोणे द्वितीये च कोणच्छेदद्वयं॑ तथा 


निम्नाध्वे.. रेखयुक्तेन  क्षुद्रच्छेदानुसारत: 
ऊर्ध्वफेणी द्वयोर्युक्ते कोणच्छेदाकृति: क्वचित्‌ 
निम्नोध्वे. रेखकर्म च  क्षुद्रच्छेदानुसारतः 


मध्ये रथकयुक्तानां भेद: कोणक जायते 
कुंभाकृति: तथा छेदमध्ये च रथकाकृति: 
खोदयेत्‌ निपुण: शिल्पी छेदकोण: स उच्यते 
देशान्तरे क्वचित्‌ स्थाने केवलं छेदकाकृति: 


खोदयेत्‌ निपुणं शिल्पी छेदे सौम्य: सुखावह: 
मध्यदेश समस्थाने. केवलं वज़मस्तकम्‌ 


वसुभागेन संयुकतं कोणकं॑ छेद युग्मकम्‌* 


* रेख शोभितम्‌ 
आमलक्यादियुक्तेन नाना भेद: स जायते 
वृत्तपतीठसमोी भाग: कोणक॑ छेदभेदतः 
भद्रपीठसमोभाग: कोणकं बहुभेदत: 


नानाकारे तथा कोणे कोणकभागनिर्णय: 


अनुराह भाग :-- 
शुणु संक्षेपत: चात्रू अनुराहादिभागकम्‌ 
अनर्थराहदेशे च छेदकोणाकृति: भवेत्‌ 
अनर्थराहमध्ये च क्षुदस्तंभाक्तिर्भवेत्‌ 
कोणकपार्श्वदेशे च . अनर्थमध्यवरत्तिनि 
कथ्यन्ते अनुराहाणि कदाचिद्‌ धारसंज्ञया 
कुर्यात्तु धाररूपेण अनुराहं मनोहरम्‌ 


एते तु त्रिविधा: प्रोक्ता गुणकुंभा गृहादय: 


नानाकृति तथा कर्म* कर्मभेदों हि केवलम्‌ 


* बंधाकृति तथा कर्म 


लम्बाकारे. तदा 
समभागे तथा दैध्ये समभागानुसारत:* 
द * प्रस्थभागानुसारत: 





।| १११ || 


| 
|| १११ || 


| ११२ || 


]। ११३ ॥ 


| 
॥ ११३ || 


॥ 
| 
|| ११४ || 


| 
| ११५ || 


|| ११६ ॥| 
| ११६ || 


॥| ११७ || 
॥ ११७ ॥ 


॥| ११८ || 


क्षेत्र अनुराहविचक्षणे | 


॥| ११९ || 





बन्धनादेशमारभ्य यावत्‌ कंठस्थलं तथा | 
अनुराहसमोी भागो लम्बाकारो मनोहर: | १२० ॥ 


समभागे तथा *“स्तम्भे समभागानुभागिन: 
* स्तम्भ: तोरणं गम्बुजाकृति 
प्रस्थे च क्षीणयुक्ते* च भागस्तत्र स जायते १२१ ॥ 
* रेखंयुक्ते 
कुंभिका प्रतिछेदेन कुंभाकारे यथाक्रमे | 
गुणसा सुमनाकारे गृहच्छेदान्तरे तथा ॥ १२२ ॥ 
छेदे स॒ सुमनाकारकोणच्छेदान्वये.. तथा ॥ १२२ ॥ 


नानाकारे तथा कर्मपार्थक्यं जायते क्वचित । 
मात्र मुख्य त्रयो भेदा: अनुराहादिनिर्णय: ॥ १२३ ॥ 


क्वचित्‌ देशानुसारेण मिश्रबन्ध: स जायते । 

द्विभागयुक्तभागेन रचयेत्‌ _ कुंभिकादयः ॥ १२४ ॥ 
अनर्थवन्धा :-- 

अतः परं शृणु भेदान्‌ अनर्थबन्धमुत्तमम्‌ 
वाणभेदे अनर्थञज्वच॒ जायते प्रमुखालये ॥ १२५ ॥ 
अनर्थ पट्टिका कुंभ पद्म-केशरमेव च 
रथका मंडलाद्वार:* नानाकारे रथोत्तमे ॥ १२६ || 
* द्वारमंडलम्‌ 
क्ुद्रक्षेत्गुणकारे_ केवल छेदसन्निधौ* 
* कोणकच्छेदपार्श्वग 
आचप्रान्ते गर्भ च* अनर्थ: स विधीयते | १२७ | 
* गर्भदैर्ध्याकृति: बंध: 
पट्टिका अधमा चैव कुंभका मध्यमा तथा 
केशरबन्धना श्रेष्ठा अनर्थ  सुमनोहरा ॥ १२८ ॥ 
कुंभाकारे तथा क्षेत्रद्धिधागा कलिकाकृति: 
कुभपाद अधोदेशे ऊर्ध्वकुंभो विशेषत:* | १२९ ॥ 
* कुंभोदरं तथा 
छेदयुक्ते तदा कुंभ कारयेत्‌ कलशाकृतिम्‌ 
तथा देध्यन्तिरक्षेत्रे . पद्मफेशरकल्पितम्‌ ॥ १३० ॥ 


२२४ 





क्षेत्र च तोरणाकारे छेदादि कारयेत्‌ सुधीः 
कर्णिकाकलिकायुक्‍कते मध्ये क्षेत्रे मनोहरे 


रथका: सर्वदा दिव्यनानारथसुशोभना 
भूमियुक्ते सदा रेखप्रासादे शिखराकृति: 


सर्वलक्षणसम्पन्नविमानपाग धारिणी 
एवं. विधानतो  रेखकेैलाशं रथमन्दिरे 
द्वाराकारं तदा क्षेत्र स्तम्भाकारे द्वयं तथा 
अध ऊर्ध्वे च रेखाणां मध्यांशे च गवाक्षका: 
एवं वाणान्वयो भाग अनर्थनाम संज्ञकः 
छेदभाग इति ख्यात: पागमध्ये सुशोभनः 


राहपाग :--- 


निम्ने कोणकच्छेदानाम्‌ *ऊर्ध्वे च अमला शिला 
* चभूमिदेशच 
मध्ये च कुृत्रचिद्‌ दीर्घा पाश्वे रथसुशोभना 


सर्वदा विषमे क्षेत्र भागस्तत्र विधानतः 
केवलं छेदयुक्तेन अलंकाराणि कारयेत्‌ 
शुणु त्वं छेदभेदांश्व दीर्घाकारे च सप्तधा 
छेदा गुणा तथा भेदा गम्बुजा काणिकाकूती 
वज-मस्तकदीर्घेन. वर्तुला रेखसन्निभा 
यदाकार: तथा राहो बन्धना ऊर्ध्वमंडले 
स्थलमारभ्य सूक्ष्मान्त: राहपीठ: स उच्यते 
समस्तसहज पीठ समाकारे समान्वये 

राहपीठः: स उच्यते 
पीठे क्रमसंकुचिताकूतौ 
छेदयेत्‌ भूमिरूपे च केवलं कोणखंडिता 
एते च छेदभेदा: स्युः निम्ने च वजमस्तकम्‌ 


मूलमारभ्य 
समस्त 


चूलांत॑ 
सहजं 


अप्सरोविग्रह: पार्श्वे अन्ते सिंह: सुविस्तृते 
नानालंकारयुक्तश्च राहच्छेद:. तथाकृत: 


*रक 





| 
|| १३१ ॥! 


॥| १३२ || 


| 
|| १३३ || 


| 
|| १३४ ॥| 


| 
॥ १३५ ॥| 


| १३६ | 


|| १३७ || 


|| १३८ || 


|| १३९॥| 
| 
|| १४० ॥। 


| 
|| १४० ॥। 


| 
|| १४१ || 


| 
।। १४२ ।। 


समक्षेत्रे समानेन समाकारे  विधानत: । 
अन्ते ऊर्ध्वकोणभागं कूटिलच्छेद॑ खोदयेत्‌ || १४३ ॥ 


समक्षेत्रे समानेन क्रमसंकुचिताक॒तौ 
उभयपार्श्वदेशे चच कुटिलच्छेद॑ खोदयेत्‌ || १४३ ॥ 


मध्ये तोरणछेदञज्च अर्धवर्तुल केशरम्‌ 
एते हि गुणभेदा स्यु: नानाकारे मनोहरे ॥ १४४ ॥। 


भेदानां मुख्यभावेन  ऊर्ध्वदेशे यथाक्रमे 
_ दिविधश्छेदस्तत॒कृत्यं* संकीर्ण स्थलभेदतः | १४५ ॥| 
* त्रिविध 


स्थलभेदाच्च सम्पूर्णा संकीर्णा क्षीण अंगिनी 
स्थलभेदे तदा क्षेत्रदैर््यकारे विभाजयेत्‌ ॥ १४६ || 


त्रिभागस्थलभेदं च संकीर्णपार्श्वमंडलम्‌ 
मध्यक्षेत्रे यथाक्षेत्रदै्ध्याकारे विखोदयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
प्रतिभागे  मध्यक्षेत्रे तोरणाकृतिमन्दिर: 
छेदभागे तदा भागं केवलं रथकाकृतौ ॥ १४७ || 
छेदोपरि तदा भाग उच्चेन रथकाकृती * ॥ १४७ ॥ 


गम्बुजा इति संख्याता राहा वर्धन*कारिणी 
* मन 
स्तम्भयुक्ते सम्पूर्णाड्ग क्रियते गम्बुजाकृति ॥ १४८ ॥ 


अन्यथा समभेदेन वजमस्तकाक॒ति 
रथकभेदयुक्तेन शिल्पाचारसमर्थित ॥ १४९ ॥ 


अन्यथा स्तंभसंयुक्ते वज़मुंडंे च खोदयेत्‌ । 
रचयेत्‌ भेदयुक्तेन शिल्पाचारसमर्थितम्‌ || १४९ || 


राहपीठे तथा न्यासेत्‌ पार्श्वस्तम्भ विशेषतः 
वन्धना ऊर्ध्वदेशे च गर्भक* मध्यवर्तिनी ॥ १५० || 
* छेदद्वारिका 


पद्मपत्रादिरेखाभि: नियुक्ते . स्तम्भशोभने | 
पुष्कर॑ कलिकायुक्त स्तम्भान्ते* वजमस्तके ॥ १५१ || 


२२६: 





तन्मध्यवर्तिभूमी तु 


नानाविग्रहखोदनम्‌ 
*मूले च 


राह विग्रह :--- 


नाना पोौराणिका मूत्तियथा देवस्य मंडपे 


विशेषे गर्भकरथानं शिवस्थानं तदुच्यते 
नानाभेदे तथा नन्‍्यासेत्‌ शंकरं चन्द्रशेखरम्‌ 
नाटाम्बरं नटाकारे यौगिक यौगिकासने 
नानाभेदं तथा शास्त्रे गर्भक॑ पूरयेत्‌ स्थलम्‌ 
पूजयेत्‌_ गर्भक॑ तथा 
समायुक्ते  विश्वकर्मादिपूजनम्‌ 


शुभनक्षत्रयोगेन 
भूसुरेण 
सदाध्यानानुसारेण 
विग्रहकरणं 


गर्भकाधिपशंकरम्‌ 
मोक्ष शास्त्रानुकल्पने* यथा 

* तंत्र शास्त्र 
एतानि मुख्यकार्याणि रथकाकृतिमन्दिरे 
नानाभेदे तथा न्यास्यः केसरी केसरीमुखम्‌ 
सिहमुखादियुक्तेन प्रासादं मंडयेत्‌ सुधी: 
कंठदेशान्तरे रम्ये खप्परोनाम उच्चते 


कंठदेशान्तर. रम्ये. खर्परं 
सर्वांगच्छेदयुक्तेन 


कलशादय: 


गूढं गूढतमं विद्यात्‌सर्वशास्त्रपयोनिधि: 
शिल्पं नवनिता न्याये निर्यासं अपि............ अपि 
शिल्पतत्त्वं विना ज्ञानं सर्व हि निष्फल॑ भवेत्‌ 
नवनीत॑ यथा क्षीरे निर्यास: शिल्पकौशलम्‌ 


विश्वकर्माकृतं शास्त्र. मर्यादानवकल्पितम्‌ 


पृथग रीतिस्तथा भेद: दुष्करम्‌ वर्णयामि किम्‌ 


केवल भेदज्ञानार्थ * देशाचारविधानत: 
अतिसंक्षेपत: प्रोक्तो यथा शास्त्रानुसारत: 


विमानमालिनी :-- 


अधुना तान्त्रिका भेदा यत्‌कीर्ति: सुमनोहरा 
विमानं केवल दृश्यं सर्वभागान्तवर्त्तिनि 


२२७ 


प्रासादकर्म कारयेत्‌ 





।| १५२ ॥| 


| 
| १५३ || 


|| १५४ || 


| 
१५५ || 


|| १५६ ॥| 


|| १५७ ॥। 


।| १५८ ॥| 


| १५९ || 


|| १६० || 


|| १६० | 


।| १६१ ॥| 


|| १६२ || 


॥| १६३ || 





प्रासादस्य मूलो भूमि: भूम्याकारे च गर्भकः 
भूमि: सा द्विविधा मुख्या समा वा विषमा तथा 


चतुरस्ं विना भूमिर्न सम्भवति अन्यथा 
तदुक्‍्त द्विविध: ख्यात गर्भक॑भूमिरूपित: 


विषमक्षेत्रे या भूमिगृहं तदनुसारतः 
श्रेष्ठ इति समाख्यात: प्रासाद: सौधिकागमे 
कूटयुक्ते सदा क्षेत्रे कूटमुख्योर्धे केवलम्‌ 
कौशलमस्तको भाग: सर्वदा जनमोहनः 


कूटगंभीरोीं यो भागो गर्भदेशान्तरे यथा 
मखटास्तत्र शोभन्ते एतानि क्रमनिश्चयम्‌ 


एष भेदो यदा श्रेष्ठो नाम्ना द्राविंड उच्यते 
वाड़भी  देशभेदेन कार्य भेदे मनोहरे 


वाड़भी यदि दृश्येत गोमुखरूपिणी क्वचित्‌ 
विमानमालिनी माला स्वतन्त्र: पागनिर्णय: 


वाड़भी सिंह मुख्या च अमला विहीना तथा 
कोणकपाग हीन॑ च वाड़भी जातिनिर्णय: 


वेतालहेमक्टाभ्यां वाड़भी  आगमान्वये 
विमान मालिनी श्रेष्ठा कुशला कोशलाकृति: 
सर्वाड्गगुणसम्पन्नं सर्वांगमतिशोभनम्‌ 
नानालंकारयुक्तेन सर्वतंत्रस्वतन्त्रकम्‌ 


पूर्व यद्‌ वर्णितं रूप॑ तद्रूपं भूमिछेदनम्‌ 
छेदनान्ते तथा पूजा भूमिसम्मिश्रणान्तरे 
शुणु त्वं गठनं शैलीभेद: प्राकार एव च 
यंत्रमूत्ति-: तथा गुणा स्थानांगाभरणं तथा 
पीठो जांघो यथारीति: पंचकर्म-सुकौशलम्‌ 
जाघःभित्ति: तथा बन्ध: बन्धना शिर* मंडनम्‌ 

द * भित्ति 
कामबन्धो नागबन्धो शिखरे छेद मंडलम्‌ 
पूरयेत्‌ शुभलग्ने च वासरे च शुभलक्षणे 


२२८ 


| 
|| १६४ ॥| 


| 
|| १६५ || 
| 
|| १६६ || 
| 
|| १६७ || 
| 
|| १६८ || 
| 
|| १६९ ॥| 


| 
॥| १९७० | 


| 
|| १७१ ॥| 


| 
|| १७२ || 


| 
[| १७३ || 
| 
|| १७४ ॥। 
| 
|| १७५ || 


| 
|| १७६ ॥। 


| 
|| १७७ || 





गर्भसथानस्य निर्माणप्रारम्भ॑ कुरुते द्विज: । 
नुपादिसचिवाः श्रेष्ठा: पुरोधा राज्ञी एव च ॥ १७८ || 


सर्वे च शिल्पिनः: भाटों दैवज्ञश्चोत्तम: तथा 
सहितं॑ पीठपूजान्ते  गर्भसूत्रादि-स्थापनम्‌ ॥ १७९ || 
गर्भकशंकरपूजा :-- द 

पीठारम्भस्तदा काले कल्पिते बलिपूजनम्‌ 
दुर्गा काली तथा रौद्री गर्भशी* भुवनेश्वरी || १८० | 

भेरवी 
मध्यदेशे तथा केनन्‍्द्रे पूजयेत्‌ रुद्रशंकरम्‌ 
नाटाम्बरादि: या मूर्त्तिरुग्रभेदे सुनिश्चिते ॥|१८१॥ 


नाटाम्बरयो महाकाल उग्रतांडवलक्षण: 

सौम्यभेदे तदाकारे नट भैरव एव च ॥ १८२ || 

पूजयेत्‌ सविधि तत्र उपचारादिभिस्तथा 

पुष्प॑ धूप: तथा दीप: खेचराननादि पायसम्‌ || १८३ || 

शुणु ततः गर्भकाधीशः शंकरो नटपघूर्जटि:* 

ध्यानं यंत्र तथा न्यासपद्धति सुमनोहराम्‌ ॥| १८४ || 
* शंकरस्य स्वरूपकम्‌ 


उमामहेश्वरौ पूर्व. सद्योजातश्व पश्चिमे | 

त्यम्बक॑ दक्षिणे चैव ऊत्तरे धूर्जटे तथा ॥ १८५ || 

मध्ये तु वामदेवञज्च पंच रुद्रादि मुख्यतः । 

पूजयेत्‌ वामदेवस्य उग्रमूर्तिं सुनिश्चतम्‌ || १८६ || 
वामदेवध्यानम्‌ :-- 

जटाजूटसमायुकक्‍त॑ नागेन्द्रशिरभूषणम्‌ 

खड्गखर्परभूषज्य मुंडमालाधरं॑ हरम्‌ ॥ १८७ || 


पिंगलवर्णकेशज्च. पिगलं नयनत्रयम्‌ 
विकटदशनं घोरं ऊर्ध्वलिंगं दिगम्बरम्‌ ॥| १८८ || 
नागयज्ञोपवीत॑ च. अस्थिकंकालविग्रहम्‌ 
, खट्वांगखेटक-पात्रकपालखड्गशोभनम्‌ ॥ १८९ || 


वामे शूलाग्रभेदेन प्रेतरूपं॑ सुछत्रकम्‌ | 
त्रिशूलं परशुं शुअं सदा नृत्यपरायणम्‌ | १९० || 


२२९ 





एवं ध्यायेत्‌ सदा देवं वामदेव नमोस्तुते । 
नाटाम्बरं च तत्‌ स्थाने पूजयेत्‌ ध्यानपूर्वकम्‌ || १९१ || 
यंत्रानुसारि यद्‌ रूप॑ ध्यानानुसारितं तथा । 


नाटाम्बरध्यानम्‌ :-- 
शूणु चापरभेदांश्च सौम्य-विग्रह-लक्षणम्‌ ॥| १९२ ॥ 
जिभंगस्थानसंस्थानं जटामुकूटमंडितम्‌ । 


केयूरहारग्रैवेयकुण्डल॑ .. कटकानि च ॥ १९३ ॥ 


कंठे दिव्यतरं भूषा अंगदाष्टभुजे तथा | 
वामे च दक्षिणभुजे ऊर्ध्वदेशे भुजडिगकाम्‌ || १९४ ॥| 


खट्वांगं दक्षिणे निम्ने वामे च पानखर्परम | 
दक्षिणभुजे पाशं च नागराजसुशोभितम्‌ ॥ १९५ ॥ 


वामे च शाम्भवी मुद्रा दक्षिणादिगवर्त्तिनी । 
दक्षिणभुजे तत्‌ कंठे आश्रिता मुद्रामेदतः ॥ १९६ ॥ 


वाम तत्सव्यदेशे च अभयवरधारिणम | 
उद्दण्डदौड़भावेन उग्रनृत्यांगचारणम्‌ * || १९७ || 
उद्दण्डरूपयोगेन कुटिलनृत्याड-गचालनम्‌ || १९७ ॥ 
विषमा पादभंगी च नाट्याम्बरधरं हरम | 
एवं ध्यायेत्‌ सदा रुद्रं गर्भकाधिपशंकरम || १ ९८ || 


नाटाम्बरध्यानम्‌ :-- 
वृषारूढ॑ महादेव॑ जटाचन्द्रार्धशोभितम्‌ । 
नानालंकारभूषा च वामे परशुमुत्तमम्‌ | १९९ ॥ 


डमरू रूद्रघण्टां च ध्यानमुद्रा: सुशोभन 
दक्षिणे नागपाशज्च शूलं भीमाख्य मज्जुलम्‌ । २०० ॥ 


दक्षिणे ध्यानमुद्रा च विपरीतांगदर्शनम्‌ | 
नट सौम्यतमं शानन्‍्तं नाट्याम्बर नमोस्तु ते ॥ २०१ ॥ 


स्मृत्वा एतानि भेदानां नटरुद्रं गणाधिपम | 

शृणु त्वं यंत्रभेदांश्च यद्‌ यंत्रे न्यसेत्‌ विग्रहम || २०२ ॥ 
नाटाम्बर यंत्रम्‌ :-- 

समचतुरस्क्षेत्रे मध्ये मंडलवर्त्तने | 

कारयेत्‌ युगंभागन्तु  त्रिरेखायुक्तमध्यमे ॥ २०३ ॥ 


२३० 





लम्बाकारे तदा मध्ये मध्यरेखा सुविस्तरे 
मध्यरेखा निम्न बिन्दुमारभ्य प्रस्थ मध्यमे 


कीलयेत्‌ प्रथमा छेदद्वये . पार्श्वसमन्वये 
तद्‌ युक्त रेखमालम्ब्य रेखावेद गुणांकिते 


मध्ये. लम्बाकृताौ वेदमध्यरेखा समाश्रिते 
पार्श्वदेशे. द्याकर्षि. ऊर्ध्वदेशांगचालनम्‌ 
एतत्तु तांडवं यंत्र सर्वतांडवलक्षणम्‌ 
सर्वनृत्यगतां मुर्ति कारयेत्‌ शिल्पिपुंगवः 
चतुरससमः क्षेत्र मध्ये मंडलमेव च 
कारयेत्‌ युगभागं च दैर्ध्य प्रस्थे समानतः 


कोणच्छेदद्वयं 
मध्यरे खा 


छेदयेत्‌ छेदयुग्म॑ 
तदूर्ध्वबिन्दुमारभ्य 


मध्यरेखाविचुम्बितम्‌ 
मध्य प्र स्थगे 


तत्र 
निम्नबिन्दुमारभ्य 


पार्श्वद्वयसमन्वये 
रेखाभ्यां वेदचुम्बिते 


मध्ये मध्यबिन्दुसम॒श्रिते 
ऊर्ध्व॑. भाजयेत्‌_गुणयुग्मकम्‌ 


च 


मध्यप्रस्थोपरि 
पार्श्वदेशे यथा 


ऊर्ध्वमध्ये 
एतानि 


भागयुग्मे.. त्रिभुजाकृति रेखकान्‌ 
ताण्डवे यंत्रे नृत्यमूर्ति समाचरेत्‌ 


नृत्यमूर्ति: सदा ख्यातः सर्वदानन्दवर्धक: 
छेदभेदे तथा यंत्रे शरीरन्यासनिर्णय: 


नाटाम्बर १ :----८ 


छेदोर्ध्वे बिन्दुसंख्यात: त्रिकूटाविन्दुसंज्ञक: 
त्रिकूटास्थानयुक्तेन भ्रूमध्यस्थलमुत्तमम्‌ 
तदाक्रम्य तथा मुखमण्डलं तिर्यगाकृति 
चतुर्थों दक्षिणच्छेद* वर्तीस्यातू कंठेशतः* 
* भागे * मुखं तथा 

हृदयं दक्षिणे छेदे* नाभिश्च मध्यबिन्दुगा 
: रकः पार्श्वे 

तत्‌ स्थलदेशमारभ्य पादयो: वामदक्षिणे 


२३१ 





|| २०४ |। 


|| २०५ || 


|| २०६ || 


]। २०७ || 


| 
|| २०३ ॥। 


|| २०४ क्‍ है| 


|| २०५ || 


| २०६ || 
| 
[२०७ || 


|| २०८ ॥। 


|| २०९ || 


|| २१० || 


|| २११ || 





दक्षिणवर्त्ती यश्छेद: वेदसंख्यक सन्निभ: | 
द्वितीयेतुगुणे कार्य वामांप्रिजजानुक॑ तथा ॥ २१२ ॥ 
दक्षिणंपादपार्श्वे तु मध्यप्रस्थसमन्विते 
करणीयं. तथा जानु दण्ड च नत्रिभुजान्विते || २१२ || 
मध्यरेखार्धवामांशे. भेदरेखांशे जानुना । 
दंडश्च प्रथमच्छेदे. निम्नबिन्दुसमन्वये ॥ २१३ ॥ 
मध्यरेखार्द्धवामांशे कोणच्छेदसमन्विते 
जानुदण्ड॑ तथा निम्ने त्रिभुजस्य गुणान्वये || २१३ || 
दक्षिणलम्बरेखायां. प्रथमे _ दक्षिणे .. करे । 
द्वितीयभुज निम्ने च तृतीय* च्छेदसन्निभे ॥२१४ ॥ 
* कोणछेद: 
निम्नांगगुणपक्षेण. तृतीया. करमिश्रिते । 
चतुर्थबाहुसंलग्ने. चतुर्थो बाहुमुख्यत: || २१५ ॥ 
निम्ने च गुणसंयुक्ते तृतीयत्रिभुजान्विते 


करा, 


चतुर्थबाहुसंलग्ने दण्डप्रस्थानुसारत: ॥| २१५ ॥ 
भुजदंड द्वितीयायां* रेखादेशे मनोरमे | 
* सध्यप्रस्थोपरि 


वामोर्ध्वबाहु: ऊर्ध्वेन वामलम्बा गुणकृतो ॥ २१६ || 


ऊर्ध्वदेशान्चये दंड: बाहु: छेदांशशोभनम्‌ 

पुनस्तत्‌ द्वितीया बाहु तत्‌ निम्ने तृतीयावधि* || २१७ || 

* कोणछेदसमन्विते 

तृतीया निम्नदेशे च पक्षकीलसमन्विता 

चतुर्थबाहुसाम्येन दक्षिणे. युग-कीलका:* ॥ २१८ ॥ 
ततृतिर्यक्‌ त्रिभुजस्य गुणावधि: 


नाटाम्बर २ :-- 
प्रेतच्छत्रोपमं शूलं॑ शिर: कपालभूषितम्‌ 
मध्यरेखोर्धे शिरश्व नाभिमध्ये च शाम्भवम्‌ ॥ २१९ ॥ 


शूलहस्ते तदूर्धव॑.ं. च प्रेतच्छतं मनोहरम्‌ । 
सव्डिसुन्दरं देहं करे कपालभूषितम्‌ ॥ २१९ || 


२३२ 


द्वितीयवामभुजायां चतुर्थ-च्छेद-चुम्बिनी 
दंडनां वेद किलेषु स्पर्शिता खर्ष्परादपि 


लम्बाकारे चतुर्थों च तृतीयो लम्बभावत: 
भुजदंडस्तथा वामे द्वितीयच्छेदसन्निभे 
पुन: श्रुणु दक्षभमेद तृतीयाकर विकते 
द्वितीया  छेदयुक्तेन बाहु-दंड-समन्वये 
चतुर्था-दक्षिण-भुज:  स्कन्दमारभ्य. निम्नग: 
बाहु: समान्त-भावेन  द्वितीयच्छेदसंयुते 
दंड-भावे तथा दंडं स्वकटिस्पर्शिता ता 
वाम जानु तदालम्ब्य तृतीया किल अधि 
वाम बाहु: तदालम्ब्य द्वितीया किल भूषिता: 
प्रथमच्छेदमारभ्य.._ दक्षदंडज्च पूर्ववत्‌ 
यावद्‌ निम्ने च प्रस्थे च उभयोर्बाहमध्यमे 
नाभितृतीयच्छेदेन कटिभाग: सुदक्षिणे 
वामपादस्तथा कुम्भा-कारेण जानु स्पर्शने* 
* पादग्रभूमिचुम्बिते 

गुल्फदेशे तथा छेदे दंड: निम्नसतिर्यगे 
अर्धाश द्वितीया बाहु पादाग्रप्रथमावधि 
समपीठोपरि पादं॑ केवलम्‌ अंगुलित्रयम्‌ 
चुम्बितभूमिभागेन नाटाम्बर इति स्मृतः 


नाटाम्बर ३ :-- 


मध्यरेखान्वये शीर्षकिरीटजूटमंडलम्‌ 
कंठप्रथमबिन्द्रो. च. ऊर्ध्वदेशे  मनोरमे 
मध्यबिन्दुपपे नाभि शुणु भुजांगनिर्णयः 
दक्षिणे प्रथमं बाहुं तृतीयप्रस्थकल्पितम्‌ 
तृतीय” वाहुतो नन्‍्निम्ने दक्षिणे तृतीयावधि* 

.... * द्वितीय * दै्घ्यमावधि 
ऊर्ध्धपरिमिते भागे दंडार्थयुगछेदने* 


*+ कोणकीलकम्‌ 


२३३ 





| 
|| २२० || 


| 
| २२१ || 


| २२२ || 
| 
|| २२३ || 


| 
।| २२४ || 


| 
|| २२५ || 
| 


| २२६ || 
| 


| 
| २२७ ।| 


| 
।| २२८ || 


|| २२९ || 


|| २३० || 


|| २३१ ॥| 
| 


तद्गुणसन्निभे दंडवृत्तरेखासुमिश्रिते । 
तृतीयबाहुनिम्ने च द्वितीया किल सन्निधौ ॥ २३२ ॥ 
दंडानां रेख ऊर्ध्वे च ऊर्ध्वदेशे सुशोभने । 
चतुर्था दक्षिणभुजे वामयुगा गुणे यथा ॥ २३३ ॥ 


एतानि क्रमयुक्तानि वामपार्श्वे. मनोरमे । 
द्वितीय-प्रश्थे या मध्य-प्रस्थपादांशभेदने || २३४ ॥ 


प्रथमा किल पार्श्वे च वामे च दक्षिणे तथा* | 
कोणच्छेदान्वये द्वये । 
उतृकीर्णसन्निभे निम्ने पाददंड: सुशोभने ॥ २३५ ॥ 


वामपीठ-समायुक्ते दक्षिणे किलमध्यमे । 
लिड्गपीठे तथा वस्त्राभरणं दिव्यभूषणम्‌ ॥ २३६ ॥ 


एतानि. मुख्यभेदानि नाटाम्बरसुनिश्चिते | 
कदवा चक्रमध्येन कदवा वृत्तमध्यमे ॥ २३७ ॥ 


निम्ने च कौणपं कुत्र अथवा वृषभासने | 
कदाचित्‌ वृषभारूढ़ो नानाकारे यथाक्रमम्‌ ॥ २३८ ॥ 


करणीयं तथा पीठं पूजयेत्‌ शिवशंकरम्‌ । 
मार्जनविधि: -- 

पूजान्ते पीठभूमीनां मार्जन॑ कर्म उच्यते* ॥ २३९ ॥ 

करणीयं तथा मूर्ति पूजानुकूल्यगर्भके | 

पूजान्ते पीठशुद्धचर्थ मार्जन॑ कर्म कारयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 


यवतिलसर्षप॑ च तथा च शर्करादय: | 
मिश्रिते कुरुते तत्र दिगबलिं नागमातृका:* || २४० || 
* पूजयेत्‌ नागमातृभ्य: दिशानुक्रमणे ततः || 
कर्कोटको महानागस्तक्षक: . कुलिशादय: | 
पिलिपिच्छस्तथा .. भेदे नागमातृकपूजनम्‌ ॥ २४१ ॥ 


दर्भपलाशयुक्तेन सूक्तेन मार्जयेत्‌ धराम | 
करणीयं तदा कर्म विश्वकर्मा कुलोत्तम: ॥| २४२ ॥ 


२३४ 








प्रासादपद्धति :-- 
आद्ये स यंत्रभेदेन"* 


०] 8 0 35709 


उच्चता गर्भ-निर्णय: 
* तालयंत्रेण 
शुणु केन प्रकारेण भागनिर्णय पद्धति: 


गर्भगन्दिरे यो बाहुस्तत्‌ सर्वमिश्रिते फलम्‌ 
संख्या तद्‌ वेदभागेन भाजयेत्‌ युगसंख्यके 
सख्यारूपे विजानीयातू, वेदेन गुणितो तथा 


यत्‌संख्याभागशेषस्तु तदंगुलैः पीठ मुत्तमम्‌ 
आद्यांशे भित्तिपीठज्च चतुर्दिक्षु सुयत्नतः 
युगेन भाजिता संख्या फलं तत्र विनिश्चयेत्‌ 
पीठ॑ तदडगुलैः ख्यातं॑ वीथीरूपे  चतुर्दिशि 


भित्ति पीठोपरि उच्चे पक्षभागेन गुणितम्‌ 
स वेधो जायते पीठकूर्मपृष्ठाकृति: महान्‌ 


केवलं खोदनं मात्र न तत्र कर्म खोदनम्‌ 
तदूर्ध्भगट: परिमाणेन कूर्मपृष्ठोपरि तथा 


तद्भूमिं.०. कारयामास तृतीयावर्त्तसन्निभाम्‌ 
यदाकारे तदा गार्भयंत्रस्य बाहु स्वगृहे* 
* यंत्ररेखागृहे 


भित्तिभागे तथा कुर्यात्‌ खान्दिगर्भ क्षीणाकृते : 
ऋतुसंख्यका च सा खान्दी पागाख्यं सिन्धुविस्तरात्‌ 


ऋतुसंख्यक गर्भाणि समुद्रसंख्यका गृहा: 
पाश्वें प्रस्थं च संकीर्ण दीर्घाकारे गृहाकृतौ 


स्वगृहभावभेदश्च शिल्पशास्त्रप्रकल्पित: 
यथा सूत्र तदनुसारे भाजयेत्‌ वाडभीकृते 
सपागभागभे दश्च शिल्पशास्त्रप्रकल्पित: 
यथासूत्रं तथाकारे भाजयेत्‌ वाडभी तथा 


सर्वाशस्यथ तु भेदाश्च प्रवक्ष्यामि हितार्थत: 
विमानमालिनी गर्भ तत्नर नेत्राख्य भेदयो: 


२२३२५ 





|| २४३ || 


|| २४४ ॥| 


|| २४५ || 


[| २४५ || 


| 
|| २४६ |! 


| २४७ [| 


|| २४८ ॥। 


| २४९ || 


|| २४९ || 


| 
|| २५० || 


॥ २५० ॥| 


| 
|| २५१ || 





न कंवलं बाड़देशे न ऊर्ध्वे गर्भकस्थले | 
शीवपीठे तथा भित्ती नाग*पद्मादि बन्धना || २५२ ॥ 
* देव 

शाक्तपीठे तथा न्यस्य: कामबन्ध: सुदुर्लभ: | 
एते तु मुख्यभेदा: स्युः शास्त्र भेदेन सम्मता: ॥ २५३ ॥ 


विना कामकलायुक्तं निष्फलम्‌ शाक्त मन्दिरम 


एतद्‌ भेदेनसंयुक्ता द्विविधाकल्पना तथा ॥२ ५४ || 
| 


पद्मगगर्भे कामगर्भ च भेद :---..- 
पद्मगर्भ: कामगर्भ इति देशांगभेदत: 
शूणु त्वं भेदभागांश्च आद्ये कमलगर्भक: ॥२५५ | 
पार्थकय जायते केषां पंचकर्मादि निर्मिते | 
शर्जु वस्त प्रवक्ष्यामि भित्तिभागस्य निर्णयम ॥ २५६ | 


केवलं॑ पद्मगर्भस्य भागच्छेदस्तथैव च | 

यदुच्च॑ गर्भप्रासादं गुणसंख्याअनुक्रमे ॥ २५७ ॥ 
तत्संख्या वेदसंख्येन भाजयेत्‌ शिल्पिपुंगव: 
तृतीयांशस्तदा भागो भित्तिभाग: स कथ्यते | २५८ ॥ 


पुनश्च भित्तिभागस्य उच्च स्यात्‌ वेदभाजितम्‌ 
प्रथमांश:* स॒चाख्यात: पंचकर्मस्थलोत्तम: || २५९ || 
* निम्नांश 
उयाकार: तथा भागः पूर्वोक्तविधिपूर्वकम 
खुर कुभान्तरे पट्टि पट्चचान्ते कणिकोत्तमा ॥२६० ॥ 
तदन्ते जांघक्षेत्र च  भित्त्यंगकर्मनिश्चय: | 


पद्मगर्भस्य निम्नांशे सौधिकामममार्गत: ॥ २ ६१. 


पद्मगगर्भ पंचकर्म पार्थक्यम्‌ :--- 
शृणु भाग॑ तथा कर्म पंचांगभेदमेव च 
पंचकर्मार्थ यः क्षेत्र: स चतुर्भागकल्पित: ॥ २६२ ॥ 


प्रथभावरणे खुरं द्वितीये कुम्भभेव च 
तृतीयस्याद्यभागे च खान्दी कुम्भोपरि तथा ॥ २६३ ॥ 


२३६ 





तदूध्वें डमरू-गर्भ: खान्द्यर्धँ: च वसनन्‍्तकम्‌ 
मध्यरेखज्च संकीर्णे तन्निम्ने* पल्‍लवाकृति: 


खुरादिवेदभागश्च. शास्त्रानुसारत:. सदा 
खुरनिम्नगता भूमि: खुरदेश:* स॒कथ्यते 
* खुरपाद: 

कामगर्भपंचकर्म :-- 


खुरकुम्भ पट्टि खान्दी वसन्‍्तादि चतुष्टयम 
विमानमालिनीतुल्ये कामगर्भ च सिद्धिदा 
तत्स्थानेडनेन रूपेण खुरो कृम्भो गुणत्रयम्‌ 
गुणान्ते खान्दीमध्येन फुलक्षेत्र प्रधानतः 
वसन्‍्त वल्लिभि क्षेत्र तदूर्ध्व मंडले सदा 
वसन्तान्ते तथा पीठं निम्नगां धरणीं प्रति 


पञ्चधा पजञ्चभागेन पजञ्चकर्म विधानत: 
अधुना केवलं वक्ष्ये कोणक भित्तिनिर्णयम्‌ 


पद्यगर्भ कोणक :-- 


एन ४१३३-१७अ 


' पञ्चकमोर्ध्वस्थानानां 


पद्मगर्भस्य यद्रूपं तदभागं शास्त्रनिर्मितम्‌ 
भित्त्यनुसारत:. तथा 
तद्‌ भागं भाजयेत्‌ वेदे लम्बभाग चतुष्टयम्‌ 
प्रथमं॑ जांघबन्धश्च* अपरा वललभि गुणा: 

* नारीबन्ध 
तदूध्वे मंजुलं क्षेत्र आलम्ब-माल-शोभितम्‌ 


अर्धभागैकभागेन कणिक्षेत्रं* मनोहरम्‌ 

द * कणिपीठ 
तदूर्ध्वे चार्धभागेन भारवाहकमंजुले 
युगल अथवा रन्ध्र भाररक्षी तदाचरेत्‌ 
श्रुण._ संक्षेप-रूपेण... प्रतिभागादिकर्मण: 
केन भेदप्रकारेण मंडयेत्‌ भागमुत्तमम्‌ 
वसन्तोडर्धेडर्धभागेन डमरूकमलाकृति 


पीठं कृत्वा तदा रम्ये चामरा परिचारिका 


२३७ 





| 
|| २६४ || 
् 


| 
।| २६५ || 
| 


| 
।| २६६ || 


| २६७ || 


| 
|| २६८ || 


| २६९ || 


|| २७० || 


|| २७१ || 


|| २७२ ॥| 


|| २७३ ॥। 


| २७४ ॥| 


॥ २७५ || 





चामरा वाद्यभेदे च वादिका ताम्बुलप्रिया | 
अर्चिकादिक्रमे न्‍यास्या कन्या तत्र मनोहरा ॥ २७६ ॥| 


तद्बन्ध ऊर्ध्वदेशे च सुरम्ये कुज्चिता लता । 
आलम्बिका तथा शेषे क्षुद्राकारे पटिद्वयम्‌* || २७७ || 
४ * क्षुद्राकार पीठस्तथा | 


खान्दीमध्ये कणि दूढे केवलं रेखमध्यमे | 
तत्रैक॑युगलं वापि भारकेन्द्राधिपोडपि वा ॥ २७८ || 
भारमूर्ति । 
क्षेत्रोपरिलतारम्या वाणधा वेदधा गुणे। 
आलम्बिकागुणाकारे हरिमुखावलम्बिनी || २७९ | 
एते तु क्रमभेदा आद्यस्छेदे च कोणकः | 
जांघादिभित्तिक्षेत्रे च पद्मगर्भग मुख्यतः || २८० || 


अनुराह :-+ ' 


तदन्ते चार्धक्षेत्रण. युगभागैकखान्दिका | 
खान्दीमध्ये लम्बारूपे सुदृढे स्तम्भखोदनम्‌ ॥ २८१ ॥ 


यदाकारा* भवेद्‌ भित्तिस्तम्भ: तदनुसारतः | 
वेदभागेन ततसथानं पाद: स्तम्भगुणस्तथा ॥ २८२ ॥ 
* यथा उच्च | 
_गुणान्ते* रेखायुक्तेन वेदभाग सकतल्पिते | 
स॒ भाज्यो भागयुक्तेन पादभागचतुष्टये ॥ २८३ ॥ 
* प्ररथत: | 
तथा च रेखयुक्तेन पाद भाग: चतुष्टये | 
पादकुम्मे तथा निम्ने तस्यो्ध्वे गृहमेव च। 
गृहोपरि त्रिभागेन सुरम्ये क्षुद्रबन्धना || २८४ || 
पादकृम्भे खुर:* कुम्भे संकीर्णे पट्टिकेवला | 
* उरु तथा | 
पटइ्यंश _ ऊर्ध्वदेशेन ग्रहभेदे मनोरमे ॥ २८५ || 


नानाभेदे तथा नारी नानोपचारधारिणी | 
गृहान्तरालभागेन पट्टिफेणी वसन्तकम्‌ ॥ २८६ || 


२३८ 


क्षुद्राकारं पुष्परेखाबल्लिभि: मंडयेत्‌ सुधी:। 


एतानि प्रथमें भागे नागबन्धस्य निम्नगे 


स्तम्भाश्च पादभागान्ते नागमूत्ति* विमण्डिता: 


+ नागछंद 
स्तम्भस्य प्रथमावत्ते चोलवन्धानुसारत: 
स्तंभस्य मध्यदेशे च चोलदेशानुसारतः 


यद्भागपाददेशे च . तस्‍सयोर्ध्व चोर्ध्वबन्धना 
केवलं चोर्ध्वदेशेन वल्लिभि: पद्टिरुत्तमा* 

* विस्तृते 
मध्यभेदे तथा नागःस्तम्भे च लतिकाकृति: 
स्तम्भदंडे यथा भित्ति: नाग: तदनुसारत: 


त्रिवलि:पंचधा तत्र नागशीषदिनिर्मिता 
मण्डिता नागबन्धेश्व यथानुलोचिता पुरा 


शास्त्रे निगूढं तत्त्वं तु शुभम्‌ प्रासाद-रक्षणे 
स्थलभेदे लताकारे खोदयेत्‌ नागमातृका: 


नागमातृकाभेद :-- 


सप्तशीर्षा बाणशीर्षा वेदशीर्षा तथेव च 
नागमाता तथाभेदा युगलनागमातृका 


ऊर्ध्वशीर्षा ऊर्ध्वपुच्छा युग्मपुच्छा सुगर्भका 


अनुरथ --++- 


अनन्तगर्भका दिव्या प्रासादे सर्वतोवरा 
एता तु वसुभेदेन अष्टनागमणिगणा: 
भित्तो तोरणदेशे च स्तम्भक्षेत्रे विमण्डिता 
नागयुक्ते अहिस्तम्भे अनुराहे स्वकंगहे 
विशेषे वाडभीक्षेत्रे नागराजादयस्तथा 
विशेषे वाड़भीद्वारे नागराजद्वयं तथा 
वेदभागं तथाइनर्थ जांघश्रेष्ठोत्तरं यथा 


तद्भागनिर्णयो मुख्य: पीठजंघादि पट्टिकम्‌ 


अनुराहो यथा प्रस्थं॑ ततृपक्षगुणप्रस्थक: 
स्थिरो दैघ्यकृती लम्बः पूर्वभागनुसारतः 


२३९ 





| 
[| २८७ || 


॥ २८८ ॥| 


|| २८९ ।। 


|| २९० || 


|| २९१ || 


| २९२ || 


।| २९३ || 


|| २९४ || 


| २९५ || 


| २९६ |। 
|| 


|| २९७ || 


| 
|| २९८ || 


समक्षेत्रे तथा वेदे त्रिभागों जायते पुनः | 
पंचकर्म बुहतक्षेत्रे  तदूध्वे जांघमुत्तमम्‌ ॥ २९९ | 


पीठाकारे पीठजांघं शिल्पशास्त्रानुमोदितम्‌ 
निम्ने पूर्व यथा क्षेत्र ततक्षेत्रे कर्मपंचकम्‌ | ३०० | 


तदूर्ध्यस्‍क्षेत्र वेदेन भाजयेत्‌ अंगुलाकूृता* 
* स्तंभ आकते: 
एकभागं. गृहज्चैव. जांघस्तु अपरद्ययम्‌ ॥ ३०१ || 
गृहक्षेत्रे पार्श्वभागे निम्नांशे स्तम्भखोदनम्‌ | 
मध्यभागे तदा खान्दी गृहाकारे समानतः ॥ ३०२ || 


आवरणभेद :-- 
खान्दीभागस्य ऊर्ध्वेण. गर्भक॑ पट्टिमुत्तमम्‌ 
मध्ये शिवगणास्तत्र रुद्रमूर्ति: त्रयांशके* || ३०३ || 
* कारयेत्‌ 


सद्योजात :-- 
जटाजूटघरं देवं. नत्रिनेत्र वदनोज्ज्वलम्‌ | 
नागेन्दद्रभूषणज्चोग्रं खड्गखेटकधारिणम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अर्धेन्दुकृतचूडायां. श्वेताम्बरधरं विभुम्‌ । 
नानालंकारभूषात्तु  सद्योजातस्तु. दक्षिणे ॥ ३०५ || 
तत्‌पुरुष :--- 
पुनश्च तत्‌ समानांशे जटाचन्द्राविभूषित: 
वाणलिंगसमो देह: त्रिशूलं च. कपालकम्‌ ॥ ३०६ || 


एवं ख्यातो महारुद्र: ततपुरुषं शुभप्रदम्‌ 
श्रीकण्ठ रुद्र :-- 

स्थापयेत्‌ पश्चिमे रुद्रं श्रीकण्ठ॑ नागभूषणम्‌ || ३०७ || 

षोड़शभुजमाक्रान्त॑ नागं खड्गं॑ गदां तथा | 

सर्प-पाशं तथा चक्र डमरु मुद्गरं महत्‌ ॥ ३०८ ॥| 

शूलमंकुश॒ रुद्राक्ष दक्षिणकरे. सन्निभे | 

तोमरं पट्टिसं वामे चर्मखर्परमेव च ॥ ३०९ ॥| 


२४० 





कपालमंथना-शक्त शक्ति परशुमुत्तमम्‌ 
व्याप्रासनधरं देवं॑ द्वीपिचर्मधघर॑ विभूम्‌ 
घोर :-- 

ततसमानं यदा खान्दी तत्‌ खान्दी घोरमन्दिरम्‌ 
पीताम्बरधरो देव: लिगोयंत्राक्षमालिक: 


मृत्युझजय :--- 


उदीच्यां दिशि संस्थाप्यं गर्भक॑भागमन्दिरे 
मृत्युञज्जयो महारुद्र: चतुर्बाहु: त्रिलोचन: 


ज्योतिर्नेत्रधरं देवं॑ हस्ताब्जे निगम॑ महत्‌ 
अभयमुद्रा तथा माला शीतवर्णमनोहरम्‌ 


विरूपाक्ष :-- 


तत्पाश्वगर्भभे भागे विरूपाक्ष॑ महाशिवम्‌ 
डमरुचक्रे. . नागश्च शूलांकुशसुधानिधि: 
सौम्यमाला तथा खड्ग: वामे च घण्ट मुत्तमम्‌ 
कपालं पानपात्रज्च खट्वाड्गं कुण्डिका धनुः 
परशु पट्डिक दिव्यं शुभ्रवस्तधरं शिवम्‌ 
उत्तरदिगभागेन स्थापयेत्‌ू शिल्पिपुंगव: 
एते तु शिवभेदाः: स्युः प्रस्थे च जांघभेदतः * 
क्‍ *'अनर्थजांघमध्यमे 

भाजयेत्‌ प्रस्थमध्ये“च जांघपट्टी मनोहराम्‌ 
*+ ऊ्ध्द 

केवलं वाड़भी क्षेत्र यदा पूर्वानुसारत: 
तक्क्षेत्रमूलमारभ्य. यावदभित्तिस्तथा दूढे 
लंबक्षेत्रे तथा जांघे वर्त्तुला गुम्फनाकृतौ 
लता दिव्या तथा न्यास्या नानाकारा सुशोभना 
मध्यभागे च यत्‌ पार्श्व किज्चिन्निम्नतरं गुणे 
खोदयेत्‌ पद्मपीठं॑ तु जांघभित्ति सुकौशलम्‌ 


जांघददिभागक्षेत्रेण किज्चित्‌ प्रशस्तचूलिका 
ऊर्ध्वदेशे समाने च खोदयेत्‌ चूलिकां प्रति* 
* पड्डिकां प्रति 


२४१ 





|| ३१० ॥| 


|| ३११ || 


| 
|| ३१२ || 
| 
|| ३१३ ॥| 


|| ३१४ ॥। 


|| ३१५ || 


[| ३१६ || 


|| ३१७ || 


| ३१८ || 


|| ३१९ || 


॥| ३२० || 


|| ३२१ || 
|| 


तन्निम्ने* समभागेन वसुधां दशभागतः 
“ तन्न्यून 
खोदयेत्‌ पड्डिकाक्षेत्र गृहदेशान्तरे. तथा 


प्रतिक्षेत्र वेदभागे भाजितं यत्‌ फल ततः 
| * तत्स्थलं 
निम्नतमार्धभागे च स्थापयेददिव्य पट्टिकाम्‌ 
पक्षभागसमायुक्ते पीठ पद्मपत्राकू ते 
मनोज्ञा पट्टिभागे च गुण्डिकापुष्पिकादय: 
पट्टिनिम्नार्धभागे तु खान्दी गर्भाकृति: सदा 
खोदयेत्‌ भागयुक्तेन पद्मपीठ॑ मनोहरम्‌ 
थुणु तत्‌ शीर्षभागान्तं चूलिकाबन्धनिर्णयम्‌ 
किज्चिदर्ध्वे पट्डिक्षेत्र निम्नभागे वसनन्‍्तकम्‌ 
किज्चिद्‌ दीर्घ॑ पड्टिक्षेत्रं तदभागे च वसंतकम्‌ 
पद्मपत्राकृतिचूल भागत्रयेण तत्‌ स्थले 
गुण्डिका शोभिता चाग्रे दन्तुरिका चे कृते दृढ़े 
पट्टिक्षेत्रम॑ पृष्ठ. कलसान्तं तथोत्तरे 
चूलिका मंडला दिव्या क्षीणाकारेण कुंभकम्‌ 
एतैस्तु भेदैर्युक्ता: स्युः सौधिकागममार्गतः* 
* पद्मगर्भ: स्थलात्तमे 

अनर्थपागयुक्त च कारयामास निश्चिते 


राहा--- 


तदन्ते  भित्तिदेशेन अपरा भागमुत्तमा 
अनुच्छेदक्रमं॑ तत्र वक्ष्यामि सुधियां प्रति 


सुधीबोधाय यद्‌ ज्ञानं शिष्यार्थ कुशलं महत्‌ 
अनर्थान्ति यथाकारे दविगुणं खान्दिकस्थलम्‌ 


ततसथाने केवलो गर्भ: अथवा रेखिकावलिः 


राहा पागस्य यो भागः तदगुणा भेदवर्णना 


वदिष्यामि सुयत्नेन श्रृणु त्वं सावधानतः 
पंचकर्मावधि स्थाने लम्बाकारे यथा तथा 


२४२ 





|| ३२२ || 


|| ३२३ || 


॥ ३२४ | 


|| ३२५ || 


| ३२६ || 


| ३२७ ॥| 
दर 
॥ ३२८ ॥| 


| 
॥ ३२९ || 


|| ३३० ॥| 


|| ३३१ | 
| 
॥ ३३२ ॥ 
| 
|| ३३३ || 


युगधा भाजयेद्‌ बन्ध॑ मध्ये द्विभागगर्भिका 
यदा परिमिताः प्रस्थ पंचकर्मखुरादय: 


तदू वेदभागभागेन वसन्तस्योर्ध्वदेशत: 
तद्भागप्रस्थयुक्तेन सुदीर्घे उभये दिशि 


यथा अनर्थदेशश्च खान्दीदेशातिक्रमे 
गर्भक॑ लम्बभागेन त्रिभागं देशमुख्यत: 


वसन्तलम्बयुक्तेन जायते पृथगाकृति:* 
वेद भागे यथा निम्ने प्रस्थे भाज्यं च बाणधा 
* वद्धिताकृति: 


दे्ध्यभागे. वेदछेदलम्बाकारे. समानतः 
श्रेण. कर्म तथा भेदगुणकर्मानुसारत: 


निम्नाद्यभागार्द्धागे मध्ये क्षीणा च पट्टिका 
ऊर्ध्वे गृहाकृतिच्छेद:निम्ने पीठाकृतिस्थलम्‌ 


पद्मयपीठसमं॑ पीठ॑ गृहे च विग्रहास्तथा 
नानाकारे तथा मूर्ति यथा कल्पितनिश्चय:* 
* मानसे 


वेदभागत्रिभागेन निम्नपट्टिवसन्तकम्‌ 
तदूध्वें पद्मपीठञज्च तृतीया खान्दिखोदनम्‌ 


युगभागैकभागेन खान्दी ऊर्ध्वगता तथा 
पट्टिका चोत्तमा तत्र भागमानानुसरत: 


युगभागे युगाच्छेदप्रथमे खान्दिरुत्तमा 
अपरे फेणिका ऊर्ध्वे पुन: खान्दी च पट्टिका 


बाणभागे समक्षेत्रे केवलं पीठिकाकृतौ 
पंचकर्मोर्ध्वभागेन यद्भागस्तम्भदेशिक: 


निशाभाग :-- 


तद्भाजयेत्‌देशं॑ युगे समभावे समन्वये 


आद्यभागे यथापूर्व पक्षभागेन भाजितम्‌ 


* निम्ने 


२४३ 





| ३३४ || 


॥ ३३५ || 


|| ३३६ || 


|| ३३७ || 


|| ३३८ || 


|| ३३९ ॥।| 


[| ३४० || 


।| ३४१ || 


| 
॥। ३४२ ।| 


॥| ३४३ || 


| 
| ३४४ || 


| 
।| ३४५ || 





ऊर्ध्व॑ डमरुपीठस्तु  तदूध्वे॑ परिचारिका । 
तदूर्ध्वडभागयुक्ते च वल्लिभिः कुज्चिता लता | ३४६ ॥ 


लता पुष्पलता दिव्या वेदभागावलम्बिनी | 
युगभागस्य तन्निम्ने संकीर्ण पीठमुत्तमम्‌ || ३४७ ॥| 
ऊर्ध्वार्दधभागे चालम्बं॑ तदूर्ध्व॑. क्षीणपीठिका ॥ 
पद्मपत्राकृति: पीठ ऊर्ध्वे च भाररक्षकाः” | 

द * भारभेरव: | क्‍ 
पार्श्दद्रयं तथाकारे. क्रमेणैतेन. पूर्ववत्‌ ॥ ३४८ ॥| 


कारयेदतिरम्यं च लतादिखोदनं महत्‌ | 
तदन्ते कथयिष्यामि निशाभागस्य निर्णयम्‌ ॥ ३४९ || 


निशाभित्ति: तथा बन्धः पुनश्च गर्भकावधि । 
* निशापीठसमारंभ: यावदेशं॑ च. गर्भकम्‌ | 
निशागृहे यथा स्थान बाणरूपेण भाजितम्‌ || ३५० || 


ऋतुभागे तथा छेद” गृहमध्ये चतुष्टयम्‌ | 
* दैर्घ्ये 
प्रस्थभाग॑ तथा न्‍याये ऋतुभागे विभाजयेत्‌ ॥ ३५१ || 
केवलं. चोर्ध्वटभागैकबन्धस्थानं. तदुच्यते । 
प्रस्थबन्धे.. प्रस्थभागे”.वर्जितस्तम्भांशके || ३५२ | 
* प्रस्थयुक्ते स्तंभमध्ये 
योभागो गर्भदेशे च वेदभागेन भाजितः: | 
मध्यभागस्तथा उच्चे . लक्ष्मीबन्धस्वरूपक: || ३५३ || 


तत्सथानमुभये पारश्वें समभागे गुणाकृती | 
समकार्यान्तरे  रम्ये  द्वारदेशाकृताी सदा || ३५४ || 


गुण समविभागेन बाणधा वेदधा तथा ! 
केवल मध्यभागेन कणिकाकृति* गुण्डिका ॥| ३५५ || 
द * फेणिकाकृति 


पार्श्वदेवताध्यानम्‌ू-- 


निशामध्यान्तराले च हेरम्बं॑ विघ्ननाशनम्‌ | 
दक्षिणस्यां दिशायान्तु स्थापयेत्‌ शिल्पिपुंगव: ॥ ३५६ || 


२४४ 


हेरम्ब: -- 
त्रिभंगस्थानसंस्थानं जटामुक्‌टमण्डितम्‌ 
अर्धन्दुकुज्चितं कंशं केयूरकटकानि च 


सूर्पकर्ण तथा खर्व॑ चतुर्बाहूं त्रिलोचनम्‌ 
ऊर्ध्वे च दक्षिणे वामे* अंकुश नागपाशिकाम्‌ 

* करे 
लम्बोदरं तथा शुण्डं मोदक॑ सम्मुखावधि 
दक्षिणे च करे योज्यं भूमौ परशुमुत्तमम्‌ 


अम्बिका--- 


एवं स्वरूपं यत्नेन दक्षिणस्यां दिशि न्यसेत्‌ 
वामभागे तथा गौरी अम्बिकां शक्तिरूपिणी 


नानालंकारयुक्तं च पीठं तत्र मनोहरम्‌ 
तन्मध्ये लम्बभावेन  शक्तिस्त्रिभंगसंस्थिता 


ऊर्ध्वहस्तद्वये. वामे खर्पर॑ खड्गदक्षिणे 
अधोदेशे तथा निम्ने अभयवरधारिणी 


केसरी वाहनं दिव्यं वेष्टिता: परिचारिका: 
चामरादिसमांयुक्ता ऊर्ध्वे पारश्वे विमण्डयेत्‌ 


कार्तिकेय:-- 


एवं पृष्ठे निशाभागे कार्ततिकेयं षडाननम्‌ 
देवसेनापतिं रम्ये स्थापयेत्‌ भित्तिमण्डले 
जटाजूटसमं युक्त* किरीटं कुण्डलं॑ वरम्‌ 

* प्रभायुक्त 
षण्‌मस्तकयुतं देवं॑ प्रशान्तवदनोज्ज्वलम्‌ 
द्वादशबाहुसन्निभं नानालंकारभूषितम्‌ 
शक्ति पाशं तथा खड़गं खर्परं चर्मनिर्मितम्‌ 


शरं शूलादियुक्तं च घटयेत्‌ वामपलल्‍लवे 
दक्षिणे च करे स्थाप्यम्‌ अंकुश शोभनध्वजम्‌ 
एताश्च घटिता* मुद्रा कोदण्ड: खेटकं तथा 

* तर्जनी 


ताम्रचूल॑ तथा दिव्यं हृदयदेशमंडनम्‌ 


२४५ 





।| ३५७ || 


|| ३५८ || 


|| ३५९ || 


|| ३६० || 
| 
|| ३६१ || 


|| ३६२ || 


|| ३६३ || 


॥ ३६४ || 


| ३६५ || 


|| ३६६ || 


|| ३६७ || 


| 
|| ३६८ || 





नानाभूषणभूषाद्य॑ वीरालंकारभूषितम्‌ । 
स्थापयेन्निपुणे रम्ये पार्श्व/ पीठे निशागृहे ॥ ३६९ ॥ 


ऊर्ध्वगर्भिका--- 


श्रुणु त्व॑ भागभेद॑ च गभिकाभागमुत्तमम्‌ | 
कोनच्छेदादियुक्तज्च._ गर्भक॑ भागनिर्णयम्‌ ॥ ३७० || 
गृहान्तराल ऊर्ध्वे तु यत्‌ स्थानं पट्चिकावधि । 
तत्‌ स्थानं गर्भक॑ ख्यातं॑ निशामंडनमुच्यते ॥ ३७१ ॥ 
दैध्ये वेदप्रस्थभागे._ बाणभागसमन्वये | 
आद्यभागे तथा निम्ने पट्टिवेदगुणान्वितम्‌ ॥ ३७२ ॥ 


पट्टयूथ्वें पद्मरेखा च तदूर्ध्व खान्दिरेव च | 
सा खान्दी प्रथमा भाग पक्षभागेकांशजा ॥ ३७३ ॥| 


अपरांशे तथा दिव्ये वसन्तचूलिकादय: 
चूलिका ऊर्ध्वदेशे च  वेदभागैकगौहरा ॥ ३७४ || 


खान्दी ऊर्ध्वे यथाभागे फेणी वा अर्धकुम्मिका 
युगभागैकभागेन गौहरं॑ पट्डिका तथा ॥| ३७५ || 


पट्यन्ते चापरे भागे पद्मपत्रादिभूषणम्‌” 
द * ऊर्ध्वगाः 


पीठान्ते चूलिका श्रेष्ठा पश्चिमे कुज्चिताकृति: ॥ ३७६ || 


वसन्तस्पर्शित॑ चूल निशांगगर्भक॑ महत्‌* 

* निम्नांशे विग्रहो महान्‌ 
गर्भकानते तथा कुंभी निम्नगा धरणीं प्रति ॥ ३७७ ॥ 
एतैस्तु भागैययुक्ता: स्युः भित्ति-देशे मनोरमे 
पद्मगर्भप्रसंगेन मुख्यांगभेदनिर्णय: ॥| ३७८ ॥ 


भित्तिबन्धना---- 


अन्त्यैकभागे ऊर्ध्वेण ऊर्धभित्ति: यथोक्तय: 
भित्त्यूध्वेइघिकभागे च वाड़भीभित्तिबन्धना ॥ ३७९ ॥ 
यदा परिमिता भित्तिययुगभागेन भाजिता 
तत्‌फलस्य परिमाणेन ऊर्ध्वभित्तिन्तदाचरेत्‌ ॥ ३८० ॥ 


२४६ 


लम्बाकारे तथा भित्ति: केवलबन्ध॑ च वर्द्धयेत्‌ 
अनर्थमनुराहां च कोणकादि च खोदयेत्‌ 


युगपाश्वे यथास्थाने सम्मुखे पार्श्वकोणके 
. निशो्ध्वे गहितस्थाने केवलं नैव खोदयेत्‌ 


राहापृष्ठे यथासथाने संमुखे पार्श्व एव च 
निशोर्ध्व॑ं वर्जितं तत्र नैव खोदयेत केवलम्‌ 


प्रस्थाकारे यदा क्षेत्र बन्धनावेदभागकम्‌ 
ऊर्ध्वे निम्ने तथापट्डिमध्ये पद्माकृताी तथा 


वसन्तक्षेत्रे या चाद्या वर्चुला लतिकोत्तमा 
ऊर्ध्वे निम्ने तदा सूक्ष्मे पट्टि क॒र्यात्‌ विशेषतः 
पक्षमागें यदा पीठं॑ पद्मपत्रसुशोभितम्‌ 
खोदयेन्निपुण: शिल्पी गुणानुसारत: तथा 
वेदभागे यदा प्रस्थस्ततप्रस्थे नेत्रभागके 
किज्चिन्निम्नतरं क्षेत्र तदंशे गजमालिका 
गवाक्षका अन्यक्षेत्रे अथवा वाजिझम्पका: 
गजवाजि तथा भूपो राजबन्ध: स कथ्यते 


गजवाजि तथा राजबन्धनिरूपणम्‌-- 


श्रुणु त्वं बन्धभेदानां संज्ञां भेदानुसारतः 
कंवलं गजयुक्ता सा प्रसिद्धा गजमालिका 
अश्वयुक्त तदा क्षेत्र यदि स्यात्‌ पंक्तिभावत: 
वाजिझम्पा च तन्‍नाम शिल्पविद्यानुसारत: 


गज वाजि पदाति च सेनामुखादिखोदितम्‌ 
राजक्षेत्रे तदा नाम्ना राजबन्ध: स कशथ्यते 


बन्धेनानुगतं स्थानं राहपाश्वें च केवलम्‌ 
कन रूपेण तत्‌ स्थानमूर्ध्वदेशे च खोदयेत्‌ 


राहे ऊर्ध्वभाग:-- 


ततूसंज्ञां भेदछेदांश्च * भागानुभागकेवलम्‌ 
धीर शिष्यप्रियतम श्रुणु त्व॑ सावधानतः 


२४७ 


| 
॥| ३८१ || 


|| ३८२ || 


| 
॥ ३८२ || 


॥| ३८३ || 


|| ३८४ || 


[| ३८५ || 


| ३८६ || 


|| ३८७ || 


|| ३८८ || 


॥ ३८९ || 


|| ३९० || 


| 
।| ३९१ || 


॥| ३९२ ॥| 





राहे च ऊर्ध्वदेशे च भित्त्यग्रे या वसन्तिका 
तदर्धे खान्दिकां दिव्यां खोदयेत्‌ पक्षभागतः 


खान्द्या ऊर्ध्व तदा रेखा वेदसंख्या युगाथवा 
आचरेल्लंम्बनागेन  फेणीदेहे.. मनोरमे 


रेखान्ते द्विगुणं स्थानं फेण्याकारे त्रयांशके 
अंशप्रान्ते तथा रेखा वेदसंख्या युगाथवा 


अवश्यमेव. तदभागं.. बन्धनापीठसंगमे* 
राजबन्धक्रमे.._ गृहवसन्तबन्धे.. शोभनम्‌ 

* तुल्यतः 
विभंगक्रमयुक्तेन वल्लिभि:  पुष्पखोदनम्‌ 
ऊर्ध्वे निम्ने तदा पट्टिमध्ये छेदा*॑ मनोरमाः 

* वल्‍ली 
तदूर्ध्व.. समभागेन वृत्तवजांगमस्तकम्‌ 


सविधिं सगुणे रम्ये खोदयेत्‌ भागानुसारतः 
आचद्यरेखा क॒ते बन्ध अनुसारे वृत्तं तथा 
समभागे* ऊर्ध्वदेशे सिहमुखविधानतः 

* दै्घ्यभागे 
सिंहमुखाग्रनिम्ने च आलम्बं वर्तुलाकृतिम्‌ 
वर्तुत मध्यरेखायां आचद्यवर्तुलचुम्बिनी 
: पार्श्वे तथा छेदभागे कुज्चिताकृतिगुम्फना 
अग्ने: शिखासमं तत्र वेष्टनं मंडले तथा 


मध्ये तृतीयावरत्ते च मस्तक सुमनोहरम्‌ 
खोदयेत्‌ क्षुद्रछेदेन वर्तुलं॑ मण्डलोपमम्‌ 


संक्षिप्लनिर्णय॑ भेद: वाडभी भित्तिलक्षणा 
गर्भवदेशभेदेन न कुर्यात्‌ छेदमन्यथा 


केवलं॑ सौम्यरूपेण.. कोणकान्यत्रभूमिकाम्‌ 
तद्रूपे गठयेत्‌ राहं यत्र बेकि: सुकुड्चिते 


२४८ 





| 
॥ ३९३ ॥ 


| 
|| ३९४ || 


| 
| ३९५ || 


| 
|| ३९६ || 


|| ३९७ || 


॥ ३९८ ॥| 


|| ३९९ || 


|| ४०० || 


|| ४०१ || 


|| ४०२ ॥ 


|| ४०३ ॥| 


|| ४०४ || 


बेकिदेशान्तरे रम्ये सिंह च मुद्रके* तथा 
क्षुद्राकारा तथा निम्ने अमलक्या समावृत्तम्‌ 
* वा भेरवं 


पिण्डिका कलशं तत्र पद्माकारे मनोहरे 
एतैश्च भेदे: संयुक्त पद्मगर्भ सुगर्भकम्‌ 


पद्मगर्भाधिपं देवं॑ शंकरं चानुचिन्तयन्‌ 
संक्षेपरूपत: चात्र पद्मगगर्भादिनिर्णय: 


शिष्यप्रशिष्यबोधार्थ. प्रवक्ष्यामि सुयत्नतः 
वाडभीन्यासयुक्त च केवल भित्तिनिर्णयम्‌ 


अथाहं. सम्प्रवक्ष्यमि सुधीसन्तोषभावतः 
विमानमालिनीं रम्यां पृथग्रूपाश्रयां महात 


अधमक्षीणज्ञानेन कि वाच्य: शास्त्रविस्तर: 
सौधिकागमन्यायेन देशभेदानुसारत: 


या देवी शक्तिरूपा सा सर्वशक्तिप्रदायिनी 
लतपादपंकजं नित्यं निर्भर तत्त्वनिर्णये 


शिवशक्त्यात्मकं रूपं यद्‌ रूपं ज्ञानकल्पितम्‌ 
तत्‌ स्वरूपानुचित्येन वर्णयामि न संशय: 


पीठभागं तदा छेदपूर्वे या चोक्तपद्धति: 
कूर्मपीठ॑ तदाकारे  पंचकर्मदि कारयेत्‌ 


पुनश्च कर्मभेदेन छेदानुच्छेदितं क्रमम्‌ 
वर्णयामि यथा शास्त्रे आचारे गुरुकल्पिते 


गुरुर्हि सर्वथा श्रेष्ठों गुरुज्ञनमयो हर: 
गुरु: शिवमयो नित्यं नमामि गुरुपादुकाम्‌ 


श्रुणु त्वमत्र वक्ष्यामि भागादिनिर्णयक्रमम्‌ 
विमानमालिनीतत्त्व॑ं यद्‌ गुरोरनुकम्पया 


कूर्मपीठान्तरे रम्यं कोणकादि यथा क्रमे 


पंचकर्म तथा कुर्यादनुराहमनर्थकम्‌ 


२४९ 





| 
[| ४०५ || 


|| ४०६ || 


|| ४०७ || 


| 
|| ४०८ || 


|| ४०९ || 


]| ४१० || 


॥। ४११ || 


॥ ४१२ || 


| 
| ४१३ || 


| ४१४ || 


|| ४१५ || 


|| ४१६ || 


|| ४१७ ।। 


पंचकर्म-- 
पंचकर्मस्थले किज्चित्‌ पृथककर्म विधीयते 
शाक्तपीठे तदाकारे वेदभागेन भाजितम्‌ 


आद्ये खुरं तथा कुंभ॑ पक्षभागे मनोरमे 
वेदभागे तथा प्रस्थे वेदभागे पुनस्तथा 


आद्ये खान्दी परे दिव्या वसन्तलतिकावलि: 
शेषार्धागयुक्ते. च पीठक्षेत्रसममानतः 


लम्बाकारे मध्यरेखा सन्निधौ* खान्दिमध्यमे 
* कुंभोर्ध्वे खान्दिमध्यगे 

क्षुद्रच्छेदानुवर्ते च पुष्पिकावलि* रुत्तमा 
* पुष्प पट्टि 

एतैरभदेश्व संयुक्त पंचकर्मस्थलावधि 
ततूपरे कोणके भेदे श्रृणु जांघस्य निर्णयम्‌ 
विमानमालिनी श्रेष्ठा सौधिकागमभेदत: 
सवशि मुख्यरूपेण. विमानमात्रखोदनम्‌ 


कोणके च तथाइनर्थ राहो गर्भक३्‌्ष एव च 
सर्वभागोपरि स्थाने* विमान कर्म चोत्तमम्‌ 
, केवल दृश्यभागेन 


कोणक:--- 


श्रुण_ त्वमाद्चच्छेदानां कोणकभागनिर्णयम्‌ 
अनुक्रम्य थानर्थराहादिक॑ यथाक्रमम्‌ 


विमानमध्य देशे च खान्दी प्राचीरसन्निधौ 
प्रथमपंक्तिमूलस्य. भागं. श्रणु. सुयत्नतः 


पंचकर्मोत्तरे स्थाने केनाकारेण कारयेत्‌ 
ऊर्ध्व प्रस्थस्य यो भाग: श्रृणु त्वं सावधानतः 


गर्भमन्दिरमुच्च॑ यत्‌ कल्पितं गगनं प्रति 
तदर्धभागयुक्ता च जांघभित्ति: तदाकृति 


तदनुसारतो. जांघयुगभेदेन प्रस्थत: 
आद्यभागे तथा निम्ने पंचकर्म च पूर्ववत्‌ 


२५० 





| 
[| ४१८ || 


|| ४१९ || 


|| ४२० || 


|| ४२१ || 


|| ४२२ || 


|| ४२३ | 


|| ४२४ || 


|| ४२५ | 


|| ४२६ || 


|| ४२७ || 


| 
॥| ४२८ || 


| ४२९ || 


एन ४१३३-१८ 


पक्षमागौ तथा पक्षे भाजयेत्‌ निम्नबन्धनाम्‌ 
अपरार्धे वेदभागे योजयेत्‌ वल्लिभी: प्रति* 

* वल्लिभि: कृते 
तदभागे केवलं छेद: वल्लिभि: गुणभूषणम्‌ 


ततपाश्वें. केवलं॑ छेद: मध्ये वल्लभिभूषणम्‌ 
वल्लभ्यन्ते तथा युगे पक्षभागेन पूर्ववत्‌ 
ऊर्ध्वैकभाग ऊर्ध्वे च. कथिता ऊर्ध्वबन्धना 
तदूर्ध्वे बन्धना निम्ने कामबन्ध: स उच्यते 
एते तु प्रस्थभेदा: स्यु: श्रृणु लम्बाकूते: गुणा: 
मध्यजाघं महाक्षेत्र ऋतुरेखासु भाजयेत्‌ 
समुद्रगृहमध्ये च जांघमध्य: त्रयो गुणा: 
संलग्न अपरो भाग: पड्डिक्षेत्र: स जायते 
तत्‌ संलग्नद्विभागे च पार्श्वे संकीर्णजांघयो: 
मूलान्तदैर््ययुक्ते च केवलं पड्टिप्रस्तर: 
एते च मुख्यभागाः स्युः दैध््ये च प्रस्थमेव च 
अपरं संप्रवक्ष्यमि. उपभागादिनिर्णयम्‌ 
पंचकर्मान्तरे क्षेत्र मुख्यतो निम्नबन्धना 
भाजयेत्‌ ऋतुभागेषु* मध्य पार्श्वादि केवलम्‌ 

* ऋतुकीलेन 
मध्य लम्ब जांगपडट्डि खोदयेन्न कदाचन 
केवलपाशरवें मध्ये च ऋतुभागेषु छेदयेत्‌ 


आद्यभागे दिव्य पट्टि पीठ॑ पद्मदलाकूतौ 
पक्षभमागे तदूर्ष्व. च प्रस्थांगक्रमनिर्णयः 
तदूर्ध्वलम्बभागेन ऊर्ध्व जांघस्तथा दृढ़: 
केवलं मध्यजांघे तु नानाकारे लतागुणा: 
किज्चित्‌ बृहत्तरोभागो लम्बाकारे तथा पुनः 
तदूर्ध्वे. भागछेदादि कर्मांग ऊर्ध्वबन्धना 
डमरुखान्दी स॒ ख्यात ऊर्ध्वयक्षेत्रे च पड्डिका 


पटइ्चन्ते प्मपीठ॑ च एषो हि क्रमनिर्णयः 

तदूध्वे.. लम्बभाग:. स्‍स्तंभाकारे. तथा पुनः 

तदूर्ध्वभागे छेदादि कर्त्तव्यं ऊर्ध्वबंधना 
२५१ 





| 
|| ४३० || 


|| ४३१ || 


| 
|| ४३२ || 


| ४३३ || 


|| ४३४ | 


|| ४३५ ॥। 


[| ४६६ || 


|| ४३७ || 


| ४३८ || 


|| ४३९ || 


| 
| ४४० |। 


|| ४४१ || 


| ४४० || 


|| ४४१ || 


भाजयेत: 
गुप्तगृहे तथा निम्ने काममूर्ति: सुशोभना 


पूर्वकक्रमे. ऊर्ध्वदेशंमृतुभागेषु 
तदगुप्तभूमिभागांश्च श्वृणु त्वं विषयक्रमात्‌ 
आद्ये निम्नं॑ पद़िक्षेत्र तदूध्वे पीठखोदनम्‌ 
तदन्ते वेदभागेन कृम्भी कुम्भमनोहरे 
कुंभमध्ये पट्डितत्र बाणे कुंभार्धमंडलम्‌ 
ऋतुभागे तथा पड्डिःसमुद्रे कुभिकास्थलम्‌”* 
केवलं मध्यपाश्वे च ऊर्ध्वबन्धनखोदनम्‌ 
* तदूर्धे शिखरस्थलम्‌ 

केनचित्‌ शिल्पिना मुख्ये मध्यजांघमनोहरे 
खोदयेत्‌ सकलच्छेदभेदादि  जांघकर्मयो: 
उभयपारश्वजांघेन न छेदकुंभिकादय: 
तत्र न विकल॑ याति जांघकर्म भिकत्तिस्थले* 
* कदाचन 


करणीयं सुयत्नेन जांघकर्म सुकौशलम्‌ 
बन्धनान्ते यथा भागकोणक शिखरावधि 


विमानभाग (कोणक) :-- 


विमानभागच्छेदांश्च श्रूणु शिष्य मम प्रिय 
यथा लम्बाकृति: भागो बाणधा जांघमण्डले 


तदा निम्नतरं कृत्वा* शिखरे तु प्रयत्नतः 
भित्तेश्च निगमांशे च शिखरोच्चं सुशोभनम्‌ 


* क्रम संकृचितं कुर्यात्‌ 


प्रस्थाकारे कार्यभेदे वसुच्छेदानि छेदयेत्‌ 
कल्पितरेखयुक्‍तायां छेदभागसमानतः 


प्रथमा दीर्घपट्टयंगे वल्‍लभि: मालिकावलिः 
पक्षभागे समाने च किज्चित्‌ न्‍यूना च मध्यमे 


उभयभूमियुक्तेन पद्मरेखादि. यत्नतः 
वेदभागे तथा नन्‍याये युगलपट्टिका महत्‌ 


२५२ 





| 
|| ४४२ || 


|| ४४३ || 


|| ४४४ || 


|| ४४५ || 


|| ४४६ || 


|| ४४७ || 


|| ४४८ || 


|| ४४९ || 


|| ४५० || 


।| ४५१ ॥| 


।| ४५२ || 


| 
|| ४५३ || 





निम्ने च गुण्डिका दिव्या ऊर्ध्वे दन्तुरिकाक॒ति: | 
समानांशे युगांशेन खान्दी एका त्रयांशके ॥ ४५४ ॥ 


अपरनेत्रभागेन. पीठिका कमलाकृति: | 
दन्तुरिकाकृति: पट्टिः तदूर्ध्व॑ पीठपंकजम्‌ || ४५५ ॥ 


खान्दी अन्तिमभागे च वेदभागे स उत्तम: | 
बाणभाग: समानूर्ध्व॑ नेत्रभागेन भाजयेत्‌ ॥ ४५६ ॥ 


प्रथमार्ध तथा पट्टी पुष्पाकारे मनोहरे | 
नेत्रांशपड्पीठज्च यथा युगे च पीठिका ॥ ४५७ ॥ 


केवलमूर्ध्वगगा बाणे निम्नगा युगपंकजा | 
शुणु ऋत्वंशभागेन यत्‌ पक्षयुतभाजिते ॥ ४५८ ॥ 


प्रथमे खान्दी ततस्तत्र अपरा पद्मपीठिका | 
पद्मपीठोपरि पट्टि:  सूक्ष्मातिसूक्ष्मभागत: ॥ ४५९ ॥ 


सागरपक्षभागेन प्रथमा पड़िका तथा | 
अपरा चूलिका तत्र अर्धवर्तुलिकाकृति: ॥ ४६० ॥ 


मध्यांशे मध्यक्षेत्रे चः वर्तुलाकृतिगम्बुजा* | 

* वज़ाडग 
ललिता कुम्भिका माला सिंहवक्त्रादिशोभिता* || ४६१ ॥ 
ललित गम्बुजाकारं सिहमुखादिशोभितम्‌ || ४६१ ॥ 


वसुभागस्तथा न्‍्याये (वेद) पक्षभागेन भाजितः | 
प्रथमे च तृतीये क्षेत्रे स्यात्‌ पट्टिका तथा ॥ ४६२ ॥ 


तदूर्ध्वड वर्तुलाकारे खर्पर॑ चूलिकोत्तमा | 
किज्चितक्षुद्राकृती ऊर्ध्वे कुंभश्वच कलशाकृति: ॥ ४६३ ॥ 

* तन्मघ्ये 

वर्तुला रेखमध्ये च वर्तुलाकृति* गुम्फना | 
नानाछेदस्तथा न्‍्यासो जन्मानन्दस्य कारक: ॥ ४६४ ॥। 

+ अनलाकृति: 

एतेषां भागमुख्यानां कोणकोर्ध्वविमानिका | 
शिल्पी क्रीडति तत्रैव* गुरोराज्ञानुसारत: || ४६५ || 

तक्क्षेत्रे 


. २५३ 


अनुराह:--- 


कोणक मध्यजांघस्य ॒प्रस्थार्ध परिमाणतः 
प्रस्थभागं तथा कृत्वा अनुराहं विचक्षण: 
पंचकर्मान्तरस्थानमूर्थध्ध. यद्‌. ऊर्ध्वबन्धना 
तदाकृतौ तथा लम्बा नागस्तम्बः स उच्यते 
पागान्ते कृत्रचिन्नाग: कुत्रचित्‌ लतिकाकृतिः 
स्तम्भाकारे तथा अंश अनुराह: स कथ्यते 
तदभागं दैर्ध्ययुक्तेन सप्तभागेषु भाजयेत्‌ 
आद्ये च प्रांभागे च केवलं डमरूपमा 
मध्यांतवाणभागेन लतिका वर्तुलाकृति: 
खोदयेत्‌ सुप्रयत्नेन पार्श्वे पट्टि मनोरमाम्‌ 
निम्नभागें न्‍्यूनस्थाने डमरूपीठमुत्तमम्‌ 
तत्स्थानं भाजयेत्‌ बाणे मध्यभागं सुकुज्चितम्‌ 
आद्ये ऊर्ध्वे तथा पुष्पं वर्तुलाकृतिगुण्डिका 
तन्निम्नपक्षागं च पद्मपत्रादि भूषयेत्‌ 
विपरीतदिशि मुखनिम्ने च  ऊर्ध्वदेशतः 
वेद* संकीर्णभागस्तु बला वा वर्तुलाकणि: 

मध्य 
एतै: छेदैश्च संयुक्त: स्तम्भ: स्यात्‌ सुन्दराकृतिः 
नानालंकारन्यासांश्च पागमध्ये च स्थापयेत्‌ 
पार्श्वपट्टिसमायुक्‍ते वर्तुलाकारगुण्डिका 
रंगणीपट्टि तां कुर्यात अथवा गोधूमाकृति 
लताबन्धे तथा रम्ये मध्यभागे सुनिश्चिते 
कर्तव्यं. श्रेष्ठरूपेण. भुजंगबन्धनं. श्रृणु 


भुजंगबन्ध:-- 


पंचकर्मान्तरे.. दैघ्ये जांघशीर्षस्थलावधि 
प्रस्थार्धपरिमितेन स्तम्भ तत्र न संशय: 


पूर्वत्‌. प्रस्थभागेन  समुद्रभागमाचरेत्‌ 
मध्बबाणगृहं यत्र नागस्तमभ: तथोपरि 


२५४ 


| 
|| ४६६ || 


! द 
|| ४६७ | 


|| ४६८ ।| 


।| ४६९ || 


| 
॥ ४७० ॥। 


|| ४७१ || 


| 
|| ४७२ || 


| 
|| ४७३ || 


| 
|| ४७४ || 


|| ४७५ || 


| 
|| ४७६ || 


| 
||] ४७७ ।| 


|| ४७८ || 


बाणभागं तथा दैघ्ये वेदभागेन भाजयेत्‌ 
पार्श्वे निम्नतरस्थाने क्षीणाकारे समानतः* 
*क्षीण पट्टि समानत: 


निम्ने यत्‌ प्रथमस्थानं तद्भागे सिहमस्तकम्‌ 
विकटाक्तिनेत्राणि नासिकां मुखगह्नरम्‌ 


पक्षमागेन मध्ये च डालिकापल्‍लवाकृति: 
ऋतुभागें तथा न्यासेत्‌ सर्पराजं शिरोपरि 


समुद्रभागयुक्ते च समांशे वसु भाजयेत्‌ 
प्रस्थे कल्पितरेखायां छेदांगं यत्नतः: श्रृणु 
तदंशे क॒ज्चितो वेदों ऋतुभागस्तथेव च 
युगबाणस्थले कुंभम्‌ अमलक्याकूृतौ गुणा: 


 नानालंकारयुक्त च छेदयेत्‌ मध्यपल्लवम्‌ 
पक्ष समुद्र अंशेन किंचित्‌ कुंचितभागयो: 
गुण्डिकां सह तद्‌ भागं कारयेत्‌ सुप्रयत्नतः 
तदन्ते श्रूणु भेदांश्च मध्यच्छेदत्रयं॑ तथा 
तद्भागयुगभागे च कल्पितं प्रस्थमुत्तमम्‌ 
सर्वोच्चे. युगभागेन नागमस्तकखोदनम्‌ 


फणायुकते तथा रम्ये यावत्‌ प्ररथं तथाचरेत्‌ 
फणागर्भ महानागं द्विभुजं॑ मणिमण्डितम्‌ 
हलज्च मुसलं हस्ते कटिदेशावधि तथा 
हारकेयूर शीर्ष च मुकूर्ट मणिमण्डितम्‌ 
कदाचित्‌ युग्मभेदेन 
वेदभागे तथा देहे 
निम्नभागे तथा पुच्छं समभागे च कुण्डली: 
अपरं च तथा नन्‍्याये वदनं विपरीताकृति 


कारयेननागमुत्तमम्‌ 
वक्राकारे. मनोहरे 


पुच्छाग्रमूर्धगामी_ च. मध्यभागानुसारत: 
सर्वांगे खोदयेत्‌ चर्म वर्त्तुलाकृति यत्नत: 
नेत्रे जिद्चा तथा फेन॑ फूतकारदृश्यमाचरेत्‌ 
एवं कृत्वा तथा नागबन्धं॑ स्तम्भस्थलोपरि 


२५५ 





| 
।| ४७९ || 


|| ४८० || 


|| ४८१ || 


।। ४८२ ॥| 


|| ४८३ || 


| ४८४ ॥। 
।| ४८४ || 


| ४८५ || 


|| ४८६ || 


|| ४८७ ।। 


|| ४८८ || 


| 
|| ४८९ ॥| 


|| ४९० || 


।| ४९१ || 





रक्षां कर्वन्ति प्रासादं नागलोकगणास्तथा 
प्रतिपागान्तरे.._ रम्ये नागमातादिखोदनम 


कलिशादिभुजंगानां संतोषो जायते धुवम्‌ 
एतद्‌ विधिक्रमे शिल्पी नागस्तम्भांश्च कारयेत्‌ 


श्रुणु. त्वमपरं॑ पागं अनर्थस्थलमुत्तमम्‌ 
यथाकारं तथा स्थानं तद्देर्घ्यप्रस्थमेच च 


छेदभेदाश्व तन्निम्ने आचद्यन्तमध्यदेशत: 
अक्षुण्णकर्मयुक्तं च यथा पूर्वे च कोणके 
बन्धना पंचकर्मान्ति जांघं तत्र मनोहरम्‌ 
जांघान्ते बन्धना प्रस्थेतस्योर्ध्वे शिखरे तथा 


यथा पूर्व तथा छेदक्रिया तदनुसारतः 


छेदानुसारतो भेदम्‌ अलंकाराणि कारयेत्‌ 


कामकला तत्त्वमू-- 


प्रसंगभेदयुक्तेन 
प्रवक्ष्यामि श्रुणु त्वं तु शिल्पविद्यानुसारत: 
मूल तु जगत: काम: कामाद्‌ भूतादि जायते 
मूलभूतस्तथा भूतः  कामेन प्रविलीयते 


शिवशक्तिविना सृष्टि: कल्पनामात्रमेव हि 
न हि जन्मादिवा मृत्युस्तथा कामक्रियां विना 


शिव: साक्षाद्‌ महालिंगं शक्तिर्भगस्वरूपिणी 
तदयोगेन जगत्‌ सर्व कामक्रिया सा उच्यते 


इति कामकला विद्या आगमे तत्त्वविस्तर: 
स्थानं कामकलाहीनं. त्यक्तमंडलमुच्यते 


कौलाचारमते हीन॑ सर्वदा त्यक्तमंडलम्‌ 
कालकक्षसमं त्यक्तं तत्स्थानं गहनोपमम्‌ 


विना कामकलायंत्रपूजनं 
साधनं निष्फलं यान्‍्त हस्तिस्नानमिव क्रिया 


यत्र तिष्ठति तद्यंत्र॑ं तद्गृह॑ं वीरमन्दिरम्‌ 


सर्वविध्नभयादीनां विनाशो जायते ध्रुवम 


२५६ 


कामबन्धस्य... निर्णयम्‌ 


शक्तिपूजनम्‌ 


|| ४९२ || 


[| ४९३ [| 


| ४९४ || 


| 
॥| ४९५ || 


[| ४९६ || 


|| ४९७ ॥| 


|| ४९८ || 


|| ४९९ || 


|| ५०० || 


|| ५०१ [| 


| 
॥ ५०२ || 


॥ ५०३ ॥। 


|| ५०४ ॥। 
| 
| ५०५ || 


विकटादय: 
दूरादेव. पलायन्ते यंत्रमात्रस्य दर्शने 
श्रुणु त्व॑ कथयिष्यामि गोपनीयं प्रयत्नत: 
कौलाचारं विना यंत्र नेव देयं कदाचन 


भूतप्रेतपिशाचादि कौणपं 


कामकलायंत्रम्‌ :-- 


चतुरस्से वीरभूमि: विषमं॑ सममेव च 
चतुर्वर्ग महाक्षेत्रे करणीयं कील द्वयम्‌ 
ऊर्ध्वप्र्थे. तथा कीलछेदनं मणिकागहे* 
मणिबिन्दुं समारम्भ्य ऊर्ध्व* भगाकृतिस्तथा 
* कोण छेदद्वयं तथा 

अश्षेत्र: 

देघ्य॑ निम्नस्थलारभ्य. मणिबिन्दुस्थलावधि 
लिगाकारं लिगपीठं* बिन्दूर्धे मणिका तथा 
* क्षीणपीठं 

मणिकाया  ऊर्ध्वदेशे _कामबिन्दुस्वरूपिणी 
कन्दाकारस्तथा बिन्दु: सर्वसिद्धिप्रदायक: 
तदन्ते न्‍्यासयुक्तेन भगांशा षोड़शात्मका: 
योजयेत्‌ लिंगयुक्तेन. कीलब्वारे मनोहरे 
तत्‌ षोडश महाशक्ति:* सर्वा योनिकृता: स्वयम्‌ 
कंवलं कीलयुक्त च लिंगयुक्तं॑ भवेत्‌ कला: 
* कला क्षेत्र: 

कस्माद्धेदात्‌ कलाक्षेत्र पंचदशाक्षमुख्यत:* 
योजयेत्‌ कील युकतेन लिगक्षेत्रविधानत: 
* चतुर्दश 

कंनाकारे योनि रूपा* त्रिभुजात्मिका सा कला 


संलग्नयोगयुक्तेन यंत्रे सम्भवति प्रवुम्‌ 


* तथा क्षेत्रे 
प्रथमावरणं चोर्ध्वे आद्ये या योनिपीठिका 
तदभागं कारयामास योनिक्षेत्रचतुष्टयम्‌ 
ऊर्ध्वदेशे तु कर्त्तव्य॑ कीलच्छेदद्वयं तथा 
निम्नबिन्दुं समारभ्य कोणच्छेदावर्धि चरेत्‌ 


२५७ 





| 
| ५०६ || 
| 
[| ५०७ || 


| 
|| ५०८ || 


[| ५०९ || 


| ५१० || 


|| ५११ || 


|| ५१२ || 


|| ५१३ || 


|| ५१४ || 


॥ ५१५ | 


| 
|| ५१६ || 


|| ५१६ ॥ 


कामेशी प्रथमा शक्तिद्वितीये भगमालिका 
वेदे च नित्यक्लिन्नायां भेरुण्डायां युगांशके 


वामार्थे वेदक्षेत्राणि आद्ययोनिगता गुणे 
महावजेश्वरी निम्ने ततपाश्वे शिवदूतिका 
ततपाश्वे कोणदेशे च चिच्छक्ति वन्हिवासिनी 
निम्नवामवर्गभूमी.._ कीलयुक्ते. मनोहरे 
मणिक्षेत्रतता रेखा विभागीकृतपीठिका* 
तत्र वजेश्वेरी पाश्वे अपर* भागवर्त्तिनी 

* विभागीकृतक्षेत्रकान्‌ * वाम 
त्वरिता वजेश्वरी मित्रा नित्या शक्तिकलात्मिका 
कुलसुन्दरी च तन्निम्ने त्वरिता वामभागिनी 


त्वरिता पीठिका सब्ये नित्या शक्ति: कलात्मिका 
कुलसुन्दी तथा वामे त्वरिता वामचारिणी 


एतावत्‌ क्रमरूपेण.. दक्षिणांशे* मनोहरे 
भगपीठं महाक्षेत्र केवलम्‌ ऋतुसंख्यकम्‌ 
' * पार्श्वदेशे 
कीलपताका सा शक्तिलिंडगस्य दक्षिणांशके 
तदूर्ध्व योनिपीठांशे कामांगी ज्वालमालिनी 
ज्वालमालिनी तद्वामे. न्‍्यसेद्‌. विध्यनुसारत: 
विजया निम्न* भागे च सर्वदा सहचारिणी 
मणिपीठस्य पक्षान्ते शक्ति: कामकलेश्वरी 
* ऊर्ध्व 

ततपाश्वे दक्षिणे दिव्ये त्रिपुरासुन्दरी तथा 
अशक्ति: सा महाकामे सा भैरवप्रिया सदा 
भैरवीमूर्ध्देशे च विजयां सह ॒विन्यसेत्‌ 
शक्तय: षोडशैता: स्युः देवी" कामकलात्मिका 
वर्गकक्षेत्रे च बाहों च बाह्यावरणयोगिनी 
* सर्वाः 

ऊर्ध्वे मध्ये निर्भा च वामकोणे रहस्यका 
कूलोत्कीर्णा वाममध्ये अतिरहस्य कोणके* 
* तत्तले 

२५८ 


|| ५१७ || 


[| ५१८ || 


| ५१९ || 


[| ५२० || 


| 

|| ५२१ || 
| 

|| ५२१ ॥ 


[| ५२२ || 


॥ ५२३ || 


|| ५२४ || 


।| ५२५ || 
| 


|| ५२६ || 


|| ५२७ || 





कोणे 


निम्नमध्ये संप्रदाया 
गुप्तयोगिनी मध्ये च निगर्भा ऊर्ध्वदक्षिणे 


एतानि योगिनीक्षेत्र॑ कलाक्षेत्र॑ विशेषत: 


गुप्ततरंगिका 


कंददेशे परा शक्तिर्महाकामकलेश्वरी 


महाकामकलेश्वरी ध्यानम्‌ :-- 


सौम्या 
मत्ता 


मत्तमातंगरूपिणी 
ज्योतिर्मडलमध्यगा 
पंकजंपुष्पपाशञज्च॒ योनिमुद्राधरा. शुभा 
कोदण्डो वामभागे च दक्षिणे किशुका कलि: 
देवी 
तीक्ष्णा 


विचित्रवसना 
सर्वदा रमणे 


अक्षमालाधरा 
कामपंचशरा: 


वरा5भयप्रदायिनी 
अनंगमदनातुरा* 
* पीडितातुरा 


शिव: कामकलेश्वर :--- 


तन्निम्ने मणिदेशे च शिव: कामकलेश्वर: 
ईषत्‌ श्यामांगगंभीर: योगासनधरो विभुः 


सर्वदा मिथुनासक्त: सह कामकलेश्वरीम्‌ 


आज्ञाचक्रसमारूढो. रज:पानरत: सदा 
चीवरचिन्हयुक्तायां योगी कामकलेश्वर: 
कामकलामहायंत्रं अधिप: कृष्णशंकर: 
ऐतद्‌ गोप्यतमं यंत्र सर्व*रक्षार्थमुत्तमम्‌ 


प्रत्यक्षशक्तिदं साक्षात्‌ सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ 
*+ रथल 


प्रासादे शक्तिपीठे च रुद्रपीठे स्थलोत्तमे 
ऐतद्‌ यंत्र धुवं न्‍्यासं तत॒कीतिरचला भवेत्‌ 


गोप्यं गोप्यतमं यन्त्र सर्वेभ्यो नेव दर्शयेत्‌* 


तदर्थ . यंत्रछेदेन मिथुनं मूत्तिखोदनम्‌ 
* दर्शयेन्नेतरान्‌ जनान्‌ 
कौलाचारमते रम्ये जांघे भिकत्त्यपरांशके 


स्थापयेत्‌ कामबन्धानां जनस्यानन्दकारणात्‌ 


२५९ 





|| ५२८ | 


| 
|| ५२९ || 


|| ५३० || 


|| ५३१ || 


|| ५३२ || 


।| ५३३ || 


| 
| ५३४ || 


|| ५३५ || 


|| ५३६ || 


| 
|| ५३७ || 


॥ ५३८ || 


| ५३९ || 





कामबन्ध: सदा युक्‍ते अनर्थपागमुत्तमम्‌ | 
यदाकारे कोणकाद्या: तथा च शिखरावधि ॥| ५४० ॥ 


समोच्चसमभागेन समच्छेदानुसारत: । 
आचरेद्‌ विधिपूर्वण. अनर्थम्‌ पागमुत्तमम्‌ ॥| ५४१ | 


राहा---- 


राहागर्भकम्‌-- 


श्रुणु सा खान्दिका रम्या राह्पार्श्वे विशेषतः | 
स्तम्भानुपात. तद्‌गुणा भूमिच्छेदानुसारत: ॥ ५४२ | 
स्तंभानुपाता भागे च वल्लि: पट्टयनुसारतः | 
अनर्थस्य यथा प्रस्थे द्विगुणं तस्य मध्यमे | 
राहास्थानं परं दिव्यं द्विधा शिखरमालिनी | ५४३ | 
यथा पूर्व पद्मगर्भ तथा निम्नांशभेदयो: | 
कारयेत्‌ सुप्रयत्नेन तद्भागानुश्रुते तथा ॥ ५४४ || 
तथाकारेण निम्ने च पंचकर्मादिक क्रमात्‌ । 
गर्भक॑च निशास्तम्भे लता दिव्या सुशोभना || ५४५ | 
पीठारभ्यंनिशाशेषे._ यावदूर्ध. वसन्तिका | 
यावत्‌ स्थान तथा पूर्व पद्मगर्भानुसारत: ॥ ५४६ || 
श्रुणु त्वं मुख्यभेदांश्च शर्षि च गर्भकस्थलम्‌ | 
भेदश्छेदस्तथा कर्म कर्मागं तत्त्वनिर्णयम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
दैध्याकारे यथा पागे यदुच्चा जांघबन्धना | 
तदुच्चस्थानभेदेन. निशोर्ध्वगर्भकस्थलम्‌ ॥ ५४८ ॥ 


पार््वदेवता-- 


निशागर्भ तथा न्यास्या: पूर्ववत्‌ पार्श्वदेवता: | 
शक्तिपीठे तदाकारे काली कात्यायिनी 'तथा ॥ ५४९ ॥ 


दक्षिणाकालिका उग्मा उग्रचण्डा कपालिका | 
वाराही बगला श्यामा पार्श्वपीठानुसारत: ॥ ५५० || 


निशाभागान्तरे ऊर्ध्वे केन भागेन गुम्फना | 
छेदादिरेखयुक्तेन वल्लिभि: गुम्फका तथा ॥ ५५१ ॥ 


२६० 


क्षीणाकारे अनर्थज्च यद्वेधे गृहकाकतौ* 
द्विगुणांशे भवेत्‌ छेदो राहा पार्श्वाश निर्णय: 


* यत्‌ पाश्वे काम मंदिरम्‌ 


निशाभागान्ते  तदूर्धवभ. आदचद्यबन्धझरावली 
खोदयेच्चेव तत्सथाने तदूर्ध्व. वद्धितस्थले 


यदाकारे निशाप्रस्थ: स ॒प्रस्थ: पक्षभाजित: 
तद्‌ भागस्यैकभागं च चूल क्षेत्रेण योजयेत्‌ 


झरापीढ़स्यमारभ्य अनर्थचूलिकां प्रति 
पागस्य द्विगुणं उच्च राहापागं सुयत्नतः 


झरापीढ॑ समारभ्य राहान्ते चूलिकायथा 
द्विभाग दिगुणमुच्च॑ कुर्यादु राहा सुयत्नतः 
शरण. तदूपभेदांश्व केनाकारेण. भेदयो: 


भेदयुक्ते ऊर्ध्वभागे श्रेष्ठां विमानमालिका 


द्विगणिते यथा भागं राहविमानगर्भके 
ततृप्रस्थे च षोडशांश च भागं कृत्वा समानतः 


प्रतिभागे समाकारे षोडशाभ्यन्तरे . पुनः 
समुद्र वाण योगेन द्विगुणं कारयेत्‌ सुधीः * 


वाण समुद्र भेदेन द्विभागं कारयेत्तले 


पुनरूध्वे युगक्षेत्र द्विक्षेत्र द्विगुणाकृतौ 
नीत्वा तद्द्विगुणं भागे खोदयेत्‌ वज मस्तकम्‌* 
पुनरूध्वे तथाक्षेत्रं युग भाग:  समन्विते 
ततक्षेत्रे चूल रूपेण वज मस्तक खोदयेत्‌ 
निम्नदेशं समारभ्य यावत्‌ हरिमुखावधि 
प्रतिभागान्तभागानां प्रवक्ष्यामि क्रमान्वये 


आद्य भागसमायुकते लताकारं॑ वसन्तकम्‌ 
पट्टी चोभयपारश्वेण रम्यमध्ये गृहन्तथा* 

+ रम्या लता तथा 
पक्षांश लहरी तत्र निशाभागस्य मूर्धनि 
वेदपक्षान्वये भागे वीथी पीठान सकृज्चिते 


२६१ 





|| ५५२ || 


| 
॥ ५५३ ॥। 


| 
|| ५५४ || 


| 
|| ५५५ ॥| 


|| ५५५ ।| 
| 
[| ५५६ ॥। 


॥ ५५७ || 


| 
|| ५५८ || 
|| ५५८ || 


|| ५५९ || 
| 

| ५५९ ॥| 
| 

[| ५६० || 


| 
| ५६१ || 


| 
॥| ५६२ || 





कुंभवगकृतितद भाग. ऊर्ध्वशे सुमनोहरे । 


केवलप्रस्थमध्ये. च.. गृहस्तम्भाकृतिर्महत्‌ 


तृतीयांशे तथा प्रस्थे तत्स्थानं क्षीणगर्भकम्‌ 
ततसथले भैरव मूर्त्तिथवा शिवशंकरः 


स्थापयेच्च.. प्रयत्नेग.. स्तम्भपीठादियुक्तयो: 
स्तम्भदैध्ये तथा लम्बा वेद युगावधिगृह 


तदगृहे स्थापयेत्‌ शिल्पी गर्भकाधिपशंकरम्‌ 
युगे समाकारपाश्वें गृहस्थानान्तरे तथा 


सम* भागे कूतो भागः स्थापयेत्तत्र विग्रहम्‌ 
एकभागे सखी दिव्या अपरे च गवाक्षिका 

मे युग 
क्रमान्वये तथा भागं श्रृणु बाणांगनिर्णयम्‌ 
नेगञ्रभागे तथा क्षेत्रे पद्धिका पद्मपीठिका 


ऋत्वांशे समसंकीर्णे पट्टि निम्ने विचक्षण: 
पइचन्ते लतिकाक्षेत्र वसन्‍्ताकृति सर्वदा 
तदूर्ध्व दीर्घभागानां समुद्रांशः स कथ्यते* 
दीर्घाकारं पद्मपत्र॑ पीठिकाकृतिं निम्नगम्‌ 
* समुद्राष्ट समन्विते 

छेदानुच्छेदयुक्तेत करणीया.गुणावलिः* 
मध्ये यावत्‌ तदा निम्ने गृहे भेरवविग्रहम्‌ 
* पत्रकम्‌ ” वज़मस्तकम्‌ 

वृत्ताकारे छेद सर्वे, राहे किज्चित्‌* दिगावधि 
सिंहमुखादिमालम्बं॑ मध्ये उच्चतरे तथा 
कं कुंचित 

ग्रहादीौ छेदतदभागे. पक्षभागगुणादयः 
छेदाकारे पद्मपत्रं पष्टिः तस्योर्ध्व॑जायते 
पट्टियुक्ते लतां कुर्यात्‌ वसन्तोध्वें वसन्‍्तकम्‌ई 
किज्चित्‌ वर्धयते भागपाश्वें गुणाकृती तथा* 
* सकथ्यते * ऊर्ध्वे पट्टयाकृते: तथा 


२६२ 


|| ५६३ || 


| ५६४ ।| 


॥| ५६५ || 


(५६६ || 


॥ ५६७ || 


]। ५६८ || 


|| ५६९ || 


| 
|| ५७० || 


| 
| ५७१ || 


|| ५७२ || 


|| ५७३ ॥। 


|| ५७७४ || 


तस्योर्ध्वे दिगभागेषु फेणी चार्ध कुंभाकृति 
प्रस्फुटिता कृता पत्र ऊर्ध्वगा* कुंभिका तथा 
* अथवा 


रुद्रभागे त्रिभागे च प्रथमा निम्नकुज्चिता 
तस्योध्वें समभागेन पट्टिकार्यादे वर््धितम्‌* 


* पट्टिकाद्दय वद्धितम्‌ 


किज्चित्‌ लम्बाकृते: भागवेदे च कलिकावलि: 


तस्योध्वेदित्य. भागेन. सिंहपीठानुसारत: 
एते तु मुख्यवन्धा: स्यु: अन्ते च वजमस्तकम्‌ 
सर्वागसुन्दरा: छेदा:करणीया यथाविधि 


मध्यद्विवर्तुले भागे वर्तुलं॑ मंडल॑ महत्‌ 
अन्ते च विकटाकारं हरिमस्तकखोदनम्‌ 
आचद्यवर्तुलपाश्वेन र म्याकारे 
मध्यगुणाकृतस्थाने* 


वलिद्वयम्‌ 
सुरम्ये मस्तक तथा 

* यद्‌ वर्तुलस्थानं 
द्वितीयवर्तुल॑ पाश्वें. कलिकाकृतिगुम्फना 
गुम्फका छेदयुक्ताइपि प्रथमं मंडल प्रति 
उभयप्रस्थपाश्वेण. छेदानां  पट्टिकाकृतिः 
क्रमसकुज्चिता मार्गे यावत्‌ सिंहमुखावधि 


नानाछेदं॑ तथा कर्म सुरम्ये गुल्मखोदनम्‌ 
मध्ये चालम्बिकां दिव्यांततकुर्यात्‌ शिल्पिपंगुव: 
सिहमुखे . वेधपाश्वे..._गर्भकस्थलचुम्बिते 
तदाकृति प्रतिच्छेदं॑ पाश्वें च विधिपूर्वकम्‌ 


राहाभाग:-- 


रमणीय कृतो भाग: राहा श्रेष्ठांशनिश्चिता 
विना राहागुणं हीन: प्रासादों विकलो भवेत्‌ 


राहानुसारसंकीर्ण: परिराहविधानत: 
मंडल" पार्श्वभागेन अलंकाराणि खोदयेत्‌ 
* निम्नाड्ग 


२६३ 





| 
[। ५७५ || 


| 
।| ५७६ || 


| 
। ५७५9 || 


| ५७८ || 


|| ५७९ || 


| ५८० [| 


| 
|| ५८१ [| 


| 
| ५८२ || 
| 
|| ५८३ || 


| 
|| ५८४ || 


| 
[| ५८५ || 


| 
॥ ५८६ || 


कुंभाकारे तथा पुष्पे लताकारे विधानतः 
वाड़भीगर्भयुक्तेत समाकारे”* समन्वये 
* स्तंभाकारे 


रथकरथयुक्तेन. राहांशे. गम्बुजाकृतो* 
खाकरयोगभागेन* . तदाग्ने सम्मुखे तथा 
* वज़मस्तकम्‌ 
* गर्भ योगेन 
खाकरनिम्नपर्यन्ते मुकूटाक्तिगुम्फना 
सर्वांगसुन्दा राहा जनमानन्ददायिका 


परिराह अनुराहश्च. समभूम्यनुसारत: 
समभागे तथा भूमिःलम्बक्षेत्रे समानतः 


विमानसमभागेन _समकर्मसमन्वये 
राहा केवलमूर्ध्वाशे सर्वदा गोपुराकृति: 
विषमे वाडभीक्षेत्रं राहामुखं सजायते 
एतानि प्रथमावर्त  विमानमालिनीगूहे 


छेदाकारे _ दीर्घभागे बाणभागान्वये . गृहे 
प्रस्थाकारे तथान्यायं कुज्चिते पंचधा तथा 


केवलं सम्मुखे राहभित्तिभागं न खोदयेत्‌ 
कोणक पार्श्वयुक्तेन अनर्थादे यथा कृतम्‌ 


मिलनस्थलम्‌-- 


राहाभागे प्रस्थदेशे स भागो मिलनस्थलम्‌ 
विमानवरश्रेष्ड्च कन्‍या च मुखशालिका 


वरकन्या यथा स्थाने सम्मुखे सन्धिक्षेत्रजा 
तदूर्ध्व॑. कारयेच्चैव. राहामर्धस्थले. तथा 


ऋतुभागस्य चोर्ध्वेन यावत्‌ भागान्तदेशतः 
तंभागं खोदयेत्‌ रम्ये यावत्‌ सिंहमुखं तथा 


एतानि क्रमयुक्तेन चतुःपाश्वे.. मनोहरे 
प्रथमावरणं दिव्यं श्रेष्ठ विमानमालिका 


२६४ 





। 
|| ५८७ || 


|| ५८८ || 


| ५८९ | 


|| ५९० ॥। 


|| ५९१ || 


|| ५९२ || 


[। ५९३ || 


| 
।| ५९४ || 


|| ५९५ || 


॥ ५९६ || 


॥ ५९७ || 


]| ५९८ || 


सर्वसिद्धिप्रदायिनी 


श्रीशक्तिकामरूपा 
अनुकम्पय मां देवि कथयामि सुयत्नतः 


सा 


श्रुणु द्वितीयावरत्ते त्वंगर्भकस्थलमुत्तमम्‌ 
विमानमालिकावर्त समानांशे* विमानिका 
* समोच्चेन 


प्रथमावर्त ऊध्वे च. कलशादि:समानत: 
 एकरेखान्वये बन्ध: प्रथमावर्त्ते गर्भकम्‌ 
यदाकारे जांघक्षेत्र.. प्रथमावर्त्तमंडलम्‌ 
विमानशीर्षभागञज्च॒ तदाकारे कूते पुनः 
द्वितीयावर्त्तगर्भस्वच तदूर्ध्व॑ कुज्चिताकृति: 
प्रथमा शीर्षभागेन द्वितीया प्रान्त संस्थिता 
समानदीर्घिका 
लम्बाकारे समन्वये 


समारभ्य कोणक॑ चार्द्धकुंचितम्‌ 
तद्रूपं कुंचितं राहक॑ प्रति 


द्विगुणं वर्धयेदूध्वे तद गर्भ पार्श्य एव च 


प्रांतरेखां समारभ्य यदा 
अनर्थपार्श्वरेखायां 
प्रांतरेखां 
अनर्थमर्द 


लम्बभागसमक्षेत्रे तथा राहा विमानिका 
कथंचिद्‌ वर्धयेदूर्ध्व गृहदेशोपरि तथा 
केलिबन्धलम्बक्षेत्रं तथाविधे विमानिक: 
तदुच्चे. समभागेन  द्वितीयावर्त्तमज्जुले 
वसन्तपट्टिमारभ्य यद॒ पूर्व कथिता मया 
पद्मपत्रं तथा चोध्वें रम्ये युगलपड्टिका 
गुण्डिका दन्तुरिका च पीठिका कमलाकृति:* 

+ कलशा तथा 


नानाकारे तथा भेदे सिंहमुखादि खर्करे* 
अक्षुण्णभेदयुक्तेन -विमानपक्षवत्तिका 
* सिहमुख समाचरेत्‌ 


तत्तुल्यसमभागेन कोणकोर्घध्व विमानिका 
एष क्रमे अनर्थोर्ध्व रम्या विमानपालिका 


श्धप 





| 
[| ५९९ || 


|| ६०० || 


|| ६०१ | 


॥ ६०२ ॥ 


।| ६०३ || 


| 
|| ६०४ ॥| 


[| ६०४ || 


|| ६०५ || 


|| ६०५ ॥| 


|| ६०६ || 


| 
|| ६०७ || 


|| ६०८ ॥। 


|| ६०९ || 


गठयेत्‌ निपुणं शिल्पी यदुक्‍तं विधिपूर्वकम्‌ 
सुदृढ़े  द्वितीयावर्त विमाने पालिकावलि: 


गर्भकदेश :--- 


श्रुणु त्वं गर्भदेशन्तु केनाकारेण कारयेत्‌ 
पृथक रीति श्रृणु अत्र न पाग: कोणकादय: 
न अनर्थस्तथा राहा भिन्‍नाकारे च मध्यमे 


विमानगठनान्ते च गर्भक खान्दिमुत्तमाम्‌ 
* न्‍्यून कारयेत्‌ 


तन्मध्ये त्रिभुजाकारे अलसा नारी स्थापयेत्‌ 
दीर्घाकारे तथा मध्ये स्तंभोर्ध्वे खान्दिकाकृतौ 
विमाना अलसा नारी समरेखा च जायते 
दर्पणा चामरा लेख्या विचित्रा डालमालिका 
नानाकारे गर्भदेशे नारीबन्ध: स॒ उच्यते 
नारीबन्धान्तताले च  द्वितीयावर्त्तमण्डना 


द्वितीयावर्त एतानि ऊर्ध्वे च खान्दिमुत्तमाम्‌ 
गर्भको वेढ़ स नाम्ना ख्यातो भागो न संशय: 


तदुचच निम्ने ऊर्ध्वे वा विमानमौली शोभना 
भाजयेद्‌ वेदभागेषु उच्चवेढ़:ः स॒ जायते 
तद बेढ उच्च भेदेन भागत्रयसमन्वितः 
निम्नभित्थे तथा फेणी जालीदेशो यथाक्रमम्‌ 


प्रस्थे यत्‌ कुम्मिकास्थानं समोच्च पक्षवत्तिका 


तदूर्धे पक्षमागेन समाकारे समन्वये 
प्रथे तत्‌ फेणिकास्थानं वरद्धिता वेदवर्तिका 
तन्निम्ने भित्तिदेशे च ऊर्ध्वं जालीसमन्वये 


कणितुल्यं चतु:पाश्वे सिंहदन्ताकृति धुवम्‌ 
एतानि आद्यभागांशे . तदूध्वे द्विगुणाकृति: 
खान्दीभित्ति: समनिम्ने कणिबेढ़ान्तरे तथा 
दान्ती वेढ़स्य निम्नांशे गर्भभड पदड्मपल्‍लवे 


खान्दी भित्ति समायुक्ते नानाबंधं समाचरेत्‌ 


२६६ 





|| ६१०॥| 


॥ ६११ || 


| 
|| ६१२ || 


| ६१३ ॥| 


| ६१४ || 


| 
|| ६१५ || 


|| ६१६ || 


|| ६१७ || 


|| ६१७ ॥| 


| ६१८ ॥| 


|| ६१८ ॥| 


|| ६१९ 


|| ६२० || 


दान्तीनिम्ने तदा रेखा ऊर्ध्वे कंठस्थलाकृति: 
क्वचित्‌ दान्तीगुणाधारे खोदयेत्‌ पद्मपललवम्‌ 


कंठदेशे तदा मूर्ति. नानाकारे गवाक्षिका: 


कंठदेश प्रसादस्य गंभीर॑ सर्वथा महत्‌ 
खर्परभेद-- 

तदूध्वे. खर्परदेशं॑ नानालंकारभूषितम्‌ 
सदेशो मुख्यदेशस्तु+॒ युगभागे विशेषत: 

* मुख्यमुच्चेन 

सुरम्यस्थानभेदेन मुद्रकस्थलमुत्तमम्‌ 
प्रासाद ऊर्ध्ददेशे च पाषाणवरसन्निभ:* 

+ योगतः 

छंदाकारे गर्भदेश . उपर्युपरि संस्थित: 


एस ४१३३-१९ 


शिलोपरि तथा भागे अपरोर्ध्वाणि योजयेत्‌* 


* मुद्रकाकृतिमाचरेत्‌ 


तत्‌ शिलासमरूपेण अन्यशिलार्ध वर्दयेत्‌ 
प्रतिशिला पार्श्वदेशे रंध्रं कृत्वा विधानतः 


रंध्रयुक्ते शलाकायां द्विमुखं ताम्ननिर्मितम्‌ 
अतिदृढ़ातिरूपेण गर्भकस्थलनिर्णयम्‌ 


शलाकाछन्द युक्तेन ऊर्ध्वदेशे समन्वये 


दृश्यभेदे सर्वभेदों जायते दृश्यसंकुलम्‌ 


यथा अच्छिद्ररूपेण दृश्यं च एकवत्‌ तथा 


केवलं द गर्भयुक्तेन दृढ़प्रासादमंडनम्‌ 
अन्तदेशे दृढ़छन्दो राहे दृढविमानिका 
मध्यदेशे तथाछंदे राहे फेणी विमानिका 
अन्तर्बह्यो- सदा रम्यं* सर्वालंकारसंयुतम्‌ 
नानाभूषणभूषायं कन्दर्पसुन्दरछबिम्‌ 

* पट्टे 


गुणहीना यथा हीना तेन गर्भस्थलक्रिया 
थरुणु त्व॑ युगभागस्यथ गुणछेदादिनिर्णयम्‌ 


२६७ 





| 
|| ६२१ || 


|| ६२२ || 


|| ६२३ ॥| 


| ६२४ || 


|| ६२५ || 


|| ६२६ || 


|| ६२७ || 


|| ६२८|| 
॥ ६२८ || 


|| ६२९ || 


|| ६३० || 


| ६३१ || 


केनाकारे केनभागे खोदयेत्‌ मुद्रकस्थलम्‌ 
यदुच्चनिम्न आवर्तो विमानादि च देैर्घ्यके 


यदुच्च कटंदेशान्त॑ यावत्‌ सिहस्तथोपरि 
प्रस्थदेशे किंचित न्‍्यून कुज्चिता गौव्हराकृति* 

* गोमुखाकृतिम्‌ 
लम्बाकारे तथा प्रस्थं॑ ऋतुधा समभाजयेत्‌ 
मध्यद्विभागसाम्येन एकभागस्तथोपरि 


पाश्वे गुणादिभागे च जायते क॒ज्चिताकृति: 
सम्मुखे पृष्ठदेशे च तन्‍न्‍याये पंचधा कृता 
समभागे समाने च मुखटा ऊर्ध्ववरत्तिका* 
पक्षभागान्वये. चूल: पंचधा प्रस्थभागत:* 

* वद्धितम्‌ * पंचफेणीसमन्वितम्‌ 
केवलं कोणकपार्श्वे. विचित्रविग्रहादिभि: 
मध्यस्थाने द्वयो: पारश््वे केरिकार्य मनोहरम्‌ 


केरि वा छेद भेदाश्च नानाकारे तथा गुणे 
तदूर्ध्वे पक्षयुक्‍कतेत न खोदयेत्‌ कोणकद्दये 


केरकर्म :-- 


श्रुणु त्व॑ संप्रवक्ष्यामि केरकर्म सुकौशलम्‌ 
आड़केरि यथा प्रस्थे* तदन्ते पद्मपत्रवत्‌ 
* ठियाकेरी च ऊर्ध्वगे 


कुंचिता वलि तनन्‍मध्ये त्रिवलिश्चोर्ध्वमंडले 
मध्ये कुंम॑ं तथा निम्ने पल्‍लवादि विमंडयेत्‌ 


कोणे च पल्‍लवं दिव्यं नानालंकारभूषितम्‌ 
निम्ने तत्तुल्यभेदेन मुखटा शशिमंडलम्‌ 


मध्यदेशान्तरे पार्श्वे मण्डयेत्‌ रासमूत्तिभि: 
रामकृष्णादिभेदेन रास-कामकला: क्रिया: 


प्रति आवरत्तिका मध्ये क्षुद्राकारत्रिकोणिका 
तन्मध्ये खोदयेत्‌ रम्ये पुष्पादिकलिकादय: 


२६८ 





| 
|| ६३२ || 
| 
|| ६३३ || 


|| ६३४ || 


|| ६३५ ॥| 


|| ६३६ || 


|| ६३७ || 


|| ६३८।। 


|| ६३९ || 


॥| ६४० || 


|| ६४१ || 


|| ६४२ || 


|| ६४३ || 


द्वितीय* पार्श्वभागेन पूर्ववत्‌ कर्म” कौशलम्‌ 
पार्श्वद्रये च ऊर्ध्वे च त्रिवलि अतिशोभिता 


* उभय * केरि 


वलिदेशान्तरे तुल्ये ऊर्ध्व वेदगृहं तथा 
प्रस्थयुक्ते* तदा भागपार्श्वे तु पंचधाकते 
* मध्य क्षेत्रे नानापुष्पाकृतिं चरेत्‌ 


मुद्रकभाग :--- 


एन ४१३३७१९७) 


आद्यभागे तु या मुद्रा पार्श्व मुद्रकगंभीरा 
वृत्तकारे ऊर्ध्वे भागे खर्पराकारमुद्रकम्‌ 
प्रांतभागे च यो मुद्र: पिच्छिल: पीढ़ आकृतिम्‌ 
कोण व्यतीतभागेन पार्श्वे च किन्‍्नरादय: 
उड्डीयमानदृश्येन चतुःपार्श्वेष. खोदयेत्‌ 


गेलबाईचूलिभागें देशाचारे स॒ कथ्यते 
गुंफना मध्यभेदेन लम्बाकारे च मध्यमे 


मूलमध्यान्तयुक्तेत' खाकरं गर्भक॑ तथा 
वेदभागान्तभूमि, तु ऋतुभागेषु  भाजयेत्‌ 


श्रुणु_त्वमुपभेदांश्च आदिमारभ्य यत्नतः 
आद्यभागो नेत्रभाग: पट्टी निम्ने च पीठवत 


तदुच्चे निम्नक्षेत्र स्थात्‌ खान्दीगर्भ मनोहरम्‌ 
पक्षमाग: खान्दियुक्त: तद्भूपो गर्भकोदर: 


वेदे तथोर्ध्वदेशेतु खान्द रेखानुसारत: 
भागे5परे समायुकते पट्टी रम्यं वसनन्‍्तकम्‌ 


लतापत्रादियुक्तं स्यात्‌ क्षुद्राकारे पुनः पुनः 


युगभागे द्वयो: अंशे मध्यरेखावलम्बने 
चूलिकाकृतिछेदेन ऊर्ध्वरेखागुणादय: 
बाणभागात्‌ द्वयो: पाश्वे लताकारेण चन्द्रिका 
केवल मध्यभागेन  पद्मरेखावलिब॑लि: 


मध्यपडिद्गयोर्भागे अर्धाकारे. वलिस्तथा 


२६९ 





| 
| ६४४ || 


|| ६४५ || 


| ६४६ || 


| 
।| ६४७ || 


| 
| ६४८।। 


| 
|| ६४९ || 


[| ६५० || 


| ६५१ || 


| ६५२ || 


| ६५३ || 


|| ६५४ ॥। 


।। ६५५ || 


- खोदयेत कमलं दिव्यं अर्धवृत्ताकता तथा 
पार्श्वत्रिकोणस्थानेन लता दिव्यजलाकृति: 
एते तु गुणभेदाः स्युः श्रृणु देशांगनिर्णयम्‌ 
शीर्षदेशे समाने च न भित्ति: न च गर्भके 
पार्श्वस्थमध्यभागेन सिंहो. मकरिकाकृतिः 
द्यो: पाश्वे मध्यभागे उद्यता हरिमूर्त्तय: 


गर्भक॑ यथा 
ऋतुभाजयेत्‌ 


मूलदेशं समारभ्य खाकर 
भूमि भागोपरि भूमि तद्‌ भागं 


शरण त्व॑ 
आद्यभागं 


उपभेदांश्च 
नेत्रभागे 
तदूर्ध्व निम्नरूपेण 
पक्षमागे खान्दीक्षेत्रं 


आद्यमारभ्य 
पट्टिनिम्ने 


खान्दीगर्भ 
सख्यत: 


यत्नतः 
पीठोर्द्धये 
मनोहरे 
गर्भकोदर: 
वेदे तथोर्ध्वदेशे च  खान्दीरेखाश्च मध्यगा: 
अपरे चैव भागे तु पट्टी रम्यं वसंतकम्‌ 
द्योरंशे 

च 


मध्यरेखावलम्बने 
लतादिपत्रयुक्तं पट्टिक्षेत्रोरि. तथा 
अथवा चूलिराद्ये च, ऊर्ध्ववाणे पीढाकृते 
बाणाभागात्‌ मुखे पृष्ठे लताकारेण चन्द्रिकाम्‌ 


युगभागे 


केवलं पार्श्वभागेन पद्मरेखावर्लि तथा 
मध्यपटस्थले फेणी रेखात्रयसमन्विते 


तलेगर्भाकृति: सथाने खान्दीमध्ये जलाकृति: 
खोदयेतू कमलं मध्ये अर्द्धवृत्ताकृता: तथा 
एते तु गुणभेदा: श्रृणु स्युः चोर्ध्वाड्गनिर्णयम्‌ 
शेषदेशे समान च न भित्तिः न च गर्भकम्‌ 
संमुखे सिंहो.. मकरिकाकृतिः 
द्यो: मध्यभागे उद्यताहरि मूत्तिमि: 
हरि: श्रेष्ठमो घोर: प्रासादवरमंडनम्‌ 
विना सिंह तदा कर्म निरीहमधमं भवेत्‌ 


पृष्ठभागेन 
पार्श्वे 


कविवाक्यप्रकाशेन 
प्रकाशयन्ति वाक्येन 


रसगुणादयस्तथा 
वीरादिकरुणादय: 


२१० 





| ६५६ || 


| ६५७ || 


|| ६५८।| 
| 
|| ६४९ || 


| 
|| ६५० ।| 


| 
|| ६५१ || 


| ६५२ || 


|| ६५३ ॥ 


|| ६५४ ॥। 


| 
|| ६५५ || 


|| ६५६ || 


।| ६५७ ॥। 


|| ६५८ || 


|| ६५९ || 


|| ६६० || 


वीरभावानुसारेण पुनरुग्राद्‌ विशेषत: 
नानाकारे तथा सिहः सिंहारोही गणस्तथा 


सिहा विचित्ररूपेण भित्ती जांघे चूलावधि 
सर्वत्र सिहा: शोभन्ते नृसिंहसिंहलक्षणा: 


सिहभेदा :-- 


सिंहाश्चतुर्विधा: श्रेष्ठा विराजा जाग्रतोद्यता: 
गजक्रान्ता तथा मुख्ये हरिराजचतुष्टयम्‌ 
विराजा वक्रभावेन पश्चात्‌ दृष्टिविधानतः 
पृष्ठपादे सदारूढ़ो. विराजहरिररुत्तम: 


पृष्ठपादारूलसिह आरोही . विकटाकृतिः 
वीरवेशा सुशोभाश्व च जाग्रता मत्तरूपिण: 


पृष्ठपाददयये पीठे आसीनो धरणीतले 
लम्फप्रदानन्यायेन“ उद्यतो धरणी प्रति 
* भावेन 


गजराजस्थ सिहस्य ॒स्त्रिपादा: कुञड्जरोपरि 
एकपादो वक्षसि च नन्‍्यासित: त्रासितो यथा 


प्रासाद ऊर्ध्व देशे च राहे च ऊद्यता महत्‌ 
वाडभी भेदशीर्शे च मुख्यतः कार्यभेदतः: 
सम्मुखे मध्यदेशे च मकरिका हरि यथा 
निम्ने मकरिकाकार ऊध्वें हरिमुखं तथा 
मकरिकामुखनिम्ने लतिका कुज्चिता तथा 
मकरिकाकु॒ते सिहसम्मुखभागे च स्थापयेत्‌ 


नासा दीर्घतमा घोरा गौव्हरा मकराकते 
नासानिम्ने केश गुच्छ॑ दर्दुरपुष्पगर्भवत्‌ 


कपाले तिलक दिव्यं शुण्डाकारे मनोहरे 
दन्त विकट जिव्हा च गौद्हरं निम्न खोदयेत्‌ 


एषाकूृते. पृष्ठदेशे हरिमस्तकस्थापनम्‌ 
विमानमालिनीमध्ये रम्यं रम्यतरं महत्‌ 


२७१ 





| 
|| ६६१ || 


|| ६६२ ।! 


|| ६६३ |! 


|| ६६४ || 


|| ६६५ || 


[| ६६६ || 


| 
|| ६६७ || 


|| ६६८ || 
| 
|| ६६९ || 


| 
|| ६७० || 


|| ६७१ || 


| 
|| ६७२ || 


| 
|| ६७३ || 





पार्श्वदेशे मध्यभागे उद्यता सिहउत्तमः | 
उभयदिशि भागेन लम्फाकारे च उद्यतः ॥ ६७४ || 


सहयंत्रम्‌ :-- 
लम्ब क्षेत्र चतुरश्रे दक्षिणे अहिराजवत्‌। 
रेखा दक्षिणमारभ्य वामकोणावधि: तथा ॥ ६७५ ॥ 
चतुरस्रे तथा दीर्घे पक्षभागे त्रयं तथा | 
दक्षिणदेशमारभ्य अहिमुखाकतिं चरेत्‌ ॥ ६७५ ॥ 
दक्षिणे रेखयुक्तेच. पक्षरेखान्वये. गुणे | 
कोणानि पक्षच्छेदे च* ऊर्ध्वभागे च मस्तकम्‌ || ६७६ ॥ 
* वामकोणे तथा जानु 
पृष्ठेशि तथा पुच्छ॑ रम्यकेसरकुंचितम्‌ 
विकटेर्दशनि: युक्‍त॑* पशुराजोद्यतं महत्‌ ॥ ६७७ ॥ 
* घोर 
विमानमालिनी शीर्षे उभयो पार्श्वशोभना 
मध्ये च कलशं दिव्यं यूपाकारेण कारयेत ॥ ६७८ ॥ 


विषमा दैर्घ्ययुक्तेन शिला प्रस्थे त्रयोगुणे | 
सवॉर्ध्वबिन्दुमारभ्य प्रथमच्छेद योगतः ॥ ६७९ ॥ 


योजयेत्‌ कूटिलां रेखां वक्षांशसम्मुखे तथा | 
ऊर्ध्व मुंडे तथा निम्ने पादगर्भादिमंडले || ६८० ॥ 
कंसरक्‌ज्चिताकारे तन्निम्नच्छेदलम्बने | 
उत्थानपादयुक्तश्च शीर्षमुख्यांशसुन्दर: || ६८१ || 
पृष्ठे यो विषमो भागस्तदंशे कूटिलाकृतौ | 
खोदयेच्च प्रयत्नेन सपुच्छाकृति लांगुलम्‌ ॥ ६८२ ॥ 
नखकंसरसंयुकक्‍तं दंतगुच्छादिशोभनम्‌ | 
केसरी विकटो घोर: कलशोभयवर्त्तिनी ॥ ६८३ ॥ 
कलशभेदा :-- द 
कलशो द्विविध: प्रोक्त: कृम्भयूपाविशेषतः | 


यूपा कारान्वित: कुंभ श्रेष्ठ: शक्तिगृहे तथा ॥ ६८४ ॥ 
यूप: सर्वस्थले श्रेष्ठः कुंभ: शक्तिगृहे तथा ॥ ६८४ ॥ 


२७२ 


शिवगृहे तथा विष्णुनिलये कलशो महान्‌ 
कुम्भाकारः तत्र चोध्वें पिण्डिका चातिशोभना 


श्रुणु भेदान्‌ कृते यूपं केनाकारेण कारयेत्‌ 
केश्च भेदैश्व संयुक्त कुम्भ॑ कलशमेव च 
कंवलं दीर्घभागेन लिंगाकारं च पिच्छिलम्‌ 
ऊर्ध्वदेशें तथा दिव्ये मणिदेशे सुशोभितम्‌ 


एतवद्धि महतृपुण्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ 
सर्वलक्षणयुक्त हि यूपकुम्भ॑ च स्थापयेत्‌ 
रुद्राध्याये तथा पूजा उपचारादयस्तथा 


विड़वंग्‌ न्यास मात्रेण मुख्यशिल्पी तथा द्विज: 


वहनात्‌ मूलअग्रमज्च त्रिधा प्रदक्षिणान्तरम्‌ 
नानावाच्येस्तथा गीतेः उत्सवे कुम्भ* स्थापनम्‌ 
कारयेच्च प्रयत्नेन यथा शास्त्रषु कल्पयम्‌ 
यूपकम्भ॑ प्रयत्नेन गर्भका गर्त्तस्थापनम्‌ 


गोमुखाकृतिचूडे च स्थापयेत्‌ शिल्पिपुंगवच: 
मंडपाकृतिचूडायां. कुम्भकलश स्थापयेत्‌ 


कुम्भकलश त्रिभागे च छेंदादिनिर्णयं श्रृणु 
कलशयुगभागेन  पादकुम्भवलि तथा 


भाण्डदेशे तथा शीर्षे* सराबकृतमस्तकम्‌ 
* सध्ये 


वीथिपीठसमं पाद कर्णिका कुम्भिकाकृतिः: 


कुम्भदेशान्तरे रम्ये  वलिमुन्ड़ालिकाकृतौ 
ऊर्ध्वदेशे यथा भाण्डं सरावं निम्नमुखिका 


एताद्ुक्तेषुभागोष.. कलशादि विनिर्मितम्‌ 
मंडपाकृति तद्‌ भेदे यथा तन्त्रसमथितम्‌ 


अन्यगर्भक प्राकार :--- 


श्रुणु त्वं सम्प्रवक्ष्यामि भिन्‍नभेदांस्तथा गुणान्‌ 
गर्भकश्चान्यभेदो हि यदुक्‍तं॑ सौधिकागमे 


२७३ 





[| ६८५ || 


|| ६८६ || 


| 
|| ६८७ || 


|| ६८८ || 


|| ६८९ || 


॥।॥ ६९० || 


|| ६९१ || 
| 
| ६९२ || 
| 
|| ६९३ || 


|| ६९४ ॥। 


| ६९५ || 


|| ६९६ || 


|| ६९७ || 


अक्षुण्णकर्मयुक्तायां. यावत्‌_ कंठदेशावधि 
तदोच्ये भेदयुक्तेन केन रूपेण क्रियताम्‌* 
तदूर्ध्व.. त्रय. भेदेन चूडादेशं समाचरेत्‌ 
न्यूनाकारे तथा किज्चित्‌ ऊर्ध्वखर्परसंयुतम्‌ 
समभागे द्वयोर्देशे चूलिका गगनं प्रति 


ऊर्ध्वक्षेत्रे तथा पक्षभागेण. समभागतः 
भाजयेत्‌ तत्र निम्ने च पट्डिकुम्भाकृति: सदा 
पट्चानते चूलिका दिव्य” पद्मपत्रादिशोभिता 
लम्बभागे त्रिभागेण चालस्योध्वें विशेषतः 
* पीढेक॑ चूलिका ऊर्ध्वे 

आद्ये चाल॑ परे* सिंह चतुरं चतुरावधि 
सिंहपृष्ठे पक्ष" भागे अपरं चालमुद्रकम्‌ 
* पीढचाल 

* वेद 

चालान्ते पीठिका क्षीणे चतुरस्राकृते तथा 
पीठिकान्ते शुभ: कुम्भकभलश: तत्र शोभते 
चतु:पार्श्वे* हरिश्रेष्ठठ. करिराजोपरिस्थित: 
पीठन्याय तथा चाल कलशादि विमण्डयेत्‌ 
* द्वयो: पार्श्वे 

एतानि क्रमसंयुक्ते पीढ़ं चालाकृती महत्‌ 
वाड़भीजातिय: श्रेष्ठा विमानमालिनी गृहम्‌ 


कीर्ततिप्रशंसा--- 


तंत्र पीठे यंत्रगर्भा प्रासाद सुमनो महत्‌ 
कल्पान्तयुग पर्यन्तं ध्रुवम्‌ कीत्ति: स्थिरा भवेत्‌ 
अम्बायागसहस्त्रे अश्वमेधेधिके कूते 
यत्‌ पुण्यं त्रिगुणं तत्स्यात्‌ गृहादिशक्तिस्थापने 
जन्म जन्मान्तरात्‌ पापात्‌ ततृक्षणं प्रतिमुच्यते 
प्रासाददृढ़रूपेण.. यद्यपि. सौधिकामते 
जन्मजन्मान्तरं पापं तत्क्षणात्‌ प्रतिमुच्यते* 
जननी जन्मना तस्य पवित्र जायते धुवम्‌ 
प्रसाद यदि कार्वन्ति शीला योगेमनोहरे 


२७४ 





| 
|| ६९८ || 


|| ६९९ || 


|| ७०० || 


|| ७०१ ॥। 


[| ७०२ || 


|| ७०३ ॥| 


|| (0०0४ || 


| 
|| ७०५ || 


|| ७0६ || 


|| ७०७ || 


| 
॥ ७०८ || 


|| (७०९ || 
| 


प्रविलीयते 
परम्‌ 


कोटिजन्मसहस्राणां 
अक्षयकीत्तिदं पुण्यं सर्वसिद्धिकरं 


पुण्योत्तमं॑ सदा श्रेष्ठ प्रासादस्थापनं महत्‌ 


कलमषं 


प्रासादशेषकालेन पूजादिविधिपूर्वकम्‌ 
कुर्यात्‌ पूजागर्भदेशे लक्ष्मीबन्धादि पूजयेत्‌ 


करणीयं यथा पूर्व तोरणं नाटमन्दिरे 


तोरणकर्मणि-- 


भेरवी व्याप्रमुखायाद्या* निम्नगृहे स्थलोत्तमे 


पंचधा भाजयेत्‌ बन्ध॑ नागपादिशोभितम्‌ 
* व्याप्रसिंहास्यां 
गेलवनारीबन्धश्च जलपतन्रादिबन्धना 


युक्तो हि द्वारदेशश्च गजलक्ष्मीविमण्डित: 
नन्दावर्त्ता त्रिवर्त च निम्नदेशे दृढ़े तथा 
एतद्‌ क्रमे कृतो बन्ध: सुगर्भ:* सुमनोहर: 
विभिन्‍नरूपयुक्तेन च प्रासाद मण्डयेत्‌ सुधी: 
लताबन्ध: तथा मूर्त्तेध्यानादिकसमर्थनम्‌ 


निशाभागे सम्मुखे च भित्त्यंगे गर्भके तथा 
गर्भ च मूत्तिभेदज्च लतादिपुष्करादयः 


प्रतिमाप्रमाणम्‌ :-- 


अथ सम्यकप्रकारेण गर्भमूर््तेश्च निर्णय: 
श्रुणु त्व॑ गृहतुल्याता प्रतिमा उच्चता तथा 


एकहस्तो यदा गर्मो मूत्ति:रुद्राडइगुली तदा 
दिगंगुलप्रमाणेन वृद्धि: यावत्‌*॑ चतुष्टयम्‌ 

* गर्भ 
पक्षांगुल॑ दिगहस्ते शरताद्धन्तांगुलस्य च 
एतया क्रमवृद्धध्या तु जायते मूर्तिनिर्मिति: 
वाह्योन सप्तधा भाज्या वर्जयेदन्तभागके: 
ऋतुभागे कता मूर्ति: निशामूर््तिश्च जायते 


२७५ 





| 
|| (9१० | 


|| (७११ || 


।| (७१२ || 


| 
|| (७०१३ || 


| 
|| (9१४ || 


| 
|| (७१५ || 


| 
| ७१६ || 


| 
| ७१७ || 


।| ७१८ || 


| (७१९ || 


| 
| ७२० || 


| 
|| ७२१ || 


यदुक्‍्तं शिल्पशास्त्रेण प्रतिमाध्याय वर्णितम्‌ 
तथा नन्‍याये सदा रम्ये स्थापयेत्‌ प्रतिमावलिम्‌ 


नानाकारे छेदयुक्ते यत्‌ शास्स्त्रेस्तु समर्थितम्‌ 
पशुपक्षिलताछेदे वल्लिभिकुम्भिकावलि: 
वलि: झरादय: कुंभ फेणी च खर्करा*दय: 
* खर्परा 

वजमस्तकदिव्यं च तत्तुल्यं कुज्चितास्थलम्‌* 
* वत्तुला सह 


गुणभित्यादियुक्त च कारयेत्‌ सुप्रयत्नतः 
बन्धे रम्ये मनोज्ञे च वानरबन्ध उत्तम: 
सिंहबन्ध स्तथापीढ़े 
मृगयूथादियुक्तश्च 


कुञ्जरबन्धउत्तम: 
रामगायत्री खोदयेत्‌ 
पुष्पकलिकासंयुक्त: रमणीयाकृती. तथा 
सर्वांगसुन्दरा भित्तिबन्धना पृुष्पिकावलि: 
शिखरमालिनी श्रेष्ठा शिल्पिनांनन्ददायका 
सर्वलक्षणयुक्त च  प्रासादगठनं महत्‌ 


विश्वकर्मागकर्मेण. जायते  मोक्षनिश्चय: 


इह लोक सदा शान्तिर्धनधान्यसुतास्तथा 


न हि जन्मानतरं तस्य शिल्पसिद्धिर्भवेत्तथा 
शिल्पविद्या सदा श्रेष्ठा सर्वदानन्ददायिका 
जायतेक्षयं॑ पुण्य॑ च गठनकर्मकौशले 
शतराज्यादि भूषा च शतग्रामाकुले तथा 
शतंभारसुवर्णणन... मण्डितो. नृपसत्तमः 
शतहेमांगिनी नारी शतबाहुबलान्वित: 


सर्वे विफल यान्ति हि विना कीर्ति सदा ध्रुवम्‌ 
कालक्षयवशात्‌ सर्व धनं धान्यं सुतानिच* 
* सुखानि 


क्षयमाप्नोति कालेन कीर्ति रेव हि शाश्वती 
यत्‌फलं राजसूयेन सोमयागेन यत्‌ फलम्‌ 


२७६ 





| 
|| ७२२ || 


| 
|| ७२३ || 


|| ७२४ || 


| 
|| ७२५ ॥| 


| 
| ७२६ || 


| 
|| ७२७ || 


| ७२८ || 


| 
|| ७२९ || 
| 
|| ७३० || 
| 
|| ७३१ ॥| 
| 
|| ७३२ || 


| 
|| ७३३ || 


| 
|| ७३४ || 


तत्‌ फल॑ परिपूर्ण स्यात्‌ शक्तेर्भवननिर्मितौ 
शास्त्रानुसारिणी कीर्ति: सर्वसिद्धिप्रदायिनी 


गृहानुसारत: छेदभेदकर्मादिक॑ तथा 
एतैः क्रमैस्तु युक्त: स्यात्‌ प्रासाद: सौधिकागमे 


यन्नृपकीत्तिरूपेण . क्रियते  शुद्धमानसात्‌ 
शुभलग्नादियुक्तेश्व यो नृपः शक्तिमन्दिरम्‌ 
करोति पूर्ण निर्विघ्ने शिवलोकं स गच्छति 
पीठं श्रृणु त्वं तत गर्भ यद गर्भ* परमेश्वरी 

* राजते 


पीठ लक्षणाम्‌-- 


स्थापनार्थ_ तथा मूर्त्तेरासनादिकलक्षणम्‌ 
यथाकार: तथा गर्भ: मणिपीठ समन्वये 
* तथाकृति: 


गर्भप्रस्थानुभावेन. पार्श्वर्धी. समभावत: 
रेखां कृत्वा द्विभागेन वेद लम्बाकृतो तथा 


द्वारदेशस्य मध्येन मध्यबिन्दुं च कल्पयेत्‌ 
कल्पितबिन्दुमारभ्य त्रिभुजं आसन प्रति 


मध्यभागस्य यत्‌ बाहु कर्त्तनाकृत्ते मध्यमम्‌ 
तद्बाहुसमरूपेण.. त्रिभुजस्य  भुजत्रयः 
मध्यभागस्य यद्बाहु: मध्ये केंन्द्रं विजानत 
निम्नबाहु: समायुकते त्रिभुजं सममाचरेत्‌ 
त्रिभुजोर्ध्वगतं. क्षेत्र. चतुरस्समं॑ तथा 
ततक्षेत्र वेदभावेन भाजयेत्‌ समभावत: 
ऊर्ध्वभागं* परित्यज्य द्विभागे आसनोत्तमम्‌ 
तदनुरूप भूमी च रत्नगर्भासु स्थापयेत्‌ 

* पृष्ठ भागं 
इष्टमूर्त्यनुसारेण. यंत्रादिस्थापनं महत्‌ 
यंत्रानुसारीतः गर्भ सर्वबिन्दुसमन्वित: 


तद्गर्भ पूरयेच्चेव नाना रत्नादिभि स्तथा 


पूजयेत्‌ रत्नशिलानी शिलान्यासे द्विजोत्तमम्‌ 


२५०७ 





| 
| ७३५ || 


| 
|| ७३६ || 


|| ७३७ || 


| 
| ७३८ || 


|| ७३९ || 


| 
| ७४० || 


|| ७४१ || 


।| ७४२ || 


॥ ७४२ || 


| 
| ७४३ || 


|| 9७४४ || 


| ७४५ || 


| 
[७४६ |. 


हीरक॑ पारदं तीक्ष्ण॑ मन:ःशीलज्च _गन्धकम्‌ 
वैदूर्य मौक्तिकं दिव्यं प्रवालं हिंगुलं॑ तथा 


गोमेदादिसमायुक्त हरितालसमन्वितम्‌ 
पीठन्यासार्थमंत्रण... पूरयेत्‌ गर्भमुत्तमम्‌ 
तदन्ते दिव्यशिलायां आसनं गठनक्रिया 


आचरेत्‌ निपुणं शिल्पी देवानुग्रहकांक्षया 


आसनभेदा:--- 


आसन विविधं प्रोक्त॑ कणिपदापीठाकृति: 
दृष्टानुकूलभावेन कारयेत्‌ भागमुत्तमम्‌ 
आसनार्थ यदा भूमिस्तत्‌ प्रस्थस्यार्धभागतः 
तदुच्चमासनं दिव्यं वेधभाग: स उच्यते 


कणिपीठ:--- 


यद्वेधमासनं तत्र युगभागेन भाजितम्‌ 
आचद्यभागें तथा पट्टि ऊर्ध्व॑ तदनुसारतः 


युगभागे तथा लम्बा कारयेद्‌ वाणधा गृहम्‌ 
तदनुसारत: छेदलम्बाकारे. मनोहरे 


केवलं मध्यभागश्व तिर्यगू रेखान्वित:ः तथा 
मध्ये क्षीणाकृतिप्ठी मेखला नाम कथ्यते 
मध्य द्विग संयुक्त डमरुभागमाचरेत्‌ 


तिर्यक क्षेत्रगते भाग आसनं गर्भनामितम्‌ 
एवं क॒त्ते कणिपीठ॑ रेखपीठ॑ मतान्‍्तरे 


पद्मपीठम्‌-- 


श्रुणु त्वमपरान्‌ भेदान्‌ पद्मपीठासनं महत्‌ 
तदुच्चयवेधयुक्तज्व. वेदधा प्रस्थभागतः 


लम्बाकारे तथा लम्बा बाणभागेन पूर्ववत्‌ 


मध्यभागं द्विभागेन विराजबन्ध: कथ्यते 
प्रतिरेखा द्विभागांशे विराजबंध खोदयेत्‌ 
अर्धनिम्नांशयुक्तज्च.. पक्षधा समभावतः 


निम्ने पट्टी तथा क्षीणे पट्टी पद्मे परांशके 


२७८ 





॥ ७४७ ॥| 


|| ७४८ || 


|| ७४९ || 


॥ ७५० ॥| 


|| (७५१ || 


॥ ७५२ ॥ 


| ७५३ ॥| 


| ७५४ || 


|| ७५५ || 


|| ७५६ || 


|| ७५७ || 
|| ७५७ || 


| 
|| ७५८ || 


ऊर्ध्वं चैततृक्रमन्याये पद्मपीठ॑ मनोहरम्‌ 
मध्यद्विभागमध्येन. हरिश्रेष्ठादि स्थापयेत्‌ 


लम्बाकारे कोणस्थाने विराजं सिंह* मुत्तमम्‌ 
कारयेत्‌ सुप्रयत्नेन दिव्यपीठ॑ तदुच्यते 

* युगलो 
ऊर्ध्यभूमीपरि पक्षभागेन प्रस्थभाजित: 
निम्नपिण्डिका तदूर्ध्व ऊर्ध्वपीण्डी च वर्तते 


शिलागर्भान्‍तरे* एत दासनं महदाचरेत्‌ 
आसनान्ते तथा न्यास्या इष्टमूर््ति स्तथा शुभे 
* शय्यांतरे एवं 


विग्रहभेदा :-- 


उत्तम : 


श्रूणु त्वं प्रतिमाभेदान्‌ वेदधा मुख्यभागत: 
उत्तमा मध्यमा चपि कनिष्ठा मूर्ततिभेदत: 
गर्भद्वारं यदुच्चं॑ स्यथात्‌ वसुभागेन भाजितम्‌ 
त्यकतभाग: सदा* निम्ने समुद्रवेदधा कतः 

* उर्ध्वभागं परित्यज्य 
वेद गुणान्तरे वर्ज्य* द्विगुणं यत्‌ फलं गुणा: 
तस्यानुसारतो मूर्ति: कता जायेत चोत्तमा 
त्रिभागांशे तथा ऊर्ध्वे वर्जयेत्‌ पज्ञ अंशकम्‌ 
तदनुसारत: मूर्ति सदा जायेत चोत्तम्‌ 


मध्यम :---- 


ग्रहांशे भाजयेत्‌ द्वारमेक* भागं परित्यजेत्‌ 
वसुभागे यथापूर्व त्रिभाग: पक्ष* वर्जयेत्‌ 
. +* द्वारं ऊर्घ्व * पुनः 


अंधम :---+- 


एकभागेन या मूर्ति: मध्यमाकृतिविग्रहा 
एकदशांशयुक्ता च भागादिकरणं यथा 
परित्यक्तयुगांश च  वंचिते मध्यमा तनु: 
केवलं निम्नभागा तु सा मूर््तिधमा स्मृता 


२७९ 





|| ७५९ || 


| 
|| (७६० || 


|| ७६१ || 


| ७६२ || 


| ७६३ || 


|| ७६४ || 


।| ७६५ || 


॥ ७६५ || 


| ७६६ || 


॥| ७६७ || 
| 
॥| ७६७ || 


दीर्घा तु प्रतिमा वर्ज्या प्रासादे मंडपादिके 
गर्भगृहे कृतं स्थानं तत्‌ स्थाने मध्ये पिण्डिका 
तततक्षुद्रप्रतिमा वर्जय प्रासादमंडपे.. तथा 
गर्भगृहस्थले.. मध्ये अथवा पिण्डिकोपरि 


पिण्डिकोपरि भागे च मुख्यविग्रमहस्थापनम्‌ 
मुख्यतो देवगृहेण . कनिष्ठादित्यमंगुलम्‌ 
पंच हस्तावधिं मूर्ति कुर्यात्‌ सुविग्रह: स्मृतः 
देवगृहानुसारेण कनिष्ठादित्य अंगुलम्‌ 


वसुहस्ता इति श्रेष्ठा नाति पाषाणे कश्चर्नां 


प्रतिमा सर्वदा स्निग्धा नानालंकारमण्डिता 
वसु हस्तावधि: मूर्ति: कर्चव्या शैलयोगतः: 


भोगदृष्टिस्तथा सौम्या पिच्छिल॑ चांगवैभवम्‌ 
हास्या वा विकटा तत्र यथा ध्यानानुसारतः 


विकल्पमुखयुक्तायां विषम॑ जायते फलम्‌ 
आयुध॑ किरीटं भाले तिलक च तथाविधि 
योगनेत्रादिसंयुक्तां शक्तिमूर्त्ति तथाचरेत्‌ 
पल्‍ली सुदृश्यतद्भंगी शंखनिध्यादि शोभना 


सर्वांगसुन्दरमूर्ति:. गठने मुक्तिनिश्चय: 
छेदयुक्तादि वजादि विकलीकूतविग्रह: 
ध्यानहीनं न कुर्वाणः शिल्पी तु नरक व्रजेत्‌ 
श्रुणु.. प्रसंगभेदेन तालमानादिनिर्णयम्‌ 


शिष्यबोधाय वक्ष्यामि शक्तिमूत्तिषु केवलम्‌ 
वसुताले च मुख्येन देवीविग्रहमाचरेत्‌ 


दुर्गा कात्यायनी काली पार्वती च सरस्वती 
महाकाली तथा रौद्री वाराही मुण्डमालिनी 


सर्वास्ता वसुतालेन मातरश्य तथेव च 
वसुताले यथा नन्‍्याये मात्रादिः अंगुलिक्रमे 


श्रुणु त्व॑ देहभेदेन वसु मात्रान्चयी वपु: 
पादादिकेशपर्यन्त॑ मात्रादि वेदधा तथा 


२८० 





|| ७६८ ॥। 
| 
| ७६८ ॥ 


अलन्कनममाध्कक, 


|| ७६९ || 


|| ७६९ || 


|| (909०0 |। 
| 


|| ७७१ || 


| 
|| ७७२ || 


|| ७७३ ॥| 


।| ७७४ ।। 


|| ७७५ || 


|| ७७६ ||. 


|| ७७७ ॥| 


| 
|| ७७८ || 


|| ७७९ || 


बाणांगुलप्रमाणेन शक्तिपादमनोहरे 
वेदाभाग: तथा दंडो* जायते चैकविशति: 
* पाद: दण्डं 


गुल्फादिमिश्रिते* जानुगुणांगुलेन खोदयेत्‌ 
कटिदेशश्व सुदृढः. एकविंशतिरंगुली: 
* सहिते 


मध्ये . ग्रहांगुले गर्भमेद्देश समन्वये 
उदरादित्ययुक्ते च ह्ृदयं. ग्रहसंख्यकम्‌ 
ग्रीवा चार्धत्रयेयुक्ते शिर: भास्कर संख्यका: 
अस्मिन्‌ क्रमे अष्टताले देवीविग्रहमाचरेत्‌ 


शिल्पांत कर्माणि--- 


मूर्तिस्थापनकार्यान्ति शिल्पी श्रेष्ठ: स भक्तित: 
तडागजलयुक्ते न सुधी: स्नानादिक॑ चरेत्‌ 
मरीचकर्पूरदुग्ध गुडयुक्ते प्रपानके 
भांडमानीय शिरसि गर्भगृहान्तरे_ तथा 
मध्यस्थाने तथा भांडं भाजयेत्‌ क्षिप्तभावत: 
तज्जले प्रतिमां दिव्यां प्रोच्छयेच्च सुनिर्मले 
हविष्यादिसमायुकते तत्त्वपूजाविधानत: 
तदन्ते विधिपूर्वण. प्रासादभवनं तथा 


शल्पशास्त्रस्त्रोत्रमू-- 


शिल्पशास्त्र महत्‌ पुण्यं विश्वकर्मानुशासनम्‌ 
ग्रन्थों न शक्यते वक्‍तुं शुक्रादे: जैमिने: तथा 
केवल ज्ञानमात्रेण वाड़भी खर्पराकृति: 
विमानमालिनीभेदं॑ वदिष्यामि न संशय: 


विमानमालिनीभेदो मापादिशास्त्रसम्मतः 
क्षीणज्ञानानुसारेण प्रासादभागकेवलम्‌ 


भागभित्तिस्तथा वेध बन्धनादि यशथाक्रमे 
गर्भक॑ भागभेदज्च अन्यप्रासादलक्षणम्‌ 


२८१ 





[| (9८० || 


|| ७८१ || 


| 
| ७८२ || 


|| ७८३ || 


| 
|| (9८४ || 


|| (७८५ || 


|| (७८६ || 


| 
|| (७८७ || 


|| (७८८ || 


|| ७८९ || 


|| (७९० || 


| 
| ७९१ || 


शक्तिभवनंमुख्येन. यंत्रादिसहितं पुनः 
गोपनीयं सदा यंत्रभेदमात्रादि* सर्वदा 
* मंत्रादि 


केवलं. शिष्यबोधार्थ प्रवक्ष्याम्यत्र चाधुना 
विना भेदादिज्ञानेन कीर्ति: विलक्षण भवेत्‌ 


तिमिराच्छननराकायां. चक्षुहीनगति: यथा 
विना शास्त्रानुसारेण वृथा भागादिनिर्णय: 


प्रासादो वाड़भी श्रेष्ठा मुखशाला विमानिका 
द्योर्भेदे द्वयोर्भाग: प्रकाशो नाम उच्यते 


शिल्पप्रकाशग्रन्थोडयं शिष्यबोधाय केवलम्‌ 
न ॒ज्ञानभेदज्ञानज्च संक्षेपात्‌ किज्चिदुच्यते* 

* यदि संक्षेप भागादि न चान्यस्य प्रयोजनम्‌ 
सोधिकागमयुक्त॑ च 
विमानमालिनी  श्रैष्ठा 


प्रासादलक्षणादय: 
शक्तेर्भवनविस्तर: 


ग्रन्थकारपरिचय :--- 


तौ शक्तिचरणौ वन्दे नमो भट्टारिका स्वयम्‌ 


ऐरतो मण्डलाधीशो राजा भट्टारकस्तथा 
वीरवर्मा महातेजा रक्षणार्थ पुनः पुनः 
पुनश्च. चरणी वन्दे पुरुषोत्तमरक्षितौ 
सद्गुरु: माधवो भट्टो नानाशिल्पविशारद: 
तदनुज्ञाप्रभावेण._ शिष्यबोधार्थ"._ केवलम्‌ 

*हिताय 


नानाशास्त्रमतं श्रेष्ठ देशाचारे विभिन्‍नता 
देशभेदे तथा नन्‍याये नानाकारे च शिखरा: 


लौकिककर्ममार्गेण पृथगू रीत्या च जायते 
तदनुसारत: शास्त्र कौलाचार* मताश्रये 
* लोकचार: मताश्रये 


२८२ 





| 
|| ७९२ || 


|| ७९३ || 


| 
|| ७९४ ।| 


|| ७९५ || 


|| ७९६ ।| 
|| ७९६ || 


|| ७९७ || 


| ७९८ || 


|| ७९९ || 


।| ८०० || 


|| ८०१ || 


| 
|| ८०२ | 


यद्यपि किज्चिज्ज्ञानं 
गुरुप्रद्त॑ यद्‌ ज्ञानं तदज्ञानानुश्रुतं* तथा 

* पठने 
ग्रन्थागमोक्तय: 
प्रकाशये च शिष्यार्थड्अंश, भेदानुसारतः 


प्रत्यक्षज्ञानसम्बलम्‌ 


नानाशास्त्रानुरूपेण . कृत्वा 


सर्वशास्त्रोत्तमं शिल्पं विश्वकर्मानुशासनम्‌ 
मुक्तिदं कीत्ति श्रेष्ठ॑ च सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ 


सर्वभागसमायुक्त सर्वाशकर्मनिर्णय: 
वक्ष्यामि शिल्पशास्त्रं तु शिल्पप्रकाशसंज्ञकम्‌ 


लेखनकारपरिचय:-- 
विप्राग्रकुलसम्भूत: मञ्जूषाकटकोत्तमे 
महेन्द्रवेष्टितो ग्राम: पूर्ण भूसुरसंकुलः 
श्रीनिवासपुरे ख्यात: कौशिककुलसम्भव: 
गोविन्ददाशनाम्नाहं सर्वनीतिविशारद: 
प्रणणामि. महाशक्ति दुर्गाचरणपंकजे 
लिखितं पुस्तक सारश्रीनिवासनृपार्थत: 


एन ४१३३-२० 


शकंवाण तथा इन्दु सिन्धु नक्षत्र नायके 
लिखितो<5यं मया ग्रन्थो यथा शास्त्रान्तरे तथा 


इति श्री कौलाचारपरायणभट्टारक रामचन्द्रमहापात्र 


उद्गाता 


शिल्पिप्रवरेण विरचिते शिल्पप्रकाशे द्वितीयप्रकाश: | 


|| समाप्तशथ्चायं ग्रन्थ: |॥| 


२८३. 





|| ८०३ || 
| 
|| ८०४ || 


| 
[| ८०५ || 


|| ८०६ || 


| 
|| ८०७ || 


| 
|| ८०८ || 


| 
|| ८०९ ॥।| 


| 
|| ८१० || 


*..४ 


3४79852053 सजेटल ५७ 








चित्र २ 





(अ) शंकू, १.४७-५५ (इ) योगिनी यंत्र, १.९०-१०० 


(आ) देवालय व मुखशाला यांचे अधोच्छंद, १.६६-८५ 





पक 


८३०» ९५३५८ ३४ « 


नह है ई.आ * ! 
* ६.9 है 
$्ईं + | कक के आय 


६४७९०+३०७०४६५६६६९७०२२३+०% ५ ६६६ < ७७१५७ * 


(इ) कोटितीर्थेश्वराचे देवालय 


+ के ४6 0 के ५.९ 











(ऊ) व्याप्रेसिंहाननी 





(इ) लता, १.१४६ 








कल 





ड़ 





(ई) पीठावरील लता, राजराणी देवालय 


(अं) दरवाजाच्या चौकटीवर किरीट, 
कोटितीर्थेश्वराचे देवालय 


009४ [३2७० (3) 





६७७७ 000२ -- 3 से 


७ - दरवाजाच्या चौकटीवरील निरनिरात्या नक्षी, १,१९४-२०२ 









+ उड़के ,... #न्‍्यह 52] 


लगे ज «६, >हुककारक काले पक 2 फनर, 3े. «वा कटताओ | - 


ड़ अऔआं 


मी %॥ ; 
हक ० से किक कह 





& हे # का 8 + बे. 






अधि... इुककिक, ,5कक ;दव#क, -असक | 


हा 57 + हे (की कलगेए ४-३ ७-- ८ >२+- काम ह«जाध-दै+ ७ ६८40 -:+ हा 


6 है मद 





(आ) कोणार्क येथील देवालय 





भित 


मुखशालेची पुढची 


चित्र ८ - 





२०३ 


डे 


संकल्पचित्र 


सकलल्‍प 


अ) 


( 





चौरासी 


वाराहीचे देवालय, 


(आ) 


७५ 3०क०परकत 2" 0 टी 06 कक्‍ल+ 2००२६- 





(इ) पीठाचे निरनिराछे प्रकार, १.२०९-२१८ 


ँ 


| 








चित्र १० - मुखशालेची भिंत द क्‍ 





(अ) वाराहीचे देवालय, चौरासी 
पंचकर्म, 9.२३७ 
कोणक, १.२३४ 
अनर्थ, १.२४८ 


(आ) महाविद्या, गंगेश्वरीचे देवालय, १.२५६ 


(६) महाविद्या, वाराहीचे देवालय 





(ई) शक्तियंत्र, १.२६० 





चित्र ११ - पंचकर्म, निरनिराछे प्रकार 


१५७. ८. ५४ 2 ४:2५. 
$* छत कह के * ६ + २०४9 कर 5० कक % ९ 
/ पे # हैंड ०. ५ * ४ # हु ;; ै 


के जे कक है हो ०. 5४ के 
& ५ 7३ +0 20 875 


काफी 





(इ) बैताल देवालय, भुवनेश्वर द (आ) गंगेश्वरीचे देवालय, व्यालिसबती 





(आ)। कणिपीट. राजराणी टेवालण भवनेशतर 


जहर केक और अर 


#हैँ. हक 
४ <रुूडकओ केक 


हि 


छछ 


कु 
३8 
0 
“6२४ अट अहक कक हो 


५6 '४९%४%* [2 टली 
७" कप 8; कप 
2202 /3% 2 
5 ७ ५०% $ ये 


हे ४ ४३४४३ 
कर ट 
भर 





चित्र १३ - दिक्‍्पाल, १,२५७ 





(अ) अग्नी, ब्रह्मेश्वराचे देवालय 











चित्र १५ 








नै हर 
(424 (१0 4 
न पट 
ट न 
*ि है 
हर पः 
नि कि 
रख 
पु 
फू 
च्ड रक स | 
. रे 
3: ७ जल 3८ ्म्टमकलमज 3.२ पक अन्‍शक कण ना + लि 
20० (एुल्‍ए४ 
प्र9 हे न 
| आओ श्र कं 
हि ५ 
हर कि 
ः र्क 
5 कर 
दि 
टि 5 
ठ घट 
| हि पि ु 
हि के 
हु छ 
पट 









पे 8 5 95. 


3 मं आओ गे आह जाओ छ 





66 ६*७ (%४क 








(अ) संकल्पचित्रे, १.३५४ 





(आ) विरालाची नक्षी, वेताल देऊछ 


चित्र १८ - कौतूहल 





(इ) सिंह मकरिकाकृती; भास्करेश्वराचे देवालय 





+ अअपरटडकनल मनन» ०... 


चित्र १९ 
खिडक्या » ?-३६५ 











छः 


(इ) वाराहीचे देवालय 





चित्र २० 
शिक्षादान मूर्ती , 
१,३७६-३ ८८ 





(आ) ब्रह्मेश्वराचे देवालय (उत्तर बाजू) 





(इ) हनुमानाचे देवालय, पुरी 





हण्ग ५७ ०० बढ करू 
स्क सर अरकक >रकुलजर सही 7 डिट जिकार- सलकर ० 





(अ) अलसा यन्त्र, १.४०२ (आ) अलसा, १.४०७ (ह) तोरणा, १.४१० 


चित्र २१ - अलसाकन्या, १.३९१-४०१ 





(ई) मुग्धा, १.४१२ (उ) मानिनी, १.४१४ 


चित्र २२ - अलसाकन्या 


१४७००२०७०४०+ ५.५ ५८३4०० 


का # 37008 


(अ) डालमालिका, १.४१ ८ (आ) पद्मगन्धा, १.४२३ 








(ऊ) मातृमूर्ती, १.४४५ 





चित्र २३ - अलसाकन्या 





(ई) शुकसारीका, १.४६५ (3) नूपुरपादिका, १.४६९ 


चित्र २४ - कोरलेली अलसाकन्या 





नल ते की अजलत> रत 5 जरा अकथु ला दाक ५ *। 4८० +नरलरव«-ेलकानटमर कान 





कल - कक. & 0 5 


अलसा, १.४०७, कोणार्क येथील देवालय 











है के ड. हे के हि के <८ ड़, ४ & ६२% <४ ४ -० के 9. %. पक कर ० पक 2०. 





* «४ फऔे & # के $ 9 रे के % के हक फ्री के 
हक और रे उ;2भ३०७०० कर सरनआ१4नकका० >क किल्‍०००७४००० रहें >तरिशि३७ २७ क०8३७ %४ ०० 46८०-३6 2२८-क्तरं०९९० 
ध के ७ # &$क - ४ & $ 3 के. 5 $ है ४ 8 +# # के * है 3. ४ 


सूक केस 3 हे शक्कर कप | 











, १.४४५, कोणाक येथील देवालय 


(अ) केतकी भरणा, १.४३९, वैताल देऊढ 





मुक्तेभ्वर 


5२३, 


9 


है 


पदागन्धा 


) 


(ड़ 


.४२८,, ब्रह्मेघ्वर 


9 


) दर्पणा, 


आा 


( 


.४२८, मुक्तेभ्वर 


9 


दर्पणा, 


) 


(अ 


चित्र २६ - कोरलेल्या अलसाकन्या 


-न्कू 


2 ऋ १७०. 8: 8 


कल किया, 


प पक 


हिल झ कक के # कह की के. 
+ 8 8 क 8 8 


जज 5 जी डे अब - 











कोणाक 


.४७३, नटमंदिर, 


9 


) मर्दला, 


(ऊ 


.४१८, सारी देवालय 


9 


4 


(उ) डालमालिका 


राजराणी देवालय 


४५५०, री 


$, 


गुष्ठना, 


) 


(ई 


चित्र २७ - कोरलेल्या अलसाकन्या 





, १.४६९, कोणार्क येथील देवालय 








कक 8 #$ 6 $ $% है 80 8 इक हम 


५००४० >जफ5 एन 


८०५'७ (७५%॥॥४० [0४७४ ॥72९॥॥४७४४५ - 7९ (दो 











() 
॥9" 





0०+ज>२+क;५)+ ०4१ 





(उ) चापशिलेचे संकल्पचित्र छप्पराच्या काठावरील नक्षी 





चित्र ३२ - मंजुश्री प्रकारचे देवालय 





(अ) मंजुश्री-संकल्पचित्र २.९ (आ) मंजुश्री प्रकारचे राजगाणी देवालय 


बाधित 
धि 


समसर्वतोभद्र पीठ 


(ई) समभद्र पीठ 
मंजुथी देवालयाचा अधोच्छंद-शिल्पसारणाच्या मताने 


रलसार दवालयाचा अधोच्छंद-शिल्पसारणीच्या मताने 








. सन्‍ 


हैः हा है 
की । लि अक* 


,रैलक -« 40२०० कटरा 
५, ७.७० २तक- सिलरिणरतरीचिक्कल८-कत०० ० 


#&77797 3 


८४ 


2200 फट आा . > कम अरीक+७+ 





कक्‍कह हट +%: * 


मी ४ £ डर 


िकर-८ मर के है: 


न्का अर अल: रे लरभीर तदिनमरि बट 7० के 


चित्र 
































३३ - देवालयांचे निरनिराके प्रकार 





हि 
जल सा हल जीप जन अक्‍ककपका ४ 








चित्र ३४ - महामेरू प्रासाद 





२३ 


श्‌ 


7 


संकल्पचित्र 


(अ) महामेरू प्रासाद, सं 


के 


देवालय, भुवनेश्वर 


वासुदेवाचे दे 


अनन्त 


आ) 


5, 


( 





शिल्पसारणीनुसार 


अधोच्छंद- 


कि 

नि 

हि 

कि 

फ़िर 

>> >> 

फ्रिपि 
पट 





है; 3 है 6887 


सन 


:; हाड़ा ् नर 








(अ) फैलास प्रासाद, संकल्पचित्र, २.३०-४२ 


(हू) भद्रपीठ का 
कैलास प्रासादाचा अधोच्छन्दं-शिल्पसारणीनुसार .' 


बन 





चित्र ३६ -- वैताल देऊछ 





(आ) पूर्वेकहील, समोरची बाजू 





(इ) पश्चिम (पाठीमागची ) व दक्षिण बाजू 











(आ) दक्षिण बाजू 


चित्र ३८ - रथयुक्त प्रासाद, २.६८-९७ 





(आ) भैरव यंत्र, २.६९-७२ 





टेवालय 


भरामेश्वराचे 


चित्र ३९ -- पर 





र०९*२:९था- 


उडी उे इक 5 





(इ) गौरी देवालय 


चित्र ४० -- हेमकूट प्रासाद 





(अ) हेमकूट प्रासाद, संकल्पचित्र, ३.१०० (आ) गौरी प्रासाद, भुवनेश्वर 





(चित्र ५७ पहावे ) 


चित्र ४१ - हेमकूट प्रासाद 





नशा ररससनरमीमरलत "जज-४ २ "कैसकक 3 2 किए तक ० २ 


(ई) न वर्णिलेले देवालय अथवा शिखर (अ) गौरी देवालयाचा वरचा भाग 





(आ) प्रकार २: बैताल देऊछ (आ) प्रकार ४ : मोहिनी देऊछ 


चित्र ४२ - निरनिराढ़े कोणक, २.१०६-११५ 





3 
(इ) प्रकार ५: मार्कण्डेयेश्वराचे देवालय (ई) प्रकार ८: मुक्तेश्वराचे देवालय 





चित्र ४३ - प्रकार आठ चे निरनिराढ़े कोणक 








(अ) भद्रपीठ, ब्रह्मेश्वराचे देवालय (आ) वृत्तपीठ, नागेश्वराचे देवालय 





रु 


ह (्) वृत्तपीठ, श्वराचे देवालय (ई) भद्रपीठ, राजराणी देवालय 





(आओ) (आ) (३) (६ (४) द (ऊ) हा 
(अ) अनुराहाचे संकल्पचित्र 


(अ) गृहप्रकारचा (ई) मिश्रप्रकारचा 
(इ) कुंभप्रकारचा (3) गुण प्रकारचा 





(आ) कुंभ प्रकारचा, चित्रकरिणी देवालय 


चित्र ४४ - निरनिराढे अनुराह, २.११६-१२४ 





(६) गृह प्रकारचा, भास्कर“वराचे देवालय (ई) गुण प्रकारचा, मुक्तेश्ब्रराचे देवालय 





चित्र ४५ - अनर्थ व राहा 





बन 
रब्ड 
नी 


5४25 


संकल्पचित्र, 


पंकः 


54 


निरनिराछे भनर्थ 


परनिर 


) 


ञ 


( 


2 ५ 


(५-- 


8. 2७ 055४ 


और ५8 2 ॥4 ५5०2, ॥क् 





ब्ध 


गुण प्रकारचा राहा, मुक्तश्वराच दवालय 


) 


आ 


( 





देवालय 


श्वगचे दे 


श्व्रां 


प्रकारचा अनर्थ ॥। ना 
वज्रमस्तक प्रकारचा राहा 


मंडलद्वार प्रका 


) 


(ड 







चित्र ४६ - निरनिराढे राहा, 


(ई) गम्बुजा, मोहिनीचे देवालय क्‍ (5) छेद, ब्रह्मेश्वराचे देवालय 











तीर्थश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर, पुढची बाजू 








| तीर्थेश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर, मागची बाजू 











(३) कोणक, संकल्पचित्र, २.२७० (ई) कोणक, तीर्थेश्वराचे देवालय 


चित्र ५० - पद्मगर्भाचे पंचकर्म व कोणक 


आत्रम्ब 





पड 
६ 
4 
हे 
:४ 
ल्‍ 
* 
2.2४ 
का 
ः 
लक 
। 
न्‍स 





(आ) पंचकर्म, तीर्थश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर । (अ) पंचकर्म, संकल्पचित्र, २.२६२ 





चित्र ५२ - नागस्तंभांचे प्रकार 











(आ) वाराहीचे देवालय 


.$ &/$$$४# 3 





(इ) मुक्तेश्वराचे देवालय 








चित्र ५३ - पद्मगर्भावा अनर्थ, २.२९७ 





(अ) अनर्थ, संकल्पचित्र द (आ) अनर्थ-पाग, तीर्थेश्वर 


॒ 


पद्मगर्भाचा राहा, २.३९२ 





हक 0/42049ल्‍१७० कु 
कक 





(3) राहा, तीर्थेथ्वराचे देवालय 


चित्र ५४ - तीर्थेश्वराचे देवालय द 





(३) 








गभिका, धरविभाग 





चुलिका 
पद्मपत्र 
पट्टिका 
फंणी 
खांदि 
चुलिका 
वसंत 
खांदि 
पद्यरेखा 
पट्टी 
लक्ष्मीबंध 
दरवाजाची चौकट 


पीठिका 

पट्टी 
फेणिका 
खान्दि 
फेणिका 
खान्दि 

पट्टिका 

खान्दि 

पद्मपीठ 
वसन्तपडट्टी 
कोरीव कोनाडे 
पट्टी 


पद्मपीठ 





चित्र ५५ - तीर्थेश्वराचे देवालय 





(इ) कोनाइ्याचा कुड्यस्तंभ, २.३४५ (ई) कोनाड्यासह ऊर्ध्वगर्भिका, २.३५० 
ऊर्ध्व बन्धना, २.३३५ 





(अ) तलगर्भिका, संकल्पचित्र (आ) तलगभिका 


चित्र ५६ - तीर्थेश्वराचे देवालय 





., कै के ४. ३ 'ड आर 8 के 5 था है ६ “मई ऊ हू 5 कक 


(इ) राह्वरील वज्रमस्तक, मागची वाजू, २.३९२ 





(अ) उऊर्ध्ववन्धना, संकल्पचित्र 





(आ) ऊर्ध्व बन्धना, २.३७९ 





विमानमालिनी प्रकारचे देवालय, २.४०९ 


चित्र ५७ - कामगर्भ किंवा विमानर्माः 


ह« 
| 





वाराहीचे देवालय, चौरासी 


बा पक कीलीकिक रकम का बज 





चिन्न ५८ - वाराहीये देवालय, चीरासी 





वाराहीचे देवालय, चौरासी 


कामगर्भ देवालयाचे पंचकर्म 


+ 
हा 
हि 
4० 
+ 
की 
: 2 
& 
8६. * 
4४ 
जे 
७» 





(आ) पंचकर्म, वाराहीचे देवालय, उत्तर बाजू, ३.४१८ 





चित्र ५९ - वाराहीचे देवालय, चौरांसी 


डे 


8 अ#आऋ€ ७ ८ ७४ # कक 








२६ 


7 


संकल्पचित्र 


] 


सकलल्‍प 


(अ) कोणक, 


आ) कामगर्भाचा कोणक 


( 


चित्र ६० - वाराहीचे देवालय $ चौरासी 








(आ) अनुराहाच्या पायध्याशी असलेले सिंहमुख 


- #$8496 5555१ ६ 


> कट 





अ) कामकला यन्त्र, २.५०८ 


( 





चौरासी 


चित्र ६२ - वाराहीचे देवालय, 


कक३ 


आप फ्रफे 


कर 


' कह ै “8० 


हैः, है ढँ नमक है है एड: ड हा रा हर के बे 


ड़ 








(आ) कामबन्ध, २.४९८ 





चित्र ६३ - वाराहीचे देवालय, चौरासी 





ै 
| 
/ 
ठ 
। 
हु 
। 
! 








चित्र ६४ - राहा विमानिका 


के 862 2 


77777 दब वर के पट 


(अ) निशा व विमानिका 





(ड) राहा विमानिकेवरील तीन प्रकारच्या न 





३४५ २ 009 १॥॥६ ॥29० ॥2]8॥8 (॥£) 
४०४० टे 28: ॥०॥2 ॥9॥68४7 २ ।-॥॥7०| (६) । 008|2 





४४०४ ॥02॥०६ ३७॥४४ - ३३ ॥ं; 








(अ) वरचे थरविभाग व छप्पर ( पश्चिम पाठीमागची बाजू ) २.६११ 


चित्र ६७ - वाराहीचे देवालय, चौरासी 





(आ) बेढ़ व छप्पर (खर्पर) 


(ई) कछस, २.६८४ 


| (उ) यूप, कोणार्क, २.६८७ 
















बा 


सखी 


बारी पैचालेय 







3३.०० 2%.] 





>क २८० ४०७: १ है* | कह... +5 


कक 


252 ली 


५५) 








, २.६२३-६४८ 











है) सिह यंत्र, २.६७५ 
छप्परांचे प्रकार, २.६४९-६५८ 








(अ) विराज, कोणार्क 





चित्र ६९ - सिहांचे प्रकार 





की पका हे. 


हऔदह 3 2 888 ९ 


का ऋषड़ कण 3 





009॥०2 |2(0258४8 '॥030 (॥६) क्‍ क्‍20॥2४ 3०58॥४६ि20 ॥॥>।%॥0)॥ (॥£) 





पैक शेर) - ०५ छल 





चित्र ७१ - वाराहीचे देवालय, चौराशी 





(अ) गर्भगृहांतील मूर्ती (आ) वाराही देवी 





कै 


(इ) गर्भगृहाचे प्रवेशदार क्‍ (ई) द्वारपालिका, २.७१३ 


(3) मूर्तीचे आसन, २.७३९ (ऊ) कणिपीठ व पद्मपीठ, २.७५० 








भूर्जपत्रे 


ची काही वेचक 


आावर लिहिलेल्या शिल्पप्रकाश 


पं 


भूर्ज 


चित्र ७२ - 


हपक रऔ  > पक 





